॥ श्रीराम समर्थ ॥ 1983 


( श्रीधर-कवि-विरचित-मराठी-सटीक ) 


भ्् रै 


टे 


2 घन J) Lh 


Gres गीताप्रेस,गोररख्रपुर 


॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


1983 


श्रीरामविजय 


( श्रीधर-कवि-विरचित-मराठी-सटीक ) 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सस्त्रा त्वमेव । 
त्वमेब विद्या द्रक्रिणां त्वमेव 
त्वमेव सर्व ममा देवदेव॥ 


गीताप्रेस, गोररख्रपुर 


1983 Shriramvijay_Section_1_1_Front 


सं० २०७० प्रथम संस्करण २,५०० 


* मूल्य--₹ १०० 


( एक सो रुपये ) 
प्रकाशक एवं मुद्रक 


गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ 

( गोबिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान ) 

फोन : ( ०५५१ ) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स : ( ०५५९ ) २३३६९९७ 
e-mail : booksales @gitapress.org website : www.gitapress.org 


1983 Shriramvijay_Section_1_1_Back 


॥ श्रीराम ॥ 


प्रकाशकीय निवेदन 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ (बुधकौशिक) 

धर्मसंस्थापनेसाठी भगवंतांनी गीतेतील अभिवचनानुसार युगायुगात कार्य-कालानुरूप असंख्य अवतार घेतले, पण 
त्यांतील श्रीराम व श्रीकृष्ण हे अवतार मात्र भारतीयांचे जीव की प्राण आहेत. या दोघांच्या चरित्रांवर महाकाव्यांपासून 
लोकगीतांपर्यंत वाङ्मयाचे जेवढे प्रकार आहेत, त्या सर्व प्रकारांत रचना झालेल्या आहेत. 

महर्षी वाल्मीकींचे रामायण हे श्रीरामचरित्राची गंगोत्री मानले जाते. त्याच्या आधाराने पण स्वतःच्या प्रतिभेनुसार 
अनेक बदल करून अनेक चरित्रे प्रतिभावंत कवींनी निर्माण केली व ती जनमानसांत रूढ केली. अध्यात्म रामायण, भावार्थ 
रामायण, आनंद रामायण, मोरोपंतांची एकशे आठ रामायणे, रघुवंश, रामचरितमानस इ. इ. श्रीरामचरित्राचा वाडूमय- 
विस्तार पाहिला, तर बुधकौशिकांचे रघुनाथचरित्र शतकोटी विस्ताराचे आहे', असे म्हणणे या अर्थानेही सत्य वाटू लागते. 

श्रीधरस्वामींचा “श्रीरामविजय' हा ग्रंथ वरील मालिकेत गणण्याजोगा पण मराठी भाविकांचा कंठमणी ठरावा, असा 
आहे. श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराजांपासून प्रसिद्धीस आलेल्या ओवी छंदात असलेला ९१४७ ओव्यांचा व ४० अध्यायांचा हा 
ग्रंथ. मूळ वाल्मीकिरामायणापेक्षा काही वेगळे प्रसंग यात आले आहेत. परंतु ते श्रीरामभक्ती वाढण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त 
ठरले आहेत. या ग्रंथात अतिशयोक्ती, विसंगतीतून हास्यरस, उपहास इत्यादी विविध अलंकारांमुळे यातील कथा बहारदार 
झाल्या आहेत. हा ग्रंथ केवळ काव्यदृष्ट्याच श्रेष्ठ नसून तो एका संतकवीने लिहिला आहे, त्यामुळे प्रासादिक आहे. 
याच्या पठणाने पारायणकर्त्याचे मनोरथ पूर्ण होतात, हीही या ग्रंथाची महती आहे. 

या ग्रंथाचे कर्ते श्रीधर” हे पंढरपूरजवळच्या नाझरे गावातील. त्यांचे पूर्ण नाव श्रीधर ब्रह्मानंद देशपांडे, नाझरेकर. 
त्यांचे वडील ब्रह्मानंद यांचा आध्यात्मिक अधिकार फार मोठा होता. तेच श्रीधरांचे गुरू होते. श्रीधरांची गुरुपरंपरा मोठी 
आहे. रामानंद, अमलानंद, सहजानंद, पूर्णानंद, दत्तानंद व ब्रह्मानंद असा समृद्ध आध्यात्मिक वारसा लाभल्यामुळे त्यांची 
ग्रंथरचना भक्तिपूर्ण झाली आहे. हिंदी भाषेत रामचरित्रमानसाचे जे स्थान तेच मराठी भाषेत श्रीरामविजयाचे. श्रीरामविजयाची 
रचना करताना स्वतः जणू ते प्रसंग पाहिल्यासारखे, अनुभवल्यासारखे कवीने वर्णिले आहेत. त्यामुळे ते वाचून वाचकाची 
भक्ती अधिकाधिक वाढत जाते. भाविक वाचक त्या वर्णनात तल्लीन होऊन जातो. 

श्रीधरांचा जन्म इ. स. १६५८ साली झाला. वयाच्या विसाव्या वर्षापासून पंढरपुरात राहून पुराण-प्रवचने व कीर्तने 
करून त्यांनी भक्तिमार्गाचा प्रसार केला. त्याचबरोबर हरिविजय, रामविजय, वेदान्तसूर्य, पांडवप्रताप, जैमिनी अश्वमेध 
शिवलीलामृत हे प्रमुख ग्रंथ रचले. याशिवाय इतर पद्ये, आख्याने इत्यादी रचना पुष्कळ आहे. त्यांनी पुढे संन्यास घेऊन 
इ.स. १७२९ मध्ये समाधी घेतली. 

या ग्रंथाचे पारायण करण्याचीही पद्धती आहे. जेवढ्या दिवसांत पारायण करावयाचे असेल, तेवढ्या दिवसांत ४० 
अध्यायांची विभागणी करून पारायण करावे. 

संत साहित्याचा प्रसार करण्याच्या धोरणानुसार आम्ही हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. या ग्रंथाच्या शेवटी श्रीसमर्थविरचित 
श्रीरामप्रार्थना दिली आहे. श्रीरामभक्त या ग्रंथाचा अवश्य आदर करतील अशी अपेक्षा बाळगून हे वाङ्मयपुष्प श्रीरामप्रभूंच्या 
चरणी समर्पण करतो. 

विनीत 
प्रकाशक 


1983 Shriramvijay_Section_1_2_Front 


व पृष्ठ-संख्या 
बालकांड 
१. मसंगलाचरण +. ५ 
२. रावणाचा पूर्ववृत्तांत, दशरथाचा विवाह, 
भगवंताचा अवतार ........................ १३ 
३. संततीसाठी पुत्रकामेष्टि यज्ञ, 
हनुमंताचा जन्म .......................... २२ 
४. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ...................... ३३ 
५. विश्वामित्रांचे दशरथाकडे आगमन ......... ४४ 
६. वसिष्ठांचा उपदेश ......................., ५२ 
७. ताटिकावध, अहल्या -उद्धार, 
सीतेचा पूर्ववेत्तात ७०८८५८५५७५ ६२ 
८. राम-सीता-विवाह ....................... ७२ 
अयोध्याकांड 
९. मंथरेचा सल्ला - कैकयीचा हट्ट .......... ८ 
१०. लक्ष्मण ब सीतेसह श्रीरामाचे वनगमन .... ९२ 
११. गुहकाची भेट, भरताचे अयोध्येत येणे 
व चित्रकूटला प्रयाण .................... १०१ 
१२. श्रीराम-भरतं भेटे, >... ८०.०5: १११ 
अरण्यकांड 
१३. श्रीरामाचे दंडकारण्यात जाणे, अत्रि, शरभंग, 
अगस्ती, जटायू यांची भेट ............. ११८ 
१४. शूर्पणखेचा अपमान - 

खर-दूषण-बध ...................- १२७ 
१५, कांचनमृग-मोह, 

रावणाकडून सीताहरण .................. १३६ 
१६. राम-लक्ष्मणांचे सीतेच्या शोधार्थ 
दक्षिणेकडे जाणे .......................- १४५ 
किष्किंधाकांड 
१७. हनुमंताची भेट, सुग्रीवाशी मैत्री, 
वालीचा वध .................. नीर १५३ 
१८. सीताशोधासाठी सुग्रीवाकडून 
यानरांना आज्ञा +. ९0ers १६१ 


(४) 


| विषय-सूची | 


विषय 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
सुंदरकांड 
१९. संपातीच्या सांगण्यावरून सीताशोधासाठी 
हनुमान लंकेत .......................... १७० 
२०. सीताशोध, अशोक-वनाचा विध्वंस ..... १७८ 
२१. लंकादहन आणि ब्रह्मदेवाचे पत्र ......... १८६ 
२२. युद्धाची तयारी .......................... १९४ 
२३. समुद्र ओलांडण्यासाठी सेतु-निर्माण ..... २०२ 
युद्धकांड 
२४. शिष्टाईसाठी अंगदाला पाठविणे ......... २११ 
२५. शिष्टाई असफल, युद्धाला आरंभ ........ २१९ 
२६. रावणाचा पराजय व गर्वहरण ............ २२९ 
२७. कुंभकर्णास जागविणे ................... २३७ 
२८. इंद्रजिताचा युद्धातील पराक्रम ............ २४४ 
२९. लक्ष्मण-इंद्रजित-युद्ध ................... २५२ 
३०. सुलोचनेचे सती जाणे ................... २५९ 
३१. अहिरावण-महिरावण ................... २६७ 
३२. लक्ष्मणाला शक्ती लागणे ............... २७६ 
३३. रावणवध „९.० ००००००३२८00 २८६ 
उत्तरकांड 
३४. सीतेचे अग्निदिव्य ....................... २९४ 
३५. 'भरतांशी  पुनभेर्टै++५५०००५००७५य/७४५२हरुN7 9७ ३०२ 
३६. रामास राज्याभिषेक ..................... ३१० 
छु. 'सीतेचा त्योग reopens ३१८ 
३८. लव व कुश यांचा पराक्रम .............. ३२६ 
३९. राम-सीता -पुनर्मिलन .................... ३३४ 
४०. लवणासुर वध, रामकथा समाप्ती, 
अवतरंणिको +++... += „२०२४२१ २४२२४०४२४ ३४१ 
(लाथ मता वेनो 0कास00रकन ३४२ 
प प प 


1983 Shriramvijay_Section_1_2_B ack 


॥ जय श्रीराम ॥ 


श्रीरामविजय 


(पूर्वार्ध) 
बालकांड 


॥ अध्याय पहिला ॥ 
मंगलाचरण 


॥ श्रीगणेशाय नम:।। ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः॥। ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ।। ४ नमो 
जी पुराणपुरुषा । श्रीमदूभीमातटविलासा । दिगंबरा अविनाशा। ब्रह्मानंदा जगद्गुरू ॥१॥ जय जय 
जगड्द्या पूर्णब्रह्म । अज अजित आत्मारामा। नीलग्रीवमनविश्रामा! । पूर्णानंदा परेशा॥२। जय जय 
मायाचक्रचालका' । मायातीता विरिंचिजनकाः। सकळचित्तपरीक्षका। निजजनरक्षका सुखाब्धी*॥ ३॥ 
कमलोद्भव वैकुंठ' कर्पूरगौर'। अंबिका गजवदन दिनकर। हीं स्वरूपे तुझीं साचार। तूं निर्विकार 
सर्वदा॥४॥। मंगळकारक तूं गजवदन । मंगळारंभीं तुझें नमन। मंगळजननीवरी* करितां लेखन। तुझे गुण 
न सरती ॥५॥ रक्तोत्पलं सुकुमार बहुत । तैसे चरणतळवे आरक्त । प्रपद गौर नेपुरेंसहित । ध्याती भक्त 
हदयांतरीं ॥६॥ क्षीराब्धिश्वेतांबर। कीं कांसे लागला क्षीरसागर । कीं निर्दोष यश पवित्र । वसनरूपें 
आकारले ॥७॥ अरुणसंध्यारागमिश्चित । तैसी उटी दिसे आरक्त । कीं मंदराचळ सिंदूरं चर्चित । चारही हस्त 
विराजती ॥८॥ भक्तांचा मनोवारणः” अनिवार । नावरे कदा साचार । तो आकर्षावया निर्धार । 
विवेकांकुश धरियेला ॥९॥ भावें जे शरण येती अज्ञान जन । त्यांचे छेदावया अविद्याविपिन!'। यालागीं 
ऊर्ध्व फरश धरून । सिद्ध गजानन सर्वदा ॥१०॥ हातीं झळके लीलाकमळ । जें अम्लानचि सर्वकाळ । 
तेणें पूजू इच्छी भक्त प्रेमळ । जें कां निर्मळ अंतरबाह्या।११॥ जैसे कल्पांतविजूच उमाळे । तैसे अळंकार 
अंगीं मिरवले । नक्षत्रपुंज गुणीं ओंविले । तेवीं मुक्ताहार डोलती ॥१२॥। हदयाकाशीं सुरेख । पदक झाला 
तो मृगांक । क्षयरहित निष्कलंक । निजसुखें सुरवाडला ॥१३॥। भक्तांसी विध्नें येती प्रचंडें । तीं जो 
आकळी शुंडादंडे । कल्पांतविजूचेनि पाडे । एकदंत झळकतसे ॥१४॥ दिकूचक्री तेज न समाय । तैशीं 
कुंडले झळकती मणिमय । किंवा चंद्र आणि सूर्य । कुंडलरूपें तळपती ॥१५॥ मुगुटीं झळकती 
रत्नकिळा । तेणें नभमंडप उजळला । आदिपुरुष हा साकारला । वरदान द्यावया कवीतें ।॥१६॥ ऐसा 
महाराज गजवदन । वरदहस्तें दावी चिन्ह । करीं रामकथाबीजारोपण । त्यासी जीवन!? घालीन मी ॥ १७] 
ऐसा उगवतां वरदचंद्र । तेणें उल्हासे कविहदयसमुद्र । साहित्यभरतें अपार । असंभाव्य दाटलें ॥१८॥ 
जय जय गजवदना निरुपमा । अगाध न वर्णवे तव महिमा । तुझिया गुणांची पावावया सीमा । कैसा 
सरता'? होईन मी ॥१९॥ काखेसी मेरू घेऊनि देखा । कैशी नृत्य करील पिपीलिका । कैसे ब्रह्मांड 
उचलेल मशका । भूगोळ मक्षिका केविं हालवी ॥२०॥ चंद्रासि कर्पूराचे उटणे । वासरमणीस'* दर्पण 
दावणें । कीं हिमनगासि वारा घालणें । मेघासी अर्पणें उदकांजुळी ॥२१॥ सुरतरूपुढें'' ठेविजे 
बदरीफळ!*। मलयाचळासि'* धूपपरिमळ । कामधेनूसि शुष्कतृणकवळ । आणोनियां समर्पिले ॥२२॥ 


१. भगवान शंकरांच्या मनाला विश्राम देणारा श्रीराम २. मायेद्वारा सृष्टीची घडामोड करणारा ३. ब्रह्मदेवपिता 
४. सुखाचा सागर असणारा ५. श्री विष्णू ६. श्री शिव ७. धरित्री, पृथ्वी ८. लाल कमल ९. वस्त्र १०. मनरूपी हत्ती 
११. आज्ञानरूपी जंगल १२. जल, पाणी १३. पुर्णत्व पावेन १४. सूर्याला १५. कल्पवृक्ष १६. बोरे १७. चंदनवृक्षयुक्त 
पर्वताला. 


६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
oo 


क्षीरसिंधूसि समर्पिजे अजाक्षीर' । कनकाद्रिपुढे ठेविली गार । तैसे प्राकृत बोलें अपार । तुझें महत्त्व केंवि 
वर्णू ॥२३॥ परी जो जो छंद घेत बाळक । तो तो स्नेहे पुरवी जनक । तरी हा रामविजय सुरेख । सिद्धी 
पावो तव कृपें ॥२४॥। आतां नमूं सरसिजोदूभवकुमारी' । जे विलसे सदा कविजिव्हाग्रीं । जिच्या वरप्रसादें 
मुकाही करी । वाचस्पतीशीं संवाद ॥२५॥ जे आनंदसरोवरमराळिका?। जे चातुर्यचंपककळिका* । जी 
निजकृपेची करूनि नौका । कविबाळका नेत पैलतिरा ॥२६॥ तुझ्या कृषें विरिंचिकुमारी । जन्मांध होय 
महाजोहरी । अतिमूढ तो वेदार्थ करी । शक्रपदीं बैसे रंक ॥२७॥ अंबे तूं कविहदयाब्जभ्रमरी* । कीं 
निजञानंदसागरींची लहरी । वाग्वल्ली त्वां बैसोनि जिव्हाग्रीं । विरुढें सफळ सर्वदा ॥२८॥ विवेकहंस शुद्ध 
धवळ । त्यावरी तुझें आसन अचळ । तप्त कांचन जैसें सुढाळ । तैसें निर्मळ निजांग तुझें ॥२९॥ शुभ्र 
कंचुकी शुभ्र अंबर । दिव्य मुक्तलग अळंकार । निजबोधवीणा घेऊन सुस्वर । गायन करिसी स्वानंदें ॥३०॥ 
ऐकतां शारदेचें गायन । तन्मय विधि विष्णु ईशान । अंबे तुझे सौंदर्य पाहोन । मीनकेतन* तटस्थ ॥३१॥ 
रंभा उर्वशी तिलोत्तमा । सावित्री अपर्णा मुख्य रमा । तुझ्या चातुर्यसमुद्राची सीमा । त्याही कदा न पावती 
॥३२॥ अंबे तुझे गुण केवीं वर्णावे । केवीं अर्कास° अर्कीपुष्पे* पूजावें । अंबर मुष्टींत केवीं सांठवावें । 
पल्लवी बांधवे वायु कैसा ॥३३॥ न करवे उर्वीचें वजन । न गणवे सिंधूचे जीवन । सप्तावरणें भेदोन । 
मशक केवीं जाऊ शके ॥३४॥॥ ऐकोनि बाळकाचीं वचनें । जननी हृदयीं धरी प्रीतीनें । तैसें सरस्वती 
निजकृपेनें । घाली ठाणें जिव्हाग्रीं ॥३५। माझें मन मूढ चकोर । कुहूमाजी* इच्छी रोहिणीवर । तरी 
सरस्वती कृपाळु थोर । शुद्ध बीज प्रकटली ॥३६॥ बीजेपासून चढत्या कळा । तों तों चकोरासी अधिक 
सोहळा । तैसी येथे रघुनाथलीळा । चढेल आगळा रस पुढें ॥३७॥। ज्ञानाचे अनंत डोळे । उघडिले एकेचि 
वेळे । आतां वंदू श्रीगुरूचीं पाउलें । जयाचेनि प्रगटे दिव्य ज्ञान ॥३८॥ जो अज्ञानतिमिरच्छेदक । जो प्रकट 
वेदांतज्ञानार्क'” । तो ब्रह्मानंदमहाराज'' देख । परमाद्भुत महिमा जयाचा ॥३९॥ जो कां पांडुरंगभक्त नर 
विख्यात । जो भक्त भीमातीरीं समाधिस्थ । तो यतिराजमहिमा अद्भुत । कवण वर्णू शके पैं ॥४०॥ 
जागृती स्वप्न सुषुप्ति तुर्या पूर्ण । या चार अवस्थांवरी ज्याचें आसन । उन्मनीही निरसोन । स्वसुखें पूर्ण 
समाधिस्थ ॥४१॥। चांदिणें कैंचें नसतां मृगांक'' । किरणें कैंचीं नुगवतां अर्क । जीवनावांचोनि बीजां 
देख । अंकुर सहसा फुटेना ॥४२॥ जरी नेत्रांबीण दिसे पदार्थ । मंथनेंबीण'' जरी निवडे नवनीत । तरी 
सद्गुरूवांचोनि परमार्थ । ठायीं पडे जीवासी ॥४३॥ वर नसतां व्यर्थ वऱ्हाड । शिर नसतां कायसें धड । 
तैसे गुरुकृपेबीण काबाड'* । तपें व्रतें साधनें ॥४४। अंजनेंबीण न सांपडे निधान । गायत्रीवीण 
ब्राह्मणपण । सीमा कैंची ग्रामावीण । तैसें गुरूवीण ज्ञान नोहें ॥४५॥। म्हणोनि तनुमनधनेंसीं अनन्य । 
ब्रह्मानंदस्वामीस शरण । आरंभिली श्रीरामकथा गहन । ग्रंथ संपूर्ण सिद्धी पावो ॥४६॥ ऐसे ऐकतां सप्रेम 
बोल । बोलिला श्रीगुरु दयाळ । चकोराकारणे उतावेळ । मृगांक जैसा उगवे ॥४७॥ कीं चातकांलागीं 
धांवे जलधर'* । कीं क्षुधितापुढें क्षीरसागर । कीं कल्पतरू शोधीत आला घर । दरिद्रियाचें साक्षेपें ॥४८॥ 
१. शेळीचे दूध २. श्री सरस्वती ३. आनंदरूपी सरोवरातील हंसी ४. चातुर्यरूपी चाफ्याची कळी ५. कवींच्या 


हृदयात वास करणारी सरस्वती ६. मदन ७. सूर्यास ८. धोतऱ्याचे फूल ९. अमावस्येच्या रात्री १०. वेदांतज्ञानरूपी 
सूर्य ११. ग्रंथकाराचे पिता व गुरू १२. चंद्र १३. घुसळल्याशिवाय १४. व्यर्थ १५. वर्षाकालीन मेघ (ढग) 


अध्याय पहिला ७ 


तैसा श्रीगुरु दयासागर । तेणें दिधला अभय वर । म्हणे सिद्धी पावेल साचार । रामविजय ग्रंथ हा ॥४९॥ 
आतां वंदूं संतसज्जन । जे वैराग्यवनींचे पंचानन* । कीं ज्ञानांबरींचे' चंडकिरण? । उदय अस्त नसे जयां 
॥५०॥ जे भक्तसरोवरींचे राजहंस । जे कां अविद्यारण्यहुताश* । कीं ते पद्महस्ती* विशेष । भवरोगा वैद्य 
होती ॥५१॥ कीं जीव पावे पदासी । ऐसा मुहूर्त देणार ज्योतिषी । कीं ते पंचाक्षरी स्वप्रतापेंसीं । 
पंचभूतांसी पळविती जे ॥५२॥ कीं ते दैवी संपत्तीने भाग्यवंत । मुमुक्षूंसी करिती दरिद्ररहित । कीं ते दयेचीं 
अद्‌भुत । गोपुरे काय उंचावलीं ॥५३॥ संत श्रोते चतुर पंडित । माझें बोलणें आरुष* अत्यंत । जैसा 
सरस्वतीपुढे मूढ बहुत । वाग्विलास दावीतसे ॥५४।। सूर्यापुढें जैसा दीप देख । कीं जान्हवीस न्हाणा 
थिहृरोदक। कीं कनकाद्री जो अति सुरेख । त्यासी अलंकार पितळेचे ॥५५।। कामधेनूस अर्पिलें 
अजाक्षीर' । चंद्रासी शीतळ करी रंभापुत्र । कल्पतरु कल्पिलें देणार । त्यासी निंबोळ्या समर्पिल्या ॥५६॥ 
रत्नाकरास* काच समर्पिली । तैसी माझी ही आरुष बोली । परी तुह्मी प्रीति बहु ठेविली । प्राकृत शब्दीं 
नवल हैं ॥५७॥। विष्णूसी भूषणें अपार । परी तुलसीवरी आवडी थोर । कीं पार्वतीपतीस बिल्वपत्र । भक्तीं 
वाहतां आवडे ॥५८॥ रायें दासीस पाठीं घालितां । तिची सर्वांवरी चाले सत्ता । अल्प मोलाचे अळंकार 
लेतां । जनां समस्तां थोर दिसे ॥॥५९॥ म्हणोनि तुम्ही संत प्रभु थोर । तुमचा महिमा न वर्णवे अपार । मोटेंत 
बांधवेल समीर । चरणीं अंबर क्रमवेल पैं ॥६०॥ गणवतील पृथ्वीचे रजःकण । मोजवेल सिंधूचे? 
जीवन "| कनकाद्रीचा चेंडू करून । उडविजेल सर्वथा ॥६१।। भोगीद्रमस्तकींचा'! मणी । आणवेल एकादे 
क्षणीं । सूर्य जातां धरवेल गगनीं । नक्षत्रे गुणी ऑंविजेतील ॥६२। काढवेल शशिमंडळींचें'' अमृत । 
मोडवतील ऐरावतीचे दांत । कीं दिग्गज आणोन समस्त । एके ठायीं बांधिजेतील ॥६३॥। तुरंग करूनि 
प्रभंजन'` । करवेल सर्वत्रीं गमन । परी न कळे संतांचे महिमान । जे ब्रह्मानंदें पूर्ण सदा ॥६४।॥ तों 
संत बोलती आनंदघन । मन निवालें तव बोल ऐकून । आम्हीं इच्छितों रामकथाश्रवण । वरी दृष्टांत गोड 
तुझे ॥६५॥ मेरू सुंदर रत्नेंकरून । कीं नक्षत्रे मंडित गगन । कीं वृक्ष फळीं परिपूर्ण । तैसा दृष्टांते ग्रंथ शोभे 
॥६६॥ कीं शांति क्षमा दया विशेष । तेणें मंडित सत्पुरुष । कीं परिवारासहित नरेश । दृष्टांत सुरस ग्रंथीं 
तैसे ॥६७॥ आधींच भूक लागली बहुत । त्याहीवरी वाढिलें पंचामृत । कीं दुर्बळासी अकस्मात । कल्पतरू 
भेटला ॥६८॥ कन्यार्थी हिंडतां भूमंडळ । त्यासी राजकन्या घाली माळ । कीं रोगियासी रसायन? 
निर्मळ । अकस्मात जोडलें ॥६९॥ आतां बहु टाकोनि शब्दजाळ । बोलें रामकथा रसाळ । जैसी 
सिकता सांडोनि मराळ'* । मुक्ताफळेचि सेविती ॥७०॥ कीं कोशगृहीं प्रवेशोनी । भांडारी रत्ने काढी 
निवडोनी । कीं दोष टाकून सज्जनीं। उत्तम गुण स्वीकारिजे ॥७१॥ ऐसे संतांचे बोल परिकर । 
ऐकोनि ब्रह्मानंद श्रीधर । साष्टांग घालोनि नमस्कार । म्हणे सादर परिसिजे ॥७२॥ असंभाव्य 
श्रीरामचरित्र । शतकोटि ग्रंथ सविस्तर । वाल्मीक बोलिला अपार । कथासमुद्र अगम्य ॥७३॥ 


१. सिंह २. ज्ञानरूपी आकाशातील ३. रवी, सूर्य ४. अविद्यारूपी अरण्य नष्ट करणारा अग्नी ५. कमल हातात असणारे 
श्रीविष्णू ६. अव्यवस्थित ७. शेळीचे दूध ८. सागराला ९. समुद्राचे १०. पाणी ११. शेषाच्या माथ्यावरील 
१२. चंद्रमंडलातून १३. सोसाट्याचा वारा १४. औषध १५. हंस 


८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जो सत्यवतीहदयरत्न' । कथी जगद्गुरू पराशरनंदन' । तें व्यासोक्त रामायण । कोणा संपूर्ण न वर्णवे 
॥७४॥। वसिष्ठें कथिलें निश्चितीं । तें वासिष्ठठामायण म्हणती । शुके कथिलें नाना रीतीं । शुकरामायण 
बोलती तया ॥७५॥ जो अंजनीहृदयारविंदभ्रमर । तेणें पाहोन श्रीरामचरित्र । कथिले नाटकरामायण 
साचार । अपार चरित्र निजमुखें ॥७६॥ जो परमविश्वासें श्रीरामासी शरण । शक्रारिजनकबंधू' बिभीषण । 
तेणें रामचरित्र कथिलें पूर्ण । बिभीषणरामायण म्हणती तया ॥७७।। कमलोद्भव विष्णुसुत । तेणें नादासी 
कथिले हें चरित्र । तें ब्रह्ऱगामायण अद्भुत । उमेसी सांगत शिव रामायण ॥७८। जो कलशोद्भव' 
महामुनी । जेणें जलधि आटिला आचमनेंकरूनी । तेणें रामकथा ठेविली विस्तारोनी । अगस्तिरामायण 
म्हणती तया ॥७९॥ भोगींद्र कथी सर्पाप्रती । तें शेषरामायण बोलिजे पंडितीं । अध्यात्मरामायण 
समस्तीं । ऋषींनीं निवडून काढिले ॥८०। एक शेषरामायण सत्य । आगमरामायण एक बोलत । 
कूर्मरामायण यथार्थ । कूर्मपुराणीं बोलिलें ॥८१॥ स्कंदरामायण अपार । एक पौलस्तिरामायण परिकर । 
कालिकाखंडीं सविस्तर । रामकथा कथियेली ॥८२॥ रविअरुणसंवाद । तें अरुणरामायण प्रसिद्ध । 
पद्मपुराणीं अगाध । पद्ारामायण कथियेले ॥८३।। भरतरामायण चांगलें । एक धर्मरामायण बोलिलें । 
आश्चर्यरामायण कथिलें । बकदाल्भ्यक्रषीप्रती ॥८४॥। मुळापासून इतुक्या कथा । कैशा वर्णवतील तत्त्वतां । 
त्यांमाजी वाल्मीकिनाटकाधारे कथा । रामविजयालागीं कथूं ॥८५। समस्त कवींस नमस्कार । जो 
जगद्गुरू आचार्य श्रीशंकर । जेणें मतें उच्छेदोन समग्र । शुद्ध मार्ग वाढविला ॥८६॥ 
पूर्वी एक सत्यवतीकुमर' । तैसाचि कलियुगी श्रीशंकर । जो ज्ञानाचा सागर । जगदुद्धार केला जेणें ॥८७॥ 
सकळ मतें उच्छेदून । सन्मार्ग वाढविला पूर्ण । सकळ मतवादी जंबूक* जाण । शंकरसिंह* गर्जतसे ॥८८॥ 
सकळ मतवादी दरिद्री । शंकर श्रीमंत पृथ्वीबरी । संन्यासदीक्षा निर्धारी । स्थापिली जेणें विधियुक्त ॥८९॥ 
अवघे मतवादी रजनीचर । शंकर त्यांवरी रघुवीर । कीं कौरव वधावया यादवेंद्र' । अति उदित साक्षेपें 
॥९०॥ तैसा श्रीशंकराचार्य सकळ । कुमतें\ छेदी तात्काळ । त्या आचार्याचे पदकमळ । श्रीधरभ्रमरें 
बंदिलें ॥९१॥ जो श्रीधराचार्य टीकाकार । त्यासी नमस्कारी श्रीधर । मधुसूदनादिक कवींद्र । ग्रंथ अपार 
जयांचे ॥९२॥ जो शृंगारवनींचाः विहंगम जाण । जो जयदेव पद्मावतीरमण । त्याची काव्यकला 
पाहून । पंडितजन तटस्थ ॥९३। जो बेदांतक्षीरार्णवींचा'! मीन । जेणें विवेकसिंधु रचिला पूर्ण । तो 
मुकुंदराज गुणनिधान । तयाचे चरण वंदिले ॥९४।। तारावया जन समग्र । पुनः अवतरला रमावर'' । 
गीतार्थ केला साचार । तो ज्ञानेश्वर जगद्गुरू ॥९५॥ जो भानुदासकुलभूषण । प्रतिष्ठानवासी परिपूर्ण । 
त्या एकनाथें ग्रंथ संपूर्ण । बहुसाल कथियेले ॥९६॥ जे चातुर्यराजधानीचे'? कळस'* । मुक्तेश्वर 
मुद्गलदास । ज्यांचे ग्रंथ पाहतां सुरस । ब्रह्मानंद उचंबळे ॥९७॥ जैसा चंडांशु'* सतेज व्योमीं । तैसाचि 
केवळ वामनस्वामी । ज्याची श्लोकरचना या भूमी- । मंडळावरी अपूर्व ॥९८। कृष्णदास जयराम । 
जो शांतिदयेचे निजधाम । ज्याचे ग्रंथ ज्ञानभरित परम । जो निःसीम ब्रह्मचारी ॥९९॥ 
१. श्री वेदव्यास २. रावणाचा भाऊ ३. अगस्ती ऋषी ४. आद्या शंकराचार्य ५. कोल्हा ६. शंकराचार्यरूपी सिंह 


७. राक्षस ८. श्रीकृष्ण ९. पाखंडी मते १०. शृंगाररसरूपी वनातील पक्षी म्हणजे कवी जयदेव ११. वेदान्तसागरातील 
मासा (आद्य कवी मुकुंदराज) १२. श्री विष्णू १३. चातुर्य हीच जणू राजधानी १४. शिखर १५. रवी 


अध्याय पहिला ९ 


श्रीरामउपासक निर्मळ । जो भक्तिसरोबरींचा मराळ । तो रामदास महाराज केवळ । भक्ति प्रबळ लावी 
जनां ॥१००॥ ब्रह्मानंदस्वामीचा बंधु सत्य । नाम तयाचें श्रीरंगनाथ । ज्याची कविता समस्त । ऐकतां 
जन उद्धरले ॥१॥ असो आतां समस्त कविवर । अवघे ब्रह्मानंदरूप साचार । त्यांसी अनन्यशरण श्रीधर । 
द्यावा वर ग्रंथासी ॥२॥। रविकुळीं अवतरोनि श्रीरघुवीर । कैसें केलें लीलाचरित्र । धन्य त्या वाल्मीकाचें 
वक्त्र । कथा अपार बोलिला ॥३॥ हें वर्णितां श्रीरामचरित्र । तरला वाल्मीक साचार । पापें आचरला 
अपार । ऐका सादर गोष्टी ते ॥४॥। वाल्मीक पूर्वी द्विजसुत' । त्यजोनि आचार यज्ञोपवीत । किरातसंगें वाट 
पाडित । अति उन्मत्त विषयांध ॥५।। महा दुर्धर कानन । देखतां भयभीत होय मन । पर्वतदरीमाजी स्थळ 
करून । सहपरिवारें वसे तेथें ॥६॥ भांवतें द्वादश गांवेंपर्यंत । पाळती राखोनि बाट? पाडित' । केल्या 
ब्रह्महत्या असंख्यात । नाहीं गणती इतर जीवां ॥७॥ मत्स्य धरावयालागीं बक । बैसे होऊनियां सात्त्विक । 
कीं मूषकालागीं बिडालक? । बैसे टपत जयापरी ॥८॥ कीं अंगसंकोचें* पारधी । जपोनि* तत्काळ मृग 
साधी । तैसा वाल्हा जीव वधी । पापनिधि निर्दय ॥९॥ अपार जीव मारिले । पापाचे पर्वत सांचले । जैसे 
अंत्यजगृहाभोंवते पडिले । ढीग बहुत अस्थींचे ॥११०॥ ऐसें करितां पापाचरण । तयासी आलें वृद्धपण । 
पुत्र झाले अति दारुण । तरी आंगवण* न सोडी ॥११॥ शस्त्र हातीं घेऊनि वाल्हा । मार्ग रक्षीत जों बैसला । 
तों अकस्मात नारद प्रगटला । पूर्वपुण्येकरूनियां ॥१२॥ चंद्रा वेष्टित नक्षत्रे जैसी । भोंवती ऋषींची मांदी 
तैसी । तों पाळती* सांगती वाल्हियासी । जाती तापसी बहुसाल“ ॥१३॥ वाटेसी धांवोन आडवा आला । 
शस्त्र उभारोनि ते वेळां । दटावोनि ऋषींचा मेळा । उभा केला क्षणभरी ॥१४॥ कीं स्वर्गपंथें जातां नेटें । 
जैसी यमपुरी लागे वाटे । कीं तपें आचरतां उद्धटें । कामक्रोध अडविती ॥१५॥ असो वाल्हा म्हणे तयांसी । 
मात्रा' आणा रे मजपासीं । नाहीं तरी मुकाल प्राणांसी । माझिया हस्तें या काळीं ॥१६।। मग पुढें होऊन 
ब्रह्मनंदन । म्हणे ऐक एक आमुचें बचन । तुज आलें वृद्धपण । पापें अपार घडलीं कीं ।। १७॥। द्रव्य जोडिलें 
त्वां अपार । जहाले दुष्कृताचे संभार । तुझे पापासी वांटेकर । कोण आहेत हें विचारीं ।। १८॥। तुझें आलें 
जवळी मरण । यम जेव्हां गांजील दारुण । तेव्हां तुजला सोडवील कोण । पाहें विचारून अंतरीं ।।१९॥। 
दारा पुत्र धन यौवन । बंधु सेवक आप्त स्वजन । शस्त्रें अस्त्रें चतुरंग सैन्य । नये कामा ते वेळे ।॥ १२०] 
जीं जीं कर्मे प्राणी करिती । तितुकीं देव सर्व विलोकिती । सकळ तत्त्वें व्यापून वर्तती । मग साक्ष देती 
परत्रीं ते ॥२१॥। यमपुरीस चित्रगुप्त । पत्रें काढूनि वाचित । मग त्यासारिखा दंड करीत । कोण तेथें 
सोडवील ।।२२॥ जो पुण्यपंथे न चाले नर । निंदी तीर्थयात्रा समग्र । त्यास ताम्रभूमी?° तप्त अपार । तीवरी 
चालविती हळुहळू ।॥।२३॥ जे परोपकार न करिती । त्यांसी असिपत्रावरी'? हिंडविती । इकडून तिकडे शस्त्रे 
टोंचिती । कोण सोडवील ते स्थानीं ॥२४॥ तप्त लोहाचा स्तंभ दारुण । त्यासी भेटविती नेऊन । 
देवद्विजा' जो न करी नमन । त्यासी जाण हीच गती ॥२५॥ जो संतांसी देखों न शके अपवित्र । त्याचे 
रागें गीध फोडिती नेत्र । जो कीर्तन स्मरण न करी अणुमात्र । जिव्हा तोडिती सांडसें ॥ २६॥ 
१. ब्राह्मणाचा मुलगा २. वाटमारी करणे ३. मांजर ४. शरीराचा संकोच करून ५. टपून ६. सवय ७. पाळती 


ठेवण्यासाठी सोबती ८. अनेक ९. द्रव्य किंमती वस्तू १०. तांब्याच्या पत्र्याची जमीन ११. तलवारीच्या धारेवर 
१२. देव व ब्राह्मणांना 


१० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


डड ...गयावाययायधााााााााााााा 


गुरु देव ब्राह्मण सांडूनी । जो षडूस सेवी पापखाणी । महानरकींचे दुर्गधपाणी । तयाचे वदनीं ओतिती 
॥२७॥ जो तीर्थस्नान निंदी खळ । त्यासी तप्त कढयीमाजी जें तैल । त्यांत तळिती तत्काळ । कोण 
सोडवील तेथें पैं ॥२८॥ जे साधुसंतांसी पीडिती । त्यांचे अंगाचीं सालें काढिती । जे गुरु द्विज तीर्थ 
अव्हेरिती । त्यांचे तोंडी घालिती नरकमूत्र ॥२९॥ धर्मवाट' रोधोनि हरिती जे धन । त्यांसी कुंभीपाकीं' 
घालून । खालीं चेतविती कृशान'। माजी आक्रंदोनी चडफडती ॥१३०॥ लोहदंड करूनि तप्त । कानीं 
खोंबिती यमदूत । जो नायके हरिकथामृत । गति निश्चित तयासी ॥।३१॥ ऐसें बोलतां नारदक्रषी । अनुताप 
जाहला त्याचे मानसीं । वेगें आला निजसदनासी' । स्त्रीसुतादिकांसी पुसत ॥३२॥ पापें घडलीं मजलागी । 
कोणी होतां काय विभागी । तंब तीं म्हणती आमुचे अंगीं । न लागती पापें सर्वथा हीं ॥३३।। आम्ही 
भाग्याचे वांटेकरी यथार्थ । पापें तुझी तूं भोगीं समस्त । वाल्हा झाला सद्गदित । म्हणे कैसें आतां करावें 
॥३४॥ हा नरदेह उत्तम पूर्ण । केवळ भगवत्प्राप्तीचें कारण । म्यां आत्महित न करून । बुडालो कीं 
अधोगती ॥३५॥ पुण्यक्षेत्रः सरसाविलें* । तेथें कनकबीज* पेरिलें । कनकाचें ताट घडिलें । त्यात वाढिलें 
तृणबीज ॥३६॥ सुधारसकुंभ“ दैवे जोडला । तो नेऊन उकिरडां ओतिला । चिंतामणी फोडून घातला । 
पायरीस अभाग्यें ॥३७॥। सुरभी शोधीत आली घर । तिसी मारूनि काष्टप्रहार । अभाग्ये घातली बाहेर । 
तोच प्रकार मज जाहला ॥३८॥ बळें कल्पवृक्ष तोडून । वाढविले कंटकवन । राजहंस दवडून । दिवाभीत!” 
पाळिलें ॥३९॥ रंभा तोडूनि महामूर्ख । अर्की वाढविल्या सकौतुकें । ओसंडोनि सतेज मुक्ते । सिकताहरळ'' 
भरियेली ॥१४०॥ असो ऐसा अनुतापे वाल्हा । नारदापासीं परतोन आला । सदूगद कंठ अश्रु डोळां । 
साष्टांग घातला नमस्कार ॥४१॥ तनुमनधनेंसीं अनन्य । स्वामी तुज मी आलों शरण । तूं कृपेची नौका 
करून । तारीं मज सागरीं ॥४२॥ महाराज तूं धन्वंतरी । माझा भवरोग दूर करीं । जळतो या वणव्याभीतरी । 
मेघा झडकरी वर्ष तूं ॥४३॥ पडलो मायेचे मेळीं । पंचभूते मज झांबलीं । वासनाविवशी'' गळां पडली । 
कदाकाळीं सोडीना ॥४४॥ अहंदेहबुद्धि'' डांकीण । ममता सटवी दारुण । लोभ झोटिंग एक क्षण । मज 
उमज घेऊं नेदी ॥४५॥ क्रोध महिषासुर दारुण । कामवेताळें'” झडपिलें पूर्ण । तृष्णा मायराणी!* 
अनुदिन । सर्वदाही न सोडी ॥४६॥ जाहलों मी अत्यंत क्षीण । पंचाक्षरी*१ तूं ब्रह्मनंदन । सकल भूतें टाकीं 
झाडून । म्हणोनि चरण धरियेले ॥४७॥ अष्टभावें'* जाहला सद्गदित । मग मनीं विचारी ब्रह्मसुतः“ । रोग 
पाहूनि वैद्य निश्चित । दिव्य मात्रा काढी जेवीं ॥४८॥ म्हणे हा अनधिकारी परम । “मरा” ऐसें सांगे 
नाम । म्हणे हेंचि तूं जपें सप्रेम । मुख्य वर्म जाण पां ॥४९॥ तें जीवन नाम जपत । तेथेचि बैसला 
ध्यानस्थ । अंगावरी वारुळ वाढत । ध्वनि उमटत आंतोनि ॥१५०॥ टोणपियाचा वृक्ष जाहला । तों नारद 
बहुकाळें पातला । त्या तरुबराखालीं उभा राहिला । श्रवणीं ऐकिला नामघोष ।५१।। वारुळाचे 


१. न्याय्य मार्ग २. एका नरकाचे नाव ३. अग्नी ४. स्वतःचे घरी ५. पुण्यभूमी ६. पेरणीसाठी तयार केली ७. धोतऱ्याचे 


(र ८. अमृतघट ९. कामधेनू १०. घुबड ११. हा खडे १२. वासनारूपी राक्षसी १३. देहाविषयी ममत्व 
- कामवासनारूपी वेताळ १५. पिशाची १६. मांत्रिक १७. भक्तीमुळे शरीरात उमटणारे सात्विक भाव १८. नारद 


अध्याय पहिला ११ 
DN isin OSORNO पागा 


मग उकरोनियां वारुळ । बाहेर काढिला तो पुण्यशीळ । वर्मकळा' रगडून तत्काळ । सावध केला तेधवां 
॥५३॥ जैसा भूमीवरी अर्क उतरला । तैसा श्रीगुरु नारद देखिला । धांबोनि चरणकमळा लागला । पापाचा 
जाहला संहार ॥५४।। नाम जपतां श्रीरामाचे । दोष गेले अनंत जन्मांचे । जैसे पर्वत तृणाचे । अग्निसंगे 
भस्म होती ॥५५॥ पापें जाळावया समस्त । नामामाजी प्रताप बहुत । नामाचेनि न जळे निश्चित । ऐसें पाप 
नसेचि ॥५६॥ वाल्मीके केली जीं पापें । तीं भस्म जाहली नामप्रतापें । नामापुढें अनेक तपें । तुच्छ ऐसें 
जाणिजे ॥५७॥। जैसा पर्वत होतां संदीप्त । मृगद्विजगणः न राहती तेथ । तैसीं नामाग्नीपुढें समस्त । 
पापारण्ये भस्म होती ॥५८॥ जैसी स्वप्नीं घडलीं दुष्कृतें बहुत । तीं जागृती अवघी मिथ्याभूत' । तैसे 
रामनामें समस्त । पापसमूह भस्म होती ॥५९॥ तोंबरी तमाची दाटणी । जों नुगवे बासरमणी* । तोंवरीच 
मद कीजे वारणीं\ । जोंवरी सिंह नाहीं देखिला ॥१६०॥ सिंधु गर्जे तोंबरीच पाहीं । जों कलशोद्भव 
देखिला नाहीं । तोंबरी भूतांची परम घाई । जों मंत्रवादी न देखिला ॥६१॥ तोंबरीच पापांचा संभार । जों 
नामीं न धरी आदर । नामप्रताप अद्भुत थोर । तरला साचार वाल्मीक ॥६२॥ असो वाल्मीक म्हणे 
गुरुनाथा । जरी कृपा कराल सर्वथा । तरी रामचरित्रकथा । सविस्तर करीन मी ॥६३॥ ऐसें ऐकतां 
नारदमुनी । परम संतोषला अंतःकरणी । वरद हस्त ठेवोनियां मूध्नीं' । बदला तें श्रवणीं आकर्णिजे ॥६४।। 
सहस्र वरुषांवरी । विष्णु अवतरेल दशरथउदरीं । तयाचें तूं भाष्य करीं । शतकोटी सविस्तर ॥६५॥ 
जन्मकर्मलीला* सर्व । जे जे तूं बदसील भाव । तैसाच वर्तेल राघव । अवतारठेव अभिनव पैं ॥६६॥ 
शतकोटी ग्रंथ वाल्मीके निर्मिला । सुरस रस दिव्य ओतिला । तिहीं लोकांसी कलह लागला । व्यवहार“ 
गेला शिवापाशीं ।।६७॥ परम चतुर कैलासनाथ । तीं ठायीं समान वांटिला ग्रंथ । शेवटीं दोन अक्षरें उरली 
यथार्थ । कंठीं धरिलीं उमावरें ॥६८। शीतळ उपचार पूर्वी केले । परी ते नाहीं सफळ जाहले । चंद्रबिंब 
शिरीं धरिलें । जटेंत आकळिलें गंगेसी ॥६९॥ हिमनगकन्या* शीतळ सुंदर । अर्धांगी धरी कर्पूरगौर । ठायीं 
ठायीं वेष्टिले फणिबरः” । शीतळ थोर म्हणोनियां ॥१७०॥ गजचर्म अत्यंत शीतळ । तेंही पांघरे 
जाश्वनीळ!? । परी न राहे हाळाहळ!? । जाळी प्रबळ अधिकचि ॥७१॥ मग हा ग्रंथ निवडितां थोर । दोन 
अक्षरें निवडिलीं साचार । तीं कंठीं धरितांचि उमावर । शीतळ शरीर जाहलें ॥७२॥ हृदयीं आठविला 
रघूत्तम । मुखीं स्मरतां रामनाम । मध्यें हळाहळ परम । भयभीत जाहलें ॥७३॥ मुखीं नाम हृदयीं राम । 
दाहकत्व सांडूनि जाहलें शम । भूषणरूप होऊनि परम । शिवकंठीं मिरवले ॥७४॥ नामें तरला वाल्मीक । 
नामें तरले ब्रह्मादिक । शीतळ जाहला कैलासनायक'। महिमा अद्भुत न वर्णवे ॥७५॥ किती गोड 
म्हणावा सुधारस । किती वाड'* म्हणावें आकाश । तेजस्वी परम चंडांश । किती म्हणोनि वर्णावा 
॥७६॥ पृथ्वीस उपमा काय द्यावी । पाताळखोली किती सांगावी । कनकाड्रीची"' उंची किती 
वर्णावी । तैसी नामाची पदवी अपार ॥।७७॥ किती वर्णावा विष्णूचा प्रताप । काय सांगावें शंकराचे 
तप । तैसा रामनाममहिमा अमूपः*। न वर्णवेचि सर्वथा ॥७८॥ प्राकृत भाषा म्हणोनी । अव्हेर न 
करावा पंडितजनीं । जैसीं कृष्णावेणीचीं'* तीरें दोन्ही । परी उदक एकचि जाणिजे ॥७९॥ 
१. स्नायू , सांधे, अशी स्थाने २. हरिणादी पशुपक्षी ३. आभास युक्त, खोटे ४. सूर्य ५. हत्तींनी ६. मस्तकावर 


७. जन्म आणि कार्ये ८. तंटा, वाद ९. हिमालयपुत्री पार्वती १०. भुजंग ११. श्री शिव १२. विषजन्य आग 
१३. भगवान शंकर १४. विस्तीर्ण १५. मेरु पर्वताची १६. उपमा नसलेला १७. कृष्णा ब वेणी नदी. 


१२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


असो वाल्मीके रचिला ग्रंथ । भारद्वाजाचे मुखें समस्त । असंख्य ऋषी श्रवण करीत । ब्रह्मानंदेकरूनियां 
॥१८०॥ हेचि कथा कैलासी । शिव सांगे हैमवतीसी' । पाताळीं काद्रवेयकुळासी' । भोगींद्र सांगे हेचि 
कथा ॥८१॥ घटोद्‌भवाचे मुखें दिवसरजनी' । ऋषी श्रवण करिती कर्दळीवनीं । किंपुरुषखंडीं' 
स्वमुखेंकरूनी । वानरांसी सांगे हनुमंत ॥८२॥ नारदाप्रती सरसिजोद्‌भव* । सांगे रामकथा अभिनव । 
बदरिकाश्रमीं ऋषी सर्व । व्यासमुखें ऐकती ॥८३॥ तेचि प्राकृत भाषेंत निवाडे । श्रीधर वर्णी संतांपुढें । 
जैसे बाळक करी चाळे वेडे । परी आवडती जननीसी ॥८४॥ तैसे प्राकृत आणि संस्कृत । दोन्हीमाजी 
एकचि अर्थ । जैसा दोहीं स्त्रियांचा एक नाथ । दोन्ही हस्त एकाचेचि ॥८५॥। दोन्ही दाढा एकचि स्वर । 
पाहाणार एक दोन नेत्र । किवा दोन पात्रांत पवित्र । एकचि दुग्ध घातलें ॥८६॥ जैसें त्रिवेणीचे* भरलें 
उदक । दोन पात्रीं गोडी एक । एक सुवर्णकूपिका अलोलिक । एक ताम्रधातूची घडियेली ॥८७॥ दोन्ही 
कुपिका नेऊनि देख । रामेश्वरासी केला अभिषेक । दोन्ही धातु परी उदक एक । देवासी समचि 
आवडती ॥८८॥ अबळां न कळे संस्कृतवाणी । जैसें आडांतील निर्मळ पाणी । परी दोरपात्रावाचोनी । 
अशक्त जनां केवीं निघे ॥८९॥ तों तडागासी* येतां त्वरें । तत्कालेंचि तृषा हरे । भोळे जन तारावया ईश्वरें । 
प्राकृत ग्रंथ निर्मिले ॥१९०॥ मुख्य संस्कृत पाहावें । परी तें अबळां नेणवे । महागज कैसा बांधवे । 
कमळतंतू घेऊनियां ॥९१॥ सर्वांस मान्य गीर्वाण । जरी असेल पूर्वपुण्य । तरीच तेथींचें होय ज्ञान । 
आबालजन केवीं तरती ॥९२॥ उत्तम वस्त्रें लेत नृपती । तीं दुर्बळांसी प्राप्त न होती । मग ते घोंगडीच 
पांघरती । शीतउष्ण निवारणा ॥९३॥ जैसें दधि मंथितां बहुत । त्यांतून निघे नवनीत । कीं स्वातीजळापासोन* 
अद्भुत । मुक्ताफळे“ निपजती ॥९४॥ कीं इक्षुदंडाचे'' पोटीं शर्करा । रसनेस गोडी तेचि विचारा । कीं 
राजापासोनि राजपुत्रा । मान्यता होय बहुतचि ॥।९५॥ महाराष्ट्रवचनें निश्चित । परी अत्यंत रसभरित । 
मधुमक्षिकांचे'' मुखीं सरबत । मधु सुरस जैसे कां ॥९६॥ गीर्वाण हें शशिमंडळ अद्भुत । त्याची प्रभा ही 
प्राकृत । संस्कृत ग्रंथ वर्णिती पंडित । अर्थ प्राकृत करिती कीं ॥९७॥ अर्कवृक्षीं'' मधुघट'*। जरी भरतील 
यथेष्ट । तरी गिरिकंदरीं करावया कष्ट । काय कारण धांवावें ॥९८। सिकतेमाजी दिव्य रत्न । जरी सांपडे 
न करितां प्रयत्न । तरी चतुरी करावें जतन । किंवा अव्हेर करावा ॥९९॥। कष्टेंविण राज्य आलें हाता । तरी काय 
ओसंडावें'* तत्त्वतां प्राकृतभाषीं ऐकोनि कथा । लाभ श्रोतां घेइजे तेवीं ॥२००॥ मुक्ताफळांची उत्तम 
माळा । वरी सुगंध सुटला आगळा । तरी चतुरीं कां न घालावी गळां । अति आवडीकरोनियां ॥।१॥ 
आधींच इक्षुदंड गोड । वरी आले साखरेचे घड । तैसी रघुनाथकथा सुरवाड । त्यावरी साहित्य पुरविलें 
॥२॥ आतां श्रोतीं सावधान । वाल्मीकमहाराज गेले कथून । तेचि रामकथा संपूर्ण । मुळापासून ऐकिजे 
॥३॥। दृष्टी न पाहतां अवघा ग्रंथ । उगाच दोष ठेविती अकस्मात । ते शतमूर्ख जाणिजे निश्चित । नव्हती 
पंडित विवेकी ॥४॥ ग्रंथा नाम रामविजय । श्रवणें सदा पाविजे जय । चिंतित मनोरथ सिद्ध होय । एक 
आवर्तन" करितांचि ॥५।। आदिपुरुष श्रीअवधूत । तोचि हा ब्रह्मानंद यथार्थ । श्रीधरवरदें अद्भुत । 
महिमा कोणा न वर्णवे ॥२०६॥ इति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकनाटकाधारः* । सदा परिसोत 
भक्त चतुर । प्रथमाध्याय गोड हा ॥१॥ ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २०७॥ 
॥ अध्याय पहिला समाप्त॥ 
१. पार्वतीस २. सर्पकुळाला ३. रात्रंदिवस ४. वानरांचे वसतिस्थान ५. ब्रह्मदेव ६. गंगा यमुना सरस्वतीचे संगमस्थान 


(प्रयाग) ७. सरोबराजवळ ८. कमळाचे देठ ९. स्वाती नक्षत्रातील पावसाच्या थेंबामुळे १०. मोती ११. उसाचे 
१२. मधमाशांचे १३. धोतऱ्याचे झाड १४. मधाचे कलश १५. नाकारावे १६. पारायण 


॥ अध्याय दुसरा ॥ 


रावणाचा पूर्ववृत्तांत, दशरथाचा विवाह, भगवंताचा अवतार 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः । जैसे मानससरोवरवेष्टित । मराळ दिसती शोभिवंत । तैसे 
श्रवणासी बैसले संत । लोचन अनंत जयांसी ॥१।। श्रवणी ऐकतां संतसज्जन । वाचेसी पारणे होय 
पूर्ण । जैसा राकाइंदु' विलोकून । सरितानाथ' उचंबळे ॥२॥ कीं वर्षाकाळीं गंगेसी पूर । कीं घन? गर्जतां 
नाचती मयूर । कीं बसंत देखोनि सुंदर । कोकिळा गर्जे आनंदें ॥३॥ कीं रवि देखतां कमलें विकासती । 
कीं दाता देखोनि याचक हर्षती । तैशा देखोनि संतमूर्ती वाग्देवीस आनंद ॥४॥ जैसी इंद्रापुढें रंभा । दावी 
नृत्यकौतुकशोभा । तैसी देखतां संतसभा । वाग्वल्ली* आनंदे ॥५॥ कैसे द्यावे दृष्टांत । हैं मी नेणें निश्चित । 
परी माझे अन्याय समस्त । संतीं पोटांत घालावे ॥६॥ शिवकंठीं हळाहळ । कीं सागरापोटीं वडवानळ । 
कीं सृष्टीचा भार सकळ । पाताळी कूर्मे धरियेला ॥७। सकळां प्रकाश जैसा शशी । परी द्वितीयेसी लोक 
वाहती दशी* । कीं हिमनगजामातासी* । धत्तूरपुष्पे* समर्पिती ॥८॥ तैसेचि हे शब्द निश्चित । सज्जनीं 
हृदयीं धरिले सत्य । असो प्रथम अध्यायी गतकथार्थ । उद्धरिला वाल्मीक नारदे ॥९॥ 
रामकथेचा आरंभ येथूनी । जेवीं मूळ संकीर्ण कृष्णावेणी । परी पुढें विशाळ समुद्रगामिनी” । जाणिजे 
सज्जनीं कथा तैसी ॥१०॥। कमलोद्भवापासून निश्चितीं । पुत्र जाहला त्या नाम पुलस्ती । महातपस्वी जैसा 
गभस्ती । चारी वेद ज्यासी मुखोद्गत ॥११॥। तृणबिंदुकन्या देववर्णी । ते पुलस्तीची जाण गृहिणी । 
विश्रवा नामें तिजपासोनी । पुत्र जाहला विख्यात ॥१२॥ भारद्वाजकन्या महासती । ती दिधली 
विश्रव्याप्रती । त्यांचे पोटीं निश्चितीं । कुबेर पुत्र जन्मला ॥१३॥ विश्रव्यापासोनि जन्म पूर्ण । म्हणोनि नाम 
वैश्रवण । तेणें तप करोनि दारुण । चतुराननः वश केला ॥१४॥ कमलासन* संतोषून । पौत्रपुत्र 
म्हणोन । लंका पुष्पक देऊन । सागरोदरीं'* स्थापिला ॥१५॥ पूर्वी विधीने लंका निर्मिली । ती दानवे 
बळेंचि घेतली । मागुती निर्जरीं सोडविली । मग दिधली कुबेरातें ॥१६॥ तों पाताळींचा दैत्य सुमाळी । 
विप्रवेषे आला भूमंडळीं । लंका देखोन तये वेळीं । मनामाजी आवेशला ॥१७॥ म्हणे हे लंका आमुची 
निश्चित । हा कोण येथें राज्य करीत । समाचार घेतां जाहलें श्रुत । सर्व वृत्त तयाचें ॥१८॥ कुबेर देखोन 
सुंदर । दैत्य करी मग विचार । याचे पित्यासी साचार । कन्या देऊं आपुली ॥ १९॥ तिजपासोन जे होती 
सुत । तयां साहा होऊं सर्व दैत्य । हे लंकाराज्य समस्त । हिरोन घेऊं क्षणार्ध ॥२०॥ ऐसा सुमाळी दैत्य 
दुर्जन । विप्रवेष अवलंबून । आला लटिकीच शांति धरून । कपटी पूर्ण दुरात्मा ॥२१॥ जैसा नटाचा वेष 
जाण । कीं विषाचें शीतळपण । कीं सावचोराचें'! गोड वचन । परप्राणहरणार्थ ॥२२॥ कीं 
गोरियाचें'? गायन । कीं दांभिकाचें वरिवरी भजन । धनलुब्धाचें'* तत्त्वज्ञान । परधनहरणार्थ ॥२३॥ 
चरिवरी सुंदर इंद्रावण । किंवा बकाची शांति पूर्ण । कीं वेश्येचें मुखमंडण । कामुकमनहरणार्थ'* ॥।२४॥ 


i अभ OOS ils 
१. पौर्णिमेचा चंद्र २. समुद्र ३. ढग ४. वाणीरूप वेल ५. दोरा ६. श्री शंकरास ७. धोतऱ्याची फुले ८. नदी ९. ब्रह्मदेव 
१०. समुद्रामध्ये ११. ठकाचे १२. पारध्याचे १३. कृपण माणसाचे १४. कामी पुरुषाचे मन हरण करण्यासाठी 


१४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
i RR 


कीं साधुवेष धरोनि शुद्ध । यात्रेसी फिरती जैसे मैंद । कीं वाटपाडे निरंजनी शुद्ध । सिद्ध होऊन बैसले ॥२५॥ 
असो ऐसा सुमाळी पापराशी । तेणें आपुली कन्या कैकसी । घेऊन आला विश्रव्यापासीं । प्रार्थोनि त्यासी 
दिधली ॥२६॥ म्हणे मी अकिंचन ब्राह्मण । एवढें घ्या जी कन्यारत्न । ऋषीनें कापट्य नेणोन । लाविलें 
लग्न तियेसी ॥२७॥ दैत्य गेला स्वस्थानासी । एके दिवशीं ते कैकसी । सूर्य जातां अस्ताचळासी। भोग 
पतीस मागत ॥२८॥ जे संध्याकाळीं होय गर्भिणी । तरी महातामसी जन्मे प्राणी । तो होमकाळ 
साधोनी । कैकसी मागे भोगातें ॥२९॥ स्वस्त्रीस भोग नेदी जरी । तरी बाळहत्या पड़े त्याचे शिरीं । परी 
होम द्यावया दुराचारी* । जाऊं नेदी ऋषीतें ।।३०।। परम क्षोभोनियां ऋषी । अंगसंग केला तियेसी । म्हणे 
तूं विप्रकन्या नव्हेसी । महातामसी पापरूपे ॥३१॥ ब्रहाराक्षस तुझे उदरीं । पुत्र होतील दुराचारी । येरी 
पतीचे चरण धरी । एक तरी सुपुत्र देइजे ॥३२॥ रावण आणि कुंभकर्ण । तिसरा भक्तराज बिभीषण । तो 
पितृवरदारनेकरून' । साधु पूर्ण जन्मला ॥३३॥। कुंभकर्ण जेव्हां जन्मला । मुख पसरोन टाहो फोडिला । 
तेणें भूगोळ थरारिला । प्रळय गमला जीवासी ॥३४।। ताटिका शूर्पणखा भगिनी जाण । परी त्यांत रत्न 
बिभीषण । जैसा कागविष्ठेत' अश्वत्थ* पावन । केवळ स्थान विष्णूचे ॥३५॥ कीं वायसांत कोकिळा श्रेष्ठ 
केवळ । कीं शिंपीमाजी मुक्ताफळ* । कीं दैत्यकुळीं भजनशीळ । प्रल्हाद पूर्वी जन्मला ॥३६॥ यावरी 
गोकर्णतीर्थी जाऊन । तिघे करिती अनुष्ठान । रावणे आराधिला अपर्णारमण*। कुंभकर्णे कमलोद्भव" 
॥३७॥ श्रीविष्णूचे आराधन । करिता जाहला बिभीषण । ब्रह्मा येऊनि वरदान । देता जाहला तिघांतें 
॥३८॥ रावण मागे वरदान । इंद्रादिदेव संपूर्ण । यांसी बंदिशाळे रक्षीन । वर्तावे तिहीं मम आज्ञे ॥३९॥ 
संपत्ति संतति विद्या धन । व्हावें सकळकळाप्रबीण“ । याउपरी कुंभकर्ण । वर मागे अपेक्षित ॥४०॥ तों 
देव जाहले उद्विग्न । काय मागेल कुंभकर्ण । कीं हें चराचर भक्षीन । ऐसें बरदान मागेल काय ।।४ १॥ कीं 
गिळीन म्हणेल भूगोळ । कीं दाढे घालीन ऋषिमंडळ । मग सरस्वतीतें देव सकळ । प्रार्थिते जाहले तेधवां 
॥४२॥ तूं जिव्हाग्रीं बससी देवी । तरी त्या दुष्टासी भ्रांति घालावी । लोकीं सुखी राहिजे सर्वी । ऐसें बदवीं 
सरस्वती ॥४३॥ कुंभकर्ण आधींच राक्षस । सरस्वती भ्रांति घाली विशेष । तों विधि म्हणे 
घटश्रोत्रास° । अपेक्षित माग कांहीं ॥४४।। मग बोले कुंभकर्ण । मज निद्रा दे कां संपूर्ण । अखंड करीन 
मी शयन । चतुरानन अवश्य म्हणे ॥४५॥ तत्काळ निद्रा येऊन । पडला जैसा प्राणहीन । सुषुप्तीमाजी?? 
सर्व ज्ञान । बुडोन गेलें तयाचें ॥४६॥ मंदराचळ आडवा पडिला । कीं महावृक्ष उन्मळिला । निद्राभरें घोरू 
लागला । तेणें दश दिशा घुमघुमिती ॥४७॥। म्हैसे हस्ती श्वापदे काननीं । श्वासासरसीं प्रवेशती घराणीं! । 
उच्छ्वास टाकितां धरणीं । बाहेर पडती आरडत ॥४८।। निद्रा देहाची समाधि जाण । निद्रा जीवात्म्याचे 
आवरण" । कीं भ्रांतीचें विश्रांतिस्थान । कीं अज्ञान मूर्तिमंत॥४९॥ निद्रा तस्कराची?* सहकारी । ध्याना 
अनुष्ठाना विघ्न करी । चातुर्य विद्या कळाकुसरी । निद्रेमाजी बुडती पैं ॥५०॥ निद्रा मरणाची सांगातिणी!* । 
निद्रा रात्रीची ज्येष्ठ भगिनी । निद्रा जीवाची विश्रांतिकारिणी* । ० पओ कवाची विशजातिकारिणी^ । आयुष्य हरोनि नेतसे ॥५१॥ हरोनि नेतसे ॥५१॥ 


१. दुष्ट २. वडिलांच्या वरदानामुळे ३. कावळ्याच्या विष्ठेत ४. पिंपळ ५. मोती ६. श्री शंकर ७. ब्रह्मदेव ८. सर्व 


कलांत प्रवीण ९. उदास १०. कुंभकर्णास ११. झोपेमध्ये १२. नाकात १३. वेष्टण १४. चोराची १५. सोबतीण 
१६. बिश्राम देणारी 


अध्याय दुसरा १५ 


i न 


स्थूल' सूक्ष्म' कारणे पाहीं । बुडोन जाती सुषुप्तिडोहीं । असो कुंभकर्णास शुद्धि नाहीं । जागा कदा 
नोहेचि ॥५२॥ कुंभकर्ण निद्रासागरीं । बुडोन गेला अहोरात्री । पिता देखोन चिंता करी । म्हणे व्यर्थ जन्म 
याचा ॥।५३॥ मग तेणें प्रार्थिला कमळासन । मागतसे हें वरदान । षण्मास जाहलिया एक दिन । सर्वसुख 
भोगील ॥५४॥ मग बिभीषणासी चतुर्वक्त्र” । म्हणे माग इच्छित वर । तंव तो सत्त्वशीळ पवित्र । काय 
बोलता जाहला ॥५५॥ म्हणे सत्समागम* सच्छास्त्रश्रबण* । दया क्षमा उपरति भजन । निंदा वाद द्वेष 
गाळून । विष्णुचितन करीन मी ॥५६।। आशा तृष्णा मनसा कल्पना । भ्रांति भुली इच्छा वासना । ममता 
अविद्या सांडूनि जाणा । विष्णुचिंतन करीन मी ॥५७॥ काम क्रोध मद मत्सर । मोह लोभ अहंकार । हे 
दूर करोनि साचार । विष्णुचितन करीन मी ॥५८॥ धन्य बिभीषणाची स्थिती । केवळ ओतिली सुखाची 
मूर्ती । कीं भक्तिरूप श्रीरामकीर्ती । विस्तारिली आधीं पुढें ॥५९॥ सूर्याआधीं उगवे अरुण । कीं 
ज्ञानाअगोदर भजन । कीं भजनाआर्धी वैराग्य पूर्ण । तैसा बिभीषण जन्मला ॥६०॥ तपाअगोदर शुचित्व 
पूर्ण । कीं बोधाआधीं सत्त्वगुण । कीं सत्त्वाआधीं अद्भुत पूर्ण । पुण्य जैसें प्रगटतें ॥६१॥ कीं 
साक्षात्काराआधीं निजध्यास । मननाआधीं श्रवण विशेष । कीं श्रबणाआधीं सुरस । आवडी पुढें ठसावे 
॥६२॥ कीं शमदमाआधीं विरक्ती । कीं आनंदाआधीं उपरती । कीं आत्मसुखाआधीं* शांती । पुढें जैसी 
ठसावे ॥६३॥ तैसा आधीं जन्मला बिभीषण । जैसें फळाअगोदर सुमन“ । विधि संतोषला ऐकोन । म्हणे 
बंश धन्य याचेनि ॥६४॥ रामउपासक जे संत । तयांची लक्षणें हींच निश्चित । अमानित्व* अदंभित्व१ । 
अहिंसादि सर्व गुण जेथें ॥६५॥ अंतरीं निग्रह करून । शांतिरसे भरले पूर्ण । आत्मस्तुति मनांतून । 
स्वप्नीं जयांसी नावडे ॥६६।। दुजयाचे दोषगुणरीती । हें कधीं नावडे जयांचे चित्तीं । पराचे उत्तम गुण 
वानिती । न विसरती कदाही ॥६७॥ गर्व नेणती अणुमात्र । कोणासी न बोलती निष्ठुर । आपुली निंदा 
ऐकतां साचार । तिरस्कार नुपजेचि ॥६८॥ जैसे मेघ क्षारजळ प्राशिती । परी पृथ्वीवरी गोड वर्षती । 
धेनु तृण भक्षोनि देती । क्षीर अमृतासारिखें ॥६९॥ इक्षुदंडासी घालिती खत । तरी गोड होय 
रसभरित । गंगा पाप जाळूनि पुण्य देत । तैसे संत जाणावे ॥७०॥ परिस लोहकाळिमा झाकोन । 
तत्काळचि करी सुवर्ण । तैसेचि महाराज सज्जन । परदोष लपविती ॥७१॥ जैसी कुळवंत कामिनी । 
अवयव झांकी क्षणोक्षणी । तैसें आपुलें सुकृत! झांकोनी । सज्जन ठेविती ॥७२। असो 
सर्वलक्षणयुक्त । बिभीषण परम भक्त । तयासी विष्णुनाभ* सत्य । वर देता जाहला ॥७३॥ विरिंचिः 
म्हणे साचार । तुज भेटेल श्रीरघुवीर । तो चिरंजीव करील निर्धार । शशी मित्र असती जों ॥७४॥ रावण 
कुंभकर्ण ते वेळे । मेळविती राक्षसदळें । प्रहस्त महोदर पातले । प्रधान जाहले रावणाचे ॥७५।। 
विद्युज्जिव्ह जंबुमाळी । वज्रदंष्ट्र विरूपाक्ष बळी । खर दूषण त्रिशिरा सकळी । विद्युन्माली माल्यवंत 
॥७६॥। मत्त महामत्त युद्धोन्मत्त । शुक सारण दुर्धर समस्त । बळ महाबळ धांवत । रावणा वेष्टित सर्वही 
॥७७॥ सकळ दळभार घेऊन । लंकेवरी गेला रावण । कदा नाटोपे वैश्रवण । बहुत युद्ध करितां पै 
॥७८॥ मग रावणे काय केलें । पितयाचें पत्र आणिलें । कुबेरासी पाठविलें । येरें बंदिलें मस्तकीं ।।७९॥। 


आ न नातक न्ता क स्नान विजान 
१. जडदेह २. वासनादेह ३. कारणदेह ४. ब्रह्मदेव ५. संतांचा सहवास ६. उत्तम शास्त्राचे श्रवण ७. आधी 
८. फूल ९. मानाची अपेक्षा नसणे १०. खोटा आव आणीत नाही ११. हिंसा करीत नाही १२. पुण्यकर्म 


१६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


उकलोनि वाची वैश्रवण । आंत लिहिलें वर्तमान । तुझा सापत्नबंधु' रावण । लंकाभुवन दीजे ॥८०॥ 
पितृआज्ञा' तें वेदवचन । मानोनि निघाला वैश्रवण । सकळ संपत्ति पुष्पकीं घालोन । विरिंचीपासीं गेला 
पैं ॥८१॥ मग कनकाद्रीचे* पाठारीं । निर्मूनि अलकावती पुरी । कुबेर तेथें अवसरीं । विष्णुसुतें* स्थापिला 
॥८२॥ मयासुर मंदोदरी आणि शक्ती । देता जाहला रावणाप्रती । दीर्घज्वाळा बळीची पौत्री । ती दिधली 
कुंभकर्णा ॥८३॥। सरमानामें गंधर्वकन्या । ते दिधली बिभीषणा । सकळ भूप शरण रावणा । लंकेसी येती 
भरयेचि ॥८४॥ रावणे सर्व देश जिंकिले । गाईब्राह्मणांसी धरोनि बळें । मुखीं घालोनियां सगळे । दाढेखालीं 
रगडित ॥८५॥ कोठे लपावया नाही स्थान । सापडती तेथें भक्षी जाण । मग कुबेरें स्वगींहून । सांगोनि 
पाठविलें रावणा ॥८६)। कुबेरसेवक बोले वचन । तुम्ही ऋषिपुत्र बेदसंपन्न । टाकिलीं वेदांची खंडे 
करून । शास्त्रज्ञान नसे तुम्हां ॥८७।। आम्ही जाणते बा सर्व सृष्टीं । ऐसा अभिमान वाहतां पोटीं । 
गोब्राह्मण देखतां दृष्टी । मारितां हा अधर्म ॥८८। समजोनियां शास्त्रार्थ । मग कर्मे करणें अनुचित । त्यासी 
ऐहिक ना परमार्थ । भोगील अनर्थ अनेक तो ॥८९॥ अवलक्षणी* कुरूप देख । दर्षणी* न पाहे आपुलें 
मुख । तोंवरीच अभिमान अधिक । स्वस्वरूपाचा वाहतसे ॥९०॥ तैसे दोष आचरती । मग धर्मशास्त्र 
विलोकिती । परी वीट न मानिती चित्तीं । नवलरीति हे वाटे ॥९१॥ ऐसें बोलतां कुबेरदूत । रावण 
क्रोधावला अद्भुत । व्याघ्रमुखीं* मुष्टिघात“। ताडितां जेवीं खवळे पैं ॥९२॥ ऐसा सक्रोधे रावण । सकळ 
दळभार सिद्ध करून । रात्रीमाजीं जाऊन । घाला कुबेरावरी घातला ॥९३॥ पदीं ताडितां महाउरग' । कीं 
शुंडा पिळितां मातंग'* । कीं घृते शिंपितां सवेग । पावक'* जैसा खवळे पैं ॥९४॥। तैसा परम क्रोधावला 
रावण । त्यांत केलें मद्यपान । सर्व द्रव्य हिरोन । कुबेराचे घेतलें ॥९५।। गज रथ आणि पुष्पक । वस्तू 
हरिल्या सकळिक । मग तो कुबेर यक्षनायक'९ । गेला शरण शक्रातें'` ॥९६। मग तो कुबेर ते वेळां । शक्रे 
कोशगृहीं'* ठेविला । असो रावणासी पुत्र जाहला । मेघनाद प्रथमचि ।॥।९७॥ एक लक्ष पुत्रसंतती । सवा 
लक्ष पौत्रोत्पत्ती । ऐंशीं सहस्र युवती । भोगितां रावण न धाये ॥९८।। अठरा क्षोणी** वाजंत्री । गर्जताती 
अहोरात्रीं । पृथ्वीचे भूप महाद्वारी । कर जोडूनि उभे सदा ॥९९॥ अस्ता जातां दिनकर । कर्पूरदीपिका 
अठरा सहस्र । पाजळोनि सभेसमोर । निशाचर तिष्ठती ।॥१००॥। इंद्राचिया भयें पर्वत । रावणासी शरण 
येत । शक्र'* आमुचे पक्ष! छेदित । रक्षीं त्वरित आम्हांसी ॥१०१॥ लंकेश'* तयांसी अभय देत । तुम्ही 
गज व्हा अवघे पर्वत । समस्त अचळां मानली मात । जाहले उन्मत्त वारण** ॥२॥ रावण देवांवरी 
चालिला । मेघनादें इंद्र ते वेळां । ऐरावतासगट पाडिला । निजबळें रणांगणीं ॥।३।। ऐसा सतरा वेळां 
सहस्रनेत्र । जिंकी मंदोदरीचा पुत्र । मग इंद्रजित नाम थोर । ब्रीद ते दृढ बांधिलें ॥४॥। पाश घालोनि 
पाकशासन!*। इंद्रजितें आणिला बांधोन । मग विरिंचि आला धांबोन । होय प्रसन्न शक्रजिता ॥५॥ 
अपेक्षित देवोनि वर । सोडविला पुरंदर'*। मग रावणे देव समग्र । सेवेलागीं ठेविले ॥६॥ शक्रे 
आणावे नित्य हार । छत्र धरी रोहिणीवर'! । रसाधिपति'* निरंतर । वाहे नीर धांवतचि ॥७॥। गभस्ति 
होय द्वारपाळ । कुबेर आणि अनिळ'* । यांहीं सडासंमार्जन सकळ । गृहामाजी करावें ॥८॥ 
१. सावत्र भाऊ २. पित्याची आज्ञा ३. मेरु पर्वताच्या ४. ब्रह्मदेवाने ५. कुलक्षणी ६. आरशात ७. वाघाच्या तोंडात 


८. मुठीचा ठोसा ९. मोठा साप १०. हत्ती ११. अग्नी १२. यक्षांचा मुख्य १३. इंद्राला १४. खजिन्यावर १५. प्रकारची 
१०. कापराचे दिवे १७. इंद्र १८. पंख १९. रावण २०. हत्ती २१. चंद्र २२. बुध २३. सूर्य २४. वायू 


अध्याय दुसरा १७ 


वस्त्रे धूत वैश्वानर' । पुरोहित जाहला विष्णुपुत्र' । पांडित्य करी अंगिराकुमर' । नारद तुंबर गाती सदा ॥९॥ 
दहावेळां पूजिला । रावण दश वक्त्रं पावला । बीस हस्त लाधला । शिवही केला वश तेणें ॥११०॥ कोणे 
एके समयीं रावण । पुष्पकविमानीं बैसोन । कैलासगिरि चढतां पूर्ण । तों नंदी रक्षक महाद्वारी ॥११॥ म्हणे 
नको जाऊं लंकापती । शिवउमा आहेत एकांती । ऐसें ऐकतां मयजापती*। परम क्षोभ पावला ॥१२॥। नंदीस 
म्हणे ते वेळे । तुज मर्कटाचेनि बोलें । मी न राहे कदाकाळें । जाईन बळेंकरूनियां ॥१३॥ ऐसें बोलतां 
दशकंधर* । कोपला तेव्हां नंदिकेश्वर । शापशस्त्रे ताडिले सत्वर । दशकंठासी तेधवां ॥१४।। म्हणे उन्मत्त 
तूं मू उमती । तुज नर वानर रणीं वधिती । तुवां दशरुद्र पूजिले निगुती । अकरावा मारुति प्रगटेल ॥१५॥ तो 
वान(रूपें अवतरोन । करील तुझें गर्वमोचन । ऐकतां क्रोधावला रावण । म्हणे हा उपडीन कैलासगिरी ॥१६॥ 
उचलोनियां कैलासपर्वत । लंकेत नेईन क्षणांत । म्हणोन तळीं घातला हात । समूळ उचलावयासी ॥१७॥ 
तें जाणोनि हिमनगजामात । निजपदे दडपिला पर्वत । सहस्र वर्षेपर्यंत । आक्रंदत रावण ॥१८।। मग करी 
शिवाचे स्तवन । प्रसन्न जाहला त्रिनयन । दशवक्त्र“ दिधला सोडून । आला परतोन लंकेसी ॥१९॥ एकदा 
रेवातीरीं ध्यानस्थ । बैसला असतां मयजाकांत । पुढे सिकतालिंग“ विराजित । तों पाणी चढत माघारे 
॥१२०॥ सहस्रार्जुनें निजभुजेकरून । कोंडिले नर्मदेचें जीवन । ध्यान करितां रावण । आकंठपर्यंत बुडाला 
॥२१॥ परम क्रोधावला दशमौळी' । धांबोनि आला तयाजवळी । म्हणे कोण रे तूं ये स्थळीं । रेवाजळ 
कोंडितोसी ॥२२॥ सहस्रार्जुन कवळ घालून । ग्रीवेसी धरिला दशवदन । कीं मृगेंद्रे धरिला वारण । जाहले 
प्राण कासाविस ॥२३॥। बहुकाळ बंदीं घातला । मग पौलस्तिक्रषि धांविन्नला । भिक्षा मागोनि तये 
वेळां । सोडविला राक्षस ॥२४। बळीचिया नगरा देख । बळेंच आला लंकानायक । जैसा व्याळाचे बिळीं 
मूषक । चारा घेऊं प्रवेशला ॥२५॥ तों बळीचिया महाद्वारी । एक पुरुष उभा दंडधारी । जयाचिया 
तेजामाझारी । शशिमित्र झांकोळती ॥२६॥ तो महाराज त्रिविक्रम" । देखोनि बळीचे निजप्रेम । द्वारपाळ 
जाहला पुरुषोत्तम । अज अजित जगद्गुरू ॥२७॥ मग तयासी म्हणे रावण । बळीसी आणीं बोलावून । नाहीं 
तरी हे नगरी उचलोन । पालथी घालीन सागरीं ॥२८॥ मग म्हणे वैकुंठविलासी* । तूं बळीचा प्रताप 
नेणसी । आतांच येईल प्रत्ययासी । जाई वेगेंसीं आंतौता*॥२९॥ मग आंत प्रवेशला त्वरित । तों सभेसी 
बैसला विरोचनसुत” । तयासी म्हणे लंकानाथ । करावया समर पातलो मी ॥१३०॥ जैसा शुष्क तृणाचा 
पुतळा । धरावया आला वड़वानळा । कीं वृषभ बळें माजला । खोंचूं धांवला सिंहासी ॥३१॥ व्याघ्रासी 
धरीन म्हणे बस्तः । कीं आळिका सुपर्णावरी”” धांवत । ऐरावतीचा मोडावया दांत । शलभ'' जैसा 
सरसावला ॥३२॥ वृश्चिक धांवे सत्वर । ताडावया खदिरांगार ` । खद्योत '* म्हणे दिवाकर । आसडून पाडीन 
खालता ॥३३॥ तैसा बळीप्रती रावण । सांगे आपुलें थोरपण । कीं सरस्वतीपुढें मतिमंदें येऊन । वाग्वाद आरंभिला 
॥३४॥ हांसोनि बळी म्हणे ते वेळे । या वैकुंठनाथें द्वारपाळें । पूर्वी नारसिंहरूप धरिलें । प्रल्हादभक्त रक्षावया 
१. अग्नी २. ब्रह्मा ३. गुरु ४. रावण ५. वाळूचे लिंग ६. विष्णू ७. आत ८. बळी ९. मेंढा १०. गरुडावर ११. टोळ 
१२. निखारा १३. काजवा 


१८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तीं उचलों गेला दशकंधर । बळें लाविले वीसही कर । जैसा मशकासी न ढळे कुंजर' । तैसें जाहलें रावणा 
पैं ॥३७॥ निस्तेज जाहला ते वेळीं । तों बळीची राणी विंध्यावळी । सारिपाट खेळतां प्रीतिमेळीं । फासां 
हातींचा उसळला ॥३८॥ तों बळी म्हणे रावणासी । फांसा आणीं वेगेंसीं । परी तोही न उचले तयासी। 
राक्षसासी खेद वाटे॥३९॥।। गदगदां हांसती दोघेंजणें। बंदी घातले म्हणती देव याणें। येथें आला 
युद्धकारणें । तों फांसा यासी नुचलेचि ॥१४०॥ जाहला परम अपमान । माघारा चालिला दशवदन । 
तों मार्गी बळीचे सेवकजन । त्यांणी रावण नागविला ॥४१॥। घेतली वस्त्रे शस्त्रें हिरून । मुखासी तेल 
मसी लावून । वीसही हस्त बांधोन । नगरामाजी हिंडविती ॥४२॥ एक अंगावरी धुळी टाकिती । एक 
दाढीधरोनि ओढिती । एक बळेंचि बैसविती । एक उठविती सवेंचि ॥४३।। एक करिती शेणमार । 
काकुळती येत दशकंधर' । पळो पाहे जंव बाहेर । तंब द्वारपाळ जाऊं नेदी ॥४४॥ क्षुद्र द्वार मोरियेमधून । 
मस्तक घाली जंव रावण । तंव सर्वाठायीं बामन? । दंडावरी मारित ॥४५॥। बळीचे अश्वशाळेंत रावण । 
क्षुधाक्रांत हिंडे नग्न । चणे खातसे वेंचून । मागे कोरान्न घरोघरीं ॥४६। पोटासाठी वाघ्या होऊन । म्हणे 
मी मल्हारीचा श्वान । कोठंबे* चोंडकें* काखे घेऊन । नाचोनि धान्य मेळवी ॥४७॥। तों दासींनी धरिला 
कौतुके । उदक आणितां घातला काखे । तयां काकुळती येत दीनमुखें । मग सोडिती सत्वर ॥।४८॥।। मग 
विश्रवा धांबोन । बळीस भेटला येऊन । म्हणे बंदीस घातला रावण । तो भिक्षेस मज देइजे ।॥४९॥। बळी 
बोले आण* वाहोन* । येथे कोणास नाहीं बंधन । ग्रामांत असे रावण । तो शोधोनि नेइजे ॥१५०॥ तों 
बळीचे अश्वशाळेंत देखिला । पिता देखोनि रडूं लागला । मग ऋषीनें वामन स्तविला । सोडवून नेला रावण 
॥५१॥ परम लज्जित रावण । लंकेसी आला परतोन । मागुती पराक्रम धरोन । म्हणे मी जिंकीन वाळीतें ॥५२॥ 
तों समुद्रतीरीं शक्रसुत* । बैसला असे ध्यानस्थ । त्यासी धरावया लंकानाथ । पुष्पकांतून उतरला ॥।५३॥ 
जैसा पंचाननापुढें“। मार्जार दावी आपले पवाडे । की पंडितापुढे महामूढे । वाग्वाद आरंभिला ॥५४॥ कीं 
रासभें' ब्रीद बांधोन । नारदापुढें मांडिले गायन । कीं महाव्याघ्रावरी टवकारून'* । जंबूक जैसा पातला 
॥५५॥ तैसा वाळीपुढें उभा रावण । सावध होतां शक्रनंदन । ग्रीवेसी दशग्रीव धरोन। कक्षेमाजी दाटिला'' 
॥५६॥ चतुःसमुद्री करोनि स्नान । किष्किंधेसी आला परतोन । अंगदाच्या पाळण्यावरी नेऊन । उफराटा 
रावण बांधिला ॥५७॥ क्षणक्षणां धरोनि दाढी । अंगद बाळभावें उपडी । मग विश्रवा धांवोनि तांतडी । 
भिक्षा मागे वाळीतें ।॥५८॥। मग मुखासी काळें लावूनी । वाळीनें दिधला भिरकावूनी । लंकेत पडिला 
येऊनी । खेद मनीं बहुत करी ॥५९।। एकदा रावण पुसे विरिंचीतें । आमुचा अंत कवणाचेनि हातें । तें सत्य 
सांगावें आम्हातें । स्नेहचित्तेंकरूनियां'' ॥१६०॥ विधि म्हणें अजपाळसुत । त्याचें नाम विख्यात 
दशरथ । त्यासी पुत्र होईल रघुनाथ । तुझा अंत त्याहातें ॥६१॥ रावणें केला मग पण । तरी मी दशरथासी 
वधीन । तों अजपाळपुत्राचें'' लग्न । मांडिले इकडे गजरेंसीं ॥६२॥ तों नारद सांगे अजपाळा । जतन 
करी दशरथकौसल्या । लग्नसोहळ्यामाजी घाला । घालील अकस्मात रावण ॥६३॥ ऐसें सांगता 


१. हत्ती २. रावण ३. विष्णू ४, ५. वाघ्याची झोळी वगैरे ६. शपथ घेऊन ७. वाली ८. सिंहापुढे ९. गाढवाने 
१०. रागाने ११. दाबला १२. प्रेमाने १३. दशरथाचे १४. नारद 


अध्याय दुसरा १९ 


सागरामाजी होते लग्न । रावणें ही गोष्ट ऐकोन । तंब तो अष्टवर्गाचा दिन । घातला घाला रात्रींत ॥६५॥ 
जैसे अंतरिक्षपक्षी' येती । तैसे राक्षस उड्या घेती । जहाज फोडोनि चूर्ण करिती । गदापर्वतघातेंचि ॥६६॥ 
वऱ्हाड सर्व बुडविलें । रावणे कौसल्येसी घेतलें । जिचें स्वरूप न जाय वर्णिलें । तीस घातलें पेटींत ।।६७॥ 
पेटी लंकेसी नेतां उचलोन । राक्षसे बोलबिला एक मीन । तो बाहेर आला सागरातून । त्यासी रावण 
आज्ञापी ॥६८॥ ही पेटी करावी जतन । कोणा न द्यावी मजवांचून । लंकेत प्रवेशला रावण । ती वस्तु 
जतन मत्स्य करी ॥६९॥ समुद्राचे गहनः बेटी । जेथें न पडे कोणाची दृष्टी । तेथें मत्स्ये ठेवूनि पेटी । गेला 
आपण स्वकार्य ॥१७०॥ कैंचा सोहळा कैंचें लग्न । लोक समग्र गेले बुडोन । तरी दशरथ समुद्रांतून । 
उफाळला* अवचिता ॥७१॥ ज्याचे पोटीं येणार श्रीराम । दुर्गम तेंचि होय सुगम । विष तें अमृत होय 
उत्तम । अपाय तोचि उपाय ॥७२॥ तरी अंतरिक्ष चढे पांगुळ । देव जरी होय दयाळ । आंगणींच्या लता 
सकळ । कल्पलता होती त्या ॥७३॥। दशरथ पाहे समुद्रांत । तो भंगले जहाज अकस्मात । वाहत वाहत 
आलें तेथ । त्यावरी दशरथ बैसला ॥७४॥ वायुवेगें जहाज गेलें । त्याच बेटासी येऊनि लागलें । दशरथे 
पेटी ते वेळे । सहज लीलें उघडिली ॥७५॥ तों आंत कौसल्यानिधान* । पाहतां वेधला* अजनंदन* । तों 
नारद अकस्मात येऊन । उभा ठाके ते वेळीं ॥७६॥ ज्यासी भूत भविष्य सर्व ज्ञान । तेणें मुहूर्तवेळा 
पाहून । तात्काळ दोघांसी लाविलें लग्न । विधियुक्त विधिसुतें ॥७७॥ वोहरांसी* आशीर्वाद देत । जो 
वैकुंठवासी रमाकांत“ । तो तुमचे पोटीं अवतरेल सत्य । भयभीत होऊं नका ॥७८॥ दोघें पेटींत 
बैसवून । वेगें गेला ब्रह्मनंदन* । तों लंकेत दशवदन!* । कमळासनाप्रति'' सांगे ॥७९॥ तुवां जें भविष्य 
कथिलें । तें अवघेचि असत्य झालें । जहाज फोडूनि लोक बुडविले । हिरोनि आणिलें कौसल्येसी ।।१८०॥ 
मग बोले चतुरानन । मघांच दोघांसी लाविलें लग्न । कदा न टळे ब्रह्मवचन । कल्पांतींही दशवक्त्रा ॥८१॥ 
येरू म्हणे जर जाहलें लग्न । तरी मी तुज इच्छित देईन । मग पेटी आणविली मत्स्यापासून । सभेमध्ये 
रावणें ॥८२॥ त्यामाजी नवरी असे तत्त्वतां । ब्रह्मा म्हणे उघडी आतां । तों पेटी उघडूनि पाहतां । बोहरे 
उभयतां देखिलीं ॥८३॥ परम आश्चर्य करी रावण । म्हणे खरें जाहलें ब्रह्मवचन । तरी मी या दोघांसी 
बधीन । शस्त्र घेऊन सरसावला ॥८४॥ कौसल्या जाहली भयभीत । पतीचें वदन विलोकित । परी निर्भय 
बीर दशरथ । ना भी म्हणत कोसल्येतें ॥८५॥ मी सूर्यवंशी महावीर । हें मशक काय दशकंधर । याचीं 
दाही शिरे समग्र । खंडीन आतां येथेंचि ॥८६।। मग रावणाचा हात । धरिता जाहला विष्णुसुत'* । म्हणे 
मज देई इच्छित । माग म्हणत दशवदन ॥८७॥ हीं दोघें वधूबरें आतां । मज देई लंकानाथा । मंदोदरी" 
म्हणे तत्त्वतां । वचन असत्य न करावें ॥८८॥ गेला तरी जावो प्राण । परी असत्य न करावें बचन । 
यांसी वधितां येथेंचि विघ्न । उठेल दारुण आतांचि ॥८९॥ बुद्धीचा प्रवर्तक भगवंत । ब्रह्मयासी म्हणे 
नेई त्वरित । तेणें पेटी उचलोन अकस्मात । अयोध्येसी आणिली ॥१९०॥ अयोध्येत जाहला 
जयजयकार । वेगें पातला शचीवर'*। दशरथावरी धरी छत्र । कर्तव्य" विचित्र हरीचें ॥९१॥ दशरथ 
राज्यीं स्थापून । विधि'* आणि सहस्रनयन'* । वेगें पावले स्वस्थान । आनंदे मनीं उचंबळले ॥९२॥ 


१. आकाशातील पक्षी २. दुर्गम ३. वर आला ४. कौसल्यारूपी बहुमूल्य ठेव ५. आकृष्ट झाला ६. दशरथ 
७. वधूवरांना ८. विष्णू ९. नारद १०. रावण ११. ब्रह्मदेवाला १२. ब्रह्मदेव १३. रावणाची पत्नी १४. इंद्र १५. लीला 


२० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


पुष्पकीं बैसोनि जातां दशकंधर । एक देवस्त्री' देखिली सुंदर । तिचा बळेंचि धरिला कर । तिसीं अविचार 
करू इच्छी ॥९३॥ तंब ते आक्रंदत नितंबिनी* । रावणें सोडिली तेचि क्षणीं । ती ब्रह्मयापासीं जाऊनी । 
गाऱ्हाणें सर्व सांगत ॥९४॥ रावणासी शापी सत्यलोकवासी? । परस्त्रीवर बलात्कार करिसी । तरी शतखंडें 
निश्चयेंसी । तुझे तनूचीं होतील ॥९५॥ जैसा सिंह आडांत पडिला । कीं महाव्याघ्र सांपळ्यांत सांपडला । 
तैसा रावण बांधला । शापपाशेंकरोनियां ॥९६॥। रावण पाप करी दारुण । गांजिले गाईब्राह्मण । पृथ्वी 
आक्रंदली पूर्ण । गेली शरण ब्रह्मया ॥९७॥ गाईच्या रूपें धरित्री । आक्रंदे विरिंचीच्या द्वारीं । प्रजा 
ऋषिगण ते अवसरीं । शरण आले विधातया ॥९८॥ विधि बाहेर आला ते क्षणीं । तों समस्त सांगती 
गाऱ्हाणी । रावणे यज्ञ टाकिले मोडोनी । सत्कर्म अवनीं* चालेना ॥९९॥ एक म्हणे माझिया मखा । विघ्न 
करी नित्य ताटिका । एक म्हणे सुबाहु मारीच देखा । क्रतु“ माझा विध्वंसिती ॥२००॥। एक सांगती 
ऋषीश्वर । आमुचीं कुटुंबे समग्र । कुंभकर्णे ग्रासिलीं थोर । अनर्थ मांडिला विधातया ॥१॥ त्रिदश^ आणि 
पुरंदर । म्हणती बंदी पडले समग्र । कोणासी नाटोपे दशकंधर । काय विचार करावा ॥२॥ मग देव प्रजा 
ऋषिगण । मुख्य परमेष्ठी विष्णुनंदन । क्षीरसागरासी येऊन । अपार स्तवन मांडिले ॥३॥। शेषशयन नारायण । 
कोटिसूर्यांची प्रभा पूर्ण । साठी सहस्र योजन । शेषतल्पक* शुभ्र तो ॥४॥ लक्षार्ध योजनें प्रमाण । वरी 
पहुडला श्रीभगवान । तो सच्चिदानंद रमारमण । अलंकारें मंडित ॥५॥ जे अनंत शक्तींची स्वामिनी । 
कमला विलसत चरणीं । जिच्या इच्छामात्रें करूनी । ब्रह्मांड हें विस्तारलें ॥६॥ एक लक्ष योजनें दैदीप्य । 
विराजमान मध्य मंडप । तेथींचें तेज पाहतां अमूप । मार्तंड" शशी* लोपती ॥७॥। गरुडपाचूचे जोतें 
स्वयंभ । बरी हिऱ्यांचे विशाळ स्तंभ । माणिकांचीं उथाळीं'° सुप्रभ । खालीं तोळंबे'” हिरियांचे ॥८॥ 
सुवर्णाची तुळवटें!? प्रचंडें । आरक्त रत्नांचे पसरिले दांडे । वरी किलच्या'* झळकती निवाडें । 
गरुडपाचूंचिया साजिऱ्या ॥९॥ असो पैलतीरीं देव सकळी । उभे ठाकले बद्धांजुळी । म्हणती पूर्णब्रह्म 
वनमाळी । भक्तपाळका सर्वेशा ॥२१०। जय जय अनंतब्रह्मांडनायका । वेदवंद्या वेदपाळका । विश्वंभरा 
विश्वव्यापका । विश्वरक्षका जगद्गुरो ॥११॥। पुराणपुरुषा परात्परा । पंकजलोचना पयोब्धिविहारा । 
परमात्मया परम उदारा । भुवनसुंदरा भवहदया'' ॥१२॥ कर्ममोचका करुणाकरा । कैवल्यदायका 
कमळावरा । कर्मातीता कैटभसंहारा । कनकवसना'' करुणाब्धी ॥ १३॥। जय जय सकळदेवपाळका । 
जय जय सकळचित्तचाळका । निर्विकारा निरुपाधिका । निर्गुणा निश्चळा निःसंगा ॥१४॥ केशवा हरी 
मुरमर्दना । रमावलभा मधुसूदना । सकळदुरितकाननदहना । तमनाशना प्रतापसूर्या ॥१५॥ प्रळयसमुद्रीं तूं 
जनार्दन । विशाळ मीनरूप धरून । महादैत्य विदारून । वेदोद्धार तुवां केला ॥१६॥ परम विशाळ 
मंदराचळ । भेदीत चालिला पाताळ । तूं कूर्मरूप धरूनि घननीळ । पृष्ठी खालतीं दिधली ॥ १७॥। हिरण्याक्ष 
दैत्य सबळ । कांखेसी घेऊन जातां भूमंडळ । वराहवेष तूं तमाळनीळ । दानव सकळ मर्दिले ॥१८॥ 
दानवबाळक प्रल्हाद । त्यास तुझा अखंड छंद । मग करूनि स्तंभभेद । प्रगटलासी नरहरी ॥१९॥ 
इंद्राचे कैवारें बळी । तो तुवां घातला पाताळीं । त्याचे द्वारीं तूं वनमाळी । द्वारपाळ अद्यापी ॥२२०॥ 


१. अप्सरा २. सुंदर स्त्री ३. ब्रह्मदेव ४. पृथ्वीवर ५. यज्ञ ६. देव ७. शेषनागाचा पलंग ८. सूर्य ९. चंद्र १०. सभामंडपाचे 
भाग ११. सर्वातर्यामी १२. पिवळे वस्त्र धारण करणाऱ्या 


अध्याय दुसरा २१ 


नसतां सेना रथ सेवक । फरशधर तूं भूगुकुलतिलक*। तीन? सप्तकें' उर्वी निःशंक । निक्षत्रिय केली हरी 
त्वां ॥२१॥ आतां रावण कुंभकर्ण असुर । इहीं त्रिभुवन पीडिलें समग्र । भक्तकैवारी तूं सर्वेश्वर । रक्षी 
सत्वर दासांतें ॥२२॥। तों क्षीरसागरींहूनि अद्‌भुत । ध्वनि उठली अकस्मात । रविकुळीं राजा दशरथ । 
अवतार तेर्थे घेतों मी ॥२३॥ शेष होईल लक्ष्मण । भरत होईल पांचजन्य? । सुदर्शन“ तोचि शत्रुघ्न । 
अवतार पूर्ण हे माझे ॥२४।। जनकराजा मिथिलापुरीं । कमळा जाईल त्याचे उदरीं । तुम्ही देव एकसरीं । 
वानररूपें अवतरा ॥२५। शिव तो होईल हनुमंत । ब्रह्मा तो ऋक्ष जांबुवंत । धन्वंतरी तो सुषेण सत्य । 
अंगिरापति' तो अंगद जाणिजे ॥२६॥ अदिती आणि कश्यप । तोचि कौसल्या आणि दशरथ भूप । 
तेथें अवतरेल चित्स्वरूप* । आत्माराम रघुवीर ॥२७॥ सुग्रीव तो जाणिजे मित्र* । नळ तो अनळ* 
साचार । नीळ तो अनिळ* अवतार । यम'° तोचि ऋषभ पैं ॥२८॥ ऐसी आज्ञा होतां समस्त । देव 
जयजयकारें गर्जत । आनंद न माय अंबरांत'? । गेले त्वरित स्वस्थाना ॥२९॥ श्रीरामकथा अति रसाळ । 
हेंचि मानससरोवर निर्मळ । तुम्ही चतुर श्रोते मराळ । बैसा सकळ एकपंक्ती ॥२३०॥ श्रीरामकथा करितां 
श्रवण । होय पापांचे सर्व खंडण । चिंतिले मनोरथ होती पूर्ण । भक्तीकरून वाचितां ॥३१॥। श्रोतयांसी 
पडतां विघ्न । श्रीराम निवारित स्वयें आपण । सर्वकाळ रामचरणीं लीन । असतां भवबंधन चुकेल ॥३२॥ 
ब्रह्मानंदा आत्मयारामा । भक्तकामकल्पद्रुमा** । श्रीधरवरदा'* पूर्णब्रह्मा । अक्षय अनामा अभंगा ॥३३॥ 
स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । द्वितीयाध्याय 
गोड हा ॥।२३४॥। श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २३४॥ 


॥ अध्याय दुसरा समाप्त॥ 


WV VV VV 002. य््कल्लक नाक्या यासर देवांचा 
१. भृगुवंशभूषण २. एकवीस वेळा ३. विष्णूचा शंख ४. सुदर्शन चक्र ५. देवांचा गुरु ६. चैतन्यरूप ७. सूर्य ८. अग्नी 
९. वायु १०. यमराज ११. गगनात १२. भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करणारा १३. श्रीधर कवीला वर देणाऱ्या 


॥ अध्याय तिसरा ॥ 


संततीसाठी पुत्रकामेष्टि-यज्ञ, हनुमंताचा जन्म 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥। श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । तुम्ही संत श्रोते भाविक । कविमुद्रारत्नपरीक्षकः। श्रोता 
देखोनि मृगांक' । वक्ता सोमकांत पाझरे॥१॥ तुम्ही बोधसमुद्रींची मुक्ते? पवित्रे । कीं चैतन्यनभींची दिव्य 
नक्षत्रे । कीं वैराग्यवनींचीं सुमने विचित्रे । संतरूपें विकासलीं ॥२॥। निवडलीं रामकथामृतपात्रें। कीं 
ज्ञानभरित पिकली क्षेत्रे। कीं भजनपंथींचीं सरोवरें। संतरूपे भरली हो ॥३॥ कीं भवजलदजालप्रभंजन*। 
अज्ञानतिमिरच्छेदक चंडकिरण*। जो कां मदगजविरादक* पंचानन*। मत्सरकाननदहन“ जो ॥।४॥ रामविजय 
ग्रंथ वैरागर। साहित्यरत्नें निघती अपार। हीं तुम्हीं अंगीकारावीं वारंवार। कासयासी प्रार्थावें ॥५॥ 
कमळकोशींचा मकरंद बरा। हें नलगे सांगावें भ्रमरा । राजहंसासी घे मुक्तचारा* । ऐसें किमर्थ प्रार्थावें ॥६॥ 
शीतळ होई चंद्रमंडळा । कासया सांगावें वेळोवेळां । मित्रासी प्रकाश आगळा । पाडीं कासया म्हणावें 
॥७॥ संतांसी धरा क्षमा शांती । ऐसें बदे तोचि मंदमती । प्रेमळासी करीं भक्ती । सांगावें नलगेचि हें ॥८॥ 
तैसे पंडित तुम्ही ज्ञानघन'° । करा सुरस रामकथाश्रवण । हें वारंवार म्हणतां दूषण । वक्तयासी झगटेल 
॥९॥ असो पूर्वाध्यायीं कथा निश्चिती । सांगितली रावणाची उत्पत्ती । कौसल्या दशरथ अयोध्येप्रती 
नेऊनि विधीनें स्थापिलीं ॥१०॥ सूर्यवंशभूषण'' अद्भुत । अयोध्यापती राजा दशरथ । ज्याची पट्टराणी 
विख्यात । कुशल बहुत कौसल्या ॥११॥। सुमित्रा कैकयी स्वरूपवंत । दोघींस वरी राव दशरथ । आणिक 
सातशें परिणीत । भोगांगना सुंदरा ॥१२॥ ज्ञानकळा कौसल्या सती । सुमित्रा केवळ सद्भक्ती । कैकयी 
ते कपटप्रकृती । रजतमयुक्त सर्वदा ॥१३॥ केवळ विवेक मूर्तिमंत । तोचि अजपाळसुत दशरथ । जो 
परमयोद्धा रणपंडित । धनुर्विद्या सर्व जाणे ॥१४॥ अंधारामाजी शब्द उठतां । तेथेचि बाण मारी अवचिता । ` 
धन्य त्याची हस्तकुशलता । वीर दशरथाऐसा नसे ॥१५॥ परी पोटीं नसे पुत्रसंतान । तेणें राजेंद्र असे उद्विग्न । 
पुत्राविण शून्य सदन । बोलती शास्त्रज्ञ पंडित ॥१६॥ शरीर जैसें प्राणाविण । तारुण्याविण पंचबाण । 
दयेवीण व्यर्थ ज्ञान । शांतीवांचून वैराग्य ॥१७॥। संपत्ति जैसी धर्मेविण । पंडितावांचून सभासदन । कीं 
करणीविण'' व्यर्थ ज्ञान । दीपेंविण मंदिर जेवीं ॥१८॥ कीं वेदांतज्ञानावांचून । कोरडी व्युत्पत्ति व्यर्थ 
ज्ञान । कीं सत्पात्रावांचून'' दान । कीं स्नेहेंबीण बंधु जैसा ॥१९॥ कीं जळेंब्रिण वापिका । कीं नृपावीण 
परिवार देखा । कीं नासिकावीण मुखा । शोभा जैसी न येचि ॥२०॥ कीं फळेंविण तरुवर । कीं राम 
स्मरणावीण मंदिर । तैसा पुत्रावीण वंश पवित्र । सर्वथा पावन नव्हेचि ॥२१॥ असो राजा दशरथ । 
संततीलागीं चिंताक्रांत । सदा विपिनें' गहन हिंडत । मृगयामिषेंकरोनियां'' ॥२२॥। नावडे 
छत्रसिंहासन । नावडे चातुर्यकळा गायन । बहुत केले प्रयत्न । परी संतान नव्हेचि ।॥२३॥ तों दशरथें स्वप्न 

१. कवीचे गुणरूपी रत्न पारखणारे २. चंद्र ३. मोती ४. संसाररूप ढग विसकटून टाकणारा वायू ५. सूर्य ६. मदरूपी 


हत्तीचे विदारण करणारे. ७. सिंह ८. मत्सररूपी अरण्याचे दहन करणारे ९. मोत्यांचा चारा १०. अगाध ज्ञानी 
११. सूर्यबंशाचे भूषण १२. क्रियेशिवाय १३. योग्य व्यक्तिशिवाय १४. वने १५. शिकारीच्या निमित्ताने 


अध्याय तिसरा २३ 


गजबजोनि उठिला त्वरित । कोणासीं न बोले मूकवत । वसिष्ठगृहास जाऊन त्वरित । नमोनि स्वप्न 
सांगतसे ॥२५॥ गुरु बोले हें दुष्ट स्वप्न । तीन श्वापदें येई वधोन । मग याची शांति करून । दोषनिवारण 
करावें ॥२६॥ गुरुआज्ञेनें ते दिवसी । राजेंद्र निघाला मृगयेसी । वासरमणि' गेला अस्तासी । परी श्वापद 
न सांपडे । २७ पडला अत्यंत अंधकार । एकला हिंडे नृपवर । धनुष्यासी लावूनि शर । शोधी कांतार' 
तेधवां ॥२८॥ तों एका सरोवराचे तीरी । राजा गुप्त बैसे वृक्षावरी । कानाडी' ओढूनि ते अवसरीं । कर्णी 
ऐके सांचोल* ॥२९॥ तों ते मार्गी श्रावण । आला मायबाप घेऊन । दिवसा बहुत विघ्ने आणि उष्ण । 
म्हणोनि रात्रीं गमन करी ॥३०॥ दोघें वृद्धे खांदी घेउनी । श्रावण तीर्थे हिंडे मेदिनी“ । त्या सरोवराचे तीरीं 
येउनी । उभा राहिला नावेक ॥३१॥ तों तीं वृद्धे म्हणती श्रावणा । आम्हां करवीं उदकपाना । ऐकतां 
ऐसिया वचना । कावड खालीं ठेविली ॥३२॥ हातीं कमंडलु घेऊन । जीवनांत” प्रवेशला श्रावण । दशरथे 
सांचोल ऐकोन । निर्वाणबाण“ सोडिला ॥३३॥। सपक्ष बाण हृदयीं भेदला । हातींचा कमंडलू खालीं पडला । 
देह भूमीवरी टाकिला । प्राण चालिला श्रावणाचा ॥३४॥ म्हणे कोणे सभाग्याचा बाण । करीत आला 
रामस्मरण । हृदय निवालें संपूर्ण । केले पावन मजलागी ॥३५॥ ऐकोनि मनुष्यांचे वचन । नृपवर जवळी 
आला धांबोन । तंब तो पडिलासे श्रावण । रामस्तवन करीतचि ॥३६॥। मग म्हणे कर्म पापकारी । पडली 
हत्या मजवरी । श्रावण म्हणे राया न करीं । खेद कांहीं सर्वथा ॥३७॥। माझीं मायबापें वृद्धे दीन । तयांसी 
करवीं उदकपान । मग मी सोडीन प्राण । सत्य जाण राजेंद्रा ॥३८॥ दोघें वृद्धे अत्यंत पाहीं । त्यांचे सेवेसी 
कोणी नाहीं । दशरथ गहिंवरला हृदयीं । शोकाकुलित' जाहला ॥३९॥ श्रावण म्हणे दशरथा । उदक दोघां 
पाजून त्वरिता । मग हे सांगावी वार्ता । नाहीं तरी प्राण त्यागिती ॥४०।। उदक नेतां अयोध्याराणा । वृद्ध 
म्हणती बा रे श्रावणा । तंव तो न बोलेचि वचना । कांहीं केलिया सर्वथा ॥४१॥ कां रे श्रावणा न बोलसी । 
उदक मागितलें येवढे निशीं । बा रे म्हणोन कोपलासी । शिणलासी पाडसा ॥४२॥ उदयाचळीं'° मावळेल 
मित्र। शेष सांडील भूमिभार । तीब्र तपेल रोहिणीवर । तरी क्रोध अणुमात्र न ये तूते ॥४३॥ जैसें गंगेचें 
निर्मळ जीवन । तैसें श्रावणा तुझें मन । तान्हया कां रे न बोलसी वचन । राजा ऐकोनि गहिंवरे ॥४४।। मग 
अजराजपुत्र बोलिला । म्यां अवचितां श्रावण वधिला । तंव तिहीं धरणीवर देह टाकिला । प्राण 
जाहला कासाविस ॥४५।। आठवोनि श्रावणाचे गुण । दोघें आक्रंदती दीनवदन । ऐसा पुत्र हैं त्रिभुवन । 
शोधितांही न सांपडे ॥४६॥ अहा रे पुत्रा श्रावणा । गंभीरा गुणनिधाना । आमुचे प्राण करिती प्रयाणा । 
श्रावणा बदन दावीं कां ॥४७॥ या ब्रह्मांडमंडपांत । श्रावणाऐसा नाहीं सुत । जैसीं लक्ष्मी आणि 
वैकुंठनाथ । तैसी भावित मातापिता ॥४८॥ जो न करी मातृपितृभजन'* । जळो तयाचें ब्रह्मज्ञान । तो 
षट्शास्त्रे?? आला पढून । तरी त्याचें दर्शन न व्हावें ॥४९॥ त्याचें जप तप अनुष्ठान । दान अध्ययन श्रवण 
मनन । कळा चातुर्य व्यर्थ ज्ञान । जैसें भाषण मद्यपियांचें ॥५०॥ तेणें अभ्यासिल्या चौसष्टी कळा । 
त्या अवघ्याचि जाहल्या विकळा'* । जयासी मातापित्यांचा कंटाळा । त्या चांडाळा न शिवावें ॥५१॥ 


hin danas RT WE क कले कला ्कका्लळकक् 
१. सूर्य २. अरण्य ३. आकर्ण ४. चाहूल ५. पृथ्वीवर ६. क्षणभर ७. पाण्यामध्ये ८. घातक बाण ९. दुःखी १०. पूर्वेला 
११, आईवडिलांची भक्ती १२. वेदांत, न्याय, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक ही सहा शास्त्रे १३. निष्फल 


२४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


माता पिता गुरु देव जाण । चारही दैवते समसमान । तोचि परम ज्ञाता जाण । न मोडी वचन श्रेष्ठांचे 
॥५२॥ म्हणोनि पुत्र एक श्रावण । आठवूनि तयाचे गुण । दोघें पडलीं मूर्च्छां येऊन । जावया प्राण 
एकवटले ॥५३॥ मग तीं शाप देती प्राण जातां । म्हणती तुझाही पुत्र पुत्र करितां । प्राण जाईल रे दशरथा । 
आम्हांऐसाचि तत्काळ ॥५४। मग तिहीं सोडिला प्राण । रायें केलें तिघांचें दहन । उत्तरकार्य संपादून । 
अयोध्येसी परतला ॥५५॥ मनांत हर्ष मानी नृपवर । मज शाप जाहला तो केवळ वर । यांचे शापें तरी पुत्र । 
हो कां सत्वर मजलागी ॥५६॥ अयोध्येसी आला दशरथ । बसिष्ठासी सांगितला वृत्तांत । पुढें द्वादश 
वर्षेपर्यंत । दुष्काळ पडला पृथ्वीवरी ॥॥५७॥ न वर्षे कदा बलाहकः । अत्यंत तीव्र तपे अर्कः । धान्य तृण 
जीवन? सकळिक । नाहीं निःशंक पृथ्वीवरी ॥५८॥ गायी ब्राह्मण पीडिले बहुत । दैत्यगुरु* परम 
कापट्यवंत । तेणें जलद' आकर्षिले समस्त । वृष्टि एकाक्ष* होऊं नेदी ॥५९॥ वृष्टि जाहलिया परिपूर्ण । 
सुखी होतील गोब्राह्मण । ते करितील महायज्ञ । सुरास पूर्ण बळ तेणें ॥६०॥ वृषपर्वा दैत्येंद्र थोर । त्यासी 
साहा जाहला शुक्र । निर्जरभारांसहित* शक्र* । युद्ध करीत तयासीं ॥६१॥ बहुत दिवस जाहला संग्राम । 
परी शुक्र कपटी पूर्ण परम । मेघ वर्षो नेदी अधम । चिंताक्रांत शक्र जाहला ॥६२॥ वज्रधरासी* म्हणे 
अंगिरासुत“ । अयोध्येचा राजा दशरथ । तो प्रतापार्क* रणपंडित । जिंकील दैत्य क्षणमात्रें ॥६३। मग 
मातली!” आणी विजयरथा । मूळ पाठविलें दशरथा । मातली सांगे समूळ वार्ता । अनावृष्टिकारणें जे 
॥६४॥ ऐकोनि दैत्यप्रताप अद्‌भुत । तत्काळ रथीं बैसला दशरथ । तों कैकयी रायास प्रिय अत्यंत । काय 
बोलत तेधवां ॥६५॥ म्हणे मी समागमे येईन । आणि संग्राम तुमचा पाहीन । राजा म्हणे तूं सुकुमार पूर्ण । 
युद्धकंदन ते स्थानीं ॥६६॥ येरी म्हणे तुम्ही जवळीं असतां । मज भय नाहीं सर्वथा । ऐसे तिचे बोल ऐकतां । 
घेतली रथावरी तेधवां ॥६७॥ निराळमार्गे'' रथ ते वेळीं । घेऊनि जात चपळ मातली । देवदैत्यांच्या 
रणमंडळीं । रथ अकस्मात उतरला ॥६८॥ वैकुंठींहूनि विनतासुत'' । क्षीराब्धितटीं'* उतरे अकस्मात । तैसा 
राजा दशरथ । सुरसमुदायांत उतरला ॥६९॥ अजपुत्र देखोनि पाकशासन । देता जाहला क्षेमालिंगन । 
दशरथ धनुष्य चढवून । उभा ठाकला रणांगणी ॥७०॥ बाणापाठीं बाण सोडीत । जैसे शब्दामागें शब्द 
येत । कीं मेघ धारा वर्षत । शर सोडित त्याच रीतीं ॥७१॥ जैशा मेघाबाहेर निवडोनी । निघती 
कल्पांतसौदामिनी'* । तैसा एकेक बाण तूणीरांतुनी'' । ओढोनि काढी दशरथ ॥७२॥ दैत्यांचीं शिरे 
अकस्मात । गगनीं उडती असंख्यात । जैसे वृक्षाबरोनि पक्षी उडत । प्रातःकाळीं एकदांचि ॥७३॥ मारिले 
दैत्यभार तेव्हां । तों पुढें आला वृषपर्वा । कपटकळा युद्धमावा** । नानाप्रकारे दावित॥७४।। परी दशरथ 
वीर समर्थ । कापट्यविद्या न चले तेथ । जैसें मूर्खाचें वाग्जाळ समस्त । उच्छेदी पंडित एकशब्दें ।॥॥७५॥ 
जैसा मंत्रवादी** महामती । त्यापुढे भूतचेष्टा न चालती । तैशा दशरथापुढें युद्धगती । कदा न चालती तयाच्या ॥७६॥ 
खालि ताता माए तेव्हा । लिख * जाहला वका ! पाठी विनि तेधवा 1 तिता जाहा सवेग (का! 


१. ढग २. सूर्य ३. पाणी ४. शुक्राचार्य ५. देवांच्या सैन्यासह ६. इंद्र ७. इंद्राला ८. बृहस्पती ९. पराक्रमी १०. इंद्राच्या 
सारथ्याचे नाव ११. आकाशातून १२. गरुड १३. क्षीरसागराच्या काठावर १४. प्रलयकाळच्या विजा १५. भात्यातून 
१६. युद्धकला १७. सिद्ध मांत्रिक १८. रथहीन 


अध्याय तिसरा २५ 
RE तान 


घृतें शिंपिला वैश्वानर' । तैसा क्रोधायमान जाहला शुक्र । रथीं बैसोनियां शर । सोडिता जाहला प्रतापे 
॥७८॥ जातवेदास्त्र ते अवसरीं । सोडिता जाहला देवांवरी । अयोध्याधीशें झडकरी । जलदास्त्र' प्रेरिले 
॥७९॥ शुक्रे वातास्त्र* सोडिलें अद्‌भुत । येरे आड घातले पर्वत । वात कोंडिला समस्त । दैत्यगुरुने देखिले 
॥८०॥। मग सोडिलें वज़ञास्त्र* । पर्वत फोडिले समग्र । दशरथे सोडिलें माहेश्वर । देखोनि वज्ञास्त्र विराले 
॥८१॥ शुक्र परम क्रो धायमान । काढिला एक निर्वाणबाण । रथाचा आंख छेदून । टाकिता जाहला तेधवां 
॥८२॥ आंख छेदितां अकस्मात । खालीं पडावा जों दशरथ । तों कैकयी देखोनि धांवत । घालोनि हात 
आंख धरी ॥८३॥ पर्वताकार रथ थोर । दंडावरी घेतला भार समग्र । वीरश्रीरंगे* नृपवर । समाचार नेणे तो 
॥८४॥ दशरथे सोडिला निर्वाणबाण । तोडिला कवीचा स्यंदन । अश्वांसहित कुटके* करून । रणमंडळी 
पाडिला ॥८५॥ विरथ जेव्हां जाहला शुक्र । दशरथे काढिला सूर्यमुख शर । म्हणे याचें छेदीन शिर । 
कापट्यमुकुटासहित“ पैं ॥८६॥ मागुती विचारी अजनंदन । शुक्र तरी केवळ ब्राह्मण । याचा रक्षोनियां 
प्राण । मुकुट मात्र छेदावा ॥८७॥ निमिष न लागतां गेला बाण । मुकुट पाडिला तळीं छेदून । भयभीत 
भृगुनंदन । पळता जाहला तेधवां ॥८८॥ देव करिती जयजयकार । पळूं लागला दैत्यभार । जैसा महावात 
सुटतां समग्र । भूस उडे अंबरी ॥८९॥ रायें कोदंडासी घातली गवसणी । तूणीर ठेविला आवरण घालोनी । 
जैसा कुंडामाजी देदीप्य अग्री । आच्छादित याज्ञिक ॥९०॥ दशरथ पाहे सावधान । तों कैकयीने हात 
घालून । धरिला असे महास्यंदन । वर्तमान कळलें तें ॥९१॥ आश्चर्य करी तृपवर। आजिचें युद्ध 
अनिवार । आम्हांसी जयलाभ समग्र। कैकयीनें दीधला॥९२॥ जैसें घर पडतां अकस्मात । निजबळें 
उचली बळवंत । तैसा कैकयीनें आजी रथ। सांवरिला रणांगणीं॥९३॥ खालीं उतरून दशरथ । प्रियेलागीं 
आलिंगित। म्हणे दोन वर मागें त्वरित । जे कां अपेक्षित मानसीं ॥९४।। कैकयी आनंदली थोर । म्हणे 
मी जेव्हां मागेन वर । तेव्हां मज द्यावे साचार । म्हणोनि भाष घेतली ॥९५॥ महायुद्धी जय पूर्ण । कैकयीस 
यावया काय कारण । काय होतें तीस वरदान । तेंचि कारण ऐका पां ॥९६॥ पितृगृहीं कैकयी असतां । 
एक तापसी आला अवचितां । तयासी प्रर्थोनियां माता । राहविती जाहली कैकयीची ॥९७।। ऋषि बैसला 
अनुष्ठानातें । माता निरोपी कैकयीतें । उपकरणसामग्री लागेल यातें । ती सिद्ध करोनि देइंजे ॥९८॥ 
पुष्पे धूप दीप आरती । सिद्ध करोनि देत क्रषीप्रती । येरू प्राणायाम करूनि निश्चिती । ध्यानीं जाहला 
निम्न ॥९९॥। तंव कैकयीनें घेऊनि मस । लाविली ऋषीच्या मुखास । ध्यान जाहलिया तो महापुरुष । 
स्वमुख करें पुसीतसे ॥१००॥ तों हस्तास लागलें काळें । कर्तृत्व' कुमारीचें कळलें । ऋषीनें शापिलें 
ते वेळे । बदन काळें तुझें हो कां ॥१॥ तुजवरी अपेश येईल प्रचंड । जगांत होईल काळें तोंड । 
पुत्रद्ेष करिसील उदंड । नसतें बंड बाढविसी ॥२॥ मातेने समाचार ऐकोन । वेगीं धरिले ऋषीचे 
चरण । स्वामी कैकयी बाळ अज्ञान । नेणोनि कर्म हें केलें ॥३॥ कांहीं द्यावे जी वरदान । मग ऋषी 
कृपाळु होऊन । म्हणे संग्रामीं पतीलागुन । जय देईल महारणीं ॥४॥ पूजासामग्री दिधली समस्त । 
तरी हा हस्त होईल यशवंत । त्या बरें या समयीं अदभुत । जय प्राप्त कैकयीतें ॥५॥ 


१. अग्नी २. अग्निअस्त्र ३. पर्जन्य-अस्त्र ४. वायु-अस्त्र ५. वज्र-अस्त्र ६. वीरश्रीच्या आवेशात ७. तुकडे 


८. कपटरूपी मुकुटासहित ९. कृत्य 


२६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


असो इंद्र आणि बृहस्पती । दशरथाचें यश वानिती । वस्त्रें भूषणें अमरपती' । देता जाहला रायातें ॥६॥ 
बस्त्राभरणें? अदुभुतें । दिव्यमणि दिधला कैकयीतें । येरीनें घातला वेणीतें । परम प्रकाशवंत जो ॥७॥ तों 
देवआचार्य? बोले वचन । रावासी काय आहे संतान । दशरथ म्हणे पुत्रवदन । देखिलें नाहीं अद्यापि ॥८॥ 
सुरगुरु म्हणे राया वरिष्ठा । त्रिभुवनपतिः येईल तुझिया पोटा । जयाचें ध्यान लागलें नीलकंठा । 
सनकादिक भक्तांसी ॥९॥ जो मायाचक्रचाळक । अनंत ब्रह्मांडांचा नायक । जो कमलोद्भवाचा' जनक । 
तो पुत्र देख तुझा राया ॥११०॥ जो वेदशास्त्रांचा जिव्हार । जो आदिमायेचा निजवर" । तो पुराणपुरुष 
अगोचर । तुझा पुत्र होईल कीं ॥११॥ विभांडकाचा पुत्र शुंगक्रषी । हरिणीगर्भसंभूत तेजोराशी । त्यासी 
आणावें नाना सायासीं । पुत्रेष्टि करावया ॥१२॥ त्यास नाहीं मनुष्यदर्शन । देखिलें नाहीं स्त्रियांचे वदन । 
त्यास शब्दविषये मोहून । करोनि गायन आणावा ॥१३॥ शक्र म्हणे देवललना* । पाठवाव्या तया वना । 
रंभा उर्वशी शुभानना । ज्यांचे गायना मदन भुले ॥१४। दशरथे इंद्रगुूची आज्ञा । घेऊन आला 
अयोध्याभुवना । आनंद जाहला सकळ जना । पर्जन्यवृष्टि जाहली ॥१५॥ असंभाव्यः पिकली मेदिनी । 
दुष्काळ गेला मूळींहुनी । जैसीं विष्णुसहस्रनामे करुनी । महापापें संहारती ॥१६।। इकडे वीणा टाळ मृदंग । 
झलुरी किंकिणी उपांग । देवांगना“ घेऊन उपभोग । वना सवेग चालिल्या ॥१७॥ विभांडकऋषि तपोधन । 
नित्य प्रातःकाळी उठोन । करावया अनुष्ठान । जान्हवीतीराप्रति जाय ॥१८॥ मागे आश्रमीं एकला पुत्र । 
उंच बांधोनियां गोपुर । त्यावरी श्रृंगी तो परम चतुर । वेदाध्ययन करीतसे ॥१९॥ गज व्याघ्र सावजें बहुत । 
देखतां होय भयभीत । म्हणोनि उंच स्थळ बांधोनि सत्य । त्यावरी सुत बैसविला ॥१२०॥ विभांडकक्रषि 
अनुष्ठान करून । दोन प्रहरां येत परतोन । परमानंदे पुत्र देखोन । अध्ययन सांगे तयातें ॥२१॥ चारही वेद 
मुखोद्रत । सकल शास्त्रें पारंगत । यागविधि कर्मे समस्त । करतलामलक तयातें ॥२२॥ असो विभांडक 
गेला स्नाना । तो समय पाहोन देवांगना । वेगीं पातल्या तया वना । सर्व संपत्ति घेऊनियां ॥२३॥ वरी 
बैसला ऋषिनंदन । तंव त्यांनी आरंभिले गायन । जें ऐकतां भुले पंचबाण'' । स्वरूपलावण्य तयांचें ॥ २४ 
जैशा केवळ सौदामिनी । मंडित दिसती वस्त्राभरणीं । ज्यांची स्वरूपे पाहोनी । सुधापानी'' वेधले ॥२५॥ 
टाळ मृदंग सुस्वर । गायन ऐकून ऋषिपुत्र । वरोनि पाहे सादर । स्वरूप सुंदर न्याहाळोनी ॥२६॥। तंव 
नेत्रकटाक्ष हावभाव । दाविती नानापरींचें लाघव! । शरंगीनें देखतांचि अपूर्व । भय वाटे मानसी ॥२७॥ 
गायन ऐकतां सुस्वर । संतोष वाटे अपार । म्हणे मज धरावया साचार । पातले कोण न कळे हें ॥२८॥ 
भर्येकरून ते वेळां । शृंगी वायुवेगें पळाला । सवेचि विलोकी परतोनि डोळां । सुंदर स्वरूप तयांचें ॥२९॥ विभांडक 
अनुष्ठान करून । आश्रमासी येत परतोन । देवांगना जाती तेथोन । शापभयें ऋषीच्या ॥१३०॥ म्हणती विभांडकासी 
कळेल । तरी आम्हां तत्काळ शापील । यालागीं दोन प्रहर होतां सकळ । जाती वेगेंकरूनियां ॥३१॥ असो 
पिता आला आश्रमासी । शृंगी सांगे तयापाशीं । म्हणे येथें आले होते तापसी । उपमा ज्यांसी असेना ॥३२॥ 


१. इंद्र २. वस्त्रे व दागिने ३. बृहस्पती ४. श्री विष्णू ५. ब्रह्मदेवाचा ६. पती ७. हरिणीच्या पोटी जन्मलेला ८. अप्सरा 
९. कल्पनातीत १०. मदन ११. देव १२. कौशल्य 


अध्याय तिसरा २७ 


>>... ,..._._:.,२२>२.बी1्णि 
मी तयांसी देखोनी । पळालों देहलोभेंकरूनी' । आतां न येती ते दुसरेनी । खंती मनी वाटतसे ॥३३॥ 

विभांडक म्हणे पुत्रासी। जरी आश्रमा आले संत ऋषी । तरी आपण आतिथ्य करावे तयांसी । 

पूजाविधिकरूनियां ॥३४।। असो प्रातःकाळी विभांडक मुनी । गेला अनुष्ठानालागुनी । शृंगी चिंता करी 
मनीं । म्हणे कधीं नयनीं देखेन तयां ॥३५॥ विसरला लेखन पठन । ज्ञान ध्यान आणि मनन । लागलें 
मनीं स्तरिांचें ध्यान । अनर्थ पूर्ण स्त्रीसंगें ॥३६॥ ज्यानें स्त्री न देखिली स्वप्नीं । त्यानें ती विलोकितं 
नयनीं । गेला सर्व विसरोनी । अनर्थ कामिनी तपासी ॥३७॥ मग ज्यांस अखंड स्त्रीचिंतन । ते कैसे तरतील 
जन । मूर्तिमंत भवाब्धिकामिन' । भुलवी सज्जन जाणते ॥३८॥ स्त्री केवळ अविद्येचा पसारा । 

महाअनृतार अविचारा । सकळ असत्याचा थारा*। भय न धरी पापाचे ॥३९॥ स्त्री अनर्था्चे गृह सबळ । 

कीं कलहाचें महामूळ । कीं विषवल्लीच केवळ । स्त्रीरूपे विस्तारली ॥१४०॥ स्त्री कामाची विशाळ दरी । 

कीं ते क्रोधव्याघ्राची* जाळी खरी । कीं ते पापसमुद्रलहरी* । कीं ते भजन असत्याचें ॥४१॥ कीं ते 
दुःखवृक्षाचें श्रेष्ठ फल । कीं ते मोहाचा पर्वत सबळ । कीं ते मत्सर-वनचि केवळ । किंवा भ्रांति अवतरली 
॥४२॥ कीं दंभचि मूर्तिमंत विरूढला* । कीं अहंकार स्त्रीगड* बांधिला । कीं मूर्खत्व सकळ त्या स्थळा । 

मिरास* करूनि राहिलें ॥४३॥ कीं स्त्री मूर्तिमंत भवव्याधी'” । कीं षडूर्मीची * भरली नदी । कीं सकळ 
विकारांची मांदी । यात्रेसी आली त्या ठाया ॥४४॥ कवणें निर्मिली हे कुऱ्हाडी । सबळ पुण्यवृक्ष तोडी । 

कीं अविश्वासाची बेडी । जिवाच्या पायीं ठोकली ॥४५॥ कीं स्वर्गमोक्षअर्गळा'' सत्य । दर्शने पुरुषाचें 
चित्त चोरित । स्पर्शबळें वीर्यं हरीत । आसुरी प्रत्यक्ष कामिनी ॥४६॥ कौटिल्यदंभसंयुक्तः' । 

क्षमाशौचविवर्जितः*। महामंत्राचें सामर्थ्य । क्षणे हरीत न कळेचि ॥४७॥ गौडी माध्वी पैष्टी तीन्ही । मदिरा 
ऐशा प्रकट जनीं । चौथें मद्य ते कामिनी । दुर्गधि खाणी पापाची ॥४८॥। काय विद्या काय तप । कायसे 
ध्यान काय तप । कासया ज्ञान खटाटोप । हरिलें सर्व स्त्रियांनी ॥४९॥ जिव्हा दग्ध परान्नें पाहीं । हस्त 
दग्ध प्रतिग्रही!" मन दग्ध स्त्रीचे ठायीं । करूनि काय जप तप ॥१५०॥ व्यर्थ करिती पुरश्चरण । स्त्रियेनें 
हरोनि नेलें मन । करू बैसतां जों ध्यान । तों ध्यानीं चितन स्त्रियेचें ॥५१॥ काय अध्ययन काय कीर्तन । 

व्यर्थ गेलें पुराणश्रवण । काय धरूनी धर्म दान । स्त्रियांनी मन हरियलें ॥५२॥ स्त्री स्वरूपाची धरोनी 
दिवी । महानरकाची वाट दावी । सञ्ञानासही भुवी । वनीं हिंडवी विषयाचिया ॥५३॥ कीं काळें दूती 
पाठविली देखा । चाळवूनि नेत महानरका । दुराविलें मोक्षसुखा । अधःपातीं पाडिले ॥५४॥ आतां असो 
हा अनुबाद'* । जरी कृपा करील ब्रह्मानंद । तरीच तुटेल भवबंध । हृदयीं बोध ठसावे ॥५५॥ जरी कृपा 
करील जगज्जीवन । तरी हरिरूप दिसे जन वन । कैचा पुरुष नपुंसक कामिन । व्यापिले पूर्ण श्रीरामें ॥५६॥ 
नर नारी मिथ्या भास । अवघा वोतला पुराणपुरुषः“ जैं कृपा करील सर्वेश । ब्रह्मानंदस्वामी ° पैं ॥५७॥ 
असो आतां शुंगक्रषी । म्हणे कधीं येतील ते तापसी । तों अकस्मात त्या समयासी । रंभा उर्वशी पातल्या 
॥५८॥ उत्तम स्वरूपें मंजुळ गायन । सुंदर मुख आकर्ण नयन । शुंगीलागीं खुणावून । कामभाव दाविती ॥५९॥ 
नानापक्कान्नें अमृतफळें । शृंगीस देती बहु रसाळें । मग तो उतरोनि खाले । जवळीं येवोनि बैसला ॥१६०॥। 


१. प्राण वाचविण्यासाठी २. संसारेच्छू ३. फार खोट्या ४. आश्रयस्थान ५. क्रोधरूपी वाघाची ६. पापरूपी 
समुद्राची लाट ७. वाढला ८. स्त्रीरूपी किल्ला ९. आश्रय १०. भवरूपी रोग ११. कामक्रोधादी सहा ऊर्मी १२. स्वर्ग 
व मोक्ष यांच्या दारावरील अडसर १३. कुटिलपणा, दंभ यांनी युक्त १४. क्षमा, शुद्धता नसलेल्या १५. दान घेणे 
१६. दिवटी १७. विस्तार १८. ईश्वर १९. स्वामी २०. सद्गुरु ब्रह्मानंद 


२८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
PSS ROSS 


तयांसी पुसे आवडीकरून । सांगा तुमची नामखूण । हीं गलंडें काय म्हणोन । वक्षःस्थळीं तुमच्या पैं ॥६१॥ 
येरी गदगदा हांसती । तुझिया माथां शुंग निश्चिती । म्हणोनि श्रृंगक्रषी म्हणती । तुजलागी ऋषिपुत्रा ॥६२॥ 
आमुचें नांव गलंडक्रषी । बहु सुख असे आम्हांपार्शी । येरु म्हणे तें दाखवा आम्हांसी । चवी कैसी पाहों 
पां ॥६३॥ त्या म्हणती जी तत्त्वतां । कामासन तुज शिकवूं आतां । तों मदनें मोहिले ऋषिसुता । आसक्त 
सुरतालागीं होय ॥६४।। मग तो म्हणे मी तुम्हांआधीन । जिकडे न्याल तिकडे येईन । मग त्यांनीं विमानं 
बैसवून । आणियेला अयोध्येसी ॥६५॥ दशरथे करूनि नमस्कार । केला बहुत आदर । म्हणे महाराज तुम्ही 
बहु थोर । दर्शन आम्हां दिधलें ॥६६॥ मग पाळककन्याः आपुली । श्रृंगक्रषीस दिधली । लग्नसोहळा ते 
वेळीं । चार दिवस जाहला ॥६७॥ मग ऋषी मेळविले बहुत । जे शापानुग्रहसमर्थ' । वसिष्ठ मुख्य आचार्य 
जेथ । न पडे पदार्थ न्यून कांहीं ॥६८॥ इकडे ज्ञानीं पाहे विभांडकमुनी । तों स्त्रियांनी सुत नेला चाळवुनी' । 
परम क्रोधाविष्ट होऊनी । अयोध्येसी पातला ॥६९॥ तों ऋषिवेष्टित देखिला कुमर । जैसा नक्षत्री वेष्टिला 
रोहिणीवर । कीं किरणीं वेष्टिला दिवाकर* । तैसा स्वसुत देखिला ॥१७०॥ स्नुषा देखोनि नयनीं । 
विभांडक निवाला मनीं । दशरथ लागला ऋषिचरणीं । आनंदेंकरूनि तेधवां ॥७१॥ विभांडक आनंदे बहुत । 
नृपासी आशीर्वाद देत । तुज होतील चौघे सुत । जे कां समर्थ त्रिभुवनीं ॥७२॥ असो यज्ञमंडपीं शृंगी 
आपण । सकळ ऋषिमंडळ घेऊन । स्वाहाकारासी अवदान“ । मंत्रयुक्त टाकीत ॥७३।। पूर्णाहुतीचिये 
काळीं । प्रत्यक्ष प्रगटला ज्वाळामाळी* । जैसा सूर्य उगवे उदयाचळीं । प्रातःकाळी अकस्मात ॥७४। 
चत्वारिश्ंग* दविमूर्धान । सप्तपाणी* त्रिचरण'” । देखतां यज्ञनारायण । ऋषिजन सुखावले ॥।७५॥। हातीं 
पायसताट भरून । शृंगीपाशीं देत कृशान । म्हणे अविलंबें पिंड करून । तिघीं राणियांस देइजे ॥७६॥ बहु 
त्वरा करावी ये क्षणीं । विलंबें होय कार्यहानी । पोटा येईल कैवल्यदानी'। क्षीरसागरविहारी  ' जो ।।७७॥ 
ऐसें बोलोनि तये काळीं । गुप्त जाहला ज्वाळामाळी । शुंगीनें वसिष्ठा-जवळी । पायसपात्र दीधलें ॥७८॥ 
वसिष्ठे करूनि तीन विभाग । राणियांस देत सवेग । कौसल्येसी श्रेष्ठ भाग । देता जाहला ऋषि तो ॥७९॥ 
दुजा सुमित्रेप्रती देत । तिजा कैकयीकरीं घालीत । देखोनि ऐसें अद्भुत । क्रोध आला कनिक्ठेतें ॥१८०॥ 
म्हणे मी रायासी प्रियकर । म्यां रथचक्रीं घालोनि कर । रणीं विजयी केला नृपवर । इंद्रादिक देवांदेखतां ॥८१॥ 
वर्येकरूनि वृद्ध फार । ते ज्येष्ठ नव्हे साचार । जियेमाजी गुण थोर । तीच श्रेष्ठ जाणिजे ॥८२॥केतकीचें 
लघु पत्र । त्यास मानिती सर्वत्र । इतर पत्रें दिसती थोर । परी चतुर न मानिती ॥८३। अमोलिक लहान 
रत्न । काय करावे थोर पाषाण । मृगेंद्राची'* आकृति लहान । थोर वारण कासया ॥८४॥ जवादिबिडालाचे '* 
वृषण सुवास । लहान परी आवडी श्रीमंतांस । रासभाचें थोर बहुवस । न शिवे कोणी तयातें ॥८५।। मज 
आधीं न देतां मान । काय करावा भाग मागून । म्हणोनि कैकयी रुसोन । अधोवदन'* बैसली ॥८६।। मग बोले 
वसिष्ठ मुनी । विघ्न होईल येच क्षणीं । तों करींचा * पिंड झडपोनी । घारीनें नेला अकस्मात ।।८७॥ 
हाहाकार जाहला ते अवसरीं । निमिष न लागतां गेली घारी । कैकयी पडे धरणीवरी । आक्रंदत* तेधवां 
॥८८॥ म्हणे माझे पूर्वकर्म गहन । मज कैच पुत्रसंतान । अभाग्यासी निधान । जिरेल कोठून सांग पां ॥८९॥ 
१. मानलेली मुलगी २. शाप देणे किंवा कृपा करणे या दोन्हीस समर्थ ३. भुलवून ४. सूर्य ५. आहुती ६. अग्नी 


७. चार शिंगे ८. दोन मस्तके ९. सात हात १०. तीन पाय ११. यज्ञ पुरुष १२. मोक्षदाता व क्षीरसागरात राहाणारा 
१३. सिंहाची १४. विशेष जातीचे मांजर १५. गाढव १६. खाली तोंड करून १७. हातातील १८. आक्रोश करीत 


अध्याय तिसरा २९ 


परम चिंताक्रांत दशरथ । कौसल्येकडे विलोकित । मग कैकयीचें समाधान करीत । पट्टमहिषी' तेधवां 
॥१९०॥ कौसल्या सुमित्रा दोघी जणी । अर्ध अर्ध विभाग काढोनी । देत्या जाहल्या ते क्षणीं । पूर्ण पिंड 
कैकयीतें ॥९१॥ जैशा भागीरथी आणि मंदाकिनी । तैशा कौसल्या सुमित्रा दोघीजणी । मत्सर अणुमात्र 
मनीं । न करिती स्वप्नीं सर्वथा ॥९२॥ जे अत्यंत कुटिल देख । तयांसी स्वप्नींही नाहीं सुख । न कदा 
मानिती कोणी लोक । सदा अपेशपात्र ते ॥९३॥ असो बसिष्ठें दिधले तीर्थ । तिघीही पिंड प्राशन 
करीत । कैकयीच्या कंठी पिंड अडकत । कासाविस जाहली ते ॥९४। मग वसिष्ठे शिंपितां तीर्थ । अंतरीं 
पिंड उतरत । आनंदला राजा दशरथ । दानें देत अपार ॥९५॥ वस्त्राभरणें उदंड दक्षिणा । देवोनि गौरविलें 
ब्राह्मणां । सकळ ऋषी पावले स्वस्थाना । श्रुंगी आदिकरूनि ॥९६॥ तिघी राण्या जाहल्या गर्भस्थः । 
आनंदला राजा दशरथ । म्हणे माझें भाग्य उदित । दिसतें पुढें येथोनी ॥९७॥ घारीनें जो पिंड झडपिला । 
त्याचा वृत्तांत काय जाहला । श्रोतयांनीं आक्षेप केला । कथा समूळ सांगा पां ॥९८॥ तरी केसरीनामें 
वानर । त्याची स्त्री अंजनी सुंदर । ऋष्यमूकपर्वतीं घोर । तप करीत बैसली ॥९९॥ सात सहस्र 
वर्षेपर्यंत । मौन धरोनि शुचिष्मंत । आराधिला उमाकांत । प्रसन्न जाहला तपांतीं ॥२००॥ म्हणे अंजनी 
माग इच्छित । येरी म्हणे देई अक्षय सुत । परम प्रतापी यशवंत । महाभकत वज्रदेही' ॥१। मग बोले 
उमावर*। अकरावा जो मी महारुद्र । तुझें उदरीं अक्षय अवतार । धरितों अंजनी जाण पां ॥२॥ ऐके 
शुभवदने अंजनी । तूं अंजुळीपात्र* पसरुनी । बैसे सावध माझें ध्यानीं । अंतर्दुष्टी' करूनियां ॥३॥ सुटेल 
अद्भुत प्रभंजन । साक्षात लोकप्राणेश* आपण । प्रसाद देईल आणोन । तो तूं भक्षीं अविलंबें ॥४॥ 
स्वस्थळा गेला शूलपाणी । ध्यानस्थ बैसली अंजनी । नयन झांकोनि निजमनीं । ब्रह्मानंदै उचंबळें ॥५॥ 
तंब कैकयीहातींचा पिंड झडपोनि । घारी नेत असतां गगनीं । तों चंडसमीरें* ते क्षणीं । पिंड मुखींचा 
आसुडिला“ ॥६॥ तो अंजनीच्या करांत । आणोन घातला अकस्मात । तो तत्काळ ती भक्षित । 
शिवस्मरण करोनियां ॥७॥ घारी ते देवांगना वहिली । नृत्य करितां चांचरी गेली । मग विधीने” 
शापिली । घारी होई म्हणोनि ॥८॥ मग ते सुवर्चसा नामें देवांगना । लागे कमलोद्भवाचे'' चरणा । विधी 
म्हणे दशरथ राणा । अयोध्येचा नृपवर ॥९॥ त्याच्या मखसमयीं' ' पिंड झडपितां । उद्धरसील तूं तत्त्वतां । 
अंजनीकरीं पिंड पडतां । निजस्थाना येसी तूं ॥२१०॥ असो घारी ब्रह्मवरेंकरूनी'? । उद्धरोनि पावली 
स्वस्थानी । इकडे नवमास भरतां अंजनी । प्रसूत जाहली तेधवां ॥११॥ ऋषिपत्न्या पाहती ते वेळां । 
बळिया तो बाळ जन्मला । कीं वासरमणि प्रकटला । वानरवेषें दैदीप्य ॥१२॥ विद्युत्प्राय'* कुंडलें 
झळकती । गंडस्थळीं पडली दीप्ती । दृढ कौपीन निश्चिती । कटिप्रदेशीं मौंजी झळके ॥१३।। तळपतसे 
यज्ञोपवीत । ऐसें वानररूप अद्‌भुत । मुखीं पुच्छाग्रीं आरक्त । वर्ण दिसत प्रवालसम'* ।॥ १४ परम 
्ुधाक्रांत^ बाळ । चहूंकडे पाहे चंचळ । तों अंजनी उतावेळ । फळें गेली आणावया ॥।१५।। रुदन करी 
्रुधित बाळ । तों आरक्त दिसे सूर्यमंडळ । म्हणे हैं दिसे उत्तम फळ । उडे चपळ मारुती ॥१६॥ 
१, पट्टराणी कौसल्या २. गरोदर ३. कठीण देहाचा ४. शंकर ५. ओंजळ हेच पात्र ६. ध्यान लावून ७. सोसाट्याचा 
बारा ८. सोडविला ९. चुकली १०. ब्रह्मदेवाने ११. ब्रह्मदेवाचे १२. यज्ञाच्या वेळी १३. ब्रह्मदेवाच्या वराने 
१४, विजेसारखी तेजस्वी १५. लाल १६. भुकेलेला 


३० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


'पिंजारल्या रोमावळी! । सिंहनादें गर्जे निराळीं । दिग्गजांची बैसली! टाळीं* । आंदोळली वसुंधरा ॥१७॥ 
स्फुरण दाटलें थोर । गाजवी पुच्छाचा फडत्कार । मागें अंगवातें तरुवर । उन्मळोनि जाती आकाशीं ॥१८॥ 
चपळ पदद्दय तैसेच हस्त । प्रतापे झेंपावे गगनांत । उट्डाणावर उड्डाण घेत । जात आदित्य लक्षोनियां ॥१९॥ 
कीं उर्बीबरोनि* सुपर्ण । जाय वैकुंठपीठ लक्षून । तैसाचि अंजनीहृदयरत्न* । भानुमंडळा आटोपी ॥२२०॥ 
मनोवेगासी मागें टाकुनी । हनुमंत वेगें जात गगनीं । तों लोकप्राणेश धांबुनी । धरीन म्हणे स्वपुत्रा ॥२१॥ 
परम तीव्र सूर्यमंडळ । तेजें आहाळेल माझें बाळ । म्हणून धरू पाहे अनिळ । परी तो चपळ नाटोपे ॥२२॥ 
मग हिमाचलाचे शीतलांबुकण* । मागुन शिपी प्रभंजन । हनुमंत मुख पसरोन । सूर्याजवळी पातला ॥२३॥ 
तों ते दिवसीं सूर्यग्रहण । राहु आला मुख पसरोन । मारुतीस क्रोध आला दारुण । सिंहिकासुत* देखतां 
।।२४॥ म्हणे मी अत्यंत क्षुधित । फळ भक्षावया आलों येथ । हा आला कोण अकस्मात । ग्रासाआड 
माझिया ॥२५।। सबळ पुच्छघायेकरून । फोडिलें राहूचे वदन । भिरकाविला पायीं धरून । मूर्च्छा येऊन 
पडला तो ॥२६॥ जैसा शुंडादंडॅकरून“ देख । महागज विदारी बिडालक । कीं भुजंगाचे कवेत मूषक । 
अकस्मात सांपडला ॥२७॥ राहूचे कैवारें केत । कपीवरी धांबला उन्मत्त । जैसा केसरीपुढे जंबुक येत । 
आपलें मरण विसरूनियां ॥२८॥। केतु देखतांचि हनुमंतें । तेथेंचि मर्दितां मुष्टिघातें । आंग चुकवोनी वेगें 
बहुतें । पळता जाहला केतू पैं ॥२९॥ राहु आणि केत । इंद्रापाशीं आले धांवत । अशुद्धे नाहाले जेवीं 
पर्वत । सिंदूरेंकरून माखिले ॥२३०॥ आक्रोशे बोलती दोघेजण । तूं सुरेश सहस्रनयन । आम्हांवरी कोप 
धरून । हैं कां विघ्न धाडिलें ॥३१॥ नवा पुच्छराहु'' करून । आम्हांवरी दिधला पाठवून । आश्चर्य करी 
शचीरमण?? । म्हणे हें कर्तृत्व कोणाचें ॥३२॥ कोणीं केली विपरीत करणी । त्यास संहारावया 
वज्पाणी!' । त्रिदशसमुदाय घेऊनी । वायुवेगें धांविन्नला ॥३३। राहु पुढें पुढें धांवत । मागें देवांसहित 
अमरनाथ! । तो इकडे अंजनीसुत । सूर्य ग्रासूं धांवतसे ॥३४। चळचळां कांपे मित्र?? । म्हणे हा कैंचा . 
आला अमित्र । दिनमान सांडोनि दिनकर । पळों न लाहे सर्वथा ॥३५॥। प्रतापरुद्र मारुती । सूर्यमंडळ धरिले 
हाती । हे फळ नव्हे निश्चितीं । म्हणोनि पुढती टाकिले ॥३६॥ जैसा केवळ वडवानळ । तैसेंच देदीप्यमान 
सूर्यमंडळ । फळ नव्हे म्हणोनि अंजनीबाळ । टाकीता जाहला पुढती पैं ॥३७॥। माघारा पाहे परतोन । तों 
राहु आला शक्रास”* घेऊन । पुढती क्रोध आला दारुण । म्हणे आतां न सोडीं यासी ॥।३८।। साहा करून 
अमरपती!'। मजवरी आला पुढती । जैसे शलभ मिळूनि येती । कल्पांतविजू धरावया ॥३९॥ ऐसें बोलत 
वायुनंदन'" । राहूरी लोटला येऊन । इंद्रादेखतां ताडण । राहूसी केलें बहुसाल ॥२४०॥ जैसा पर्वत पडे 
अकस्मात । तैसा राहूसी दे मुष्टिघात । ग्रहपूजा यथासांग तेथ । वायुसुतें मांडिली ॥४१॥ राहु आक्रोशे . 
फोडी हांका । म्हणे काय पाहसी अमरनायका । मग शक्रे ऐरावती देखा । अकस्मात प्रेरिला ॥४२॥ जिकडे | 
धाबे ऐरावत । तिकडे भारें उर्वी लवत । कीं दुसरा मेरु मूर्तिमंत । शक्राचें वाहन जाहला ॥।४३॥ तों सबळ . 
लोटला ऐरावती । चपळ धावला वीर मारुती । जैसा वज्राघात पर्वतीं । तैसा कुंभस्थळीं'* ताडिला ॥४४। | 


१. अंगावरील लव २-३. कानठळ्या बसल्या ४. पृथ्वीवरून ५. मारुती ६. थंड पाण्याचे कण ७. राहू ८. सोंडेने 
९. केतु ग्रह १०. रक्ताने ११. हनुमंत १२. इंद्र १३. सूर्य १४. इंद्रास १५. मारुती १६. गंडस्थळी 


अध्याय तिसरा ड 
TRE ics RP 


जैसी दुर्बळाची स्त्री नष्ट बहुत । ती न मानी त्याचा वचनार्थ । तैसा इंद्रासी ऐरावत । नाटोपेचि सर्वथा ॥४६॥ 
असो विवेक करूनि बहुत । काम क्रोध आवरिती महंत । तैसा सहस्राक्षे ऐरावत । पुढती समोर आणिला 
॥४७॥ मागुता धांवे पवनसुत । धरी ऐरावताचे चारही दंत । उलथोनि खालीं पाडित । शक्रासहित तेधवां 
॥४८॥ हस्तचपेटे' हनुमंते ते वेळीं । शक्राचा किरीट पाडिला भूतळीं। सकळ देवसेना ते काळीं । भयभीत 
जाहली ॥४९॥ इंद्राची झोटी मोकळी । मागुती ऐरावत आकळी । हनुमंतावरी बळेंचि घाली । परी गज 
न टाकी पाउल पुढें ॥२५०॥ गज पळे रानोरान । परम घाबरला सहस्रनयन । तो यम हस्तीं दंड घेऊन । 
हनुमंतावरी धांविन्नला ॥५१॥ यमे दंड प्रेरावा जों ते वेळां । तों मारुति अंगावरी कोसळला । मुष्टिघात हृदयीं 
दिधला । यम पाडिला धरणीवरी ॥५२॥ वक्ष:स्थळी वळघोनि* हनुमंत । पुढती मुष्टिघात प्रेरित । हातींचा 
दंड हिरोनि घेत । तेणेंचि ताडित तयासी ॥५३॥ यमें धरिले मारुतीचे चरण । म्हणे मी तुजला अनन्य शरण । 
हस्त जोडूनियां वरुण । स्तुति करीत मारुतीची ।।५४।। कुबेर धांबोन ते समयीं । लागे हनुमंताचे पायीं । 
तों ऐरावतारूढ' लवलाही । शक्र वेगें पातला ।।५५॥ ऐसें देखोनि ते अवसरीं । मारुति धांवे शचीवरावरी* । 
ऐरावतास पुच्छीं धरी । पृश्वीवरी आपटावया । ।५६॥ पुच्छ धरूनि भोवंडी गज । पृथ्वीसहित कांपती 
दिग्गज । अवनीवरी देवराज । वज्रासह पाडिला ॥ ५७॥ बळें गज आपटिला धरणीं । देवांस मांडली 
महापळणी । कडेकपारी जाऊनी । महायोद्धे दडाले ॥५८॥ म्हणती पृथ्वी गेली रसातळा । एकचि 
हाहाकार जाहला । तों अमरेद्रे' ते बेळां । आव* धरिला पुढती पैं ॥५९॥ वज्र बळें भोबंडित । मुखावरी 
ताडिला हनुमंत । तेणे मूर्च्छना दाटली बहुत । पडे वायुसुत पृथ्वीवरी ॥२६०॥ कनकाद्रीवरून“ कोसळला । 
पर्वतदरीमाजी पडला । लोकप्राणेश धांविन्नला । सुत धरिला पोटासीं ॥६१। कासाविस वायुनंदन । 
विकळ पडला अचेतन । वायु रडे स्फुंदस्फुंदोन । पुढें घेऊन हनुमंता ॥६२॥ म्हणे दुर्जन हा अमरेंद्र । 
तान्हयावरी घातलें वज्र । परम निर्दय पुरंदर* । करीन संहार तयाचा ॥६३॥ माझिया तान्हयाचा जातां प्राण 
आटीन सकळ त्रिभुवन । जैसे प्रल्हादाकारणें दैत्य संपूर्ण । श्रीनृसिहें आटिले ॥६४॥ वायुआधीन 
सकळांचे प्राण । आकर्षिले न लागतां क्षण । श्वासोच्छवास कोंडून । केले त्रिभुवन कासाविस ॥६५॥ मग 
इंद्र विरिंचि सकळ सुरवर । रमावर'' आणि उमावर'?। सकळ प्रजा ऋषीश्चर। शरण आले वायूतें ॥६६॥ 
पोटासी धरूनि हनुमंत । वायु दिर्घस्वरें रडत । तों ब्रह्मादि देव समस्त । प्राणनाथे? देखिले ।।६७॥। हनुमंत 
कडेवरी घेउनी । वायु उभा राहे ते क्षणीं । तीन्ही देव देखोनि नयनीं । नमस्कार करी तेधवां ।॥६८।। मग 
बोले कमळासन'* । पुत्राचा कैवार घेऊन । अवघे जन निर्दाळून । टाकिशी काय प्राणेशा ॥६९॥ येरू म्हणे 
न उठतां माझा सुत । इंद्रासी आटीन देवांसहित । ऐकोनी हांसे इंदिरानाथ!* । बर देतसे संतोषोनि ।।२७०॥ 
पूर्ण पिंडाचा हनुमंत । यासी स्वप्नींही नाहीं मृत्य । ब्रह्मकल्पपर्यंत । चिरंजीव पुत्र तुझा ॥७१।। मग बोले 
कर्पूरगौर'' । माझिये तृतीय नेत्रींचा वैश्वानर । क्षणें जाळील चराचर । परी यासी बाधे ना ॥७२॥ माझीं 
त्रिूळादि आयुधे तत्त्वतां तीं न रुतती हनुमंता । मग विरिंचि होय बोलता । निजवरदान ऐका तें ॥७३॥ 


१. हाताच्या फटक्याने २. वळून ३. ऐरावतावर बसून ४. इंद्रावर ५. गिरिगुहांत ६. इंद्राने ७. धैर्य ८. मेरू पर्वतावरून 
९. इंद्र १०. विष्णू ११. शिव १२. वायूने १३. ब्रह्मदेव 


३२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 

माझें ब्रह्मास्त्र आणि पाश । कदा न बाधितील यास । म्यां जीं शस्त्रें निर्मिली बहुवस । तींही यास न 
बाधिती ॥७४॥। मग इंद्रही बदे सवेग बर । माझें यासी न बाधे वज्र । हा वज़देही साचार । अक्षय अभंग 
सर्वदा ॥७५॥ हनुबटीस झगडले बज्र । यास हनुमंत नाम साचार । कुबेर म्हणे बहुत असुर । क्षय पावती 
हस्ते याच्या ॥७६॥। यम वदे वरदान । यास काळदंड न बाधी पूर्ण । याचे करिती जे नामस्मरण । त्यांसी 
बंधन न करीं मी ॥७७॥ मग बोले रसाधिपती! । अभंग असो यास शक्ती । कधीं श्रम न पावे मारुती । 
युद्ध करितां बहुसाल ॥७८॥ दिव्य कमळांची सुमनमाळ । न सुके लोटतां बहुकाळ । ती विश्वकर्म? 
तत्काळ । गळां घातली मारुतीच्या ॥७९॥ समस्तीं देऊन वरदाना । गेले आपापले स्वस्थाना । वायूनें 
हनुमंत ते क्षणा । अंजनीजवळ आणिला ॥२८०॥। मारुतीस हृदयीं धरोनी । स्फुंदस्फुंदोनि रडे जननी । 
मुखामाजी स्तन घालूनी । वदन कुरवाळी वेळोवेळां ॥८१॥ रामविजय ग्रंथ सुरस । त्यामाजी हनुमंतजन्म 
विशेष । श्रवण करिती जे सावकाश । ग्रहपीडा त्यांस न होय ॥८२॥ हनुमंतजन्मकथन । निजभावें करितां 
श्रवण । दुष्टग्रहविध्ने' दारुण । न बाधती कदाही ॥८३॥ पुढें रसाळ कथा बहुत । डोहळे पुसेल राजा 
दशरथ । अजन्मा" जन्मेल रघुनाथ । तोच कथार्थ अवधारा ॥८४॥ जैसें जों जों क्षेत्र पिकत । तों तों कणसें 
घनदाट दिसत । तैसे प्रसंगाहून प्रसंग बहुत । रसभरित असती पैं ॥८५। जयासी नाहीं पुत्रसंतान । त्यानें 
करावें विजयावर्तन* । संतति संपत्ति परिपूर्ण । सदा नांदती त्याचे गृहीं ॥८६॥ येथोनि श्रीरामचरित्रकथा 
गहन । श्रोतीं परिसावी सावधान । तेणें ब्रह्मानंद ठसावोन । कैवल्यपद* पाविजे ॥८७॥ ब्रह्मानंदा 
श्रीरघुवीरा । विषकंठहदया* परात्परा“ । वेदवंद्या* श्रीधरवरा । दीनोद्धाराः' जगदुरो ॥८८॥ स्वस्ति 
श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकनाटकाधार । श्रवण करोत पंडित चतुर । तृतीयाध्याय गोड हा 
॥२८९॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २८९ ॥ 


॥ अध्याय तिसरा समाप्त॥। 


१. बुध २. विश्वकर्म्याने ३. दुष्ट ग्रहांमुळे येणारी विघ्ने ४. जन्मरहित ५. दहा पारायणे ६. मोक्ष ७. श्रीशिवाच्या हृदयात 
राहणारा ८. प्रकृतीच्या पलीकडचा ९. वेदांनाही वंद्य १०. दीनांचा उद्धारकर्ता 


॥ अध्याय चौथा ॥ 
श्रीरामचंद्रांचा जन्म 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । चतुर श्रोते करिती प्रश्न। तृतीयाध्यायीं हनुमंतजनन । 
सांगितले तुवां संपूर्ण। कथा अद्भुत नवलचि॥१॥ आणिके पुराणीं साचार । हनुमंतजन्मकथाप्रकार । 
वेगळाचि असे विचार । पृथकपृथक्‌ कथियेला ॥२॥ तरी पुराणांतरीं विपरीत । कथा पडावया काय 
निमित्त । याचे प्रत्युत्तर यथार्थ । सांग समस्तां कळावया ॥३॥ ऐसें श्रोतयांचें वाग्जाळ । परिसोनियां कवि 
कुशळ । शब्द बोले अति रसाळ । परिसा सकळ श्रोते हो ॥४॥। अनादिसिद्ध! अवतारमाळा । जगदीशं 
गुंफिल्या अवलीळा । जैसें तरंगापूर्वी जळा । व्यापोनियां असणें कीं ॥५॥ जैसी रहाटघटमाळिकाः । तेवीं 
हैं अवतारचरित्र देखा । कीं भगणेंर मित्र*- मृगांका* । प्रदक्षिणा करणें मेरूची ॥६॥ कीं जपमाळेचे 
मणी । तेचि येती परतोनी । तैसे अवतार ब्रह्मांडभुवनीं । फिरती माळेसारिखे ॥७।। तरी कल्पपरत्वें अवतार । 
जे जे वेळे जें जें चरित्र । तैसेचि बोलिला सत्यवतीकुमर । कथा साचार तितुक्याही ॥८॥ एके अवतारी 
वर्तलें एक । तों दुसरे अवतारीं विशेष कौतुक । तरी तितुकेंही सत्य देख । विपरीतार्थ न मानिजे ॥९॥ 
रणामाजी महावीर । तैसा जाणिजे कवीश्वर । बहुत श्रोतयांचे भार । परम चतुर सागर जे ॥१०॥ 
सभानायक प्रवीण अत्यंत । करीं संदेहधनुष्य* घेत । प्रश्ना क्षरशर* सोडित । वक्ता समोर लक्षोनी ॥११॥ 
मग कवीनें धैर्यठाण मांडून । चढविले स्फूर्तीचे शरासन । शास्त्रसंमताचे बाण । सोडी अभंग अनिवार ॥१२॥ 
सत्त्व ओढी काढूनि सत्वर । क्षमावेशें* सोडी शर । परम कौशल्यें साचार । प्रश्नबाण छेदित ॥१३।। 
श्रोत्यावक्तांचें संधान । तटस्थ पाहती विचक्षण । धन्य धन्य म्हणून । तर्जनी मस्तक डोलविती ॥१४।। आवेशा 
चढले दोघेजण । सप्रेमें करिती नामस्मरण । तो सघनघोष ऐकून । शंकाश्चापदे दूर पळती ॥१५॥ वक्त्याचे 
वाग्बाण अत्यंत । अर्थगौरवमुख* लखलखीत । पद्यरचनापक्षमंडित'* । सुरंग मिरवत साहित्य ॥१६॥ ऐसे शर 
सुटतां अपार । भेदलें श्रोतयाचें अंतर । डोलविलें तेणें शिर । सुखोर्मीचेनि'? भरें पैं ॥१७॥ वैरभाव नसतां 
किंचित । हें आनंदाचें युद्ध होत । क्षीराब्धीच्या लहरी मिळत । जैशा एकमेकांसी ॥१८॥। निष्कपट श्रोता 
पुसत । निरभिमान वक्ता बोलत । शब्दकौशल्य युद्ध सत्य । जाणती पंडित विवेकी ॥१९॥ देवभक्तांचा 
अनुवाद । तेथें काय आहे वैरसंबंध । कीं गुरुशिष्यांचा संवाद । आनंदयुद्ध शब्दांचे ॥२०॥ असो आतां बहुत 
युक्ती । चातुर्यसिंधुमंथनपद्धती'` । वर्म जाणिजे पंडिती । चातुर्यरीतीकळा ज्या ॥२१॥। कवीची घडामोडी 
बहुत । युक्तिसागरींची रत्ने काढित । एक गव्हाचे प्रकार बहुत । करी जैसी सुगरिणी ॥२२॥ एके मृत्तिकेचे 
घट अपार । एका तंतूचे पट विचित्र । एक हेम बहुत अलंकार । हाटक-घडणार*? करी जैसा ॥२३॥ एके 
काष्ठी शिल्पकार । युक्ति दाखवी अपार । तैसा जो कवि चतुर । शब्दसाहित्य विवरी पैं ॥२४॥ असो हें 
सर्व बोलणें । बोलावें लागलें श्रोतयांकारणें । पुढें रघुनाथकथा परिसणें । श्रीधर चतुरां विनवीतसे ॥।२५॥ 
१, ज्याला प्रारंभ नाही असा सनातन २. रहाटाच्या लोट्यांची माळ ३. तारका ४. सूर्याला ५. चंद्राला ६. संशयरूपी 


धनुष्य ७. प्रश्‍नाची अक्षरे हेच बाण ८. क्षमेने मन भरून येऊन ९. उत्तम अर्थ हेच बाणाचे अग्र १०. काव्य रचना हीच 
त्या बाणांची पिसे ११. सुखाची ऊर्मी येऊन १२. चातुर्यरूपी समुद्राचे घुसळण करणे १३. सोनार 


1983 Shriramvijay_Section_2_1_Front 


३४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मागील कथानुसंधान । तृतीयाध्यायीं निरूपण । सांगितलें हनुमंतजन्मकथन । मूळग्रंथआधारें ॥२६॥ 
सिंहाबलोकनें तत्त्वतां । श्रोतीं परिसिजे मागील कथा । तिघी राण्या जाहल्या गर्भस्था । कौसल्या सुमित्रा 
कैकयी ॥२७॥ जैसा शुद्धबिजेचा मृगांक । दिवसेदिवस कळा अधिक । कीं पळोपळीं चढे अर्क । 
उदयाद्रीहूनि' पश्चिमे ॥२८ कीं करितां संतसमागम । दिवसेदिवस वाढे प्रेम । कीं औदार्येकरूनि' परम । 
कीर्ति वाढे सत्वर ॥२९॥ तैसे राणियांचे गर्भ वाढती । तों वसिष्ठ बोले दशरथाप्रती । राया धर्मशास्त्री ऐसी 
रीती । डोहळे स्त्रियांसी पुसावे ॥३०॥ ऐसें बोलतां ब्रह्मर्षी । हर्ष वाटला रायासी । नमोनि वसिष्ठचरणांसी । 
राजेंद्र तेव्हां चालिला ॥३१॥ जैसा शचीचिया मंदिरांत । वृत्रासुरशत्रु' प्रवेशत । तैसाचि अजपाळसुत । 
कैकयीसदनीं प्रवेशला ॥३२॥ पिंडप्राशनाचे काळीं । कैकयी होती रुसली । म्हणोनि राजेंद्र ये वेळीं । तिचे 
सदनीं प्रवेशला ॥३३॥ दूती जाणविती स्वामिनीतें । डोहळे पुसावया तुम्हांते । जृपति स्वयें येतसे येथें । 
सुमुहूर्त पाहोनियां ॥३४॥ सुंदरपणाचा अभिमान । त्याहीवरी कैकयी गर्भिण । जैसी अल्पविद्या गर्व पूर्ण । 
तैसें येथें जाहलें ॥३५॥। जैसी गारुडियांची विद्या किंचित । परी ब्रीदें” बांधिती बहुत । कीं निर्नासिक' 
वाहत । रूपाभिमान विशेष पैं ॥३६॥ बिंदुमात्र विष वृश्चिका । परी पुच्छाग्र सदा वरुतें देखा । किंचित ज्ञान 
होतां महामूर्खा । मग तो न गणी वाचस्पतीतें ॥३७।। खडाणे* धेनूसी दुग्ध किंचित । परी लत्ताप्रहार” दे 
बहुत । अल्पोदके घट उचंबळत । अंग भिजत वाहकाचें ॥३८॥ तैसें कैकयीस जाहलें तये वेळीं । प्रीतीनें 
दशरथ आला जवळी । आपण सेजेबरी निजली । नाहीं धरिली मर्यादा ॥३९॥ स्त्री सेवक अपत्य दासी । 
श्वान मर्कट कुरुपियासी । मर्यादा तुटतां मग सकळांसी । ते अनिवार जाणिजे ।।४०॥ म्हणोनि मर्यादा 
कांहीं तेथ । कैकयी न धरी देखतां दशरथ । तिसी डोहळे पुसे नृपनाथ । उभा समीप राहोनी ।।४१॥ म्हणे 
कैकयी बोल वचन । तुज जें आवडे मनांतून । तें मी समस्त पुरवीन । सत्य जाण प्रियकरे ॥४२॥ मग काय 
बोले ते वेळे । तुम्ही काय पुरवाल माझे डोहळे । माझे मनींचे जे सोहळे । ते पूर्णकर्ता दिसेना ॥४३। मग 
बोले अजनंदनः° । तुजकारणें वेंचीन प्राण । परी तुझे डोहळे पुरवीन । सत्य जाण सुकुमारे ॥४४।। मग 
ती म्हणे जी नृपवरा । डोहळे हेचि माझे अवधारा । कौसल्या सुमित्रेचिया कुमरां । दिगंतरा दवडावें 
॥४५॥ पाठवावे दूर कानना । त्यांचा समाचार पुनः कळेना । आमचें वर्तमान त्यांचिया कर्णा । सहसाही 
न जावें ॥४६॥ राज्य द्यावें माझिया पुत्रा । हेंचि डोहळे होती राजेंद्रा । तुम्ही म्हणाल अधर्म खरा । तरी तो 
दोष मजवरी घालिजे ॥४७॥ मज निंदितील जों जों लोक । तों तों वाटेल परम सुख । समस्त जनां 
व्हावे दु:ख । हेंचि मजला आवडे ॥४८॥ ऐसें कैकयी वदे ते अवसरीं । ऐकतां नृप खोंचला'' अंतरी । 
कीं काळिजीं घातली सुरी । कीं अंगावरी चपळा पडे ॥४९॥ वचन नव्हे तें केवळ । दुःखवल्लीचे 
श्रेष्ठ फळ । कीं संचरलें हळाहळ'? । हृदयीं वाटे दशरथा ॥५०॥ वाटे पर्वत कोसळला । कीं काळसर्प 
जिव्हारी झोंबला । कीं तप्तशस्त्रघाय'* पडिला । अंगावरी अकस्मात ॥५१॥। कैकयीवचन कलशोद्धव* 
पूण | घाशिले आयुष्बसागरजीलन 1 रात्र घाव होय जैसा जत्राच । चेक हाण केले जेव्हा 19१0 


१. पूर्वेकडून २. उदारपणाने ३. इंद्र ४. वल्गना ५. नकटा ६. ब्रृहस्पतीला ७. भाकड ८. लाथेचा मार ९. थोड्याशा 
पाण्याने १०. दशरथ ११. दुःखी झाला १२. दुःखरूपी वेलीचे १३. महाभयंकर विष १४. तापलेल्या शस्त्राचा घाव 
१५. अगस्ती १६.आयुष्यरूपी सागराचे पाणी 


1983 Shriramvijay_Section_2_1_Back 


| 


अध्याय चौथा ३५ 
RE MEP RRM, वळि. 


परम खेद पावला नृपवर । तीस नेदीच प्रत्युत्तर । मग सुमित्रेचें मंदिर । प्रवेशता जाहला ॥५३॥ संसारतापें 
जे संतप्त । ते संतसमागमें जैसे निवत । तैसाचि राजा दशरथ । सुमित्रासदनीं सुखावला ॥५४॥ तिचें नांव 
सुमित्रा सती । परी नामाऐसीच आहे रीती । वरकड नांवें जीं ठेविती । तीं तों व्यर्थचि जाणिजे ॥५५॥ नांव 
ठेविलें उदार कर्ण । आडकाः वेंचितां जाय प्राण । बृहस्पति नाम ज्यालागून । धड वचन बोलतां न ये 
॥।५६। कमलनयन" नाम विशेष । परी दोहीं डोळ्यां वाढले बडस? । क्षीरसिंधु* नाम पुत्रास । परी तक्र“ 
तयासी मिळेना ॥५७॥। नांव ठेविलें पंचानन । तरी जंबुक देखतां पळे उठोन । जन्म गेला मागतां कोरान्न । 
सार्वभौम नाम तयातें ॥५८॥ नाम ठेविलें जया मदन । तो कुरूप कुलक्षण । तैसी सुमित्रा नव्हे पूर्ण । करणी 
नामासारिखी ॥५९॥ नृप आला ऐकतां कर्णी । समोर आली हंसगामिनी । दशरथाचिये चरणीं । मस्तक 
ठेवी सद्भावे ॥६०॥ स्त्रियांस देव तो आपला नाथ । पुत्रासी माता पिता सत्य । शिष्यासी गुरु दैवत । 
गृहस्थासी दैवत अतिथि पैं ॥६१॥ म्हणोन सुमित्रेनें अजनंदन । पूजिला षोडशोपचारे करून । उभी 
ठाकली कर जोडून । अधोबदन सलज्ज ॥६२॥ कैकयीडोहळ्यांचे दुःख प्रबळ । राव विसरला हो सकळ । 
जैसा बोध ठसावतां निर्मळ । तमजाळ* वितुळे पैं ॥६३॥ राजा म्हणे सुमित्रेसी । काय डोहळे होताती 
मानसीं । ते मज सांग निश्चयेंसीं । कुरंगनेत्रे* सुमित्रे ॥६४॥ मग किंचित हास्य करून । बोले सलज्ज 
अधोवदन । जें ऐकतां सुखसंपन्न । अजनंदन होय पैं ॥६५॥ म्हणे हेच आवडी बहुवस । कौसल्यागर्भी 
जगन्निवासः । अवतरेल जो आदिपुरुष । जगद्रंद्य जगदात्मा ॥६६॥ त्याची अहोरात्र सेवा बरवी । वाटे 
मम पुत्रेचि करावी । जाणीव शहाणीव आघवी । ओंबाळावी तयावरूनि ॥६७॥ सेवेपरतें थोर साधन । 
मम पुत्रासी न माने आन । आपुले अंगाचें हांतरुण* । ज्येष्ठसेवनालागीं!१* करूं ॥६८]॥ त्रिभुवनराज्य 
तृणासमान । त्याहूनि अधिक ज्येष्ठभजन' । चारही मुक्ति वाटती गौण । ज्येष्ठसेवेपुढे पैं ॥६९॥ सुधारस 
त्यजोनि निर्मळ । कोणास आवडेल हळाहळ । उत्तम सांडूनि तांदूळ । सिकता कां हो शिजवावी ।।७०॥ 
त्यजोनि सुंदर रायकेळें। कोण भक्षील अर्कफळें। कल्पद्रुमीं जो विहंगम खेळे। तो नातळे बाभुळेसी॥७१॥ 
मानससरोवरींचा हंस पाहीं। तो कदा न राहे उलूकगृहीं'?। बुडी दिधली क्षीराब्धिडोहीं। दग्ध वन नावडे 
तया ॥७२॥ नंदनवनींचा भ्रमर कदाकाळीं। अर्कपुष्पी रुंजी न घाली। जेणें इंद्रभवनीं निद्रा केली। 
खदिरांगारीं न निजे तो॥७३॥ रंभेतुल्य जाया चांगली। सांडोनि प्रेत कोण कवळी | तैसी भजनी आवडी 
धरिली। कदा विषयीं न रमे तो॥७४॥ म्हणोनि राजचक्रचूडामणी!। माझी आवडी जेष्ठभजनीं । ऐसे 
सुमित्रेचे शब्द कर्णी। आकर्णिले दशरथें॥७५॥ वाटे अमृत प्राशन केलें । कीं त्रिभुवनराज्य हातासि 
आलें । तैसें नृपाचें मन संतोषलें । आलिंगिलें सुमित्रेसी ॥७६॥ म्हणे ऐक सुकुमारे राजसे । 
चंपककळिके परमडोळसे'*। तुवां डोहळे इच्छिले जे मानसे । ते मी सर्वस्वे पुरवीन ॥।७७॥ नानाभूषणें 
अलंकार । ओवाळी तिजवरूनि नृपवर । दानें देवविलीं अपार । सुमित्रेहातीं याचकां ।।७८।। याउपरी 
ज्येष्ठ राणी । कौसल्या नामें ज्ञानखाणी। जे पुराणपुरुषाची जननी। ख्याती त्रिभुवनी जियेची ॥७९॥ 


१. पैसा. २. कमळासमान सुंदर डोळ्यांचा ३. मोतीबिंदू ४. क्षीरसमुद्र ५. ताक ६. अंधार ७. हरिणाक्षी ८. श्रीविष्णू 
९. शय्या १०. बडील बंधु रामासाठी ११. ज्येष्ठांची भक्ती (१२. घुबडाच्या घरी १३. चक्रवर्ती राजा १४. सुंदर डोळे 
असलेली 


1983 Shriramvijay_Section_2_2_Front 


गल ॥ श्रीरामविजय ॥ 


oo 
जे परब्रह्मरसाची मूस'। कीं निजप्रकाशरत्नमांदुस' ॥ क्षीराब्धिजाहदयविलास' । जिनें अंतरीं सांठविला 
॥८०॥ जो इंदिरावर त्रिभुवनेश्वर। ज्याचे आज्ञाधारक विधी शचीवर* । हृदयीं ध्याय अपर्णावर* ॥ 
कौसल्याउदरनिवासी जो ॥८१।। असो कौसल्येचे मंदिरीं। प्रवेशता जाहला श्रावणारी'। सेवक राहविले 
बाहेरी । द्वारमर्यादा धरोनियां ॥८२॥ कौसल्या ज्ञानकळा परम। तीस अंतर्बाह्य व्यापला राम। चराचर 
अवघें परब्रह्म। न दिसे विषम कदाही ॥८३॥ सांडोनि जागृति सुषुप्ति स्वप्न। नयनीं ल्याली ज्ञानांजन। 
चराचर अवघें निरंजन-। रूप दिसे कौसल्या ॥८४॥ दशरथ प्रवेशोनि अंतरीं । पाहे स्थूळ-वोसरीवरी। 
मग सूक्ष्मदेह-माजघरीं। न दिसे कदा कौसल्या ॥८५। कारण-कोठडींत* पाहे सादर। तंव तेर्थे अवघा 
अंधार ॥ मग महाकारण उपरी थोर। त्यावरी नृप चढियला ॥८६॥ तेथेही न दिसे कौसल्या सती। मग 
चकित पाहे नृपती। जिनें उदरीं सांठबला जगत्पती । तिची स्थिति कळेना ।॥॥८७॥ मग परात्पर" परसांत। 
प्रवेशे तेव्हां अजपाळसुत। तों ती बैसली समाधिस्थ। निर्विकल्पवृक्षातळीं ।॥।८८॥ अंतरीं दृष्टि मुरडली । 
वरदळ स्वनाम विसरली । ब्रह्मानंदरूप जाहली । न चाले बोली द्वैताची ॥८९॥ जैसा परम सतेज मित्र”? 
तेथें डाग न लागे अणुमात्र । स्वरूपीं पहुडतां योगेश्वर । ज्ञान राहे ऐलीकडे ॥९०॥। कल्पांतविजूस मशक 
गिळी । पिपीलिका'* मेरू कक्षेसी!? घाली । धेनुवत्स मृगेंद्रा आकळी । एक वेळ घडेल हें ॥९१॥ परी 
चतुराः विश्वरूपावरी । दृष्टांत न चाले निर्धारी । श्रोत्रियांचे'* यज्ञशाळेभीतरी । कोठें महार प्रवेशेल ॥९२॥ 
बडवानळापुढें कर्पूर जाण । कीं जळनिधिमाजी लवण । तैसी बुद्धि आणि मन । स्वसुखावरी* विरालीं ॥९३॥ 
असो स्वानंदसागरांत ॥ कौसल्या पूर्ण समाधिस्थ । जवळी उभा ठाकला दशरथ । पाहे तटस्थ उगाचि ॥९४॥ 
कौसल्या स्वस्वरूपीं लीन । हे दशरथासी नेणवे खूण । म्हणे हे रुसली संपूर्ण । तरीच वचन न बोले ॥९५॥ 
म्हणून राजचक्रचूडामणी । कौसल्येजवळ स्वयें बैसोनी । स्नेहे तीस हृदयीं धरूनी । समाधान करीतसे ॥९६॥ 
तरी ते न उघडी नयन । नाहीं शरीराचें भान । मी स्त्रीपुरुषस्मरण । गेली विसरोन कौसल्या ॥९७। अलंकार 
कैंचे एक सुवर्ण । तरंग लटिके अवघें जीवन । तैसें विश्व नाहीं एक रघुनंदन । आनंदघन विस्तारला ॥९८॥ 
ऐसी कौसल्येची स्थिति जाहली । राजा म्हणे हे झडपिली । कीं महद्भूतें पूर्ण घेरली । ओळखी मोडली 
इयेची ॥९९॥ राजा म्हणे देव ऋषि सिद्ध । इहीं दिधला आशीर्वाद । कीं पोटा येईल ब्रह्मानंद । आदिपुरुष 
श्रीराम ॥१००॥ ऐकतां रामनामस्मरण । कौसल्येनें उघडिले नयन । तों जगदाभास'* संपूर्ण । रघुनंदनरूप 
दिसे ॥१॥ राजा म्हणे हो नितंबिनी । कुरंगनेत्रे गजगामिनी । काय जे आवडी असेल मनीं । डोहळे पुरवीन 
सर्व ते ॥२॥ भ्रम टाकीं बोलें वचन । तों कौसल्या बोले गर्जोन । मी जगदात्मा रघुनंदन । कैंचें अज्ञान 
मजपासीं ॥३॥ स्थूळ लिंग आणि कारण । त्याहूनि माझें रूप भिन्न । महाकारण हें निरसून । आत्माराम 
वेगळा मी ॥४॥ द्वैताटवैतः“ महाद्वैत*। याहून वेगळा मी अतीत । सच्चिदानंद शब्द जेथ । खुंटोनियां राहिला 
तैशी जीव शिव दोन पक्ष ध्याता ध्यान लय लक्ष। यावेगळा मी सर्वसाक्ष। अचिंत्य अलक्ष श्रीराम ॥ द 


१. उत्पत्तिस्थान २. आत्मप्रकाशरूपी रत्नाची पेटी ३. लक्ष्मीपती विष्णू. ४. इंद्र ५. श्रीशंकर ६. दशरथ ७. कारणदेह 
८. परात्पर स्थानरूपी परसांत ९. भेदाभेदरहित १०. सूर्य ११. मुंगी १२. काखेत १३. चतुर माणूस असला तरी 


१४. ब्राह्मणांच्या १५. आत्मानंदाच्या ठिकाणी. १६. नाहीशी झाली . १७. सर्वत्र १८. जीव-शिव यात अद्वैत मानणे 
१९. जीव, शिव व जगत्‌ सर्व एकच मानणे 


1983 Shriramvijay_Section_2_2_Back 


अध्याय चौथा ३७ 
हिवि ` दह 


राजा म्हणे कौसल्ये ऐके । मी कोण आहे मज ओळखें । डोहळे पुसावया महासुखें । तुजजवळी बैसलों 
॥७॥ येरी म्हणे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान । हें सर्व गेलें आटोन । नाहीं स्त्रीपुरुषनपुंसकपण । मीतूंपण तेथें कैंचें ॥।८॥ 
नृप म्हणे हे महद्भूतें' घेरली । ओळखी सर्व मोडली । मग पुसे गोष्ट मागली । धाकुटपणींची तियेतें ॥९॥ 
राजा म्हणे शशांकवदने । गुणसरिते पडानयने । वऱ्हाड बुडवोनि तुज रावणे । नेले होतें आठवतें कीं 
॥११०॥ शत्रूचे नाम ऐकता कर्णी । हांक फोडिली भुजा पिटोनी । म्हणे धनुष्यबाण दे आणूनी । टाकीन 
छेदोनि दाही शिरें ॥११॥ ताटिका मारूनियां आधी । ऋषियाग पाववीन सिद्धी । महाराक्षस वधोनि युद्धीं । 
गाधितनय" तोषवीन ॥१२॥ शिवचाप परम प्रचंड । मोडूनि करीन दुखंड । माझी ज्ञानशक्ति? जे अखंड । 
पणें जिंकोनि आणीन ते ॥१३॥ जेणें निःक्षत्रिय केली अवनी पूर्ण । त्याचा गर्व हरीन न लागतां क्षण । 
मी एकपत्नी रघुनंदन । पितृवचन पालक ॥१४।। मी सेवीन घोर विपिन । परिवारेसीं त्रिशिरा खर दूषण । 
क्षणमात्रे टाकीन वधोन । अभि तृण जाळी जेवीं ॥१५॥ रिसां* वानरांहातीं । लंका घालीन पालथी । माझा 
वज्रदेह मारुती । परम पुरुषार्थी महावीर ॥१६॥ क्षणे जाळील राक्षसनगर । शत्रूंची शिरें छेदीन अपार । 
पाषाणी पालाणोनि समुद्र । लंकापुर घेईन मी ॥१७॥ कौसल्या हांक फोडी दारुण । लंकेपुढे माजवीन 
रण । महाढिसाळ* कुंभकर्ण । टाकीन छेदून क्षणार्धे ॥१८॥ सहपरिवारें वधोनि दशशिरः । बंदींचे सोडबीन 
सुरवर । माझा बिभीषण प्रियकर । छत्र धरवीन तयावरी ॥१९॥ स्वपदीं® स्थापोनि निजभक्त । मी 
अयोध्येसी येईन रघुनाथ । आधि“ व्याधि जरा मृत्य । यांविरहित करीन प्रजा ॥१२०॥ स्त्रीपुरुष- 
नपुंसकभेद । यांबेगळा मी ब्रह्मानंद! । मायाचक्रचाळक शुद्ध । निष्कलंक'” अभेद पैं ॥२१॥ मी 
प्रळयकाळासी शासनकर्ता । आदिमायेचा निजभर्ता । कर्ता हर्ता पाळिता । मजपरता नसेची ॥२२॥ मी 
अज'* अजित सर्वेश्वर । मीच नटलों चराचर । धरोनि नाना अवतार । मी मजमाजी सामावें ॥२३॥। ऐसें 
ऐकतां दशरथ । म्हणे ही भूतें घेरली यथार्थ । फांटा फुटलासे'? बहुत । बडबडत भलतेंचि ।॥।२४॥ पंचाक्षरी 
आणा पाचारून । महाराज सद्गुरु ज्ञानघन । तो सरसिजोदूभवनंदन । बोलावून आणा वेगीं ॥२५॥ जेणें 
दर्भावरी धरिली अवनी । कमंडलु ठेविला सूर्यासनीं” । इंद्रसभेसी नेला वासरमणी । अद्भुत करणी जयाची 
॥२६॥ वसिष्ठ आला धांवोन । राजा दृढ धरी चरण । म्हणे कौसल्येसारिखें निधान । भूतें संपूर्ण ग्रासिलें ।॥ २७॥। 
म्यां याग केला सायासीं । कीं पुत्र होईल कौसल्येसी । तों मध्येंच हे विवशी । उठली ऋषि काय करू 
॥२८॥ मग म्हणे ब्रह्मसुत । इच्या पोटा येईल रघुनाथ । तीस गोष्टी हे विपरीत । कालत्रयीं घडेना ॥२९॥ 
अंधकूपीं पडेल तरणी!“ । कोरान्न मागेल चिंतामणी । सुधारस'* गेला कडवटोनी । हें कालत्रयीं घडेना ॥१३०॥ 
्ुधेनें पीडिला क्षीरसागर । सुरतरूसी'* येईल दरिद्र । तीव्र तपेल रोहिणीबर । हें कालत्रयीं घडेना ॥३१।। 
अंधत्व आलें आग्निनेतरीं । ताम्रनाणें मागे कनकाद्री”। अंत्यज नांदेल श्रोत्रियमंदिरीं । हे कालत्रयीं घडेना ॥३२॥ 
असो वसिष्ठ कौसल्येजवळी । येऊन विलोकी तये वेळीं । तंव ती श्रीरामरूप जाहली । अंतर्बाह्य समूळ ॥३३॥ 


१. मोठ्या भुताने २. ऋषी विश्वामित्र ३. सीता ४. अस्वले ५. अगडबंब ६. रावण ७. आत्मस्थानी ८. आधिदैविक संकट 
९. आत्मानंद १०. कलंक नसलेला ११. जन्म नसलेला १२. जिंकला न जाणारा १३. बुद्धी भरकटली 
१४, सूर्याच्या जागी १५. सूर्य १६. अमृत १७. कल्पवृक्षाला १८. मेरू पर्वत 


३८ ॥ श्रीरामविजय ॥। 


ooo 
न दिसे स्त्रियेची आकृती । धनुष्यबाण घेऊनि हातीं । आकर्ण नयन विराजती । देखे मूर्ति जगद्रद्य' ॥ ३४) 
मूर्ति पाहतां आनंदघन । सदूगद जाहला ब्रह्मनंदन । अष्टभावें दाटला पूर्ण । गेला विसरोनि देहभाव ॥।३५॥ 
वसिष्ठ कौसल्या ते अवसरीं । मुरालीं ब्रह्मानंदसागरीं । दशरथ परम अंतरीं । घाबरा जाहला नेणोनियां 
॥३६॥ वसिष्ठासारिखा महामुनी । भूतें झडपिला ये क्षणीं । या भूताची करता झाडणी । कोणी त्रिभुवनीं 
दिसेना ॥३७॥। मी हतभाग्य संपूर्ण । मज कैंचें पुत्रसंतान । कौसल्याही गेली झडपोन । ब्रह्मानंदें मूच्छित 
॥३८॥ निरपराध वधिला श्रावण । तेणें हैं दुःख देतो दारुण । ऐसा तो महाराज अजनंदन । जळाला पूर्ण 
अंतरी ॥३९॥ तों स्वानंदलहरी' जिरवून । वसिष्ठे उघडिले नयन । राजा धांवोन धरी चरण । आनंद न माय 
अंतरीं ॥१४०॥ रायासी कैसी परी जाहली । कीं पूरी बुडतां नौका आली । अंधकूपीं पडतां तात्काळी । 
हस्त सूर्ये दीधला ॥४१॥ सर्प डंखितां गरुड धांबें । गर्जे कोंडितां केसरी पावे । कीं क्षुधितापुढे हेलावे । 
क्षीरसागर येऊनियां ॥४२॥ कीं वणव्यांत जळतां वरुषे घन ॥ कीं हुडहुडी भरतां धडके कृशान' । कीं 
दारिद्र्ये पीडितां लक्ष्मी आपण । घरीं येऊन बैसली ॥४३॥ ऐसा आनंदला राजा दशरथ । म्हणे सद्गुरु 
स्वामी तूं समर्थ । मज नवल हें वाटत । तुजही भूतें झडपिलें ॥४४॥ आम्ही अत्यंत भाग्यहीन । कैचें देखों 
पुत्रसंतान । मग हास्यमुख ब्रह्मनंदन । काय गर्जोन बोलत ॥४५॥ जो नीलग्रीवहृदयरत्न*। जो कमलोदूभवाचे' 
देवतार्चन । सनकादिक करोनि यत्न । हृदयसंबळींत* वाहती पैं ॥४६॥ तो वैकुंठपुरविलासी* । आला 
कौसल्येच्या गर्भासी । मारूनि सकळ दुष्टांसी । देव सोडवील बंदीचे ॥४७॥। जें जें कौसल्या बोलिली 
सत्य । तितुकें होईल यथार्थ । तुज होतील चार सुत । सत्य वचन राजेंद्रा ॥४८॥ शंख चक्र शेष नारायण । 
चतुर्धा रूपें प्रकटेल जगज्जीवन । ज्याची कथा ऐकतां पापी जन । उद्धरोनि तरतील ॥४९॥ माध्यान्हा येईल 
चंडकिरण । पुष्य नक्षत्र साधून । अवतरेल रघुनंदन । पूर्णब्रह्म जगद्गुरू ।।१५०॥ ऐसीं वसिष्ठाचीं वचनें । 
कीं स्वानंदनभींचीं“ उडुगणें* । कीं सत्यवैरागरींचीं'” रत्ने । निवडोनि दिधलीं दशरथा ॥५१॥ तेणे कर्णद्वारे 
त्वरित । सांठविलीं हृदयसंदुकेंत'* । धांबोनि गुरूचे पाय धरीत । म्हणे कृतार्थ जाहलों मी ॥५२॥ असो 
भरलिया नवमास । प्रसूतिसमय कौसल्येस । कवण ऋतु कवण दिवस । सावकाश ऐका तें ॥५३॥ 
वसंतकऋतु चैत्र मास । शुक्लपक्ष नवमी दिवस । सूर्यवंशी जगन्निवास । सूर्यावासरीं जन्मला ॥५४। 
माध्यान्हा आला चंडकिरण । पुष्य नक्षत्र साधून । अवतरला रघुनंदन । पूर्णब्रह्म जगद्गुरु ॥५५॥ श्रीराम 
केवळ परब्रह्म । त्यासी जाहला म्हणतां जन्म । संत हांसतील परम । तत्त्वज्ञानवेत्ते'' जे ॥५६॥ ज्याची लीला 
ऐकतां अपार । खंडे** जन्म मृत्यु दुर्धर । त्या रामासी जन्मसंसार । काळत्रयीं घडेना ॥५७॥ दाविली लौकिक 
करणी । कीं कौसल्या जाहली गर्भिणी । तो ब्रह्मानंद मोक्षदानी । जन्मकर्म त्या कैंचें ॥५८॥ क्षीरसागरींहून 
नारायण । येऊन अयोध्येसी जाहला सगुण । शेषलक्ष्मीसहित जगजीवन । तैसाचि तेथें संचरला ॥५९॥ जो 


१. श्रीविष्णू २. आत्मानंदाच्या लहरी ३. अग्नी ४. शिवहदयात वास करणारा ५. ब्रह्मदेवाचे ६. हृदयरूपी पवित्र वस्त्रात 
७. विष्णू ८. स्वानंद हेच आकाश ९. नक्षत्रे १०. सत्याची खाण ११. हृदयरूपी पेटीत १२. तत्त्वज्ञानी १३. नष्ट होतात 


अध्याय चौथा लयन Ee RNs... 
i SSS, 


देव करिती जयजयकार । करील राक्षससंहार । म्हणती आतां अवतरेल हा रघुवीर । बंधमुक्त करील आम्हां 
॥६१॥ असो अयोध्यापुरीं निराळी । विमानांची दाटी जाहली । दुंदुभींची घाई लागली । पुष्पें वर्षती अपार 
॥६२॥ असो ते कौसल्या सती । बैसली असतां एकांती । तों आठ वरुषांची मूर्ती । सन्मुख देखे अकस्मात 
॥६३॥ निमासुर" वदन सुंदर । तेजे भरलें निजमंदिर । ज्या तेजासी शशि मित्र । लोपोनि जाती विलोकितां 
॥६४। पदकमलमकरंदसेवना' । भ्रमरी! जाहली क्षीराब्धिकन्या' । कदाही न विसंबे चरणां । कृपण 
धनालागीं जैसा ॥६५॥ संध्याराग* अरुणः बालार्क* । दिव्य रत्नांचे काढिले रंग देख । तळवे तैसे सुरेख । 
श्रीरामाचे वाटती ॥६६॥ चंद्र क्षयरोगें कष्टी होउनी । निजांगाचीं दश शकले करोनी । सुरवाडला“ 
रामचरण । स्वानंदधणी* घेतसे ॥६७॥ रमा पदीं रंगली दिवसनिशीं । तों बंधु? पाहुणा आला शशी । 
तोही राहिला अक्षय व्हावयासी । न जायचि माघारा ।।६८।। ध्वज वज्रांकुश पद्म । ऊर्ध्वरेखा चक्रादि 
चिन्हें उत्तम । यांचा अर्थ ऐकता परम । सुख होय भक्तांसी ॥६९॥ सात्त्विक प्रेमळासी देखा । ऊर्ध्व संकेत 
दावी ऊर्ध्वरेखा । सत्यशील धार्मिकां भाविकां । ऊर्ध्वपंथ दावित ॥१७०॥ विद्यामदें मत्त गज । एक 
भाग्यमदे डुलती सहज । त्यांसी आकर्षावया सहज । अकुंश पायीं झळकतसे ॥७१॥। पायीं झळके दिव्य 
पद्म । तें पदोचें अक्षय धाम । ते जगमाऊली सप्रेम । तये पदीं सुरवाडली ॥७२॥ अहंकार जड पर्वत । 
शरणांगतां बाधक यथार्थ । तो फोडावयासी तळपत । वज्र पायीं रामाच्या ॥७ ३॥ भवसागर तरावया गहन । 
जहाज अद्भुत रामचरण । त्यावरी ध्वज विराजमान । रात्रंदिन तळपतसे ॥७४।। काम क्रोध दुर्धर असुर । 
त्यांचे छेदावया शिर । देदीप्यमान दिव्य चक्र । श्रीरामतळवां झळकतसे ॥७५॥ मळरहित प्रपद'' सुंदर । 
घोंटी त्रिकोण यंत्राकार । इंद्रनीळ उपमा साचार । न पुरती कठीण म्हणोनियां ॥७६॥ पदतलें!२ आरक्त 
साजिरी । वसे तेथें सरसिजोद्भवकुमरी । विश्रांति घ्यावया अहोरात्रीं । रामचरणीं रंगली हो ॥७७॥ 
किती पापें हरावीं दिवसरजनीं । म्हणोनि श्रमली जन्हुनंदिनी । शुभ वांकीरूप होउनी । रामचरणीं 
विराजे ॥७८॥ मांड्या सुकुमार सांवळिया । तेथें सुरबाडली मित्रतनया'? । कीं यमानुजा'* अपवाद 
चुकवावया । महदाश्रय करीतसे ॥७९॥ ऐसी रामपदीं त्रिवेणी साचार । प्रयाग तीर्थराज पावन थोर । प्रेमे 
माघमासीं सभाग्य नर । प्रातःस्नानासी धांवती ॥१८०॥ भक्त मुमुक्षु साधक संत । हेचि राजहंस 
विराजत । वांकीवरी रत्ने तळपत । तेचि तपस्वी तपताती ॥८१॥ चरणध्वज झळके स्पष्ट । तोचि 
जाणिजे अक्षयवट । जेथें सनकादिक वरिष्ठ । क्षेत्रसंन्यासी जाहले ॥८२॥। प्रयागीं मोक्ष देह त्यागितां । 
येथें मोक्ष श्रवण करितां । देहीं असतां विदेहता । येत हाता भक्तांच्या ॥८३॥। त्या प्रयागीं कष्ट बहुत । येतां 
जातां भोगिती अमित । हा प्रयाग ध्यानीं अकस्मात । प्रकटे सत्य भक्तांच्या ॥८४।। तोडर वांकी नूपुरे । 
असुरांवरी गर्जती * गजरें । वाटे नभ गाळोनि एकसरे । पोटऱ्या जानू बोतिल्या ॥८५॥ कीं सरळ कर्दळीचे 
स्तंभ । कीं गरुडपाचूंचे उगवले कोभ । कीं इंद्रनीळ गाळोनि सुप्रभ । जानू जंघा वोतिल्या ॥८६॥ 
१. कोमल २. चरणरूपी कमलांचा सुगंध सेवन करण्यासाठी ३. भुंगी ४. लक्ष्मी ५. संध्याकाळचे आकाशातील रंग 


६. अरुणोदयाचे रंग ७. बालसूर्य ८. सुखाने राहिला ९. आत्मानंदाचा लाभ १०. चंद्र हा लक्ष्मीचा भाऊ ११. पावलांचा 


वरचा भाग १२. पायाचे तळवे १३. यमुनानदी १४. यमाची धाकटी बहीण यमुना १५. नूपुर आदींचा ध्वनी हीच 
रणगर्जना 


४० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मिळाल्या सहस्र चपळा । तैसा कांसे झळके पीतांबर पिंबळा । बरी तळपे कटिमेखळा* । पाहतां डोळां 
आल्हाद ॥८७॥ कटिमेखळेवरी महामणी । कीं पंक्तीं बैसले वासरमणी* । दाहकत्व सांडूनि जघनीं । 
श्रीरामाच्या लागले ।॥।८८॥ वेदांतींच्या श्रुति गहन । अर्थ बोलती जेवीं शोधून । तैशा क्षुद्रघंटा' रुणझुण । शब्द 
करिती रसाळ ॥८९॥ देखून कटिप्रदेश सुकुमार । लाजोनि वना गेला मृगेंद्र । वाटे त्या दुःखें स्वशरीर । 
बाहन केलें दुर्गेचे ॥१९०॥। गंभीरावर्त“ नाभिस्थान । जेथें जन्मला चतुरानन । सत्त्व रज तम गाळून । त्रिवळी 
बरी बिराजे ॥९१॥। कौस्तुभतेज अपार । पाहतां भुलती शशिमित्र । गुणीं आंबिलीं नक्षत्रे समग्र । मुक्ताहार 
डोलती तेवीं ॥९२॥ कीं त्या मुक्तांच्या माळा बहुत । रघुपतीच्या गळां डोलत । कीं मुक्तारूपें समस्त । 
अनंत ब्रह्मांडे गुंफिलीं ॥९३॥ मुक्तामाळांचें तेज गहन । परी त्यांचा पालटला वर्ण । दिसती इंद्रनीळासमान । 
श्यामलांगीं* रघुपतीच्या ॥९४। नीळ गगनावरी सुंदर । मंदाकिनीओघ"* दिसे शुभ्र । तैसा अम्लान 
सुमनहार । श्यामतनुवरी शोभत ॥९६॥। कीं मेघीं स्थिरावली क्षणप्रभा* । तैशी वैजयंतीची शोभा । 
सहस्रमुखाच्या जिभा । गुण वर्णितां शिणल्या हो ॥९७।। अनंत भक्त हृदयीं धरिले । तरीच वक्ष:स्थळ 
रुंदावलें । ब्रह्मानंद मुरोनि बोतिलें । हृदयस्थान सत्य पैं ॥९८॥। श्रीवत्स झळके सव्यांगीं“ । श्रीनिकेतन" 
वामभागीं । उटी शोभे श्यामलांगी । कोण्या दुष्टांतें तें ऐका ॥९९॥ मित्रकन्येवरी'” जान्हवीजळ'* । कीं 
राकाइंदुप्रभेनें शोभे निराळ । कीं देदीप्य मणि इंद्रनीळ । आवरण त्यावरी काश्मीराचें ॥२००॥ कीं 
हाळाहळ जाहलें अपार । म्हणोनि धांवला कर्पूरगौर'' । चंदनरूपें तो प्राणमित्र । श्यामलांगीं जडला हो 
॥१॥ तैसी उटी दिसे सुढाळ । कीं चंद्रबिंब उकले निर्मळ । कीं मुक्ताफळांचा गोळा सुढाळ । इंद्रनीळा 
चर्चियेला ॥२॥। शंख चक्र धनुष्य बाण । चोहों हस्ती शोभायमान । हस्तकटकांचे'* तेजेकरून । उजळीत 
नभातें ॥३॥ क्षणप्रभेचीं चक्रें तळपती । तैशा मुद्रिका करीं झळकती । किंवा औपासक यंत्रे रेख्िती । तेचि 
गती येथें दिसे ॥४॥ प्रळयाग्नीनें उघडिले नयन । तेवीं कीतिमुखें “* परिपूर्ण । कीं निष्कलंक रोहिणीरमण । 
पदक हृदयीं डोलतसे ॥५॥ कंबुकंठ'* अति शोभत । नासिक सरळ सुकुमार बहुत । मंदस्मितवदन 
विराजत । कोटि मन्मथ ओंवाळिजे ॥६॥ विद्रुमवर्ण'* अधर सतेज । माजी ओळीनें झळकती द्विज“ । 
त्या तेजें शशि नक्षत्रे तेज:पुंज । झांकोळती पाहतां ॥७॥ त्रैलोक्यींचा मेळवोनि आनंद । बोतिलें रामाचे 
बदनारविंदः' । आकर्ण नेत्र भ्रुकुटी विशद” । धनुष्याकृती शोभती ॥८॥। स्वानंदसरोवरींचीं कमलदलें । 
तैसे आकर्ण नयन विकासले । ज्या कृपादुष्टीनें निवाले । प्रेमळ जन सर्वही ॥९॥ कुंडले तळपती 
मकराकार । कीं जडले रवि रोहिणीवर । कीं अंगिरापुत्र' भृगुपुत्र'' । विचार पुसती रामातें ॥२१०॥ कीं 
वेदसागरींच्या'? रत्नज्योती '* । पूर्वउत्तर मीमांसा निश्चिती । कुंडलरूपें जाणविती । अर्थविशेष स्वामीतें ॥११॥ 
श्रीरामतनु सुकुमार । तेणें शोभती अलंकार । पीतवर्ण टिळक सुंदर । अनुपम्य रेखिला ॥१२॥ सुवर्णोदक'' 
नदीचा पूर । नीलगिरिपाठारीं* निरंतर । तैसा टिळक सुंदर । विशाळ भाळी ° झळकतसे ॥१३॥ जैसा 
कल्पातीचा वनका । ससय सुक तिस आउल्य थोर| पिवते अपार (दिगंत ही "न खसा तला 
१. कमरपट्टा २. सूर्य ३. घागऱ्या ४. खोल ५. सावळ्या अंगी ६. गंगेचा प्रवाह ७. वीज ८. हृदयाच्या उजव्या अंगाला 
९. लक्ष्मीच १०. यमुनेवर ११. गंगेचे पाणी १२. शिव १३. प्राणप्रिय शंकर १४. हातावरील कडे १५. एक दागिना 


१६. सुंदर कंठ १७. लाल १८. दात १९. बदनरूपी कमळ २०. स्पष्ट २१. बृहस्पती २२. शुक्र २३. वेदरूपी सागरातील 
२४. रत्नांचे तेज २५. सोन्याचे पाणी २६. नीलगिरीच्या पठारावर २७. कपाळावर २८. चहूकडे 


अध्याय चौथा ४१ 
PON Sa 011. म. 


दावाय्नीचे कल्लोळ भडकत । तैसें उत्तरीय वस्त्र रुळत । दशांप्रति मुक्तें झळकत । कृत्तिकापुंजासारखी 
॥१५॥ तें वटा तेजाळ क्षीरोदक । कीं शुभ्र यशा चढलें बीक' । शुभ्रश्वेत मूडानीनायक? । कर्पूरकरूनि 
उटिला कीं ह ॥१६॥ कीं दिव्य रजत तगट घडलें । कीं पारदे कैलास डवरिलें*। कीं जान्हवीतोयें ओपविलें । 
दिनकरना स्वहस्त ॥१७।। सच्चिदानंदतनु सगुण । अतसीकुसुमाभास* पूर्ण । त्याचि रंगेंकरून । 
नीलोत्पले राबविली ॥१८॥ नभासी चढला तोच रंग । त्याचि प्रभेनें रंगले मेघ । इंद्रनीळही सुरंग । त्याच 
प्रकाशे प्रकाशले MR ।१९॥ तेथींचें सौंदर्य अद्‌भुत । गरुडपाचूंचे तेज दिसत । मर्गजासी बीक चढत । तनु 
सांवळी देखोनियां ॥२२०॥ तो वैकुंठींचा वेल्हाळ सुंदर । भक्तमंदिरांगणमंदार' । कुरवंडी करूनि सांडावे 
साचार । कोटि मकरध्वज वरोनियां ॥२१॥ ब्रह्मांड फोडोनि बाहेरी । अंगांचा सुवास धांवणें करी । 
लावण्यामृतसागर" कैटभारी । लीलावतारी साधक जो ॥२२॥ पूर्णब्रह्मानंद रघुवीर । लीलाविग्रही श्रीधरवर । 
हृदयीं रेखिला निरंतर । निजभक्तीं प्रेमभरें ॥२३॥ असो कौसल्या बोले ते अवसरीं । भक्तवत्सला 
मधुकैटभारी । तूं आतां बाळवेष धरीं । माझे उदरीं अवतरें ॥२४॥ लोक म्हणतील कौसल्यानंदन । ऐसा 
होई तूं मनमोहन । कमलदलराजीवनयन“ । हास्यवदन विलोकीं ॥२५॥ सजलजलदवर्ण' कोमळ । 
कौसल्येपुढे जाहला बाळ । तवं ते परम सुवेळ । पुष्यार्कयोग ते समयीं ॥२६॥ जो क्षीरसागरवासी 
तमालनीळ'* । तो कौसल्येपुढें जाहला बाळ । चरणांगुष्ठ'? धरोनि कोमळ । मुखकमळीं घालीतसे ॥२७॥ 
भक्त चरणीं लागले बहुत । गोड गोड म्हणोन वाखाणित । यालागीं गोडी रघुनाथ । स्वयें पाहत चाखोनियां 
॥२८॥ कीं स्वचरणगोडी'* सेवित । भक्तांसी लोभ लागावया बहुत । म्हणोनियां कौसल्यासुत । कौतुकार्थ 
दावीतसे ॥२९॥ पुत्र झाला कौसल्येस । लागला वाद्यांचा एकचि घोष । सुरांसहित सुरेश । जयजयकार 
नभी करिती ॥२३०॥। सुमनसंभार ते अवसरीं । देव वर्षती अयोध्येवरी । दुंदुभिनाद अंबरीं । न समायेचि 
तेधवां ॥३१॥। हळदीकुंकुमें ताटे भरोनी । बिदोबिदीं धांवती सुवासिनी । पावल्या कौसल्येच्या सदनीं । 
वेगेंकरोनि तेधवां ॥३२॥। मंगळतुरांचाः एकचि नाद । घरोघरीं होता ब्रह्मानंद । ते समयींचा आनंद । 
भोगींद्र वर्णू शकेना ।।३३॥ आनंदला ब्रह्मनंदन । चहूंकडोन धांवले ब्राह्मण । जैसा क्षीरसागर देखोन । 
क्षुधार्थी वेगें धावती ॥३४॥ कीं महापर्वकाळ प्रगटला । प्रयागासी धांवे भक्तमेळा । कीं गांवासमीप 
परीस निघाला । दुर्बळ धांवती घ्यावया ॥३५॥ कीं तृषाक्रांत गोभार'* सकळी । धांवती जैसे गंगाजळीं । 
की वृक्ष दाटले देखून फळीं । विहंगम जैसे झेपावती ॥३६॥ तैसी ब्राह्मणांची ते काळीं । दाटी 
जाहली राजाजवळी । पुत्रमुख पहावया ते वेळीं । दशरथराव चालिला ॥३७॥ दशरथ म्हणे याचकांसी । 
जे जे इच्छा असेल मानसीं । ते ते मागा मजपाशी । येच समयीं देईन ॥३८॥ भांडारे फोडिलीं बहुत । 
याचकांसी म्हणे दशरथ । मोटा* बांधोनि अमित । आवडे तितुकें न्या आतां ॥३९॥ समागमें घेऊन 
ब्राह्मण । महाराज तो अजनंदन'° । प्रवेशला आनंदेकरून । कौसल्यासदनीं तेधवां ॥२४०॥। दशरथे 
करोनियां स्नान । केलें आधीं पुण्याहवाचन । पहावयासी पुत्रवदन । राजा जवळी पातला ॥४१॥ 


वृक्ष ७. सौंदर्यरूपी अमृताचा सागर ८. कमलनयन ९. मेघश्याम १०. तमालपत्रा समान सावळा ११. पायाचा अंगठा 
१२. आपल्या चरणांची गोडी १३. मंगलवाद्यांचा १४. गायींचा कळप १५. पक्षी १६. गाठोडे १७. दशरथ 


४२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


श्रीरामबदन ते अवसरीं । न्याहाळितां तोषला अंतरी । मधुबिंदु घालोनि मुखाभीतरीं । मधुकैटभारी 
तोषविला ॥४२॥ श्रीरामाचें जातक । करी तेव्हां नृपनायक । गोभूरत्ने' असंख्य । मग देत याचकांसी 
॥४३॥ रत्नजडित सिंहासन । त्यावरी माय! बैसे श्रीराम घेऊन । मृगांकवर्ण' चामरें जाण । दोघी ढाळिती 
दोहींकडे ।॥।४४।। पीकपात्र धरुनी हातीं । समीप बैसे एक दूती । कनकांबराची“ घेऊन बुंथी* । बैसली 
सती कौसल्या ।॥।४५॥ भोंवते वेष्टिले विद्टजञन । जाणती जे भविष्यज्ञान । सातशतें स्त्रिया धांबोन । येत्या 
जाहल्या दशरथाच्या ॥४६॥ जैशा केवळ विद्युता । तैशा अलंकारवस्त्रमंडिता* । पाळा* कौसल्येभोवत्या । 
शोभल्या कैशा ते वेळीं ॥४७। महामाया आदिभगवती । तीभोंबत्या मिळाल्या अनंत शक्ती । कीं 
सूर्यचक्रासी वेष्टिती । किरणें जैसी तयापरी ॥४८॥। वसिष्ठ गुरु होऊनि पुढें । विलोकी श्रीरामाचे रूपडें । 
जे जे जन्मकर्मनिवाडे:। ते रायापुढें सांगत ॥४९॥ म्हणे हा क्षीरसागरविहारी । जन्मला कौसल्येचे उदरीं । 
निजजन तारावयासी निर्धारी । अवतरला आदिपुरुष ॥२५०॥ द्वादश वर्षे यासी भरतां । एक द्विज येईल 
अवचिता । प्रार्थानियां दशरथा । घेऊन यासी जाईल ॥५१।। आरंभीं सोडोनि एक बाण । एक राक्षसी 
वधील दारुण । गोब्राह्मणमखपाळण* । करील जाण पुत्र तुझा ॥५२॥ कृशान** प्रवेशे शुष्कविपिनीं' । 
तैसा जाळील राक्षस मखरक्षणीं'' । पुढें चरणस्पर्शेकरूनी'' । एक ललना उद्धरील ॥५३॥ परम प्रचंड 
कोदंड । तें स्वदंडबळें करील दुखंड । एकपत्नीव्रत प्रचंड । वीर होईल त्रिभुवनीं ॥५४॥। महायोद्धा एक 
ब्राह्मण । त्यास जिकील न लगतां क्षण । बंधुसहित परतोन । अयोध्येसी येईल ॥।५५॥। राज्यीं बसतां हा 
वरिष्ठ । मग एक होईल अरिष्ट । नगरलोक पावती कष्ट । खेद उत्कट करितील ।५६॥ हा नरवीर पंचानन । 
प्रेमे पाळील पितृवचन । मग स्त्रीसमवेत कानन । चतुर्दश वर्ष सेबील ॥५७॥ हा नसतां आश्रमांत । एक 
राक्षस येईल अकस्मात । याचे स्त्रियेस नेईल सत्य । षण्मासपर्यंत'* निर्धारे ।॥।५८॥ मग हा स्त्री शोधितां 
अरण्यांत । वानर मिळतील अकस्मात । एक वानर उन्मत्त । त्यास मारील हा न कळतां ॥५९॥ ब्रह्मांड 
नाचवील नखाग्रीं । ऐसा एक वानरकेसरी'* । जाऊन समुद्रसंभवपुरीं'* । महाप्रयत्न करील तो ॥२६०॥ 
शुद्धि'* आणितां राघवेंद्र । पाषाणीं पालाणील समुद्र । शरण येईल एक रजनीचर'“ । चिरंजीव त्यासी 
करील हा ॥६१॥ मारूनि राक्षसां सकळां । सोडवील सुरांच्या बंदिशाळा । मागुती येईल स्वस्थळा । 
अयोध्यापुरा गजरेंसीं ॥६२।। अकरा सहस्र संवत्सर । राज्य करील हा राजेंद्र । पुढें पुत्रासी युद्ध थोर । करील 
कौतुकेंकरूनियां ॥६३॥ शेवटीं अयोध्या विमानीं घालोनी । नेऊन ठेवील वैकुंठभुवनीं । ऐसें जातक 
ऐकोनि कर्णी । राव दशरथ तोषला ॥६४।। स्तनपान करितां रघुनंदन । पाहे बसिष्ठाकडे परतोन । कीं 
वाल्मीकभाष्य संपूर्ण । कथिले येणें अबलीलें ।॥६५॥ तों सुमित्रेसी जाहला पुत्र । म्हणोनि धांवत आले 
विप्र । क्षीरसागरींहूनी श्रीधर । कौसल्यामंदिरीं पातला ॥६६॥ तंव तो भोगींद्र" पाळती घेत । पाठिराखा 
पातला त्वरित । सुमित्रेचे शेजे रिघत। बाळदशा धरोनियां ।।६७॥। सुमित्रा स्वप्न देखत । कीं मज जाहला 
सुलक्षण सुत । सावध होवोनियां पाहत । पुढें खेळत बाळक तो ॥६८॥। ऐसा जन्मला सुमित्रानंदन । 
विप्रांसहित दशरथ येऊन । तत्काळ केलें पुण्याहवाचन । जातकर्मादि सर्वही ॥६९॥ कैकयीसी जाहले 
दोन कुमर । ते विष्णूचे शंखचक्रअवतार । परी कैसे जन्मले तो विचार । कैकयीस नेणवे'° ॥।२७०॥ 
१. गायी, जमीन व रत्ने २. कौसल्या ३. चंद्रासारखे शुभ्र ४. पीतवस्त्राची ५. ओढणी ६. वस्त्रे व भूषणे यांनी सजलेल्या 
७. समूह ८. भावी आयुष्यात काय काय करणार त्यासंबंधी भविष्य ९. गायी, ब्राह्मण व यज्ञ यांचे पालन करणारा 


१०. अग्नी ११. वाळलेल्या अरण्यांत १२. यज्ञरक्षणार्थ १३. पायाच्या स्पर्शाने १४. सहा महिने १५. श्रेष्ठ वानर १६. लंकेत 
१७. सीतेचा शोध १८. राक्षस (बिभीषण) १९. शेष २०. कळले नाही 


अध्याय चौथा ४३ 


सुषुप्तीमाजी कैकयी निमग्न । जैसा पंकगर्तेत' पाषाण । पुत्र येऊनि दोघेजण । दोहीकडे खेळताती ।॥।७१॥ 
दासी येऊन कैकयीप्रती । थापटोनि जागी करिती । दोघे पुत्र जन्मले निश्चिती । सावध होऊनि पाहें पां 
॥७२॥ कैकयी पाहे पुत्रमुख । तों मित्रः आणि मृगांकर । तेवीं दोघे खेळती बाळक । देखतां सुख वाटलें 
॥७२॥ रायें तेथेही येऊन । अवलोकिले दोघे नंदन । सुखी केले याचकजन । चस्त्राभरणेंकरूनियां* ।७४। 
बारा दिवसपर्यंत । महोत्साह राव करीत । मंगळतुर गर्जत । रात्रंदिवस राजगृहीं ॥७५॥ तेरावे दिवशीं 
वसिष्ठक्रषी । नामकरण ठेवी चौघांसी । कौसल्येचा राम तेजोराशी" । जो वैकुंठवासी जगदात्मा ।॥॥७६॥ 
सुमित्रेचा नंदन । त्याचें नाम ठेविलें लक्ष्मण । जो काद्रवेयकुलभूषण* । विष्णू शयन ज्यावरी करी ॥७७॥। 
कैकयीचे जे कां सुत । भरत शत्रुघ्न निश्चित । चौघे दाशरथी* जगविख्यात । ऐका चरित्र तयांचें ॥७८॥ 
ज्यांची जन्मकर्मलीला“ ऐकतां । पळ सुटे सर्व दुरितां । जैसा महाप्रभंजन सुटतां । जलदजाळ* वितळें पैं 
॥७९॥ श्रीरामकथा मानससरोवर । तुम्ही संत श्रोते राजहंस चतुर । साहित्यमुक्ते** सुढाळ थोर । सेवा 
निरंतर आदरें ॥२८०॥ श्रीरामकथासुधारस'* । तुम्ही पंडित श्रोते त्रिदशः? । प्राशन करा सावकाश । अति 
सुरस ग्रंथ हा ॥८१॥ पुराणपुरुष परात्पर । तो ब्रह्मानंद श्रीधरवर । अयोध्येत अवतरला साचार । त्याचें 
चरित्र परिसा पुढें ॥८२॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त 
चतुर । चतुर्थाध्याय गोड हा ॥८३॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओंव्या ॥ २८३ ॥ 


॥ अध्याय चौथा समाप्त।। 


ee न नत्वतस््ातन्व य वनात नास. 
१. चिखलाच्या खड्ड्यात २. सूर्य ३. चंद्र ४. वस्त्रे ब दागिने वगैरे देऊन ५. अतिशय तेजस्वी ६. सर्पकुळाचे भूषण 
(लक्ष्मण) ७. दशरथ पुत्र ८. चरित्र ९. ढगांचा ताफा १०. साहित्यातील अलंकार हेच मोती ११. श्रीरामकथा हेच अमृत 
१२. देव 


॥ अध्याय पाचवा ॥ 
विश्वामित्रांचे दशरथाकडे आगमन 


॥ श्रीगणेशाय नम:।॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । श्रीरामकथा तेज:पुंज । हेंचि विशाळ दिव्य जहाज । 
जयासी नव खण सहज । नवविधा भक्तीचे ॥१॥ एकाएका खणाआंत । बैसले अनुतापी महाभक्त । प्रेमाचे 
शीड वरी फडकत । पालवीत मुमुक्षूंते ॥२॥ येथें कर्णधार निश्चित । स्वयें जाणिजे श्रीरघुनाथ । तोचि 
पैलपारासी नेत । निजदासां बैसवुनी ॥३॥ त्या श्रीरामाचे नाम गोड । कथा ज्याची गगनाहूनि वाड । जे 
लीला ऐकतां पुरे कोड । नलगे चाड आणिकांची ॥४॥। जों जों श्रोते कथेसी सादर । तों तों रस चढे अपार । 
जैसा पुष्करीं देखतां रोहिणीवर । चंद्रकांता पाझर सुटे ॥५॥। ब्रृहस्पतीसारिखा वक्ता । मतिमंद मिळालिया 
श्रोता । तैं व्यर्थ गेली ते कथा । जों नाहीं सादरता श्रोतयांसी ॥६॥ जैसें काननामाजी' रुदन । कोणी न 
पुसे तयालागून । तैसें मतिमंदाप्रति श्रवण । करविणें त्याच प्रकारें ॥७॥ जैसीं अन्ने केलीं स्वादिष्ट । परी 
जेवणार बैसले रोगिष्ट । तरी ते सुगरणीचे कष्ट । शून्यस्थानीं पडिले कीं ॥८॥। षड्रसअन्नें परिकर । परी तो 
जेबूं जाणे काय खर । पंकगर्तेत सुंदर । हिरा नेऊन टाकिला ।॥।९॥ कवित्वसागरींची' रत्ने दृष्टांत । त्यांचे 
परीक्षक ज्ञाते पंडित । मतिमंद कुटिल निश्चित । त्यांस परीक्षा न कळे हे ॥१०॥ सुधारस उकिरडां ओतिला । 
गर्भाधासी दर्पण दाविला । कीं दिव्य मंचक घातला । चिताभूमीस नेउनी ॥११॥ कीं कागासी समर्पिली 
अमृतफळें । उष्टापुढे* सोलींव केळें । कीं जे मृत्युप्राय निजेले । त्यांसी पूजिलें व्यर्थ जेवीं ॥१२॥ कीं 
अनर्घ्य रत्नमाळा । घातली दिवाभीताचे गळां । कीं कस्तूरीटिळक रेखिला । सूकराचे* ललाटी ॥१३॥ तैसी 
मतिमंदापुढें कथा । वाग्विलासिनी* संतापे बोलतां । जैसी पद्मिणी* राजदुहिता । षंढाप्रती दीधली ॥१४॥ 
भग्न पात्रामाजी नीर । कदाकाळीं न राहे स्थिर । तरी तुम्ही भक्तवरिष्ठ चतुर । कथा सादर परिसा हो ॥१५॥ 
आधींच मुक्ताफळ€ वरी सुवास । आधीच हिरा त्यावरी परिस । तैसा आधीं चतुर वरी प्रेमरस । श्रीरामासी 
आवडे तो ॥१६॥ असो चतुर्थाध्यायाचे अंतीं । कथा सुरस परिसिली संती । सांगितली श्रीरामाची 
जन्मस्थिती । बंधूंसहित सर्वही ॥१७॥ जो सरसिजोदूभवाचा* पिता । त्यासी दशरथ बाप कौसल्या माता । 
भक्त तारावया तत्त्वतां । अयोध्येमाजी प्रकटला ॥१८॥ दशरथाचें भाग्य थोर । रत्नजडित पालख* सुंदर । 
चारही लांबविले परिकर । चौघे कुमर निजती तेथें ॥१९॥ तेरावे दिवशीं पाळणां । पहुडविला रामराणा । 
जो अगम्य बेदपुराणां । जो जो म्हणोनि हालविती ॥२०॥ जो सनकादिकांचें ध्यान । मृडानीपतीचें' 
चिंतन । जो चतुरास्याचे'? देवतार्चन । त्याला जो जो म्हणोनि हालविती ॥२१॥ जो आदिमायेचा निजवर । 
जो पुराणपुरुष परात्पर । जो मायाचक्रचाळक चतुर । जो जो म्हणोनि हालविती ॥२२॥ जो अगम्य" 
दशशतवदना**। प्रेमपाळणीं तो रामराणा । जवळी ज्या उभ्या ललना । सुवासिनी कोण त्या ऐका ।।२३॥। 


१. अरण्यात २. काव्यरूपी समुद्रातील ३. दृष्टांत हीच रत्ने ४. उंटापुढे ५. डुकराच्या ६. सरस्वती ७. सुलक्षणी स्त्री 
८. मोती ९. ब्रह्मदेवाचा १०. पालखी ११. श्रीशंकराचे १२. ब्रह्मदेवाचे १३. कळण्यास कठीण १४. शेषाला 


अध्याय पाचवा ४५ 


ee क 
पाळण्याभोंवत्या कामिनी! । शांति क्षमा दया उन्मनी । उपरतिः सद्विद्या* भामिनी । जो जो शब्दें हालविती 
॥२४॥। निर्वाणदीक्षा स्वरूपस्थिती । मुमुक्षा निष्कामना प्रतीती । सुलीनता समाधि सद्गती । लीला गाती 
स्वानंदे ॥२५॥ परा" पश्यंती मध्यमा* वैखरी“ । गजरें गाती चौघी नारी । चाऱ्ही' मुक्ति निर्धारी । चहूं 
कोणीं तटस्थ ॥२६॥ घरांत मुख्य ह्या सुंदरी । इतर बैसल्या बाहेरी । जागृति स्वप्न सुषुप्ति नारी । त्यांसी 
रावणारी दिसेना ॥२७॥ असंभावना!” विपरीतभावना'” । विक्षेपता गतायाताः° जाणा । तुर्या “दावी 
शहाणपणा । बहुत जाणती असें मी ॥२८॥ बारा! सोळा'२ चौदा१* नारी । गलबला करिती बाहेरी । 
चौसष्टी * दाविती कळाकुसरी । परी अंतरीं प्रवेश नव्हेचि ॥२९। असो सकळ नितंबिनी । ओटी 

कौसल्येची भरूनी । वस्त्रे अलंकार समर्पूनी । सदनीं गेल्या आपुलाल्या ॥३०॥ अयोध्येसी जन्मतां 
रघुपती । विघ्ने राक्षसां जाणवती । प्रळयविजा कडकडून पडती । लंकेवरी अकस्मात ॥३१॥। कांपों लागलें 

लंकानगर । भूंकप होत वारंवार । उगेच मोडले राजछत्र । सभा प्रेतवत दिसतसे ॥३२॥ महाद्वारी भूमि 
उलत । रावण जों भन्रीं'* चढत । तों दाही मस्तकींचे पडत । मुकुट खालीं उगेचि ॥३३॥ शक्रारि'* पाहे 
आरसा निर्मळ । तों आंत न दिसे शिरकमळ । राजमंदिरावरी अमंगळ । दिवाभीतें बोभाती ।।३४। स्वप्न 
देखे मंदोदरी । कीं मर्कटें तोडिली गळसरी । विगतधवा ज्या कां नारी । ओटी भरिती धुळीने ॥३५॥। ललाट 

शून्य सुलोचना । देखती जाहली मयकन्या'“ । चिता पडली रावणा । म्हणे ईश्वर क्षोभला कीं ॥३६॥ 
ईश्वर जाहलिया पाठमोरा । नसती विघ्ने येती घरा । महारत्नं होती गारा । कोणी न पुसती तयांतें ॥ ३७॥। 
आपुले द्रव्य लोकांवरी । तें बुडोन जाय न लाभे करीं । ज्यांचे देणें ते द्वारी । बैसती आण घालोनी 
॥३८॥ वैरियां करीं सांपडे वर्म । अपयश येऊन बुडे धर्म । विशेष वाढे क्रोध काम । तरी देव क्षोभला 
जाणिजे ॥३९॥ आपुले जे कां शत्रु पूर्ण । ज्यांसी आपण पीडिलें दारुण । अडल्या धरणें त्यांचे चरण । 
तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४०।। लाभाकारणें निघे उदीमास'* । तों हानीच होय दिवसेंदिवस । 
पूज्यस्थानीं अपमान विशेष । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४१॥ सुहृद आप्त द्वेष करिती । नसते व्यबहार 
गळां पडती । सदा तळमळ वाटे चित्तीं । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४२॥ आपुलें राज्य संपत्ति धन । 
शत्रु भोगूं पाहे आपण । देहीं पीडा व्याधीविण । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४३॥ विद्या बहुत जवळी 
असे । परी तयासी कोणी न पुसे । बोलों जातां मति भ्रंशे । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४४॥ ठेविली ठेव 
न सांपडे । नसतीच व्याधी अंगीं जडे । सदा भय वाटे चहूंकडे । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४५॥ वृद्धपणीं 

येई दरिद्र । स्त्री मृत्यु पावे गेले नेत्र । उपेक्षूनि हेळसिती* पुत्र । तरी देव क्षोभला जाणिजे ॥४६। असो 

लंकेमाजी रावण । सांगे प्रधानासी बोलवून । अहोरात्र सावधान । लंकानगर रक्षावें ॥४७। अयोध्येसी राम 

जन्मतां तत्काळ । वृक्ष विराजती सदा सुफळ । गाई दुभती त्रिकाळ । क्षीर तुंबळ न सांबरे ॥४८॥ 


AP IRM EY i Dl Mle lk i 
१. स्त्रिया २. वैराग्य ३. आत्मविद्या ४. प्रत्यक्ष अनुभव ५,६,७,८. चार वाणी ९. चार मुक्ती-सलोकता, समीपता, 
सरूपता व सायुज्यता १०. बुद्धीच्या विविध अवस्था ११. बारा राशी १२. षोडशकला १३. चौदा विद्या १४. चौसष्ट 
कला १५. गच्चीवर १६. इंद्रजित १७. कुंकूविरहित कपाळाची १८. मंदोदरी १९. व्यापारास २०. तिरस्कार करतात 


४६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


क्य प्यार क ना य 
आधिव्याधिरहित लोक । नाहीं चिंता दारिक्र्य दुःख । शुष्क! धरणी अपार पीक । पिकों लागली तेधवां 
॥४९॥ अवतरतांच जगज्जीवन । जन जरारहित' जाहले तरुण । अविद्या पाप मुळींहून । देशधडी जाहलें 
॥५०॥ दरिद्री जाहले भाग्यवंत । मूर्ख ते बोलके पंडित । कुरूप ते स्वरूपवंत । देदीप्यमान तेजस्वी ।।५१।। 
अवतरतांच श्रीराम । निःशेष गेले क्रोध काम । अयोध्यावासियां सुकाळ परम । स्वानंदाचा जाहला ॥५२॥। 

गृहीं प्रकाशतां प्रभाकर । मग कैंचा उरे अंधकार । गृहस्वामी येतां तस्कर । पळोनि जाती चहूंकडे ॥५३॥ 
कीं बोलतां ज्ञानी वेदांत । सकळ मतें होती कुंठित । कीं सद्विवेक होतां प्राप्त । संसारदुःखें वितुळती 
।।५४॥। कीं प्रवेशतां वैराग्यशांती । दुष्ट काम क्रोध पळती । तैसा अवतरतां रघुपती । दोष दुष्काळ निमाले 
॥५५॥ असो दशरथाचे सुत । एकामागें एक रांगत । कौसल्या आणि दशरथ । संतोषती पाहतां ।।५६॥ 

पाचुबंद अंगणांत । हळुहळू चौघे चालत । एकासी एक पाहून हांसत । बाळभावेंकरोनियां ॥५७॥ 

कौसल्यां उभी राहोनियां । चौघांसी बोलवी जेवावया । तंब ते दूर जाती पळोनियां । धांवोनि माया धरी 

मार्गे ॥५८॥ चौघांची मुखें धुबोनी । भोजनासी बैसवी दटावुनी । संतोष वाटे दशरथाचे मनी । चारी मूर्ती 
पाहतां ॥५९॥ म्हणे कोण पुण्याचे पर्वत । मी पूर्वी आचरलों बहुत । तरीच हे चौघे आदित्य । अवतरले 
माझे पोटीं ॥६०॥। चिमण्या मूर्ती चिमणे ठाण । चिमणी धनुष्ये चिमणे बाण । चिमणी नूपुरे रुणझुण । 
पायीं गर्जती चौघांचे ॥६१॥ जाहले अष्टवर्षांचे सुंदर । चौघांस समान वस्त्रालंकार । चिमणीं धनुष्य 
परिकर । चिमणे शर सोडिती ॥६२॥ चिमणा पीतांबर कटिमेखळा । चिमणी पदकें मुक्तमाळा । चिमण्या 
सेवकांचा पाळा” । रामाभोंबता शोभतसे ॥६३॥ उन्हांत खेळतां रघुपती । सेवक मित्रपत्रें* धरिती । एक 
चामरें वरी ढाळिती । राजनीतीकरोनियां* ॥६४॥। श्रीराम आधीं सोडी बाण । सवेंचि शर सोडी 
लक्ष्मण । त्यामागे भरत शत्रुघ्न । भेदीत संधान* तैसेचि ॥६५॥ दुरून पाहे दशरथ वीर । चौघे एकदांच 
टाकिती शर । असुरप्रतिमा“ करोनि थोर । शिर त्यांचे उडविती ॥६६॥ वेदांतींच्या दिव्य श्रुती* । 
सर्वांवरिष्ठ जेवीं गर्जती । तैसे बाण सोडी रघुपती । अचूक आणि चपळत्वें ॥६७॥ असो चौघांचे 
मौंजीबंधन । गुरु बसिष्ठातें पुसोन । मेळवूनि अपार ब्राह्मण । अजनंदन करिता जाहला ॥६८॥। श्रीरामाचा 
व्रतबंध होत । अष्टमहासिद्धि तेथें राबत । चारही दिवसपर्यंत । न्यून पदार्थ नसे कांही ॥६९॥ यज्ञभोक्ताः 
रघुनाथ । त्यास ब्राह्मण घालिती यज्ञोपवीत । गायत्री मंत्र श्रीराम जपत । वेदवंद्य महाराज जो ॥७०॥ ऐसें 
जाहलिया व्रतबंधन । वसिष्ठापासीं अनुदिन । चहूं वेदांचे अध्ययन । केलें संपूर्ण चौघांही ॥७१॥ ज्यासी 
वर्णितां बेद वेडे तो श्रीराम गुरूपाशी वेद पढे । अध्ययन सांगतां सांकडें'' । गुरूसी न पडे सर्वथा ॥७२॥ 
यापरी द्वादश वर्षे तत्त्वतां । संपूर्ण जाहलीं रघुनाथा । मग पुसोनि वसिष्ठ दशरथा । श्रीराम तीर्था निघाला 
॥।७३।। ब्रह्मचर्य तीर्थाटण । करावें हें शास्त्रप्रमाण । हें जाणोनि रघुनंदन । तीर्थाटणासी निघाला ॥।७४॥ 


तीर्थाटणा चौघे जण । निघाले सर्वे अपार सैन्य । सवें दिधला सुमंत प्रधान । असंख्य धन वांटावया ॥७५॥ 
० न यापार सत्य | सनि जिधाला सए प्रधान | आतखय थिन लाटावचा (8 


१. कोरडी, बंजर २. वार्धक्यरहित ३. 


सूर्य ४. घोळका ५. छत्र्या ६. रीतिरिवाजाप्रमाणे ७. लक्ष्य ८. राक्षसांचे पुतळे 
९, महावाकये-जदे सूर १. छत्र्या ६. रीतिरि क्ष्य क्षसाचे पुः 


तत्त्वमसि, अयमात्मा इ. १०. यज्ञांतील हवन ग्रहण करणारा ११. अडचण 


अध्याय पाचवा ४७ 


सवत्स गायींचे भार । नानावस्त्रे अलंकार । तीर्थी वांटी श्रीरघुवीर । याचकांसी सन्मानें ॥७६।। ज्या 
तीर्थाचा महिमा जैसा पूर्ण । श्रीराम करी तैसेंच विधान । ज्याचेनि सकळ तीर्थे पावन । तो रघुनंदन तीर्थ 
हिंडे ॥७७॥ लोकसंग्रहाकारण' । तीर्थे हिंडे रघुनंदन । तीं तीर्थे करा श्रवण । संत श्रोते सर्वही ॥७८॥ 
काशीविश्वेश्वर निर्मळ । त्र्यंबक उज्जनी महाकाळ । ओंकार अमलेश्वर महाबळ । बदरीकेदार घृष्णेश्वर 
पैं ॥७९॥ नागनाथ वैजनाथ थोर । मल्लिकार्जुन भीमाशंकर । सोमनाथ रामेश्वर । ज्योतिर्लिंगे द्वादश हीं 
॥८०॥ अयोध्या मथुरा हरिद्वार । काशी कांची अवंतिका नगर । द्वारावती गोमतीतीर । सप्त पुऱ्या अनुक्रमें 
॥८१॥ तीर्थराज मुख्य त्रिवेणी । पंचप्रयाग पुण्यखाणी । ब्रह्मप्रयाग । कर्णप्रयाग अघहरणी । गुप्तप्रयाग 
समर्थ ॥८२॥ देवप्रयाग शिवप्रयाग पापहरण । नैमिषारण्य धर्मारण्य पंचकारण्य । ब्रह्मारण्य वेदारण्य । 
बदरिकाश्रम पावन तो ॥८३॥ यमुना सरस्वती भागीरथी । गौतमी गोमती कृष्णा भीमरथी । तापी नर्मदा 
भोगावती । प्रवरा पुण्यवती मंदाकिनी ॥८४। आनंदवर्धनी पयोष्णी । पिनाकी तुंगा कल्मषनाशिनी । 
कृतमाळा कावेरी पयस्विनी । सुवर्णमुखी सुमाळा ॥८५। कपिला ताम्रपर्णी शरावती । तुंगभद्रा 
सोमवती । सावित्री रेवा कुंकुमवती । वेण्या वेदवती मलप्रहरा ॥८६॥ घटप्रहरा नंदिनी नलिनी । गंडकी 
शरयू वैतरणी । सोमनद शिवनद तापहरणी । सोमभद्र नदेश्वर ॥८७॥ अरुणा वरुणा प्राची पुरंदरी । वेत्रवती 
सप्तउरगा कर्णकुमारी । स्वामिकार्तिकी पंचघृताची पृथ्वीवरी । विख्यात प्रवाह जयांचे ॥८८॥ वज्रकाळिका 
श्रमहारिणी । महेद्रकाळी त्रिशूळी मंत्रवर्धिनी । नीरावती सुरनदी शंखोद्धारिणी । जयंती आणि अहिर्णवी 
॥८९॥ नाटकी आणि अलकनंदा । फल्गु सर्वांतका त्रिपदा । शांता बाणनदी सुखदा । अनुक्रमें नद्या 
सर्वही ॥९०॥ शेषाद्रि आणि ब्रह्माद्रि । मूळपीठ पर्वत सिंहाद्रि । विध्याद्रि आणि हेमाद्रि । मानससरोवरीं 
स्नान दान ॥९१॥ अरुणाचळ आनंदवन । कमलालया चिदंबरी पूर्ण । अगस्त्याश्रम पावन । श्रीरंगपट्टण 
शोभिवंत ॥९२॥ जनार्दन कन्याकुमारी । शिवकांची विष्णुकांची सुंदरी । मत्स्यतीर्थ पक्षितीर्थ 
पृथ्वीवरी । शंखोद्धार वेदोद्धार ॥९३॥ हिरण्यनदी संध्यावट । ब्रह्मावर्त धर्मस्तंभ सुभट । ब्रह्मयोनि 
पृथूदक वरिष्ठ । कुरुक्षेत्र बिंदुतीर्थ पैं ॥९४॥ धर्मालय कलापग्राम । गंगासागर सिंधुसंगम । कौंडिण्यपुर 
अंबिका परम । प्रेमपूर मार्तंड ॥९५। बाळकल्होळा कमलेश्वरी । बिराट्स्वरूपिणी रक्तांबरी । 
भ्रमरांबिका ज्वाळामुखी सुंदरी । पीतांबरी महाशक्ति ॥९६। जोगलादेवी भैरवी । करवीरवासिनी 
शांभवी । सप्तश्रृंगी महारुद्रा देवी । हिंगुजा आणि कमळजा ॥९७॥ चांगदेव मोरेश्वर । गुप्तकेदार 
वटेश्वर । अक्षयवट कुशतीर्थ पवित्र । त्रिकूटाचळ सुंदर पैं ॥९८॥ हरिहरेश्वर नृसिंहपूर । मूळमाधव 
ज्ञानेश्वर । चक्रपाणि कदंब भुलेश्वर । जुनाट नागेंद्र गौतमेश्वर तो ॥९९॥ सप्तयोजनें कोटेश्वर । 
सिद्धवट धूतपाप रामेश्वर । दक्षिणप्रयाग माधवेश्वर । पूर्वसागर तीर्थराज ॥१००॥ वैराट पुष्कर 
महाबळेश्वर । धूळखेटक शंकर नारायणपुर । मलयेश्वर पांचाळेश्वर । सत्यनाथ पूर्णालय ॥१॥ सिंधुपुर 
महामुंडेश्वर । भीमाशंकर योगेश्वर । सोरटीसोमनाथ लिंग थोर । भीमचंडी पुण्यालयें ॥ २॥। शिवकांची 
विष्णुकांची । गोरक्षमठ आश्रम काळहस्ती । वेदपुर गया अरुणावती । उडूपी शेषशायी सर्वेश ॥३॥ 
A ER 


१. लोकांना रीत घालून देण्यासाठी 


४८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


त्रिपती अहोबळ स्वामीकार्तिक सत्य । सुब्रह्मण्य किष्किंधा मातंग पर्वत । हंपीविरूपाक्ष मूर्तिमंत । 
पंपासरोबर निर्मळ ॥४॥ चित्रकूट रुक्मकूट लोणार । अंभू अयोध्या महंकापुर । काळचंद्रिका अर्धोदय 
पवित्र । गोकर्ण कृष्णासागर पैं ॥५॥। हरिहरतीर्थ जंबुकेश्वर । अनंतशायी विमळेश्वर । मथुरा विकर्ण 
प्रभाकर । विश्रांतिबन तपोवन ॥६॥ कुंभकोण मंजरथ । मातुलिंग धूळखेट त्रिविक्रम तीर्थ । मुद्गल 
मांधाता अंवढ्या नागनाथ । पंढरीक्षेत्र चंद्रभागा ॥७॥। त्रिकोण आणि कर्णमूळ । नागर गौररंग जुगुळ । 
आशापुरी नेपाळ त्रिमळू । मंथनकाळेश्वर कुशतर्पण ॥८॥ मीनाक्षी कामाक्षी मातुलिंग थोर । सिता 
असिता चिदंबरेश्वर । ब्रह्मकटाह हरिद्वार । आदित्यवैश्वानर महातीर्थं ॥९॥ ब्रह्मानंद म्हणे श्रीकरधर । 
इतुकीं तीर्थे करूनि रघुवीर । अयोध्येसी दीनोद्धार । परतोनि आला गजरेंसी ॥११०॥ बसिष्ठासी साष्टांग 
नमन । दशरथाचे चरण वंदून । तिघी मातांसी रघुनंदन । करी नमन अभेदत्वें' ॥११॥ तीर्थे करोनि 
आलिया श्रीराम । सदा विरक्त आणि निष्काम । नावडे लौकिक संभ्रम । वैराग्य पूर्ण बाणले ॥१२॥ षडूस 
अन्न उत्तमासन । हास्य विनोद शृंगार गायन । नावडे मृगया गमनागमन । एकांत पूर्ण आवडे ॥१३॥ नावडे 
स्त्रियांशी संभाषण । नेणे कामिनींचे विलोकन' । नासा्रीं दृष्टी ठेवून । आनंदघन डोलत ॥१४॥ याचि 
प्रकारें तिघे बंधू । महाविरक्त निष्काम साधू । श्रीरामसेवा करितां आनंदू । तिघांसही सर्वदा ॥॥१५॥ तंव 
तो प्रतिसृष्टि करणार । सिद्धाश्रमी गाधिपुत्रर । महातपस्वी विश्वामित्र । अयोध्येसी पातला ॥१६। आला 
ऐकोनि गाधिसुत । सामोरा धांवे दशरथ । साष्टांग करोनि प्रणिपात । क्षेमालिंगन* दीधलें ॥।१७॥। दृष्टी 
देखोनि ब्राह्मण । जो न उठे करी अपमान । त्याच्या आयुष्या होय खंडण । आलें मरण जवळी त्या ॥१८॥ 
जो ब्राह्मणासी नेदी अभ्युत्थान" । तो दुसरे जन्मीं होय श्वान । विघ्ने शोधीत येती त्यांचे सदन । कोठें 
नांदतो म्हणोनियां ॥१९॥। तैसा नव्हे राजा दशरथ । महाराज केवळ ब्राह्मणभक्त । कौशिकाचा* धरोनि 
हात । सिंहासनीं बैसविला ॥।१२०॥। वस्त्रालंकारादि उपचार । देऊनि पूजिला विश्वामित्र । मानसीं भावी 
अजपुत्र* । धन्य दिवस आजिचा ॥२१॥ ऋषीस म्हणे दशरथ । आजि मज हर्ष वाटे बहुत । तुझे पुरवीन 
मनोरथ । कांही इच्छित मागावे ॥२२॥ म्हणोनि केला नमस्कार । मग आशीर्वाद देत विश्वामित्र । 
सूर्यवंशभूषण तूं उदार । अनंत कल्याण तुजला हो ॥२३॥। तुष्टि पुष्टि तुजलागी बहुत । धर्म ऐश्वर्यतृद्धि 
अद्‌भुत । सार्थकायुष्यः सुख समस्त । तुजप्रति हो दशरथा ॥२४॥ विवेकज्ञानसमृद्धिः बहुत । विप्रविष्णुभक्ति'° 
घडो सतत । प्रताप प्रज्ञा यशवंत । सुभद्र'' अत्यंत तुजलागी हो ॥२५॥ तव शत्रुक्षय हो कां बहुत । अक्षय 
कल्याणपद हो कां प्राप्त । भूतदया घडो सतत । कुळवृद्धि बहुत हो कां तूते ॥२६॥ चिंतित हो पूर्ण 
मनोरथ । सर्व अरिष्ट हो कां शांत । सर्वाभीष्ट हो तुज प्राप्त । रविकुलअवतंसा?? ॥२७॥। निर्दोष यश वाढो 
बहुत । तव कीर्ति वर्णोत साधुसंत । याचकांचे मनोरथ । पुरोत सर्व तुझेनि ॥२८। अनाचारीं 


१. समान आदराने २. पाहाणे ३. विश्वामित्र ४. प्रेमाने भेटला ५. उठून उभे राहणे ६. विश्वामित्राचा ७. दशरथ 


८. आयुष्याचे सार्थक होवो ९. विवेक, ज्ञान यांची वृद्धी १०. ब्राह्मण आणि विष्णू यांची भक्ती ११. कल्याण 
१२. रविकुळाचे भूषण अशा 


अध्याय पाचवा ४९ 


सुबुद्धि उपजो तुझे हृदयीं । ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेई । माझें चिंतित कार्य सर्वही । हो तुझेनि समस्त 
॥१३०॥ मी मागत नाहीं संपत्ति धन । नलगे राज्य सिंहासन । माझा मख! मोडिती राक्षस येऊन । देई 
रघुनंदन रक्षावया ॥३१॥ सिद्धि न पावे कदा यज्ञ । मारीच सुबाहु ताटिका येऊन । जाती होमद्रव्यें* 
भक्षून । देई रघुनंदन रक्षावया ॥३२॥ कुंड वेदिका मोडून । यज्ञपात्रें टाकिती फोडून । मखमंडपासी* 
लाविती अग्न । देई रघुनंदन रक्षावया ॥३३॥ मनुष्यांचे अस्थिमांस आणून । अकस्मात टाकिती वरून । 
गिळिले तिहीं असंख्य ब्राह्मण । देई रघुनंदन रक्षावया ॥। ३४ ऐकोनि ऋषीचा वचनार्थ । भयभीत जाहला 
दशरथ । वाटे अंगावरी कोसळला पर्वत । कीं विद्युत्पात जाहला ॥३५॥। वाटे हृदयीं खोंचलें तप्त 
शस्त्र । कीं अकस्मात गेले नेत्र । कीं उभे ठाकले तस्कर । धन हरावया कृपणाचें ।।३६॥। पाहे राजा 
अधोवदन । कांही न बोले प्रतिवचन । विवेकचातुर्य* गेलें हरपोन । भयेंकरोनि तेधवां ॥३७॥ बोले हळूचि 
भिवोन । महाराक्षस मोडिती यज्ञ । केवळ बाल रघुनंदन । राजीवनयन सुकुमार ॥३८॥ लीलाकार्मुक * 
घेवोनि हातीं । मजपुढे खेळे रघुपती । नाहीं देखिली युद्धरीती । अद्यापवरी श्रीरामें ।॥।३९॥। धनुर्विद्येचा 
अभ्यास । अद्यापि नाहीं श्रीरामास । कोमळ तनु डोळस* । कैसा युद्धासी देऊं तूतें ॥ १४०॥ राज्य संपत्ति 
गृह धन । सर्व देईन तुजलागून । परी नेदी मी रघुनंदन । राजीवनयन सुकुमार जो ॥४१॥ राक्षस मारावया 
समस्त । मी सेनेसहित येतों तेथ । तुझिया कार्या वेंचीन जीवित्व । परी रघुनाथ न देववे ॥ ४२॥ कृपणासी 
न देववे धन । मीनासी* न सोडवे जीवन“ । तैसा मज न देववे रघुनंदन । युद्धकंदन* करावया ॥४३॥ श्रीराम 
माझं तान्हे अत्यंत । कधी नेणे उष्ण बात । ऐसें बोलतां अश्रुपात । नेत्री रायाचे चालिले ।।४४।। ऐसें बोलतां 
अजनंदन । ऋषि जाहला कोपायमान । म्हणे तूं बोलिलासी वचन । इच्छित पूर्ण देईन ऐसें ॥४५॥ म्यां 
न मागतां निश्चित । तूं बोलिलासी माग इच्छित । तू सूर्यवंशी जन्मोन व्यर्थ । डाग लाविला कुळासी ॥ ४६।। 
येचि वंशी हरिश्चंद्र जाण । लटिकें साच करोनि स्वप्न । राज्य मज दिधलें दान । घेतलें विकून डोंबाघरीं 
॥४७॥ तेचि वंशीं तूं जन्मोन । कैसें असत्य केलें बचन । सूर्यवंशासी दूषण । तुझेनि पूर्ण लागलें ॥।४८।। 
येचि वंशीं शिबिराव'** आपण । कपोतपक्ष्याच्या समसमान । आपुलें मांस तुकिलें?? पूर्ण । मिथ्यावचन 
न करीच ॥४९॥ येचि बंशीं रुक्मांगद । एकादशीव्रत साधी शुद्ध । केला पुत्राचा शिरच्छेद । मिथ्या शब्द 
न करीच ॥१५०॥ पैल शेजारी श्रियाळ । त्यासी दान मागे जाश्वनीळ?? । केला पुत्रबध तत्काळ । सत्त्वासी 
चळ होऊं नेदी ॥५१॥ तूं श्रीरामाचा महिमा नेणसी । हा अवतरला वैकुंठवासी । वृत्तांत पुसें 
बसिष्ठासी । साच कीं मिथ्या असे तो ॥५२॥ जो काळासी शासनकर्ता! । जो आदिमायेचा 
निजभर्ता । जो कमलोद्भवाचा पिता । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥५३॥ जें नीलग्रीवाचें!* ध्यान । जें 
सनकादिकांचें गुहा ज्ञान । ज्यासी शरण सहस्रनयन । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥५४॥ वेदांतशास्त्रे सर्व 
निरसून । स्थापिती परब्रह्म निर्गुण । तो हा श्रीराम परिपूर्ण । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥५५॥ मीमांसकः: 
कर्ममार्ग । ज्याकारणें आचरती सांग । तो हा भक्तहदयारविंदभृंग'*। त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥५६॥ 
१. यज्ञ २. यज्ञीय हवन पदार्थ ३. यज्ञमंडपाला ४. विवेक आणि शहाणपणा ५. खेळातले धनष्य ६. दिसण्याद दः आणि शहाणपणा ५. खेळातले धनुष्य ६. दिसण्यास सुंदर 


७. माशाला ८. पाणी ९. भयंकर युद्ध १०. शिबि राजा ११. वजन केले १२. शंकर १३. शिक्षा करणारा 
१४. शंकराचे १५. गोपनीय १६. मीमांसा दर्शन जाणणारे १७. भक्त-हदयकमलात राहाणारा भुंगा 


६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


नैयायिक! म्हणती जीव अनित्य । ईश्वर कर्ता एक सत्य । तो हा जगद्वंद्य रघुनाथ । त्यासी बाळक म्हणसी 
तूं ॥५७॥ व्याकरणकारः साधिती शब्दार्थ । ज्याच्या नामाचे करिती अनेक अर्थ । तो हा अवतरला 
वैकुंठनाथ । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ।॥।५८॥ प्रकृतिपुरुष' विभाग । सांख्यशास्त्रीं“ ज्ञानयोग । तो हा राम 
अक्षय अभंग । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥५९॥ पातंजलशास्त्रीं' योगसाधन । तो अष्टांगयोग* आचरून । 
ज्याचें पद पावती निर्वाण । त्यासी बाळक म्हणसी तूं ॥१६०।। आतां कल्याण असो श्रीरामा । मी जातों 
आपुल्या आश्रमा । उल्लंघोन महाद्वारसीमा* । बाहेर गेला गाधिसुत ॥६१॥। घाबरा जाहला नृपवर । गृहांत 
जावोनि सत्वर । वसिष्ठासी सांगे समाचार । नमस्कार करोनियां ॥६२॥ म्हणे कोपला कीं गाधिसुत । नेईन 
म्हणतो रघुनाथ । महाराज तूं गुरु समर्थ । सांग यथार्थ काय करू ॥६३॥ तुझिया अनुग्रहाचें फळ । महाराज 
राम तमालनीळ । हा विश्वामित्र नव्हे काळ । नेऊं आला राघवातें ॥६४॥ जें मागेल तें यास देई । समाधान 
करीं ये समयीं । रामासी जीवदान लवलाही । देई आतां महाराजा ॥६५॥। मग वसिष्ठ बोले गोष्ठी । हा 
विश्वामित्र महाहठी । येणें केली प्रतिसृष्टी । परमेष्ठीस जिंकावया ॥६६॥ येणें लोहपिष्ठ” भक्षून । साठ 
सहस्र वर्षे पुरश्चरण । केलें गायत्रीचे आराधन । त्रिभुवन भीतसे तयातें ॥६७।। सदा जवळी धनुष्य 
बाण । महायोद्धा गाधिनंदन । तत्काळ उग्र शाप देऊन । भस्म करील कुळातें ॥॥६८॥। तुज सांगतों यथार्थ 
वचन । त्यास देई रामलक्ष्मण । भरत आणि शत्रुघ्न । तुजपाशीं असों दे ॥६९॥ ऐसें बोलतां गुरुनाथ । 
दीर्घस्वरें दशरथ रडत । मग हृदयीं धरी ब्रह्मसुतः । दशरथासी उठवोनी ॥१७०॥ रायाचे मस्तकीं हस्त 
ठेवून । म्हणे रामाकडे पाहें विलोकून । तों शंखचक्रगदामंडित पूर्ण । आदिनारायण देखिला ॥७१॥ सांगे 
कानीं मूळ काव्यार्थ । हा अवतरला वैकुंठनाथ । विश्वामित्र बोलिला जो जो अर्थ । तो तो यथार्थ दशरथा 
॥७२॥ सौमित्रि तो भोगींद्रनाथ'*। ऐकोनि तोषला दशरथ । गुरु म्हणे हे मानव सत्य । सर्वथा नव्हेत 
राजेंद्रा ॥७३॥ यालागीं रामलक्ष्मण । देई त्यास पाचारून । शिरीं बंदोनि गुरुचरण । गेला धांबोनि 
तयापाशीं ॥७४॥ करूनि साष्टांग नमन । म्हणे न्या जी रामलक्ष्मण । ऐकोनि आनंदला गाधिनंदन । काय 
वचन बोलत ॥७५॥ म्हणे मी मागत होतों रघुनंदन । त्वां सवें दिधला लक्ष्मण । माझें भाग्य परिपूर्ण । 
लाभ द्विगुणित जाहला ॥७६॥ माझे पुण्याचे गिरिवर । मेरूहून वाढले अपार । ते आजि फळा आले 
साचार । म्हणुनि रघुवीर प्राप्त जाहला ॥७७॥ विश्वामित्र आला परतोनी । बैसला आपुले स्थानीं । बाहेर 
आला वसिष्ठमुनी । सभास्थानी बैसला ॥७८॥ सभेसी बैसले थोर महंत । आनंदमय जाहला दशरथ । 
विश्वामित्र म्हणे रघुनाथ । मज आतांचि दाविजे ॥७९॥ आजि धन्य माझे नयन । पाहीन श्रीरामाचे 
वदन । ज्यावरोनि मीनकेतन*' । कोट्यवधि ओंवाळिजे ॥१८०॥ नृप सांगोनि पाठवी रामासी । 
विश्वामित्र आला न्यावयासी । आपण यावें सभेसी । सुख सर्वांसी द्यावया ॥८१॥ ऐसें ऐकतां 
त्रिभुवनसुंदर'°। सभेसी चालिला रघुवीर । विद्यु्प्राय'? प्रावरण'* चीर!" । रूळती पदर मुक्तलग** ॥८२॥ 
द द लु [GR 


१. न्यायदर्शन जाणणारे २. व्याकरण जाणणारे ३. माया व ईश्वर ४. सांख्य दर्शन ५. पतंजलीनी रचलेले योगशास्त्र 
६. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 


ha › धारणा, ध्यान, समाधि ही आठ अंगे असलेला योग ७. महाद्वाराची 
मर्यादा ८. लोखंडाचे पीठ ९. वसिष्ठ १० 


शेष ११. मदन १२. राम १३. चकचकीत १४. पांघरावयाचे वस्त्र 
१५. नेसावयाचे वस्त्र १६. मोती ओवलेली माळ 


अध्याय पाचवा ५१ 


निशा संपतां तत्काळ । उदयाचळावरी ये रविमंडळ । तैसा राम तमालनीळ । सभेमाजी पातला ॥८३॥ 
कौसल्याहदयारविदश्रमर' । दृष्टी देखोनि विश्वामित्र । करोनियां जयजयकार । भेटावया पुढारला 
॥८४॥। विश्वामित्राचे चरण । प्रेमें वंदितां रघुनंदन । तों ऋषीने हस्त धरून । आलिंगनासी मिसळला 
॥८५॥ नीलजीमूतवर्णः रघुवीर । प्रेमें हृदयीं धरी विश्वामित्र । म्हणे जन्माचे सार्थक समग्र । आजि जाहलें 
संपूर्ण ॥८६॥ विश्वामित्रासी आलिंगुनी । वसिष्ठा नमी चापपाणी* । मग श्रीराम बैसला निजासनीं । 
बेदपुराणीं वंद्य जो ॥८७॥ मग श्रीरामासी म्हणे विश्वामित्र । माझा क्रतु* विध्वंसिती असुर । तुजवीण 
कोण रक्षणार । दुजा न दिसे त्रिभुवनीं ॥८८। ऐकोनि विश्वामित्राचें वचन । कमळ विकासे मित्र 
देखोन । तैसा रघुवीर सुहास्यवदन । बोलता जाहला ते वेळीं ॥८९॥ ते कौतुककथा सुरस बहुत । ऐकोत 
आतां साधुसंत । जे कथा ऐकतां समस्त । महापातकें नासती ॥१९०॥ जैसें महावेदांत-शास्त्र । सर्वांसी 
मान्य करी पवित्र । तैसा सहावे अध्यायीं साचार । रस अपार ओतिला ॥९१॥। केवळ जें वेदांतज्ञान । 
रामासी उपदेशीळ ब्रह्मनंदन । तें ऐकोत संतसज्जन । आत्मज्ञान सुरस पैं ॥९२॥ पुसेल आतां रघुवीर । 
षष्ठाध्यायीं परम सुंदर । वसिष्ठ ज्ञानाचा सागर । वर्षल उदार मेघ जैसा ॥९३॥ त्या वसिष्ठगोत्रीं उद्धवला 
पूर्ण । ब्रह्मानंद स्वामी ज्ञानसंपन्न । कीं बसिष्ठचि आपण । कुळीं आपल्या अवतरला ॥९४। ऐसा महाराज 
ब्रह्मानंद । तयाचें जें चरणारविंद । तेथें श्रीधर होऊनि मिलिंद । दिव्य आमोद सेवीतसे ॥९५॥ स्वस्ति 
श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । पंचमाध्याय गोड 
हा ॥१९६॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या १९६ ॥ 
॥ अध्याय पाचवा समाप्त॥ 


SE SRNR FS NE SSS SI 
१. कौसल्येच्या हृदयरूपी कमळात असलेला रामरूपी भ्रमर २. नीलमेघाच्या वर्णाचा ३. राम ४. यज्ञ 


॥ अध्याय सहावा ॥ 
बसिष्ठाचा उपदेश 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ जय जय जगदंद्या वेदसारा' । अनंगदहनह्दयविहारा* । 
कमलोद्धवजनका)?े परात्परा । अगोचरा* निरुपाधिका ॥१॥ इच्छामात्रे प्रचंड । मायेनें रचिले ब्रह्मांड । 
चोऱ्यायशीं लक्ष योनि उदंड । जीव आंत भरियेले ॥२॥ ते जीव विसरूनि तूर्ते । भुलले देखोनि विषयांतें । 
म्हणोनि विसरले निजपदातें । अहंमतीनें भुलोनियां ॥३॥ शब्दविषय घेतां कानें । कुरंग“ वेंचला समूळ 
घ्राणें । स्पर्शविषय* सेवितां वारणें । अंकुशें आकर्षोनि* हिंडविती ॥४॥। रूपविषय€ देखतां पतंगः । करी 
आपला देहत्याग । रसविषर्ये " मीन सवेग । गळ गिळोनि मुके प्राणा ॥५॥ गंधविषयें मिलिंद'' भुलोन । 
कमळकोशीं वेंची प्राण । ते पांचही विषय संपूर्ण । भोगिती जाण मानव हे ॥६॥ तुज विसरोनि श्रीरामा । 
जीव भुलले देहगेहधनकामा' । त्यांसी तारावया पूर्णब्रह्मा । दशरथात्मज जाहलासी ॥७॥ पंचमाध्यायाचे 
अंतीं कथा । दशरथे राम दिधला गाधिसुता । यावरी वर्तले तें तत्त्वतां । ऐका आतां सावधान ॥८॥ गुरूसी 
शरण रिघाला रघुनाथ । हे कथा वाल्मीके कथिली अद्भुत । तो बृहद्वासिष्ठग्रंथ । बत्तीस सहस्र श्लोक पैं 
॥९॥ समुद्राएसा थोर ग्रंथ । त्यांतील सार सांगों मुख्यार्थ । जैसें भागीरथींतूनि तृषार्त । पाणी सेवी 
अंजुळीनें ॥१०॥ सागरामाजी बुडी देऊन । काढिती सतेज मुक्ते वेंचून । कीं याचकासी सांपडे अपार धन । 
परी यथाशक्ति मोट बांधी ॥११॥ देखिला अन्नाचा पर्वत । परी आपणापुरतेंच घे क्षुधार्त । तैसा 
बृहद्वासिष्ठग्रंथ । त्यांतील गुह्यार्थ ऐका हो ॥१२॥ वाल्मीकीचीं उच्छिष्ट उत्तरें । तींच परिसा तुम्ही सादरे । 
श्रोते म्हणती उच्छिष्ट खरें । तरी तेंच कां हो बोलता ॥१३॥। पराचें उच्छिष्ट अंगीकार । कदा न करिती श्रोते 
चतुर । संदेहधनुष्य घेऊनि थोर । प्रश्नाक्षरशर सोडिती ॥१४॥ तों वक्त्याने स्फूर्तिधनुष्य घेऊन । शास्त्रसंमत 
टाकूनि बाण । प्रश्नाक्षरशर निवारून । संदेहधनुष्य छेदिलें ॥१५॥ वक्ता म्हणे ऐका सावधान । कोणतें 
उच्छिष्ट घेती सज्जन । तरी तें मधुमक्षिकांचें'* उच्छिष्ट पूर्ण । मधु आवडे देवांतें ॥१६॥ वत्स आधीं करी 
दुग्धपान । तें अवश्य घ्यावें न करितां अनमान । भ्रमर आधीं जाय पुष्प सेवून । परी तें शास्त्रज्ञ 
अंगीकारिती ॥१७॥ मेघमुखींचें जीवन । तें उच्छिष्ट नव्हे कदा जाण । यागींचा पुरोडाश पूर्ण । 
उच्छिष्ट कोण म्हणे त्यासी ॥१८॥। गौतमें गोदा आणिली प्रार्थून । तेणें आधीं केलें स्नानपान । व्यासाचें 
उच्छिष्ट पुराण प्राचीन । उच्छिष्ट पूर्ण नव्हे तें ॥१९॥। विष्णुनैवेद्य पावन । त्यास उच्छिष्ट म्हणेल कोण । 
वाल्मीककाव्य म्हणोन । उच्छिष्ट नव्हे सर्वथा ॥२०॥ व्याघ्रमृगचर्मः* गहन । सूकरकेश'` पद्टकूले ` 
जाण । हस्तिदंत गवाश्रुंग * पूर्ण । इतुकीं ब्राह्मण पवित्र म्हणती ॥२१॥ असो ऐका पूर्वानुसंधान । 
यागरक्षणार्थ जातां रघुनंदन । कौशिकाप्रति राजीवनयन । बोलता जाहला तेधवां ॥२२॥ श्रीराम म्हणे 
तहा मा 1 कज ताही तेवा बात | काठा साली । लालसाः नाहीत || 


१. वेदांचा मुख्य विषय जो परमात्मा २. श्रीशंकराला प्रिय ३. विष्णू ४. इंद्रियांच्या जाणीवेपलीकडील ५. हरीण 
६. स्पर्शाचा ७. हाकून ८. दीपज्योती ९. किडा १०. जिभेचा विषय ११. भ्रमर १२. देह, घर, द्रव्य व कामवासना यांस 
१३. मधमाशांचे १४. वाघ व हरिण यांचे चामडे १५. डुकराचे केस १६. रेशमी वस्त्र १७. गव्याचे शिंग 


अध्याय सहावा ५३ 
द्याच या 0 22 रे 


आत्मप्राप्तीविण साधन । जैसे अलंकार गळसरीविण' । कीं दीपाविण शून्य सदन । जीवनाविणर सरिता 
जैसी ॥२४॥ कीं प्राणाविण कलेवर? । कीं आवडीवीण आदर । कीं इंद्रियनिग्रहाबीण* आचार । अनाचार 
तोचि पैं ॥२५॥ कीं भ्रताराविण कामिनी । कीं अत्रिसुतावीण" रजनी । तैसे आत्मप्राप्तीवांचूनी । व्यर्थ 
प्राणी नाडले ।॥।२६। आत्मप्राप्तीसी कारण । धरावे श्रीगुरूचे चरण । गुरुकृपेवीण ज्ञान । कल्पांतीही 
साधेना ॥२७॥। पदार्थ न दिसे नेत्रेंबीण । गोड न वाटे जीवनावीण । परिसावीण सुवर्ण । लोहाचें नोहे 
कल्पांती ॥२८॥ जो गुरुसेवेसी सादर । आत्मज्ञान जोडोनि कर । उभें त्यापुढें निरंतर । अहोरात्र तिष्ठतसे 
॥२९॥ गुरुसेवा ज्यासी नावडे । त्याचे ज्ञानासी पडले किडे । जन्ममरणांचे सांकडें । न सरे त्याचें कल्पांती 
॥३०॥ ज्यासी नावडे गुरुसेवन । तो जाहला चतु:षष्टिकळा-प्रवीण* । साही शास्त्रे मुखोद्गत पूर्ण । परी 
तें भाषण मद्यपियाचें ॥३१॥। तेणें केलें जरी कीर्तन । दावी वरपांगें डोलोन । परी गुरुदास्य नावडे पूर्ण । 
त्याचे बंधन चुकेना ॥३२॥ जळो जळो त्याचा प्रताप । काय चाटावें कोरडे तप । जैसे गतधवेचें स्वरूप । 
यौवन काय जाळावें ॥३३॥ गर्भाधाचे विशाळ नेत्र । अदातयाचें* उंच मंदिर । कीं धनलुब्धाचा* 
तत्त्वविचारः । कीं रम्य गृह अंत्यजाचें ॥३४॥ भ्रष्टासी कायसे कुळगोत्र । श्वान नेणे पवित्रापवित्र । जैसें 
मद्यपियाचें पात्र । श्रोत्रिय न शिवे सर्वथा ॥३५॥ तैसे गुरुकृपेबीण जे नर । व्यर्थ नरदेहा आले खर । सदा 
विषयव्यापारीं'” सादर । त्यांसी आपपर नाठवे ॥३६॥ उत्तम मनुष्यदेह पावोन । तेथें साधावें आत्मज्ञान । 
ज्ञानहीन ते मूढ पूर्ण । गूढ नरक भोगिती ॥३७॥ रघुपतीचे बोल ऐकुनी । सभासंत सुखावले मनीं । 
विश्वामित्र तेव्हां आनंदोनी । ब्रह्मनंदनाप्रतिःः बोले ॥३८॥ जगद्वंद्य रविकुलभूषण । त्यास उपदेशी 
दिव्यज्ञान । जो अनंतब्रह्मांडांची सांठवण । लीलावेशधारक जो ॥३९॥ ते वेळे उठोनि रघुनाथ । जो होय 
कमलोद्भवाचा तात । तो वसिष्ठासी साष्टांग नमित । शरणागत जाहला असे ॥४०॥ म्हणे तनमनधनेंसीं 
अनन्य । श्रीवसिष्ठा तुज मी शरण । ऐसें ऐकतां ब्रह्मनंदन । हृदयीं धरी राघवातें ॥४१॥ म्हणे जगद्वंद्या 
श्रीरामा । अवतारपुरुषा परब्रह्मा । तूं सच्चिदानंदधन परमात्मा । तुज मी काय उपदेशूं ॥४२॥ तूं 
आदिनारायण निष्कलंक" । भोगींद्र जाहला तुझा तल्पक'\ । बेदशास्त्रांसी पडले ठक । तुझे स्वरूप 
वर्णितां ॥४३॥ तुझें नाम जपतां सार । शीतळ जाहला अपर्णावर । गुरुमहिमा प्रगटवावया साचार । शरण 
मज आलासी ॥४४॥ देव भक्तांची पूजा करी यथार्थ । याचकांसी राजा दान मागत । सागर जैसा स्तवन 
करीत । सरोवराचे प्रीतीनें ॥४५।। वाचस्पति मुक्यासी पुसे विचार । दीपप्रकाश इच्छी दिनकर । 
चकोरांसी म्हणे अत्रिकुमर'* । मज तृप्त करा तुम्ही ॥४६॥। कल्पतरु दुर्बळासी मागे दान । जलद 
चातकासी मागे जीवन । चक्रवाकाचें दर्शन । तरणि** इच्छी नवल हें ॥४७। प्रीतीनें माता बाळकासी 
म्हणत । मी तुझें स्तनपान करीन सत्य । कीं तृषाक्रांतासी मागत । उदक जैसें जान्हवी'* ॥॥४८॥ 
वनस्पतीस म्हणे वसंत । मज तुम्ही निववा समस्त । तैसा तूं जगदुरु रघुनाथ । गुरूसी शरण आलासी ॥४९॥ 
संतोषोनि ब्रह्मनंदन । श्रीरामास सन्मुख बैसवून । गुरुसंप्रदाय शास्त्रप्रमाण । महावाक्य दीक्षाविधि ॥५०॥ 
१. मंगळसूत्राशिवाय २. पाण्याविना ३. शरीर ४. यमनियमांशिवाय ५. चद्राशिवाय ६. चौसष्ट कलांत निपुण ७. कृपण ६. चौसष्ट कलांत निपुण ७. कृपण 


माणसाचे ८. लोभी माणसाचे ९. तत्त्वज्ञान १०. विषय भोगांत ११. वसिष्ठ ऋषीस १२. निर्मळ १३. मंचक १४. बृहस्पती 
१५. चंद्र १६. मेघ १७. सूर्य १८. तहानलेल्यास १९. गंगा 


पश ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जो मायानियंता' जगद्धूषण । तो बसिष्ठापुढें बोढवी* कर्ण । चहूं वेदांचे जीवन । तें महावाक्य? ऋषि सांगे 

॥५१॥ वसिष्ठ म्हणे सप्रेम । सवंद्रष्टा* तूं आत्माराम । सर्वव्यापक तूं पूर्णब्रह्म । अतींद्रिय वेगळा ॥५२॥ 

जगडंबराभास“ सकळ । हा तुझे मायेचा खेळ । मिथ्याभूत जैसें मृगजळ । साच नव्हे सर्वथा ॥५३॥ तूं 
अलिप्त सर्वांसी तत्त्वतां । जैसा सर्वाघटीं बिंबला सविता । कीं काष्ठामाजी अग्नि पाहतां । अलिप्त जैसा 
असोनी ॥५४।। कीं वाद्यांमाजी ध्वनि उमटती । कीं कंठीं राग उठती । परी तेथें असोनि नसती । तैसा 
सर्वाभूतीं राघवा तूं ॥५५॥ कीं दर्पणींची स्वरूपें । दिसती परी मिथ्यारूपें । तैसा रामा तूं विश्वरूपे । 

व्यापोनियां अलिप्त ॥५६॥ बीजामाजी तरुवर । कीं तंतूमाजी वस्त्र । कीं उदकीं तरंग अपार । विश्व समग्र 
तुजमाजी ॥५७॥ अनंत ब्रह्मांडांच्या कोडी । तुझी माया घडी मोडी । जीवांस भुरळ घालोनि पाडी । 

विषयावर्ती* सर्वदा ॥५८॥ मायेचे अवघे विकार । ते मृगजळाचे दाटले पूर । कीं गंधर्वनगर सविस्तर । 

रचिलें दिसे परी मिथ्या ॥५९॥ हें बोडंबरीचें* लेणें पूर्ण । कीं स्वप्नीचें राज्यसिंहासन । कीं चित्रींचा 
हुताशन । ज्वाळा अद्‌भुत दीसती ॥६०॥। कीं दर्पणींचा€ दिव्य हार । कीं मृगजळामाजी बंध्यापुत्र । 

शुक्तिकारजताचें करोनि पात्र । रात्रीस मीन धरीतसे ॥६१॥ नयनांतील पुतळी । गर्भाधें पदरी धरिली । कीं 
कल्पांतविजू गिळिली । मशकें केवीं घडे हें ॥६२॥ पांगुळ धावे अंतराळीं । तेणें आकाशाची साल 
काढिली । प्रभंजनाची* चिंधी फाडिली । साच बोली का हे ॥६३॥ कीं कुहूचे”” काळोखे भरिलें । तें दिवा 
दोहों प्रहरां वाळूं घातलें । कीं उरगाचे पाय बांधिले । सिकतातंतूकरूनियां'' ॥६४।। काढोनि दीपाचा रंग" । 

वस्त्रें रंगवली सुरंग । कीं बडवानळामाजी'? काग । खेळती काय घडे हें ॥६५॥ हें सर्व जैसें असत्य । तैसी 

माया मिथ्याभूत । साच कीं लटकी इत्यर्थ । ब्रह्मादिका नव्हेची ॥६६॥ मायेचे परम विंदाण । 

थोरथोरांसी न कळे पूर्ण । तरी मायेची कथा सांगेन । ऐक सावधान श्रीरामा ॥६७॥। जेणें न्यायशास्त्र 
निर्मिले पूर्ण । तो गौतम ऋषि परम प्रवीण । त्याचा शिष्य सुजाण । गाधि नाम तयाचें ॥६८॥ त्यास चोहों 
वेदांचे अध्ययन । षट्शास्त्रीं परम निपुण । तेणें केलें दिव्य अनुष्ठान । जाहला प्रसन्न श्रीविष्णु ॥६९।। मग 
बोले इंदिरानाथ । प्रसन्न जाहलों माग इच्छित । यावरी तो ब्राह्मण बोलत । काय तें ऐक श्रीरामा ।॥७०॥ गाधि 
म्हणे हृषीकेशी । मज दावीं तुझी माया कैशी । तिनें ठकविलें बहुतांसी । मज वेगेंसीं पाहूं दे ॥७१॥ ऐकोनि 
हांसला नारायण । मायापाश परम दारुण । तोडीं म्हणोनि येती शरण । तू तीस पाहीन कां म्हणसी ॥७२॥ 
दिसतें तें अवघें असत्य । हेंचि मायेचें रूप यथार्थ । जैसा दोरीवरी सर्प भासत । कीं शुक्तिकेवरी * रजत जैसें 
॥७३॥ कीं खुंट'** तोचि चोर । भ्रांतासी भासे साचार । जैसे स्वप्नींचें सैन्य अपार । जागृतींत मिथ्या * तें 
॥७४॥ गाधि म्हणे वैकुंठराया । तूं मिथ्यारूप सांगसी माया । तरी मार्कडेयक्रषिवर्या । ब्रह्मादिकां भुलविलें 
॥७५॥ तरी ते मज क्षणभरी । सर्वोत्तमा दार्वीं नेत्रीं । हांसतसे वैकुंठविहारी । बोल ऐकोन तयाचे ॥७६॥ 
हरि म्हणे माया देखून । समूळ जासी तूं भुलोन । तुझे कासावीस होतील प्राण । मग कोण सोडवील ॥७७॥ 
१. ईश्वर २. कान देऊन ऐकत होता ३. तत्त्वमसि” हे महावाक्य ४. सर्व साक्षी ५. जगाच्या पसाऱ्याची प्रतीती 


६. विषयांच्या भोवऱ्यात ७. जादूचे ८. आरशातील ९. वाऱ्याची १०. अमावस्येच्या रात्रीचे ११. वाळूचा दोरा करून 
१२. प्रकाश १३. समुद्रातील अग्नीत १४. कौशल्य १५. शिंपल्यावर १६. खांब १७. असत्य १८. संभ्रमात 


अध्याय सहावा ५५ 


मी कासावीस जेव्हां होईन । तेव्हां तूं मज आठव दे येऊन । तुझें करितांचि नामस्मरण । पुढती भेटें ऐसाचि 

॥७९॥ अवश्य म्हणोनि जगन्निवास । जाता जाहला स्वस्थानास । कांही एक लोटले दिवस । ऐकें सर्वेशा 
राघवा ॥।८०॥ जान्हवीतीरीं अरण्यांत । गाधि राहिला स्त्रियेसहित । एकदां माध्यान्हा आला आदित्य! । 

ऋषि जात स्नानातें ॥८१॥ प्रवेशतां गंगाजीवनीं । मनांत म्हणे माया अजुनी । मज कां न दावी 
चक्रपाणी । कैसी करणी तयाची ॥८२।। अघमर्षण करी ब्राह्मण । तों मायेनें मांडिले बिंदाण । गाधीस 
वाटे आले मरण । व्यथा दारुण जाहली ॥८३॥ तों पातले यमदूत । तिहीं प्राण काढिले त्वरित । यमापाशीं 
मारीत । गाधि नेला तेधवां ॥८४॥ तों तेथें यम जाचणी दारुण । कुंभीपाकीं घालिती नेऊन । असिपत्रवनीं * 

हिंडवून । तप्तस्तंभासी* बांधिती ॥८५॥ इतुकीं दुःखें विप्र भोगित । परी आपण उभा जान्हवींत । मग 
तो जन्मला चांडाळयोनींत । कंटज नाम तयाचें ।।८६।। पंचवीस वर्षेपर्यंत । स्त्रीपुत्र जाहले बहुत । वाटा 
पाडोन असंख्यात । द्रव्य अपार जोडिलें ॥८७॥ नानापरींच्या हिंसा करी । गोब्राह्मण जिवें मारी । तों तेथें 
आली महामारी । सर्वही मेली कुटुंबींची ॥८८॥ बाप माय स्त्री सुत । एकदांचि पावली मृत्य । कंटज 
विचारी मनांत । होऊं विरक्त येथोनियां ॥८९॥ रडे कंटजनाम महार । आतां न मिळे म्हणे संसार । मग 
अतीत होऊन दुराचार* । देशोदेशीं हिंडतसे ॥९०॥ आला केरळदेशाप्रति । तों तेथींचा मृत्यु पावला 

नृपति । त्यास नाहीं पुत्रसंतति । मग प्रधान करिती विचार ॥९१॥ मग शुंडादंडीं माळ देऊन । शुंगारूनि 

हिंडविती हस्तीण । तंव कंटजाचे कंठीं आणोन । माळ घातली अकस्मात ॥॥९२॥ सहा वर्षे राज्य करून 

देख । भ्रष्विले सकळ लोक । घरीं जेवूं घातले सकळिक । सोइरे केले बहुतचि ॥९३॥। एके दिवशीं तो 

निर्लज्ज । एकला जात बाहेर कंटज । प्रधानादि सेवक सहज । पाठीं धांवती रायाचे ॥९४॥ अवघियांस 

दटाविलें रागें । म्हणे येऊं नका मज मागें । प्रधान गुप्त पाहती वेगें । कोठें जातो म्हणोनियां ॥९५॥ तों ते 

गांवींचें अनामिक” । परम उन्मत्त मद्यप्राशक*। ते वाटेसी भेटले सकळिक । कंटजासी तेधवां ॥९६॥ तिहीं 
कंटज ओळखिला सत्वरा । म्हणती आमुचा हा सोयरा । येणें लोक भ्रष्टविले एकसरा । नाहीं कळलें कोणासी 
हे ॥९७॥ त्यांसी कंटज दटावी देखा । म्हणे ही गोष्ट बोलूं नका । नाहीं तरी तुम्हां सकळिकां । शिक्षा करीन 
साक्षेपें ।।९८॥। तें प्रधानवर्गी ऐकिलें । म्हणती राज्य समस्त बुडविलें । कंटजासी मारून बाहेर घातले । मग 
विचारीं बैसले समस्त ॥९९॥ श्रेष्ठी! काढिला शास्त्रार्थ । घ्यावें देहांत प्रायश्चित । मग अग्नि प्रवेश समस्त । 
लोक करिती नगरींचे ।।१००॥ प्रधानादि अष्टाधिकारी । स्त्रीपुरुष ते अवसरीं । भस्म जाहले अग्निभीतरी!° । 
बाळें नगरीं उरली तैं ॥१॥ ऐसें कंटजें देखिलें । म्हणे थोर पाप मज घडलें । तेणेंही सरण रचिले । वरी आपण 
निजेला ॥ २॥ तों अग्निशिखा?? ते वेळीं । वामांगीं'' येऊन झगटली । कंटजें हांक फोडिली । उडी घातली 
खालती ॥३॥ तों इकडे गाधिब्राह्मण । बाहेर निघाला हांक फोडून । फोड आला तरतरोन । बामांगासी देखिला 
॥४॥ म्हणे मी गाधिब्राह्मण । जान्हबींत करितां स्नान । करीत असतां अघमर्षण । दुःखें दारुण भोगिलीं ।।५॥ 


आटोकाट टाटा ेनकाजायाळायानडानाािळाकाजाा- जेजे नळे रि 
१. सूर्य २. तलवारीच्या टोकांचे गवत असलेल्या अरण्यात ३. तापलेल्या खांबाला ४. कष्टी ५. दुष्ट आचार असणारा 
६. सोंडेत ७. अनोळखी ८. दारू पिणारे ९. विद्वानांनी १०. अग्नीमध्ये ११. ज्वाळा १२. डाव्या अंगाला 


५६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सूर्यसुते! मज गांजिलें । चांडाळयोनींत जन्मविलें । सहा वरुषें राज्य केलें । लोक भ्रष्टविले सर्वही ।॥६॥ 
मृत्यु पावले असंख्य जन । जरी हें असत्य म्हणावें स्वप्न । तरी फोड आला तरतरोन । करी रुदन विप्र तो 
॥७॥ विसरला तप अनुष्ठान । नाठवे संध्या वेदाध्ययन । आश्रमासी आला परतोन । चिंतार्णवीं' पडियेला 
॥८॥ स्त्री विनवी भ्रतारालागूनः । तुमचे वामांगी कां झोंबला अग्न । तंव तो बिलापें ब्राह्मण । म्हणे 
माझेनि हें न सांगवे ॥९॥ तों गाधीचा गुरुबंधु अकस्मात । आला तीर्थे करीत करीत । गाधि तयासी 
क्षेम देत । म्हणे कृश कां बहुत जाहलासी ॥११०॥ तेणें सांगितलें वर्तमान । मज एक पाप घडलें दारुण । 
केरळदेशीं एक नगर संपूर्ण । बाळेंचि* तेथे नांदती ॥११॥। एकाचे घरीं म्यां घेतलें अन्न । मग त्यांसी पुशिलें 
वर्तमान । ते म्हणती कंटज महार येऊन । ग्राम आमुचा भ्रष्टविला ॥१२।। समस्तांचे घेऊन प्राण । मग 
तो गेला येथून । ऐसें पापी नगर ते पूर्ण । तेथें भोजन घडलें मज ॥१३॥। तो दोष जावया संपूर्ण । द्वादश 
वर्षे करितों तीर्थाटन । ऐसें तो गुरुबंधु सांगोन । गेला पुढें वाराणसीं ॥१४॥ प्रचीत पहावया समस्त । गेला 
आपण गाधि तेथ । तों अवघ्या खुणा यथार्थ । प्रत्यया आल्या सर्वही ॥१५॥ आपण जेथें जन्मला होता 
महार । तेथेही घेतला समाचार । तंव ते अनामिक सांगती समग्र । कंटज येथेंचि जन्मला ।॥ १६॥ तेणें सहा 
बरुषें राज्य करोनी । केरळ नगर भ्रष्टवूनी । मग काळें तोंड घेवोनी । गेला नेणों कोणीकडे ॥१७।। गाधि 
आश्रमासी आला परतोन । घेतलें क्षितीवरी* घालून" । म्हणे आतां कैचें ब्राह्मणपण । गेलों बुडोन रौरवी 
॥१८॥ शोके कपाळ आदळी क्षितीं । म्हणे मी गौतमशिष्य विख्यात जगतीं । मज हे कैसी घडली 
गती । कोणासी स्थिति पुसों हे ॥१९।। असत्य जरी म्हणावें वहिले । तरी सर्वही प्रत्ययास आलें । 
जन्मकर्मदुष्कृतफळे* । पाहोनि आलों स्वनयनीं ॥१२०॥ सत्य कीं असत्य पूर्ण । मज कोण सांगेल 
उकलोन । कोणासी मी जाऊं शरण । कैंचें ब्राह्मण्य मज आतां ॥२१॥ म्हणे धांव धांव इंदिरावरा* । 
वैकुंठवासिया“ करुणाकरा । पतितपावना सर्वेश्वरा । राजीवनेत्रा जगदुरो ॥२२॥ तात्काल प्रगटला 
जगज्जीवन* । म्हणे रे गाधि सावधान । माझी माया परम गहन । ब्रह्मादिकां अतर्क्य ॥२३॥ तूं म्हणविसी 
सर्वज्ञ जाणता । सत्य कीं असत्य माया सांग आतां । बहुत ऋषी तर्क करितां । निर्वाह सर्वथा नव्हेचि 
॥२४॥। जे कथिती सदासर्वदा ज्ञान । सांगती माया लटकी म्हणोन । तेही मायेत गेले गुंफोन । जाहले 
दीन सर्वही ॥२५॥ तुज माया दाविली किंचित । पुढें आणिक पाहें अद्भुत । गाधि धांबोन चरण धरीत । 
सोडवीं मज म्हणे येथोनी ॥२६॥ मग गाधि भगवतें हृदयीं धरिला । वरदहस्त?” मस्तकीं ठेविला । 
निजात्मबोध" प्रकट केला । सावध जाहला ब्राह्मण ॥२७॥ जैसा स्वप्न देखतां जागा होय । कीं 
यामिनीअंतीं'* उगवे सूर्य । तैसा बोध प्रकटतां मोहभय । विरोन गेलें सर्वही ।॥२८।। असो गाधीचा उद्धार 


१. यमाने २. चिंतारूपी समुद्रात ३. नवऱ्याला ४. प्रौढ लोकांनी स्वतःला जाळून घेतले होते, म्हणून फक्त मुलेच जिवंत 
होती ५,५. जमिनीवर आडवा पडून ६. पूर्वजन्मीच्या कुकर्माची फळे ७. हे विष्णो ८. वैकुंठात राहाणारा ९. जगाचे 
जीवन-विष्णू १०. कृपाहस्त ११. आत्मतत्त्वाचे ज्ञान १२. रात्रीनंतर 


अध्याय सहावा ५७ 


मग बोले रघुनंदन । माया व्हावया काय कारण । स्वरूप निर्विकार? निर्गुण' । तेर्थे स्फुरण कां जाहलें ॥१३०॥ 
पिंड ब्रह्मांड नानायोनी । नानावर्ण नानाखाणी । हे मुळींहून मायेची करणी । मिथ्याभूत सर्वही ॥३१॥ कीं 
निर्गुणास सगुण लागलें । अव्यक्त तें व्यक्तास आलें । अनामास नाम ठेविलें । कां अंग लाविलें अनंगा*॥।३२॥ 
ऐकोन श्रीरामाचा प्रश्न । आनंदला ब्रह्मनंदन । म्हणे बा रे तूं परिपूर्ण चैतन्यघन । जाणोन प्रश्न करितोसी ॥३३॥ 
रामा तुझैचि दिव्य ज्ञान । तुजचि सांगतों परतोन । जैसें सुरतरूचें' फळ घेऊन । त्यासचि नैवेद्य दाविजे 
॥३४॥ कीं कनकाव्रीचें* सुवर्ण घेऊन । त्यावरीच अलंकार घातले घडून । कीं क्षीरसिंधूचें दुग्ध घेऊन । 
पुन्हां त्यासीच समर्पिले ॥३५॥ कीं सागरींचे उदक मेघ नेती । मागुती सरिता आणूनि समर्पिती । तैसा 
श्रीरामा तुजप्रती । तुझेच ज्ञान सांगतों ।॥।३६॥ तरी तुवां केला प्रश्न । स्वरूपीं कां जाहलें स्फुरण । तरी 
येविषयीं दृष्टांत सांगेन । ऐक रामा निर्धारे ॥३७॥ जैसा कोणी पुरुष निद्रिस्थ । पहुडला असे चिंतारहित । 
तो स्वइच्छे होऊन जागृत । कार्य कांही आठवी ॥३८॥ कीं समुद्री उठे लहरी । तैसी ध्वनि उठे चिदंबरीं । 
मी” म्हणोन निर्धारी । हांक थोर जाहली ॥३९।। एक असतां ब्रह्मानंद । निःशब्दीं उठिला शब्द । ते ध्वनि 
माया नाम प्रसिद्ध । वेदांतशास्त्र गर्जतसे ॥१४०॥ जिचे नाम मूलप्रकृती । जी आदिपुरुषाची चिच्छक्तीं । 
तिनें शेजे निजवोनि पति । सृष्टिकार्य आरंभिले ॥४१॥ येवढे ब्रह्मांड केलें निर्माण । परी पतीस कळों नेदी 
बर्तमान । ते परम कवटाळीण* । नसतींच दैवतें उभीं केलीं ॥४२॥ विधि विष्णु उमाकांत । हीं तिन्ही बाळें 
जिचे आज्ञेंत । नेत्र उघडोन निश्चित । पाहों नेदी स्वरूपाकडे ॥४३॥ बह्यसुखाचे समुद्रांत । बुडाले हे जीव 
समस्त । परी तेथींची गोडी किंचित । चाखों नेदी कोणातें ॥४४॥। चैतन्य इनेंच झांकिलें । इनें अरूप 
रूपासि आणिलें । अनंत ब्रह्मांडींचे पुतळे । एक्याचि सूत्रें नाचवी ॥४५॥ इनें निर्गुणास गुण लाविले जाण । 
अनामासी!° ठेविलें नामकरणः! । निराकारासी आकारून । जीवित्वासी'' आणिलें ॥४६॥। हे परम 
पतिव्रता साचार । पतीस न कळतां जाहली गरोदर? । ब्रह्मांड रचिलें समग्र । नानाविकारेंकरूनियां ॥४७।। 
नानायोनी विकार भाव । इनें फांसां पाडिले अवघे जीव । गाधीस कैसें दाविलें लाघव । मिथ्या कर्तृत्व 
नसतेंचि ॥४८॥ कोणी मुरडे'* स्वरूपाकडे । त्यासी नसतेचि घाली सांकडे । अथवा स्वर्गसुख रोकडें । पुढे 
दाबून भुलबी कीं ॥४९॥ निजात्मसुखगोडी'* निःसीम । ती जीवासी केली कडू परम । विषयविषरूप' 
मोहभ्रम!* । तेथें गोडी आणिली ॥१५०॥ असो ऐसी ते आदिशक्ती । तिनें इच्छा धरिली चित्तीं । तिसीच 
गुणक्षोभिणी म्हणती । त्रिगुण निश्चित केले इने ॥५१॥ सत्व रज तम जाण । तेचि विधि विष्णु ईशान । 
त्रिशक्तिरूपें धरून । तिहीं ठायीं आपण जाहली ॥५२॥ ज्ञानशक्तीच्या आधारेंकरून । ज्ञानपंचक केलें 
निर्माण । तें अंतःकरणचतुष्टय पूर्ण । तत्त्वविद म्हणती ते ॥५३॥ क्रियाशक्तीच्या आधारें रजोगुण । प्रसबला 
तो पंचकें तीन । एक ज्ञानेंद्रियपंचक“ पूर्ण । कमेंद्रियपंचक'* दुसरें ॥५४।। तिसरें जाणावें वायुपंचक'* । 
आतां तमोद्रव्यशक्तिआधारें? देख । विषयपंचक*"' निर्मिलें सुरेख । पंचतन्मात्रा म्हणती ज्यातें ॥५५॥ 
ऐसीं पंचवीस तत्त्वे निःशेष । मग केला परस्परानुप्रवेश । कर्दम करूनि विशेष । ब्रह्मांड हे रचियेलें ॥५६॥ 


१. आत्मरूप २. विकाररहित ३. गुणरहित ४. अंगरहितास ५. कल्पवृक्षाचे ६. मेरुपर्वताचे ७. “अहम्‌” ८. चेतनतत्त्व 
९. कुटिल स्त्री १०. नामापलीकडील ११. नाम दिले १२. जीवदशेस १३. ब्रह्मांडे पोटांत धारण करणारी १४. वळतो 
१५. आत्मानंद १६. विषय हेच विष १७. त्यात सुख आहे असा भ्रम १८. कर्णनेत्रादी १९. हस्तचरणादी 
२०. प्राणापानादी २१. तमोगुणाने २२. शब्दस्पर्शादी 


८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ब्रह्मांड ही पेठ पूर्ण । नाना रीतीं रची कमलासन । चहूं ख्राणींचीं केणीं' आणून । चौऱयांशी लक्ष जीव 
केले ॥५७॥ ऐसा ब्रह्मा पेठा भरीत । विष्णु तयांचा प्रतिपाळ करीत । दहा अवतारांच्या घिरट्या घेत । 
संकटीं तारीत भक्तांतें ॥५८॥ सृष्टींत दोष होतां अपार । परम क्रोधी तो अपर्णावर । तत्काळ करी 
संहार । टाकी सर्व मोडोनियां ॥५९॥ विराट जें रचिले ढिसाळ । हें शिवाचें देह स्थूळ । पायांचे तळवे ते 
पाताळ । प्रपदे रसातळ जाणिजे ॥॥१६०॥ याचा सांगतों निर्णय । ज्ञान जेणें प्राप्त होय । सकळ संतांचे 
समुदाय । ऐकोन बहुत आनंदती ॥६१॥ गुल्फट्टय तें महातळ । पोटरिया जानुयुगुळ' । तें तळातळ आणि 
वितळ । विराटाचें जाण पां ॥६२॥ कटिप्रदेश तें महीतळ जाण । नैर्क्रत्यलोक तें गुदस्थान । दक्षप्रजापति 
तो शिश्न । विराटाचें जाण पां ॥६३॥ जठरामाजी पोकळ । तें हें अवघे नभमंडळ । जठराग्नि तो 
वडवानळ । महा कलोळ धडकतसे ॥६४॥ सप्तसमुट्र उदरीं सकळ । ज्योतिर्लोक तें वक्षःस्थळ । महर्लोक 
तें कठनाळ । वदनकमळ जनलोक ॥६५॥ वरुणलोक ते जिव्हा जाण । यमलोक त्या दंतदाढा तीक्ष्ण । 
अश्विनौदेव तें घ्राण । भ्रुकुटिस्थान भूर्लोक ॥६६॥ तपोलोक तें कपाळ । मस्तक ब्रह्मभुवन निर्मळ । 
वासरमणि तो नेत्र तेजाळ । प्रकाशकलछोळें ब्रह्मांड भरी ॥६७॥ पातीं' उघडी त्या नांव दिवस । झांकिता 
रात्र म्हणती त्यास । उभयहस्तरूपें अमरेश । कर्तव्य करी सर्वही ॥६८॥ चंद्रमा तयाचें मन । वनस्पती 
रोमावळी पूर्ण । त्वचा ते जाण प्रभंजन । कर्दम पूर्ण मांस तें ॥६९॥ नाडीचक्र गंगा निश्चिती । पृष्ठी' तिकडे 
अधर्मरीती । कनकाचळ* तो सुमती । शिरोभाग जाणिजे ।॥।१७०॥ अस्थि त्या जाण पाषाण । फेण ती 
लाळ ओळखे खूण । दहिंबर तें मूत्र पूर्ण । जळ तें रक्त जाणिजे ॥७१॥ पाषाणगर्भ मज्जा सत्य । पर्जन्य 
तें शिवाचे रेत । दुर्भिक्ष ती क्षुधा अद्भुत । जलशोष अत्यंत तृषा पूर्ण ॥७२॥ आळस तो शीतकाळ । 
पर्जन्यकाळ ती निद्रा सबळ । उष्णकाळ तें मैथुन केवळ । वृष्टि व्हावया तावीतसे ॥७३॥ झंझाट वायु 
तें धावणें । वाहाटुळी तयाचें वळणें । दशदिशा पसरल्या संपूर्णे । तें पसरण तयाचें ॥७४। स्तब्ध वायु 
तें आकुंचन । उकाडा तो निरोधन । जळवृष्टीची इच्छा काम पूर्ण । सृष्टिसंहारण ` क्रोध तो ॥७५॥ शोक 
तो महा अनर्थ । मोह सृष्टिपालन यथार्थ । भय तो मृत्यु ओळख सत्य । विराटपुरुषाचे राघवा ॥७६॥ 
पीतवसनः तें अंतःकरण । रमाबंधु* तयाचें मन । विरिंचि“ बुद्धि संपूर्ण । चित्त नारायण जाणिजे ॥७७॥ 
देवदत्त तो मुख्य प्राण । धनंजय पाताळीं आपण । दिशा तयाचे कर्ण । पवन संपूर्ण त्वचा त्याची ॥७८॥ 
अग्नि तयाचें बदन । चरण पाताळीं वामन । ऐसा विराटपुरुष संपूर्ण । सप्तावरणमय* असे ॥७९॥ 
भूगोल दशगुणे प्रबळ । बाहा ओळखें पृथ्वीमंडळ । त्या दशगुणे समुद्रजळ । असंभाव्य पसरले ॥८०॥ 
उदकाचे दशगुण । धडाडीत महाअग्न । त्या दशगुणे प्रभंजन। आवरण पैं जाणिजे ॥८१॥ समीरादशगुणें 
साचार । वाढ असे हें अंबर । नभा दशगुणे अहंकार । वेष्टिलासे सघन पैं ॥८२॥ अहंकारादशगुणें 
निश्चित । व्यापिलें असे महत्तत्त्व । त्या दशगुणें अद्भुत । मायाआवरण शेवटीं ॥८३॥। मायेपलीकडे 
जें उरलें जाण । तें केवळ स्वरूप निर्वाण । तें इतुके तितुकें थोर लहान । व्यक्तिवर्ण नाहीं तेथे ॥८४। 


१. बीजे २. दोन्ही गुडघे ३. पापण्या ४. मेरुपर्वत ५. सृष्टिविलय ६. पीतांबर ७. चंद्र ८. ब्रह्मदेव ९. भूः भुवः स्वः 
महः जनः तपः सत्यम्‌ हे सात लोक 


अध्याय सहावा ५९ 


ऐसा मायेचा खेळ अचाट । आतां ऐकें इचा शेवट । पंच प्रळय स्पष्ट । वेदांतशास्त्रीं निवडिले ॥८५॥। 
पिंडी नित्यप्रळय' संपूर्ण । निद्रा! म्हणती त्यालागून । तत्त्वांसमवेत स्थूळलिंगदेह जाण । बुडोन जाय 
निद्रार्णवीं ॥८६॥ हा नित्यप्रळय जाण । आतां महाप्रळय' तें मरण? । जाय स्थूळदेह संहारून । सर्व जन 
देखती ॥८७॥ आतां ब्रह्मांडींचा* प्रळय निश्चित । चारही युगे सहस्र वेळां जात । तोंबरी ब्रह्मा होय 
निद्रित । मग राहतो सृष्टिक्रम ॥८८॥ अवघी सृष्टि जाय संहारुनी । सर्व जळमय होय ते क्षणीं । बत्तीस 
लक्ष गांव चढे पाणी । जाय बुडोनी ब्रह्मांड ॥८९॥ सप्तचिरंजीव* बुडोन जात । सत्यलोकीं पाणी 
आदळत । तेव्हां वटपत्रशायी" भगवंत । ब्रह्मा निद्रित नाभिकमळीं ॥१९०॥ मग कमलोद्भव होय 
जागृत । जळ आटोनि समस्त । यथापूर्व कल्प येत । वेद निश्चित बोलतसे ॥९१॥ पूर्विल्यासारिखें होय 
सकळ । मागुती अवतार धरी घननीळ । अवतारचरित्र सकळ । पूर्विल्या ऐसें दाबीत ॥९२॥ हा नित्यप्रळय 
संपूर्ण । आतां महाप्रळय ऐक दारुण । आधीं शतसंवत्सर घन । न वर्षेचि कदापि ॥९३॥। तेणें जीवसृष्टीचा 
संहार । सबेंच उगवती द्वादश मित्रः । बडबानळ तो महातीव्र । भूमंडळ जाळीत पैं ॥९४।। तापतांचि 
उरबीमंडळ । भोगीन्द्रमुखींचे निघती ज्वाळ । तेणें सप्तपाताळ सकळ । भस्म होती एकदांचि ॥९५।। मग 
शतसंवत्सरपर्यंत । शुंडाधारी* मेघ वर्षत । जैसी जळगार जळीं विरत । जगती समस्त वितळे तेवीं ।।९६॥ 
उपरी महातेज अग्न । जळ शोषी न लागतां क्षण । तया तेजासी प्रभंजन । टाकील ग्रासून क्षणमात्रें ॥९७॥ 
मग तो अद्भुत अनिळ“। क्षणें गिळील निराळ । त्या गगनासी समूळ । तमोगुण ग्रासील पैं ॥९८॥ तमासी 
ग्रासील रजोगुण । रज सत्त्वी होईल लीन । सत्त्वास महत्तत््त मिळोन । समरसेल* मायेत ॥९९॥ माया होय 
स्वरूपीं लीन । स्वरूप स्वरूपीं समाधान । जें ब्रह्मानंदपरिपूर्ण । बोलतां मौन वेदशास्त्रां ॥२००॥ निर्गुण 
निर्विकार निरुपम । पूर्ण शांति योगक्षेम । असतां पूर्ण जाहले निःसीम । केला क्रम विस्मये ॥१॥ तें तूं 
स्वरूप निर्वाण । राघवा नटलासी परिपूर्ण । सच्चिदानंद सत्य जाण । हेंही बोलणें न साहे ॥२॥। आटोनि 
सर्व अलंकार । एकरस जाहला निर्विकार । आटलें पिंडब्रह्मांड समग्र । तोचि तूं साचार श्रीरामा ॥३॥ कैंचें 
वैकुंठ कैंचें कैलास । लोपला अवघा मायाविलास । शेषशायी जगन्निवास । हाही भास मावळला ॥। ४॥। 
वटपत्रशायी सर्वेश्वर । हे नित्यकल्पींची गोष्ट साचार । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । स्वस्वरूपीं मिळाले ॥५॥ 
उरलें निर्विकार स्वरूप । तें तूं राघवा निर्विकल्प'” । अच्छेद्य अभेद्य अरूप । आत्माराम परिपूर्ण ॥६॥ 
स्वरूपनिर्धार?? होतां पूर्ण । श्रीरामे झांकिले नयन । ब्रह्मानंदसागरीं लीन । रघुनंदन जाहला ।७॥। बसिष्ठही 
आनंदें डुल्लत । खुंटला बोल राहिली मात'* । गुरुशिष्य देवभक्त । एकरूप जाहले ॥८॥ विराल्या 
रघुनाथाच्या शक्ती । स्वस्वरूपीं पावला विश्रांती । बसिष्ठही आत्मस्थिती । श्रीरघुनाथीं बिबला ॥९॥ अठरा 
दिवसपर्यंत । श्रीराम जाहला समाधिस्थ । विसरला अवतारकारणहेत'" । राम समरसला आत्मरूपीं ॥२१०॥ 


१. झोप हा रोजचा प्रलय २. मरण हा देहाचा महाप्रलय ३. ब्रह्मांड पाण्यांत बुडते तो ब्रह्मांडप्रलय ४. अश्वत्थामा, बळी 
व्यास, मारुती, बिभीषण, कृप, परशुराम ५. वडाच्या पानावर निद्रित ६. सूर्य ७. सोंडेएवढ्या धारांचा पाऊस ८. वारा 
९. मिसळून जाईल १०. विकल्प नसलेला ११. मी कोण याचा निश्चय १२. गोष्ट १३. अवताराचा हेतू 


६० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कामच: NESSES 
शरीर जाहलें अचेतन । हृदयीं आकर्षिले प्राण । गजबजिलें' दशरथाचें मन । म्हणे अनर्थ पूर्ण जाहला 
॥११॥ गजबजिला विश्वामित्र । म्हणे काय संपला अवतार । बंदीं पडले सुरवर । सोडवील कोण तयातें 
॥१२॥ आतां कैंचें यागरक्षण । तत्काळ दशरथ देईल प्राण । आजि जाहले अष्टादश दिन । रघुनंदन सावध 
नोहे ॥१३॥ ऐकतां निर्वाणज्ञान थोर । राम जाहला निर्विकार । मग वसिष्ठासी विश्वामित्र । घाली नमस्कार 
तेधवां ॥१४॥ म्हणे महाराजा ब्रह्मसुता । सावध करीं रघुनाथा । पुढें अवतारकार्य तत्त्वतां । बहु असे तें 
जाणसी तूं ॥१५॥ मग वसिष्ठ म्हणे श्रीरामा । सावध होई मेघश्यामा । चिदानंदा पूर्णब्रह्मा । यागरक्षणा 
आतां जाइजे ॥१६॥ जाणोनियां स्वरूपातें । सुखें धर्मरीतीं वर्ते । पाळोनियां सज्जनातें । दुष्ट क्षयातें 
पाववी ॥१७॥ जैसी केश-नखें आंगीं वाढती । आपुलीं आपणातें रुपती । तीं छेदितां सुख निश्चिती । तैसे 
दुष्टमती वधावे ॥१८। समाधि आणि व्युत्थान' । दोन्ही अंतरीं जिरवून । तुर्या उन्मनी ओलांडून । 
आनंदघन वर्तावें ॥१९॥ तटस्थता? टाकोनि वेगीं । रामा उघडी समाधि भोगी । श्रीरामा तूं राजयोगी । सर्व 
संगी निःसंग ॥२२०॥ जो आपुले ठायीं भ्रमें वर्तत । तया जगही भ्रममय भासत । भ्रमरूप ब्रह्मांड दिसत । 
भ्रमेंचि मृत्यु जवळी ये ॥२१॥। ईश्वराचे स्वरूप निर्वाण । भ्रमें नाकळे जाहला दीन । आपण आहें कोणाचा 
कोण । भ्रमे पूर्ण नोळखे ॥२२॥ भ्रमेंकरूनि जन्ममरण । भ्रमेंकरून अधःपतन । तो भ्रम गेलिया संपूर्ण । 
आपणाविण दुजें नसे ॥२३। आपण ब्रह्मस्वरूप होतां पूर्ण । ब्रह्मरूप दिसे त्रिभुवन । शत्रु मित्र थोर 
लहान । ब्रह्मरूप सर्व दिसे ॥२४। घागरी मडकीं रांजण । आंत बिंबला चंडकिरण । परी सूर्यासी 
स्त्रीपुरुषनपुंसकपण । कल्पांतींही घडेना ॥२५॥ सोनें साच लटिके अलंकार । तरंग मिथ्या एक सागर । 
पट मिथ्या तंतू निर्धार । तैसें चराचर ब्रह्मरूप ॥२६।। नाना घट एक अंबर* । नाना मणि एक सूत्र । नाना 
मातृका एक ओंकार! । ब्रह्म सर्वत्र तैसेचि ॥२७॥ म्हणोनि सुटतां हृदयग्रंधि*। सर्व संशयां होय निवृत्ति । 
कमीच“ होय ब्रह्मप्राप्ति । त्रिजगतीं ब्रह्मरूप ॥२८॥ उभय पक्षांचे बळेंकरूनी । विहंगम संचरती गगनीं । 
तैसें कर्मब्रह्म* ऐक्य करूनी । स्वानंदवनीं विचरावें ॥२९॥ जेथें निमाल्या सकळ आधि । श्रीरामा पूर्ण तेचि 
समाधि । तटस्थता हे उपाधि । एकदेशी जाण पां ॥२३०॥ अंतरी जाणोनि निर्वाणज्ञान । बाहेर दाविजे 
भिन्नाभिन्न । अंतरीं बोध परिपूर्ण । बाहेर जडपण दाविजे ॥३१॥ अंतरीं करून पूर्ण त्याग । बाहेर दाविजे 
लौकिक भाग । अंतरीं होऊनि नि:संग । विषयीं विराग'° धरावा ॥३२॥ बाहेर लटिकेंच कृपणपण । परी 
अंतरीं समसमान । रामा तोचि साधक पूर्ण । लोकसंगविवर्जित'' ॥३३॥ जैसा बीजामधूनि बट थोर । 
निघे अद्‌भुत पर्वताकार । तैसें आत्मरूपी चराचर । जाहलें जाणोनि वर्तावें ॥३४॥ तंतू आणि पट पूर्ण । 
दोघांसी नव्हे वेगळेपण । घट मृत्तिकेसी टाकून । वेगळा नोहे सर्वथा ॥३५॥ तैसें जगत्‌ आणि 
जगदीश्वर । भिन्न नोहे साचार । हे ज्ञान जाणोनि निर्विकार । वर्ते सदा तूं राघवा ॥३६॥ अविद्या ही 
विवशी वाड । निजात्मधनासी'' येई आड । तिचें गुरुकृपें छेदोनि बंड । वर्ते अखंड राघवा ॥३७॥ 


NS ve MRE NB NN SN 
१. घाबरले २. समाधीच्या अवस्थेतून जागृतीत येणे ३. समाधी स्थिती स्तब्धता ४. आकाश ५. दोरा ६. प्रणव 


७. अज्ञानरूपी गांठ ८. कर्म करतानाच ९. कर्म ब्रह्मरूप करून १०. विरक्ती, वैराग्य ११. लोकांपासून अलिप्त 
१२. स्वतःचे मूळ रूप 


अध्याय सहावा ६१ 


घ्रपंचसमुद्र नसतांचि दिसे । गुरुकृपेचे नावेत बैसे । निवृत्तितटीं समरसें । आत्मप्रकाशेकरूनियां' ॥३८॥। 
अभ्यासाबीण विद्या सकळा । तत्काळ होती राघवा विकळा । तैसी नोहे ज्ञानकळा । तारी अबळा 
निजस्पर्शे ॥३९॥ लोहीं झगटतां परिस पूर्ण । मग तें जन्मवरी जाहलें सुवर्ण । तैसें होतां आत्मज्ञान । 
जन्ममरण त्यासी कैंचे ॥२४०॥ म्हणोन साधक जे सज्ञान । तिहीं प्रतिपाळावें गुरुवचन । सकळ अकार्या' 
टाकून । सन्मार्गेच वर्तवे ॥४१॥ रामा तूं गुरु म्हणसील कोण । जो तत्त्ववेत्ता अनुभवी पूर्ण । शिष्य व्हावा 
ज्ञाननिपुण । ऐसी मति जयासी ॥४२॥ साधकीं करावें हेंचि त्वरित । बोधवज्र घेऊन निश्चित । जन्ममरण- 
दुःखपर्वत । चूर्ण करूनि टाकावे ॥४३॥ मोक्षतरूचें बीज हें सत्य । अद्वैतज्ञान क्रियासहित । सदा चालिजे 
धर्मपंथ । सर्व कुमते टाकोनियां ।॥४४॥ ज्याचें शुद्ध मन तोचि शुचिष्मंत । सद्विवेक' बसे तोचि पंडित । 
जो गुरुभक्तीसी नव्हे रत । तरी विष यथार्थ तोचि प्याला ॥४५।। कायसा ग्रंथ शतसहस्र* । मुख्य धर्म तो 
परोपकार । अधर्म नाम त्या साचार । परपीडा करणें जे ॥४६॥ याकारणें वत्सा रघुनाथा । तूं समाधि 
ग्रासोनियां आतां । धनुष्य घेऊनिया तत्त्वतां । मखरक्षणा जाइंजे ॥४७॥ ऐकतां सद्गुरूंचे वचन । श्रीराम 
तो सुहास्यवदन । उघडी अमल“ राजीवनयन । जे कां आकर्ण विकासले ॥४८॥ करूनि सद्गुरूसी 
नमस्कार । करी प्रदक्षिणा त्रिवार । सद्गद जाहले अंतर । अष्टभावेंकरोनियां' ॥४९॥ मग म्हणे ब्रह्मपुत्र । 
बा रे दावीं आतां लीलाचरित्र । ते गुरुआज्ञा राजीवनेत्र । मस्तकीं बंदोनि निघाला ॥२५०॥ दिव्य रथीं 
बैसला रघुनाथ । सर्वे कौशिक आणि सुमित्रासुत । लक्षोनि सिद्धाश्रमाचा पंथ । सुमुहूर्तेसीं चालिला 
॥५१।। दशरथ आणि ब्रह्मसुत । भागीरथीपर्यंत बोळवीत* । जातां उत्तम शकुन बहुत । श्रीरामासी जाहले 
॥५२॥ त्या शकुनांचा करूनि अर्थ । रायासी सांगे विरिंचिसुत । विजयश्रियेसीं“ रघुनाथ । अयोध्येसी येईल 
सुखें ॥५३॥।। बोळवूनि तेव्हां रघुनाथ । माघारे आले वसिष्ठ दशरथ । पुढें कथा गोड बहुत । अमृताहूनि 
विशेषें ॥५४॥। रामविजय वैरागर देख । षष्ठाध्याय हिरा अलोलिक । हृदयपदकीं जडोत सुरेख । संत श्रोते 
अनुभविती ।।५५॥ ब्रह्मानंदा रामचंद्रा । श्रीधरवरदा गुणसमुद्रा । हा षष्ठाध्याय रघुवीरा । सदा हृदयीं वसो 
माझ्या ॥५६॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत पंडित चतुर । 
षष्ठाध्याय गोड हा ॥२५७॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २५७॥ 


॥ अध्याय सहावा समाप्त ॥। 


i स्स स्स 
१. आत्मप्रकाशात २. अधर्मरूप अनिष्ट कार्य ३. सत्य काय आहे हे शोधण्याची बुद्धी ४. एक लक्ष ५. स्वच्छ 
६. अष्टसात्त्विक भावांनी ७. निरोप दिला ८. यश संपादन करून 


॥ अध्याय सातवा ॥ 


ताटिकावध, अहल्या -उद्धार, सीतेचा पूर्ववृत्तांत 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। चंडकिरणकुलमंडना! । अमलकमलाक्षाः रघुनंदना । 
जलजोद्भवजनकार जगज्जीवना । पतितपावना श्रीरामा ।।१॥। विद्ठज्जनमानसमराळा* | कामांतक 
भक्तवत्सला । अनंतवेषा त्रिभुवनपाळा । दीनदयाळा रघुपते ॥२। जय जय अविद्याविपिनदहना 
निजभक्तमानसहदयरत्ना® । जगदुद्धारा मुनिजनरंजना । दुर्जनभंजना राघवेशा ॥।३॥ मागें षष्ठा 
वबसिष्ठे रामास उपदेशून । मग विश्वामित्र गेला घेऊन । यागरक्षणाचेनि काजें ॥४। भागीर 
स्नान । कौशिक राम लक्ष्मण । सारोनियां नित्य अनुष्ठान । सत्कर्माचरण वेदोक्त ॥५॥ 
नानामंत्र । कोणे समयीं कैसे प्रेरावें अस्त्र तें रामासी अवघें मंत्रशास्त्र । विश्वामित्र उपदेशी ।६॥ युद्धाच्या 
नाना युक्ति कळा । विश्वामित्रे सांगतांचि सकळा । राघवे आकळिल्या त्या वेळा । जैसा आंवळा करतळींचा 
॥७॥ मूर्तिमंत अस्त्रदेवता । रामचरणीं ठेविती माथा । मग हृदयीं प्रवेशती तत्त्वतां । जळीं जळगार जयापरी 
॥८॥ पहावया श्रीरामाचे धैर्यमानस“ । विश्वामित्र म्हणे तया समयास । येणें मार्गे जे गेले सिद्धाश्रमास । 
ताटिकेनें तयांस भक्षिलें ॥९॥ येणें मार्गे रघुपती । जाऊं नये भय वाटे चित्तीं । हा मार्ग चुकवून त्वरितगती । 
जावें सिद्धाश्रमातें ॥१०॥ ऐकतां कौशिकाचें वचन । श्रीराम बोले सुहास्य-वदन । जेणें विश्वमित्राचे कर्ण । 
तृप्त होऊन सुखावती ॥११॥ स्वामी तुमचे कृपेंकरूनी । महाकाळ उभाच फोडीन बाणीं । तेथें ताटिकेसी 
कोण गणी । येच क्षणीं मारीन तीतें ॥१२॥ कौशिकाचे मनीं संशय होता । कीं हीं बाळकें केवीं झुंजतील 
आतां । त्या संशयाची समूळ वार्ता । रामवचनें निरसली ॥१३॥ मग त्या रथावरी बैसोन । ताटिकेचें पहात 
कानन । त्याचि मार्गे तिघेजण । जाते जाहले तेधवां ।।१४॥ वातवेगें जात स्यंदन । की अपार भूमि टाकिली 
क्रमोन । जैसें ऐकतां हरिकीर्तन । पापें खंडोनि भस्म होती ॥१५॥ पुढें देखिलें घोर अरण्य । वृक्ष लागले परम 
सघन । चालावयासी स्यंदन" । मार्ग पुढें फुटेना ॥१६॥ रामासी म्हणे गाधिनंदन । राघवा हेंचि ताटिकारण्य । 
आतां येईल ती धांबोन । वास काढून मनुष्यांचा ॥१७॥। तों हांक फोडिली अकस्मात । जे ऐकतां दचके 
कृतांत । विश्वामित्र जाहला भयभीत । रक्षी म्हणत राघवा ॥१८॥ उन्मत्त दशसहस्र गजांचे बळ । ऐसी 
ताटिका परम सबळ । पर्वत सांठवती विशाळ । ऐसे उदर तियेचें ॥१९॥ ती कुंभकर्णाची भगिनी । बहुत 
विशाळ राक्षसिणी । शतांचीं शतें गोद्विज!” धरोनी । दाढेखालीं रगडीतसे ॥२०॥ ताटिका मार्गी जातां 
सहज । मुखांत घालोनि रगडी द्विज । बनोपवनीं शोधोनि द्विज । नित्य भक्षी साक्षेपें ॥२१॥ प्रेतरक्ते तस्त्र 
भरली । तींचि आपणाभोंवती वेष्टिलीं । मनुष्यशिरे कर्णी बांधिली । बहु दाट वळीनें ॥२२॥। नरशिरांच्या अपार 
माळा । शोणिते चर्चित रुळती गळां । कपाळीं सिंदूर चर्चिला । बाबरझोटी'? मोकळिया ॥२३॥ द्वादश 
गांव पसरले बदन । पांच गांव लंब एकेक स्तन । अगणित राक्षसी संगें घेऊन । रामावरी लोटली ॥२४॥ 


Tतकध्येया* 
| 
ध्यायी कथन । 
थींत करोनि 
मग धनुर्वेदयुक्ति 


१. सूर्यवंशाचे भूषण २. निर्मळ कमळासारखे डोळे असलेला ३. ब्रह्मदेवाचा पिता ४. विद्वानांच्या मानसांतील राजहंसा 
५. शंकराचा ध्यानविषय ६. अविद्यारूपी अरण्य जाळणारा ७. भक्तांच्या हृदयातील रत्न असलेला ८. मनोधैर्य ९. रथ 
१०. गायी आणि ब्राह्माण ११. केसांच्या बटा 


६३ 
अध्याय सातवा 


सखियांसी ताटिका म्हणे तेचि क्षणीं । या पर्थे येत मनुष्यघाणी । नरमांसाची आजि वांटणी । तुम्हांस देईन 
ब्रिधरि ॥२५॥ विश्वामित्र म्हणे चापपाणी । हे वृक्ष विशाळ गेले गगनीं । आंत गर्जतात राक्षसिणी । 
ताटिकेसहित पाहें पां ॥२६॥ राम काढी कोदंडाची गवसणी । जैसा याज़िकें फुंकिला अग्नी । कीं 
अकस्मात उगवला वासरमणी । यामिनीअंतीं पूर्वेसी ॥२७॥ तंव सित ओढितां आकर्ण । कडकडाट घोष 
उठे दारुण । सवेंच योजिला बाण । प्रळयचपळेसारिखा! ॥२८॥ बाणाचें अर्धचंद्राकार वदन । करी 
धांवत्या वायूचें खंडण । रामें ओढूनि आकर्ण । बाण सोडिला ते समयीं ॥२९॥ वृक्षांसहित राक्षसिणी । 
मुख्य ताटिका हदयापासोनी । छेदोन पाडिली ते क्षणीं । घोष गगनीं न समाये ॥३०॥ प्राण जातां 
राक्षसिणी । ताटिका गर्जली ते क्षणीं । तो घोष विमानीं ऐकोनी । देव सर्व गजबजिले ॥३१॥ म्हणती 
विजयी श्रीरघुवीर । देव वर्षती सुमन संभार । ब्रह्मानंदें विश्वामित्र । रामालागीं आलिंगी ॥३२॥ म्हणे 
रविकुळभूषणा रघुवीरा । राजीवनेत्रा परम सुकुमारा । तुझी धनुर्विद्या रामचंद्रा । आजि म्यां दृष्टी 
विलोकिली ॥३३॥ जेशीं एकाचि नामेंकरून । कोट्यवधि पापें जाती जळून । तैसें ताटिकासहित हें 
वन । एकाचि बाणें खंडिलें ॥३४॥ ताटिकेच्या रक्तेकरूनी । असंभाव्य तेव्हां रंगली मेदिनी । देव दुंदुभी 
वाजविती गगनीं । आला चापपाणी? सिद्धाश्रमा ॥३५॥। जैसे वर्षाकाळीं गंगेचे पूर । तैसे चहूंकडून धांवती 
क्रषीश्वर । समस्तांसी बंदोनि रघुवीर । भेटता जाहला ते काळीं ॥३६॥ यज्ञमंडप शास्त्रप्रमाण । कुंड 
वेदिका भूमि साधोन । चारही द्वारें अष्टकोन । करिती साधन विप्र तेव्हां ॥३७।। सकळ सामग्री सिद्ध 
करून । आरंभिला महायज्ञ । श्रीरामासी म्हणे गाधिनंदन । मखरक्षण करीं आतां ॥३८॥ तुवां ताटिका 
वधिली हा समाचार । ऐकोन धांवतील रजनीचर । मारीच सुबाहु भयंकर । प्रळय थोर करितील ।॥३९॥ 
यालागीं नरवीरपंचानना* । सांभाळीं चहूंकडे रघुनंदना । परम कपटी राक्षस जाणा । पर्वतशिळा 
टाकितील ।।४०॥। श्रीराम म्हणे महाक्रषी । तुम्हीं चिंता न करावी मानसीं । शिक्षा लावीन कृतांतासी । 
विघ्ने करू आलिया ॥४१॥ ऐकोनि श्रीरामाचे वचन । उल्हासलें ऋषीचें मन । मग दीक्षाग्रहणें गाधिनंदन । 
आरंभ करी यज्ञासी ।४२॥। जैसे चंद्र वेष्टित तारागण । कीं मित्राभोंवती जैसे किरण । तैसा ऋषिवेष्टित 
गाधिनंदन । कुंडासमीप विराजे ॥४३। ओंकारासहित स्वाहाकार । अवदानें* टाकिती सत्वर । उठला 
मंत्रांचा गजर । वषट्कारघोष पैं ॥४४॥ तों अस्ता गेला वासरमणी । दोन प्रहर जाहली रजनी । 
पिशिताशन^ आले धांबोनी । ताटिकेच्या कैवारें ॥४५॥ बीस कोटी रजनीचर । मुख्य मारीच सुबाहु 
असुर । सिद्धाश्रमासमीप सत्वर । हांक फोडीत पातले ॥४६॥ हांक ऐकोनि दारुण । भयभीत जाहले 
ब्राह्मण । गळती हातींचीं अवदानें । बदनीं बोबडी वळतसे ॥४७॥ म्हणती रक्षी रक्षी रघुनंदना । नरवीरश्रेष्ठा 
गोविप्रपाळणा* । श्रीराम म्हणे वो ब्राह्मणा । चिंता कांहीं न करावी ॥४८॥ तं एक म्हणे ब्राह्मण । रक्षणार 
राम आणि लक्ष्मण । पर्वताकार राक्षस संपूर्ण । वीस कोटी पातले ॥४९॥ एक द्वार हे दोघे रक्षिती । दुज्या 
द्वारे राक्षस संचरती* । आतां कैसीं होईल गती । पळावया निश्चिती ठाव नाहीं ॥५०॥ विश्वामित्र म्हणे 
स्वस्थ करा मन । मानव नव्हे रघुनंदन । पुराणपुरुष स्वस्थ करा मन । मानव नव्हे रघुनंदन । पुराणपुरुष आदिनारायण । राक्षस वधावया अवतरला ॥।५१॥ 


१. प्रलयकाळाच्या विजेसारखा २. राम ३. मनुष्यातील महावीरा ४. आहुती ५. राक्षस ६. गायी व ब्राह्मण यांचा पालक 


७. प्रवेश करतात 


दड ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तों पर्वत आणि पाषाण । यज्ञमंडपावरी पडती येऊन । हांक फोडिती दारुण । मग रघुनंदन काय करी ॥५२॥ 
कोदंड ओढून आकर्ण । सोडी बाणांपाठीं बाण । राक्षसांचीं शिरें कर चरण । तटतटां तुटताती ॥५३॥ 
राक्षस परम अतुर्बळी' । ज्यांहीं सुरांचे मुकुट पाडिले तळीं । हांक देती अंतराळीं । यज्ञमंडप वेढिला ।।५४॥ 
एक उडती अंबरीं' । प्रेते टाकिती यज्ञकुंडावरी । मग रघूत्तम अयोध्याविहारी । सर्वद्वारी व्यापला ।॥।५५॥ 
जिकडे तिकडे रघुनंदन । चारही द्वारे अष्ट कोन । अष्टदिशा व्यापोन । सोडी बाण श्रीराम ॥५६॥ 
मंडपाचिया कळसावरी । उभा राम कोदंडधारी । बाणांचा पर्जन्य तये अवसरीं । चहूंकडोनी पाडीतसे ॥५७॥ 
रामरूपे असंख्यात । यागमंडपाभोंवते वेष्टित । बाणांचे पूर वर्षत । संहार होत असुरांचा ॥५८॥ मंडपावर 
आणि खालतें । सर्व व्यापिले रघुनारथे । तीळ ठेवावयापुरतें । रामाविण रितें स्थळ नसे ॥५९॥ तूणीरांतूनिः 
किती निघती शर । शेषासी त्याचा न कळे पार । कीं लेखकापासूनि अक्षर । किती निघती कळेना ।॥६०॥ 
कीं मुखांतूनि शब्द निघती । त्यांची जैसी न होय गणती । कीं मेघधारा वर्षती । नाहीं गणती तयांची ।॥६१॥ 
कीं महाकवींची पद्यरचना । किती जाहली हें कळेना । कीं कुबेरभांडारींची गणना । कदा न कळे कोणातें 
॥६२॥ मेरुपाठारीं रत्नखाणी निश्चिती । त्यांतून रत्ने किती निघती । कीं पृथ्वीवरी तृणांकुर फुटती । नाहीं 
गणती तयांची ॥६३॥ कीं शास्त्रसंमते अनेकार्थ । असंख्य करिती निपुण पंडित । तैसा रामबाणांसी नाहीं 
अंत । तूणीर निश्चित रिता नोहे ॥६४॥ मेघ समुद्रजळ प्राशिता । परी तो रिता नोहे तत्त्वतां । कीं विष्णुमहिमा 
वर्णिता । न सरे सर्वथा कल्पांती ॥६५॥ तैसा उणा नोहेचि तूणीर । कोट्यनुकोटी निघती शर । करीत राक्षसांचा 
संहार । समरधीर* श्रीराम ॥६६॥ जैसी जाहलिया प्रभात । वृक्षींहूनि पक्षी उडती बहुत । तैसीं राक्षसशिरें 
अकस्मात । आकाशपरथे उसळती ॥६७।। वीस कोटी राक्षस देख । एकला राम अयोध्यानायक । परी ते 
मृगेद्रावरी जंबुक । अपार जैसे उठावले ॥६८॥ दंदशूक मिळोनी अपार । धरू आले खगेश्वर" । कीं 
प्रळयाग्नीवरी पतंगभार । विझवावया झेंपावती ॥६९॥ कीं बहुत मिळून खद्योत* । धरून आणूं म्हणती 
आदित्य । कीं शलभ* मिळोनि समस्त । महामेरु उचलू म्हणती ॥७०॥ एकलाचि परशुधर*। परी अवनी केली 
निर्वीर । एकले नृसिहे संभार । आटिले पूर्वी दैत्यांचे ॥७१॥ असो राक्षसशिरांच्या लाखोल्या । रामें भूलिंगासी* 
समर्पिल्या । मारीच सुबाहु ते वेळां । गदा घेऊन धांबिन्नले ॥७२॥ रामें काढिला निर्वाणबाण । ज्या शरमुखीं 
दैवत सूर्यनारायण । सुबाहुचा कंठ लक्षून । केलें संधान राघवं ॥७३॥ जैसा विहंगम वेगेंकरून । धांवे वृक्षाग्रीचें 
फळ लक्षून । तैसा सवेग गेला बाण । शिर उडविलें सुबाहूचें ॥७४॥ त्या बाणाचा पिसारा किंचित । 
मारीचास लागला अकस्मात । त्या शरवातें अद्भुत । मारीच उडोनि गेला पैं ॥७५॥ कीं खगेश्वराच्या 
पक्षफडत्कारी ° । अचळ उडोनि जाय दिगंतरीं । तैसा मारीच समुद्राभीतरी । जाऊनियां पडियेला ॥७६॥। परम 
होऊनियां भ्रमित । लंकेसी गेला धाकें पळत । वाटे पाठीसी लागला रघुनाथ । परतोनि पहात घडीघडी ।।७७॥ 
लंकेत राक्षस प्रवेशोन । राक्षसेंद्राते ' सांगे वर्तमान । म्हणे मानव नव्हे रघुनंदन । आदिपुरुष अवतरला ॥७८॥ 


१. महाबलिष्ठ २. आकाशात ३. भात्यातून ४. रणांगणात धैर्यवान ५. गरुड ६. काजवे ७. टोळ ८. परशुराम 
९. भूमिरूपी शिवपिंडीला १०. पंखांच्या फडफडण्याने ११. रावणाला 


अध्याय सातवा ६५ 


अवघा ऐकोन वृत्तांत । रावण दचकला मनांत । जैसा सुपर्णाचा' ऐकतां पुरुषार्थ । सर्प बहुत संतापती 
॥७९॥ कीं ऐकोन संतांचे स्तवन । मनांत कष्टी होय दुर्जन । कीं पतिव्रतेचा धर्म परिसोन । व्यभिचारिणी 
विटती पैं ॥८०॥ असो समस्त आटोनि रचनीचर' । सिद्धाश्रमीं रणरंगधीर । रणमंडळीं रघुवीर । एकला 
कैसा शोभला ॥८१॥ जैसे महाकल्पीं सर्व संहारे । मग एकलें परब्रह्म उरे । कीं समस्त लोपोनि नक्षत्रे । 
एकला दिनकर उगवे जैसा ॥८२॥ कीं शुक्तिवेगळें? मुक्ताफळ । दिसे जैसे परम तेजाळ । कीं प्रपंच 
त्यागोनि निर्मळ । योगीश्वर बिलसे जेवीं ॥८३॥। जैसी रात्र निरसतां उठती जन । तैसे यज्ञमंडपांतूनि उठती 
ब्राह्मण । भेटती रामास जाऊन । ब्रह्मानंदेकरोनियां ॥८४।। जठरीं अन्नपाक* होय वेगें । परी गर्भास ढका 
न लागे । कीं ज्ञानी वेष्टित तापत्रयभोगें* । परी अंतर न भंगे सर्वथा ॥८५॥ तैसे यज्ञमंडपासहित विप्र । 
रघूत्तमें रक्षिले साचार । पूर्ण जाहला मख समग्र । श्रीरघुवीरप्रतापे ॥८६॥ विश्वामित्रासी नावरे प्रेमा । म्हणे 
वत्सा माझिया श्रीरामा । सहस्रवदनास^ तुझा महिमा । न वर्णवेचि सर्वथा ॥८७। कौशिकासी म्हणती 
ऋषिजन । श्रीराममूर्ती धाकुटी सगुण । पर्वताकार राक्षस संहारून । कैसे क्षणमात्रें टाकिले ॥८८॥ 
विश्वामित्र हास्यवदन । ऋषींप्रति बोले वचन । म्हणे आदित्यमंडळ* दिसे लहान । परी पृथ्वीभरी प्रकाश 
॥८९॥ धाकुटा दिसे कलशोद्भव । उदरीं सांठविला जलार्णव । कीं वामनरूप धरी केशव । परी दोन पाऊलें 
ब्रह्मांड केले ॥९०॥ दिसे इंद्राचे वज्र लहान । परी पर्वताचें केलें चूर्ण । पंडितबुद्धी दिसे सान । परी 
आब्रह्मभुवनः व्यापिले ॥९१॥ तैसा श्रीराम धाकुटा दिसे तुम्हां । परी ब्रह्मादिकां नेणवे महिमा । 
पुराणपुरुष हा परमात्मा । भक्तरक्षणा अवतरला ॥९२॥ असो भूतावळी पातल्या तेथें । त्यांहीं भक्षिलीं 
राक्षसप्रेतें । यज्ञमंडपाभोंवतें । शुद्ध केलें भूमंडळ ॥९३॥ तों आलें मिथिलेश्वराचें पत्र । तें स्वयें वाची 
विश्वामित्र । सवें घेऊन समस्त विप्र । स्वयंवरालागीं येइंजे ॥९४॥ ते दिवशीं बहुत सोहळा । सिद्धाश्रमीं 
कौशिकें केला । ब्राह्मणभोजन जाहलिया सकळां । वस्त्रे अलंकार दिधले ॥९५॥ जेथे साहा श्रीराम 
आपण । तेथें कांहीं न दिसे अपूर्ण । बहुत दक्षिणा देऊनि ब्राह्मण । विश्वामित्रे संतोषविले ॥९६। असो 
जाहलिया रजनी । कौशिक निजला स्वशयनीं । पुढें रामलक्ष्मण घेउनी । सुखेंकरून पहुडला ॥९७।। 
साक्षात्‌ शेषनारायण । कौशिक निजला पुढें घेऊन । निद्रा नव्हें ते समाधि पूर्ण । उन्मनी आंवाळून टाकावी 
॥९८॥। हृदयीं न धरितां रघुनाथा । शेजे निजती जे तत्त्वतां । मज गमे ऐसें पाहतां । कीं पशूच केवळ 
पडियेले ॥९९॥ रामस्मरणेंविण भोजन । जैसें भस्मीं घातलें अवदान । तें यज्ञपुरुषासी न अर्पण । वृथा 
भोजन तैसें तें ॥।१००॥ रामप्राप्तीवरिण कर्म देख । नाशिती कुश मृत्तिका उदक । तरी ते पिशाच नर 
ओळख । भुलले मूर्ख जाणिजे ॥१॥ श्रीरामप्राप्तीविण ज्ञान । त्याचें नांव म्हणिजे अज्ञान । विद्या तेचि 
अविद्या पूर्ण । धर्म तो अधर्म जाणिजे ॥२॥ असो धन्य भाग्य कौशिकाचें । पुढें निधनः श्रीवैकुंठींचें । 
घेऊन पहुडला साचें । नाहीं चिंतेचे वास्तव्य ॥३॥ निद्रा लागली जों ऋषीस निश्चिती । तों जागे जाहले 
दोघे दाशरथी । श्रीराम म्हणे सौमित्राप्रती । परियेसीं एक जिवलगा ॥४। आम्ही कधीं जाऊं अयोध्येसी । 
पाहूं दशरथाचा बदनशशी'*। बोलतां श्रीरामाचे नेत्रांसी । अश्रु आले तेधवां ॥५॥। तों शयनीं'* जागा 
जाहला गाधिसुत । दोघांच्या ऐशा गोष्टी ऐकत । स्फुंदस्फुंदोनि बोले रघुनाथ । श्रीदशरथ देखो कधी ॥६॥ 


१. गरुडाचा २.राक्षस ३. शिंपीपेक्षा वेगळे ४. अन्न-पचन ५. त्रिविध तापाने त्रस्त ६. शेषाला ७. सूर्यबिंब ८. संपूर्ण 
ब्रह्मांड ९. बहुमोल ठेवा १०. मुखरूपी चन्द्र ११. झोपेतून 


1983 Shriramvijay_Section_3_1_Front 


६६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सकळ रायांचे मुगुट एकसरीं । नमस्कारिती ते अवसरीं । पडती दशरथाचे प्रपदावरी । किणीं' पडलीं चरणीं 
तेणें ॥७॥ ते चरण मी कधीं देखेन । दशरथाच्या पादुका घेऊन । दिव्यरत्नीं मंडित पूर्ण । मी उभा ठाकेन 
कधीं पुढें ॥८॥ जे अयोध्याप्रभूची? पट्टराणी । कौसल्या आमुची जननी । ते अत्यंत कृश होउनी । वाट 
पाहत असेल कीं ॥९॥ ऐसें विश्वामित्रें ऐकिलें । उठोनि रामासी हृदयीं धरिलें । म्हणे बा रे जनकाचें पत्र 
आलें । उदयिक जाऊं मिथिलेसी ॥११०॥ तेथें केवळ विजयश्री सीता । ते तुज माळ घालील रघुनाथा । 
कौसल्येसहित दशरथा । तेथेंचि तुज भेटबीन ॥११॥ तूं जगद्गुरु श्रीरामचंद्र । दाविसी लौकिक लीलाचरित्र । 
असो उदयाचळीं प्रकटलें रविचक्र । विप्र सारिती नित्यनेम ॥१२॥ घेऊन ऋषीश्वरांचे संभार । श्रीराम 
आणि सौमित्र । निघता जाहला विश्वामित्र । मिथिलापंथे ते काळीं ॥१३। चरणचालीं ऋषी चालती । 
म्हणोनि रथ टाकोनि रघुपती । चरणीं चालतां जगती । धन्य जाहलें म्हणतसे ॥१४॥ दोन्ही बाहीं 
विश्वामित्र आणि सौमित्र । मध्यें जगद्रंद्य राजीवनेत्र । तो घनश्याम चारुगात्रः । कैसा शोभला ते काळीं 
॥१५॥ पूर्वी मंथावया क्षीरसागर । निघाला जेव्हां क्षीराब्धिजावर* । तेव्हां ब्रह्मा आणि उमावर । जेवीं 
दोन्ही भागीं शोभले ॥१६॥ कीं शशिमंडळ दोहींकडे लखलखित । शोभती भूगुतनय* अंगिरासुत* । कीं 
शंख चक्र विराजत । श्रीविष्णूच्या दोन्ही भागीं ॥१७। असो ऐसा चालतां रघुनाथ । ऋषी आपुलाले 
आश्रम दावित । ठायीं ठायीं बैसवूनि रघुनाथ । पूजा करिती आदरें ॥१८॥। समस्तांचा करीत उद्धार । पुढे 
चालत जगदुद्धार । तों पुढें प्रचंड शिळा दुर्धर । दृष्टी देखिली राघवे ॥१९॥ तों श्रीरामचरणरज ते वेळे । 
वायुसंगे पुढें धांविन्नले । शिळेवरी जाऊन पडले । नवल वर्तलें अद्भुत ॥१२०॥ अहल्येसी लाविला चरण । 
ऐसी कथा वर्णिती कविजन । तरी अहल्या ब्रह्मकन्या पूर्ण । गौतमाची निजपत्नी ॥२१॥ ब्राह्मणपत्नी* 
ते महासती । तियेतें पाय लावील रघुपती । हें न घडे कल्पांतीं । बरवें संतीं विचारिजे ॥२२॥ असो 
चरणरजेंचि ते वेळां । कांपों लागली प्रचंड शिळा । विश्वामित्राप्रति घनसांवळा* । पुसता जाहला वृत्तांत 
॥२३॥ म्हणे ऋषि हें नवल वर्तत । थरथरां शिळा कांपत । जैसा चंद्रोदय हळुहळू होत । तैसी शिळा 
दिव्यरूप होय ॥२४।। परम शोभती विट्टुमाधर* । जे चंपकवर्ण सुकुमार । उर्वशी रंभा म्हणती सुंदर । परी 
इजवरोनि ओंबाळिजे ॥२५॥ मस्तकींचे रुळती कबरीभार'” । वल्कले वेष्टित सुंदर । मज वाटतें इंद्रादि 
सुरवर । इचे पोटीं जन्मले ।॥।२६॥ कीं हे आदिभवानी साचार । आम्हांस आली हो समोर । कीं हे कोणी 
ऋषिपत्नी सुंदर । निद्रा घेऊन उठली पैं ॥२७॥। कीं पडली होती मूर्च्छा येउनी । कीं निघाली पाताळाहुनी। 
कोणीं टाकिली बधोनी । प्राण येऊन उठली आतां ॥२८॥ कीं कोणी केलें शासन । बैसली होती रुसोन । 
कीं तुमची तपश्चर्या संपूर्ण । येणें रूपें आकारली ॥२९॥ मग विश्वामित्र म्हणे राजीवनेत्रा । हे ब्रह्मकन्या 
परम पवित्रा । पतीने शापितां मदनारिमित्रा''। शिळारूप जाहली हे॥१३०॥ श्रीराम म्हणे महाक्रषी । अहल्या 
शिळा जाहली कैसी । तो वृत्तांत मजपाशी । कृपा करोनि सांगिजे ॥३१॥ ऋषि म्हणे विरिंचीनें * ब्रह्मांड 
रचिलें । चित्र विचित्ररूप विस्तारिले । सकळांमाजी विशेष केलें । अहल्येचें स्वरूप पैं ॥३२॥ देखोन 


१. वण २. दशरथाची ३. सुंदर अवयव असलेला ४. विष्णू ५. शुक्र ६. बृहस्पती ७. गौतम ऋषीची पत्नी ८. श्रीराम 
९. लाल ओठ १०. केशपाश ११. ब्रह्मदेवाची मुलगी १२. हे रामा १३. ब्रह्मदेव 


1983 Shriramvijay_Section_3_1_Back 


अध्याय सातवा ६७ 


oo 
ब्रह्मा बोले मानसींचा पण । दों प्रहरांत पृथ्वीची प्रदक्षिण । करून येईल पुढे पूर्ण । त्यासी देईन हे अहल्या 
॥३४॥ ऐकोनि ऐसिया पणासी । धांवों लागले देव ऋषी । यक्ष गंधर्व तापसी । पृथ्वीप्रदक्षिणेसी चालिले 
॥३५॥ यांत अवध्यांपुढें अमरपती! । ऐरावतारूढ धांवे शीघ्रगती । इतर लोकपाळही धांवती । वाहनीं 
बैसोनि आपुलाल्या ॥३६।। एक ऊर्ध्वपंथे वेगें जाती । एक समीरगती' धावती । एक मार्गी अडखळून 
पडती । सर्वेचि पळती उठोनियां ।।३७॥ तंव इकडे गौतम मुनी । जान्हवीजीवनी? स्नान करूनी । बाहेर 
येतां नयनीं । द्विमुखी" कपिला देखिली ॥३८॥ तंब गायत्रीमंत्र जपोन । विधियुक्त केल्या प्रदक्षिणा तीन । 
नित्यकर्म अनुष्ठान । गौतमें केलें सावकाश ॥३९॥सत्यलोकास आला परतोन । ज्ञानीं पाहे कमलासन" । 
तों पृथ्वीप्रदक्षिणा तीन । करोनी आला गौतमी मुनी ॥१४०॥। विधि म्हणे धन्य जाहलें । अहल्येचें भाग्य 
फळासि आलें । तत्काळ दोघांसी लग्न लाविलें । यथाविधि पाणिग्रहण ॥४१॥ तों अवघियांपुढें अमरपती । 
धांवत आला शीघ्रगती । वधूवरें देखोनि चित्ती । परम क्रोध संचरला । ।४२॥ विरिंचीस म्हणे सहस्रनयन । 
वृद्धास केले कन्यादान । तूं असत्यनाथ* पूर्ण । कळों आलें येथोनि आम्हां ॥४३॥ स््ष्टा* म्हणे 
वज्रधरासी” । मज असत्य तूं किमर्थ म्हणसी । येणें तीन प्रदक्षिणा केल्या पृथ्वीसी । पाहें मानसीं 
विचारूनी ॥४४॥ विचार न करितां बोले वचन । सज्जनासी ठेवी नसतें दूषण । वेदवाणी मानी अप्रमाण । 
शतमूर्खांहूनि मूर्ख तो ॥४५॥ असो इद्रे द्वेष धरूनि मानसीं । म्हणे एक वेळ भोगीन अहल्येसी । परतोन 
गेला स्वस्थानासी । खेद अत्यंत पावोनियां ॥४६।॥। घेऊनिया अहल्येसी । गौतम आला निजाश्रमासी । 
बहुत क्रमिलें कालासी । परी इंद्र अहर्निशी जपतसे ॥४७॥ तंव आलें सूर्यग्रहण । गौतम अहल्या स्नान 
करून । ऋषि ध्यानीं बसला तल्लीन । अहल्या परतोन घरा आली ॥४८॥ ब्रह्मकन्या एकली गृहांत । 
जाणोनि शक्र आला धांवत । गौतमाचा वेष धरीत । सतीलागीं भोगावया ॥४९।। कपाटः देवोन गृहांतरीं । 
आंत बैसली ब्रह्मकुमारी'* । तों हा कपटवेषधारी । येऊन द्वारीं उभा ठाके ॥१५०॥ म्हणे अहल्ये धांव धांब 
झडकरी । म्हणोन आंग टाकिले धरणीबरी । येरी धांबोन आली द्वारीं । हृदयीं धरी तयातें ।॥५१।। कापट्य 
नेणे महासती । हृदयीं निर्मळ जैसी भागीरथी । परम खेद करी चित्तीं । नयनीं वाहत अश्रुपात ॥५२॥ 
अहल्येनें वेगें उचलिला । नेऊन मंचकावरी पहुडविला । म्हणे प्रिये प्राण चालला । अंगसंग देई वेगें ॥॥५३॥ 
येरी म्हणे स्वामी आजि ग्रहण । माध्यान्हास आला चंडकिरण'! । महाराज तुम्ही शास्त्रज्ञ पूर्ण । 
विचारून पाहावें ॥५४॥ येरू म्हणे तुज शास्त्रासीं काय कारण । माझें वचन तुज प्रमाण । तंब ते 
सतीशिरोरत्न'' । अवश्य म्हणे ते काळीं ॥५५॥ अहल्या इंद्र दोघांजणीं । शयन केलें एके शयनीं । तंब 
गौतम नित्यनेम सारूनी । आश्रमासी पातला ॥५६॥ म्हणे अहल्ये उघडीं वो द्वार । येरी घाबरी सांवरी 
वस्त्र । म्हणे तूं कोण रे दुराचार । तो म्हणे अमरेंद्र * जाण मी ॥५७॥ म्हणे रे अपवित्रा काय केलें । 
श्रोतियाचें?* पात्र कां स्पर्शिलें । तुझें थोरपण दग्ध झालें । कर्म केलें विपरीत ॥५८॥ रति जाहली कीं 
परिपूर्ण । वेगीं जाय तूं येथून । मग अहल्या कपाट'* उघडी धांवोन । तंव गौतम दृष्टी देखिला ।॥।५९॥ 


१. इन्द्र २. वायुवेगाने ३. गंगेच्या पाण्यात ४. प्रसूत होत असणारी ५. ब्रह्मदेव ६ सत्यलोकाचा अधिपती नसून असत्य 
बोलणारा ७. ब्रह्मदेव ८. इन्द्राला ९. कडी लावून १०. ब्रह्मदेवाची मुलगी अहल्या ११. सूर्य १२. सतींमध्ये श्रेष्ठ 
१३. इंद्र १४. याज्ञिकाचे १५. द्वार 


1983 Shriramvijay_Section_3_2_Front 


६८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


अहल्येस ऋषि कैसा भासला । कीं कल्पांतींचा सूर्य प्रगटला । की अपर्णावर' कोपला । तृतीय नेत्र 
उघडोनियां ॥१६०॥। तों इंद्र पळतां शापिलें वेगें । तुझें अंगीं होतील सहस्र भगे । नपुंसक होऊन वागें । 
परद्वारिया* पतिता तूं ॥६१॥ तंब ते अहल्या कामिनी । थरथरां कांपे क्रषीस देखोनी । जैसी महावातें 
कमळिणी । उलथोन पडों पाहे कीं ॥६२॥ ग्रहणीं काळवंडे वासरमणी । तैसी मुखींची कळा गेली 
उतरोनी । परम कोपायमान मुनी । अहल्येसि शापीत ॥६३॥ हो तुझें शरीर शिळावत । जड होऊन पडो 
अरण्यांत । साठ सहस्रवर्षेपर्यंत । राहे मूर्च्छित होऊनियां ॥६४। शाप ऐकतांच लवलाहे । धांवोनि धरी 
ऋषीचे पाये । म्हणे महाराजा विचारूनि पाहें । कापट्ये केलें चांडाळें ॥६५॥ जाणोनियां पाकशासन*। 
जरी म्यां दिधले असेल भोगदान । तरी माझें शरीर हो शतचूर्ण । ठकविलें पूर्ण पतितानें ॥६६।। ऋषी 
म्हणे तुवां जाणोन । शापिला नाही पाकशासन । रति झाली कीं परिपूर्ण । जाय म्हणोन बोललीस ।॥।६७॥ 
येरी म्हणे नेणोनि घडलें पाप । मज उपजला पश्चात्ताप । तपोनिधि पुण्यरूप । देई उश्शाप सर्वथा ॥६८॥ 
अहल्या परम दीनवदन । नेत्री वाहे अश्रुजीवन । द्रवलें गौतमाचे मन । काय वचन बोलिला ॥६९॥। म्हणे 
रविकुळीं अवतरेल नारायण । कौसल्यात्मज रघुनंदन । त्याच्या पदरजप्रतापेंकरून* । उद्धरोन मज 
पावसी ॥१७०॥ आतां होई तूं चंडशिळा । जड पाषाण परम सबळा । वचन ऐकतांचि तत्काळा । अहल्या 
मूर्च्छित पडियेली ॥७१॥ शरीर पडलें अचेतन । अंग सर्व जाहलें पाषाण । केश नेत्र नासिका स्तन । 
जाहलें कठिनरूप तेव्हां ॥७२॥ प्राण गोळा होऊनि समस्त । आकर्षोनि राहिली गुप्त । गौतम आपुले दृष्टी 
पाहत । पाषाणवत अहल्या ॥७३।। मग आठवूनि अहल्येचे गुण । गौतमासी आलें रुदन । म्हणे अहल्येऐसें 
गुणनिधान" । कैसें टाकून जाऊं मी ॥७४॥। तीस नेणोन घडलें पाप । म्यां तर दिधला दीर्घ शाप । आतां 
करावया जाईन तप । इजसमीप कोणी नाहीं ॥७५॥ येथें सर्प व्याघ्रादि जीवजाती । ईस शिळा देखोनि 
पीडा करिती । चंपककळिका अहल्या सती । परम खेद पावेल ॥७६। मग ऋषी शाप देत वनासी । जे 
जीवमात्र येतील अहल्येपाशीं । ते गतप्राण होतील निश्चयेसीं । कोणीं शिळेसी न पाहावें ॥७७॥ ऐसें 
ऐकतां शापवचन । एक वृक्ष वेगळे करून । पिपीलिकादि गज व्याघ्र संपूर्ण । गेले पळून ते काळीं ॥७८॥ 
मग महाकऋषि गौतम । सतीचा खेद करी परम । पावला तो बद्रिकाश्रम । अनुष्ठान करीत बैसला ॥७९॥ 
म्हणे कामें नाडिला पाकशासन । मज क्रोधे नागविलें पूर्ण । इंद्र अहल्येसी शापितां जाण । तपक्षय 
जाहला ॥१८०॥। इकडे इंद्र मयूर होऊन अरण्यांत । अनुतापें हिंडे रुदन करीत । मग समस्त देवीं 
अमरनाथ*। गौतमापारशी आणला ॥।८१॥ सुरवरीं“ बहुत प्रार्थून । केलें गौतमाचे समाधान । गौतम बोले 
प्रसन्नवदन । सहस्रनयन' तूं होशील ॥८२॥ शक्र सहस्रनेत्र जाहला । निजपदा तत्काळ पावला । तैंपासोन 
हे अहल्या शिळा । आजवरी जाहली होती ॥८३॥ रामा तुझे पडतां चरणरज । अहल्या दिव्यरूप'” 
जाहली सहज । श्रीरामा पहावया तुज । सजीव सतेज जाहली ॥८४।। कौशिके सांगतां हें पूर्वकथन । 
आश्चर्य करी रघुनंदन । कौशिकासी प्रतिवचन । काय बोलता जाहला ॥८५॥ म्यां काय केलें असे 
ला ता हा का । ला हा 


१. भगवान शंकर २. योनिचिन्हे ३. व्यभिचारी ४. इंद्र ५. पायाच्या धुळीच्या प्रभावाने ६. सद्गुणांचे आश्रयस्थान 
७. इद्र ८. सर्व देवांनी ९. इंद्र १०. मूळ स्वरूपाला 


अध्याय सातवा 


असो रघुवीर ते काळीं । क्रषिसहित आला तियेजवळी 


॥८७॥ मस्तकींचे मोकळे कबरीभार । सांबरोनि 
विधिसुता* समोर पातली ।।८८।। जो दशरथाचा महत्पुण्यमेरु 


जगदुरु । अहल्येने देखिला ॥८९॥। जो मृडानीपति-हदयरत्न* । जो इद्रादिदेवांचें देवतार्चन । जो 
०॥ जे सनकादिकांची आराध्यमूर्ती । चारी* साही* 
चित्तीं न समाये ॥९१॥ अष्टभावें दाटोन ब्रह्मकन्या । 
। माते ऊठ झडकरी ॥९२॥ ऐसे ऐकतां तें वेळीं । 

वसतकाळीं । तैसी स्तवन करीतसे ॥९३॥ म्हणे जय जय 

रामा करुणा-समुद्रा । हे दशरथे प्रतापरुद्रा । हे जगदुरो श्रीरामचंद्रा । मज चकोरालागीं उदय तुझा ॥९४॥ 
हे राघवा पुराणपुरुषा । हे जगत्पालका अनंतवेषा । हे कौसल्यात्मजा चंडांशा“। निरसली निशा तव उदयीं 
॥९५॥ हे विद्ठज्जनमानसरंजना । हे ताटिकांतका नरवीरपंचानना । तुझ्या नामप्रतापाची ऐकतां गर्जना । 
पापवारणा' संहार ॥९६॥ श्रीरामा तूं भवरोगवैद्य सुजाण । मात्राः* देऊन निजचरणरेणः? । दोषक्षयरोग 
दवडोन । अक्षय केलें मजलागी ॥९७॥ साठ सहस्रवर्षेपर्यंत । अहदेहभूतें!' झडपिलें यथार्थ । तूं पंचाक्षरी 
येतां रघुनाथ । भूतें समस्त पळाली ।।९८ ॥ साठ सहस्र वर्षेबरी । जळतां चिंतेच्या वणव्याभीतरी । तूं मेघ 
वर्षतां झडकरी । आजि पूर्ण निबाल्ये ॥९९॥। माझ्या कुरळकेशेकरून । राघवा झाडीन तुझे चरण । 
तुजवरून ओंवाळून । काया टाकीन माझी हे ॥२००॥ असो गौतम पाहे ज्ञानी । तों उद्धरली आपुली 
कामिनी । तत्काळ उभा ठाकला येऊनी । बंदी चापपाणी तयातें ॥१॥ श्रीराम उगवतां दिनमणी । हीं 
चक्रवाके मिळालीं दोन्ही । असो सकळ ऋषि मिळोनी । शेस भरिती उभयतांची ॥२॥ अहल्या म्हणे हो 
श्रीरामा । तुज अनंत कल्याण हो सर्वोत्तमा । हिमनगजामातुमनविश्रामाः* । पूर्णब्रह्म परात्परा ।॥।३॥। 
श्रीरामा सीता स्वयंबरीं । तुजचि प्राप्त होईल ते नोवरी । तुजवांचोनि आणिकास न वरी । तुजचि वरी 
निर्धारे ॥४॥ अहल्या गौतम दोघांजणीं । निजाश्रमीं पूजिला चापपाणी । पुढें श्रीराम आज्ञा घेउनी । 
मिथिलेजवळी पातले ।।५।॥। शतानंद पुत्र अहल्येचा । तो होय पुरोहित जनकाचा । संग धरोनि श्रीरामाचा। 
तो निघाला ते वेळीं ॥६॥ मिथिलेबाहेर उपवनांत । ऋषीसहित राहिला रघुनाथ । तों नगरांतून आली 
मात । स्वयंवरपणाची'* तेधवां ॥७॥। उमाकांताचें'* चाप दारुण । त्यास जो बळिया वाहील गुण! । 
त्यास जानकीपाणिग्रहण । हाचि पण स्वयंबरीं ॥८॥ श्रीराम म्हणे विश्वामित्रासी । जानकी जन्म पावली 
कैसी । पण केला धनुष्यासी । तरी तें चाप कोणाचें ॥९॥ कौशिक सांगे पूर्वकथन । पूर्वी राजा पद्माक्ष 
जाण । तेणें कमला करून प्रसन्न । हेंचि वरदान मागितलें ॥२१०॥ कन्या होऊन घरीं । खेळे माझिये 
अंकावरी । मग ते वैकुंठपतीची * अंतुरी “ । काय बोले तेधवां ॥११॥ मी येतां तुझिया मंदिरा । बरें तुज 
नव्हे नृपवरा । नसतीं विघ्ने येतील घरा । विचार बरवा नव्हे हा ॥१२॥ नृप म्हणे निश्चये माझे अंतरीं । 
माते तूं होय माझी कुमरी । इंदिरा म्हणे स्वामी मुरारी । तया आधीन मी असें ॥१३॥ मग प्रसन्न करून 
श्रीधर । राजा पद्माक्ष मागे वर । मज कन्या रमा देई साचार । ऐकतां मुरहर हांसिन्नला ॥१४॥ 


आ NNN, ९ 


१. अंबाडा २. ब्रह्मदेवाची मुलगी ३. महान पुण्याचा पर्वत ४. लावण्यरूपी अमृताचा सागर ५. शंकराच्या हृदयात 
नामरूपाने बसणारा ६. वेद ७. सहा दर्शने ८. सूर्यासमान असणाऱ्या रामा ९. पापरूपी हत्ती १०. तुझ्या पायाची धूळ 
हीच मात्रा ११. पापरूपी क्षयरोग १२. मी देह आहे या भूताने १ Ro हिमालयाचा जावई शंकर, याच्या मनाला आराम 
देणारा राम १४. स्वयंवरासाठी जो पण नेमला होता त्याची १५. श्रीशंकराचे १६. दोरी लावील १७. श्रीविष्णूची १८. पत्नी 


७० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग मातुलिंग' फळ दिधले । तें राये घरीं नवमास ठेविलें । त्यांतून कन्यारत्न निघालें । तेज प्रकटलें 
असंभाव्य ॥१५॥। वाढतां वाढतां जाहली उपवर । तीस मागों येती बहुत वर । पद्माक्षासी सुख अपार । कन्या 
सुंदर देखोनि ॥१६।। ऋषिगण गंधर्व नृपवर । यक्ष चारण विद्याधर । एकवटले समग्र । पद्माक्षाचे मंदिरी ॥१७॥। 
म्हणे पण करीं एक लागवेगीं । कोप चढला पद्माक्षालागीं । म्हणे नभसुनीळता' जयाचे अंगी । त्यास कन्या 
देईन हे ॥ १८॥ ऐकोनि सर्वही कोपले । म्हणती काय रे मिथ्या बोले । एकसरिसे वीर खवळले । युद्ध मांडले 
असंभाव्य ॥१९॥ अवध्यां राजयांसी एकला । पद्माक्ष सप्तदिन भांडला । शेवटीं सर्वी मिळोनि मारिला । 
पद्माक्षराव रणामाजी ॥२२०॥ तो पद्माक्षी ते वेळीं । अग्निकुंडीं गुप्त जाहली । पद्माक्षाची संपदा लुटिली । 
ग्राम विध्वंसूनि सर्व गेले ॥२१॥ तया ब्रह्मारण्यामाझारी । पद्माक्षी निघाली कुंडाबाहेरी । रावण विमानारूढ 
ते अवसरी । लावण्यसुंदरी देखिली ॥।२२॥ देखोन सौंदर्यरूपडें । रावणाची उडी पडे । येरी यज्ञकुंडामाजी 
दडे । रावणें कुंड विझविलें ॥२३॥ तेथे खणितां बहुत यत्नें । त्यासि सांपडलीं पांच रत्ने । घरा आणिली 
दशाननें\ । संदुकेमाजी ठेविलीं ॥२४।। मग एकांतींचें अवसरीं । रावण सांगे मंदोदरी । अमोल रत्ने 
पृथ्वीबरी । तुजलागीं सुंदरी आणिलीं ॥२५॥ धांबोनि मंदोदरी उचली पेटी । तंव न ढळेचि तये गोरटी । 
हांसोन दशवक्त्र शेवटीं । आपण उठे उचलावया ॥२६॥ तंव ती न ढळेचि विसां“ करीं“ । आश्चर्य झालें 
ते अवसरीं । प्रधान आणि मंदोदरी । पेटी उघडिती तेधवां ॥२७॥ तंव षण्मासांचें कन्यारत्न । देखता होय 
दशानन । मंदोदरी म्हणे हें विघ्न । राया घरासी आणिलें ॥२८॥ जो मायावरणावेगळा* । चैतन्यदेही* 
घनसांबळा । त्यासीच हे घालील माळा । इतरां ज्वाळा अग्नीची हे ॥२९॥ इनें निर्दाळिला पद्माक्ष नृपवर । 
बहुत रायांचा केला संहार । ही येथें असतां साचार । लंकापुर नुरेचि ॥२३०॥ दशानना हें परम विघ्न । 

इजसी आधीं बाहेर घालीं नेऊन । मग बोलाविले सेवकजन । संदूक मस्तकीं दीधली ॥।३१॥ पेटी उचलिली 
ते अवसरीं । हळूच आंतून शब्द करी । मी आणिक येईन लंकापुरीं । रावण सहपरिवारीं* वधावया ॥३२॥ 

ऐकोनियां ऐसें बचन । रावणाचें दचकले मन । म्हणे इचा आतां वध करीन । मयजा चरण धरी मग ॥।३३॥ 

चरणीं दृढ ठेवोनि माथा । म्हणे पुढील विघ्ने आतांचि कां आणितां । मग शांत केलें पौलस्तिसुता । 

सकळीं मिळूनि तेधवां ॥३४॥। रावण सांगे सेवकांसी । जनकराजा आहे मिथिलेसी । त्याचिया गांवावरी 
हे विवसी“ । धाडी नेऊन घाला रे ॥३५॥ मग रातोरातीं तत्काळीं । पेटी पुरिली मिथिलेजवळी । तें शेत 
कोणे एकेकाळीं । जनकें ब्राह्मणासी दीधलें ॥३६॥ पद्माक्ष नृप पूर्वीचा पूर्ण । पुन्हां अवतरला तो ब्राह्मण । 

राये बेदवक्ता* म्हणोन । क्षेत्रदान दीधलें ।। ३७॥। सुमुहूर्त पाहोनि सुंदर । ब्राह्मणे जुपिला नांगर । नांगरदांतीं'” 
परिकर । पेटी अकस्मात लागली ।॥।३८॥ ब्राह्मण सत्य सन्मार्गी । पेटी उचलिली लागवेगीं । मग दाखविली 
जनकालागीं । म्हणे राया ठेवणें घेई आपुलें ॥३९॥ राव म्हणे काय आहे भीतरी** । विप्र म्हणे मी नेणे 
निर्धारी । जनकराजा आश्चर्य करी । पेटी उघडिली तेधवां ॥२४०॥। भोंवते प्रधान पाहती सकळी । तों पांच 
वर्षांची कन्या देखिली । असंभाव्य*? प्रभा पडली । आश्चर्य वाटलें सकळिकां ॥४१। जनकास उपजला 
स्नेहो । म्हणे स्वामी हें कन्यारत्न मज द्या हो । ब्राह्मण म्हणे महाबाहो । तुझीच कन्या हे निधरिं ॥४२॥ 


१. महाळुंग फळ २. आकाशाप्रमाणे निळा रंग ३. रावणाने ४. वीस हातांनी ५. मायेच्या आवरणापलीकडचा 


६. चैतन्यरूप विष्णू ७. परिवारासह ८. जखीण ९. वेद जाणणारा १०. नांगराच्या फाळाला ११. निधान १२. आत 
१३. कल्पनातीत तेजस्वी १४. प्रेम 


अध्याय सातवा ७१ 
खख 


ऐसी ते जनकात्मजा सुंदर । सकळ सौदर्याचें माहेर । जनकरायासी सुख अपार । म्हणे इंदिरा साचार आली 
हे ॥४३॥ एकवीस वेळां निः क्षत्री । परशुरामें केली धरित्री । सहस्रार्जुन वधोनि क्षणमात्रीं । सूड घेतला 
रेणुकेचा ॥४४॥ त्र्यंबकधनुष्य! घेऊन हातीं । आला जनकाचे गृहाप्रती । षोडशोपचारे जनक नृपती । 
भार्गवरामासी' पूजीत ॥४५॥ भोजनासी बैसले गृहांतरीं । शिवधनुष्य ठेवूनि बाहेरी । तों जानकीनें ते 
अवसरीं । घोडें केले धनुष्याचें ॥४६।। परशुराम भोजन करूनी । सभेंत बैसला येवोनी । तो कोदंड न दिसे 
नयनीं । भार्गव मनीं क्षोभला ॥४७॥ म्हणे गजभारीरे न लोटे धनुष्य । त्याचा कोणीं केला अभिलाष । 
परशुराम आणि मिथिलेश । द्वाराबाहेर जों आले ॥४८॥ तों कोदंडाचें घोडे करूनी । झ्यां झ्यां म्हणोनि 
ओढी मेदिनी । परशुरामें तें देखोनी । अंगुळी बदनीं घातली ॥४९॥ पिता देखोनि जनकबाळी । कोदंड 
सांडोनियां पळाली । धनुष्य पडलें ते स्थळीं । तें न ढळेचि कवणाते ॥२५०॥ वीर लाविले प्रचंड । परी 
नुचलेचि कोदंड । भार्गव म्हणे हें वितंड' । सीतेवेगळे उचलेना ।५१॥ मग जनक म्हणे कुमारी । मागुती 
चापाचें घोडें करीं। सीतेने बैसोनि झडकरी । पूर्वस्थळासी आणिलें ॥५२॥ मग बोले फरशधर" । आमचें 
अवतारकृत्य जाहले समग्र । मग तेथें धनुष्य ठेवून साचार । जनकाप्रति बोलतसे ।।५३। आतां राया हाचि 
पण । जो या धनुष्या वाहील गुण । त्यासी सीतेसीं पाणिग्रहण! । हैं तू जाण मिथिलेशा ॥५४॥। ऐसें 
सांगोन जनकासी । भार्गव“ गेला बदरिकाश्रमासी । विश्वामित्र सांगे श्रीरामासी । पूर्वकथा ऐसी हे ॥५५॥ 
कौशिक" म्हणे श्रीरामा ऐके । तुझें चरित्र तुज ठाउकें । परी बोलविसी आमुच्या मुखें । जाणोनियां सर्वही 
॥५६॥ श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । पुढें अष्टमाध्यायी सीतास्वयंवर । रामाची विजयश्री साचार । त्याविण 
आणिका न वरीच ॥।५७॥। ब्रह्मानंदा रघुवीरा । कमलोद्भवजनका श्रीधरवरा । पुराणपुरुषा परात्परा । अक्षय 
कीर्तन“ दे तुझें ॥५८॥ स्वस्ति श्रीरामबिजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत श्रोते 
चतुर । सप्तमाध्याय गोड हा ॥२५९॥ ॥ श्रीरामचंद्रापर्णमस्तु ॥ ॥ ओव्या २५९ ॥ 


॥ अध्याय सातवा समाप्त ॥। 


१. शिवधनुष्य २. परशुरामाला ३. हत्तींच्या समुदायाला ४. प्रचंड ५. श्री परशुराम ६. विवाह ७. विश्वामित्र ऋषी 
८. भक्ती 


॥ अध्याय आठवा ॥ 


राम - सीता - विवाह 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः । धन्य धन्य तुम्ही संतसज्जन । राममहिमार्णवींचेः मीन । 
त्यांतील अनुभवमुक्ते' पूर्ण । दृश्यमान सर्व तुम्ही ॥१॥। राजभांडारींची रत्ने बहुत । तीं भांडारियासी ठाउकीं 
समस्त । कीं मित्रप्रभेचा' अंत अद्भुत । अरुण एक जाणे पैं ॥२॥ कीं पृथ्वीचे किती वजन । हैं भोगींद्र 
जाणे संपूर्ण । कीं आकाशाचे थोरपण । एक प्रभंजन जाणतसे ॥३॥ कवीची पद्यरचना किती । हे एक 
जाणे सरस्वती । चंद्रामृत* वानिजे बहुतीं । परी महिमा जाणती चकोर ॥४॥ कीं प्रेमळ कळा गोड बहुत । 
हें एक जाणती भोळे भक्त । कीं श्रीरामकथेचा प्रांत" । वाल्मीक मुनि जाणतसे ॥५॥ रामनामाचा महिमा 
अद्‌भुत । एक जाणे कैलासनाथ । कीं चरणरजाचा प्रताप बहुत । विरिंचितनया* जाणे पैं ॥६॥ म्हणोन 
कथा हे गोड बहुत । येथींचा सुरस सेविती संत । असो सप्तमाध्यायीं गतकथार्थ । राम मिथिलेसमीप 
राहिला ॥७॥। देशोदेशींचे जे कां नृप । त्यांसी मूळ धाडी मिथिलाधिप । पृतनेसहित* अमूप । राजे लवलाही 
पातले ॥।८॥ मूळ धाडिलें दशरथा । परी तो न येचि सर्वथा । कौशिक घेऊन गेला रघुनाथा । वियोगव्यथा 
थोर त्यासी ॥९॥ माझे कुमार दोघे जण । कौशिक गेला असे घेऊन । माझिया श्रीरामाचे वदन । कैं मी 
देखेन पूढती ॥१०॥ या वियोगानळेंकरून“ । श्रावणारि! आहाळे रात्रंदिन । मिथिलेसी न यावया पूर्ण । 
हेंचि कारण जाणिजे ॥११॥ इकडे ऋषींसहित कौशिक । आला ऐकोन राव जनक । नगराबाहेर 
तात्काळिक । सामोरा आला समारंभें ॥१२॥। मूर्तिमंत सूर्यनारायण । ऐसा एक एक दिव्य ब्राह्मण । देखतां 
जनकें लोटांगण । समस्तांसी घातलें ॥१३।। जनक म्हणे भाग्य अद्‌भुत । जें घरा आले साधुसंत । आजि 
मी जाहालों पुनीत । पूर्वपुण्य फळासी आलें ॥१४॥ नृप सादर पाहे विलोकून । म्हणे श्यामसुंदर दोघे जण । 

कौशिका हे कोणाचे कोण । सुकुमार सगुण!” आणिले ॥१५॥। कीं शशी आणि चंडकिरण । कीं वाचस्पति 

आणि सहस्र-नयन । कीं रमापति उमापति दोघे जण । सुवेष धरोनि पातले ॥१६॥ वारे यांचिया 

स्वरूपावरून । कोट्यानुकोटी मीनकेतन'* । टाकावे कुरवंडी करून । पाहतां मन उन्मन होय ।॥। १७) जनकासी 

म्हणे विश्वामित्र । हे राया दशरथाचे पुत्र । यांचें वर्णावया चरित्र । सहस्रवक्त्रा शक्ति नोहे ॥१८॥। येणें मार्गी 

ताटिका वधून । सिद्धीस पावविला माझा यज्ञ । वीस कोटी पिशिताशन । सुबाहुसहित मारिले ॥१९॥ मार्गी 
चरणरजेंकरूनी । उद्धरिली सरसिजोद्भवनंदिनी'* । हरकोदंडः? पहावें नयनीं । म्हणोनि येथे पातले ॥।२०॥ 

साक्षात्‌ शेषनारायण । राया तुवां न करितां प्रयत्न । घरा आले मूळेंविण । सभाग्य पूर्ण तूं एक ॥२१॥ 

अवचित जैसा निधि भेटला । चिंतामणि येऊन पुढें पडला । कीं कल्पद्रुम'* स्वयें आला । गृह शोधित दुर्बळाचें 

॥२२॥ कीं निद्रिताचे मुखांत । अकस्मात पडलें अमृत । कीं क्षुधितापुढें धांवत । क्षीरसिंधु पातला ॥२३॥ 


१. रामाचा महिमा हाच समुद्र, त्यातील मत्स्यरूपी संत २. अनुभवरूपी मोती ३. सूर्याच्या तेजाचा ४. चांदणेरूपी अमृत 


५. विस्तार ६. अहल्या ७. सैन्यासह ८. वियोगरूपी अग्नीने ९. दशरथ १०. सद्गुणी ११. मदन १२. ब्रह्मकन्या अहिल्या 
१३. शिवधनुष्य १४. कल्पतरू 


अध्याय आठवा ७३ 


कीं शास्त्राभ्यासावांचून । भाग्ये जाहले अपरोक्षज्ञान' । कीं मृत्तिका खणितां निधान । अकस्मात लागलें 
॥२४॥ जे भाग्योदयें होय नृपती । तरी घरींच्या दासी सिद्धि होती । कल्पिलें फळ तत्काळ देती । आंगणींचे 
वृक्ष जे कां ॥२५॥ हातीं कांचमणि धरितां । तो चिंतामणि होय तत्त्वतां । तृणगृहे' क्षण न लागतां । 
सुवर्णमंदिरें पैं होती ॥२६॥ खडाणारे गाई दुभती । वैरी तेचि मित्र होती । विशेष प्रकाशे निजमती । राजे 
पूजिती येऊनि घरा ॥२७॥ समयोचित होय स्फूर्ती । दिगंतरा जाय कीर्ति । पदोपदीं निश्चितीं । यश जोडे 
तयातें ॥२८। असो जनकासी म्हणे विश्वामित्र। तुझा आजि उदय पावला भाग्यमित्र। घरासी आला 
स्मरारिमित्र। सकळ अमित्रां" त्रासक जो॥२९॥ जनके करूनि बहुत आदर। विश्वामित्र श्रीराम सौमित्र । 
निजसभेसी आणोनि सत्वर । मान देऊन बैसबिले ।।३०॥ देशोदेशींचे नृपती । राम पाहोनि आश्चर्य करिती । 
सीता द्यावी हो याप्रती । नोबरा रघुपति साजिरा ॥३१।। एक म्हणती स्वयंबरीं केला पण । भार्गवचापासी“ 
चढवावा गुण । हैं कार्य परम कठिण । रामास केवीं आकळे ॥३२॥ मनांत म्हणे जनक नृपवर । जरी 
जांवयी होईल रघुवीर । तरी माझ्या भाग्यास नाहीं पार । परी पण दुर्धर पुढें असे ॥३३॥ तंव तया 
मंडपांगणीं । परम चपळ तरुण वारणी$ । बरी दिव्य चंवरडोल* जडितरत्नीं । झळकतसे अत्यंत ॥३४॥ 
त्यामाजी बैसली जनकबाळा । हातीं घेऊनिया दिव्य माळा । विलोकीत सकळ भूपाळां । ऋषिवृंदासहित 
पै ॥३५॥ जवळी सख्या सकळ असती । श्वेत चामरें वरी ढाळिती । एक क्षणाक्षणां शृंगार सांवरिती । 
विडे देती एक तेथें ॥३६॥ जे त्रिभुवनपतीची मुख्य राणी । आदिमाया प्रणवरूपिणी । जे इच्छामात्रेकरूनी । 
ब्रह्मांड हें घडीमोडी ॥३७॥। ब्रह्मादिक बाळें आज्ञेंत । आपुले निजगर्भी पाळित । तिचें स्वरूपलावण्य 
अद्भुत । कवणालागीं न वर्णवे ॥३८॥ अनंत शक्ति कर जोडून । जिच्यापुढें ठाकती येऊन । जिनें 
आदिपुरुषासि जागें करून । सगुणत्वासी आणिला ॥३९॥ या ब्रह्मांडमंडपामाझारी“ । जनकात्मजेऐसी 
सुंदरी । उपमा द्यावया दुसरी । कोणे अवतारी नसेचि ॥४०॥ जैसें जांबूनदसुवर्ण* तप्त । तैसें सर्वांग दिव्य 
विराजित । आकर्ण नेत्र विकसित । मुखमृगांकः न वर्णवेचि ॥४१।। मुखीं झळकती दंतपंक्ती । बोलतां 
जिकडे पडे दीप्ती । पाषाण ते पद्मरागः? होती । वाटे रत्ने विखुरती बोलतां ॥४२॥। जानकीचे अंगींचा 
सुवास । भेदोन जाय महदाकाश । जिनें भुलविला आदिपुरुष । आपुल्या स्वरूपे करूनिया ।।४३।। पाय 
ठेवितां धरणीं । पदमुद्रा'' उमटती जे स्थानीं । तेथें बसंत आपण येऊनी । लोळत भुलोनि सुवासा ॥४४॥ 
चंद्रसूर्याच्या गाळिल्या ज्योती । तैसीं कर्णपुष्पे'* अत्यंत झळकती । कर्णीं मुक्तर्घोस'* ढाळ देती । 
कृत्तिकापुंज जैसे कां ॥४५॥ आकर्णपर्यंत विशाळ नयन । माजी विलसे सोगियाचें अंजन । कपाळीं 
मृगमद" रेखिला पूर्ण । वरी बिजवरा झळकतसे ॥४६॥ शीत दाहकत्व सांडोनी । शशांक आणि 
वासरमणी । सदा विलसती दोन्ही । मुक्तजाळी गगनीं भगणे जैसीं ॥४७॥ विद्युत्प्राय दिव्यांबर । मुक्तलग 
चोळी शोभे विचित्र । वरी एकावळी मुक्ताहार । पदकीं अपार तेज फांके ॥४८॥ दशांगुळीं मुद्रिका 
यंत्राकार । वज्रचुडेमंडित* कर । कंठी पदक वरी हिरे थोर । जैसे दिनकर जडियेले ।॥४९॥ वांकी नूपुरे 
दिव्य चरणीं । रुणझुणती चालतां धरणी । जिचिया स्वरूपावरूनी । कोटि अनंग** ओंबाळिजे ॥५०॥ 
१. आत्मानुभूती २. गवताची १. आत्मानुभूती २. गवताची घरे ३. भाकड ४. शत्रूंना ५. परशुरामाच्या धनुष्याला ६. हत्तीण ७. अंबारी 2. अलो या 


९. तप्त सुवर्ण १०. मुखरूपी चन्द्र ११. रत्न १२. पायाच्या खुणा १३. कर्णफुले १४. मोत्यांच्या लडी १५. कस्तुरी 
१६. अभंग बांगड्यांनी सुशोभित १७. मदन 


डड ॥ श्रीरामविजय ॥ 
इ~~ 


असो ऐसी ते चित्कळा । सकळ सभा विलोकी डोळां । तों ऋषिपंक्तीमाजी घनसांवळा'* । परब्रह्मपुतळार 
देखिला ॥५१॥ विजयानामें सखीप्रती । सीता म्हणे पाहे ऋषिपंक्ती । त्यांमाजी बिलसे जी मूर्ती । माजी प्रीती 
जडली तेथें ॥५२॥ घनश्याम सुंदर रूपडे । देखतां कामाची मुरकुंडी* पडे' । सखे मज वर जरी ऐसा जोडे। 
तरीच धन्य मी संसारीं ॥५३॥ बहुत जन्मपर्यंत । तप केलें असेल जरी अत्यंत । तरीच हा मज होईल कांत । 
विजये निश्चित जाण पां ॥५४॥ नवस करूं कवणाप्रती । कोणती पावेल मज शक्ती । रघुवीर जरी जोडेल 
पती । तरी त्रिजगतीं धन्य मी ॥५५॥ राजीवनेत्र घनसांवळा । स्वरूपठसा" सर्वांत आगळा । आपुले हातीं 
यासी घालीन माळा । मग तो सोहळा न वर्णवे ॥५६॥ तों विश्वामित्र म्हणे जनकाप्रती । आतां कोदंड 
आणावे शीघ्रगती । मिळाले येथें सर्व नृपती । जे कां पुरुषार्थी थोर थोर ॥५७॥ अष्टचक्रशकट"* प्रचंड । त्यावरी 
ठेविले प्रचंडकोदंड । सहस्र वीरांचे दोर्द्‌ड* । ओढितां भागले न ढळेचि ॥५८॥ मग गजभार लाविले । रंगमंडपीं 
ओढून आणिलें । देखतां सर्व राजे दचकले । म्हणती हें नुचले कोणासी ॥५९॥ एक म्हणती हें शिवचाप । 
उचलील ऐसा न दिसे भूप । एकांस सुटला चळकंप । गेला बळदर्प” गळोनियां ॥६०॥ एक महावीर बोलत । 
आम्ही कौतुक पाहावया आलों येथ । एक म्हणती जनकाचा स्नेह बहुत । म्हणोनि भेटीस पातलों ॥६१॥ 
जनक सांगे सकळांतें । हे विरूपाक्षचाप* घेऊन स्वहस्ते । शिक्षा लाविली दक्षातें । सहस्राक्षाते “ नुचले हें 
॥६२॥ ऐसिया चापासी उचलोन । जो राजेंद्र लावील गुण । त्यासी हे जानकी सद्ुणनिधान । माळ घालील 
स्वहस्तें ॥६३॥। तटस्थ पाहती सकळ वीर । कोणी न देती प्रत्युत्तर । कोणी सांवरोनियां धीर । चाप उचलू 
भाविती ॥६४॥ तों मूळ न पाठवितां रावण । प्रधानासहित आला धांवोन । सभा गजबजली संपूर्ण । 
म्हणती विघ्न आलें हें ॥६५॥ आतां गति येथें नव्हे बरी । बळेंचि उचलोन नेईल नोवरी । कोणी म्हणती 
क्षणाभीतरीं । चंडीशचापः' चढवील हा ॥६६।। जनकासी म्हणे रावण । तुवां धनुष्याचा केला पण । तरी 
क्षणमात्रें तें मोडून । कुटके करीन येथेंचि ॥६७॥ म्या हालविला कैलास । बंदीं घातले त्रिदश । 
ऐरावतीसमवेत देवेश । समरभूमीस उलथिला ॥६८॥ तो मी रावण प्रतापशूर । चाप लावाया काय उशीर । 
उपटोनियां मेरुमांदार । कंदुकाऐसे उडवीन ॥६९॥ पृथ्वी उचलोनि अकस्मात । घालूं शके मी समुद्रांत । कीं 
घटोद्भवासारिखा'' सरितानाथः? । क्षणमात्रे शोषीन मी ॥७०॥। तरी आतां हेचि प्रतिज्ञा पाहीं । हे चाप मोडूनि 
लवलाही । होईन जनकाचा जांवई । सकळ रायांदेखतां ॥७१॥ बसनें भूषणें सांवरून । चापाकडे चालिला 
रावण । गजबजले जानकीचें मन । अति उद्विग्न जाहली ॥७२॥ म्हणे अपर्णापते'* त्रिनयना'* । त्रिपुरांतका 
मदनदहना'*। तुझें चाप नुचले रावणा । गजास्यजनका'* ऐसें करीं ॥७३॥ या दुर्जनाचें तोंड काळें । सदाशिवा 
करीं शीघ्र बहिलें । महादैवतें प्रचंड सबळें । या धनुष्यावरी बैसवीं ॥७४। अहो अंबे मूळपीठनिवासिनी । 
मंगळकारके आदिजननी । या रावणाच्या शक्ती हिरोनी । नेई मृडानी!" सत्वर ।॥।७५॥ ऐसें जानकीनें 
प्रार्थिले । तों दैवतें धांविन्नली सकळें । गुप्तरूपें शीघ्रकाळें । येऊन बैसलीं चापावरी ।॥।७६।। नवकोटी 
कात्यायनी । चौसष्ट कोटी योगिनी । यांसहित कालिका येउनी । धनुष्यावरी बैसत ॥७७॥ धनुष्य उचलू 
गेला दशवक्त्र । तंव तें न ढळेचि अणुमात्र । बळे लाविले बीसही कर । जाहलें शरीर निस्तेज पैं ॥७८॥ 


NR “MSS FINRA AIS 
१. राम २. राम ३. लाजतो ४. सौंदर्याचा प्रभाव ५. आठ चाकांचा गाडा ६. मोठे धनुष्य ७. दण्ड ८. बळाचा अभिमान 
९. शिवचाप १०. इंद्राला ११. शंकराचे धनुष्य १२. अगस्तीसारखा १३. समुद्र १४. श्रीशंकरा १५. पार्वती 


अध्याय आठवा Cr sss ics NEES, 


द्विजपंक्तीने' अधरप्रांत' । शक्रारिजनकः बळें रगडित । चाप उभें करितां त्वरित । जाहलें विपरीत तेधवां ।।७९॥ 
जैसा महाद्रुम" उन्मळे । तैसें शिवचाप उलथलें । रावण उताणा पडे ते वेळे । हलकल्लोळ मांडला ।।८०॥ 
जैसा पूर्वी गयासुर दैत्य । त्यावरी ठेविला पर्वत । तैसाचि पडला लंकानाथ । धनुष्य अद्भुत उरावरी ॥८१॥ 
रावण पडतां भूतळीं । सभेवरी उसळली धुळी । दाही मुखीं मृत्तिका पडली । आनंदली जानकी ॥८२॥ 
दाहीं मुखी रुधिर वाहत । कासावीस जाहला बहुत । म्हणे धांवा धांवा समस्त । धनुष्य त्वरित काढा हें ॥८३॥ 
रावण म्हणे जनकाप्रती । माझे प्राण चालिले निश्चिती । परी इंद्रजित कुंभकर्ण असती । तुज निर्दाळिती 
सहमूळीं ' ॥८४॥ गजबजली सभा समस्त । म्हणती कोण आहे बळिवंत । हें चाप उचलील अद्‌भुत । महा 
अनर्थ ओढवला ॥८५॥ घाबरा जाहला मिथिलेश्वर । म्हणे पृथ्वी जाहली निर्वीर । क्षत्रियां भार्गवे आदिले 
समग्र । त्रिसप्तवेळां* हिंडोनि ॥८६॥ या सभेमाजी बळिवंत । कोणी क्षत्रिय नाहीं रणपंडित । कौशिकें ऐसी 
ऐकतां मात । खुणाविलें श्रीरामचंद्रा ॥८७॥ जैसा निद्रिस्त सिंह जागा केला । कीं याज्ञिकं जातवेद" 
फुंकिला । तैसा विश्वामित्रे ते वेळां । खुणाविला रघुवीर ॥८८॥ म्हणे नरवीरपंचानना“ । त्रिभुवनबंद्या 
राजीवनयना । पुराणपुरुषा रघुनंदना । अरिमर्दना ऊठ वेगीं ॥८९॥ कमलोद्भवजनका उदारा । ताटिकांतका 
अहल्योद्धारा । मखपाळका समरधीरा । असुरसंहारका* ऊठ वेगीं ॥९०॥ जैसी निशा संपतां तत्काळ । 
उदयाद्रीवरी ये रविमंडळ । तैसा राम तमाळनीळ । उठोनि उभा ठाकला ॥९१॥ कीं महायागीं होतां 
पूर्णाहुती । तत्काळ प्रगटे आराध्यमूर्ती । तैसा उभा ठाकला रघुपती । राजे पाहती टकमकां ॥९२॥ कीं 
प्रल्हादाकारणें झडकरी । स्तंभांतूनि प्रगटे नरहरी । कीं वेदांतज्ञान होतां अंतरीं । निजबोध जेवीं प्रगटे पैं ॥९३॥ 
बंदोनियां गुरुचरणां । सवेंचि नमिले सर्व ब्राह्मणां । ूर्णब्रह्मानंद रामराणा । वेदपुराणां वंद्य जो ॥९४॥ श्रीराम 
विरक्त ब्रह्मचारी । हे रमा आपणाविण कोणा न वरी । यालागीं शरयूतीरविहारी । उठता जाहला तेधवां ॥९५॥ 
सभेस बैसले नृपवर । केले नानापरींचे शृंगार । परी सर्वात श्रेष्ठ श्रीरामचंद्र । रोहिणीवर भगणांत जैसा 
॥९६॥ कीं शास्त्रांमाजी वेदांत । कीं निर्जरांमाजी शचीनाथ । तैसा श्रीराम समर्थ । सभेंत मुख्य विराजे 
॥९७॥। उठिला देखोनि श्रीरामचंद्र । उचंबळला सीतेचा सुखसमुद्र । नवमेघरंग*° रघुवीर । रंगमंडपाप्रति आला 
॥९८॥ कोटि अनंग ओंवाळून । टाकावे ज्याच्या नखावरून । जो अरिचक्रवारणपंचानन'? । जात लक्षून 
धनुष्यातें ॥९९॥ देखतां राम सुकुमार । घाबरलें सीतेचे अंतर । म्हणे कोमळगात्र रघुवीर । प्रचंड थोर धनुष्य 
हें ॥१००॥ कूर्मपृष्ठी'' जैसी कठोर । तैसें हें कोदंड प्रचंड थोर । दशरथकुमर सुकुमार । कैसें उचलेल तयातें 
॥ १॥। मदनदहनाचें धनुष्य थोर । रघुनाथमूर्ति मदनमनोहर । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा 
॥२॥ घनश्याम कोमळगात्र । राम सुकुमार राजीवनेत्र । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ।।३॥। 
बळहत** केला दशकंधर । परम कोमळ रघुपतीचे कर । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ॥४॥ 
मज वाटे खुपती चंद्रकर'*। ऐसी रामतनु सुकुमार । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ॥।५॥ 
मज न गमेचि दुसरा बर'*। तुज सत्य करणें पण साचार । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ॥६॥ 


१. दातांनी २. ओठ ३. रावण ४, मोठे झाड ५. मुळासकट ६. एकवीस देळा ३ उस 7 111: 
१. दातांनी २. ओठ ३. रावण ४. मोठे झाड ५. मुळासकट ६. एकवीस वेळा ७. अग्नी ८. मनुष्यांमध्ये 
सिंहासारखा वीर ९. राक्षसांतका १०. घनसावळा ११. शत्रुरूपी हत्तींना सिंहासारखा घातक १२. कासवाची पाठ 
१३. शक्तिहीन १४. चंद्राचे किरण १५. पती 


७६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


चंडीशकोदंड प्रचंड थोर । लघुआकृतिः राम निर्विकार । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा 


॥७॥ श्रीरामावांचून इतर । पुरुष तुजसमान साचार । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ॥८।। 
दुजा वरावया येतां वर । देह त्यागीन हा निर्धार । अहा तात परम दुस्तर । अनिवार पण हा तुझा ॥।९॥। सीता 
विजयेसी म्हणे अवधारी । बाप नव्हे हा वाटतो बैरी । हा पण त्यजोनि निर्धारी । रामासी मज अर्पी ना 
॥११०॥। ऐसें सीतेचे अंतर । जाणोनियां जगदुद्धार । दंड पिटोनि प्रचंड वीर । कोदंडासमीप पातला ।।११।। 
दशरथमहाराज दिग्गज । त्याचा छावा हा रघुराज । धनुष्यइक्षु देखोनि सहज । परम चपळ धांविन्नला 
॥१२॥ श्रीरामसव्यबाहु प्रचंड । हाचि वरी केला शुंडादंड । भवधनुष्यइक्षु' द्विखंड । करील आतां निधरिं 
॥१३॥ दशकंधर हैं पद़्कानन । वीस हस्त द्विपंचवदन । तीस कमळें हींच पूर्ण । कोदंड जाण इक्षु तेथे 
॥१४॥। पद्मवनीं गज निघे लवलाही । मग त्यासी कमळांची गणना काई । तैसीं दशमुखाचीं हस्तकमळें 
पाहीं । तुडवीत आला रघुवीर ॥१५॥ तटस्थ पाहती सकळ जन । म्हणती विजयी हो कां रघुनंदन । सीता 
नवरी हे सगुण । यासीच घालो निजमाळा ॥१६।। आनंदमय सकळ ब्राह्मण । चिंतिती रामासी 
जयकल्याण । म्हणती हें भवचाप मोडून । टाको रघुवीर सत्वर ।।१७॥ एक म्हणती राम सुकुमार । 
नीलपंकजतनु' वय किशोर । भवकोदंड प्रचंड थोर । उचलेल कैसें रामातें ।॥१८।। एक म्हणती चिमणे 
रामाचें ठाण । एक म्हणती सिंह दिसतो लहान । परी पर्वताकार गज विदारून । न लागतां क्षण टाकितो 
॥१९॥ घटोद्भव लहान दिसत । परी क्षणें प्राशिला सरितानाथ । गगनीं सविताः लघु भासत । परी प्रभा 
अद्‌भुत न वर्णवे ॥१२०॥ असो ते वेळे रघुवीर । विद्युत्प्राय उत्तरीय चीर । तें सरसावोनि सत्वर 
कटिप्रदेशीं वेष्टिलें ॥२१॥ माथा जडित मुकुट झळकत । आकर्णनेत्र आरक्त रेखांकित । मस्तकींचे केश 
नाभीपर्यंत । दोहींकडोनि उतरले ॥२२॥ किशोर सुकुमारभूषण । अलकसुवासें* भरलें गगन । त्या सुवासासी 
वेधून । मिलिंदचक्र* भ्रमतसे ॥२३॥ श्रीरामतनूचा सुवास पूर्ण । जात सप्तावरण भेदून । असो तें शिवधनुष्य 
रघुनंदन । करेंकरोनि स्पर्शीत ॥२४॥ नीलवर्ण कुंतल ते अवसरीं । पडले दशकंठाचे हृदयावरी । विषकंठवंा* 
ते अवसरीं । सांवरोनि मागें टाकित ।॥।२५॥ शिवधनुष्यासी घंटा सतेज । वरी विद्युत्प्राय झळके ध्वज । 
त्यासमवेत रघुराज । उचलिता जाहला ते काळीं ॥२६॥ गज शुंडेनें आक्रमी इक्षुदंड । तैसें रामें आकर्षिले 
कोदंड । पराक्रम परम प्रचंड । दशमुंड“ विलोकीतसे ॥२७॥। परम म्लान द्विपंचवदन । दृष्टी देखोनि 
गाधिनंदन । म्हणे नरवीरश्रेष्ठा वेगेंकरून । संशय हरणे सर्वांचा ॥२८।। जनक म्हणे कौशिकमुनी । ज्या चापें 
दशकंठ घोळिला धरणीं । तें धनुष्य रामाचेनी । कैसें उचलेल नेणवे ॥२९॥ जनकासी म्हणे ऋषि कौशिक । 
श्रीराम हा वैकुंठनायक । अद्‌भुत करील कौतुक । पाहें नावेक उगाचि ॥१३०॥ इकडे रामें धनुष्य 
उचलून । क्षण न लागतां वाहिला गुण* । ओढी ओढिली आकर्ण । सुहास्यवदनें तेधवां ॥३१॥ श्रीरामाचें 
बळ प्रचंड । ओढीस न पुरेचि भवकोदंड । तडाडिले तेणें ब्रह्मांड । चाप करकरलें तेधवां ॥३२॥। मुष्टीमाजी 
तडाडत । जैशा सहस्र चपळा कडकडत । विधि आणि वृत्रारि'* हडबडत । वाटे कल्पांत जाहला ॥।३३॥ 


१. लहान शरीराचा २. शिव-धनुष्य हाच ऊस ३. नीलकमलाप्रमाणे शरीर असलेला ४. सूर्य ५. केसांच्या सुगंधाने 
६. भ्रमरांचा समुदाय ७. शंकराला वंद्य ८. रावण ९. दोरी १०. शंकर 


अध्याय आठवा ७७ 
र्कारशार्शिणशिणारणशारशिशिशिशशललि"मः कवन जन लून.--ू..-..ोाो______” 


उर्वीमंडळ' डळमळत । भोगींद्र मान सरसावित । दंतबळें उचलोनि देत । आदिवराह पाताळीं ॥३४॥ सभा 
सकळ मूर्च्छित जाहली । महावीरांची शस्त्रें गळालीं । राजे भाविती उर्वी चालिली । रसातळा आजि 
कीं॥३५॥ रामें चाप केलें द्विखंड। प्रतापें भरलें ब्रह्मांड । पुष्पसंभार उदंड । वृंदारक' वर्षती॥३६॥ सभा 
अवघी जाहली मूर्च्छित । परी एक चौघे सावध पाहत । जनक आणि गाधिसुत । सीता सौमित्र चौघे हीं ।।३७॥ 
असो भवकोदंड मोडोनी । द्विखडे रामें टाकिलीं धरणीं । रावण उठोन ते क्षणीं । अधोबदनें चालिला ॥३८॥ 
सभेस मारावया आणिती तस्कर । तैसा म्लान दिसे दशवक्त्र । कीं रणीं अपयश आलिया महावीर । त्याचा 
मुखचंद्र उतरे जेवीं ॥३९॥ कीं दिव्य देतां खोटा होत । मग तो मुख न दाखवी लोकांत । तैसा प्रधानेंसीं 
लंकानाथ । गेला त्वरित स्वस्थाना ॥१४०॥ पुण्य सरतां स्वर्गीहूनि खचला । कीं याज्ञिके अंत्यज बाहेर 
घातला । कीं द्विजयाती भ्रष्ट जाहला । तो जेवीं दवडिला पंडिती ॥४१॥ याचि प्रकारें सभेतूनी । रावण 
गेला उठोनी । जैसा केसरीच्या कवेंतूनी । जंबूक सुटला पूर्वभाग्यें ॥४२। असो इकडे विजयी रघुनंदन । 
जैसा निरभ्र नभीं चंडकिरण । सुकुमार नवघनतनुर सगुण । भक्तजन पाहती ॥४३॥ सर्वांचे नयनीं अश्रुपात । 
ऋषिचक्र* सद्गदित । हा कोमलगात्र रघुनाथ । कठिण चाप केवीं भंगिलें ॥४४॥ श्रीराम सुकुमार गुणराशी । 

विश्वामित्रे धांवोनि वेगेसी । रघुवीर आलिंगिला मानसीं । प्रेमपूर न आवरे ॥४५॥ म्हणे आदिपुरुषा 
पूर्णब्रह्मा । स्मरारिमित्रा आत्मयारामा । भक्तकामकल्पद्रुमा । अद्भुत लीला दाविली ॥४६॥ तुझ्या करणीवरूनि* 
लावण्यखाणी । ओंवाळावी वाटे समग्र धरणी । आणि या जिवाची कुरवंडी करोनी । तुजवरोनि सांडावी 
॥४७॥। इतुक्यांत करिणीवरोन* लावण्यखाणी । खालीं उतरोनि तेच क्षणीं । माळ घेऊन जनकनंदिनी । 

हंसगमनी चमकत ।॥।४८॥। मेदिनी म्हणे मी धन्य । माझी कन्या वरील रघुनंदन । श्रीराम जामात सगुण । 

मनमोहन जगद्वंद्य ॥४९॥। श्रीराम जगाचा जनिता । जानकी सहजचि जगन्माता । तारावयासी निजभक्ता । 

आलीं उभयतां रूपासी ॥१५०॥ श्रीराम सच्चिदानंदघनतनु* । जो पुराणपुरुष पुरातनु । जो पूर्णावतारी 
ूर्णब्रह्मघनु । सकळ तनूंचा साक्षी पैं ॥५१। आदि मध्य जो अंतीं । परी हाचि एक सीतेचा पती । तुच्छ 
करून सकळ नृपती । वरी रघुपति प्रियकर ॥५२॥ हंसगति जानकी चालत । पदभूषणें मधुर गर्जत । 

रामगळां माळ घालूनि त्वरित । मस्तक चरणीं ठेविले ॥५३॥ गळां घालितांचि माळ । जाहला स्वानंदाचा 

सुकाळ । वाहये वाजों लागली तुंबळ । नादें निराळ* दुमदुमले ॥५४॥ संतोषला मिथिलेश्वर । म्हणे माझे भाग्यास 
नाहीं पार । जांवई जाहला रघुवीर । भुवनसुंदर* मेघश्याम ॥५५॥ जनके आणि विश्वामित्र । लिहिलीं 

अयोध्येसी दिव्य पत्रें । तीं घेऊनि दूत त्वरें । अयोध्येसी पातले ॥५६॥ कुंकुममंडित पत्रें । लिहिलीं होतीं 
विश्वामित्र । तीं उचलोनि अजराज पुत्रे? । वसिष्ठकरीं दीधलीं ॥५७॥ दोहींतील एकचि अभिप्राय । गूढ परम 
लिहिलें चातुर्य । त्याचा अर्थ करोनि ऋषिवर्य । ब्रह्मकुमर सांगतसे ॥५८॥ हिमनगजामातसायकासन'' | 

भंगूनि विजयी झाला बाण । तेव्हां थरथरिला पूर्ण । आनंदघन RC ॥५९॥ गुणें केली बहुत 
स्तुती । आनंदें यश वर्णी सारथी । जोवरी रथचक्रे असती । बोहरे" नांदोत तोवरी ॥१ कका । रथगर्भी 
होतें जें निधान । तेणें बाणप्रताप देखोन । ऐक्य झालें चरणीं येऊन । तुम्हीं त्वरेकरून येइंजे ॥६१॥। 


नवीन मेघाप्रमाणे सावळा ४. क्रषींचा मेळा ५. महत्कृत्यावरून ६. हत्तिणीवरून ७. पूर्ण देहच 


, देवगण ३. दंपती 
१. पृथ्वी २. दे जगात सुंदर १०. दशरथराजाने ११. वसिष्ठ ऋषी १२. शिवधनुष्य १३. दंपती 


ब्रह्मरूप ८. आकाश ९. सर्व 


७८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


अर्थ सांगे बसिष्ठमुनी । साक्ष श्लोक असे महिम्नीं' । त्रिपुरबधीं' जेव्हां शूलपाणी? । बाण चक्रपाणी! 
जाहला ॥६२॥ पृथ्वीचा केला तेव्हां रथ । चंद्रमित्र^ चाकें अदभुत । कनकाद्रि धनुष्य होत । गुण तेथें 
फणींद्र* पैं ॥६३॥ सारथि झाला कमलासन* । जानकी रथगर्भीचें“ रत्न । बाण तोचि हा रघुनंदन । 
शिवधनुष्य जेणें भंगिलें ॥६४॥। ऐसा अर्थ सांगे ब्रह्मसुत । आनंदला राजा दशरथ । दळभारें सिद्ध होत । 
घाब देत निशाणीं ॥६५।। सोळा पदों दळभार । चतुरंगदळ निघे सत्वर । सुमंतादि प्रधान राजकुमर । 
भरतशत्रुघ्न निघाले ॥६६॥ कौसल्या सुमित्रा कैकयी राणी । निघाल्या आरूढोनि सुखासनीं । दूत 
वेत्रकनकपाणी* । सहस्रावधि धांवती पुढें ॥६७॥। सप्तशतें दशरथाच्या युवती । त्याही रामलग्ना पाहों 
येती । सुखासनी बैसोनि जाती । अनुक्रमेंकरूनियां ॥६८॥। प्रजालोक निघाले समस्त । निजरथीं बैसे 
दशरथ । लक्षोनियां मिथिलापंथ । परम वेगें चालिले ॥६९॥ पृथ्वीपति राजा दशरथ । मस्तकीं आतपत्र 
विराजत। मित्रपत्रें परम शोभत । दोन्ही भागीं समसमान ।।१७०॥ मृगांकवर्ण चामरें । एकावरी विराजती 
तुंगारपत्रें । एक उडविती लघु चीरें'* । दोहींकडे श्वेतवर्ण ॥७१॥ मकरबिरुदे'* पुढे चालती । नभचुंबित 
ध्वज विराजती । वाद्यगजरेंकरूनि क्षिती”? । दुमदुमली तेधवां ॥७२॥ पुढें शमदमांचें पायभार'' । मागें 
सद्विवेकाचे तुरंग अपार । त्यापाठीं निजबोधाचे कुंजर । किंकाटती रामनामें ॥७३।। निजानुभवाचे दिव्यरथ । 
त्यांवरी आरूढले वर्‍हाडी समस्त । वारू तेचि चाऱ्ही पुरुषार्थ । समानगती धांवती ॥॥७४॥ जागृती प्रथम 
पेणें सत्य । स्थूळ परग्राम अद्भुत । तेथें न राहे दशरथ । चित्तीं रघुनाथ भरला असे ॥७५॥ पुढें स्वप्नावस्था 
सूक्ष्मनगर । तेथें न राहे अजराजकुमर । म्हणे जवळी करावा श्रीरघुवीर । आड वस्ती करूं नका ॥७६॥ 
पुढें सुषुप्ति अवस्था कारणपुर । सदा ओस आणि अंधकार । रामउपासक वऱ्हाडी थोर । जाती सत्वर 
पुढेंचि ॥७७॥। मिथिलेबाहेर उपवन । तुर्या अवस्था दिव्यज्ञान । पुढें रघुनाथप्राप्तीचें चिन्ह । राहिले लक्षोन 
तेथेंचि ॥७८॥ पुढें विराजे विदेहनगर । ऐकों येत अनुहत वाद्यगजर । निजभारेसीं विदेहनृूपवर । आला 
सामोरा दशरथा ॥७९॥ असो दृष्टी देखतां विदेहनृप । आनंदें उठिला अयोध्याधिप । क्षेम दिधले सुखरूप । 
अनुक्रमें सकळिकांसी ॥१८०॥। भरत शत्रुघ्न देखोन । म्हणे आमुचे सदनींहून । राम सौमित्र आले रुसोन । 
जनक संदेहीं पडिलासे ॥८१।। दशरथ म्हणे ते शत्रुघ्न भरत । आश्चर्य करी मिथिलानाथ । असो समस्त 
गजरेंसीं मिरवत । निजमंडपांत आणिले ॥८२॥ चापखंडें'* देखतां ते वेळे । वीरांसि रोमांच उभे ठाकले । 
एकाचे नेत्रीं अश्रु आले । कोंदंडखंडें देखतां ॥८३॥ तंव तो भक्तकामकल्पट्रुम'' । कौसल्येनें जवळी 
देखिला राम । धांवोनि आलिंगिला परम । हृदयीं प्रेम न समाये ॥८४॥ मांडीवरी घेऊनि रघुवीर । म्हणे 
रामा तूं कोमलांग सुकुमार । चंडीशकोदंड ' परम कठोर । कैसें चढवोनि मोडिलें ॥८५॥ दशरथे 
आलिंगिला राम । जो सच्चिदानंद मेघश्याम । भरत शत्रुघ्न परम सप्रेम । श्रीरामचरण वंदिती ॥८६। असो 
जनकें दिव्य मंदिरें । जानवशासी'* दीधली अपारें । दोहींकडे मंडप उभविले त्वरें । मंगळतूर्ये वाजती 
वल ठाणा भरल शासन | परम तापी राणनवून ॥ जनका देखोन । दु्र्थासी विनविळ डी 


१. शिवमहिम्न स्तोत्रात २. त्रिपुरासुराच्या वधाच्या वेळी ३. श्रीशंकर ४. श्रीविष्णू ५. चंद्र व सूर्य ६. शेष ७. ब्रह्मा 
८. पृथ्वीची कन्या ९. हाती छड्या घेतलेले भालदार, चोपदार १०. लहान वस्त्रे ११. मकराची चित्रे असलेले ध्वज 


(अबदागीर) १२. पृथ्वी १३. पायदळ १४. धनुष्याचे i 
Fi | तुकडे १५. भक्तांच्या कामना पूर्ण करणारा १६. शिवधनुष्य 
१७. वऱ्हाडी मंडळींना क 


अध्याय आठवा ७९ 


म्हणे जानकी दिधली रघुनंदना । ऊर्मिला देईन लक्ष्मणा । मांडवी आणि श्रुतकीर्ति बंधुकन्या । भरतशत्रुघ्नां 
देईन मी ॥८९॥ दशरथासी मानला विचार । देवकप्रतिष्ठा केली सत्वर । चौघीं कन्यांसी परिकर । हरिद्रा 
लाविली तेधवां ॥१९०॥ सीतेची शेषहरिद्रा । ते पाठविली रामचंद्रा । भरत शत्रुघ्न सौमित्रा । शेष आलें 
तैसेचि ॥९१॥ असो यथाविधि जाहलें नाहाणः । नोवरे बैसले चौघे जण । तों जनक वऱ्हाडी वऱ्हाडिणी 
घेऊन । मूळ' आला वरांसी ॥९२॥ शांति? क्षमा दया उन्मनी । सदूबुद्धि सद्विद्या कामिनी । तितिक्षा* 
मुमुक्षा* विलासिनी । तुर्या आणि उपरती ॥९३॥ सुलीनता समाधि सद्गती । रामसदनीं ह्या मिरवती । 
तों वऱ्हाडी पातले निश्चिती । श्रीरामासी न्यावया आले ते ॥९४॥ बोध आनंद सदूविवेक । ज्ञान वैराग्य 
परमार्थ देख । निष्काम अक्रोध अनुताप चोख । रघुनायक विलोकिती ॥९५।। जनके पूजोनि चौघे वर । 
तुरंगीं बैसविले सत्वर । पुढें होत वाद्यांचा गजर । गगनीं सुरवर पाहती ॥९६।। मिरवत आणिले चौघे 
जण । मणिमय चौरंग समसमान । मधुपर्कविधि वरपूजन । यथासांग करी नृपनाथ ॥९७॥ रघुपतीचें पद 
सुंदर । स्वये प्रक्षाळी* मिथिलेश्वर । सुमेधा घाली वरी नीर । कनकझारी घेऊनियां ।।९८॥। वेदांचा निर्मिता 
रघुनाथ । त्यासी घालिती यज्ञोपवीत । रायें षोडशोपचारयुक्त । पूजा केली तेधवां ॥९९॥ घटिका प्रतिष्ठिली 
अंतरीं । देशिक सर्वांसी सावध करी । म्हणे बादविवादशब्दकुसरी* । टाकोन झडकरीं सावध व्हावें 
॥२००॥ चौघी कन्या आणिल्या बाहेरी । गौरविल्या दिव्यवस्त्रालंकारी । स्नुषा देखोनि ते अवसरीं । 
आश्चर्य करी दशरथ ॥ १ अंतरपट मध्यें धरून । तो फेडावयासी विद्वज्जन । सुरस मंगळाष्टकें म्हणोन । 
सावधान म्हणताती ॥२॥ जनकाची जे पट्टराणी । सुमेधा नामें पुण्यखाणी । चौघे जामात देखोनी । 
आनंद मनीं न समाये ॥३॥ म्हणे श्रीरामाच्या मुखावरून । कोटी काम सांडावे ओंवाळून । जानकीचें 
भाग्य धन्य । ऐसें निधान जोडले ॥४॥। असो मंगळाष्टके म्हणती पंडित । लग्नघटिका संपूर्ण भरत । | 
३ॐ#पुण्याह आचार्य म्हणत । तों अंतरपट फिटलासे ॥५॥। मंगळाकार* चापपाणी!” । त्याचे मस्तकीं 
मंगळभगिनी  । मंगळाक्षता घालोनी । मस्तक चरणीं ठेविलें ॥६॥ सीतेचे मस्तकीं रघुनाथ । लग्नाक्षता 
घाली त्वरित । तोंचि मस्तकीं ठेविला हस्त । अक्षय कल्याणदायक जो ॥७॥। सीतेनें बरितां रघुनंदन । 
ऊर्मिलेनें परिणिला लक्ष्मण । मांडवीनें भरत सगुण । श्रुतकीतिं शत्रुघ्ना बरीतसे ॥८॥ तों मंगळतूर्यांचा घोष 
आगळा । परम जाहला ते वेळां । तेथींचा वर्णावया सोहळा । सहस्रवदना अशक्य ॥९॥ अक्षय भांडारें 
बहुत । जनक वरदक्षिणा देत । याचकजन समस्त । तृप्त केले निजधने!' ॥।२१०॥ विवाहहोमालागीं 
निर्धारी । वेगीं चला बहुल्यावरी । नोवऱ्या कडिये'* झडकरी । घेवोनियां चलावे ॥११॥ ऐकोनि हांसे 
रघुपती । म्हणे प्रपंचाची विपरीत गती । तो वसिष्ठ म्हणे रघुपती । कडे घेई सीतेतें ॥१२।। सीता उचलितां 
श्रीरामें । तैसेच तिघे करिती अनुक्रमें । बहुल्यावरी आनंदप्रेमें । चौघे जण बैसले ॥१३॥ लाजाहोमादि सर्व 
विधि सिद्ध । करी अहल्यासुत शतानंद । जनकासी जाहला परम आनंद । तो आल्हाद न वर्णवे ।।१४॥ 
तों अंतर्गृहीं'* रघुवीर । पूजावया चालिला गौरीहर । सीतेसी कडिये घेऊनि सत्वर । रामचंद्र चालिला 
॥१५॥ गौरीहर पूजोनि त्वरें । आंबा शिपिती चौषें वोहरें । निंबलोण निजकरें । सुमेधा उतरी तेधवां ।॥१६॥ 
१. स्नान २. बोलावणे ३. मनोरहित स्थिती ४. सहनशक्ती ५. मोक्षाची इच्छा ६. सुषुप्तीपलीकडील अवस्था ७. धुतले 


८. गुरू, कुलपुरोहित ९. सुंदर शुभलक्षणी १०. श्रीराम ११. श्रीसीता १२. स्वत:च्या धनाने १३. कडेवर 
१४. प्रासादाच्या आतील भागात 


go ॥ श्रीरामविजय ॥ 


oo 
सुमेधेनें जाऊनि ते क्षणीं । प्रार्थोनि आणिल्या तिघी विहिणी' । दिव्य वस्त्रालंकारें गौरवूनी । मंडपांत 
बैसविल्या ॥१७॥। देखोनियां चौघी सुना । आनंद जाहला तिघींचिया मना । इकडे जनक विनवी रघुनंदना । 
विज्ञापना परिसावी ॥१८॥ चार दिवसपर्यंत । येथेंच क्रमावे माझा हेत । साडे जाहलिया त्वरित । मग 
अयोध्येसी जाइजे ॥१९॥ पुढील जाणोनि वर्तमान । तें न मानीच रघुनंदन । म्हणे आम्ही आतां येथून । 
करूं गमन अयोध्येसी ॥२२०॥ कां त्वरा करितो रघुवीर । आतां युद्धासी येईल परशुधर' । तरी तो प्रचंड 
बीर अनिवार । मिथिलानगर जाळील पैं ॥२१॥ यालागीं स्वभारेंसीं* बाहेर । जावें इच्छी रघुवीर । पुढे 
संहारावया दशकंधर* । जाणें सत्वर लंकेसी ॥२२॥ धेंडा नाचवूं लंकेपुढें । राक्षसांची अपार मुंडे । 
ओंवाळणी पडतील कोडें“ । करील साडे बिभीषण ॥२३॥ ऐसें श्रीरामाचे मनोगत । वसिष्ठें जाणोनि 
त्वरित । जनकासी सांगे गुह्यार्थ । बोहरें आतांचि बोळवीं ।॥२४॥। मग जे अयोध्यावासी जन । समस्तांसीं 
दिधले भोजन । चौधें बोहरे आणि अजनंदन । राण्या समस्त जेविल्या ॥२५॥ तत्काळ साडे करून । 
वस्त्रालंकार सर्वांस अर्पून । चौघांजणांसि आंदण । अपार दिधलें तेधवां ॥२६। अश्व गज दास दासी । 
तन मन धन अर्पिलें श्रीरामासी । जनक निघाला स्वभारेंसीं । दशरथासी बोळवित ॥२७॥ ऐसें देखोनि 
नारद ऋषी । वेगें धांविन्नला बद्रिकाश्रमासी । देखोनियां भृगुकुळटिळकासी । म्हणे बैसलासी काय आतां 
॥२८॥ तूं द्विजकुळीं* महाराज वीरेश । आणि त्या रामें तुझें भंगिलें धनुष्य । तुज थोर आलें अपयश । रामें 
यश वाढविले ॥२९॥ मग बोले भृगुकुलदिवाकर“ । आमुचें अवतारकृत्य जाहलें समग्र । मग म्हणे 
कमलोदूभव-पुत्र । तुज अणुमात्र क्रोध न ये ॥२३०॥ जमदग्नीनें क्रोध टाकिला । तो तत्काळचि मृत्यु 
पावला । तुजही तैसीच आली वेळा । दाशरथी तुजला न सोडी ॥३१॥ शिवें तुज दिधले पिनाक* जाण । तेणें 
घेतले क्षत्रियांचे प्राण । ऐसें बोलतां ब्रह्मनंदन'। जमदग्निसुत'' क्षोभला ॥३२॥ किंवा मृगेंद्र निजेला । तो 
पदघातें हाणोन जागा केला । कीं नरसिंहचि प्रकटला । स्तंभाबाहेर दुसऱ्याने ॥३३॥ घृते शिपिला 
वैश्वानर । कीं नासिकेवरी ताडिला व्याघ्र । कीं बळेंचि खवळिला फणिवर'* । कीं महारुद्र कोपविला 
॥३४॥ मग विष्णुचाप चढविले । नारद भार्गव दोघे निघाले । श्रीरामासी आडवे आले । मनोवेगेंकरूनियां 
॥३५॥ सांवळा पुरुष देदीप्यमान । विशाळनेत्र सुहास्यबदन । जटामुकुट मस्तकीं पूर्ण । यज्ञोपवीत 
झळकतसे ॥३६॥ कांसेसी विराजे पीतांबर । तडित्प्राय'? उत्तरीयवस्त्र । परम आरक्त दिसती नेत्र । कीं 
सहस्रकर उतरला ॥३७॥। धनुष्यास बाण लावून । मार्गी उभा ठाकला येऊन । सोळा पढें दळ संपूर्ण । 
कंपायमान जाहलें ॥३८॥ तीन सप्तकें जेणें फिरोनी । निर्वीर केली अवनी । अवघे राजे टाकिले 
आटोनी । कीं प्रळयाग्नि दूसरा ॥३९॥ ऐसा तो महाराज जामदग्न्य । क्षत्रियजलदजालप्रभंजन'* । कीं हा 
कुठारपाणिः* भृगुनंदन । वीरकानन निर्मूळ केलें ॥२४०॥ मार्गी देखतां महाव्याघ्र । भयभीत होती अजांचे 
भार । तैसा देखतां रेणुकापुत्र । शस्त्रें गळालीं बहुतांची ॥४१।। गजबजला दळभार समस्त । मिथिलेश्वर 
होय भयभीत । स्त्रियांमाजी दडाला दशरथ । म्हणे अनर्थ थोर मांडला ॥४२॥ तों वैराग्यगजारूढ' 
रघुनाथ । वरी निर्धार चबरडोल शोभत । पुढें अनुभव बैसला महावत । विवेकांकुश घेऊनियां ॥४३॥ 


न ङ CE माता कौसल्या, कैकयी व सुमित्रा २. परशुराम ३. आपल्या परिवारासह ४. रावण ५. असंख्यात 
` परशुरामाला ७. ब्राह्मणकुळात ८. परशुराम (भृगुकुळाचा जणू सूर्य) ९. धनुष्य १०. नारद ११. परशुराम १२. साप 


अध्याय आठवा ८१ 


ज्ञानाचे ध्वज फडकती । चपळेऐसे सतेज तळपती । विज्ञानमकरबिरुदें निश्चिती । पुढें चालती स्वानंदें 
॥४४॥ निवृत्तीच्या पताका । पालविती' मुमुक्षुसाधका । रामनाम-चिन्हांकित देखा । दयावातें फडकती 
॥४५॥ मनपवनाचे अश्वभार चालिले । अनुसंधानवाग्दोरे' लाविले । विरक्तिपाखरेने' झांकिले । 
अनुभवाचे सोडिले मुक्तघोंस ॥।४६॥ चिद्रत्नजडित दिव्य रथ । चाऱ्ही वाचा चक्रे घडघडित । घोडे जुंपिले 
चाऱ्ही पुरुषार्थ । सारथि तेथें आनंद पैं ॥४७॥ नामशस्त्रें घेऊन हातीं । सोहंशब्दें वीर गर्जती । क्षणें 
प्रपंचदळ विध्वंसिती । नाटोपती कळिकाळा ॥४८॥ रामावरी अद्वयछत्र । स्वानंदाचें मित्रपत्र । तन्मय 
चामरें परिकर । प्रेमकुंचे वरी ढाळिती ।॥।४९॥ हडपेकरी शुद्धसत्त्व । निजभक्तीचे विडे देत । अष्टभाव सेवक 
तेथ । राघवापुढें धांवती ॥२५०॥। अनुतापलघुचीर* घेउनी । मायिक धुरोळा वारी ते क्षणीं । तर्क पिकपात्र 
धरूनी । मुख विलोकिती रामाचे ॥५१॥ सौमित्र भरत शत्रुघ्न बंधू । हेचि सच्चिदानंद आनंदू । 
स्वरूपप्राप्तीचे' कुंजर अभेदू । तयांवरी आरूढले ॥५२। हिरे जडले दांतोदांतीं । वरी मुक्तजाळिया 
मिरवती । कामक्रोधांचे तरु मोडिती । सहज जातां निजपंथें ॥५३॥ आशा तृष्णा कल्पना भ्रांती । वाटे 
जातां गुल्में छेदिती । शुंडा हाणोनियां दांतीं । कडे फोडिती विषयांचे ॥५४। मदमत्सरदंभपर्वत । 
रथचक्रातळी पिष्ट होत । कुमतें पाषाण पिष्ट करीत । रगडोन जाती घडघडां ॥५५॥ धैर्यतुरंग अलोट चपळ । 
मायारणांगणीं तळपती सबळ । वरी रामउपासक निर्मळ । कळिकाळासी न गणिती ॥५६॥। शमदमांचे 
पायभार । निष्कामखड्गें झेलिती समग्र । भवदळभंजन प्रतापशूर । आत्मस्थितीं चालती ॥५७॥ 
अनुहतवाह्य वाजती । ऐकतां कुतर्कपक्षी पळती । कर्मजाळवनचरें निश्चिती । टाकोन जाती स्वस्थाना 
॥५८॥ चार्‍्ही* साही“ अठरा* जण । रामासी वानिती बंदीजन । चारी मुक्ति आनंदेंकरून । नृत्य करिती 
राघवापुढे ॥५९॥ वाटेसी अविद्या बहाते सरिता । ते कोरडी जाहली दळ चालतां । भाव निश्चय तत्त्वतां । 
वेत्रधारी पुढें धांवती ।।२६०॥ सोहंभाव गर्जत । वाटेसी द्वैतजनांतें निवारित । पुढें भक्त स्वानंदें नाचत । 
गुण वर्णित राघवाचे ॥६१॥ एक जाहले निःशब्द मुके । ऐकती रामचरित्र कौतुके । एक अत्यंत बोलके । 
एक समाधिसुखें डोलती ॥६२॥ ऐसा निजभारेसी रघुनंदन । जो कौसल्याहृदयमांदुसरत्न'” । निजभार 
थोकला देखोन । गजारूढ पुढें झाला ॥६३॥ तंव तो क्षत्रियांतक'* महावीर । वडील अवतार ऋषिपुत्र । 
कर जोडोनि नमस्कार । करी तयातें राघव ॥६४।। किंचित निवाला परशुधर । मग बोले पंकजोद्भवपुत्रः' । 
तुज देखोनि राघवेंद्र । गजाखालीं उतरेना ॥६५॥ तूं बीर आणि विशेषें ब्राह्मण । हा तुज कांहींच नेदी 
मान । यथार्थ म्हणे भृगुनंदन । लाविला बाण चापासी ॥६६॥ रघुपतीस म्हणे भृगुनंदन । तू क्षत्रिय 
म्हणवितोसी दारुण । अधमा ताटिका स्त्री वधून । अधर्म केला साच पैं ॥६७॥ स्त्री रोगी मूर्ख बाळ । 
योगी याचक अशक्त केवळ । पंकगर्तेत अंध पांगुळ । वृद्ध ब्राह्मण गाय गुरु ॥॥६८॥ ज्येष्ठबंधु माता पिता । 
जो कां शस्त्र टाकोनि होय पळता । इतुक्यांवरी शस्त्र उचलितां । महादोष बोलिला असे ॥६९॥ म्हणोनि 
तूं अधम वीर । स्त्रीहत्या केली साचार । त्यावरी जानकीहत्पद्मश्रमर'' । काय बोलता जाहला ।।२७०॥। 


१. फडकावितात २. दयाभावना हाच वायू ३. आत्मानुसंधान हाच लगाम ४. विरक्ती हीच झूल ५. पश्चात्ताप हाच रुमाल 
६. आत्मप्राप्ती हेच हत्ती ७. चार वेद ८. सहा दर्शने ९. अठरा पुराणे १०. कौसल्येच्या हदयरूपी पेटीतील रत्न 
११. क्षत्रियांचा संहार करणारा (परशुराम) १२. नारद १३. श्रीराम 


८२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


म्हणे ताटिका नव्हे माझी माता । तुवां मातृवध केला जाणतां । यापरीस काय अधमता । उरली असे सांग 
पां ॥७१॥ उंचवर्ण तूं ब्राह्मण । सांडून अनुष्ठान तपाचरण । तुज शस्त्र धरावया काय कारण । राजहिंसा 
केलिया ॥७२॥ तूं ब्राह्मण परम पवित्र । तुजवरी आम्हीं धरावें शस्त्र । हें कर्म आम्हां अपवित्र । ऋषिपुत्रा 
जाण पां ॥७३॥ ऐसें ऐकतां परशुधर । सोडी तत्काळ निर्वाणशर* । इकडे कोदंडासी बाण रघुवीर । लावित 
परी सोडीना ॥७४।। कल्पांतचपळेसारिखे जाण । येती भार्गवाचे तीक्ष्ण बाण । ते दृष्टीनें पाहतां 
सीताजीवन' । जाती वितळोनि क्षणार्धे ॥७५॥ जैसा झगडतां चंडपवन? । दीप सर्व जाती विझोन । कीं 
शिवदृष्टीपुढे* मदन । न लागतां क्षण भस्म होय ॥७६॥ कीं प्रकटतां निर्वाणज्ञान । मद मत्सर जाती पळोन । 
कीं अद्भुत वर्षतां घन । वणवा विझोन जाय जैसा ॥७७॥ जें जें टाकी येतसे अस्त्रजाळ । ते तें दृष्टीनेंचि 
विरे सकळ । भार्गव म्हणे हा तमाळनीळ । क्षीराब्धिवासी* अवतरला ॥७८॥ आमुची सीमा जाहली येथून । 
खालीं ठेवी धनुष्यबाण । तो गजाखालीं उतरोन सीताजीवन । भेटावया धांविन्नला ॥७९॥ जैशा 
क्षीराब्धीच्या लहरी धांवती । एकासी एक प्रीतीनें भेटती । कीं अद्वैतशास्त्रींच्या* श्रुती । दोन्ही येती 
ऐक्यासी ॥२८०॥ राम परशुधर जेव्हां भेटले । एकरूप दोघांचें वोतिलें । की दोन्ही दीप एकचि जाहले । 
तैसेचि भासलें जनांसी ॥८१॥ एकस्वरूप दोघे जण । कालत्रयीं न होते भिन्न । भ्ृगुपति* रघुपति“ 
अभिधान । परी दुजेपण असेना ॥८२॥ जेणें निर्दाळिले सकळ क्षत्री । ते क्रोधज्योति* ती अंतरीं । ती 
रघुपतीच्या मुखाभीतरी । प्रवेशली अकस्मात ॥८३॥ मग भार्गवासी म्हणे रघुनंदन । म्यां जो चापासी 
लाविला बाण । यास सांगें काहीं कारण । कोणीकडे टाकूं आतां ॥८४॥ परशुराम म्हणे स्वर्गमार्ग । निरोधोनि 
टाकीं सवेग । मी चिरंजीव होऊनि सांग*” । तपाचरण करीन ॥८५॥ तो निमिष न लागतां गेला बाण । टाकिला 
स्वर्गमार्ग रोधून । चिरंजीव केला भृगुनंदन । हे कथा पूर्ण नाटकीं असे ॥८६।। असो आज्ञा घेऊनि ते वेळां 
भार्गव बद्रिकाश्रमीं गेला । जनकासी निरोप दिधला । तोही गेला मिथिलेसी ॥८७॥ इकडे नरवीरपंचानन । 
देवाधिदेव रघुनंदन । दळभारंसीं संपूर्ण । अयोध्येसी पातला ॥८८॥ नगरांतून धांवती जन । दुष्टीभरी'? पाहिला 
रघुनंदन । साक्षात शेष नारायण । अयोध्येत प्रवेशती ॥८९॥ जें आत्मप्राप्तीचें स्थान । तें अयोध्यानगर 
देदीप्यमान । प्रथम दुर्ग स्थूळदेह जाण । सूक्ष्म आंतूनि दूसरे ॥२९०॥। कारणदुर्ग जाणिजे तिजें । पुढें 
महाकारण दुर्ग विराजे । षट्चक्रांचीं'' गोपुरे सतेजें । ठायीं ठायीं झळकती ॥९१॥ असो नगराबाहेरूनी । 
चारी अवस्था चारी अभिमानी । हुडे'' झळकती पाहतां दुरोनी । दिव्य तेज तळपतसे ॥९२॥ स्थूळ सूक्ष्म 
तत्त्वे बहुत । या चर्या दाट झळकत । पंच प्राण दशेद्रियें तेथ । वीर गर्जती ठायीं ठायीं ॥९३॥ भू नीर" 
अनळ'** अनिळ'* निराळ'“ । हेचि भांडीं वरी विशाळ । शमदमांचे वृक्ष वरी निर्मळ । सदा सफळ विराजती 
॥९४॥। रज तम अविद्या केर । नगरांत नाहीं अणुमात्र । श्रवणचंदनसडे'* निरंतर । चहूंकडे घातले ॥९५॥ 
मननाचिया रंगमाळा । घरोघरीं घातल्या निर्मळा । शांतिकस्तुरीचा'* सुवास आगळा । चहूंकडे येतसे ॥९६॥ 
१. नेमका बाण २. श्रीराम ३. जोराचा वारा ४. शंकराच्या तृतीय नेत्रापुढे ५. श्रीविष्णू ६. अद्वैतप्रतिपादक वेदान्तातील 
७. परशुराम ८. श्रीराम ९. क्रोधाची ज्वाळा १०. सर्व उपांगांसह ११. डोळे भरून १२. मूलाधार, मणिपूर, अनाहत 


इत्यादि कुंडलिनीच्या मार्गातील चक्रे १३. बुरूज १४. पृथ्वी १५. जल १६. अग्नी १७. वायू १८. आकाश १९. श्रवणभक्ती 
हेच चंदनाचे सडे २०. शांती हीच कस्तुरी 


अध्याय आठवा ८३ 


निजध्यास तोरणें बहुत । साक्षात्कार कळस झळकत । कर्दळीस्तंभ विराजत । मनोजयाचे चहूंकडे ॥९७॥ 
पूर्णानंदाचे कुंभ । निजबोधे भरले स्वयंभ । आत्मप्रकाश दीप सुप्रभ । चहूंकडे लखलखित ॥९८॥ 
अयोध्यावासियांच्या गळां । सदा डोलती सुमनमाळा । दयेचा तांबूल रंगला । चतुर्थ मोक्षविशेषः ॥९९॥ 
समाधि आणि सुलीनता । सर्वांसी लाविल्या गंधाक्षता । शुद्धसत्त्ववस्त्रे समस्तां । मळ तत्त्वतां नसेचि 
॥३००॥ चारी" चौबारें बारा' बिदी। सोळा” बाजार बाहात्तर* सांदी । चौदा* दासी त्रिशुद्धी । पाणी वाहती 
अयोध्येत ॥१॥। निरभिमानी चौसष्ट” जणी । सदा विलसती श्रीरामसदनीं । आणिक एक चारी“ आठः 
जणी । प्रीतिकरोनि राबती ॥२॥ अष्टभावमखरें कडोविकडी । नव महाद्वार तेथें उघडीं । ऊर्ध्वमुख 
निजप्रौढीं । दशमद्वार झांकिलें ॥।३॥ अष्टांगयोगी रामभक्त । तेचि त्या द्वारे येत जात । आणिकांस तो न 
सांपडे पंथ । असे गुप्त सर्वदा ॥४॥ चतुर्दश रत्ने साधोनि वृत्रारी । जैसा प्रवेशे अमरपुरीं । कौसल्यात्मज 
ते अवसरीं । तैसा अयोध्येत प्रवेशला ॥५॥। सफळ देखोनि दिव्य द्रुम* । बहुत धांबती विहंगम । तैसा 
पहावया आत्माराम । नगरजन धांवती ॥६॥ देव वर्षती सुमनसंभार । धडकत वाद्यांचा गजर । मंडपघसणी'? 
झाली थोर । श्रीराम पाहावयाकारणें ॥७॥ देखोनियां रामचंद्र । वेधले जननयनचकोर । उचंबळला 
सुरसमुद्र' । प्रेमभरतें दाटले ॥८॥ कीं श्रीराम देखतां दिनमणी । टवटबल्या निजभक्तकमळिणी । सकळ 
लोकां अलंकारलेणीं । राघवेंद्रे दीधलीं ॥९॥ भांडारे फोडोनि दशरथं । निजधन वांटिलें याचकांतें । गजारूढ 
बंदीजन तेर्थे । सूर्यवंश वाखाणिती ॥३१०॥ निजात्मसदनीं रघुनाथ । सीतेसहित प्रवेशे समर्थ । तनमनधनेंसीं 
यथार्थ । मूद वरोन ओंवाळिजे ॥११॥। रामविजय ग्रंथ प्रचंड । येथे संपले बालकांड । पुढें अयोध्याकांड 
परम गोड । श्रवणें कोड पुरवी पैं ॥१२॥ अग्राकडोनि इक्षुदंड'' । मूळाकडे विशेष गोड । सप्तकांड तैसा 
न हा इक्षुदंड । बहुत रसाळ पुढें पुढे ॥१३॥ पापपर्वत जडभार । रामविजय त्यावरी वज़ । संतश्रोते पुरंदरः? । 
चूर्ण करिती निजबळें ॥१४। श्रीमद्भीमातटविलासा । ब्रह्मानंदा पंढरीशा । श्रीधरवरदा पुराणपुरुषा । 
अभंगा अविनाशा अक्षया ।।१५॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा 
परिसोत श्रोते चतुर । अष्टमाध्याय गोड हा ॥३१६।। ।। श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या ३१६ ॥ 


॥ अध्याय आठवा समाप्त॥ 


॥ बालकाड समाप्त ॥ 


PINON MOND PIECE य स्स NR WE NRE VNR 
१. सायुज्यमुक्ती २. वेद ३. बारा मास ४. सोळा कला ५. बहात्तर नाड्या ६. विद्या ७. चौसष्ट कला ८. चारी वाणी 
९. अष्टसात्त्विक भाव १०. वृक्ष ११. माणसांची गर्दी १२. देवांचा समुदाय १३. ऊस १४. इंद्र 


अयोध्या कांड 
॥ अध्याय नववा ॥ 


मंथरेचा सल्ला - कैकयीचा हट्ट 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीगुरवे नम: । नमूं श्रीगुरु ब्रह्मानंद । जो जगदंकुरमूळकंद 
जो निजजनतारक? प्रसिद्ध । कैवल्यदाता सुखाब्धि ॥१॥ जो योगद्वीपींचें निधान । जो वैराग्यवल्लीचें 
सुमन । कीं वेदांतसमुद्रींचा' मीन । आत्मजीवनीं तळपतसे ॥२॥ कीं तो धर्ममेरूचें शिखर । कीं 
चिदाकाशींचा जलधर । कीं कृपासागरींचें सुंदर । दिव्य रत्न प्रकटलें ॥३॥ कीं शांतीचें चंद्रमंडळ । कीं 
सत्यतेजें सूर्य केवळ । कीं सत्त्वसरोबरींचे कमळ । किंवा सुफळ आनंदवृक्ष ॥४॥ कीं क्षमामलयपर्वत* पूर्ण । 
कीं निर्विकार दिव्य चंदन । मुमुक्षुफणिवर' वेष्टून । सर्वदाही बैसले ॥५॥ कीं शुद्धब्रह्मभागीरथीजळ* । 
तेथींचा लोट अति निर्मळ । भक्ति विरक्ति ज्ञान केवळ । तीर्थराज अवतरला ॥६॥ ऐसा महाराज 
श्रीगुरुनाथ । त्यासी परिसाचा देऊं दृष्टांत । तो लोहाचें सुवर्ण करीत । परी आपणाएसें न करवे ॥।७। 
सुरभि” चिंतामणि साचार । कल्पवृक्ष म्हणावा उदार । तरी तो कल्पिलेंचि देणार । परी आपणाएऐसें न करवे 
॥८॥ जनकजननींची उपमा कैसी । द्यावी आतां सहुरूसी । तीं जन्मदायक निश्चयेंसीं । परी हा जन्ममरणासी 
दूर करी ॥९॥ चौऱ्यांयशीं लक्ष योनि अमूप । सर्वाठायीं असती मायबाप । परी सद्ररु दुर्लभ चित्स्वरूप । 
जन्मोजन्मी कैंचा तो ॥१०॥। जो भवइंधनदाहक* वैश्वानर । अज्ञानतिमिरच्छेदक दिवाकर । कीं दुःखपर्वतभंजन 
पुरंदर । बोधवज्र' झळके वरी ॥११॥ ऐसा महाराज गुरुनाथ । त्यासी शिष्य विरक्त शरणागत । भ्रमर पद्मकोशीं 
बैसत । तैसे लुटित चरणरज ॥१२॥ कीं स्फुलिंग मिळे अग्नींत । कीं जळबिंदु पडे सरोवरात । कीं सरिता 
सागरी ऐक्य होत । ऐसे भक्त गुरुचरणीं ॥१३॥ कीं मुशीत आटिले अलंकार । कीं जळीं विरे जळगार । कीं 
तरंग मोडून साचार । एक नीर उरें पैं ॥१४॥ ऐसे गुरुचरणी मिळोन । गुरुदास्य करिती अनुदिन । क्षीराब्धीमाजी 
उपमन्य । विलसे जैसा सर्वदा ॥१५॥ कीं जान्हवींत मणिकर्णिका तीर्थ । कीं भीमेंत चंद्रभागा विख्यात । 
तैसे भजनगंगेंत यथार्थ । गुरुभक्त वंद्य पैं ॥१६॥ ऐसें ऐकतां गुरुस्तवन । परम आनंदले संतजन । धन्य रे धन्य 
म्हणोन । तर्जनी मस्तक डोलविती ॥१७॥। ऐसें देखोनि श्रीधरें । नमस्कार घातला प्रेमादरें । म्हणे तुम्ही 
रामकथामृतपात्रें'' । सादर श्रवणीं बैसलां ॥१८॥ तुम्ही ज्ञानगंगेचे ओघ निर्मळ । कीं विवेकभूमीचीं निधानें 
केवळ । कीं कृपार्णवींचीं'' जहाजें सबळ । क्षमाशीड वरी तळपे ॥१९॥ कीं नवविध भक्तीची दिव्य ट्वीपे 
सुंदरें । कीं अनुभवशास्त्रींचीं मंदिरें । कीं पिकलीं आनंदक्षेत्रे । समसमान चहूंकडे ॥२०॥। परोपकारनभींचीं 
नक्षत्रे निर्मळ । परम गुणप्रिय मुक्तमराळ । कीं शब्दरत्नग्राहक सकळ । या ग्रंथश्रवणीं मिळाले ॥२१॥। कीं 
रामकथाकमळिणीचे** भ्रमर । कीं अबधानदाते जलधर'? । माझे शब्द आरुष* निर्धार । परी तुम्हीं प्रीति 
ठेविली ॥२२॥ रानपक्षी शुक'* यथार्थ । त्याचे शब्द ऐकतां तटस्थ । होती शास्त्रज्ञ पंडित । तैसेचि येथें जाहलें 
॥२३॥ कीं बोबडें बोलतां बालक । अत्यंत संतोषे जनक । तैसें शब्दांचें कौतुक । संतजन करिती पैं ॥२४॥ 
तरी आतां इतुर्केच करा सत्वर । सादरता* हे दिव्य अलंकार । मजलागी देऊन साचार । संतजनीं गौरवावें ॥२५॥ 
१. जगताचा प्रारंभ २. भक्तांचा तारक ३. वेदान्तरूपी समुद्रातील ४. क्षमारूपी मलय पर्वत ५. मुमुक्षू हेच सर्प ६. शुद्ध 


ब्रहम हे गंगेचे पाणी ७. कामधेनू ८. संसाररूपी इंधन जाळणारा ९. बोधरूपी वज १०. रामकथारूपी अमृत घेण्यास योग्य 
११. कृपेच्या सागरातील १२. रामकथा हीच कमलिनी १३. मेघ १४. असंबद्ध १५. पोपट १६. लक्षपूर्वक 


अध्याय नववा ८५ 


वक्ता-क्षेत्र पिकले पूर्ण । परी सादरता पाहिजे बरी घन । चित्तव्याकुळता हें अवर्षण । तेणें मोड करपती 
॥२६।। बोलती संत श्रोते चतुर । तुझीं वचनें हा सुधाकर! । येणें आमुचे कर्णचकोर' । तृप्त जाहले निर्धारे 
॥२७॥ असो आतां वाग्वल्ली सुंदरी । चढे अयोध्याकांडमंडपावरी । तेथींचीं फळें निर्धारी । भक्तचतुरीं 
सेविजे ॥२८॥ मागें अष्टमाध्यायीं कथन । जानकी परिणिली कोदंड भंगोन । त्यावरी भ्ृगुपतीचार दर्प 
हरोन । रघुपती आला अयोध्ये ॥२९॥ कैकयीचा बंधु विख्यात । परम प्रतापी संग्रामजित । मान देऊनि 
बहुत । लग्नासी आणिला दशरथे ॥३०॥ मिथिलेचा लग्नसोहळा पाहून । अयोध्येसी आला परतोन । 
कैकयीस म्हणे भरत शत्रुघ्न । नेऊं आपुले ग्रामातें ॥३१॥ ऐकोनि बंधूचें वचन । येरी म्हणे अवश्य जा 
घेऊन । परी रायातें पुसोन । मग दोघांतें नेइंजे ॥३२। दशरथास पुसे संग्रामजित । मास एक शत्रुघ्न 
आणि भरत । स्वराज्यासी नेऊन त्वरित । आणून मागुती पोंचवूं ॥३३।। अवश्य म्हणतां अजसुत* । 
कैकयी भरतासी सांगत । तुवां मातुलासह जावें त्वरित । श्रुघ्नासी घेऊनियां ॥३४।। भरत म्हणे 
श्रीरामावांचुन । मज न गमे एकही क्षण । रघुपतीचे सेवेबीण । न रुचे मज आन कांहीं ।॥।३५॥। श्रीराम चंद्र 
मी चकोर । मी चातक रघुवीर अंबुधर* । राम सुरभि* मी वत्स साचार । वियोग सहसा सोसेना ।।३६॥ 
श्रीरामसेवा सांडोन । इतर सुखें इच्छी कोण । पीयूषतुल्य अन्न टाकून । कोण वमन विलोकी ॥।३७॥ 
मुक्ताफळे हंस टाकोन । प्राणांतींही न भक्षी शेण । कल्पट्टुमींचा विहंगम जाण । बाभुळेवरी न बैसे ॥३८॥ 
घृतमधुदुग्धसरोवर* । जरी सुरसें भरलें अपार । परी जीवन सांडूनि जळचर । कदा तेथें न जाती ॥।३९॥ ऐसें 
बोलतां भरत । नेत्री आले अश्रुपात । माता म्हणे एक मासपर्यंत । क्रमोनि“ येई सवेंचि ॥४०॥ नुहंघवे 
मातृवचन । भरत श्रीरामास पुसे येऊन । मग बोले जानकीमनमोहन* । बा रे लौकरी येइंजे ॥४१॥ 
भरतशतरुध्नांनीं ते वेळे । रघुबीरचरण वंदिले । चतुरंग दळ सिद्ध जाहलें । रथीं बैसले दोघेही ॥४२)| राया 
दशरथाचे कुमर । श्रीरामचरणाब्जभ्रमर'” । मातुळग्रामासी सत्वर । दळभारेसीं पातले ॥४३॥ इकडे 
अयोध्येसी रामलक्ष्मण । सर्वदा करिती गुरुसेबन । तैसेचि दशरथाचें भजन । रघुनंदन करीतसे ॥४४॥ 
वसिष्ठमुखें नित्य विद्याश्रवण । श्रीराम करीतसे आपण । चतुःषष्टिकलाप्रबीण । रघुनंदन जाहला ॥४५॥ 
मग धनुर्विद्येचा अभ्यास । करिता जाहला परमपुरुष । रंगभूमि साधूनि विशेष । युद्धकळा शिके तेथे ॥४६॥ 
बेणुमस्तकीं'* घालितां कुठार । चिरत जाय जैसा दूर । तैसी श्रीरामबुद्धि तीव्र । तर्क अपार पावतसे ।।४७। | 
वसिष्ठ धनुष्यबाण घेऊन । जें जें मांडून दावी ठाण । त्याहून विशेष रघुनंदन । दावी करून गुरूसी ।॥।४८॥ 
अस्त्रशस्त्रविद्याप्रीण । जाहले राम आणि लक्ष्मण । ते परीक्षा पाहावया अजनंदन । रंगमंडपीं बैसला ॥४९॥ 
रंगमंडपाची रचना । न वर्णवेचि सहस्रवदना । ते तेज विलोकिता सहस्रकिरणा*?। परमाश्चर्यं वाटतसे ।।५०।। 
शशांकप्रभेसम'* पूर्ण । कोरिले काश्मीर पाषाण । त्यांची पोंबळी प्रभाघन । सभोंवती रचियेली ।॥५१।। 
त्यामाजी सप्तरंगी पाषाण । चक्रजाळ्या चौकटी पूर्ण । माजी घातल्या दारुण । पाहतां आश्चर्य वाटतसे ॥५२॥ 
साधिलें पाचुबंद अंगण । गरुडपाचूंची जोतीं पूर्ण । निळयाचे गज घडोन । तेचि तोळंबे लाविले ।।५३।। 
त्यावरी हिरेयाचे स्तंभ । वरी वैडूर्यउथाळीं स्वयंभ । सुवर्णाची तुळवटें'* सुप्रभ । लंबायमान पसरलीं ।।५४।। 
१. चन्द्र २. कर्ण हेच चकोर पक्षी ३. परशुरामाचा ४. राजा दशरथ ५. मेघ ६. कामधेनू ७. तूप, मध आणि दूध यांचे 


सरोवर ८. राहून ९. श्रीराम १०. रामचरणरूपी कमळातील भ्रमर ११. बांबूवर १२. सूर्याला १३. चंद्रकांतीप्रमाणे 
१४. तुळ्या 


८६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


गरुडपाचूचे दांडे विराजती । आरक्त माणिककिलचा झळकती । चर्या शेषफणाकृती' । जैसे गभस्ति 
चळीनें ।।५५।। एकावरी एक नवखण । तेथें रात्रीस नाहीं कारण । जेथें गरुडपाचूचे रावे पूर्ण । शब्द 
करिती नवल हें ॥५६॥ निळयाचे मयूर धांवती । रत्नांची गोलांगुलें' नाचती । छप्पन्न देशींच्या नृपाकृती । 
चित्रें भितीवरी पैं ॥५७॥। खांबीं सूत्रींच्या पुतळिया । नाचती गिरक्या घेऊनियां । नृसिंहमूर्तिं स्तंभांतूनियां । 
हुंकारती क्षणक्षणां ॥५८॥ ऐशिया रंगमंडपात । बैसता जाहला द्विपंचरथ* । बसिष्ठादि ऋषी समस्त । 
अष्टाधिकारी आणि प्रजा ॥५९॥ मंडपजाळीवारे तत्त्वतां । पाहती कौसल्यादि माता । श्रीरामें विद्या 
साधिल्या समस्ता । देखावया आस्था सकळांची ॥६०॥ जैसा नक्षत्रांमाजी अत्रिसुत“। तैसा सभेसी राजा 
दशरथ । इंद्राजवळी बृहस्पति बुद्धिमंत । तैसा वसिष्ठ बैसला ॥६१॥ असो रंगमंडपापुढें दोघे जण । श्रीराम 
आणि लक्ष्मण । पाचुबंद अंगणीं येऊन । उभे ठाकले तेधवां ॥६२॥ जैसे शशी आणि चंडकिरण । कीं 
अपर्णावर' आणि रमारमण* । कीं मेरुमांदार स्वरूपे धरून । उभे ठाकले रणांगणीं ॥६३॥ साक्षात 
शेषनारायण । अवतारपुरुष दोघे जण । अनंत जन्मींचें तपाचरण । दशरथाचें फळा आलें ॥६४॥ 
कोटिकंदर्पलावण्यखाणी* । तेजासी उणा वासरमणी । कीं अनंत विजू पिळूनी । रामरूप वोतलें ॥६५॥ 
तो लावण्यामृतसागर । आजानुबाहु श्रीरघुवीर । गुरु आणि पितयासी नमस्कार । करोनि शस्त्रे बंदिलीं 
॥६६॥ नाना वाहनीं आरूढोनि रघुपती । दावी युद्धाच्या अगाध रीती । रथ फिरवी नानागतीं । विस्मित 
पाहती जन सर्व ॥६७॥ मग दावी कुंजरयानफेरी“ । सवेंचि तुरंगारूढ होय झडकरी । रथचमक दावी 
नानापरी । अलातचक्र जैसें कां ॥६८॥। चरणयुद्ध अस्त्रयुद्ध । शस्त्ररीति नानाविध । मल्मेषकुंजरयुद्ध । 
व्याघ्रसिहयुद्धगती ॥६९॥ कूर्मवृषभनक्रयुद्धः । जलमंडलयुद्ध'' विशद । अंतरिक्ष भूमि गदा प्रसिद्ध । 
सकळ कलायुद्ध दाविले ॥७०॥ शक्ति पाशुपत तोमर । शूल परिघ लहुडी चक्र । कंदुक भिंडिमाळा वज्र । 
दावी रघुवीर गति त्यांची ॥७१।। पाश असिलता मुद्रल । शतघ्नी परशु अंकुश कुंत सरळ । यमदंष्ट्रा 
शब्दयुद्ध सबळ । यंत्रमंत्रयुद्धगती ॥७२॥ नेत्र झांकोनि सोडी बाण । पुढें पाहे मागें भेदी जाण । 
दळसिंधुपरतटाकगमन'' । राजीवनयन दावीतसे ॥७३॥ एक सोडितांचि बाण । कोट्यवधि व्हावे 
त्यापासून । सकळ चमूचें शिरच्छेदन । एकाचि बाणें करावें ॥७४॥ अग्न्यस्त्र पर्जन्यास्त्र । वात पर्वत 
आणि वज्र । माया ब्रह्म माहेश्वर । भूतास्त्र भैरवास्त्र पैं ॥७५।। सिंह सर्प आणि गरुडास्त्र । काम वैराग्य 
तारकासुर । पाप नाम गंधर्वास्त्र । दावी रघुवीर अस्त्रे हीं ॥७६॥। ब्रह्मशिरो विश्वजित । या अस्त्रगती दावी 
रघुनाथ । तैसेच करी सुमित्रासुत । मान दशरथ डोलवी ॥७७॥ वसिष्ठ उठोनि ते अवसरीं । श्रीरामसौमित्रासी 
हृदयीं धरी । दशरथाचा आनंद अंबरीं । न समाये तेव्हां सर्वथा ॥७८॥ सभा विसर्जून दशरथ । वसिष्ठ 
सौमित्र रघुनाथ । प्रवेशते जाहले सदनांत । आनंदयुक्त सर्वही ॥७९॥ यावरी एके दिवशीं अजनंदन । दर्पणीं 
विलोकी निजवदन । तों दाढींत शुभ्र केश देखोन । काय बोलता जाहला ॥८०॥ म्हणे शीघ्र बोलवा ब्रह्मनंदन । 
अष्टाधिकारी ऋषी प्रजाजन । सकळ व्यवहारी'? वैश्यजन । विवेकसंपन्न थोर थोर ॥८१॥ सकळांसी 


१. शेषाच्या फणेसारखा २. माकडे ३. राजा दशरथ ४. चंद्र ५. श्रीशंकर ६. श्रीविष्णू ७. कोटी मदनाएवढा सुंदर 


८. हत्तीवरून फेरी ९. कासव, बैल आणि मगर यांसारखे युद्ध १०. पाण्यात चक्राकार फिरून केलेले युद्ध ११. एकदम 
सेनेपलीकडे जाणे १२. व्यापारी 


अध्याय नववा दड 
on 


राज्यासी योग्य रघुनायक । जो गुणसमुद्र प्रतापार्क* । जो धीर वीर उदार देख । लावण्यसागर श्रीराम 
॥८३॥ अनंतजन्मींच्या तपाचे फळ । तो हा श्रीराम तमालनीळ । राज्य द्यावें हो तत्काळ । सुमुहूर्त वेळ 
पाहोनियां ॥८४॥ ऐकोनि दशरथाचें वचन । संतोषला ब्रह्मनंदन । मानवले' समस्त प्रजाजन । म्हणती धन्य 
धन्य दशरथा ॥८५॥ वसिष्ठादि ऋषि समस्त । पाहोनि उत्तम मुहूर्त । चैत्रमास अतिविख्यात । गुरुपुष्ययोग 
साधिला ॥८६॥ श्रीरामासी द्यावया राज्यपट । सुमुहूर्त नेमिला अतिवरिष्ठ । सर्व सामग्री वसिष्ठ । सिद्ध 
करिता जाहला ॥८७॥। श्वेतवर्ण चौदंती* गज । क्षीरवर्ण आणिला हयराज* । छत्रचामरे तेजःपुंज । 
मृगांकवर्ण साजिरी ॥८८॥ पंचपल्लव सप्तमृत्तिका^ परिकर । चतुःसमुद्रीचे आणिलें नीर । दिव्य सिंहासन 
पित्र । नूतन छत्र निर्मिलें ॥८९॥ दिव्य मंडप निर्मून । तेथें मांडिले सिंहासन । जपासी बैसविले दिव्य 
ब्राह्मण । वेदोनारायण साक्षात ॥९०॥ छप्पन्न देशींचे राजेश्वर । शाण्णव कुळींचे राजकुमार । ते येते जाहले 
समग्र । अपार करभार घेऊनियां ॥९१। आनंदमय अयोध्या -नगर । सदनें शुंगारिली सुंदर । अयोध्यावासी 
नारी नर । मंडित समग्र अलंकारें ॥९२॥ राजमंदिरें शुंगारिलीं विशेष । बरी झळकती रत्नजडित कळस । 
उणें आणिती उडुगणांस* । रजनीमाजी स्वतेजें ॥९३॥ एकांती बोलावुनी रघुनाथ। गुहा गोष्टी सांगे दशरथ । 
म्हणे बा रे मज ग्रहपीडा आली बहुत । काळ विपरीत पुढें दिसे॥९४॥ अष्टमस्थानीं“ शनैश्चर“ निश्चिती । 
द्वादशस्थानी ' जाण बृहस्पती । बा रे मज मृत्युचिन्हें जाणवती । बैसें रघुपती सिंहासनी ॥९५॥ रामा तुझी 
मज वाटे खंती । मज टाकोनियां रघुपती । दूर जाशील निश्चिती । हेंचि चित्तीं वाटतसे ॥९६॥ तरी 
लावण्यासृतसागरा । तमालनीला राजीवनेत्रा । श्रीरामा घनश्यामगात्रा । राज्यभारा चालवीं ॥९७॥ श्रीरामे 
वंदिले पितृचरण । म्हणे मज आज्ञाचि प्रमाण । रामसीतेसी उपोषण । करवी वसिष्ठ ते दिवशीं ॥९८॥ 
रघुनाथाचे हातीं दाने । अपार करविली ब्रह्मनंदनें”*। राम जानकी दोघें जणें । कुशासनीं पहुडबिलीं ॥९९॥ 
जो पुराणपुरुष परब्रह्म । तयाहातीं ऋषी करवी होम । आहुती घाली पुरुषोत्तम । दृष्टांत उत्तम ऐका ते 
॥१००॥ चकोराचे मुखीं अमृतधार । वर्षे जैसा रोहिणीवर । कीं धेनु पान्हा सोडी सत्वर । वत्सासी तृप्त 
व्हावया ॥१॥ कीं बाळकाचिया मुखांत । माता स्तन्याने करी तृप्त कीं जलद बिंदु टाकी अकस्मात । 
चातकमुखीं कृपेनें ॥२॥ ऐसीं अवदानें राम टाकित । धूम्र नेत्र जाहले आरक्त । यज्ञनारायण जाहला तृप्त । 
राघवहस्तेंकरोनियां'' ॥३॥ जैसी गौतमी आणि भागीरथी । तैसी कौसल्या आणि सुमित्रा सती । 
विप्रांसी दानें अपार देती । आनंद चित्तीं न समाये ॥४।। दशरथासी विनवी लक्ष्मण । मी श्रीरामसेवा 
करीन । ऐकोनि संतोषे अजनंदन । कुरवाळी वदन सौमित्राचें ॥५॥। अयोध्यानगर वेष्टोनि जाणा । उतरल्या 
राजयांच्या पूतना”! । कोण करी तयांची गणना । पाहतां नयनां भुलवणी ॥६॥ श्रीराम बैसे राज्यपदीं । 
तो सोहळा पाहावया टुष्टीं । सकळ सुरवरांच्या' कोटी । विमानारूढ पाहती ॥७॥ तंत वितंत घन 
सुस्वर । चतुर्विध वाद्यांचे गजर । नादें कोंदलें अंबर । चिंतातुर सुर जाहले ॥८॥ निर्जर विनविती 
कमलोदूभवा**। दशरथ राज्य समर्पी राघवा । आमुचे बंदिसुटकेचा बरवा । विचार कांही दिसेना ॥।९॥ 
इंद्रपदतुल्य राज्य अपूर्व । तें सोडोनियां सीताधव*'। कासया येईल दशग्रीव । बधावयाकारणें ।॥ ११०] 
१. पराक्रमी २. आनंदले ३. चार दातांचा ४. श्रेष्ठ असा अश्व ५. पाच प्रकारची पाने ६. सात ठिकाणची माती ७. नक्षत्रांना ५. पाच प्रकारची पाने ६. सात ठिकाणची माती ७. नक्षत्रांना 


८. शनी आठवा ९. गुरू बारावा १०. वसिष्ठाने ११. राघवाच्या हातून आहुती घेऊन १२. सेना १३. श्रेष्ठ देवांच्या 
१४. ब्रह्मदेवाला १५. राम 


८८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
ooo 


जरी तो मंगलभगिनीचा! बर । भक्तालागी जाहला साकार । तरी तपोबना येईल रघुवीर । ऐसा विचार 
योजावा ॥११॥ मग विरिंचि सांगे विकल्पासी* । तुवां सत्वर जावें अयोध्येसी । प्रवेशावें कैकयीच्या 
मानसीं । विघ्न राज्यासी करावें ॥१२॥ विकल्प म्हणे ते वेळां । अयोध्येमाजी परम सोहळा । दुःख 
द्यावयासी सकळां । माझेनि तेथें न जाववे ॥१३॥ माझा प्रवेश होतां तेथ । बहुतांसी होईल प्राणांत' । 
मांडेल एकचि अनर्थ । माझेनि तेथें न जाववे ॥१४। शीतळ होईल वडवानळ । मधुरता धरील हाळाहळ । 
परी मज विकल्पाचें बळ । क्षीण नव्हे कल्पांती ॥१५॥ देव म्हणती तुजविण । हें कार्य साधील कवण । 
आम्हां सोडवी बंदींतून । घेई पुण्य तूं एवढें ॥१६॥ ऐसें ऐकतांचि वचन । विकल्प निघाला तेथून । जवळ 
केलें अयोध्यापट्टण । परी भीतरी न जाववेचि ॥१७।। अयोध्यावासी पुण्यशीळ । सत्यवादी सात्त्विक 
प्रेमळ । ज्यांकडे पाहों न शके काळ । तेथें विकल्प प्रवेशेना ॥।१८॥ ज्यांसी वेदाज्ञा वाटे प्रमाण । नेणती 
परांचे दोषगुण । सदा सारासारविचारश्रवण* । तेथें विकल्प बाधेना ॥१९॥ जे निःसीम ` गुरुभक्त । जे 
मातापितयांसी भजत । जे अनन्य ब्राह्मणांसी वंदित । तेथें विकल्प बाधेना ॥१२०।। सदा आवडे 
हरिभजन । श्रवण मनन हरिकीर्तन । परद्रव्य ज्या तृणासमान* । तेथें विकल्प बाधेना ॥२१॥। दया उपजे 
देखतां दीन । अंध पंगु वृद्ध क्षीण । त्यासी पाववी वस्त्र अन्न । तेथें विकल्प बाधेना ॥२२॥ परललना 
मातृवत । जे वादप्रतिवादीं* मुके होत । जे ईश्वररूप पाहती संत । तेथें विकल्प बाधेना ॥२३॥ सर्वाभूतीं 
एक रघुनाथ । ऐसी जयांसी पूर्ण प्रचीत । प्रपंची वर्ततां विरक्त । तेथें विकल्प बाधेना ॥२४॥ जें ब्रह्मानंदीं 
पूर्ण धाले । जे आपणां आपण विसरले । तेथें विकल्पाचें बळ न चले । कल्पांतींही सर्वथा ॥२५। असो 
पुण्यवंत अयोध्येचे जन । त्यांसी विकल्प पळे देखतां दुरून । प्रवेशावया अयोध्यापट्टण । सामर्थ्य नव्हे 
सहसाही ॥२६॥ तों कैकयीची दासी मंथरा । ते पूर्वीच द्वेषी रघुवीरा । परम पापिणी सीतावरा । सर्वदाही 
निंदीतसे ॥२७॥। प्रातःकाळीं अहल्योद्धार*। सेजेसी असतां रामचंद्र । झाडितां बळेंचि केर । रामावरी घालित 
॥२८॥ तो अंगावरी येतां केर । दैवहत होईल वज्रधर । म्हणोनि ते दासी अपवित्र । रामावरी रज उडवी 
॥२९॥ प्रत्यहीं ऐसेंचि करीत । देखतां क्रोधावला जनकजामात । म्हणे तूं कुब्जा" होई यथार्थ । कुरूप वक्र 
सर्वांगी ॥१३०॥ मग ते लागे श्रीरामपायीं । म्हणे राघवा मज उश्शाप देई । मग जगदानंदकंद”* ते समयीं । 
काय बोलता जाहला ।३१॥ म्हणे पुढील अवतारी पूर्ण । कंसवधार्थ मथुरे येईन । तेव्हां तुज उद्धरीन । दिव्य 
करीन रूप तुझें ॥३२॥ असो अयोध्येबाहेर दूर । पुष्पवाटिका परम सुंदर । सदा सुफळ तरुवर । विकल्प 
सत्वर आला तेथे ॥३३॥ जो भुवनच्छेदक'? कुठार । कीं स्नेहकर्पूरदाहक'' वैश्वानर । कीं प्रीतिमेघविदारक 
समीर । परम तीव्र स्वरूप ज्याचें ॥३४। हा भजनमार्गीचा मारक मांग । परम दोषी विष्ठाभक्षक काग । 
कीं द्वेषवारुळांतील'* भुजंग!* । धुसधुसीत विकल्प हा ॥३५॥ तो मत्सरवनींचा वृक थोर । कीं 
निर्दयसमुट्रींचा नक्र । कीं परनिंदाजल्पक खर । विकल्प साचार जाणिजे ॥३६॥ विकल्प नोहे तो शवान । 
धांवे भक्तांवरी वसवसोन । आनंदरसपात्र'। उलंडोन। न लगतां क्षण टाकी तो ॥३७। असो हिंवरवृक्षी 
तो विकल्प । बैसला असे सुखरूप । तंव तेथें मंथरा पापरूप। पुष्पे न्यावया पातली ॥३८॥ हिंवरछायेसी 
ते अवसरीं । मंथरा बैसली क्षणभरी । विकल्प प्रवेशला तिच्या अंतरीं । अत्यंत कुपात्र देखोनियां ॥३९॥ 

१. सीतेचा २. भेदबुद्धीस ३. मृत्यू ४. सार-असार विचार ऐकणे ५. संपूर्ण ६. तुच्छ ७. भांडणात ८. अहल्येचा उद्धार 


करणारा ९. कुबडी १०. सर्व जगाला आनंद देणारा राम ११. जगाचा नाश करणारा १२. स्नेहरूपी कापूर जाळणारा 
१३. प्रेमरूपी मेघाला फोडणारा १४. द्रेषरूपी वारुळातील साप १५. आनंदाचा रस भरलेले भांडे १६. एक प्रकारचे झाड 


अध्याय नववा ८९ 


जो कां निर्दय आचारहीन । नावडे हरिकथा पुराणश्रवण । सदा जल्पत परदोषगण । विकल्प येऊन राहे 
तेथें ॥१४०॥ साधु संत ब्राह्मण । त्यांसी द्वेषी रात्रंदिन । भूतदया नावडे मनांतून । विकल्प येऊन राहे तेथें 
॥४१॥ वेदविरूद्ध जे वर्तत । नसतेंचि वाढविती कुमत । कोठें विश्वास न धरी चित्त । विकल्प येऊन राहे 
तेथें ॥४२॥ असो मंथरेचे मनीं । विकल्प संचरला ते क्षणीं । तों पक्क कळिंगण देखोनि नयनीं । प्रीतीकरोनि 
भक्षित ॥४३॥ पुष्पे वेंचितां कुश्चळ । मनीं उठती द्वरेषकछोळ । गृहास परतली तत्काळ । कलह प्रबळ 
लावावया ॥४४॥ तों कैकयीचे गृहीं सोहळा होत । मंडप उभविले नभचुंबित'। जन अवघे आनंदभरित । 
चिंताविरहित सर्वही ॥४५॥ ऐसें मंथरेनें देखतां । परम द्वेष वाटे चित्ता । जैशा वसंतीं कोकिळा गर्जतां । 
दुःख वायसां उपजे पैं ॥४६। आम्र येतां पाडास । मुखरोग प्राप्त होय कागांस । दृष्टी देखतां राजहंस । 
दुःख विशेष वाटे तयां ॥४७॥। कीं देखोन संतांच्या मूर्ती । निंदक संतापती चित्तीं । कीं देखोन पंडितांची 
व्युत्पत्ती? । अयोग्याचे चित्ती द्वेष वाढे ॥४८॥। कीं देखोन मृगेंद्राचा प्रताप । शृगालासी' चढे संताप । कीं 
देखोनि श्रीमंताचें स्वरूप । जेवीं दुर्जन चरफडती ॥४९॥ कीं देखोन धार्मिकाची लीला । अपवित्रासी खेद 
आगळा । कीं पतिव्रता देखोनि डोळां । व्यभिचारिणी विटती ॥१५०॥ शशांक देखतां विटती तस्कर । 
दिवाभीतां' नावडे दिनकर । कीं हिंसकांस तत्त्वविचार । मनींहूनि नावडे ॥५१॥ तैसा सोहळा देखोनि 
मानसीं । परम संतापली ते दासी । रामनिधानासी* विवसी*। आड आली साक्षेपें ॥५२॥ ते कलहपीठींची 
देवता । कीं ते दुःखकलोळप्रबाहसरिता“ । गृहांत अग्नि लागे अवचिता । तैसी आंत प्रवेशली ॥५३॥ 
अंगणीं शरीर टाकी तत्काळ । धबधबां पिटी वक्षःस्थळ । कैकयीस म्हणे तूं केवळ। अभागीण सर्वस्वें 
॥५४॥ अगे तूं बुद्धिहीन सर्वात । तुझें तुज न कळे हित । मातुळगृहीं' पाठविले तुझे सुत । राज्यी रघुनाथ 
स्थापिती ॥५५॥ तुज अवदशा आली यथार्थ । सौभाग्य गेलें वाहात । देशधडी केला भरत । तुज अनर्थ 
समजेना ॥५६॥ राज्यीं बैसतां रघुनंदन । तुझे पुत्र टाकील वधोन । कैकयी तुज शिकवील कोण । 
मजवांचूनि बुद्धि आतां ॥५७॥ मग तिजप्रति कैकयी बोलत । मज भरत तैसाच रघुनाथ । तूं हा खेद न 
करीं यथार्थ। कदा अनर्थ करूं नये ।॥५८॥ ऐसें बोलोनि सत्वर । कंठींचे पदक आणि हार । तिच्या गळ्यांत 
घाली परिकर । दासी आपुली म्हणोनि ॥५९॥ पदक आणि मुक्तामाळा । मंथरेनें तोडून टाकिल्या । तोंड'” 
घेतलें!* ते वेळां । राज्य बुडालें म्हणोनि ॥१६०॥ स्नेहें धांवोनि कैकयी । तीस धरिती जाहली हृदयीं । 
विकल्प प्रवेशला ते समयीं । चित्तगृहीं'? कैकयीच्या ॥६१॥ कैकयी तीस म्हणे ते समयीं । बरी युक्ति 
योजिलीस लवलाही । तूं माझी प्राणसखी होसी पाहीं । करूं कायी सांग आतां ॥६२॥ भरत तों नाहीं 
जवळी । रामासी राज्य देती प्रातःकाळी । अयोध्यावासी लोक सकळी । श्रीरामाकडे मुरडले ॥६३॥। वसिष्ठ 
आणि दशरथ । यांसी प्राणाहून आवडे रघुनाथ । ते तों माझा वचनार्थ । न मानिती कदाही ॥६४। मंथरा 
म्हणे ऐक साचार । पूर्वीचे मागें दोन वर । तुवां रथ सांवरिला घालोनि कर । शक्राचे युद्धसमयीं पैं ॥६५॥ 
ऐसें गांठीस असतां शस्त्र । तुज भय नाहीं अणुमात्र । राज्यीं स्थापूनि तुझा पुत्र । रामचंद्र वना धाडीं ॥६६)॥ 
मनुसंख्या** संवत्सरः? । वनासी धाड़ीं रघुवीर । चतुर्दश वर्षांत तुझा पुत्र। चवदा भुवनें जिंकील ॥६७॥ 
बना निघतां रामचंद्र । समागमें जाईल सौमित्र । काननीं राक्षस परम दुर्धर । रामलक्ष्मणा भक्षितील ॥६८॥ 
१. उंच २. ज्ञान ३. कोल्ह्याला ४. चोर ५. घुबडाला ६. रामरूपी धनकोष ७. राक्षसीण ८. दुःखाच्या लाटा असलेली 
नदी ९. मामाच्या घरी १०. बडबडू लागली ११. अंतःकरणात १२. चौदा वर्षांसाठी 


९० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


राक्षसे भक्षिल्या रघुनंदन । मग भरतासी सहजींच कल्याण । यालागीं वर दोन्ही घे मागून । रायापाशीं 
आतांचि ॥६९॥ बनासी निघतां रघुनाथ । प्राण त्यागील दशरथ । तेही गोष्टींचे तुजला हित । राज्यीं भरत 
स्थापावया ॥१७०॥ रामाचे आवडते भक्त । तेही बाहेर घालूं समस्त । आतां येईल दशरथ । करी अनर्थ 
येथेंचि ॥७१॥ ऐसीं ते दासीचीं वचनें । हृदयीं धरिलीं कैकयीनें । जैसें वमन होतांचि श्वानें । उचलोनियां 
घेइजे ॥७२॥ कीं शिंदीवृक्षापासून । किंचित्‌ निघतां मद्यजीवन* । मद्यपी जैसा ओढवी वदन । तैसेचि 
बचन मानलें ॥७३॥ मर्कटासी मदिरारस पाजिला । त्यांत वृश्चिकें दंश केला । त्यामाजी भूतसंचार 
जाहला । कैकयीस जाहलें तैसेचि ॥७४। अलंकार काढिले झडकरी । तोडून टाकिली गळसरी । केशमुक्त 
उर्वीवरी* । निद्रा करी सक्रोध ॥७५॥। तंव ते भोगसमयाची वेळ । कैकयीगृहा आला भूपाळ । राजा मंथरेसी 
पुसे उताविळ । राणी आमुची कोठे पैं ॥७६॥ तंव ते बोले पापखाणी । पैल ते पडली तुमची राणी । 
काय आहे तिचे मनीं । तें तों न कळेचि आम्हांते ॥७७।। मग कैकयीजवळी येऊन । करें कुरवाळी राजा 
बदन । दिधलें दशरथासी लोटून । झिडकारूनि एकीकडे ॥७८॥ म्हणे परता होई नृपनष्टा' । असत्यवादिया 
क्रियाभ्रष्टा* । तुझे अंतरींचा भाव खोटा । सर्वही म्यां ओळखिला ॥७९॥ ऐसे शब्द ऐकतां तीव्र । 
धगधगिलें रायाचें अंतर । चरण धरी तिचे सत्वर । येरी लोटी परताचि ॥१८०॥ राजा म्हणे संभ्रम होत । 
राज्यीं स्थापितों रघुनाथ । तूं विघ्न न करीं येथ । शरणागत तुझा मी ॥८१॥ वस्त्रे भूषणें अलंकार । 
अपेक्षित देईन समग्र । तुझ्या वचनालागीं निर्धार । प्राण वेंचीन जाण पां ॥८२॥ मी असतां त्वां 
गळसरी । तोडून टाकिली महीवरी । मागुता जावोनि चरण धरी । लोटी निजकरीं कैकयी ॥८३॥ 
स्त्रीलोभाचिये आवडी । प्राणी नाडले लक्षकोडी* । जन्ममरणांचिया ओढी । माजी पडले बहुतचि ॥८४॥ 
स्त्रीलोभ परम दारुण । पूर्वी नाडले बहुत जण । मूर्तिमंत भवव्याधि कामिन । भुलवी सज्ञान जाणते ॥८५॥ 
संसारअनर्थास मूळ । तो स्त्रीसंबंध जाण केवळ । स्त्रीलोभें पापें सकळ । अंगीं येऊन झगटती ॥८६॥ 
असो तो राजा दशरथ । स्त्रीलोभें जाहला भ्रांत । कैकयीस म्हणे माग इच्छित । तें मी यथार्थ पुरवीन ॥८७॥ 
कैकयीस संकेत दावी मंथरा । सांडूं नको पूर्वील निर्धारा । मागून घेई दोन्ही वरां । वना रघुवीरा 
पाठवीं ॥८८॥ कैकयी म्हणे नृपनायका । माझ्या स्वर्गीच्या दोन्ही भाका* । न द्याल तरी उणें देखा । 
येईल वंशा तूमच्या ॥८९॥ राजा म्हणे माग सत्वर । तुज दिधले अपेक्षित बर । मग म्हणे वना धाडीं 
रघुवीर । राज्य भरतासी समी ॥१९०॥ जवळी असतां रघुनायक । त्याकडे होतील सकळ लोक । 
यालागीं दूर बनासी देख । आतांचि शीघ्र पाठवावें ॥९१॥ मनुसंख्यासंवत्सर । राज्य करील माझा पुत्र । 
मग तुम्हीं आणावा रघुवीर । अथवा तिकडेच ठेविजे ॥९२॥ ऐसें ऐकतांचि वचन । गजबजले रायाचें 
मन । वाटे विद्युता येऊन । अंगावरी पडियेली ॥९३॥ कीं शरीर अग्नींत पडलें । कीं काळिजीं कर्वत 
घातले । कीं पर्वताचे कडे कोसळले । अंगावरी अकस्मात ॥९४।। कैकयीवचन प्रळयाग्न । जाळीत 
चालिला आयुष्यकानन* । मग तिचे धांबोन धरी चरण । पदर पसरून मागतसे ॥९५।। जो जो मागसील 
पदार्थ । तो तो पुरवीन समस्त । परी सुकुमार माझा रघुनाथ । वनाप्रति धाडूं नको ॥९६॥ मी पृथ्वीपति 
राजा दशरथ । परी तुझा असें शरणागत । सुकुमार माझा रघुनाथ । वनाप्रति धाडूं नको ॥९७॥ पट्टराणिया 
समस्त । तुझ्या सेवेसी लावीन यथार्थ । परी सुकुमार माझा रघुनाथ । बनाप्रति धाडू नको ॥ १५. सेवेसी लावीन यथार्थ । परी सुकुमार माझा रघुनाथ । वनाप्रति धाडूं नको ॥९८।। 


१. ताडी २. जमिनीवर ३. हे बाईट राजा ४. कर्मभ्रष्ट ५. लक्षावधी ६. वचने ७. आयुष्यरूपी वन 


अध्याय नववा ९१ 
SR SSIS, 
जो लावण्यामृतसागर । उदार धीर गुणगंभीर । कोमळगात्र रघुवीर । वनाप्रति धाडूं नको ॥९९॥ काय 
रघूत्तमें अन्याय केला । एवढा त्यावरी कोप धरिला । डोळस तमालनीळ सांबळा । बनाप्रति धाडूं नको 
॥२००॥ भरतापरीस' रघुनंदन । तुज प्रिय होता मनांतून । आतां कां कठीण केलें मन । मजलागून सांग 
ते ॥१॥ कैकयीपुढे पसरी पदर । वना धाडू नको शतपत्रनेत्र । येरी म्हणे तूं अधम साचार । माझीं वरदाने 
न देसी तूं ॥२॥ तुझे पूर्वज संपूर्ण । भाकेकारणें वेंचिती प्राण । त्यांचिये वंशीं जन्मोन । डाग लाविला 
कुळासी ॥३॥ कैकयीशब्दवज़* कठिण । रायाचें हदय जाहलें चूर्ण । भूमीवरी मूर्च्छा येऊन । निचेष्टित 
पडियेला ॥४॥ इतुका रात्रीं वर्तला वृत्तांत तों प्रातःकाळी आला सुमंत । रायासी करून प्रणिपात । 
वचन बोलता जाहला ॥५॥ सर्व सामग्री जाहली पूर्ण । वाट पाहत ब्रह्मनंदन' । अरुणोदय जाहला 
चंडकिरण । उदय करूं पाहतो ॥६॥ तरी तुम्हीं येऊनियां तेथ । राज्यां स्थापावा रघुनाथ । वचन न बोलतां 
दशरथ । चकित सुमंत विलोकी ॥७॥ मनी विचारी अजसुत । ही मात ऐकतां रघुनाथ । बनास जाईल 
यथार्थ । थोर अनर्थ ओढवला ॥८॥ कैकयी म्हणे सुमंता । येथवरी आणीं रघुनाथा । मी त्यासीं सांगेन 
अवघी वार्ता । जे जाहली कथा पूर्वीची ॥९॥ रायासी निद्रा लागली जाण । यालागीं न बोलेचि 
वचन । तों इकडे ब्रह्मपुत्र" संपूर्ण । सामग्री सिद्ध केली असे ॥२१०॥ सुमंत म्हणे कैकयीलागून । राये 
भूमीवर कां केलें शयन । तों दशरथ स्फुंदस्फुंदोन । रुदन करूं लागला ॥११॥ म्हणे सुमंता ऐक वचन । 
माझें जवळी आलें मरण । येथवरी आणीं रघुनंदन । कोणासी वर्तमान न सांगावें ॥१२॥ सुमंत आज्ञा 
बंदून । निघाला तेव्हां म्लानवदन+ । जैसा सूर्य ग्रहणीं कळाहीन । तैसे आनन दिसतसे ॥१३॥ विचार करीत 
सुमंत । रामधामाकडे" जात । जैसा मुमुक्षु संसारतापें संतप्त । वेगें येत संतसदना ॥१४। केवळ 
आत्मप्राप्तीचे स्थान । तैसें दिसे रामसदन । चाऱ्ही महाद्वारें ओलांडून । जाता जाहला तेधवां ॥१५॥ दुष्टी 
पहावया रघुवीर । क्रमोनि गेला स्थूळदेहद्वार । दुसरे सूक्ष्म सुंदर । तत्त्वांसहित ओलांडिलें ॥१६॥ पुढे 
क्रमोनियां कारण” । वेगें निघाला प्रधान । तों महाकारण“ देदीप्यमान । चौथे द्वार देखिलें ॥१७॥ चतुर्थ 
द्वारींची पाहतां रचना । ब्रह्मानंद जाहला मना । तुर्येंचा उंबरा ओलांडूनि जाणा । पुढे सत्वर जातसे ।।१८॥। 
तों मणिमयमंडपप्रभा घन । त्यासी आठ पायऱ्या देदीप्यमान । श्रवण कीर्तन स्मरण । पादसेवन तें चौथें 
॥१९॥ अर्चन वंदन दास्य सख्य । चढे सत्वर प्रधान देख । तों स्वानंदचौकीवरी! सीतानायक । प्रधानोत्तमें 
विलोकिला ॥२२०॥ मग नवविधा भक्ति आत्मनिवेदन । सुमंते केलें साष्टांग नमन । तंव तो कमलदलाक्ष 
सुहास्यवदन । काय तेव्हां बोलिला ॥२१॥ सुमंता तूं मुख्य प्रधान । आम्हांस ज्येष्ठबंधूसमान । तुझे निर्मळ 
गुण पाहोन । ब्रह्मानंद मज वाटे ॥२२॥। मग तो जोडूनि दोन्ही कर । उभा राहे राघवासमोर । सांगे दशरथे 
सत्वर । कैकयीसदनीं बोलाविलें ॥२३॥ आतां कैकयीसदना श्रीराम । कैसा जाईल पूर्णब्रह्म । तें 
कथाकौतुक सप्रेम । संत सज्जन ऐकोत पां ॥२४॥ रामविजय ग्रंथ सुंदर । भक्तिज्ञानवैराग्यभांडार'* । 
दृष्टांतरत्ने'' अपार । माजी सतेज झगमगती ॥२५॥ ब्रह्मानंदा श्रीधरवरा । श्रीमद्धीमातटविहारा' । पुराणपुरुषा 
निर्विकारा । जगद्वंद्या अभंगा ॥२२६॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । 
सदा परिसोत पंडित चतुर । नवमाध्याय गोड हा ॥२२७॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २२७॥ 


॥ अध्याय नववा समाप्त॥ 


FS he SRR SNR NEM Schr Sf dss Bish se 0S I BRE 
१. भरतापेक्षाही २. कैकयीचे शब्दरूपी वज्र ३. ऋषी वसिष्ठ ४. वसिष्ठाने ५. उदास ६. रामाच्या प्रासादाकडे ७. कारण - 
देह ८. महाकारणदेह ९. आत्मानंद हीच चौकी १०. भक्ती, ज्ञान आणि वैराग्य यांचे भांडार ११. दृष्टान्तरूपी रत्ने 
१२. भीमा नदीच्या तीरावर विहार करणाऱ्या पांडुरंगा 


॥ अध्याय दहावा ॥ 
लक्ष्मण व सीतेसह श्रीरामाचे बनगमन 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । संतसज्जनांची मांदी! मिळाली । देखोनि वाग्देवी 
धांविन्नली । शब्दरत्मांचीं भरणीं भरलीं । वेगें आणिलीं भक्तिपेठे ॥१॥ पाहोनि ग्राहकाची आवडी । 
परीक्षक तैसेचि रत्न काढी । कीं सुगरणी जैसी वाढी । अपेक्षा पाहूनि क्षुधितांची ॥२॥ गात्रे पाहून 
भूषणें । लेवविती पैं शाहाणे । कीं दिनमान पाहून उष्णकिरणें । उदया जैसें पाविजे ॥३॥ कीं पाहूनियां 
समयघटिका । उदय होय जेवीं शशांका । कीं वर्षाकाळींचे देखा । मेघ जैसे वर्षती ॥४॥ कीं ऋतुकाळीं 
येती फळें । कीं उत्तम काळ पाहूनि भले । सत्कर्मे करिती सकळें । निष्कामबुद्धीकरूनियां ॥५॥ कीं वेदांचे 
अंतर पाहूनि देख । चालताती शास्त्रांचे तर्क । कीं लवण पाहूनि उदक । धांवे जैसें त्वरेने ॥६॥ तैसें 
श्रोतयांचें जाणोनि अंतर । रामकथा आरंभिली साचार । बोलिला वाल्मीकी ऋषीश्वर । तेंचि चरित्र परिसा 
पां ॥७॥। शब्दभवाब्धि' भरला अपार । कवितालक्षण' तारू थोर । स्फूर्तिवायूच्या बळें सत्वर । जहाज 
चाले त्वरेने ॥८॥ सद्गुरुकृपा हेंचि बंदर । तेथें शब्दरत्ने भरलीं अपार । संतपेठेसी आणिलीं साचार । 
ग्राहक थोर म्हणोनिया ॥।९॥ तरी सादरता देऊनी धन । घ्या जी शब्दरत्नें परीक्षा करून । असो पूर्वाध्यायीं 
सुमंत प्रधान । श्रीरामगृहासी पातला ॥१०॥। शोकाकुलित होउनी । दशरथ पडिला कैकयीसदनीं । कीं 
अग्निसंगेंकरूनी* । मौक्तिक जैसे आहाळलें ॥११॥ ग्रहणकाळीं सूर्यचंद्र । दिसती कळाहीन साचार । 
कीं पंकगर्तेत* सुकुमार । हंस जैसा रुतला ॥१२॥ तैसा जाण द्विपंचरथ । पडिला असे शोकग्रस्त । सुमंत 
पाठविला त्वरित । श्रीरामासी आणावया ॥१३॥ असो सुमंत म्हणे जी श्रीरामा । राये बोलाविले 
कैकयीधामा । पुराणपुरुष सर्वात्मा । तत्काळ उठोनि चालिला ॥१४॥ रथीं बैसला तये क्षणीं । 
नवमेघरंग चापपाणी । भक्तकैवारी कैवल्यदानी । बेदपुराणीं वंद्य जो ॥।१५॥ सस्त्रालंकारमंडित पूर्ण । 
पाहाती सर्व अयोध्याजन । म्हणती कोट्यनुकोटी मीनकेतन । श्रीरामावरूनि आंवाळिजे ॥१६॥ 
श्रीराममुकुटींची दिव्य कळा । तेणें रविमंडप उजळला । त्या तेजांत सूर्य बुचकळला । प्रकाश पडला 
पृथ्वीवरी ॥१७।। मकराकार शोभती कुंडलें । कीं प्रळयाग्नीनें नेत्र उघडिले । कीं कल्पांतविजूचे उमाळे । 
शीतळ जाहले सर्वही ।॥१८। अनंत बाळसूर्याच्या कळा । श्रीरामरूपीं लोपल्या सकळा । कीं ब्रह्मानंद 
रस ओतिला । सगुणलीला धरूनियां ॥१९॥ सुवर्णोदकनदी* निर्मळ । मेरुपाठारीं वाहे सर्वकाळ । तैसें 
केशरदिव्यतिलक* भाल । श्रीरामाचे शोभतसे ॥२०॥ अंगीं दिव्य चंदन चर्चित । अयोध्येमाजी सुवास 
बहकत । तेणें घ्राणदेवता नाचत । निजानंदेकरूनियां ॥२१॥ गुणीं' ओविलीं भगणें' सकळें । तैसे 
मुक्ताहार शोभती चांगले । अनंत ब्रह्मांडे एकेचि वेळे । एकसरें डोलती ॥२२॥ अपार राहिले भक्त 
प्रेमळ । म्हणोनि रुंदावलें वक्षःस्थळ । दिव्य तेज पदक निर्मळ । प्रभेनें निराळ कोंदलें ॥२३॥ 
आजानुबाहु" रघुनंदन । करीं विराजत चापबाण । कटीं मेखळा पीतवसन । चपळेहून झळकतसे ॥२४॥ 


१. मंडळी २. शब्दरूपी संसार हाच सागर ३. कवितेतील अलंकारादी गुण ४. आगीजवळ नेताच ५. चिखलाच्या 


खड्ड्यात ६. सोन्याच्या पाण्याची नदी ७. केशराचा दिव्य टिळा लावलेले ८. दोऱ्यात ९. नक्षत्रे १०. उभ्याने ज्याचे हात 
सरळ खाली गुडघ्यापर्यंत पोहोचतात ते. 


अध्याय दहावा ९३ 


असो ऐसा रघुनाथ । रथारूढ विरिंचितात' । छप्पन्न देशींचे राजे समस्त । देखोनियां आनंदले ॥२५॥ 
पुढें चालत चतुरंग दळ । धडकत वाद्यांचा कल्लोळ । श्रीराम पाहावया सकळ । उतावीळ जन जाहले 
॥२६॥ पाहतां श्रीरामाचे मुखकमळ । राजे आनंदले सकळ । म्हणती जन्म जाहला सुफळ । तमालनीलः 
देखिला ॥२७॥ धन्य धन्य तो दशरथ । जयाच्या उदरीं अवतरला रघुनाथ । यासी राज्यपद यथार्थ । देईल 
आतां संभ्रमे ॥२८॥।। तो सोहळा पाहूनि नयनां । जाऊं आपुल्या स्वस्थाना । असो ऐसा मिरवत 
रामराणा । कैकयीसदनासमीपर आला ॥२९॥ जवळी आला ऐकोनि रघुनाथ । स्फुंदस्फुंदोनि रडे 
दशरथ । लोकां बाहेर टाकोनि जात । श्रीराम दशरथाजवळी पैं ॥३०॥ लक्ष्मण आणि सुमंत । यांसहित 
प्रवेशे रघुनाथ । तों मूर्च्छित पडला दशरथ । नयनीं वाहत अश्रुधारा ॥।३१।। रामें दशरथासी केलें नमन । 
वंदिले कैकयीचे चरण । येरी म्हणे विजयी पूर्ण । सर्वदाही होसी तूं ॥३२॥ श्रीराम पुसे कैकयीसी । काय 
व्यथा रायाचे मानसीं । कां शयन केलें भूमीसी । तें मजप्रती सांगिजे ॥३३॥। कैकयी सांगे समाचार । रायें 
मज दिधले दोन बर । ते मीं मागतां साचार । दुःख थोर वाटलें ।।३४।। मग बोले रघुनंदन । ते भाक“ मी 
पुरवीन । येरी म्हणे तूं बनासी करीं गमन । चतुर्दश वर्षेपर्यंत ॥३५॥ सांगातें नेई सुमित्रासुत* । राज्य करील 
माझा भरत । तूं बनीं होसील यशोवंत । सीताकांत अवश्य म्हणे ॥३६॥ मातेची आज्ञा सर्वथा । न मोडावी 
प्रमाण शास्त्रार्था । संन्यास जरी घेतला तरी माता । बंदावी हें साचार ॥३७॥। प्राणाहून पलीकडे । माझा 
भरत मज आवडे । त्यास राज्य देतां मज सांकडें । सर्वथाही वाटेना ॥३८॥ भूधर" अवतरला लक्ष्मण । 
परम क्रोधावला जाण । भ्रुकुटीसी आंठी घालोन । नेत्रयुगुल* वटारिलें ॥३९॥ जैसा विवेकबळेंकरून । 
क्रोध आवरिती साधकजन। तैसाचि उगा राहिला लक्ष्मण । भीड धरून रामाची ॥४०॥ असो कैकयीस 
नमून रामराणा । आला कौसल्येच्या सदना । परमानंद पावला मना । तपोबना जावया ॥४१॥ कीं दैत्य 
वधावया जातां स्वानंद“ । गजवदन* आणि वीर स्कंद । नमिले अन्नपूर्णेचे' ' चरणारबिंद?? । ब्रह्मानंदॅकरूनियां 
॥४२॥ कीं करूं जातां अमृतहरण । सुपर्णे वंदिले जननीचरण'* । त्याचपरी रघुनंदन । कौसल्येसी 
नमीतसे ॥४३॥ सांगितले सकळ वर्तमान । धगधगिलें * कौसल्येचें मन । भूमीस पडली मूर्च्छां येऊन । 
वाटे प्राण चालिला ॥४४॥ किंवा हृदयीं शस्त्र खोंचलें । कीं लोभियाचें धन हरपलें । तैसें कौसल्येसी 
वाटलें । आज्ञा मागतां श्रीरामें ॥४५॥ मग म्हणे घनश्यामगात्रा** । रामा माझ्या राजीवनेत्रा । मज 
सांडोनि पवित्रा । कैसा वना जाशील ॥४६॥ माझे पुष्पवाटिकेआंत । राहे चतुर्दश वर्षेपर्यंत । 
कोणासी तूं न भेटें यथार्थ । राहे गुप्त राघवा ॥४७॥ श्रीराम म्हणे माते । तैसें नव्हे जाणें नातें । सत्य 
करावया पितृवचनातें । दंडकारण्या जाईन मी ॥४८॥ पश्चिमेस उगवेल चंडकिरण । परी मी न मोडीं 
पितृवचन । होईन भाकेसी उत्तीर्ण * । नसे अनमान सर्वथा ॥४९॥ जन्मोनियां जनकपोटीं । साच 
न करवे त्याची गोष्टी । तरी अपकीर्तीने सृष्टी । भरोनियां उचंबळे ॥५०॥ साच न करवे 
पितृवचन । व्यर्थ काय जन्मास येऊन । विगतधवेचें “ सुंदरपण । किंवा ज्ञान दांभिकाचें ॥५१॥ 


१. विष्णू २. श्रीराम ३. कैकयीच्या महालाशी ४. वचन ५. लक्ष्मण ६. शेषावतार लक्ष्मण ७. दोन्ही डोळे ८-९. गणपती 
१०, षडानन कार्तिकेय स्वामी ११. पार्वतीचे १२. चरणरूपी कमळे १३. गरुडाने १४. आईचे पाय १५. उद्विग्न झाले 
१६. रामा १७. वचन पूर्ण करीन १८. विधवेचे 


९४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कीं बोडंबरीचें! शूरत्व जाण । कीं अजाकंठींचें' जैसे स्तन । कीं नटांमधील कामिन? । कीं कंटकवन* 
सघन पैं ॥५२॥ कीं जन्मांधाचे विशाळ नेत्र । कीं मद्यपियाचें अपवित्र पात्र । कीं अदात्याचें' उंच 
मंदिर । व्यर्थ काय जाळावे ॥५३॥ यालागीं पुत्र तोचि धन्य । जो साच करी पितृवचन । तरी मज वना 
जावयालागून । आज्ञा देई अंबे तूं ॥५४॥ म्हणोनि श्रीरामें धरिले चरण । उभा राहिला कर जोडून । धबधबां 
वक्षःस्थळ बडवून । कौसल्येनें घेतलें ॥५५॥ नगरीं तेव्हां फुटली मात । कीं वना जातो श्रीरघुनाथ । वर्तला 
एकचि आकांत । पडिले मूर्च्छित लोक तेव्हां ॥५६॥ कौसल्या म्हणे रघुनंदना । सुकुमारा जगन्मोहना । 
माझी मोडोनियां आज्ञा । कैसा वना जातोसी ॥५७॥ श्रीरामासी म्हणे लक्ष्मण । मज आज्ञा देई 
अणुप्रमाण । कैकयीचें शिर छेदून । संतोषबीन सकळांसी ॥५८॥ रघुपती तूं वना जातां यथार्थ । प्राण 
त्यजील दशरथ । राज्य बुडेल समस्त । अयोध्या ओस होईल ॥५९॥ परम प्रेमळ बंधु भरत । तो राज्य न 
करील यथार्थ । इचा* वध करितां सत्य । तोही सुख पावेल ॥६०।। सकळ अनर्थाचें कारण । कैकयी 
असत्याचें* भाजन“ । इजला टाकितां वधून । सकळ जन आनंदती ॥६१॥ जैसी समूळ टाकितां दुर्वासना । 
साधक पावती आत्मसदना* । कीं रजनी सरतां सकळ जनां । सूर्योदयी आनंद ॥६२॥ मग बोले श्रीराम । 
प्राणांत जाहलिया विपरीत कर्म । सहसा न करावें हैं वर्म । हृदयीं धरी लक्ष्मणा ॥६३॥ कौसल्या सुमित्रा 
जैशा माता । तैसीच कैकयी जाण तत्त्वतां । तियेचा वध करितां । मग यश कैंचें आम्हांतें ॥६४। लक्ष्मण 
म्हणे श्रीरामातें । तरी मज न्यावें सांगातें । नाहीं तरी प्राण त्यागीन येथें । मग तूं बना सुखें जाय ॥६५॥ 
तों सुमित्रा म्हणे रघुनंदना । माझा लक्ष्मण नेई वना । सेवील तुझिया नित्य चरणा । प्रेमभावेंकरूनिया 
॥६६॥ रामा तुजवेगळा एक क्षण । सर्वथा न राहे लक्ष्मण । वनीं फळें जीबनः° आणून । शय्येसी तृण 
निजावया ॥६७॥ तुझी सेवा करील सौमित्र । तेणें आनंद मज थोर । ऐसें बोलतां सुमित्रेचे नेत्र । प्रेमोदकें 
भरून आले ॥६८॥ मग ऊर्मिलेचें समाधान । करूनिया लक्ष्मण । सिद्ध जाहला प्रयाण । वनाप्रती करावया 
॥६९॥ कौसल्या म्हणे रघुनंदना । बा रे मज टाकूनी जासी वना । कांटे पाषाण तुझिया चरणां । चालतां 
रजः? खुपतील ॥७०॥ जडितरत्ांबरें'* सर्व सांडोनी । कैसा राहशील वल्कले वेष्टूनी । भ्रमरपर्यंक* 
त्यजोनी । भूमिशयन केवीं करिसी ॥७१॥ त्यजूनि रत्नजडित कोटीर" । कैसा राखिसी जटाभार । रामा 
तुझी तनू सुकुमार । वातउष्णें श्रमेल कीं ॥७२॥ सुगंध परिमळ त्यजूनि परम । कैसें आंगीं चर्चिंसी भस्म । 
वनीं राक्षस दुर्धर परम । छळावया तुज येतील ॥७३॥ वनीं सांपडसी तूं जगजेठी । मग तुझी कोण राखील 
पाठी । शोकें कौसल्या हृदय पिटी । म्हणे काय करू आतां ॥७४॥ मग औषधी मोहरे अनेक आणुनी । 
रामाचे दंडी बांधी जननी । रामासी पाणी लागेल वनीं । औषधमणी कबरीं* बांधी ॥७५॥ वनीं दृष्टावेल * 
रघुनाथ । म्हणोनि मोहरे करीं बांधित । कांहीं एक पीडा न होय यथार्थ । ऐशा वस्तु देत माता ॥७६॥ ते 
आदिपुरुषाची जननी । बनासी निघतां चापपाणी । पंचभूतांसी कर जोडोनी । प्रार्थना करी भावार्थे ॥७७॥। 
धरणीसि कौसल्या विनवित । माते तुझा श्रीराम जामात । यासी रक्षी यथार्थ । निजस्नेहेकरूनियां__।1७८॥ 


१. जादूच्या वीराचे २. शेळीच्या गळ्याजवळील लोंबणारा मांसल भाग ३. स्त्रीपात्र ४. काट्यांचे वन ५. कृपण 
माणसाचे ६. कैकयीचा ७. खोटेपणाचे ८. पात्र ९. निजस्वरूपास १०. पाणी ११. प्रेमाश्रूंनी १२. धुळीचे कण 
१३. रत्नजडित वस्त्रे १४. सुंदर पलंग १५. मुकुट १६. केसांत १७. दृष्ट लागेल १८. आपल्या ममतेने 


अध्याय दहावा ९५ 
NNN 


ज्या पर्थे जाईल कमलपत्राक्ष । त्याच पंथे असोत सुफल वृक्ष । नाना संकटीं विरूपाक्ष! । रक्षो यासी 
सर्वदा ॥७९॥ रातोत्पल' कमले पूर्ण । त्यांहून सुकुमार रामचरण । त्याचिया चरणीं खडे पाषाण । रुतों 
नेदीं अवनीये ॥८०॥। उदकासी कौसल्या म्हणत । रघुवीर होईल तृषाक्रांत । नदी सरोवरें समस्त । पूर्णोदके 
ठेवी कां ॥८१॥ म्हणे विश्वप्रकाशार चंडकिरणारे । तूं रक्षी आपले कुलभूषणा । तुझीं किरणें मनमोहना । 
स्पशो नेदीं सर्वथा ॥८२। लोकप्राणेशा* प्रभंजना । लघु माझिया रघुनंदना । तुझिया गुणें धुळी 
नयनां- । माजी न जावी सर्वथा ॥८३॥ उष्णें शिणतां रघुनाथ । तूं मंद मंद येई मारुत" । जेणें सुखावे 
अवनिजाकांत* । करीं ऐसें प्राणेशा ॥८४।। अंबरा* तूं निर्विकार पाहीं । शब्दविषय तुझे ठायीं । मंजुळ 
शब्द तुझे हृदयीं । अंडज“ करोत सर्वदा ।।८५।। ब्रह्मा शिव इंदिरावर । अष्ट दिक्पाल एकादश रुद्र । नव 
ग्रह अष्ट वसु द्वादश मित्र । माझा रघुवीर रक्षोत ॥८६॥ देव उपदेव कर्मज देव । पाताळभोगी सर्प 
मानव । जलचर जलार्णव' । माझा रघुवीर रक्षोत ॥८७॥ चराचर प्राणी जे वहिले । चहूं खाणींमाजी 
जन्मले । वेदशास्त्रे पुराणें सकळें । ब्रह्म सांवळें रक्षा हो ॥८८॥। कर जोडोनि कौसल्या सती । चराचर 
जीवांसी झाली प्रार्थिती । परी हा आदिपुरुष रघुपती । नेणवेचि तियेतें ॥८९॥ जो दानवकुळवैश्वानर । 
साधुहत्पद्मश्रमर । अज्ञानतमच्छेदक दिवाकर । नेणे साचार कौसल्या ॥९०॥ जो अरिचक्रवारणपंचाननः°। 
कीं दुःखपर्वतभंजन सहस्रकिरण । कीं विघ्नफणिपाळः' - विदारण । त्यापरी सुपर्ण रघुवीर ॥९१॥। तो 
सज्जनचकोरामृतकर'*। भक्तचातकसजलजलधर?* । कीं साधुनयनाब्जमित्रः* । तो हा साचार अवतरला 
॥९२॥ असो याउपरी कौसल्या म्हणत । चतुर्दश वर्षेपर्यंत । व्यर्थ देह हा प्रेतवत । कैसा पाळूं मी आतां 
॥९३॥ कैसें पूर्वकर्म गहन । फळा आलें मुळींहून । अमलदलराजीवनयन । वनास जातो ये वेळे ।।९४। 
तूं वना जातोसी रघुनंदना । स्तनीं दाटला प्रेमपान्हा । माझ्या विसाविया मनमोहना । गुणनिधाना जाऊं 
नको ॥९५॥। श्रीरामा भुवनसुंदरा । डोळसा सुकुमारा राजीवनेत्रा । मुनिजनरंजना'* गुणसमुद्रा । जाऊं नको 
बनाते ॥९६॥ हृदयीं नसतां रघुनंदन । संपत्ती त्या विपत्ती जाण । कळा त्या विकळा संपूर्ण । विद्या होत 
अविद्या ॥९७॥ श्रीरामाविण करिती कर्म । तोच तयांसि पडला भ्रम । सच्चिदानंद मेघश्याम । मज टाकूनि 
जातो कीं ॥९८॥ तंब देववाणी गर्जिन्नली पाहीं । सर्वाठायीं राम विजयी । कल्पांती तयासि भय नाहीं । 
हा शेषशायी अवतरला ॥।९९॥ जैसा जीव जातां वैद्य येऊन । म्हणे मी तुज वांचवीन । तैसें मायेस वाटलें 
पूर्ण । आकाशवाणी ऐकतां ॥१००॥। आदिपुरुष" निर्विकार'* । कौसल्येस घाली नमस्कार । प्रदक्षिणा 
करूनि वारंवार । मुख विलोकी जननीचें ॥१॥ जो मायातीत अगोचर । तेणें आसुवें भरले नेत्र । 
विमलांबुधारा'“ पवित्र । मुखावरून उतरल्या ॥२॥ मायेने धांवून तये वेळीं । रामाचे गळां मिठी 
घातली । तो शोक ऐकतां उर्वीमंडळीं'* । कवींसी बोली न वर्णवे ॥३॥ म्हणे कमलपत्राक्षा रघुनंदना । 
तुवां कैकयीची पाळिली आज्ञा । मान दिधला पितृवचना । माझी अवज्ञा कां करिसी ॥४॥ मग तो 
जगद्द्य रघुनायक । मातेसी म्हणे न करीं शोक । मी सत्वर परतोनि देख । जननी येतों तुजपाशी ॥५॥ 


१. श्रीशंकर २. रात्रकमळ ३. जगाला प्रकाश देणाऱ्या सूर्या ४. लोकांच्या प्राणांचा ईश्वर (वायू) ५. वायू ६. श्रीराम 
७. आकाशा ८. पक्षी ९. समुद्र १०. शन्रुसमुदायरूपी हत्तींना घातक ११. विघ्नरूपी सर्पाचा नाश करणारा 
१२. सज्जनरूपी चकोरांना चंद्राप्रमाणे १३. भक्तरूपी चातकांना मेघाप्रमाणे १४. सज्जनरूपी कमळांना सूर्य 
१५. मुनींच्या मनाला आनंद देणारा १६. श्रीराम १७. विकाररहित मनाने १८. अश्रुधारा १९. पृथ्वीवरील जनसमुदाय 


९६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


असो सीतेचिया मंदिरांत । प्रवेशला जनकजामात । सीता जाहली आनंदभरित । मूद! ओंबाळी वरूनियां 
॥६॥ मनीं जगन्माता विचारीत । कां एकलेचि आले श्रीरघुनाथ । संगें राजचिन्हें नाहींत । चिंताक्रांत 
जानकी ॥।७॥। वृत्तांत सांगे रघुनंदन । आम्ही वनाप्रति करितों गमन । तुवां कौसल्येची सेवा करून । सुखें 
राहावें येथेंचि ॥८॥ सुमित्रा आणि कैकयी । समान भजें सर्वांठायीं । जनकगृहा' न जाई कदाही । कुरंगनेत्रे 
जानकी ॥९॥ बनासी येसी तरी बहुत । दंडकारण्य कठिण पंथ । वात उष्ण शीत यथार्थ । न सोसवे तुझेनि 
॥११०॥ तंव ते सुंदर शृंगारमराळी? । गुणसरिता* जनकबाळी । सुकुमार राजस चंपककळी । काय बोले 
तेधवां ॥११॥। अहा जगदंद्या श्रीरामा । निजभक्तकामकल्पद्रुमा । गजास्यजनकविश्रामा*। टाकूनि मजला 
नवजावें ॥१२। जगज्जनका रघुवीरा । जनकजामाता जगदुद्धारा । जगरक्षका जलजनेत्रा । जलदगात्रा 
रघुराजा ।॥१३॥ जलचरे जल सांडून । वेगळीं होतां त्यजिती प्राण । द्विजकुळांसी आकाशावांचून । नव्हे 
भ्रमण कोठेही ॥१४॥ दीप सांडूनि निश्चिती । प्रभा न राहे कल्पांती । कनकासी टाकूनि कांती । कदा परती 
नव्हेचि ॥१५॥ शिवावेगळी नोहे अंबिका । किरणें न सोडिती कदा अर्का । साधुहृदय सांडोनी सद्विवेका । 
कोठें जाणें घडेना ॥१६।। रत्नावेगळी कळा । गोडी न सोडी गुळा । कस्तूरी न सोडी परिमळा । तेवीं मी 
वेगळी नव्हेचि ॥१७॥ म्हणोनि रघुपती कोमळांगा । दयाळा मम हृदयाब्जभृंगा^ । ताटिकांतका नवमेघरंगा । 
मज टाकूनि नवजावें ॥१८।। सिंह सखा असतां पाहीं । मग कांतारीं हिंडतां भय नाहीं । सीतेचे शब्द 
ऐकोनि हृदयीं । जगदात्मा संतोषला ॥१९॥ जानकीवचन सुधाकर” । तेणें तोषले रामकर्णचकोर”। कीं 
वचनमेघ' गर्जतां गंभीर । मनोमयूर' नृत्य करी ॥१२०॥ रघुपती म्हणे इंदुवदने । श्रीबसिष्ठाचे चरण धरणें । 
मज वनाप्रति पाठवणे । हेंचि विनवी तयाप्रती ॥२१॥ तुज नेतां वनाप्रती । नानाशब्दें लोक निंदिती । यालागीं 
पुसोनि बनाप्रती । समागमें निघावें ॥२२॥ मग बसिष्ठाचिये चरणीं । नमन करी जगज्जननी । म्हणे या 
राघवाची सांगातिणी'? । वनवासी होईन ॥२३।। मग वसिष्ठ म्हणे रघुनाथा । संगें नेई जनकदुहिता । सवें 
असों द्यावे सुमित्रासुता । रक्षणार्थ तुम्हांतें ॥२४।। असो सौमित्रीस म्हणे राघवेश । वसिष्ठगृहीं आहे मम 
धनुष्य । अक्षय भाते निःशेष । वरद? शस्त्रें आणावीं ॥२५॥ आपलें संग्रहधन'* रघुवीर । याचकां वांटी 
उदार । गुरुगृहास द्रव्य अपार । वस्त्रें भूषणें धाडिलीं ॥२६। आणि नाना सस्तु संपत्ति । पाठविल्या 
गुरुगृहाप्रती । सदूगुरूसी जे न भजती । अभागी निश्चिती तेचि पैं ॥२७॥। तनुमनधनेंसीं'* शरण । श्रीगुरूसी 
जो न भजे आपण । तो जाहला जरी शास्त्रप्रवीण । न करितां गुरुभजन तरेना ॥२८॥ व्यर्थ गेलें तयाचें 
तप । जळो जळो तयाचा जप । व्यर्थ काय कोरडा प्रताप । गुरुवचन नावडे जया ॥२९॥ सद्गुरूचे घरीं 
आपदा । आपण भोगी सर्व संपदा । त्या अपवित्राचें मुख कदा । दृष्टी न पहावें कल्पांती ॥१३०॥ तरी 
तैसा नव्हे रघुवीर । गुरुगृहाप्रति अपार । द्रव्य वस्त्रें अलंकार । पाठविलीं तेधवां ॥३१॥ गुरुपुत्रः परम 
सुज्ञ । आदरें आणिला बोलवून । आपुलीं वस्त्रें भूषणें काढून । तया संपूर्ण लेवविलीं ॥३२॥ सीतेनें वस्त्रे 
भूषणे अपार । सुयज्ञासी** दिधलीं सत्वर । रथ देऊनियां गुरुपुत्र । निजगृहास पाठविला ॥३३।। सकळ 
ऋर्षींच्या गृहाप्रती । द्रव्य पाठवी रघुपती । चौदा वर्षे निश्चिती । पुरोन उरे अपार ॥३४॥। विश्वामित्र 
अशित कण्व । दुर्वास धरु वामदेव । अंगिराआदि द्विज सर्व । रव्य राघव पाठवी त्याते ॥३५॥ 
१. भाताच्या गोळ्याने २. पितृगृही ३. शुंगारात श्रेष्ठ ४. गुणांची नदी ५. गणेशाचा पिता श्रीशंकर, यांना आनंद देणारा 


६. हृदयरूपी कमळात भ्रमराप्रमाणे रमणारा ७. अमृत ८. श्रीरामाचे कान हाच चकोर ९. शब्दरूपी ढग १०. मनरूपी 


नक १. सहधर्मचारिणी १२. वरदान म्हणून प्राप्त १३. स्वत:च्या कोषातील १४. तनमनधनाने १५. वसिष्ठाचा पुत्र 


अध्याय दहावा Es 


कौसल्या सुमित्रा माता जाणा । द्रव्य पाठवी तयांच्या सदनां । रामें आपुले सेवकजनां । द्रव्य अपार दीधलें 
॥३६॥ दरिद्री दीन कुटुबवत्सल । अशक्त पंगु केवळ । तयांसी द्रव्य तमालनील । आणूनि देता जाहला 
॥३७॥। इष्ट अत्यंत गौरवून । सर्वास म्हणे रघुनंदन । स्नेह नाः सांडावा! मजबरून । सुखेंकरून नांदा हो 
॥३८॥ मग कैकयीच्या गृहास । येता जाहला जगन्निवास । ते वेळे अयोध्येच्या लोकांस । कल्पांतचि 
वाटला ॥३९॥ अयोध्येच्या नरनारी । अश्रु वाहती तयांच्या नेत्रीं । गोब्राह्मणांचा कैवारी । बना जातो 
म्हणोनियां ॥१४०॥ इकडे कैकयीच्या सदनांत । रामें नमिला दशरथ । प्रदक्षिणा करोनी विलोकित । 
वदनारविंद पितयाचें ॥४१॥ दशरथ म्हणे रघुनंदना । राजीवनयना जातोसि वना । मी न ठेवीं आपुल्या 
प्राणा । कुलभूषणा रघुवीरा ॥४२॥ राजा म्हणे श्रीरामातें । दळभार नेई सांगाते । बनामाजी सुखें वर्ते । 
चौदा वर्षेपर्यंत ॥४३॥ तों रामचंद्र बोले वचन । मी तपालागीं सेवितों कानन । तेथें दळभाराचें कारण । 
सर्वथाही नसेचि ॥४४॥ वल्कले वेष्टूनि वनांत । तप करीन मी यथार्थ । ऐसी कैकयीनें ऐकोनि मात । 
वल्कले पुढें ठेविलीं ॥४५॥ तीं वे्टूनि श्रीराम । श्यामलांगी लाविलें भस्म । केशभार सुवास परम । 
आकर्षोनि बांधिले ॥४६॥ सौमित्रे बल्कलें वेष्टून । वंदिले दशरथाचे चरण । तों कैकयी म्हणे सीते 
झडकरून । वस्त्रे भूषणें फेडीं कां ॥४७॥ ऐसें ऐकता जनकबाळी । तडिदंबर' भूषणे त्यागिली । ती सर्व 
कैकयीनें आवरिलीं । बल्कलें दिधलीं नेसावया ॥४८॥। तंव वल्कले कडकडीत कठिण । नेसतां न येती 
सीतेलागून । मग आपुले करें रघुनंदन । नेसवीत जानकीतें ॥४९॥ जानकी सुकुमार अत्यंत । वल्कले नेसतां 
अंगास रुपत । तें देखोनि ब्रह्मसुत । निर्भरत्सीत* कैकयीतें ॥५०॥ परम निर्दय तूं पापिणी । घेसी सीतेचीं 
चस्त्रे हिरोनी । तूं जाहालीस राज्य बुडवणी । रामासी वनीं धाडिसी ॥५१॥ दशरथ म्हणे ते अवसरीं । 
गृहांतूनि नीघ जा बाहेरी । तीं विकावया मांडोनि बाजारीं । धगडी बैस आतांचि ॥५२॥ माझीं बाळें 
सुकुमार । निर्दये घालिसी बाहेर । मी भाकें बांधिलों साचार । नाहीं तरी शिर छेदितो ।॥५३।। आडांत 
पडला मृगेंद्र । कीं सांपळ्यांत गोंविला व्याघ्र । कीं बणव्यांत सांपडला फणिवर । तैसा साचार गुंतलो मी 
॥५४॥ कीं गळीं सांपडला मीन । कीं पारधियें कोंडिले हरिण । कीं तस्करें वाटेंत सज्जन । गोंबोनि 
हरिले सर्वस्वे ॥५५॥। ऐसें बोलतां नृपवर । हृदयीं दाटला गहिंबर । पोटासी धरून सीता सुंदर । म्हणे 
बाळे शिणलीस ॥५६॥ सुकुमार तूं चंपककळी* । वातउष्णें शिणशील वेल्हाळी । गुणसरिते 
जनकबाळी । सांगसी शीण कोणातें ॥५७॥ सुमंतासि सांगे राजेंद्र । आणा दिव्य अलंकार । सीतेसी 
देऊनि सत्वर । जगन्माता“ गौरवीं ॥५८॥ त्यावरी ते मंगलभगिनी* । मस्तक ठेवी श्वशुरचरणीं* । वसिष्ठ 
नमिला स्नेहेंकरूनी । म्हणे कृपा बहोत असों द्या ॥५९॥ जैसा द्वितीयेचा चंद्र । दिवसेंदिवस होय थोर । 
तैसा स्वामी स्नेहादर । अपार वर्धमान होऊं दे ॥६०॥ वसिष्ठ देत आशीर्वचन । जोंबरी मृगांक 
चंडकिरण । तोंबरी चिरंजीव दोघें जण । अक्षयी राज्य करावें ॥६१।। असो वसिष्ठ आणि दशरथ । 
रामलक्ष्मण निघतां त्वरित । सव्य“ घालूनि हात जोडित । काननामाजी जावया ॥६२॥ सीतेसी मुनि 
म्हणे तूं पूर्ण सती । त्रिभुवनी वाढेल तुझी कीर्ती । विजयी होईल रघुपती । वनांतरीं जाऊनियां ॥६३॥ 
सप्तशत राजयुवती* तयां साष्टांग नमी रघुपती । माते वाढवावी प्रीती । कौसल्येसमान सर्वदा ॥६४॥ 
९. अम कमी करू नये २. विजेसारखे झळझळीत वस्त्र ३. निंदा केली ४. चाफ्याच्या कळीसारखी ५. सीता केली ४. चाफ्याच्या कळीसारखी ५. सीता 
६. मंगळ ग्रह हा भूमिपुत्र, सीता ही भूमिकन्या, म्हणून सीता ही मंगळाची बहीण ७. दशरथाच्या पायावर ८. उजवीकडून 
९. राजा दशरथाच्या सातशे राण्यांना 


1983 Shriramvijay_Section_4_1_Front 


९८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
oon 


तों एकचि हांक जाहली ते वेळे । सर्व माता पिटिती वक्ष:स्थळें । एक मृत्तिका घेऊनि बळें । मुखामाजी 
घालिती ॥६५॥ एक भूमीसी आपटिती शिरें । एक केश तोडिती निजकरें । एक हांक फोडिती एकसरे । 
रामा राहों दे म्हणोनियां ॥६६।। दशरथ म्हणे चापपाणी! । ग्रामांतून न जावें चरणीं । जान्हवीपर्यंत 
षड्गुणी । माझा रथ नेई कां ॥६७॥ अवश्य म्हणे रघुनाथ । तत्काळ आणविला रथ । कर जोडून सुमंत । 
पुढें उभा ठाकला ॥६८॥ दशरथाचे चरणीं भाळ । ठेवूनियां तमाळनीलः । निघाला तेव्हां तत्काळ । जाहला 
कोल्हाळ एकचि ॥६९॥। सीतेस रथी बैसवून । निघती वेगें रामलक्ष्मण । तेव्हां वक्ष:स्थळ बडवून । 
दशरथरायें घेतलें ॥७०॥ उठोनि राव दशरथ । द्वाराबाहेरी धांवत । लोकांसी म्हणे रघुनाथ । राहवा आतां 
लवकरी ॥७१॥ कोठें गेलें माझें पाडस । कोणीकडे गेला माझा राजहंस । भेटावया आणा डोळस । मी 
वनास जाऊं नेदीं ॥७२॥ मीं आपुली घालीन आण । रथापुढें आडवा येऊन । राघवापुढें पदर पसरून । 
बनासी गमन करूं नेदी ॥७३॥ गोपुरावरी चढे दशरथ । चाचरी' जाय' खालीं पडत । मागुती बिदोबिदीं 
धांवत । दीनवदनेंकरूनियां ॥७४॥ लोकांसी पुसे दशरथ । राम कोठें दावा त्वरित । वाटेसी अडखळून 
पडत । मस्तक पिटित अवनीये ॥७५॥ लोकांसी म्हणे म्लानवदन । अयोध्येसी लावा रे अग्न । माझा 
जाईल आतां प्राण । दावा वदन रामाचे ॥७६॥ प्राणविणें जैसे प्रेत । तैसें अयोध्यापुर दिसत । तरी अग्नि 
लावूनि त्वरित । मजसहित भस्म करा ॥७७॥ दाही दिशा दिसती उदास । अयोध्या नगर जाहलें ओस । 
राघव गेला वनवासास । मुख लोकांस काय दावूं ॥७८॥ जाहलें माझें काळें वदन । आतां माझा जड 
देह त्यजीन । वायुवेगें जाईन । काननीं राम शोधावया ॥७९॥ लोकांसी म्हणे ते वेळां । मज राघव 
दाखवा सांवळा । स्त्रिया म्हणती वना गेला । आज्ञा घेऊनि तुमची पैं ॥१८०॥ एक वदे वेशींत आहे 
रथ । ऐकतां धावे दशरथ । तों दूर गेला जनकजामात । ध्वजही परतून दिसेना ॥८१॥ तों आरडत 
कौसल्या धांवे । वरती करूनियां बाहे । म्हणे कोमलांगा उभा राहे । वदन तुझें पाहूं दे ॥८२॥ 
कैकयीभाक' अमावास्या थोर । माजी न दिसे रामचंद्र । त्यावियोगें आम्ही चकोर । चिंताग्नींत पडलो 
कीं ॥८३॥ कीं कैकयीवर केतु जाण । राम झांकिला चंडकिरण । चतुर्दश वर्षी मुक्तस्नान । तोंवरी 
उपोषण पडियेलें ॥८४॥ राम माझा मेघ पूर्ण । कैकयीवर दुष्ट प्रभंजन । दूर गेला झडपोन । जीवनाविण 
सुकलो आम्ही ॥८५॥ मज अंधाची काठी हिरून । कोणें बनीं टाकिली नेऊन । मज दरिद्रियाची गांठ* 
पूर्ण । कोणें निर्दये सोडिली ॥८६॥ माझें दवडिलें निधान । चिंतामणि दिधला भिरकावून । माझा परिस 
नेऊन । कोण्या निर्दयें भिरकाविला ॥८७॥ मज पान्हा दाटला स्तनी । माझें तान्हे दावा हो नयनीं । माझा 
सुकुमार घोर वनीं । भोजन मागेल कोणातें ॥८८॥ गेला वल्कले वेष्टून । कैंचे तया मंगलस्नान । 
रातोत्पलाहून कोमल चरण । कंटक पाषाण खुपतील ॥८९॥ आंधळे जातां वनांतरीं । सांगाती टाकूनि 
गेला दूरी । ते तळमळून शोक करी । माझी परी तेवीं जाहली ॥१९०॥। कीं तान्हे टाकूनि परदेशी । माता 
जाय सहगमनासी' । तें तळमळी जेवीं परदेशी । जाहलें तैसें रामाविण ॥९१॥ वनीं निघतां 
कुण । दुःखे उलथती“ कठिण पाषाण । गज तुरंग पशु पक्षी संपूर्ण । तृण जीवन न घेती ॥९२॥ 


त २. चक्कर येऊन ३. कैकयीला दिलेले वचन ४. धन ५. सती जाते ६. विरही ७. कुलभूषण श्रीराम ८. खालीवर 


अध्याय दहावा ९९ 
= 


बना जातां जनकजामात। वनीं पक्षी रुदन करीत । अयोध्येच्या प्रजा समस्त । पाठीं धांवती रामाचे 
॥९३॥ श्रीरामाचे आवडते ब्राह्मण । भक्त मित्र सेवकजन । चर्मक अनामिक आदिकरून । कुटुंबे घेऊनि 
चालले ॥९४। ओस पडलें अयोध्यापुर । आबालवृद्ध धांवती समग्र । म्हणती सेवूं कांतार' । श्रीरामचंद्रासांगातें 
॥९५॥ कैकयी चांडाळीण खरी । सीतेचीं वस्त्रे भूषणें हरी । तिजखाली दुराचारी । कोण येथें नांदेल 
॥९६॥ दशरथ आतां देईल प्राण । ओस पडेल अयोध्यापट्टण । कैकयीचें शिर वपन करून । छत्र धरोत 
कोणीही ॥९७॥। एक म्हणती हा दशरथ । दग्ध जाहला याचा पुरुषार्थ । कैकयीस वधून रघुनाथ । कां हो 
राज्यी स्थापीना ॥९८॥ स्त्रीलोभें जाहला दीन । चनासी पाठविलें श्रीरामनिधान? । एक म्हणती वनासी 
गमन । करावें हा निर्धार ॥९९॥ दूर टाकिले अयोध्यापुर । धांवती नगरजनांचे संभार । माघारां पाहे रघुवीर । 
तों लोक सत्वर धांवती ॥२००॥ तात्काळ उभा केला रथ । सकळ जनांसी हात जोडित । म्हणे शिरीं 
आहे राजा दशरथ । निजगृहीं स्वस्थ राहावें ॥१॥ आम्हीं सेवितां घोर कानन । तुम्हांसी तेथें न घडे 
आगमन । आम्हीं सत्वर येतों परतोन । चतुर्दश वर्षे होतांचि ॥२॥ ऐसें श्रीरामें विनविलें । लोक भिडेनें 
अवघे परतले । रुदन करीत अयोध्येस आले । शोकें जाहले निस्तेज ॥३॥।। तरी श्रीरामभक्त ब्राह्मण । 
अग्निहोत्री पंडित सज्ञान । त्यांवरी प्रळयचि वर्तला पूर्ण । प्रियप्राण राघवाचे जे ।॥।४॥ ते सर्वथा न सोडिती 
रामातें । म्हणती आम्ही येऊं काननातें । बहुत प्रार्थिले रघुनाथं । परी कदा न राहती ॥५॥ रथाखालीं 
उतरून । धरी ब्राह्मणांचे चरण । ते म्हणती गेलिया प्राण । तुज न सोडूं राघवा ॥६॥ रघुनाथासी म्हणे 
सुमित्रासुत । ब्राह्मण श्रम पावले समस्त । आज यांसाठीं राहावें येथ । अहल्योद्धारा राघवा ॥७॥ असो 
वासरमणि* गेला अस्ता । अयोध्येत काय जाहली अवस्था । स्त्रियांनी धरून दशरथा । कैकयीसदनाप्रति 
गेल्या ॥८॥ कौसल्या सुमित्रा आदिकरून । बैसती दशरथासी वेष्टून । सदनें समस्त दीपेंविण । भणभणित“ 
दिसती पैं ॥९॥ बाहेर जातां रघुनाथ । अवदशा* प्रवेशली नगरांत । जैसा विवेक जातां यथार्थ । अज्ञान हृदयीं 
प्रवेशे ॥२१०॥ राण्या आणि दशरथ । प्राण द्यावया होऊनि उदित । महाविष आणिलें त्वरित । जें स्पर्शतां 
घात करी प्राणाचा ॥११॥। तंब तो वसिष्ठ श्रीगुरुनाथ । म्हणे सहसा न कीजे आत्मघात । मग बाल्मीकाचा 
मूळकाव्यार्थ* । समस्तांसी सांगितला ॥। १२ सहपरिवारें दशग्रीव“ । वधून बंदींचे सोडवील देव । चतुर्दश 
वर्षांनीं राघव । गजरें येईल स्वधामा ॥१३॥ जरी मी असत्य बोलेन । तरी रघुनाथाची आण । गुरुवचन 
मानूनि प्रमाण । विषपान वर्जियेळे ॥१४॥।। इकडे वनीं राहिला जगदुद्धार' । तो पद्मोद्भवजनकः° उदार । 
स्मरारिमित्र'। रघुवीर । सकळ विप्रवेष्टित ॥१५॥ रात्र जाली तीन प्रहर । रथवेष्टित'' निजले द्विजवर । 
जैसा उडुगणवेष्टित रोहिणीवर'। कीं किरणचक्रीं'* चंडांशु ॥१६।। निद्रार्णवीं निमग्न ब्राह्मण । ऐसे 
जाणोनि सीतारमण । सौमित्रीसी म्हणे रथ वेगेंकरून । येथोनिया काढीं कां ॥१७॥ काया तैसीच 
असोन । केव्हां जाय न कळे प्राण । तैसा रथारूढ रघुनंदन । न लागतां क्षण पैं गेला ॥ १८) अयोध्येकडे 
दावूनि माग'। मग रथ मुरडिला सवेग । जैसा अमृतहरणीं स्वर्ग । खगनायक' आक्रमी ॥ १९॥ 


१. अरण्य २. श्रीरामरूपी बहुमोल ठेवा ३. पालनकर्ता आहे ४. सूर्य ५. शून्य ६. वाईट स्थिती ७. रामचरित्रात वाल्मीकीने 
लिहिलेले भावी प्रसंग ८. रावण ९. श्रीराम १०. ब्रह्मदेवाचा पिता विष्णू ११. श्रीशंकराचा मित्र (राम) १२. रथाला वेढा 
देऊन १३. चंद्र १४. प्रभेमध्ये १५. गमनाच्या खुणा १६. गरुड 


1983 Shriramvijay_Section_4_2_Front 


१०० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


असो आकाशमार्गाहूनि रथ । श्रुंगवेरापाशीं उतरत । मानससरोवरीं अकस्मात । राजहंस बैसती जैसे 
।।२२०॥ तेर्थे गुहकाचा आश्रम निर्मळ । पुढें वाहे जान्हवीजळ । देखोनियां प्रातःकाळ । मग घननीळ स्नान 
करी ॥२१॥ पाहूनियां भागीरथी । म्हणे सूर्यवंशी भगीरथ नृपती । तेणें प्रार्थूनि नाना रीतीं । जगदुद्धारा 
आणिली ॥२२॥ कीं शिवमुकुटींची' शुभ्र माळा । प्रसाद दिधला शीघ्रकाळा । फोडून ब्रह्मकटाहः 
सकळा । परब्रह्मजळ* लोटले ॥२३॥ ब्रह्मा पुरंदर उमावर । ऋषिगण गंधर्व फणिवर । देखतां जान्हवीचें 
नीर । स्तुति अपार करिती ते ॥२४। दृष्टी पाहतां जान्हवीनीर । सहस्र जन्मीचे पातक समग्र । शुष्क दग्ध 
वन वैश्वानर । अघ सर्व जळे तेवीं ।।२५॥ ऐसी ते सगरकुळतारिणी* । राम लक्ष्मण स्तवोनी । स्नान करिती 
ते क्षणीं । सीता सुमंत सर्वही ॥२६॥ नित्यकर्म सारूनि सकळी । न्यग्रो धवृक्षाचिये* तळीं । श्रीराम बैसे 
ते वेळीं । तृणशेज' घालूनियां ॥२७।। बटदुग्ध® घालोनि तये वेळीं । रघुवीर मस्तकीं जटा वळी । 
भस्मचर्चित चंद्रमौळी“ । तैसा ते काळीं राम दिसे ॥२८।। असो इकडे ब्राह्मण समस्त । जागे होऊनि जंव 
पाहत । तों रथासहित रघुनाथ । गेला निश्चित समजलें ॥२९॥ परम खेद करिती ब्राह्मण । निद्रा नव्हे हा 
अनर्थ पूर्ण । हातींचा गेला रघुनंदन । आनंदघन* जगद्गुरु ॥२३०॥। अज्ञान पांघरूण पडलिया । मग 
आत्माराम न ये प्रत्यया । न दिसे जवळ असोनियां । दुर्घट माया पडली हे ॥३१।। एक म्हणती राम 
करुणाघन । दशरथ राव सोडील प्राण । म्हणोनि गेला परतोन । सीताजीवन जगदात्मा ॥३२॥ तों 
रथचक्रांचा मार्ग । अयोध्येकडे दिसे सवेग । ब्राह्मण धांवती काढिती मार्ग । परम आनंदले मनीं पैं ॥३३।। 
हर्षयुक्त ब्राह्मण । प्रवेशले अयोध्यापट्टण । तों तेथें नाहीं रघुनंदन । भवबंधनच्छेदक'” जो ॥३४। सकळ 
मंगळभोग'* बर्जूनी । ब्राह्मण बैसले निरंजनीं । म्हणती श्रीरामदर्शनावांचोनी । प्रवेश सदनीं न करूचि 
॥३५॥ आतां जान्हवीजळ लंघून । कैसा जाईल रघुनंदन । ती कथा कौतुके श्रवण । सज्जन करोत आदरें 
॥३६।॥ अहो श्रीरामविजय ग्रंथ । हें केवळ स्वानंदामृत । संत हे निर्जर'' समस्त । ब्रह्मानंदें सेविती ॥३७॥ 
रविकुलमंडणा** राघवेंद्रा । ब्रह्मानंदा ज्ञानसमुद्रा । श्रीधरवरदा । अतिउदारा । निर्विकारा अभंगा ॥३८॥ 
स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । दशमाध्याय गोड 
हा ॥।२३९॥ श्रीरामचंद्रापर्णमस्तु ॥ ॥ ओव्या २३९ ॥ 


॥ अध्याय दहावा समाप्त॥ 


१. शिवाच्या सुकुटावरील २. कठीण कडा ३. गंगाजल हेच परब्रह्म ४. सगरपुत्रांचा उद्धार करणारी-गंगा ५. वडाच्या 
झाडाच्या ६. गवताचे अंथरूण करून ७. वडाचा चीक ८. श्रीशंकर ९. आनंदरूप १०. संसाराचे बंधन तोडणारा 
११. शुभ सुखोपभोग १२. देवाप्रमाणे १३. रविकुळाच्या भूषणा 


1983 Shriramvijay_Section_4_2_Back 


॥ अध्याय अकरावा ॥ 


गुहकाची भेट, भरताचे अयोध्येत येणे 
ब चित्रकूटला प्रयाण 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। अध्यायापरीस अध्याय परिकर । जैसा पळोपळें' चढे 
दिनकर । कीं शुक्लपक्षींहूनि चंद्र । कळा विशेष वाढती ॥१॥ कीं अभ्यास करितां वाढे ज्ञान । कीं 
योगसाधने समाधान । कीं वटबीज विस्तारे पूर्ण । दिवसेंदिवस अधिक पैं ॥२॥ कीं बाळपणापासूनि 
पंडित । अधिकाधिक व्युत्पत्ति वाढत । कीं कृष्णावेणी? संकीर्ण दिसत । पुढें विशाळ होती जैशा ॥३॥ 
कीं अग्रापासूनि मुळाकडे । इक्षुदंडाची गोडी वाढे । कीं गुरुभजन करितां आतुडे । ज्ञानकळा विशेष ॥४।। 
जो जों नेमें शुचिष्मंत । तों तों तपश्चर्या वाढत । कीं साधुसमागम करितां त्वरित । क्षमा दया वाढती ॥५॥ 
कीं करितां निष्काम दान । कीर्तीने भरे त्रिभुवन । कीं वीरश्रीची धरितां आंगवण? । प्रताप विशेष वाढे 
पैं ॥६॥ किंवा धरितां स्नेहादर । मैत्री वाढे अपार । किंवा करितां परोपकार । यश विशेष वाढत ॥७॥। 
तैसी रामकथा गोड बहुत । विशेष पुढें रस चढत । कीं वर्षाकाळीं पूर येत । गंगेस जैसा उल्हासें ॥८॥ 
गंगेचा पूर मागुता ओहटे । हा दिवसेंदिवस अधिक वाटे । चतुर प्रेमळ जरी श्रोता भेटे । तरी वक्तयासी 
आनंद ॥९॥ श्रोता भेटलिया मतिमंद । तरी मावळे व्युत्पत्तीचा आनंद । जेसें सूर्य मावळतां अरविंद । 
संकोचोनि जाय पैं ॥१०॥ असो दशमाध्यायीं कथन । जान्हवीतीरीं रघुनंदन । न्यग्रोधवृक्षातळीं जाण । 
तृणशेजे पहुडला ॥११॥ त्यजोनियां मायाजाळ । निरंजनीं योगी जैसा निश्चल । तैसा राम तमालनीळ । 
जान्हवीतीरीं शोभला ॥१२॥ तों तेथें गुहक नामें भक्त थोर । तयासी म्हणे राघवेंद्र । परतीरासी सत्वर । 
आम्हां आतां नेई तूं ॥१३॥। भवाब्धि तरावया दुस्तर । नामनौका जयाची पवित्र । तो रघुवीर राजीवनेत्र । 
प्रार्थना करी गुहकाची ॥१४। भणगापुढें* क्षीरसागर । म्हणे मज भूक लागली थोर । कीं वाचस्पति“ 
मूढास विचार । पुसतसे साक्षेपें ॥१५॥ कीं थिलरासी* जन्हुकुमरी । म्हणे माझी तृषा हरीं । किंवा 
दरिद्रियाचे द्वारीं । कल्पवृक्ष याचक ॥१६॥ तैसा राम गुहकातें । म्हणे परपारा नेई मातें । तंब तो जाणोनियां 
राघवातें । पुसे कौतुकेंकरूनियां ॥१७॥ म्हणे तुमचें नांव करू श्रवण । कोठें जातां काय कारण । मग 
मेदिनीगर्भरत्नभूषण* । काय बोलता जाहला ॥१८॥ रविकुळमंडण दशरथ । तो पिता आमुचा यथार्थ । 
या देहास नाम रघुनाथ । जन समस्त बोलती ॥१९॥ ऐसें बोलतां रघुनंदन । गुहकमाता करी रुदन । म्हणे 
याचा नौकेसी लागतां चरण । नारी संपूर्ण होईल ॥२०॥ याचे चरणरज झगटतां । शिळा ऊद्धरली 
मिथिलेसी जातां । आम्हीं पूर्वीच ऐकिली कथा । भक्तसंतांचेनि मुखें ॥२१। कठिण पाषाण लागतां 
चरणीं । इंदिरेतुल्य“ जाहली कामिनी" । नौका काष्ठाची स्त्री तत्क्षणीं । चरण लागतां होईल ॥२२॥ 


SIND यमय hE 2 
१.क्षणोक्षणी २. कृष्णा व वेणी सुरवातीला छोट्या दिसतात ३. आवेश ४. भिकाऱ्यापुढे ५. ब्रृहस्पती ६. खळग्यातील 
पाण्यास ७. श्रीराम ८. लक्ष्मीसमान ९. अहल्या 


१०२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


वृद्धा म्हणे पुत्रा अवधारीं । यासी न घालावें नावेवरी । नौकेची जाहलिया नारी' । कैसी जीविका* तुझी 
होय ॥२३॥ एक वनिता पोसितां । तुज संकट होय तत्त्वतां । नावेवरी रघुनाथा । पुत्रा सर्वथा बैसवूं नको 
॥२४॥ मग गुहक म्हणे सर्वोत्तमा । अगाध तुझे चरणांचा महिमा । तरी ते चरण श्रीरामा । मी प्रक्षाळीन 
स्वहस्तें ॥ २५।। पाषाणाची जाहली नारी । हे तों चरणरजांची* थोरी । तरी ते पद प्रक्षाळीन निर्धारी । मग 
नावेवरी बैसवीन ॥२६॥ मग गुहकें आश्रमास नेऊन । बैसविला जगन्मोहन । जो मायातीत शुद्धचैतन्य । 
पद्माक्षीरमण जगदुरु ॥२७॥ विधि हर सहस्रनयन । ज्याचे वांच्छिती पद-रजःकण । सनकादिकां दुर्लभ 
पूर्ण । करितां साधन नातळे जो ॥।२८॥ जेथूनि जन्मली जन्हुकुमरी । ते चरण प्रक्षाळीत स्वकरीं । फळें मूळें 
आणूनि झडकरी । जनकजामात पूजिला ॥२९॥ ते वेळीं गुहकाचा हर्ष पाहें । ब्रह्मांडामाजी न समाये । 
दृढ धरून श्रीरामाचे पाये । प्रेमेंकरून स्फुंदत ॥३०॥ म्हणे स्वामी रविकुलतिलका* । दयाब्धे' 
मायाचक्रचालका* । अयोध्यापते ताटिकांतका । झडकर येई मागुती ॥३१॥ स्वामीं तूं परतोन 
आलियाविण । मी कदापि न भक्षी अन्न । नाना भोग मंगलस्नान । न करीं येथून श्रीरामा ॥३२॥ 
जाणोनियां प्रेमळ भक्त । श्रीराम त्यासी हृदयीं धरित । मग नौका आणूनि त्वरित । जनकजामाता 
बैसविला ॥३३॥ सौमित्रि आणि सीता सती । तिधें नौकेवरी आरूढती । मग सुमंताप्रती रघुपती । आज्ञा 
देता जाहला ॥३४॥ सुमंता तूं जाय वेगें । सकळ वृत्तांत रायासी सांगे । माझा नमस्कार साष्टांगें । 
वसिष्ठदशरथांसी सांगें कां ॥३५॥ चतुदर्श वर्षे होतां पूर्ण । मी सत्वर येतों परतोन । सकळ लोकांचें 
समाधान । करीं सुमंता जाऊनियां ॥३६॥ तुवां जाऊनियां त्वरित । ग्रामासी आलिया बंधु भरत । 
क्रोधेंकरून दशरथ । बधील एकादा* तयासी ॥३७।। याकारणें तुवां सुमंता । वेगें परतोनि जावें आतां । 
सुमंत उतरून रथाखालता । चरणीं माथा ठेवीतसे ॥३८॥। नयनोदकेंकरून* । प्रक्षाळिले श्रीरामचरण । 
सुमंत म्हणे माझेन । अयोध्येस न जाववे ॥३९॥ मी समागमें येईन । अथवा येथेंचि प्राण देईन । परी मी 
न जाई परतोन । दुःख द्यावया समस्तां ॥४०॥ देखती जेव्हां रथ रिता । दशरथ आणि कौसल्या माता । 
त्यांची करावया हत्या । माझेनि तेथें न जाववे ॥४१॥ वनीं सांडून तुज रघुनायका । प्रवेशतां अयोध्येत 
देखा । मज म्हणती काळमुखा । कां तूं येथें आलासी ॥४२॥। मग रघुनाथं धरिलें हृदयीं । म्हणे बा रे चिंता 
न करीं कांहीं । तूं अयोध्येसी शीघ्र जाई । आज्ञा माझी पाळीं कां ॥४३॥ माथां ठेविला वरदहस्त । तेणें 
शोक समस्त जाहला शांत । जैसा मेघ वर्षतां अद्भुत । वणवा त्वरित विझोनि जाय ॥४४।। मग आज्ञा 
घेऊनि सुमंत । पैलतीरी उभा अवलोकित । नावेंत बैसला रघुनाथ । गुहक पैलतीरा नेत पैं ॥४५॥ जैसा 
निवृत्तितटाकीं* योगी पावत । तैसा पैलतीरा उभा रघुनाथ । सुमंतासी हातें पालवीत । जाय त्वरित माघारा 
॥४६॥ यावरी पुढे पुष्करिणी । तेथे क्रमिली एक रजनी । मग प्रयागाप्रती चापपाणी* । येता जाहला ते वेळे 
॥४७॥ दृष्टी देखोनि रघुनंदन । प्रयागही जाहला पावन । पुढें भरद्वाजाश्रमा रघुनंदन । येता जाहला साक्षेपें ॥४८॥ 


१. स्त्री २. चरितार्थ ३. चरणाच्या धुळीची ४. श्रीरामा ५. करुणासागरा ६. सृष्टिचक्रचालक ७. कदाचित ८. अश्रूंनी 
९. निवृत्तीच्या तीरावर 


अध्याय अकरावा १०३ 


भरद्वाज बोले सप्रेम । आजि माझें सफल जन्म । त्रिभुवनपति श्रीराम । गृहा आला म्हणोनियां ॥५०॥ 
माझिया पुण्याचे गिरिवर! । भेदोनि गेले चिदंबर! । तरीच सीतावलभ रघुवीर । मूळेंबिण* पातला ।॥॥५१॥ 
सकळमंगलदायक* रघुवीर । जो मंगळभगिनीचा निजवर । मंगळमातेचा' उद्धार । करावया जात प्रदक्षिणे 
॥५२॥ जो पंचद्वयरथनंदन^ । करावया सुरांचे बंधमोचन । कमळिणीमित्रकुळभूषण* । येणें पंथे चालिला 
॥५३॥ तों ऋषी धांवती अपार । त्यांहीं कैसा वेष्टिला रघुवीर । जैसा देवीं वेष्टिला सहस्रनेत्र । कीं किरणांत 
मित्र विराजे ॥५४॥ कीं चंदनें वेष्टित मलयानिळ । कीं विरक्ती वेष्टिला जाश्वनीळ“। कीं वराभोंवते सकळ । 
वऱ्हाडी जैसे मिरवती ॥५५॥। कीं साधक जैसे निधानाजवळी । कीं रत्नाभोंवतीं परीक्षकमंडळी । कीं 
कनकाद्रीभोंवतीं पाळी* । कुलाचलांची'° विराजे ॥५६॥ कीं नक्षत्री वेष्टिला शशी । कीं मानस वेष्टिलें 
राजहंसीं । तैसा ऋषींनीं अयोध्यानिवासी । भरद्वाजाश्रमी वेष्टिला ॥५७॥ भरद्वाजे पूजिला रघुनंदन । तेथे 
क्रमिला एक दिन । ऋषी बोलती सुवचन । अजनंदनपुत्राप्रति ॥५८॥ चतुर्दश वर्षेपर्यंत । श्रीरामा राही येथे 
स्वस्थ । दंडकारण्याप्रती व्यर्थ । कासयासी जावें हो ॥५९॥ राघव म्हणे येथें राहतां । अयोध्येच्या प्रजा 
येतील समस्ता । ब्राह्मण आणि मातापिता । येतील भेटीस निश्चयें ॥६०॥ आम्ही गुप्तरूपें येथुनी । प्रवेशूं 
महाकाननीं । पुढील भविष्यार्थ मनीं । मुनी तुम्ही जाणतसां ॥६१॥ असो ऋष्याश्रमीं क्रमोनि एक दिवस । 
ऋषींस पुसे अयोध्याधीश । पुढें क्रमावया अरण्यवास । मार्ग आम्हांस दाविजे जी ॥६२॥ भारद्वाज म्हणे 
चित्रकूटपर्वतीं । विद्वज्जन बहुत राहती । तुम्हीं तेथें करावी वस्ती । कांहीं दिवस राघवा ॥६३॥ 
सिद्धवटपर्यंत । भारद्वाजे बोळविला रघुनाथ । आज्ञा घेऊनि त्वरित । प्रयागासी परतला ॥६४॥ सिद्धवट 
देखोनि नमन । करी पद्माक्षीरमण*। त्या सिद्धवटीं सावित्री पूर्ण । सीता देखोन नमस्कारी ।॥६५।। विजयी 
होऊनि रघुनंदन । बनींहून आलिया परतोन । दोन लक्ष गोदानें येथें देईन । ब्राह्मणसंतर्पण यथाविधि ॥६६॥ 
पुढें चित्रकूटपर्वतावरी । चढला शरयूतीरविहारी* । तेथें वाल्मीकिक्रषी तप करी । बहुत ऋषींसमवेत 
॥६७॥ जेणें नारदकृपेचेनि बळें । अवतारभविष्य'' कथियेलें । जैसें कमळाअगोदर भरिले । सरोवरीं जळ 
जेवीं ॥६८॥ अवताराआधीं जन्मपत्र । केलें शतकोटी विस्तार । तेणें दृष्टी देखतां रघुवीर । आश्रमाबाहेर 
धांबला ।॥।६९॥। वाल्मीकीचे निजचरणीं । माथा ठेवी मोक्षदानी । वाल्मीके वरचेवर उचलोनी । आलिंगन 
दीधलें ॥७०॥ इतरां समस्त द्विजवरां । भेटला परात्पर सोयरा । सौमित्र चित्रकूटीं ते अवसरा । पर्णकुटिका 
बांधिली ॥॥७१॥ ऋषिमंडळींत रघुवीर । चित्रकूटीं राहिला जगदुद्धार । गुहक पाठवून हेर । समाचार नेला 
हो ॥७२॥ चित्रकूटीं राहिला रघुनायक । सुमंतासी सांगे गुहक । राघववियोगें दोघांसी दुःख । अत्यंत 
जाहलें तेधवां ॥७३॥ गुहकें सुमंत घरासी नेला । म्हणे मी आतां राम कैं देखेन डोळां । असो 
रथासहित सुमंत परतला । वेगें अयोध्येसी येतसे ॥७४॥ अयोध्या दिसे प्रेतवत । रिता घेऊनि 
प्रवेशला रथ । सुमंत मुखावरी पक्व घेत । झांकोनि मुख चालिला ॥७५॥ सुमंत म्हणे आपुले 
मनीं । श्रीराम टाकोनि आलों वनीं । ऐशिया मज अभाग्यासी जननी । काय व्यर्थ प्रसवली ॥।७६॥ 
कैकयी सदनासमोर । सुमंतें सोडोनि रहंवर*' । मंदिरांत प्रवेशे सत्वर । अति मुखचंद्र उतरला ॥।७७॥ 


१. पर्वत २. चित्ताकाश ३. बोलावण्याशिवाय ४. सर्व शुभ देणारा ५. पृथ्वीचा ६. दशरथ ७. श्रीराम ८. श्रीशंकर 
९. रांग १०. इतर पर्वतांची ११. रामायण १२. रथ 


१०४ ॥ श्रीरामविजय ॥। 


रिता आणिला माघारा रथ । अयोध्येत समस्तांसी जाहलें श्रुत । घरोघरीं एकचि आकांत । सीताकांतवियोगें 
॥७८॥ इकडे कंठीं प्राण धरून । कैकयीसदनीं अजनंदन' । सुमंत तयासी देखोन । नमन करूं लाजतसे 
॥७९॥ राजा म्हणे सुमंतप्रधाना । कोठें टाकिलें राजीवनयना । मज वाटतें माझिया प्राणा । मूळ आलासी 
सत्वर ॥८०॥ जगद्रंद्य माझी वस्तु जाण । टाकिली कोण्या वनीं नेऊन । श्रीराम माझें निधान । कोणें चोरे 
चोरिले ॥८१॥ राजहंस माझा रघुनंदन । पंकगर्तेत ठेविला रोवून । माझी सुढाळ मुक्ता पूर्ण । भिरकावून 
दिधली कोठें ॥८२॥ अन्नपूर्णावरहृदयींचे* रत्न । म्यां तुझे हातीं दिधलें पूर्ण । घोरवनीं तें टाकून । कैसा 
आलासी माघारा ॥८३॥ मज अंधाची काठी बळें । हिरूनि कोणीं नेली न कळे । अरण्यामाजी माझीं 
बाळे । उपवासी निराहार ॥८४॥ सुंदर सुकुमार सुमनकळी । माझी माउली जनकबाळी । सुमंता 
रथाखालीं कैसी उतरली । कैसी चालिली पंथी सांग ॥८५॥ तिहीं भोजनें कोठें केलीं वनीं । शयन केलें 
कोणे मेदिनीं । सुमंता सांग मजलागुनी । देह टाकूनि जाईन मी ॥८६॥ मग तो सुमंत म्लानवदन । सांगे 
सकळ वर्तमान । तीन दिवस निराहार पूर्ण । तिघें जणें पैं होतीं ॥८७॥ तृणासनीं* राजीवनेत्र“ । पहुडला 
घनश्यामगात्र' । पांघरावया अंबर" । आपाद समस्त देखिला म्यां ॥८८॥ शृंगवेरपर्यंत । म्यां बोळविला 
रघुनाथ । ज्याचेनि नामें जगत उद्धरत । तो गुहकें नेला परपारा ॥८९॥ मायानदी उल्लंघून । संत स्वरूपीं 
होती लीन । तैसा पैलतीरा रघुनंदन । देदीप्यमान पाहिला म्यां ॥९०॥ याउपरी करुणाकरें* । अयोध्येसी 
जाय त्वरें । तेथोनियां जगदुद्धारं । निजकरें मज पालविलें ॥९१॥ राघवें साष्टांग नमन । घातलें मग तेथून । 
पुढें चरणचालीं रघुनंदन । करीत गमन वनवासा ॥९२॥। जैसा अस्ता गेला दिनकर । तैसा वनीं प्रवेशला 
रघुवीर । याज्ञिक कुंडामाजी वैश्वानर । आच्छादित जैसा कां ॥९३॥ ऐसीं सुमंताचीं वचनें भूपाळ । 
कर्णी ऐकतांची तत्काळ । धबधबा हाते वक्षःस्थल । पिटोन घेत ते समयीं ॥९४॥ सुमंता वनीं रघुनंदन । 
कैसा परतलासी सोडून । अरे तुझें हृदय निर्दय पूर्ण । कैसा प्राण गेला नाहीं ॥९५॥ सुमंता तुझा थोर 
धीर । वज्ापरी तुझें शरीर । बनीं सांडोनि रघुवीर । कैसा येथवरी आलासी ॥९६॥ गळामाजी गुंतला 
मीन । तैसा तळमळी अजनंदन । श्रीरामवियोगाचा अग्न । जाळीत पूर्ण सर्वांगी ॥९७॥ म्हणे धांव धांव 
बा रे रघुनंदना । सरोजनेत्रा सुहास्यवदना । कोमलांगा माझिया प्राणा । गेलासी वना टाकूनि ॥९८॥ 
हांक फोडिली दशरथे । धांव माउलिये रघुनाथे । मज सांडोनि तान्हयातें । गेलीस वना दूरदेशा ॥९९॥ 
रामा चालिला माझा प्राण । अंतकाळीं दावीं तुझें वदन । ऐसें बोलतां बटारिले नयन । सोडिला प्राण 
रामस्मरणें ॥१००॥ राम राम करितां दशरथ । जाहला रामरूप यथार्थ । खुंटला शोक समस्त । हेत मात 
सर्व राहिली ॥१॥। पहा शरीराचें कर्म गहन । चौघे पुत्र दशरथास असोन । एकही जवळी नसतां सोडिला 
प्राण । मग सुमंत प्रधान धांवला ॥२॥ तेणें उशासी मांडी दिधली । सुमित्रा कौसल्या जवळी आली । तेव्हां 
एकचि हांक जाहली । महाश्ब्देंकरूनियां* ॥३॥ सप्तशत राण्या सकळ । दुःखें पिटिती वक्षःस्थळ । 
हडबडलें अयोध्यापुर सकळ । शोक तुंबळ लोकांतें ॥४। आक्रोशे कौसल्या सुमित्रा रडत । रामवियोगें 
दुःख बहुत । त्यांत मृत्यु पावला दशरथ । नाहीं अंत शोकातें ॥५॥ जैसें पायांस डंखिजे महाव्याळें!” । 
त मस्तकी दृक ताडिले । कीं वणव्यांत प्राणी सांपडले । त्यावरी तोडिलें तस्करांनी ॥६॥ 


ळा दशरथ २. श्रीशंकराच्या हृदयातील ३. गवताच्या शेजेवर ४. श्रीराम ५. सांवळ्या अवयवांचा ६. आकाश ७. दयावंत 
रामाने ८. जगाचा उद्धारक श्रीराम ९. रडण्याच्या मोठ्या आवाजाने १०. महासर्पाने 


अध्याय अकरावा १०५ 


आधींच बहुत धार्केकरून । त्यावरी पडती पाषाण । आधींच नवज्बरें गेला व्यापून । त्यांत विषपान पैं 
झालें ॥७॥ आधींच गृहास लागला अग्न । त्यावरी जाहला प्रभंजन । कीं पूरीं जातां बुडोन । तों गळां 
पाषाण बांधिला ॥८॥। व्याघ्रभयें पळतां उठाउठी । तों रिसें कंठी घातली मिठी । तैसी कौसल्येस जाहली 
गोष्टी । ललाट पिटी अवनीये ॥९॥ तों तेथें पातला ब्रह्मसुत । म्हणे शोक कां करितां व्यर्थ । आतां वेगीं 
आणोनि भरत । राज्यीं तया स्थापावें ॥ ११०] एक राजा उभा राहिल्याविण । करू नये राजाचें दहन । 
आणि समीप नसता नंदन । कदा अग्नि देऊं नये ॥११॥ मग तैलद्रोणींत साचार । घातलें दशरथाचें शरीर । 
वसिष्ठ म्हणे सुमंता सत्वर । रथ घेऊनि धांवे कां ॥१२॥ सूर्योदय होतांचि येथें । वेगीं घेऊनि यावें भरतातें । 
त्याचे कर्णी बोखट' तेथें । सर्वथाही सांगू नको ॥१३॥ वनास गेला रघुनंदन । अथवा दशरथे सोडिला 
प्राण । हें गुहा त्यासी न सांगोन । वेगें घेऊन येइंजे ॥१४।। भरत केवळ श्रीरामभक्त । ही गोष्ट ऐकतां 
विपरीत । तत्काळ देह टाकील तेथ । यालागीं श्रुत न करावें ॥१५॥ भक्त विरक्त चतुर वरिष्ठ । जो 
ज्ञानगंगेचा निर्मल लोट । जो विवेकरत्नांचा मुकुट । एकनिष्ठ सुभट जो ॥१६॥ वैराग्यवैरागर' पूर्ण । जो 
आनंदभूमीचें निधान । जो विरक्तवल्लीचें सुमन । जो समुद्र सत्याचा ॥१७॥ जो शांतिवृक्षाचें? पक्क फळ । 
जो दयेचा आगर केवळ । कीं उपरतीचा* निर्मळ । पूर्ण कुंभ उचंबळला ॥१८॥ ऐसा सर्वगुणीं अलंकृत । 
वेगीं घेऊन ये भरत । तैसाचि निघाला सुमंत । आचार्यचरण* बंदूनी ॥१९॥ वायुवेगें चालिला सुमंत । 
स्वप्न देखे मातुलालयीं भरत । कृष्णवर्णवस्त्रवेष्टित* । नारी एक देखिली ॥१२०॥ तिनें घेऊनियां करीं । 
तैल जिरवी आपुले शिरीं । भरत जागा होऊनि झडकरी । रुदन करी आक्रोशें ॥२१॥ म्हणे स्वप्न नव्हे हा 
अनर्थ । आम्ही चौघे बंधु आणि दशरथ । पांचांमाजी जीवघात । होईल एकाचा निर्धारे ॥२२। आणि 
प्राणसखा अत्यंत । तो अंतरेल दूर बहुत । धरणीवरी मस्तक भरत । आपटी शोके तेधवां ॥।२३॥ आक्रंदोनि 
हांक देत । केवीं दृष्टी देखेन रघुनाथ । राजाधिराज दशरथ । अंतरला ऐसें वाटतें ॥२४।। तों मातुळ 
संग्रामजित । भरतासी स्नेहें हृदयीं धरित । शत्रुघ्नासी समजावित । शोक व्यर्थ कां करितां ॥२५॥। रजनी 
सरतां तत्काळ । सिद्ध करोनि चतुरंगदळ । आयोध्येप्रति उतावेळ । नेऊन घालवितो तुम्हांतें ॥।२६॥ ऐसे बोलतां 
सरली रजनी । भरत शत्रुघ्न उठोनी । नगराबाहेर येऊनी । मार्ग लक्षीत अयोध्येचा ॥२७॥ ऊर्ध्ववदनेंकरूनिऽ 
चकोर । विलोकित जैसा चंद्र । कीं चक्रवाक चिंती दिवाकर*। किंवा मयूर मेघातें ॥२८॥। ऐसा अयोध्येचा 
मार्ग लक्षीत । तों एकाएकीं देखिला रथ । वरी प्रधान सुमंत । आरूढोनि येतसे ॥२९॥ मंद मंद येत 
रहंवर । अश्वांचे नेत्री बाहे नीर । ध्वजाचें विदयुत्प्राय* चीर । अति मलिन दिसतसे ॥१३०॥ वरी सुमंत 
म्लानबदन । नेत्री वाहत अश्रुजीवन'* । राघवलीला आठवून । क्षणक्षणां स्फुंदतसे ॥३१॥। मागुती वस्त्रे 
नेत्र पुसीत । तों शत्रुघ्न आणि भरत । जवळी आले धावोनि त्वरित । चिन्हें विपरीत देखोनियां ॥३२॥ 
सुमंतें देखतांचि भरत । वेगें रथाखाली उतरत । क्षेमालिंगन दोघां देत । सांगे त्वरित बोलाविले ॥३३॥ भरत 
सुमंताचे बदन । क्षणक्षणां पाहे विलोकून । म्हणे सख्या तुझे आरक्त नयन । शोके झाले दिसती पैं ।।३४।। 


१. वाईट २. वैराग्याची खाण ३. शांतिभावनेचा वृक्ष ४. विरक्तीचा ५. बसिष्ठांचे पाय ६. काळे वस्त्र नेसलेली 
७. वर मुख करून ८. सूर्य ९. विजेसारखे लखलखीत १०. डोळ्यांतील पाणी 


१०६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


काय अयोध्येचे वर्तमान । सुखी आहे कीं रघुनंदन । श्रीदशरथ क्षेम कल्याण । सुखरूप आहे कीं ॥३५॥ 
सुमंत म्हणे सुखी रघुनंदन । तुम्हांसी बोलाविले त्वरेंकरून । मग रथीं बैसत भरतशत्रुघ्न । त्वरेने शीघ्र 
चालिले ॥३६॥ पुढें धुरे बैसला सुमंत । घडीघडी नेत्रांसी वस्त्र लावीत । तेणें भरत होय सद्गदित । तों 
पुढें देखत अयोध्या ॥३७॥ प्राणरहित जैसें शरीर । तैसें दिसे अयोध्या नगर । कीं जीवनेंविण' सरोबर । 
किंवा कांतार दग्ध जैसें ॥३८॥ कीं नारी जैसी भ्रताराविण?। कीं जननीविण तान्हें दीन । कीं नासिकावांचोनि 
वदन । अयोध्याभुवन तेंवि दिसे ॥३९॥ राजमंदिराचे ढळले कळस । मंगलवाद्यांचा नाही घोष । घरोघरीं 
नारी पुरुष । शोक आक्रोशे करिताती ॥१४०॥ होतें जेथें दशरथाचें प्रेत । सुमंतें तेथेंचि नेला रथ । छत्र 
भंगले देखतां भरत । रथाखाली पडियेला ॥४१॥ दशरथाचें प्रेत देखोनि । भरत तेव्हां लोळे धरणी । 
अश्रुधारा वाहती नयनीं । शोक गगनीं न समाये ॥४२॥। शोकसमुद्रीं निमग्न । जाहला कैकयीनंदन । भोंवते 
सदूगद प्रजाजन । दुःखेकरून बोलती ॥४३॥ मग सुमंतप्रधानें सांवरूनी । भरत बैसविला उठवोनी । भरत 
विचार करी मनीं । राम नयनीं पाहीन आतां ॥।४४॥। संसारमाया सांडोन । दशरथ पावला स्वर्गभुवन । मी 
आतां रामचरण । दृढ धरीन निजभावें ॥ ४५।। विलोकितां श्रीरामवदन । मी शोकावेगळा होईन । प्रधानासी 
म्हणे मज नेऊन । श्रीरामचरणांवरी घालावें ॥४६॥ वडील बंधु रघुनाथ । दशरथासम यथार्थ । रामसदनाकडे 
भरत । मुरडोनियां' चालिला ॥४७॥ परी बनास गेला रघुनंदन । हें कोणासी न बोलवे वचन । एक म्हणती 
देईल प्राण । सीतारमण न देखतां ॥४८॥ तों आरडत कौसल्यामाये । भरत धांवोनि धरी पाये । माये 
श्रीराम कोठें आहे । तो लवलाहे दावीं कां ॥४९॥ तों कौसल्येसी आली मूर्च्छना । बोलतां न बोलवे 
वचना । बा रे राम गेला तपोवना । मग रायें प्राण त्यजियेला ।॥।१५०॥ भरतें ऐसे ऐकिलें । ललाट भूमीवरी 
आपरिलें । तें दुःख न जाय वर्णिलें । कल्पांत मांडला ते वेळीं ॥५१॥ अहा रघुवीरा राजीवनेत्रा । नवमेघरंगा* 
स्मरारिमित्रा* । जगद्वंद्या कोमलगात्रा । कां उपेक्षिलें आम्हातें ॥५२॥। ऐसे बोलोनियां भरत । मेदिनीवरी 
अंग घालित । माझी माउली रघुनाथ । गेली निश्चित टाकोनी ॥५३॥ मेदिनीगर्भरत्नभूषण* । बनासी निघता 
रघुनंदन । दशरथं जेवीं सोडिला प्राण । तैसें मरण मज कां न ये ॥५४॥ अद्यापि न ये मजला मृत्य । कां मृत्यूच 
निमाला यथार्थ । रामवियोगाचें दुःख अत्यंत । मृत्यासही न सोसवे ॥५५॥। धन्य धन्य राजा दशरथ । 
कोमळहदय प्रेमळ यथार्थ । देह ठेवूनि सीतानाथ । जवळ केला त्वरेने ॥५६॥ तंव तो कमलोदूभवसुत* । 
आचार्य पातला त्वरित । भरत जाऊनि चरण धरीत । मज रघुनाथ दाखवीं ॥५७॥ पहावया भरताचे मन । 
वसिष्ठ काय बोले वचन । तुज राज्य दिधल्याविण । रायास अग्नि देऊं नये ॥५८॥ आणि तुझिया मातेच्या 
मनांत । तुज राज्य व्हावें प्राप्त । बनास गेला रघुनाथ । तेंच निमित्त जाण पां ॥५९॥ ऐसें ऐकतां ते 
अवसरीं । परम दुःख पावला अंतरीं । भरत आक्रंदत दीर्घस्वरीं । राज्य करीं म्हणतांचि ॥१६०॥ सुकुमार 
चंपककळिकेवरी । चपळा“ पडतां न उरे उरी । कीं कर्पूरजननीचे* शिरीं । शुंडाप्रहारीं'* ताडी गज ॥६१॥ 
es te NOP NIN WORE TUS SR 


१. पाण्याशिवाय २. नवऱ्याशिवाय ३. वळून ४. हे शामलांगी रामा ५. महादेवप्रिय रामा ६. सीतापती राम ७. वसिष्ठ 
ऋषी ८. वीज ९. केळीच्या झाडावर १०. सोंडेने 


अध्याय अकरावा १०७ 


कीं शस्त्रघार्ये तोडिलीं बाळें । कीं वज्रघायीं चूर्ण कपाळें । कीं अग्नींत पडलीं मुक्ताफळें । तैसें वाटलें 
भरतातें ।॥॥६२॥ श्रीराम गेला वनांतरीं । जरी मी येथें राज्य करीं । तरी जितुके ब्राह्मण पृथ्वीवरी । म्यां वधिले 
स्वहस्ते ॥६३॥ जगदवंद्यास वनीं सांडोन । जरी मी अंगीकारीं राज्यासन । विगतधवा जे जारीण । तिचें 
गर्भस्थळ मी पावे ॥६४॥ रजस्वलेच्या शोणितासमान । राज्याभिषेकाचें उदक पूर्ण । मी आपुल्या उदरीं 
शस्त्र घालीन । राज्यासन घ्या म्हणतां ॥६५॥ ज्यासी मृडानीवर' ध्याई मनीं । ज्याची अयोध्या राजधानी । 
ते मी भोगितांचि ये क्षणीं । महाचांडाळ जाहलों ॥६६॥ रघुवीर सांडोन काननीं । जरी मी भोगीन 
राजधानी । तरी जिव्हा जावो झडोनी । कीटक पडोत तत्काळ ॥६७॥ वनीं सांडोनि जगन्मोहन । जरी मी 
घेईन राज्यासन । तरी गुरुवध मद्यपान । मातृगमन घडे मज ॥६८।। कलंक लागेल बासरमणी । पाप 
प्रवेशेल गंगाजीवनीं । मृगजळीं घटोदूभवमुनी! । जरी बुडोन जाईल ॥६९॥ मित्रकिरणाचियावरीर । चढती 
मुंगियांच्या हारी । कीं बडवानळाचे शिरीं । नृत्य करी पतंग ॥१७०॥ कीं ऊर्णनाभीच्या* तंतुसूत्रीं* । जरी 
उचलेल धरित्री । कीं तृणपाशें महाकेसरी । जरी गुंतोन पडेल ॥७१॥ कीं मही उचलेल मशका । जरी 
सुपर्णासी बाधेल अळिका* । कीं दृष्टी देखतां दीपका । मृगांक खालीं पडेल ॥७२॥ जरी हें घडेल 
ब्रह्मनंदना । तरी मज होईल राज्यवासना । ऐकोनि भरताच्या वचना । वसिष्ठ जाहला सद्गद ॥७३।। अहो 
तें भरताचे वचन । वैराग्यवल्ीचें सुमन । कीं विवेकनभींचे उडुगण“ । प्रेमतेजें झळकत ॥७४॥ कीं तें 
भक्तिपंथींचें सरोवर । कीं निश्चयभावाचें' दिव्य नगर । कीं तें विश्रांतीचे मंदिर । वचनरूप प्रत्यक्ष ॥७५॥ 
असो तो कैकयीनंदन । म्हणे स्वामी शिवतों तुझे चरण । श्रीरघुबीराची मज आण । राज्याभिषेक करूं 
नेदीं ॥७६॥ कैकयीचें काळें बदन । माता नव्हे ते लांव पूर्ण । तीस आवडे रांडपण । पतीचा प्राण घेतला 
॥७७॥। मग वसिष्ठे जे जें चिंतिलें । तें तें भरतासी निवेदिलें । मंथरा दासीचे बोलें । कार्य नासलें सर्वही 
॥७८॥ कलहकल्लोळसरिता*° । ते ही मंथरा दासी तत्त्वतां। कुबुद्धि शिकवूनि तुझी माता । इनेंचि पाहे पां 
बोधिली ॥७९॥ ऐसी ऐकतांचि मात । वेगें धांवे बीर भरत । मंथरेसी वेणी अकस्मात । धरूनि शस्त्र 
काढिले ।। १८०॥। मग धांवोनि ब्रह्मसुत'* । भरताचा धरिला हात । म्हणे स्त्री बधितां पाप अद्‌भुत । कदा 
विपरीत करूं नको ॥८१॥। मग लत्ताप्रहारेंकरूनी'* । भरतें ताडिलें तियेलागूनि । त्रिवक्र कुब्जा तेथूनि । 
नाम तियेसी जाहलें ॥८२॥ असो ब्रह्मपुत्रें तये क्षणीं । रामपादुका सिंहासनीं । मणिमय जडित दिव्यरत्नीं । 
सिंहासनीं स्थापिल्या ॥८३॥ त्यांवरी छत्र धरून । मग राजदेह उचलोन । अग्निमुखीं समर्पून । उत्तरकर्म 
भरत करी ॥८४॥ सप्तशत रायाच्या युवती । अग्निप्रवेश तत्काळ करिती । जैसी सूर्यकिरणे सामावती । 
सूर्यासरसीं अस्तमानीं ॥८५॥ सुमित्रा आणि कौसल्या । प्राण द्यावया सिद्ध जाहल्या । मग त्या सिषे 
वर्जिल्या । शास्त्रप्रमाण रीतीनें ॥८६॥ पुत्रवंत्या स्त्रिया विशेष । त्यांही न करावा अगन्निप्रवेश । तों 
कौसल्या म्हणे आम्हांस । कशास व्यर्थ ठेवितां ॥८७।। वनास गेला रघुनाथ । परत्र'ी पावला दशरथ । 
आतां काय वांचूनि व्यर्थ । काया अग्नीत निक्षेपूं॥८८॥ मग वसिष्ठ सांगे वाहूनि आण । तुम्हांस श्रीराम 
भेटवीन । मग वनासी करील गमन । पुढतीं आगमन करील पैं ॥८९॥ निवटोन!* असुर समस्त । 
अयोध्येसी येईल रघुनाथ । हा वाल्मीकीचा मूळ काव्यार्थ । माना यथार्थ सर्वही ॥१९०॥ 
१. श्रीमहादे २. अगस्ती ऋषी ३. रविकिरणांवर ४. कोळ्याच्या ५. जाळ्याच्या धाग्यावर ६. गवताच्या जाळ्यात 


७. अळी ८. नक्षत्रे ९. दृढनिश्चयरूपी १०. झगडे भांडणे ह्याच लाटा जिच्यांतील अशी नदी ११. वसिष्ठ ऋषींनी 
१२. लाथा मारून १३. परलोकांत क्रषींनी १४. मारून 


१०८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
Ess er RR MIR ici... ODOC 


गुरुवचन मानूनि प्रमाण । चित्रकूटीं भेटेल रघुनंदन । अग्निप्रवेश म्हणून । वर्ज केला ते काळीं ॥९१॥ असो 
रात्र जाहली दोन प्रहर । कैकयी येऊन सत्वर । भरतासी एकांत विचार । सांगे कैसा ऐका तें ॥९२॥ म्हणे 
पुत्रा ऐक बहिलें । संकटीं म्यां राज्य साधिलें । रामासी वनवासा पाठविलें । नानायत्नेंकरूनियां ॥९ ३॥ 
बना गेले रामलक्ष्मण । हें तूं मानीं परम कल्याण । सत्वर घेई छत्रसिंहासन । कांहीं अनमान करूं नको 
॥९४॥। पितृवचन करावया प्रमाण । बनास गेला रघुनंदन । त्या शोकास्तव राव पावला मरण । हेंही जाण 
बरें जाहले ॥९५॥। सापत्नबंधु राम निधरिं। त्यासी बंचन करितां बरें । देव दैत्य दायाद? वैरें । अद्यापिही 
बर्तती ॥९६॥ गरुड सर्प सापत्न* । वैरं वर्तती दोघेजण । जरी तूं होसी माझा नंदन । तरी वचन पाळीं हें 
॥९७॥। भरते ऐकतांचि तिची वाणी । म्हणे उठें येथोनि चांडाळिणी । तुझा बध केला असता ये क्षणीं । 
परी माता म्हणोनि रक्षिली ॥९८॥ परम निर्दय तूं पापीण । अमंगळ तूं लांब पूर्ण । घेतला दशरथाचा 
प्राण । जानकीजीवन धाडिला वना ॥।९९॥ तूं सर्पीण होसी यथार्थ । डंखोनि मारिला दशरथ । माझा सखा 
रघुनाथ । दूर बनासी धाडिला ॥२००॥ पिता बंधु दोघेजण । गेले ज्या पंथेकरून । त्या मार्गे मीही 
जाईन । ऊठ येथूनि पापरूपे ॥१॥। असो कैकयी गेली उठोन । तों उदय पावला चंडकिरण । भरतें 
वल्कले वेष्टून । भस्म लाविलें सर्वांगी ॥२॥ सर्व अलंकार त्यागून । वटदुग्धीं' जटा वळून । वनाप्रति 
कैकयीनंदन । चरणचालीं चालिला ॥३॥ षोडशप्ें दळभार । नगरलोक निघाले सत्वर । ओस पडिले 
अयोध्यापुर । जीवमात्र चालिले ॥४॥। कौसल्या सुमित्रा दोघीजणी । शिबिकेंत बैसल्या ते क्षणीं । वरी 
चस्त्रावरण घालुनी । वाहनासहित झांकिल्या ॥५॥ वसिष्ठादि सकळ ब्राह्मण । सर्वे निघाले चाऱ्ही 
वर्ण । अयोध्येत कैकयीवांचून । नाहीं कोणी राहिलें ॥६।। जन म्हणती ओस नगर । कैकयीचें वपन 
करूनि सत्वर । तिजवरी धरावे छत्र । परम अपवित्र पापिणी ॥७॥ तिचे पोटीं भरत जन्मला । जैसा 
कागविष्ठेंत* अश्वत्थ“ प्रकटला । कीं कागिणीपोटीं कोकिळा । निपजे अवचिता जैसी कां ॥८।॥ असो 
भरत म्हणे सुमंतातें । रघुवीर गेला कोण्या पंथे । तोच मार्ग दावीं आम्हांतें । तुझें अनुमतें चालूं आम्ही ॥९॥ 
मग भरतसमवेत दळभार । गुहकाश्रमा पावले सत्वर । वाजत वाद्यांचे गजर । नादें अंबर कोंदलें ॥२१०॥ 
गुहक विलोकी दुरून । म्हणे मातेनें धाडिले दोघेजण । दळभार सिद्ध करून । रामलक्ष्मण वधावया 
॥११॥। मग सहस्रांचे सहस्र किरात । गुहके मेळविले समस्त । धनुष्य ओढोनियां त्वरित । जान्हवीतीर 
बळकाविलें ॥१२॥ भरतासी सांगती सेवक । संग्रामासी सिद्ध जाहला गुहक । जन्हुकुमरीचें' उदक । 
स्पर्शो न देती कोणातें ॥१३॥ मग शत्रुघ्न आणि दळपती* । भरतासंगें विचार करिती । म्हणती आज्ञा 
द्यावी निश्चिती । शिक्षा लावूं तयांतें ॥१४॥ भरत म्हणे गुहक रामभक्त । म्यां ऐकिला होता वृत्तांत । तरी 
समाचार न घेतां यथार्थ । युद्ध त्यासी न करावें ॥१५॥ मग भरत पुढें होऊन । गुहकाप्रती बोले 
वचन । त्वां युद्ध आरंभिलें निर्वाण । काय कारण सांग तें ॥१६॥ गुहक म्हणे घेऊन दळभार । वधावया 
जातोसी रघुवीर । तरी मी श्रीरामोपासक निर्धार । वेंचीन प्राण स्वामिकाजीं* ॥१७॥। माझा स्वामी 
रघुनंदन । निराहारः वनीं निर्वाण । तुम्ही मारावया दोघेजण । दळभारेंसी'* चालिलां ॥१८॥। परम निंदक 
दुर्जन खळ'? । जे रघुनाथद्वेषी चांडाळ । त्यांची शिरें छेदोनि तत्काळ । पाठवीन यमलोका ॥१९॥ 
१. भाऊबंद २. सावत्र ३. वडाच्या चिकाने ४. कावळ्याच्या विष्ठेत ५. पिंपळ ६. गंगेचे ७. सेनापती ८. स्वामीच्या 
कार्यार्थ ९. उपवासी १०. सेनेसहित ११. दुष्ट 


अध्याय अकरावा १०९ 


मातेच्या बोलेंकरूनि । श्रीराम वधूं पाहसी वनीं । तरी तुम्हांस जान्हवीचे पाणी । स्पर्शो नेदीं अणुमात्र 
॥२२०॥ ऐकतां गुहकाचें वचन । भरतासी आलें दीर्घ रुदन । गुहकास म्हणे सोडूनि बाण । माझें शिर 
छेदोनि टाकीं ॥।२१॥। मज पापियाचा देह त्वरित । गुहका छेदीं यथार्थ । कैकयीनें केला अनर्थ । सीताकांत 
धाडिला वना ॥२२॥ जन्मलो कैकयीचे उदरीं । जन म्हणती हा रामचंद्राचा वैरी । तरी गुहका आतां वेग 
करीं । छेदी झडकरी देह माझा ॥२३॥ श्रीरामवियोगाचें दुःख । मज न सोसवेचि अणुमात्र देख । 
निर्वाणबाणः सोडोनि एक । मज रघुनायकपद दावीं तूं ॥२४।। भरताचें अंतर ओळखून । गुहक धांवोनि 
धरी चरण । दोघांसी पडिलें आलिंगन । गेले विसरून देहभाव ॥२५॥ कंठ दाटला दोघांचा । उभारणी 
जाहली रोमांचा । दोघांचे नेत्रीं अश्रुधारांचा । पूर पडत ते काळीं ॥२६॥ दोघेही श्रीरामाचे भक्त । दोघेही 
योगी विरक्त । दोघेही श्रीरामास आवडत । वल्कलें वेष्टित दोघेही ॥२७॥ दोघांहीं केलें भस्मोद्धूलन । 
दोघांही केलें जटावलण? । दोघेही न घेती अन्न । रामदर्शनावांचोनि ॥२८॥ गुहक म्हणे भरता बसिष्ठा । 
श्रीराम गेला चित्रकूटा । आतां चला जी उठा उठा । वेगीं भेटा राघवातें ॥२९॥ ऐकतां गुहकाचें वचन । 
भरत धरूं धावे चरण । गुहक घाली लोटांगण । प्रेमेंकरून सद्गद ॥२३०॥ भरतें स्नानसंध्या सारून । 
गुहकासी म्हणे प्रीतीकरून । श्रीराम राहिला एक दिन । तें स्थळ मज दाविजे ॥३१॥ गुहक म्हणे 
न्यग्रोधवृक्ष । त्याखाली राहिला कमलपत्राक्ष*। जयासी हृदयीं ध्यात विरूपाक्ष^। सहस्राक्षः शरण जयाते 
॥३२॥ या तृणसेजेबरी जाण । पद्मनयनें केलें शयन । याच पंथे येऊन । केलें स्नान जान्हवीचें ।॥।३३॥ 
सीतेच्या तगटसस्त्रांचे रज । ते न झगटती तृणसेज । देखतां भरत भक्तराज । साष्टांग नमन करीतसे ।।३४॥ 
रघुनाथपदमुद्रा* तेथ । उमटल्या देखोनि भरत । ते धुळी कपाळा लावीत । सद्गदित होवोनि ।।३५।। असो 
नौका आणोनि सहस्र । उतरला सकळ दळभार । प्रयागासी येऊन सत्वर । भरद्वाजदर्शन घेतलें ॥३६॥ 
लक्षोनि चित्रकूटाचा पंथ । चालती गुहक आणि भरत । तों फळें वेंचाबया सुमित्रासुत । पर्वतातळीं 
उतरला ॥३७॥ तों पर्णकुटीमाजी रघुनंदन । करावया बैसला हवन । तेथें उपसामग्री आणोन । 
जनकात्मजा“ देतसे ॥३८॥ चकोरमुखीं एकसरा । अत्रिसुत सोडी अमृतधारा । तैशा आहुती घाली 
वैश्वानरा । तृप्त होय रामहस्तें ॥३९॥ तेव्हां आश्रमाबाहेर जनकबाळी । जे सुकुमार चंपककळी । तों 
सुदर्शनगंधर्वे जातां निराळी । ते वेल्हाळी देखिली ॥२४०॥ जानकी देखोनि सुंदर । चित्तीं जाहला 
कामातुर । भय लज्जा समग्र । सोडोनियां दिधली ॥४१॥ मंगळरूप ते मंगळभगिनी । गंधर्व धांबला 
ते क्षणीं । अमंगळ कागरूप धरूनी । सीतेलागी झडपीतसे ॥४२॥ जैसा पतंग दीप देखोन । उडी घाली 
विसरून मरण । कीं खदिरांगारासी वृश्चिक येऊन । पुच्छेकरून ताडी जेवीं ॥४३॥ कीं अंतर्गृहींचे दिव्यान्न । 
स्पर्शो धांवे जैसे श्वान । यज्ञशाळेमाजी मळिण । अंत्यज जैसा पातला ॥४४।। असो जानकीचें स्तनयुग । 
धरूं पाहे पतित काग । जगन्माता धांवली सवेग । अंग घाली धरणीतें ॥४५॥। मग म्हणे धांव धांव 
रघुराया । कागें विटंबिली माझी काया । आक्रंदे परम जनकतनया । रघुवर्या जाणवले ॥४६।। आहुती 
टाकी रघुनाथ । जवळी नाहीं सुमित्रासुत । मग दर्भ मंत्रोनि त्वरित । रामचंद्रे प्रेरिला ॥४७॥ 


क Ro पप्पा पण्ण्््ाा 
१. प्राण हरण करणारा बाण २. भस्म फासले ३. जटा वळल्या ४. श्रीराम ५. श्रीशिव ६. इंद्र ७. रामाच्या पावलांच्या 


खुणा ८. सीता 


११० ॥ श्रीरामविजय ॥ 
~~~ 
कल्पांतविजेसमान'। कागें दर्भ देखिला दुरून । पळों लागला घेतलँ रान । पाठिसी बाण लागला असे 
॥४८॥ गंधर्व भ्रमे सकळ सृष्टी । परी कोणी न घाली तया पाठीं । हिंडतां जाहला हिंपुटी । होय कष्टी 
दुरात्मा ॥४९॥ इंद्रादिक देवगण । समस्तांसी गेला शरण । ते म्हणती न दाखवीं वदन । दुष्टा होई माघारा 
॥२५०॥ मग भेटला नारद मुनी । काग लागला तयाचे चरणीं । म्हणे पहा हो या त्रिभुवनीं । ठाव नेदी 
कोणी मज ॥५१॥ माझी पाठ न सोडी बाण । मग नारद बोले वचन । मूढा रामासी जाई शरण । तोचि 
मरण चुकवील ॥५२॥ मग म्हणे जगद्ंद्या रामचंद्रा । मी तुज शरण कृपासागरा' । दीनरक्षका' 
अतिउदारा । मज पामरा न मारावें ॥५३॥ मजवरी टाकिला बाण । हें लोकांत न दिसे थोरपण । कमळावरी 
वज घेऊन । घातल्या काय पुरुषार्थ ॥५४॥ सूक्ष्म आळिका* धरी सुपर्ण । बडवानळ जाळी तृण । भोगींद्र 
उचली सुमन । हें काय अपूर्व बोलावें ॥५५॥ पर्जन्यें उठलें तृण । अगस्ति प्याला किंचित जीवन । मेघे 
निजप्रता्पेकरून । घटी जीवन भरियेलें ॥५६॥ सूर्ये दीपतेज झांकिलें । गोवत्स“ विदारिला शार्दूले । 
रघुपति त्वां मज तैसें मारिलें । तरी थोरपण प्रकटेना ॥५७॥ मातेचिया स्तनावरी । बाळक हस्त ठेवूनि 
क्रीडा करी । तरी काय माता जीवें मारी । बाळकातें सांग पां ॥५८॥ महाराज रविकुळभूषणा । 
ताटिकांतका अहल्योद्धरणा । द्विपंचमुखदर्पहरणा*। शरणागता न मारावे ॥५९॥। मग बोले रघुपती । माझा 
बाण असत्य कल्पांती । नव्हेचि जाण निश्चिती । महामलिना अपवित्रा ॥२६०॥ मग बाणासी आज्ञापी 
रघुनंदन । याचा रक्षोनियां प्राण । वेगें छेदावा सव्य नयन । शिक्षा यास जाण पैं ।।६१॥। न लागतां पातया“ 
पाते । दर्भे छेदिलें नयनातें । काग म्हणे रघूत्तमातें । देई वराते मज कांहीं ॥६२॥ मग दोहींकडे एक 
बुबुळ । खेळ ऐसें केलें चंचळ । काकदृष्टी अवघ्यांत चपळ । जन सकळ देखती ॥६३॥ सीतेसी द्यावया 
चुंबन । तूं धांबलासी दुरात्मा पूर्ण । तरी तूं करिसी विष्ठाभक्षण । कनिष्ठ जाण पक्ष्यांत तूं ॥६४॥ तुज वर 
एक देतों जाण । प्रेतपिंड' तूं भक्षिल्याविण । सर्वथा नोहे उद्धरण । हें वरदान तुज दिधले ॥६५।। मग 
सुदर्शन गंधर्व तेव्हां । साष्टांग नमोनि श्रीराघवा । आपले स्वस्थळाप्रति तेधवां । जाता जाहला आनंदें 
॥६६॥ भरत प्राणसखा आतां । येऊनि भेटेल रघुनाथा । श्रोतीं परिसावी तेचि कथा । भवव्यथा नासे जेणें 
॥६७॥ रामविजय ग्रंथ प्रचंड । रसभरित अयोध्याकांड । तें श्रवण करितां वितंड । विघ्ने उदंड वितळती 
॥६८॥ अयोध्याधीशा रामचंद्रा । ब्रह्मानंदा ज्ञानसमुद्रा । श्रीधरवरदा प्रतापरुद्रा । मज नाममुद्रा अखंड देई 
॥२६९॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । 
एकादशाध्याय गोड हा ॥२७०॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २७० ॥ 


॥ अध्याय अकरावा समाप्त॥। 


१. कल्पांतीच्या विजेसारखा तेजस्वी २. कृपाळू श्रीरामा ३. दु:खितांच्या रक्षका श्रीरामा ४. अळी ५. वासरू 


ळी सिंहाने ७. रावणाचा गर्व नष्ट करणाऱ्या ८. चटकन ९. प्रेताच्या पिंडाला कावळा शिवला तरच मृताला सद्गती 
गभ 


॥ अध्याय बारावा ॥ 
श्रीराम-भरत भेट 


॥ श्रीगणेशाय नम: ।। श्रीसीतारामचंद्राभ्या नम: । संतमंडळी बैसली थोर । ब्ृृहस्पतीऐसी चतुर । आतां 
साहित्यसुमनांचे' हार । गुंफोन गळां घालूं त्यांचे ॥१॥ अनर्घ्य शब्दरत्नं प्रकाशवंत । त्यांचे ग्राहक चतुर 
पंडित । विशेषें रघुनाथभक्त विरक्त । ते प्रेमभरे डुछुती ॥२॥ मतिमंद बैसतां श्रोता श्रवणीं । तरी ग्रंथरस 
जाय वितळोनी । जैसें भस्मामाजी नेउनी । व्यर्थ अवदान घालिजे ॥३॥ रत्नपरीक्षा करिती चतुर । तेथें 
गर्भाध' विटे साचार । गायन ऐकती सज्ञान नर । परी बधिर तेथें विटती पैं ॥४॥ कमळसुवास सेविती 
भ्रमर । परी तो स्वाद न जाणे दुर । हंस घेती मुक्तांचा चार । परी तो बकांसि प्राप्त नाहीं ॥५॥ दुग्ध 
दोहोनि नेती इतर । गोचिड तेथें अहोरात्र । परी प्राप्त त्यास रुधिर । नेणे क्षीर मतिमंद तो ॥६॥ कीं 
वसंतकाळीं कोकिळा । पंचमस्वरें आळविती रसाळा । काकजाती तैशा सकळा । परी तयां तो स्वर 
नव्हेचि ॥७॥ बलाहकः गर्जना करिती गगनीं । मयूर नाचती पिच्छे पसरूनी । परी ते कळा वृषभांनी । 
नेणिजे जैसी सर्वथा ॥८॥ चकोर चंद्रामृत सेविती । परी ते कळा कुक्कुट नेणती । म्हणोनि श्रोता मंदमती । 
सहसाही न भेटावा ॥९॥ श्रोता भेटलिया चतुर । ग्रंथरस वाढे अपार । जेवीं वीर संघटतां थोर । रणचक्रीं 
रंग भरे ॥१०॥ असो एकादशाध्यायाचे अंतीं । चित्रकूटीं राहिला रघुपती । सुदर्शन गंधर्व निश्चिती । 
काकरूपी उद्धरिला ॥११॥ उपरी सिंहावलोकने करूनि तत्त्वतां । श्रोतीं परिसावी मागील कथा । 
दळभारेंसी भरत तत्त्वतां । चित्रकूटासमीप आला ॥१२॥ तंब तो भूधरअवतार* । चित्रकूटाखालीं सौमित्र । 
फळें बेँचितां तो दळभार । गजरें येतां देखिला ॥१३॥ ओळखिला आपला ध्वजसंकेत । आले कळलें 
शत्रुघ्न भरत । म्हणे कैकयीनें पाठविले यथार्थ । बनीं रघुनाथ वधावया ॥१४। हे युद्धासी आले येथ । जरी 
रघुनाथा करू श्रुत । तरी हेही गोष्ट अनुचित । युद्ध अद्भुत करीन मी ॥१५॥ माझा श्रीराम एकला वनीं । 
हे आले दळभार सिद्ध करूनी । तरी जैसा वणवा लागे वनीं । तैसें जाळीन सैन्य हें ।॥१६।। रवीच्या 
किरणांबरी देखा । कैशा चढतील पिपीलिका । कल्पांतविजूस मशक मुखा- । माजी केवीं सांठबील 
॥१७॥ चढून प्रळयाग्नीचे शिरीं । पन्नग* कैसा नृत्य करी । ऊर्णनाभीचे तंतूभीतरीं । वारण कैसा बांधवेल 
॥१८॥ तृणपाशेंकरून€ | कैसा बांधवे पंचानन । द्विजेंद्रासी अळिका धरून । कैसी नेईल आकाशीं ॥ १९] 
दीपाचें तेज देखोन । कैसा आहाळेल चंडकिरण । तैसा मी वीर लक्ष्मण । मज जिंकू न शकती हे ॥२०॥ 
भार देखोनि समीप । क्षण न लागतां चढविले चाप । बाण सोडिले अमूप । संख्येरहित ते काळीं ॥२१॥ 
वाटे गडगडितां' महाव्याघ्र । थोकती'° जेवीं अजांचे भार । तैसा सोळा पड़ों दळभार । भयभीत जाहला ॥ २२) 
त्या बाणांचें करावया निवारण । वीर सरसावला शत्रुघ्न । दोघांचे समसमान संधान'? । बाणें बाण तोडिती 
॥२३॥ एक चंद्र एक मित्रः? । कीं रमावर'' आणि उमावर'* । किंवा ते मेरुमंदार । युद्धालागीं मिसळले ।।२४।। 
१. ललितसाहित्यरूपी फुलांच्या माळा २. जन्मापासून आंधळा ३. बेडूक ४. ढग ५. शेषाचा अवतार लक्ष्मण आंधळा ३. बेडूक ४. ढग ५. शेषाचा अवतार लक्ष्मण 


६. ध्वजाच्या खुणेवरून ७. साप ८. गवताचा फास करून ९. गर्जना करताच १०. थबकतात ११. अचूक निशाण 
१२. सूर्य १३. श्रीविष्णू १४. श्रीमहादेव 


११२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


एक समुद्र एक निराळ' । एक दावाग्नि एक वडवानळ । एक गदा एक चक्र निर्मळ । विष्णुआयुरधें भिडती 
कीं ॥२५॥ एक वासुकी एक भोगींद्र । एक वसिष्ठ एक विश्वामित्र । तैसे शत्रुघ्न आणि सौमित्र । बाण 
सोडित परस्परें ॥२६॥ एकावरी एक सोडिती बाण । ते वरचेवरी उडविती संपूर्ण । बाणमंडप जाहला 
सघन । चंडकिरण न दिसेचि ॥२७॥ रामनामबीजांकित' । बाण सुटती सतेज मंडित । रघुनाथनाम 
गर्जत । सुसाटे निघत येतांचि ॥२८॥ वाटे ओढवला प्रळयकाळ । वनचरां सर्वा सुटला पळ । ऋषीश्वर 
पळती सकळ । कडे वेंघिती पर्वताचे ॥२९॥ सांडोनि गुंफा तपश्चरण । पळती आपुला जीव घेऊन । एक 
धांबतां धापा दाटून । मूर्च्छा येऊनि पडियेले ॥३०॥ एक म्हणती राक्षसदळ । आलें रामावरी तुंबळ । 
येणें मखरक्षणीं' राक्षस सबळ । बीस कोटी निवटिले ॥३१॥ तें वैर स्मरोनि अंतरीं । सत्य हे आले 
राघवावरी । आतां सौमित्रीची कैंची उरी । अनर्थ निर्धारी ओढवला ॥३२। असो ऋषीश्वर समस्त । 
आले जेथे रघुनाथ । गोष्टी सांगतां बोबडी वळत । संकेत दाविती एक करें ॥३३॥ एक रुदन करूनि 
फोडिती हांका । वेगें पळवीं जनककन्यका । आतां गूढविवरीं* लपवीं कां । रघुनायका ऊठ वेगीं ॥३४॥ 
न भरे जों अर्ध निमिष । तों चढविले श्रीरामें धनुष्य । जैसा उगवला चंडांश । गुंफेबाहेर तैसा आला 
॥३५।। ऋषींस म्हणे अयोध्यानाथ । तुम्ही मनीं न व्हावें दुश्चित । काळही विघ्न करूं आलिया येथ । 
खंडविखंड करीन बाणीं ॥३६॥ पडत्या आकाशा देईन धीर । रसातळा ऊर्वी* जातां करीन स्थिर । तुम्ही 
समस्त बैसा धरूनि धीर । तपश्चर्या करीत पैं ॥३७। अथवा करावें अध्ययन । न्याय मीमांसा सांख्यज्ञान । 
पातंजल अथवा व्याकरण । यांची चर्चा करावी ।।३८।। असो पाठीसीं घालून ब्राह्मण । पुढें चालिला 
रघुनंदन । तों ध्वजचिन्हें ओळखिलीं पूर्ण । शत्रुघ्न बाण टाकीतसे ॥३९॥। आपले भेटीकारणें उत्कंठित । 
सद्गद जाहला भरत । लक्ष्मणापाशीं सीतानाथ । क्षण न लागतां पातला ॥४०॥। मग म्हणे सौमित्रीसी । 
बा रे भरत आला भेटीसी । तूं किमर्थ यासीं युद्ध करिसी । पाहें मानसीं विचारूनि ॥४१॥ ऐसें बोलतां 
राजीवनेत्र । परी वीरश्रियेनें बेष्टिला सौमित्र । सोडितां न राहे" शर । मग रघुवीर काय करी ॥४२॥ हातींचें 
धनुष्य हिरूनी । श्रीरामें घेतलें तये क्षणीं । सौमित्रि लागला श्रीरामचरणीं । हास्यवदन करूनियां ॥४३॥ 
श्रीरामें वारितां फणिपाळ* । अवघें वितळले बाणजाळ । जैसें निजज्ञान ठसतां केवळ । मायापडळ* 
जेबीं बिरे ॥४४। भरतासहित अयोध्येचे जन । सर्वी विलोकिला रघुनंदन । जैसा निशा संपतां चंडकिरण । 
उदयाचळीं विराजे ॥४५॥। तों भरतासी न धरवे धीर । सप्रेम धांव घेतली सत्वर । वाटेसी साष्टांग 
नमस्कार । वारंवार घालीतसे ॥४६॥। कीं बहुत दिवस माता गेली । ते बाळकें समीप देखिली । कीं गाय 
व्नीहूनि परतली । वत्से आटोपिली धांवूनियां ॥४७॥ कीं क्षीराब्धि देखोनि त्वरित । धांव घेत क्षुधाक्रांत । 
कीं मृगजळ देखोनि त्वरित । मृग धांवती उष्णकाळीं ॥४८॥। कीं सफळ देखोनि दिव्य द्रुम । झेंपावे 
जैसा विहंगम । भरतें धरूनि तैसा राम । चरणसरोजीं* स्पर्शिला ॥४९॥ जैसें लोभियाचें जीवित्व धन । 
तैसे भरतें धरिले दृढ चरण । नयनोदकेंकरून'” । केलें क्षालन रामपायां ॥५०॥ मग उचलोनियां दोहीं 


१- आकाश २. रामनाम ज्यांवर कोरलेले आहे असे ३. विश्वामित्रांच्या यज्ञाचे रक्षण करताना ४. गुप्तस्थानी ५. पृथ्वी 
६. थाबत नव्हता ७. लक्ष्मण ८. मायेचा पडदा ९. चरणरूपी कमळाला १०. अश्रूंनी ११. इंद्राने 


अध्याय बारावा क 


कीं क्षीरसागरीं लहरिया उठती । त्या एकांत एक मिसळती । कीं वेदांतशास्त्रीं श्रुती । ऐक्या येती परस्परे 
॥५२॥ तैसा आलिंगिला भरत । तों शत्रुघ्न लोटांगण घालित । परम प्रीतीने रघुनाथ । आलिंगन देत तयातें 
॥५३॥ सकळ अयोध्येचे ब्राह्मण । रामासी भेटती प्रीतीकरून । सर्व दळभार प्रजाजन । करिती नमन 
रामासी ॥५४॥ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न । परस्परे देती क्षेमालिंगन । मग सुमंत प्रधानें येऊन । श्रीरामचरण 
वंदिले ॥५५॥ मग सुमंत म्हणे रघुराया । पैल वसिष्ठ आणि दोघी मायाः 
न धरवे ते काळीं ॥५६॥ सामोरा चालिला रघुनंदन । भावते अपार अयोध्याजन । जैसा कां वेदोनारायण । 
अनेक श्रुती वेष्टिला ॥५७॥ येऊनियां बसिष्ठाजबळी । रामे गुरुचरण वंदिले भाळीं । जैसा मदनदहनाचे? 
चरणकमळी । स्कंद ठेवी मस्तक ॥५८॥ तों कौसल्या सुमित्रा माता । त्यांची वाहनें जवळी देखतां । 
धांवूनि येतां रामसुमित्रासुतां । उतरती खालत्या दोघीजणी ॥५९॥ कौसल्येचे चरणीं मस्तक । ठेवूनि 
बोले रघुनायक । म्हणे सुखी कीं मम जनक । श्रीदशरथ दयाब्धि ॥६०॥ तो जाहला एकचि कल्लोळ । रुदन 
करिती लोक समग्र । सुमित्राकौसल्येसी बहुसाल । नाहीं पार तयातें ॥६१॥ वसिष्ठ म्हणे रघुनाथा । तुझा 
वियोग न साहे दशरथा । रामराम म्हणतां मोक्षपंथा* । गेला तत्काळ जाण पां । ।६२॥ वचन ऐसें ऐकतां 
कानीं । करुणासागर मोक्षदानी । विमलांबुधारा* नयनीं । तेच क्षणीं चालिल्या ॥६३॥। स्फुंदस्फुंदोनि 
विलाप थोर । पितयालागीं करी रघुवीर । म्हणे पूर्ण सत्याचा सागर । श्रीदशरथ वीर जो ॥६४॥ ज्याचे 
युद्धाची ठेव' । पाहती मानव इंद्रादि देव । वृषपर्वा शुक्रादि सर्व । दैत्य युद्धी जिंकिले ॥६५॥ श्रोते म्हणती 
नवल एथ । जो पुराणपुरुष रघुनाथ । तो शोकार्णबीं पडिला ही मात । असंगत दिसतसे ॥ ६६॥ जो 
जगद्रंद्य आत्माराम । जो विश्वबीजफलांकित“ द्रुम । तो शोकाकुलित परब्रह्म । पितयालागीं कां जाहला 
॥६७॥ विषकंठ' आला कीं क्षीरसागरा । उष्णता व्यापिली रोहिणीवरा । पक्षिवर्या त्या खगेंद्रा । सर्पबाधा 
केवीं जाहाली ॥६८॥ चिंतामणि दरिद्रे व्यापिला । कल्पवृक्ष केवीं निष्फळ जाहला । प्रळयाग्नीचे डोळां । 
अंधत्व केवीं पातलें ॥६९॥तंब वक्ता देत प्रत्युत्तर । श्रोतीं ऐकिजे सादर । पूर्ण ब्रह्मानंद रघुवीर । 
मानवलोकीं अवतरला ॥७०॥ जगद्गुरु देवाधिदेव । दावी मायेचें लाघव । अवतारकारणाची ठेव । 
लौकिकभाव दाविला ॥७१॥ नट जो जो धरी वेष । त्याची संपादणी करी विशेष । यालागीं जगदात्मा 
आदिपुरुष । दाखवी आवेश मायेचा ॥७२॥ ऐसी उघडतां शब्दरत्नमांदुस'” । गुणग्राहक श्रोते पावले 
संतोष । संदेहरहित निःशेष । जेवीं तम नासे सूर्योदयीं ॥७३॥ कीं वैराग्ये निरसे काम । ज्ञानें वितळे जेवीं 
भ्रम । जैसा निधानांतूनि'' परम । दारुण सर्प निघाला ॥७४॥ करितां संशयाचे निरसन । मागें राहिलें 
अनुसंधान । तरी हे गोष्टीस दूषण । सर्वथाही न ठेवावें ॥७५॥ ग्रासामाजी लागला हरळ । तो काढावया 
लागेल वेळ । कीं अनध्यायामाजी** रसाळ । वेदाध्ययन राहिलें ॥७६। चोरवाटा चुकवावया पूर्ण । 
अधिक लागला एक दिन । तरी ते गोष्टींते दूषण । कदा सज्ञान न ठेविती ॥७७॥ रात्रीमाजी सत्कर्मे 
राहती । परी सूर्योदयीं सवेंचि चालती । छायेस पांथिक' बैसती । सबेंच जाती निजमार्गे ॥७८॥ 
१. माता २. श्रीरामाला ३. श्रीशंकराच्या ४. मोक्षधामास ५. अश्रुधारा ६. पद्धत ७. न जुळणारे ८. विश्व हेच ज्याचे 


फल आहे असा वृक्ष (आदिपुरुष श्रीराम) ९. महादेव १०. शब्दरूपी रत्नांची पेटी ११. गुप्त धनातून 
१२. अभ्यासाला सुटी असते त्या दिवशी १३. वाटसरू 


। तंव त्या दशरथकुळवर्याः। धीर 


११४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


समुद्राचे भरते ओहटे । सवेच मागुतीं विशेष दाटे । कीं चपळ तुरंग! चपेटे' । विसांवा घेऊनि मागुती 
॥७९॥ तेवीं परिसा पुढील कथार्थ । आठवोनि पिता दशरथ । शोकाकुलित जनकजामात* । क्षण एक 
जाहला ॥।८०॥। मग वसिष्ठ म्हणे श्रीरामा । प्रयागाप्रति जाऊनि गुणग्रामा । उत्तरक्रिया करूनि निजधामा। 
दशरथासी बोळविजे ॥८१॥ कित्येक प्राकृत कवि बोलत । कीं पतनीं पडिला दशरथ । परी हे गोष्टी 
असंमत । बोलतां अनर्थ वाचेसी ॥८२॥ जयाचे नाम घेतां आवडीं । जीव उद्धरले लक्षकोडी । तो आपला 
पिता पतनीं पाडी । काळत्रयीं न घडे हें ॥८३॥ असो गयेप्रति येऊन । उत्तरक्रिया सर्व सारून । पिता 
निजपर्दी स्थापून । आले परतोनि चित्रकूटा ॥८४॥ सकळ ऋषी आणि अयोध्याजन । बैसले श्रीरामासी 
वेष्टून । मग भरत घालोनि लोटांगण । कर जोडूनि उभा ठाकला ॥८५॥ म्हणे जयजयाजी पुरुषोत्तमा । 
मायाचक्रचालका पू्णब्रह्मा । विरिंचिजनका सुखविश्रामा । मंगलधामा रघुराया ॥८६॥ हे राम करुणासमुद्रा। 
हे रविकुलभूषणा राघवेंद्रा । सर्वानंदसदना* रामचंद्रा । प्रतापरुद्रा जगद्गुरो ॥८७॥। हे रावणदर्पहरणा । हे 
राम भवहृदयमोचना: । हे राम अहल्योद्धारणा । मखरक्षणा सीताधवा ॥८८॥ हे राम कौसल्यागर्भरत्ना । 
हे राम अपारश्रममोचना* । सनकसनंदनमानसरंजना* । निरंजना निजरूपा ॥८९॥। दानवकाननवैश्वानरा"। 
मम हदयारविंदभ्रमरा । अज्ञानतिमिरच्छेदक दिवाकरा । समरधीरा सर्वेशा ॥९०॥ हे राम भक्तचातक- 
जलधरा । प्रेमचकोरवेधकचंद्रा । संसारगजमर्दकमृगेद्रा' । अनंगमोहना अनंगा ॥९१। उपवासी मरतां 
चकोर । त्याचें धांवण्या धांवे चंद्र । कीं अवर्षण पडतां जलधर । चातकालागीं धांवे कीं ॥९२॥ कीं 
चिंताक्रातासी चिंतामणी । सांपडे पूर्वभाग्येकरूनी । कीं दरिद्रियाचें अंगणीं । कल्पवृक्ष उगवला ॥९३॥ 
कीं पतिव्रतेसी प्राणनाथ भेटला । कीं क्षुधितापुढे क्षीराब्धि आला । कीं साधकासी निधि जोडला । आनंद 
जाहला तैसा आम्हां ॥९४॥ हंसे देखिले मानससरोवर । कीं प्रेमळा भेटला उमावर । कीं संकल्पीं द्रव्य 
अपार । दुर्बळ ब्राह्मणासी दीधलें ॥९५॥ तैसा आनंद जाहला जनांसी । आतां सत्वर चलावें अयोध्येसी । 
सांभाळावे बांधवां आम्हांसी । श्रीदशरथाचेनि'” न्यायें'' ॥।९६। आपुलें राज्य सांभाळावे । गोब्राह्मणा 
प्रतिपाळावें । आमुचे मनोरथ पूर्ण करावे । आतां परतावें सत्वर ।।९७।। जननी आमुची परम चतुर । मज 
देत होती राज्यभार । जैसें छेदोनियां शिर । गुडघ्यास पूजा बांधिली ॥९८॥ पूज्यमूर्ति वोसंडून । जैसे 
गुरवाचे धरी चरण । राजकुमर सांडोन । कन्या दिधली अजारक्षका'* ॥९९॥ पाडोनि देवळाचे शिखर! 
घातलें भांवतें आवार! । नागवूनि!? यात्रा समग्र । अन्नसत्र घातलें ॥१००॥॥ फणस टाकोनि रसाळ । 
प्रीतीनें घेतलें कनकफळ'* । मुक्त सांडोनि तेजाळ । गुंज जैसी घेतली ॥ १) गार घेऊनि टाकिला हिरा । 
अंधकार घेऊनि त्यजिलें दिनकरा! । पाच भिरकावूनि सत्वरा । कांच बळें रक्षिली ॥२॥ परिस त्यागून 
घेतला खडा । पंडित दवडूनि आणिला वेडा । चिंतामणि टाकोनि रोकडा । पलांडु'* घेतला बळेंचि ॥३॥ 
अमृत टाकूनि घेतली कांजी । कल्पवृक्ष तोडोनि लाविली भाजी । कामधेनु दवडोनि सहजी । अजा** पूजी 
आदरें ॥४॥ निजसुख टाकोनि घेतलें दुःख । कस्तूरी टाकूनि घेतली राख । सोनें टाकूनि सुरेख । शेण जैसें 
घेतलें ॥५॥ सांडोनियां रायकेळें । आदरें भक्षी अर्कीफळें'* । ज्ञान सांडोनि घेतलें । अज्ञान जाण बळेंचि ॥६॥ 
१. घोडा २. थाप दिल्याने जोरात धावतो ३. श्रीराम ४. सर्व प्रकारच्या आनंदाचे घर ५. शंकराच्या मनाला मुक्त 
ठेवणाऱ्या रामा ६. अत्यंत श्रमातून सुटका करणाऱ्या रामा ७. सनक व सनंदन यांना प्रिय ८. दैत्यरूपी वनाला दग्ध 


करणारा अग्नी ९. संसाररूपी हत्तीला मारणारा सिंह १०. दशरथाच्या न्याय पद्धतीप्रमाणेच ११. धनगराला मेंढपाळाला 
१२. कुपण १३. लुटून १४. धोतऱ्याचे फळ १५. सूर्याला १६. कांदा १७. शेळी 


अध्याय बारावा ११५ 


तैसे कैकयीनें केलें साचार । बना दबडोनि जगदुद्धार । मज द्यावया राज्यभार । सिद्ध जाहली साक्षेपें ॥७॥। 
सर्व अपराध करूनि क्षमा । अयोध्येसी चलावे श्रीरामा । याउपरी जगदात्मा । काय बोलिला तें ऐका ॥८॥ 
सूर्य मार्ग चुके करितां भ्रमण । नेत्री अंधत्व पावे दहन । मशकाची थडक लागून । जरी मेरु पडेल ॥९॥ 
पाषाणप्रहार लागून । वायु पडेल मोडोनि चरण । कीं पिपीलिका शोषी सिंधुजीवन! । विजेसी धांवूनि 
मशक धरी ॥११०॥ धगधगित अग्निज्वाळ । कर्पूरतुषारें' होय शीतळ । हेंही घडेल एकवेळ । परी वचनास 
चळ नोहे माझे ॥११॥ एकबाण एकवचन । एकपत्नीव्रत पूर्ण । चौदा वर्षे भरल्याविण । कदापि आगमन 
घडेना ॥१२॥ ऐसें निश्चयाचें वचन । बोलता जाहला रघुनंदन । अग्नीने आहाळे जैसें सुमन । तैसें भरता 
जाहले ॥१३॥ मग भरतें चेतविला जातवेदः । प्राण द्यावया जाहला सिद्ध । म्हणे हा देह करीन दग्ध । 
रामवियोग मज न सोसवे ।।१४।। महाराज वाल्मीकि मुनी । भरतास एकांती नेउनी । मूळकाव्यार्थ अवघा 
कानीं । भविष्यार्थ* सांगितला ।॥१५।। तो ऐकतां कैकयीसुत*। उगाच राहिला निवांत । मग येऊनि 
जनकजामात* । हृदयीं धरी भरतातें ।।१६॥ आपुल्या हस्तेंकरून । पुसिले भरताचे नयन । करें कुरवाळिलें 
वदन । समाधान करीतसे ।॥।१७॥ देव बंदींचे सोडवून । चौदा वर्षांत येतों परतोन । मग वरदहस्त" 
उचलोन । भाष दिधली भरतातें ॥१८॥ चौदा वर्षे चौदा दिन । पंधरावे दिवशीं संपूर्ण । माध्यान्हा येतां 
चंडकिरण । भेटेन येऊन तुजलागीं ॥१९॥ भरत म्हणे हा नेम टळतां । मग देह त्यागीन तत्त्वतां । 
श्रीरामचरणीं ठेविला माथा । प्रेमावस्था अधिक पैं ॥१२०॥ भरत मागुता उठोन । विलोकी श्रीरामाचें 
वदन । अमलदलराजीवनयन*। तैसाचि हृदयीं रेखिला ॥२१॥ भरत सदूगद बोले बचन । मी अयोध्येसी 
न जाई परतोन । सकळ मंगलभोग स्नान । त्यजूनि राहीन नंदिग्रामी ॥२२। अवश्य म्हणे रघुनायक । 
मणिमय पादुका सुरेख । भरतासी दिधल्या शोकहारक । येरें मस्तकीं बंदिल्या ॥२३॥। शिवमस्तकीं विराजे 
चंद्र । तैशा शिरीं पादुका सुंदर । शोक हारपला समग्र । शरीर शीतळ जाहलें ॥२४॥ जैसें कंठीं धरितां 
नामस्मरण । शीतळ जाहला पार्वतीरमण । तैसाचि प्रेमळ भरत जाण । अंतरीं पूर्ण निवाला ॥२५॥ 
शन्रुघ्नासी म्हणे रघुनाथ । तूं आणि प्रधान सुमंत । राज्यभार चालवा समस्त । यथान्यायेकरुनियांः ॥२६॥ 
सदा स्तवावे संतसज्जन । श्रीगुरुभजनीं सावधान । दूर त्यागावे दुर्जन । त्यांचें अवलोकन न करावें ॥२७॥। 
परदारा आणि परधन । तेथें कदा न ठेविजे मन । वेदमर्यादा “ नुछुंघावी पूर्ण । प्राणांतही जाहलिया ।॥।२८॥ 
जरी क्लेशकाळ'' पातला बहुत । परी धैर्य न सोडावें यथार्थ । गुरुभजन पुण्यपंथ । न सोडावे सर्वथा ॥२९॥ 
साधु संत गोब्राह्मण । त्यांचें सदा करावें पाळण । सकळ दुष्टांस दवडोन । स्वधर्म पूर्ण रक्षावा ॥१३०॥ 
कथा कीर्तन पुराणश्रवण । काळ क्रमावा येणेंकरून । आपुला वर्णाश्रमधर्म पूर्ण । सर्वथाही न त्यजावा 
॥३१॥ संतांचा न करावा मनोभंगः२ । हरिभजनीं झिजवावें अंग । सांडोनि सर्व कुमार्ग । सन्मार्गेचि वर्तावें 
॥३२॥ ऋषींचे आशीर्वाद घ्यावे । वर्म कोणाचें न बोलावें । विश्व अवघें जाणावें । आत्मरूपी निधरिं 
॥३३॥ सत्संग धरावा आधीं । नायकावी दुर्जनाची" बुद्धी । कामक्रोधादिक वादी । दमवावे निजपराक्रमें 
॥३४॥ मी जाहलों सज्ञान । हा न धरावा अभिमान । विनोदेंही पराचें छळण । न करावें सहसाही ॥।३५॥ 
१. समुद्राचे पाणी २. कापराच्या कणांनी ३. अग्नी ४. भावी घटना ५. भरत ६. श्रीराम ७. वर देणारा हात ८. स्वच्छ ७. वर देणारा हात ८. स्वच्छ 


पाकळ्या असणाऱ्या कमळासारखे डोळे असणारा-राम ९. योग्य राजनीतीप्रमाणे १०. वेदांनी घालून दिलेले नियम 
११. संकटांचा काळ १२. चार वर्ण व चार आश्रम यांची व्यवस्था १३. अपमान १४. दुष्टांची 


११६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


शमदमादिक साधनें । स्वीकारावीं साधकाने । जन जाती आडवाटेने । त्यासीं सुमार्ग दाविजे ॥३६॥ 
शोकमोहांचे चपेटे पूर्ण । अंगीं आदळती येऊन । बिवेकवोडण पुढें करून । ज्ञानशस्त्र योजावें ।।३७॥। 
काम क्रोध मद मत्सर । हे गृहासी येऊंन द्यावे तस्कर । आयुष्य क्षणिक जाणोनि साचार । सारासार 
विचारावे ॥३८॥ क्षणिक जाणोनि संसार । सोडावा विषयांवरील आदर । सद्गुरुवचनीं सादर । सदा चित्त 
ठेविजे ॥३९॥ दैवें आलें भाग्य थोर । त्याचा गर्व न धरावा अणुमात्र । एकदांचि गेलें जरी समग्र । कदा 
धीर न सोडावा ॥ १४० कमलपत्राक्ष' कृपानिधान* । वर्षत स्वातीजल पूर्ण । तें सुमंत आणि शत्रुघ्न । 
कर्णशुक्तिकेंत' सांठविती ॥४१॥। शब्दामृत* वर्षतां रामचंद्र । निवाले भरतकर्णचकोर* । कीं रामवचन 
क्षीरसागर' । उपमन्यु* भरत साच तेथें ॥४२॥ सूर्य उगवतां निरसे तमजाळ । तैसें रामवचनें झालें हृदय 
निर्मळ । मग भरत परतोनि तत्काळ । नंदिग्रामीं राहिला ॥४३॥ करूनि मातेचें समाधान । सकळ ब्राह्मण 
प्रजाजन । सुमंत आणि शत्रुघ्न । पाठवी परतोनि अयोध्ये ॥४४॥ श्रीरामपादुका सिंहासनीं । शत्रुघ्न वरी 
छत्र धरूनी । मग राज्य चालवी अनुदिनी । नामस्मरणीं सावध ॥४५॥ क्षणक्षणां येत नंदिग्रामासी । मागुता 
जाय अयोध्येसी । सकळ पृथ्वीच्या राजांसी । धाक भरतशत्रुघ्नांचा ॥४६॥ प्रतिसंवत्सरी“ करभार । 
भूपाळा देती समग्र । असो नंदिग्रामीं भरत वीर । निर्विकार बैसला ॥४७॥ नंदिग्रामाजवळ अरण्यांत । 
पर्णकुटी करून राहे भरत । श्रीरामपादुका विराजित । रात्रंदिवस मस्तकीं ॥४८॥ जे आवडते श्रीरामभक्त । 
तेही भरताएसे विरक्त । कनक कामिनी गृह सुत । त्याग करूनि बैसले ॥४९। बटदुग्धीं जटा वळूनी । 
सकळ मंगलभोग त्यजोनी । वल्कले वेष्टोनि तृणासनीं । बैसलें ध्यानीं श्रीरामाचे ।॥।१५०॥ नक्षत्रांत जैसा 
चंद्र । तैसा मध्यें भरत साचार । रात्रंदिवस रामचरित्र । भरत सांगे समस्तांतें ॥५१॥ किंवा मानससरोबरीं । 
बैसती राजहंसांच्या हारी' । भरतासभोंवते तेचिपरी । वेष्टनियां बैसले ॥५२॥ श्रीधर म्हणे श्रोतयां समस्तां । 
चित्त द्यावें पुढिल्या शलोकार्था । रघुनाथ चित्रकूटीं असतां । काय कथा वर्तली ॥५३॥ कवीची 
शब्दरत्नमांदुस'° । उघडितां पंडित पावती संतोष । इतर कुबुद्धि मतिमंदांस । रत्नपरीक्षा न कळे हो ।॥५४॥ 
असो चित्रकूटीं असतां रघुनंदन । मिळोनि बहिर्मुख'* ब्राह्मण । म्हणती रामा तूं जाई येथून । आम्हांसी 
विघ्ने तुझेनि ॥५५॥ तुझी स्त्री परम सुंदर । न्यावया जपती बहुत असुर । वाल्मीकभविष्य साचार । ऐसेंच 
असे जाण पां ॥५६॥ वनींहूनि वार्ता उठली साचार । त्रिशिरा दूषण आणि खर । दळभारेसी येथे येणार । 
तुजकरितां रघुवीरा ॥५७॥ म्हणोनि सांगतों तुज॒शीं । येथोनि जाई निश्चयेंसी । नाहीं तरी आम्ही 
स्वाश्रमासी । त्यजोनि जाऊं निधरिं ॥५८॥ श्रीराम म्हणे ब्राह्मणांलागुनी । तुम्हीं निश्चिंत असावें 
अंत:करणीं । मी काळही फोडीन समरांगणीं । राक्षसांतें गणी कोण ॥५९॥ परम अविश्वासी ब्राह्मण । 
म्हणती विघ्ने येती येथें दारुण । हा आपले स्त्रीस रक्षील जाण । कीं आम्हासी रक्षील ॥१६०॥ हा त्यांसी 
न पुरे समरांगणीं'? । चार्‍्ही बाण जाती सरूनी । याच्या बोलाचा विश्वास धरूनी । कदा येथें न राहावें ।॥६१॥ 
मग सकळीं करूनि एक विचार । रात्रीच उठोनियां समग्र । कुटुंबे घेउनि सत्वर । गेले विप्र पळोनियां ॥६२॥ 


१. श्रीराम २. कृपाळू ३. कानरूपी शिंपल्यात ४. शब्दरूपी अमृत ५. भरताचे कान हाच चकोर ६. दुधाचा सागर 
७. भरत हाच उपमन्यू ८. दरवर्षी ९. रांगा १०. शब्दरूपी रत्नांची पेटी ११. वरवरचा विचार करणारे १२. युद्धप्रसंगी 


अध्याय बारावा ११७ 


उपरी प्रातःकाळीं उठोन । श्रीराम पाहे क्रषिजन । तंब ते रात्रींच गेले पळोन । राजीवनयन! काय करी 
॥६३।। एक वाल्मीकि उरला पूर्ण । तो महाराज तपोधन। भूत भविष्य वर्तमान । त्रिकालज्ञान जयासी 
॥६४॥ वायुसंगें उडे तृण । परी अचळ न सोडी स्थान । किंवा रणमंडळ सोडून । रणशूर पळे ना ॥६५॥ 
तैसा वाल्मीकि उरला जाण। तेणें आधींच कथिलें रामायण । इतर बहिर्मुख ब्राह्मण । श्रीराम निधान? 
नोळखती ॥६६॥ प्रत्यया न येतां रघुबीर । आचार तितका अनाचार । कर्म तोच भ्रम थोर । पिशाच नर 
तेचि पैं ॥६७॥। तेणें केलें बेदपठण । करतलामलकर शास्त्रे प्रमाण । परी तें मद्यपियाचें भाषण । राघवा 
शरण न जातां ॥६८॥ जैसी मुग्धा बत्तीसलक्षणी । परम सौंदर्यलावण्यखाणी*। परी मन नाहीं पतिभजनी । 
तरी ते सर्वही वृथा गेलें ॥६९॥। खरपृष्ठीसी" चंदन देख । परी तो नेणे सुवाससुख । षडूसीं फिरवी जे दर्वी 
पाक- । रसस्वाद नेणें ती ॥१७०॥ कृपा न करितां सीतावर । कायसा व्यर्थ तत्त्वविचार । त्याचें ज्ञान नव्हे 
साचार । जैसे कीर* अनुवादती ॥७१॥। तेणें केलें तीर्थाटन । होय चौसष्टिकळाप्रबीण* । तेणें केलें जरी 
कीर्तन । तें जाण गायन गोरियाचें' ।।७२। असो रघुपतीस सांडोनि विप्र । पळोन गेले समग्र । जगद्वद्य 
रघुवीर । त्याचें स्वरूप नेणोनियां ॥७३॥ असो आतां बहु भाषण । श्रीराम चित्रकूट त्यागोन । 
वाल्मिकिऋषीस नमून । दंडकारण्या चालिला ॥७४॥ श्रीरामविजय ग्रंथ प्रचंड । येर्थे संपलें 
अयोध्याकांड । आतां अरण्यकांड'” इक्षुदंड'' । अति अपूर्व सुरस पुढें ॥७५॥ रामविजय ग्रंथ क्षीरसागर । 
दृष्टांतरत्नें' निघती अपार । संत श्रोते निर्जर'* । अंगीकारोत सर्वदा ॥७६॥ ब्रह्मानंदा रविकुलभूषणा'` । 
श्रीधरवरदाः* सीताजीवना । पुढें अरण्यकांडरचना । बोलवीं आतां येथोनी ।।७७॥ स्वस्ति श्रीरामविजय 
ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । द्वादशाध्याय गोड हा ॥१७८॥ 
॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या १७८ ॥ 


॥ अध्याय बारावा समाप्त॥। 


॥ अयोध्याकांड समाप्त ॥ 


आवळ्यासारखी सहज कळणारी ४. खी सहज कळणारी ४ अत्यंत सुंदर ५. गाढवाच्या पाठीला सुंदर ५. गाढवाच्या पाठीला 
पारध्याचे १०. अरण्यकांडाची कथा ११. उसासारखी गोड १२. हा 
मिळतील १४. श्रोते हेच देव १५. श्रीरामा १६. श्रीधरकवीला वर 


१. श्रीराम २. श्रीरामरूपी ठेवा ३. हातावरील 
६. पळी ७. पोपट ८. चौसष्ट कलांमध्ये प्रवीण ९. प 
ग्रंथ म्हणजे क्षीरसागर आहे १३. त्यात दृष्टान्तरूपी रत्ने मि 
देणाऱ्या 


अरण्य कांड 
॥ अध्याय तेरावा ॥ 
श्रीरामाचे दंडकारण्यात जाणे, 


अत्री, शरभंग, अगस्ती, जटायू यांची भेट 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। संस्कृतापासोनि केवळ । झाली प्राकृत भाषा 
रसाळ । कीं स्वातीजळापासोनि' मुक्ताफळ* । अतितेजाळ निपजे पैं ॥१॥ चंद्राचे अंगीं निपजे चांदणें । 
कीं दिनकरापासाव जेवीं किरणें । कीं जंबुनदापासाव* सोनें । बावनकसी निपजे पैं ॥२॥ कीं दुग्धापासोनि 
नवनीत । कीं अभ्यासापासोनि मति अद्भुत । कीं इक्षुदंडापासोनि निपजत । रसभरित शर्करा ॥३॥ कीं 
पुष्पापासोनि परिमळ* । कीं रंभेपासोनि* कर्पूर शीतळ । मृगापासोनि परिमळ । मृगमद' जेवीं निपजे पैं 
॥४॥ कथालक्षण* सरितानाथ“। साहित्यतरंगः अपरिमित । प्रेमळ लहरिया? अद्भुत । ऐक्या येत परस्परे 
॥५॥ अमृताहून गोड अन्न । परी रुचि न ये शाकेविण'' । दृष्टांताविण ग्रंथ संपूर्ण । रसीं न चढे सर्वथा 
॥६॥ रत्नखाणी मेरुपाठारीं?? । तैसे दृष्टांत कथेमाझारीं । कमलावांचोनि सरोवरीं । शोभा न ये सर्वथा 
॥७॥ अलंकारें शोभे नितंबिनी । कीं गगन मंडित उडुगणीं'* । कीं मानससरोवरा हंसांवांचोनि । शोभा न 
येचि सर्वथा ॥८॥ कीं मननाविण श्रवण । कीं सद्भावाविण कीर्तन । कीं क्षेत्र“ जैसें बीजाविण । 
दृष्टांतांविण ग्रंथ तैसा ॥९॥ कीं सभा जैसी पंडितांविण । कीं सुस्वराविण गायन । कीं शुचितेविण'' 
तपाचरण । दुष्टांतांविण ग्रंथ तैसा ॥१०॥ कीं विरक्तीविण ज्ञान । कीं प्रेमाविण व्यर्थ भजन । कीं 
दानाविण भाग्य पूर्ण । दुष्टांतांविण ग्रंथ तैसा ॥११॥ अरण्यकांड अरण्यांत । दुष्टांतवृक्ष विराजत । तेथें 
आनंदफळें पंडित । सदा सेवोत स्वानंदें ॥१२॥ आतां अरण्यकांड वसंतवन । तेथें वाग्देवी चिच्छक्ति 
पूर्ण । क्रीडा करीत उल्हासेंकरून । संतसज्जन परिसा तें ॥१३॥। असो चित्रकूटाहूनि अयोध्यानाथ । 
सीतासौमित्रीसमवेत । निजभक्तांसी उद्धारित । जगन्नाथ जातसे ॥१४॥ दक्षिणपंथे जनकजामात । सकळ 
ऋषींचे आश्रम पहात । त्रयोदश वर्षेपर्यंत । रघुनाथ क्रमीत ऐसेंचि ॥१५॥ कोठें वर्ष कोठें अयन'* । कोठें 
मास कोठें पक्ष पूर्ण । कोठें एक रात्र द्वि त्रिदिन । कोठें पंच रात्री क्रमियेल्या ॥१६।। मग अत्रीचिया 
आश्रमाप्रती । येता झाला जनकजापती । तों देखिली दत्तात्रेयमूर्ती । अविनाशस्थिती जयाची ॥।१७॥ 
सह्याद्रीवरी श्रीराम । अज अजित मेघश्याम । श्रीदत्तात्रेय पूर्ण ब्रह्म देत क्षेम तयातें ॥१८॥ क्षीरसागरींच्या 
लहरिया । परस्परें समरसोनियां । कीं जान्हवी आणि मित्रतनया'“। एके ठायीं मिळताती ॥१९॥। कीं नानावर्ण 
गाई । परी दुग्धास दुजा वर्ण नाहीं । तैसा जनकाचा जांवई । आणि अत्रितनय मिसळले ।॥।२०॥ अवतारही 
उदंड होती । सवेंचि मागुती विलया जाती । तैसी नव्हे श्रीदत्तात्रेयमूर्ती । नाश कल्पांती असेना ॥२१॥ 
पूर्णब्रह्म मुसावलें** । तें हें दत्तात्रेयरूप वोतिलें । ज्याचे विलोकनमात्रें'” तरले । जीव अपार त्रिभुवनी ॥२२॥ 
१. स्वाती नक्षत्रातील पावसाच्या पाण्यापासून २. मोती ३. जंबू नामक नदीत ४. सुगंध ५. केळीतून ६. कस्तुरी ७. कथेचे 


गुण ८. समुद्र ९. भाषालंकार १०. लाटा ११. भाजीशिबाय १२. मेरुपर्वतावर १३. नक्षत्रांनी १४. शेत 


१५. पावित्र्याविना १६. शुद्ध चेतना १७. सहा महिने १८. यमुना १९. घनरूपात ओतले २०. पाहण्यानेच २१. ब्रह्मा 
२२. देवगुरू बृहस्पती २३. इंद्र 


अध्याय तेरावा ११९ 


88 
अद्यापि सह्याद्रीपर्वतीं । देवांचे भार उतरती । सर्व ब्रह्मांडींचीं दैवतें धांवती । अवधूतमूर्ती पहावया ॥२४॥। 
घेतां दत्तात्रेयदर्शन । देवांसी सामर्थ्य चढे पूर्ण । मग ते इतरांसी होत प्रसन्न । वरदान द्यावयातें ॥२५॥ ज्यासी 
प्रयागीं प्रातःस्नान । पांचाळेश्वरीं अनुष्ठान । करवीरपुरांत' येऊन । भिक्षाटण माध्यान्हीं ।॥२६।। अस्ता 
जातां वासरमणी । सह्याद्रीस जाती परतोनी । तों देवांचे भार कर जोडोनी । वाट पाहती अगोदर ।।२७॥ 
दृष्टी देखतां दिगंबर । एकचि होय जयजयकार । असंख्य वाद्यांचे गजर । अद्यापि भक्त ऐकती ॥२८॥ 
दत्तारेयभक्त देखतां दृष्टी । दैवते जीं जीं सकळ सृष्टी । त्याचे पायीं घालिती मिठी । पुढें ठाकती कर जोडूनि 
॥२५ ¦ करितां दत्तात्रेयस्मरण । भूतप्रेते पळती उठोन । मग उपासकांसी विघ्न । कवण करूं शकेल ॥॥३०॥ 
अस. ऐसा स्वामी अवधूत । जो अत्रीचा महापुण्यपर्वत'। तयासी वंदोनि रघुनाथ । अत्रिदर्शन घेतलें 
॥३१॥ तंव ते अनसूया सती । सीता राम तियेसी वंदिती । सीतेसी आलिंगूनि प्रीतीं । वर देती जाहली 
॥३२।! आपुले निढळींचे' कुंकुम काढिले तें सीतेचे कपाळीं लाविलें । अमलवस्त्र” नेसविलें । जें न मळे 
न विटे कल्पांतीं ॥३३॥ गळां घातला सुमनहार । जो कधीं न सुके साचार । जैसा नित्य नूतन दिनकर । 
तेज अणुमात्र ढळेना ॥।३४॥ सीतेचे सुवासिक शरीर । अनसूया करी निरंतर । ज्या सुवासें अंबर' । परिपूर्ण 
होय पैं ॥३५॥। भेटतां राक्षस दुर्धर । सीतेसी भय न वाटे अणुमात्र । ऐसा दिधला निर्भय वर । अनसूयेने 
तेधवां ॥३६॥ सवेंचि रेणुकेचे दर्शन । घेत रविकुळभूषण । जिच्या बरें भार्गवं पूर्ण । निःक्षत्रिय केली धरित्री 
॥३७॥ ते मूळपीठनिवासिनी* शक्ति । तीस वंदी अयोध्यापती । ते श्रीरामाची मूळप्रकृती । आदिमाया 
निधरि ॥३८॥ ते प्रथमअवताराची* जननी । तीच कौसल्या जाली दुसरेनी । श्रीराम स्तवी म्हणोनी । ऐका श्रवणीं 
सादर ॥३९॥ जय जय आदिकुमारिके । जय जय मूळपीठनायिके । सकळ कल्याणसौभाग्यदायिके“ । 

जगदंबिके मूळप्रकृति ।॥४०॥। जय जय भार्गवप्रियभवानी* । भवभयनाशके भक्तवरदायिनी । सुभद्रकारके 
हिमनगनंदिनी । त्रिपुरसुंदरी महामाये ॥४१।। जय जय आनंदकासारमराळिके'” । जय जय चातुर्यचंपककळिके । 

जय जय शुंभनिशुंभ-दैत्यांतके । सर्वव्यापके मृडानी ॥४२। जय जय शिवमानसकनकलतिके!! । 

पद्मनयने दुरितवनपावके । जय जय त्रिविधतापमोचके । निजजनपाळके अन्नपूर्णे ॥४३॥ तव मुखकमलशोभा 
देखोनी । इंदुबिंब'' गेलें विरोनी । ब्रह्मादिकें बाळें तीन्ही । स्वानंदसदनीं निजविसी ॥४४।। जीव शीव 
दोन्ही बाळकें । अंबे तुवां निर्मिलीं कौतुके । जीव तुझें स्वरूप नोळखे । म्हणोनी पडिला आवर्ती! ॥।४५॥ 

शिव तुझे स्मरणीं सावचित्त । म्हणोनी तो नित्यमुक्त । ब्रह्मानंदपद हाता येत । तुझे कृपेनें जननीये ॥४६॥ 

मेळवूनी पंचभूतांचा मेळ । तुवां रचिला ब्रह्मांडगोळ । इच्छा परततां तत्काळ । क्षणांत निर्मूळ करिसी तूं ।।४७॥ 

ऐसें स्तवोनि चापपाणी । सह्याद्रीवरी दिनत्रय क्रमोनी । अत्रिक्रबीची आज्ञा घेऊनी । दक्षिणपंथे चालिले ॥४८॥ 

अत्रि म्हणे गा रघुपती । या वनीं राक्षस बहु वसती । जतन करीं सीता सती । क्षणही परती न कीजे ॥४९॥ अवश्य 
म्हणोनि जलजनेत्र । पुढें चालिला स्मरारिमित्र'*। पाठीसीं भोगींद्रअवतार । वीर सौमित्रि जातसे ॥५०॥ 

त्यामागे मंगळभगिनी!* । मंगळकारक विश्वजननी । स्थिर स्थिर हंसगमनी । मंगळजननीवरी'* चाले ॥५१॥। 


शक्तीचे मूळ पीठ मानतात ७. रामाआधीचा परशुराम अवतार ८. कल्याण व सौभाग्य देणाऱ्या ९. भार्गवाची आवडती 
१०. आनंदरूपी सरोवरात विहार करणारी हंसी ११. भगवान शंकराला प्रिय १२. चंद्रबिंब १३. संसारचक्रात 


१४. श्रीराम १५. सीता १६. पृथ्वीवर 


१२० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


दूरावतां' भूमिकन्या । सौमित्र म्हणे राजीवनयना । जानकी मागें राहिली मनमोहना । उभा राहे क्षणभरी 
॥५२॥ वचन ऐकतां जगन्नायक । उभा राहिला क्षण एक । परम उदार सुहास्यमुख । परतोनि पाहे सीतेकडे 
॥५३॥ तंब ते सुकुमार जनकबाळी । हळू हळू आली जवळी । जेवीं सारासारविचारें नव्हाळी। स्नेहाळी 
आत्मसुखाची पाविजे ॥५४॥ असो ते पतिव्रतामंडन' । विलोकी श्रीरामाचे वदन । जयावरून कोटि मदन । 
ओंवाळून टाकावे ॥५५॥ परम सलज्ज होऊन । केलें किंचित हास्यवदन । जेणें निवती राघवकर्ण । ऐसें 
वचन बोलली ॥५६॥ म्हणे जगद्रंद्या रविकुळभूषणा । विष-कंठहृदयचिन्मयलोचनाः । चरणीं चालतां 
रघुनंदना । बहुत श्रम पावलेती ॥५७॥ परम सुकुमार लक्ष्मण । चरणीं चालतां पावला शीण । वृक्षच्छायेसी 
जाऊन । गुणसागरा बैसावे ॥५८॥ रातोत्पल सुकुमार । त्याहूनि पदें तुमची अरुवार* । अरुणसंध्यारागमित्र^ । 
चरणतळवे सुरवाडले ॥५९॥ जें जान्हवीचें जन्मस्थान" । तें मी निजकेशीं झाडीन । शीतोदकें धुबोन । मग 
चुरीन क्षणभरी ॥६०॥ आजिचें पेणें किती दूर । आहे हें न कळे साचार । ऐकतां पद्माक्षीचें उत्तर । द्रवला 
रघुवीर अंतरीं ॥६१॥ म्हणे सुकुमार चंपककळी । चरणी चालतां बहु श्रमली । ऐसें बोलतां नेत्रकमळीं । 
अश्रु आले राघवाचे ॥६२। मग आपुले हस्तेंकरून । कुरवाळिलें सीतेचें वदन । मस्तकीं हस्त ठेवून । श्रम संपूर्ण 
हरियेला ॥६३॥ परम सुखावली जनकनंदिनी । श्रीरामाची पदे झाडूनी । मग आपुल्या मुक्तकेशेंकरूनी । 
प्रक्षाळूनि चरण चुरीतसे ॥६४।। मग उठोनि चालिला रघुबीर । पाठीसि उभा भूधरावतार । त्याचे मागें 
जनकजा सुंदर । हंसगती चालतसे ॥६५।। वनचरें वैरभाव सांडोनी । होतीं तीं पळती भयेंकरूनी । विराध 
राक्षस ते क्षणीं । आला धांबूनि अकस्मात ॥६६।। महाभयानक विशाळ शरीर । खदिरांगार तैसे नेत्र । 
कपाळीं चर्चिला शेंदूर । बाबरझोटी मोकळीया ॥६७॥ जैसा अग्नीचा ओघ थोर । तैसी जिव्हा लबलवित 
बाहेर । काजळाचा पर्वत थोर । तैसें शरीर दिसतसे ॥६८॥ गळां नरमुंडांच्या माळा । हातीं शूल ऊर्ध्व 
धरिला । सिंहगजवनचरांचा मेळा । टोंचिल्या माळा शूलावरी ॥६९॥। शतांचे शत ब्राह्मण । रगडी 
दाढेखालीं घालून । वाटेसी लत्ताप्रहारेंकरून । वृक्ष पाडी समूळीं ॥७०॥ पुढें जातसे रघुनाथ । मागोनि 
विराध आला धांवत । जानकी धरूनि अकस्मात । जाता झाला ते वेळीं ॥७१॥ जैसा गृही तस्कर रिघोनी । 
धनकुंभ जाय घेऊनी । कीं अकस्मात व्याघ्र येवोनी । नेत उचलोनि हरिणीतें ॥७२॥ कीं होमशाळेंत 
रिघोनि श्वान । जाय चरुपात्र* घेऊन । तैसा विराध दुर्जन । जात वेगेंकरूनियां ।॥७३॥ करुणास्वरेंकरूनि 
देखा । जानकी म्हणे मित्रकुळटिळका । धांव धांव अयोध्यानायका । जगक्ग्यापका दीनबंधो ।।७४।। परतोनि 
पाहे राजीवाक्ष। तों सघन लागले वनीं वृक्ष । नयनीं न दिसे प्रत्यक्ष । कोणीकडे गेला तो ॥७५॥ क्षण न लागतां 
लक्ष्मण । धनुष्यासी योजिला अर्धचंद्र बाण । तत्काळ वृक्ष छेदून । केलें वन निर्मूळ ॥७६॥ धनुष्य चढवोनि 
जनकजामातें । पाचारिले तेव्हां विराधातें । जैसा मृगेंद्र महागजातें । तैसी लक्ष्मणे हांक फोडिली ॥७७॥। अरे 
रकम भ श माझा बाण चटोदूभव थोर । तुझे आयुष्यसागराचें नीर । प्राशील आतां निर्धारे ॥७८॥ 


१. मागे दूर राहिली तेव्हा २. पतित्रतांचे भूषण ३. शंकराच्या हृदयात प्रकट असलेली ४. कोमल ५. तांबूस ६. विष्णुपद 
अर्थात श्रीरामाचे चरण ७. प्रसादाचे पात्र ८. अगस्ती ९. आयुष्य हाच सागर 


अध्याय तेरावा १२१ 


महाव्याघ्राचा विभाग देख । कैसा नेऊन वांचेल जंबुक । आदित्याच्या कळा! मशक । तोडील कैसा 
निजांगें ॥७९॥ काळाचे हातींचा दंड अभंग । केवीं नेऊं शके झोटिंग । वासुकीचा विषदंत सवेग । दर्दुर! 
केवीं पाडी पां ॥८०॥ विराध म्हणे तूं मानव धीट । गोष्टी सांगतोसी अचाट । तरी तुझें करीन पिष्ट । 
मुष्टिघातें आतांचि ॥८१॥ ऐसें राक्षस बोलून । जानकीस खालीं ठेवून । धांविन्नला पसरूनि वदन । 
रामसौमित्रांबरी तेधवां ॥८२॥ करिती धांवत्या वायूचे खंडण । ऐसे रामें सोडिले दोन बाण । त्यांहीं दोन्ही 
भुजा उडवून । गेले घेवोन निराळपंथें ॥८३॥। सवेंचि सूर्यमुखशरें । शिर छेदिलें कौसल्याकुमरें । विमानीं 
देव जयजयकार । पुष्पसंभार वर्षती ।।८४।। विराध पावला दिव्य शरीर । रामासी विनवी जोडूनि कर । 
म्हणे मी गंधर्व तुंबर । नाम माझें रघुवीरा ॥८५॥ गायन करावया बहिलें । यक्षपतीनें' बोलाविले । 
तंव म्यां मद्यपान केलें । भ्रांत झालें शरीर माझें ॥८६॥ कंठी न उमटतां स्वर । मग कुबेरें सोडिलें 
शापशस्त्र । म्हणे तूं होय निशाचर । महाघोर बनांतरी ॥८७॥ मग म्यां करुणा भाकितां थोर । उ:शाप 
बोलिला कुबेर । तुज बनीं बधील रघुवीर । तैं उद्धार होय तुझा ॥८८॥ राघवा वर्षे दहा सहस्र । मी विचरें 
येथे रजनीचर । माझ्या भेणे दशशिर*। चळचळां थोर कांपतसे ॥८९॥ असो माझा उद्धार झाला येथें । 
म्हणोनि वंदिले रघुनाथातें । बिमानीं बैसोनि त्वरितें । स्वस्थानासी* पावला ॥९०॥। विराध रामें मारितां 
वनीं । चहूंकडे पसरला कीर्तिध्वनि । जैसें तैल पडतां जीवनीं । जाय पसरोनि क्षणार्धे ॥९१॥ कीं सुपात्रीं 
दान देतां निर्मळ । कीर्तीने भरे भूमंडळ । कीं दुर्जनासी गुहा केवळ । सांगतां पसरे चहूंकडे ॥९२॥ कीं 
कुलबंतासी उपकार । करितां कीर्ति वाढे सविस्तर । कीं संतसमागमें अपार । दिव्य ज्ञान प्रकटे पै ॥९३॥ 
असो जानकी सप्रेमें येऊन । वंदी श्रीरामाचे चरण । म्हणे तुमचा पराक्रम आणि संधान । आजि म्यां दृष्टी 
पाहिलें ॥९४॥ विराध उद्धरूनि जातां । तेणें प्रार्थिलें रघुनाथा । स्वामी तव दर्शनीं आस्था । शरभंगऋषीनें 
धरिली असे ॥९५॥ हंसविमान* घेऊनि इंद्र । त्यासी मूळ* आला साचार । परी तुज पाहिल्यावीण 
मुनीश्वर । नबजायचि ब्रह्मपदा ॥९६॥ केव्हां उगवेल रोहिणीवर । म्हणोनि इच्छिती चकोर । तैसा दृष्टी 
पहावया रामचंद्र । शरभंग ऋषि इच्छीतसे ॥९७॥। ऐसें विराधे सांगून । मग तो गेला उद्धरून । त्याचे 
आश्रमासी रघुनंदन । जाता झाला ते काळीं ॥९८॥ मग पुढें जात रघुनंदन । मागें येत जानकीचिद्रत्न । 
तिचे पाठीसीं लक्ष्मण । चहूंकडे पहातसे ।॥९९॥ आणीक येतील रजनीचर । म्हणोनि चापासी लाविला 
शर । बळिया सुमित्राकुमर । पाठिराखा येतसे ॥१००॥ तों बृक्षच्छायेसी क्षणक्षणां । ठायीं ठायीं बैसे 
पद्मनयना । श्वास टाकोनी म्हणे लक्ष्मणा । कां हो रहाना आजि कोठें ॥१॥ तों वृक्षतळीं सर्वसाक्षी । जो 
चराचरचित्त- परीक्षीः । पद्याक्षीचा मार्ग लक्षी । उभा राहूनि क्षणैक ॥२॥ पुढें शरभंगाच्या आश्रमा 
रघुवीर । येता झाला दयासागर । चहूंकडोन धांवले ऋषीश्वर । जैसे पूर गंगेचे ॥३॥। सांडोनि समाधि 
तपाचरण । लगबगां धांवती ब्राह्मण । शरभंग निघे वेगेकरून । रामदर्शना ते काळीं ॥४॥ शरभंग तो 
महाऋषी । परी गलितकुष्ठ'' भरला त्यासी । दिव्य शरीर धरूनि भेटीसी । येता झाला श्रीरामाचे ॥५॥ 


on nn sis. SSN SCARS NDI PODS SDN it Ce Sines 
१. तेज २. बेडूक ३. कुबेराने ४. रावण ५. स्वर्गात ६. हंसरूपी विमान ७. बोलावण्यासाठी ८. सर्व सृष्टीचे अंत:करण 
९, ओळखतो १०. महारोग 


१२२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


पहिले शरीर झांकून । घरीं ठेवी तो ब्राह्मण । क्षणभरी दिव्य रूप धरून । रामदर्शना पातला ॥६॥ असो 
देखोन ऋषीश्वरांचे भार । साष्टांग नमिती रामसौमित्र । शरभंगासहित विप्र । राघवेंद्रे आलिंगिले ॥७॥ 
शरभंगाच्या आश्रमांत । राहते झाले रघुनाथ । सीतासौमित्रसमवेत । राम पूजिला शरभंगें ॥८॥ लक्ष्मण 
ऋषीतें पुसत । कंथेखालीं काय कांपत । शरभंग उघडोनि दाबीत । सौमित्रीतें तेधवां ॥९॥ म्हणे हेंकर्म 
शरीरें भोगिल्याविण । न तुटे कदा देहबंधन । राजा रंक हो साधु सज्ञान । कर्म गहन सोडीना ॥११०॥ 
चिळस' उपजली लक्ष्मणा । म्हणे वर मागा जी रघुनंदना'। ऋषि म्हणे उष्णोदक स्नाना । मज तें न 
मिळे सर्वथा ॥११॥ शीतोदकें स्नान नित्य । तेणें शरीर हें उलत* । ऐसें ऐकोनी अवनिजाकांत । काय बोले 
ऋषीतें ॥१२॥ असो तुम्हांसी उदक देऊन । प्रातःकाळी करू गमन । तों रात्री संपतां चंडकिरण । 
उदयाचळीं उगवला ॥१३॥ ऋषिआज्ञा घेऊनि त्वरित । पुढें चालिले रघुनाथ । ऋषिवचनाचा विसर पडत । 
श्रीराम येत गौतमीतीरा*॥।१४॥। गौतमींत करितां स्नान । तों आठवलें ऋषीचें वचन । मग धनुष्यासी लावून 
अग्निबाण । सोडिला क्षण न लागतां ॥१५॥ चपळेऐसा बाण आला । ऋषिआश्रमापुढें कूप" केला ! बाण 
प्रवेशला पाताळा । कूप उचंबळला उष्णोदकं ॥१६॥ तेर्थे एकेचि स्नाने साचार । ऋषीचें झालें दिव्य शरीर । 
मग विमानीं बैसवूनी विप्र । शक्रे नेला अमरलोका ।॥।१७॥ मग सुती क्ष्णाच्या' आश्रमाप्रती । जाता ' गाला 
जनकजापती*। मार्गी तापसी बहुत मिळती । श्रीरामाच्या समागमे ॥१८॥ नानाप्रकारचे तापसी । कित्येक 
ते वृक्षाग्रवासी“ । एक वृद्ध अत्यंत वाचेसी । शब्द न फुटे बोलतां ।।१९।। एक दंतहीन बहुसाल । फळें ठंचावया 
काखेसी उखळ । नग्न मौनी जटाधारी सकळ । दुग्धाहारी फळाहारी ॥१२०॥ असो सुतीक्ष्णआश्रमासी । 
आला शरयूतीरनिवासी*। मग परमानंद होत ऋषींसी । रघुपतीसी भेटती ॥२१॥ तेथे क्रमोनि तीन दिन । 
त्रिनयनहृदयजीवन*° । त्रिभुवनपति रघुनंदन । पुढें तेथोनि चालिला ॥२२॥ तों गौतमीतीर पावन । पाहतां 
पांचाळेश्वर रम्य स्थान । तेथें भूमींतून गायन । रामचंद्रे ऐकिले ॥२३॥ रघूत्तमातें सांगती तापसी । येथें 
मंदकर्ण महाक्रषी । परम तपिया तेजोराशी । जैसा आकाशीं भास्कर ।।२४॥ क्षय करावया तपातें । पांच 
अप्सरा अमरनाथें । पाठवितां ऋषि त्यांतें । देखोनियां भाळला ॥२५॥ भूगर्भविवर'' कोरून । त्यांचें 
सर्वदा ऐके गायन । त्याकरितां उर्वीमधून । ध्वनि उमटती राघवा ॥२६। असो ऋषी पाहे जों ज्ञानी । 
श्रीराम आला कळलें मनीं । मग विवरद्वार'? उघडोनी । बाहेर आला भेटावया ॥२७॥। रामें वंदिले ऋषीचे 
चरण । आदरें भेटले दोघेजण । मग आश्रमातें नेऊन । मित्रकुळभूषणा'* पूजिलें ॥२८॥ तेथें क्रमोनि 
एक रात्र । पुढें चालिला मदनारिमित्र'“ । नवमेघरंग रघुवीर । सुतीक्ष्णआश्रमा पावला ॥२९॥ मग 
अगस्त्यक्रषींचे दर्शन । घ्यावया उदित रघुनंदन । तों महाऋषी सुतीक्ष्ण । पुरुषार्थ सांगे अगस्तीचा ॥१३०॥ 
आतापी वातापी इल्वल । तिघे दैत्य परम सबळ । शिववरे'* महाखळ । कापट्य सकळ जाणती ॥।३१॥ 
अन्नरूप होय एक । दुजा निजांगें होय उदक । एक अन्नदाता देख । होऊनि बैसले बनांतरीं ।॥।३२॥ 
आतापी अन्नदाता पूर्ण । प्रार्थूने आणी ब्राह्मण । पूजा करूनि उदकपान। आदरेंसी समर्पिती ॥३३॥ 
१. किळस २. श्रीरामाजवळ ३. भेगा पडतात ४. गोदावरी नदीच्या तीरावर ५. अरुंद विहीर ६. या नावाचा कषी 


७. श्रीराम ८. वृक्षाच्या टोकावर बसणारे ९. श्रीराम १०. शंकराच्या हृदयात वास करणारा - राम ११. जमिनीत भुयार 
१२. भुयाराचे दार १३. श्रीरामाला १४. श्रीराम १५. श्रीशंकरांच्या वराने 


अध्याय तेरावा १२३ 


आतापी बाहे' नाम घेऊन । वातापी इल्वल दोघेजण । मग ते विप्राचें पोट फोडून । येती धांवून बाहेरी 
॥३४॥ ऐसे असंख्यात द्विजगण । भक्षिले तिहीं मारून । मग कलशोद्धवासी* शरण । सकळ ब्राह्मण गेले 
पैं ॥३५॥ मग तो महाराज घटोद्धव । जयासी शरण स्वर्गीचे देव । ऋषिकैवारी? करुणार्णव । देत्यस्थाना 
पातला ॥३६॥ तंव तो धरी अगस्तक्रषीचे चरण । म्हणे आश्रम करा जी पावन । अन्न अथवा फळे सेवून । 
शीतळ जीवन प्राशिजे ॥३७॥ मुखीं सदा वेदाध्ययन । पाठीसी सदा धनुष्यबाण । तंव आतापी ब्राह्मण । 
कापट्यवेषें पातला ।।३८॥ शुभ्र धोत्रे यज्ञोपवीत । टिळे कुशमुद्रा मिरवत । धोत्रे ओलीं सरसावित । क्षमा 
बहुत धरिलीसे ॥३९॥ लटिकाचि दाबी आचार । परी अंतरी दुराचार । वृंदावनफळ सुंदर । अंतरीं काळकूट 
भरलेंसे ॥१४०॥ कीं बरीच जेवीं जारीण । दाबी भ्रतारसेवा करून । कीं शठमित्राचे* लक्षण । आरंभीं वचन 
गोड पैं ॥४१॥ कीं बचनाग मुखीं घालितां । प्रथम गोड वाटे तत्त्वतां । कीं साव चोर गांवीं असतां । बहुत 
स्नेह वाढवी ॥४२॥ कीं विषकुंभ भरला समस्त । वरी अमृत घातलें किंचित । कीं दांभिक शिष्य दाबीत । 
गुरुसेवा वरिवरी ॥४३॥ कुसुंब्याचा आरक्त रंग । आरंभी दावी सुरंग । किंबा नटें धरिले सोंग । विरक्ताचें 
व्यर्थ पैं ॥४४॥। तैसा आतापी मावकर* । ऋषीस दावी बहुत आदर । वरी शब्द रसाळ फार । अंतरीं कातर 
दुरात्मा ॥४५॥ असो आतापी कापट्यवेषी । आश्रमा नेत अगस्तक्रषीसी । वातापी फळें वेगेसी । 
होऊनियां बैसला ॥४६॥ आगस्तीनें भक्षिलीं फळें । उदक नाहीं जों प्राशिलें । तों कापट्य अवघे समजलें । 
काय केलें कलशोद्भवें ॥४७।। उदरावरी फिरवूनि हस्त । दैत्य भस्म केला पोटांत । दोघे नाम घेऊनि बाहत । 
बाहेर त्वरित ये आतां ॥।४८॥ तंब तो नेदी प्रत्युतर । तंव दोघे रूप धरिती थोर । महा विक्राळ भयंकर । 
धांबले सत्वर ऋषीवरी ॥४९॥ धनुष्या चढवोनि गुणः । अगस्तीनें सोडिला बाण । वातापीचें शिर छेदून । 
नेलें उडवोनि आकाशीं ॥१५०॥ दोघे निमाले देखोन । इल्वल पळाला तेथून । तंव तो घटोदूभव 
क्रोधायमान । पाठी लागला तयाचे ॥५१॥। पळतां सरली अवघी जगती । परी पाठ न सोडी अगस्ती । 
तंव तो उदक होऊनि कापट्यगती । समुद्रजळीं मिसळला ॥।५२॥ क्रोधायमान क्रषीश्वर । तत्काळ पसरूनि 
दोन्ही कर । आचमन करूनि सागर । उदरामाजी सांठविला ॥५३॥ म्हणे उदारा रघुपती । ऐसा पुरुषार्थी 
अगस्ती । त्याची भेट घेऊनि निश्चितीं । सीतापते जाय तूं ॥५४॥ मग सुतीक्ष्णाची आज्ञा । घेऊनियां 
रामराणा । चालिला कर्दळीवना* । अगस्त्याच्या आश्रमाप्रति ॥५५॥ तों मार्गी अगस्त्याचा बंधु । महामतिनाम“ 
तपसिंधु । त्याचे आश्रमीं आनंदकंदु । सीतावल्ृभ* राहिला ॥५६॥ तेथें क्रमोनि एक दिन । पुढें जात 
रविकुलभूषण । तों देखिलें अगस्त्याचें वन । शोभायमान सदाफळ ॥५७॥ छाया शीतळ सघन । माजी न 
दिसे सूर्यकिरण । नारळी पोफळी रातांजन । गेले भेदोनि गगनातें ॥५८।। अशोक वृक्ष उतोतिया'° । 
रायाआंवळे खिरणिया''। निंब बट पिंपळ वाढोनियां । सुंदर डाहाळिया शोभती ।॥।५९॥ डाळिंबें सांवरी 
पारिभद्र मांदार । चंदन मोहवृक्ष अंजीर । चंपक जाई जुई परिकर । बकुळ मोगरे शोभती ॥१६०।। तुळसी 
बृंदारक कोविदार । शेवंती चंपावृक्ष परिकर । कनकवेली नागवेली सुंदर । पोंबळवेली आरक्त ।।६१॥ 


Fd MRR ES NOL i tN El I 
१. हाक मारली २. अगस्तीला ३. ऋषींचा रक्षणकर्ता ४. खोटी मैत्री दाखविणाऱ्या ठक मित्राचे ५. मायावी ६. दोरी 
७. कर्दळी बन नावाच्या स्थानी ८. महामती या नावाचा तापसी ९. सीतापती राम १०. खारीक ११. छोटी काकडी 


१२४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कल्पवृक्ष आणि चंदन । गरुडवृक्ष आणि अर्जुन । वाळियाचीं' बेटें सुवासिक पूर्ण । कर्पूरकर्दळी' डोलती 
॥६२॥ शालतमाल पारिजातक । शिरीष रायचंपक अशोक । फणस निंबोळी मातुलिंग सुरेख । अगर 
कृष्णागर सुवासिक ॥६३॥ मयूर बदर्के चातकें । कस्तूरीमृग जवादी बिडालकें । राजहंस नकुल 
चक्रवाके । कोकिळा कौतुके बाहती ॥६४॥। धन्य धन्य ऋषि अगस्ती । श्वापदे निर्वैर विचरती । पक्षी 
शास्त्रचर्चा करिती । पंडित बोलती जे रीती ॥६५॥ ठायीं ठायीं वनांत । शिष्य वेदाध्ययन करीत । न्याय 
मीमांसा सांख्य पढत । तर्क घेत नानापरी ॥६६॥ पातंजल आणि व्याकरण । एक वेदांतशास्त्रप्रवीण । 
एक समाधिसुखीं तल्लीन । एक मौनेंच डुलती ॥६७॥। नाना ग्रंथींचें श्रवण । ठायीं ठायीं होत पुराण । 
अष्टांगयोगादि नाना साधन । मनोजय करिताती ॥६८॥ असो शिष्य गेले धांवून । अगस्त्यासी सांगती 
हर्षकरून । श्रीराम सीता लक्ष्मण । जवळी आले गुरुवर्या ॥६९॥ ऐसें ऐकतां ते अवसरीं । ऋषीचा आनंद 
न माये अंबरीं । सकळिकांसी म्हणे उठा झडकरी । जाऊं राघवा सामोरे ॥१७०॥ समाधि जप तप 
अनुष्ठान । करूनि पावावे जयाचे चरण । तो राजीवनेत्र रघुनंदन । आश्रमा आपण पातला ॥७१॥ जो 
जगद्वंद्य आदिसोयरा' । जो अगम्य विधिशक्रकर्पूरगौरा* । मूळ न धाडितां आमुचे मंदिरा । पूर्वभाग्यें 
पातला ॥७२॥ जैशा नद्या भरूनियां । जाती नदेश्वरासी भेटावया । तैसा अगस्त लवलाह्या' । 
श्रीरामाजवळी पातला ॥७३॥ देखोनियां ऋषींचे भार । राम सौमित्री घालिती नमस्कार । घटोदभवें पुढें 
धांवोनि सत्वर । रघुबीर आलिंगिला ॥।७४॥ रमापति आणि उमापति । प्रीतीनें जैसे भेटती । कीं इंद्र आणि 
बृहस्पती । आलिंगिती परस्परें ॥७५॥ परम सदूगद ऋषींचे मन । म्हणे धन्य धन्य आजिचा दिन । 
कौसल्यागर्भ* रघुनंदन । नेत्री देखिला धणीवरी ॥७६॥ असो इतरही मुनीश्वरां । भेटला अनादिसोयरा* । 
ब्राह्मणीं वेष्टिलें जनकजावरा“ । याचकीं वेष्टिला दाता जेवीं ॥७७॥ कीं चंदनवेष्टित' फणिवर । कीं 
भूपतीभोंबता दळभार । कीं ते बहुत मिळोनि चकोर । ऋक्षपतीसी'? विलोकिती ॥७८॥। कीं विलोकितां 
सौदामिनीपती'? । नीळकंठः? आनंदे नाचती । कीं महावैद्य देखोनि धांवती । व्यथाभिभूत'* जैसे कां 
॥७९॥ कीं उगवतां सहस्रकरः* । चक्रवाके तोषती अपार । तैसा देखतां जगदुद्धार । मुनीश्वर संतोषले 
॥१८०॥ देखोनियां ऋषिमंडळी । परम लज्जित जनकबाळी । मग जाऊनि निराळी । उभी ठाकली क्षण 
एक ॥८१॥ तंव ऋषिपत्न्या असंख्यात । पहावया धांवल्या रघुनाथ । तो ऋषींमाजी सीताकांत । कोण 
तो न ये प्रत्यया ॥८२॥ जगीं असोनि जगदीश्वर । नेणती जैसे भ्रांत नर । तैसा ऋषींत असोनि रामचंद्र । 
ऋषिपत्न्यांसी दिसेना ॥८३। साधक शरण सद्गुरूशी । तैशा त्या येती सीतेपाशीं । म्हणती रघुवीर 
प्रत्ययासी । आणूनि देई आम्हातें ॥८४।। जैसी आदिमाया भगवती । तीस वेष्टिती अनंत शक्ती । तैशा 
ऋषिपत्न्या सीतासती । वेष्टोनियां पुसती तियेतें ॥८५॥ पुराणपुरुष रघुनंदन । ऋषिवृंदांत आहे पूर्ण । परी 
अमुकचि राम म्हणोन । दावीं आम्हांसी माउलिये ॥८६। अवघेचि जटाजूट तापसी । एकाहूनि एक 
तेजोराशी । परी तब नेत्रचकोरशशी!* । दावीं आम्हांसी माउलिये ॥८७॥ जवळी असोनि राघवेंद्र । 
नव्हे आम्हांसी कां गोचर । परी मंगळभगिनी तुझा वर । मंगळकारक दावीं आम्हां ॥८८॥ 


१. वाळ्याची २. कापूर निर्माण करणाऱ्या केळी ३. जगाचे मूळ कारण परमेश्वर ४. ब्रह्मा, इंद्र व शिव यांनाही अगम्य 
५. लगबगीने ६. कौसल्यानंदन राम ७. पुराण पुरुष राम ८. सीतापती रामाला ९. चंदनाला वेढून १०. चंद्राला ११. मेघ 
१२. मोर १३. रोगपीडित १४. सूर्य १५. नेत्ररूपी चकोरांना चंद्राप्रमाणे आनंद देणारा (राम) 


अध्याय तेरावा १२५ 
En २ IRR 


चौऱ्यायंशी लक्ष गर्भवास । हिंडता शिणलों बहुवस । तरी तो मखपाळक सर्वेश । आदिपुरुष दावी कां 
॥८९॥ मृगनाभी असोनि मृगमदः । परी तो नेणेंचि मतिमंद । कीं जवळी रत्न असोनि गर्भाध । नेणे जैसा 
अभाग्य ॥१९०॥ जो वेदवल्लीचे' दिव्य फळ जाण । जो सरसिजोद्भवाचें? अनादि धन । जो नारदादिकांचें 
गुह्य पूर्ण । ध्येय ध्यान विषकंठाचे* ॥९१॥ ऐशा नानापरी पूसती । परी न बोले सीतासती । मग ऋषिस्त्रिया 
ध्याने वर्णिती । नाना ऋषींची ते वेळीं ॥९२॥ ज्या ज्या क्रषींचें वर्णिती ध्यान । तों तों जानकी हालवी 
मान । जैशा दृश्य पदार्थ संपूर्ण । चेदश्रुती निरसिती ॥९३॥। जें जें दिसते ते तें नाशिवंत । तें चिन्मय नव्हे 
अशाश्वत । ऋषिस्त्रिया स्वरूप वर्णीत । मान हालवीत सीता तेथें ॥९४॥ वेदशास्त्रां पडलें मौन । तो केवीं 
बोलिजे शर्ब्देकरून । यालागीं न बोलवे वचन । हालवी मान जानकी ॥९५॥ हस्तसंकेतेंकरून" । जरी 
दावावा रघुनंदन । तरी तो एकदेशी* नन्हे पूर्ण । जो निर्गुण निर्विकारी ॥९६॥ योग याग साधनें अपार । 
करितां शिणती साधक नर । तेवीं ऋषिस्त्रिया शिणल्या थोर । रूपें वर्णितां स्वचित्तीं ॥९७॥ जैसी 
वेदाचिये शेवटीं । स्वरूपी पडे ऐक्यमिठी । तैसा श्रीराम देखिला दृष्टी । ऋषिस्त्रियांनी अकस्मात ॥९८॥ 
म्हणती सजलजलदवर्ण* । आकर्णनेत्र“ सुहास्यवदन । वाटे ब्रह्मानंदचि मुरोन । मूर्ति ओतिली चिन्मय 
॥९९॥ जटाजूटमुकुट* पूर्ण । आजानुबाहु वल्कलवसनः । हातीं विराजती चापबाण । पति होय कीं 
हा तुझा ॥२००॥ ऐसें ऐकतां बचन । सीतेने केलें हास्यवदन । हालवितां राहिली मान । उन्मीलित नयन 
जाहले ॥१॥ क्रषिपत्न्यांते कळली खूण । प्रत्यया आला रघुनंदन । विलोकितां राघवध्यान । धाल्या 
पूर्ण ब्रह्मानंदें ॥२॥ मग सीतेचिया चरणीं मिठी । घालिती सकळ त्या गोरटी । म्हणती माते धन्य दुष्टी । 
राम जगजेठी दाविला ॥३॥ जैसा मौन धरूनि वेद । संतांसी दावी ब्रह्मपद । तैसा सीतेने परमानंदः? । 
ऋषिपत्न्यांसी दाविला ॥४।। आतां असो हा प्रसर । अगस्तक्रषीनें श्रीरामचंद्र । आश्रमा नेऊनि साचार । 
परमानंदे पूजिला ॥५॥ अक्षय चाप अक्षय भाते । अक्षय कवच रघूत्तमातें । शस्त्रे अस्त्रं मंत्रसामर्थ्यं । 
दाशरथीतें दीधलीं ॥६॥ जैसा नवग्रहांत चंडकिरण'। तैसा दिधला एक बाण । म्हणे याचि शरें 
रावण । शेवटीं धाडीं निजधामा ॥७॥ एक मासपर्यंत । तेथें काळ क्रमी रघुनाथ । मग घटोद्‌भवासी 
पुसत । आम्हीं आतां राहावें कोठें ॥८॥ आगस्त्य म्हणे गोदातटीं । वस्तीसी स्थान पंचवटी । तेथें तूं राहे 
जगजेठी । सीता गोरटी जतन करीं ॥९॥ आज्ञा घेऊनि ते वेळां । पंचवटीसी श्रीराम चालिला । वाटेसी 
जटायु देखिला । राघवेंद्रे अकस्मात ॥२१०॥ पर्थी बैसला जैसा पर्वत । श्रीराम सौमित्रीसी पुसत । हा 
राक्षस होय यथार्थ आणीं त्वरित धनुष्य बाण ॥११॥ दोन्ही तूणीर! घननीळें । पाठीसी दोहींकडे 
आकर्षिले । तंव तो जटायु ते वेळे । काय बोले दुरूनियां ॥१२॥ म्हणे तूं ये बनांतरीं कोण । मजवरी 
टाकिसी बाण । सांग तुझें नामाभिधान । मग रघुनंदन बोलत ॥१३॥ रविकुळमंडण दशरथ । 
त्याचा पुत्र मी रघुनाथ । ऐसी ऐकतांचि मात । जटायु जवळी पातला ॥॥१४। म्हणे कश्यपसुत 
अरुण । तो माझा जनिता!* पूर्ण । पितृव्यः माझा सुपर्ण । जटायु जाण नाम माझें ॥१५॥। 
१. कस्तूरी २. वेदरूपी वेलीचे ३. ब्रह्मदेवाचे ४. महादेवाचे ५. हाताने खुणावून ६. सर्वव्यापी, अनंत ७. मेघाप्रमाणे हाताने खुणावून ६. सर्वव्यापी, अनंत ७. मेघाप्रमाणे 


सावळा ८. ज्याचे नेत्र विशाल आहेत असा ९. जटांचाच मुकुट १०. वल्कले नेसलेला ११. आनंदमय राम १२. सूर्य 
१३. भाते १४. पिता १५. काका १६. गरुड 


१२६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
Roo 


माझा ज्येष्टबंधु संपाती । तो दक्षिणसागरीं करी वस्ती । तुझा पिता दशरथ नृपती । मज बंधुत्वें मानीतसे 
॥१६॥ शुक्रासी युद्ध करितां । मी साहा झालों दशरथा । मज बंधुत्व मानी तत्त्वतां । अजराजपुत्र' ते काळीं 
॥१७॥ ऐसी ऐकतांचि मात । सद्गदित झाला रघुनाथ । जटायूचे कंठी मिठी घालित । म्हणे तूं निश्चित 
पितृव्य माझा ॥१८॥ मग जटायूचे अनुमते । श्रीराम राहे पंचबटीतें । पर्णशाळा सुमित्रासुतें । विशाळ 
रचिल्या ते वेळे ॥१९॥ फळें मूळें आणून । नित्य देत सुमित्रानंदन । आपण निराहार निर्वाण । चतुर्दश 
वर्षेपर्यंत ॥२२०॥ जानकी भावी ऐसें मनीं । लक्ष्मण फळें भक्षितो बनीं । मग आणितो आम्हांलागूनी । 
फळें घ्या म्हणोनि म्हणतसे ॥२१॥। सीतेचे आज्ञेविण । सौमित्रि न करी फळें भक्षण । नित्य उपवासी 
निर्वाण । तो लक्ष्मण महाराज ॥२२॥ पुढील जाणोनि भविष्यार्थ । फळें नेदी रघुनाथ । याचि प्रकारें दिवस 
बहुत । उपवास झाले तयासी ॥२३॥ पर्णकुटीचा द्वारपाळ । सर्वकाळ सुमित्राबाळ । तो विष्णुशयन 
फणिपाळ । सेवा प्रबळ करीतसे ॥२४॥ रात्रीमाजी लक्ष्मण । हातीं घेऊनि धनुष्य बाण । राक्षस येतील 
म्हणून । सावधान सर्वदा ॥२५॥ निद्रा आणि आहार । कधीं न स्पर्शे सौमित्र । भक्तराज परम पवित्र । जैसा 
निर्मळ मित्र सदा ॥२६॥ पंचवटीसी राहिला रघुनाथ । चहूंकडे प्रकटली मात । तों वनभिल्कस्त्रिया' मिळोनि 
बहुत । म्हणती राघव पाहूं चला ॥२७।। अयोध्याधीश रघुपती । बहुत ऐकतों त्याची कीर्ती । एकवचन 
एकपत्नीव्रती । चला निश्चिती पाहूं तो ॥२८॥ निरंजनीं राहिला रघुनाथ । तो डोळेभरी पाहूं यथार्थ । 
अरिदर्पहरणर सीताकांत । पाहूं चला एकदां ॥२९॥ जो निर्विकार परब्रह्म । तो सगुण सुवेषः श्रीराम । 
ज्याचें श्रुती नेणती वर्म" । तो पूर्णकाम पाहूं चला ॥२३०॥ म्हणती परब्रह्म सांवळें । भेटीसी न्यावीं 
अमृतफळे । पूर्वपुण्य असेल ज्यां आगळें । ते गुण गाती रामाचे ॥३१॥ अपार मिळोनि भिल्लिणी । उत्तम 
फळें बेंचिती वनीं । नाचत नाचत कामिनी । गुण गाती श्रीरामाचे ॥३२॥ ज्याचें नाम घेतां निर्मळ । शीतळ 
जाहला जाश्वनीळ* । चरणरजें तत्काळ । गौतमललना* तारिली ॥३३॥। एक जानकी वेगळी करून । 
सकळ स्त्रिया कौसल्येसमान“ । जो दशकंठदर्पहरण* । मखरक्षण मखभोक्ता ॥३४।। अहो पूर्वकर्म 
निर्मळ । पहावया परब्रह्म उतावेळ । हेंचि उत्तम साचें फळ । पंचवटीसी आलिया ॥३५॥ पंचभूतात्मक'' 
पंचवटी!?। नरदेहासी आल्या गोरटी'* । श्रीराम देखतां दृष्टी । घालिती सृष्टी लोटांगण ॥३६॥ पक्कफळें 
आणिलीं होतीं । समस्त अर्पिलीं रघुपतीप्रती । देखोनि तयांची भक्ती । फळें भक्षिती सीताराम ॥३७॥ 
नित्यकाळ भिल्लिणी । रामासी फळें देती आणोनी । येथें कितीएक जनीं । विपरीत वाणी बोलिजे 
॥३८॥ म्हणती उच्छिष्ट फळें भक्षिलीं । हे सर्वथा असत्य बोली । तीं उत्तम फळें पाहोनि रक्षिलीं । 
श्रीरामभेटीकारणें ॥३९॥ मूळ न पाहतां यथार्थ । भलतेंचि करी जो स्थापित । त्यासी बंधन यथार्थ । 
चंद्राकवरी'* चुकेना ॥२४०॥ असो श्रीरामविजय ग्रंथ । हाचि अमृतवृक्ष यथार्थ । येथींचीं फळें 
रघुनाथभक्त । सदा भक्षिती प्रीतीनें ॥४१॥। ब्रह्मानंदा जगदुद्धारा । पंचवटीवासिया श्रीधरवरा । आदिपुरुष 
निर्विकारा । अचळ अभंगा अक्षया ॥४२॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । 
सदा परिसोत भक्त चतुर । त्रयोदशाध्याय गोड हा ॥२४३॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २४३ ॥ 


॥ अध्याय तेरावा समाप्त॥ 
१. दशरथ २. बनांतील भिल्लिणी ३. शत्रूचा गर्व नष्ट करणारा ४. सुरेख वेष असणारा ५. रहस्य ६. श्रीशंकर ७. अहिल्या 


८. मातेसमान ९. रावणाचा गर्व हरण करणारा १०. यज्ञातील आहुती स्वीकारणारा ११. पंचमहाभूतांनी युक्त आणि पांच 
वटवृक्ष असलेले स्थान १२. भाग्यवती स्त्रिया १३. सूर्यचंद्र असेपर्यंत 


॥ अध्याय चौदावा ॥ 


शूर्पणखेचा अपमान व खर - दूषण - वध 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीरामकथा ऐकतां सादर । सुख उपजे अपार । शशांक 
देखोनि सागर । पूर्ण जैसा उचंबळे ॥ १॥ सद्गुरु वर्षतां कृपाघन' । शिष्यसरितेसी* ये स्वानंदजीवन* । कीं 
उगवतां सूर्यनारायण । अरविंदे विकासतीं ॥२॥ कीं दुर्बळासी सांपडे घन । कीं वणव्यांत जळतां वर्षे 
घन । कीं बसंतकाळ देखोन । द्रुम* जैसे प्रफुल्लित ॥३॥ ऐसें कथा ऐकतां उपजे सुख । जे कथेसी भुलला 
कैलासनायक' पार्वतीसह प्रेमें देख । रामकथा हृदयी धरिली ॥४॥ जे मोक्षतरूचें बीज देखा । जे 
भवनदीमाजी तारक नौका । जे अज्ञानतिमिरदीपिका । वाल्मीकें हे पाजळली ॥५॥ कीं अविद्याकाननवैश्वानरा 
कीं ऐश्वर्यपीठींची देवी सुंदर । कीं मनोरथकल्पलता* साचार । कीं आनंदजळसरिता हे ॥६॥ कीं 
पुण्यवैरागराची खाणी । कीं धर्मार्थकाममोक्षांची जननी । कीं पापतापभंजनी । मंदाकिनी प्रत्यक्ष हे ॥७॥ 
ऐसी कथा अत्यंत पावन । श्रवण करोत पंडितजन । तेरावे अध्यायी कथन । आला रघुनंदन पंचवटिये 
॥८॥ जो द्विपंचमुखदर्पहरण*। जो कमळिणीमित्रकुलभूषण- । मेदिनीगर्भरत्नजीबनः। पंचवटीये राहिला 
॥९॥ जो भूधरावतार लक्ष्मण । जो नरवीरांमाजी पंचानन । सुरस फळें नित्य नूतन । काननींहून आणीत 
॥१०॥ ऐसें असतां कोणे एके काळीं । लक्ष्मण विलोकितां वनस्थळी । तों देखिली वंशजाळी । सरळ 
गगनचुंबित ।।११॥। ते वंशजाळीभीतरी'” । दशकंठाचा भाचा शंबरी । विषकंठाचें आराधन करी । 
काळखड्ग प्राप्तीतें ॥१२॥ साठीसहस्रवर्षपर्यंत । तप दारुण करितां तेथ । वंशजाळींत असे गुप्त । बाहेर 
न दिसे कोणातें ॥१३॥ माध्यान्हीं आला आदित्य । तों काळखडूग अकस्मात । गगनपथे उतरत । 
सुमित्रासुतें देखिलें ॥१४।। तंव ते मनीं भावी शस्त्रदेवता । मी नवजाय शंबरीच्या हाता । शरण जाईन 
सुमित्रासुता । हरीन जीविता शंबरीच्या ॥१५। सभाग्यापुढे चिंतामणी । पडे अकस्मात येऊनी । तैसें 
काळशस्त्र ते क्षणीं । सौमित्राजवळी पातलें ॥१६॥ सौमित्रे हातीं घेतले शस्त्र । म्हणे कृपाळु तो त्रिनेत्र । ऐसे 
बोलोनि अजराजपौत्र । परमानंदे तोषला ॥१७॥ मग तो ऊर्मिलाप्राणाधार'' । वस्त्रे पुशीत काळशस्त्र । म्हणे 
याचा प्रताप दिसे अपार । पाहूं धार कैसी ते ॥१८॥ जेणें पुष्पप्राय धरिली धरणी । तेणें निजबळें शस्त्र 
उचलोनी । शंबरीसहित जाळी ते क्षणीं । दुखंड केली तत्काळ ॥१९॥ शोणिताचा' चालिला पूर । साशंकित 
पाहे ऊर्मिलावर । म्हणे कवण होता येथें विप्र । नेणोनि साचार वधिला म्यां ॥२०॥ चिंतातुर राघवानुज। 
तपस्वी वधिला नेणोनि सहज। आतां कोपेल रघुराज। मुखांबुज** कोमाइलें'` ॥२१॥ असो याउपरी परतला । 
जानकी मार्ग लक्षी वेळोवेळां। म्हणे माध्यान्हकाळ टळला । सौमित्रे लाविला उशीर कां॥२२॥ ऐसें विलोकी 
क्षणक्षणां । तों येतां देखिले लक्ष्मणा । शस्त्र देखोनि मृगनयना'। अहल्योद्धारणाप्रति* बोले ॥२३॥ म्हणे 
स्वामी आजि खमण | येत मंद मंद स्लानवदन | तंव तो सर्वसाक्षी पुन स येत मंद मंद म्लानवदन । तंव तो सर्वसाक्षी पूर्ण चैतन्यघन। अंतर्खूण जाणतसे॥२४॥ 


स्वामी आजि ल. 

१. कृपारूपी मेघ २. शिष्यरूपी नदी ३. स्वानंदरूपी पाणी ४. वृक्ष ५. श्रीशिव ६. मनोरथ पूर्ण करणारी ७. रावण 
दर्पहरण राम ८ सूर्यवंशी राम ९. सीतापती राम १०. बांबूच्या बेटांत ११. लक्ष्मण १२. श्रीमहादेवदत्त खड्ग 
१३. रक्ताचा १४. वदन १५. सुकले १६. सीता १७. श्रीरामाप्रत 


१२८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
<रफकलसिलिसिशिशिनशिशिसशिननशिशलश्श्लितिधि 


तंव तो पावला महावीर । रघुपतीपुढें ठेविलें शस्त्र। जोडोनियां दोन्ही कर । समाचार सांगतसे ।।२५।। म्हणे 
अयोध्याधीशा समर्था। अकस्मात खड्ग आलें हाता। बंशजाळी हाणोनि पाहतां। तपस्वी घात पावला 
॥२६॥ मग सुहास्यवदन जनकजामात । म्हणे द्विज नव्हे तो राक्षस यथार्थ । शूर्पणखेचा तो सुत । भाचा 
जाण रावणाचा ॥२७॥ तो बहुत दिवस तप करीत होता। काळखड्ग यावें हाता। मग इंद्रादिदेवां 
समस्तां । अजिंक्य व्हावें समरांत।।२८॥ दुजयाचा चिंतिती घात। त्यांसी निर्दाळी उमाकांत! । ज्याची 
क्रिया त्यास बाधित। अति अनर्थसूचक जे ॥२९॥ जैसें खणूं जातां वारुळ । महासर्पे डंखिलें तत्काळ । 
कीं हातीं धरितां तप्तलोहगोळ । भस्म होय तेधवां ॥३०॥ जैसा शुष्ककाष्ठछिद्री* चरण । बळेंचि घालिजे 
नेऊन । वरी खीळ बैसविली ठोकून । मग करितां रुदन न निघेचि ॥३१॥ जे जे आपण क्रिया करावी । 
ते ते स्वेचि लागे भोगावी । परी सौमित्रा आतां सीता रक्षावी । न विसंबावी क्षण एक ॥३२॥ आतां येथून 
महाद्वद्ट' । मांडेल असावें सावध । राक्षसी मावा नानाविध । ब्रह्मादिकां न कळती ॥३३॥ हें एक बरें 
जाहलें । जें कालखड्ग हातासी आलें । ऐसें ऐकतां ते वेळे । मन तोषलें सौमित्राचे ।।३४।। तंव ते रावणाची 
भगिनी । शूर्पणखा शंबरीची जननी । रात्रीं दुष्ट स्वप्न देखोनी । सावध जाहली तत्काळ ।।३५॥। मग विचार 
करून मानसीं । सवे घेतल्या चौघी राक्षसी । सवेग चालिली वनासी । निजपुत्रासी पहावया ॥३६॥ 
लंकेबाहेर जों आली । तों दिनकरें प्रभा केली । मार्ग चालतां वेळोवेळीं । वंशजाळी विलोकित ॥३७॥ 
तंब ते न दिसेचि पाहतां । देखे गृध्र मंडळ घालितां । धापा दाटती धांवतां । स्थळबीभत्सता देखोनि ।।३८।। 
जवळीं येऊनियां पाहे । तों पुत्रासहित जाळी घायें । द्विखंड होवोनि पडिली आहे । रुधिर वाहे भडभडां 
॥३९॥ मग धाय मोकलोनि कैशी । गडबडां लोळे भूमीसी । जळावेगळी मासोळी जैशी । तडफडे 
तैशी अतिशोकें ॥४०। मग उठवोनि सखियांनीं । बैसविली सावध करुनी । म्हणती पुढील कार्य 
मनासी आणीं । कोणें वनीं सुत बधियेला ॥४१॥। मग ते राक्षसी उठोन । भोंवतें पाहे विलोकून । तों 
मानवी पदमुद्रा देखोन । विस्मय करी मानसीं ॥४२॥ शंबरीसहित जाळी । एके घायें खंड केली । तरी 
काय राक्षसांचे सीमा जाहली । आयुष्याची येथोनियां ॥४३।। असो दहन करून शंबरीसी । वन 
शोधिती तेव्हां राक्षसी । तों दुरोनि देखिले सौमित्रासी । जैसा तेजस्वी चंडाशु ॥४४॥ शूर्पणखा म्हणे 
हाचि काळ । येणेंचि ग्रासिला माझा बाळ । मग कापट्यवेष* तत्काळ । धरित्या जाहल्या राक्षसी 
॥४५॥ रंभेहून सुंदर देखा । स्वरूपें नटली शूर्पणखा । सवें चौघीजणी सख्या । भुले देखतां अनंग“ ॥४६॥ 
चौघीजणी दोहींकडे । मध्यें शूर्पणखा दिव्य रूपडें । जिच्या स्वरूपाचा प्रकाश पडे । काननामाजी हिंडतां 
॥४७॥ चौघींच्या स्कंधांवरी हात । पादुका पायीं रत्नखचित । हावभाव कटाक्ष दावित । गायन करीत 
मधुरस्वरें ॥४८। आल्हादकारक चंद्रबदन* । बदनीं बोलतां झळकती दशन* । चाले गजगती“ मोडोनि 
नयन । ऊर्मिलाजीवन* देखोनियां ॥४९। हळूच सख्यांसी बोलत । येणेचि वधिला गे माझा सुत । तरी 
यासी सगळेंचि मुखांत । घालोनि गिळीन निधारिं ॥५०॥ तों सौमित्रि करीत रामस्मरण । काननामाजी' 
करी भ्रमण । जैसे कमळावरी भ्रमर जाण । ठायीं ठायीं रुणझुणती ॥५१॥ तों शूर्पणखा ते वेळीं । सवेग 
पातली सौमित्रीजवळी । कामचेष्टा करी वेळोवेळीं । बचनमाधुर्य बोलोनियां ॥५२॥ म्हणे वो 
अवधारा सुंदरा । बहुत हिंडल्यें बसुंधरा' । परी न मजयोग्य मिळे नोवरा । कुशळ चतुर प्रतापी ॥५३॥ 


१. उमापती महादेव २. वाळलेल्या लाकडाच्या भोकांत ३. मोठे युद्ध ४. फसवा वेष ५. कामदेव ६. चंद्रासारखे मुख 
७. दात ८. हत्तीप्रमाणे डुलत चालणारी ९. लक्ष्मण १०. वनात ११. पृथ्वी 


अध्याय चौदावा १२९ 


तरी आजि माझे धन्य भाग्य । पावल्यें स्वामीचे अर्धांग । आजि तप फळलें सांग । आली सवेग पुढेंचि 
॥५४॥ घेऊनियां नवरत्नमाळा । घालावया आली गळां । तंब तो महाराज सत्त्वागळा । जो अवतरला 
भोगींद्र ॥५५॥ गुणसिंधु' जानकीजीवन । त्याची कृपा जयावरी पूर्ण । विषयसंगे त्याचें मन । काळत्रयीं 
मळेना ॥५६॥ जेणें प्राशिला सुधारस । त्यासी काय बाधेल महाविष । जो सूर्यासन्निध करील वास । तम 
केवी त्यासी बाधील ।॥।५७॥ कामधेनु ज्याचे मंदिरी । तो कधींच नव्हे दरिद्री । जे पहुडला आनंदसमुद्रीं । 
कर्मबंधी न पडे तो ॥५८॥ कल्पवृक्ष अंगणी देख । तो कासया मागेल भीक । ज्यासी भेटला 
वैकुंठनायक । तो न पूजी भूतें प्रेते ॥५९॥ उर्वशीसमान ज्याची ललना । तो कदाही प्रेत कवळीना । 
नंदनवर्नीचा भ्रमर जाणा । अकींवरी न बैसे ॥६०॥ जो भ्रमरमंचकावरी* । पहुडणार अहोरात्रीं । तो निजेल 
खदिरांगारीं । हें काळत्रयीं घडेना ॥६१॥ ज्याचे अंगीं मृगमदाची उटी । तो काकविष्ठा न पाहे टुष्टीं । जो 
बैसला क्षीराब्धीच्या तटीं । तो कां कांजी इच्छील ॥६२॥ असो ऐसा लक्ष्मण । जो आहाररहित निर्वाण । 
तो शूर्पणखेसी प्रतिवचन । बोलता जाहला तेधवां ॥६३॥ म्हणे वो सुंदरी राहे । आम्हां सीताराम वडील 
आहे । पैल वसती पंचवटीये । उमामहेश्वर ज्यापरी ॥६४॥। माय बाप गुरु बंधु । रघुवीर माझा कृपासिंधु । 
त्याचे आज्ञेविण हा संबंधु । काळत्रयीं घडेना ॥६५॥ शेष सांडील भूभार । पूर्वेस मावळेल दिनकर । तरी 
रामआज्ञेविण साचार । तुज न वरीं निर्धारे ॥६६॥ तों शूर्पणखा बोले वचन । तरी मी आणित्यें रामाची 
खूण । अवश्य म्हणे लक्ष्मण । येरी तेथोन चालिली ॥६७॥ सांगातें सखिया चौघीजणी । विचार सांगे 
त्यांलागुनि । राम लक्ष्मण सीता तीन्ही । रात्रीं गिळोनि जाऊं लंके ॥६८। आमुची कार्यसिद्धि येथून । 
सख्या हो जाहली परिपूर्ण । मग ये वनींचे ब्राह्मण । भक्षूं शोधोनि साक्षेपं ॥६९॥ ऐसें विचारोनि मानसीं । 
वेगें आली पंचवटीसी । देखोनियां सीतारामांसी । साष्टांग नमन पैं केलें ॥७०॥ आजि माझें भाग्य पूर्ण । 
देखिले भावें स्वामिचरण । बाई मी तुम्हांसी शरण । जाऊ जाहल्यें तुमची मी ॥७१॥ मजवरी स्नेह करावा 
बहुत । भावोजींस प्रार्थानि त्वरित । मजजवळी द्यावें लिखित । प्राणनाथ बरावया ॥७२॥ चरण त्याचें 
कोमळ चांगले । बनीं हिंडताती एकले । तळहातीन' करकमळें । सुमनशेजे* घालोनि ॥।७३।। भावोजींचे 
आज्ञेविण पाहें । मज ते वरीत नाहीं करू काये । अहा त्यांचा वियोग न साहे । विरहें जाय प्राण हा ॥७४॥ 
डोळां आसुवें आणिलीं लवलाहीं । पतीस माझा विश्वास नाहीं । पुढें जन्म कंठणें एके ठायीं । भावोजींस 
बाई सांगा जी ॥७५॥ मी केवळ पतिव्रता साचार । कर्णकुमारी* परमपवित्र । मज एकही पुरुषाचा 
कर । बाई लागला नाहींच ॥७६॥ त्याविण मज पुरुष इतर । बंधूसमान साचार । मागुती उदकें भरोनि 
नेत्र । म्हणे सत्वर पत्र द्या ॥७७॥ सीतेसी सुख वाटलें फार । म्हणे बरवा जाहला विचार । मज 
जाऊ मिळाली सुंदर । ईस सौमित्रि वर साजे ॥७८॥ मग म्हणे जी रघुराया । ईस खूण द्यावी 
लवलाह्या । स्वामी सौमित्रीस योग्य जाया । मिळाली जी निधरिं ॥७९॥ मग तो सर्वात्मा रघुनायक । 
चराचरचित्तपरीक्षक* । जो मायाचक्रचाळक* । कर्ता हर्ता पाळिता जो ॥८०॥ तिच्या उफराट्या” बाहुल्या 
नेत्रांत । न्याहाळून पाहे जनकजामात । म्हणे हे निशाचरी यथार्थ । छळावया आली असे ॥८१॥ 
१. गुणसमुद्र २, उत्तम पलंगावर ३. तळहाताने दाबीन ४. फुलांच्या शय्येवर ५. पूर्णपणे कुमारिका ६. सर्वाचे चित्त ५. पूर्णपणे कुमारिका ६. सर्वांचे चित्त 
जाणणारा ७. सृष्टिचक्र चालवणारा ८. उलट्या 


1983 Shriramvijay_Section_5_1_Front 


१३० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


नेत्रवक्त्रांचे! तिचे विकार । त्यांबरोनि समजलें अंतर । सुमनावरून सत्वर । वृक्ष चतुर जाणती ॥८२॥ 
बोलावरोनि कळे चित्त । आचरणावरून पूर्वार्जित' । क्रियेवरोनि वर्णाश्रम' सत्य । परीक्षक जाणती 
॥८३॥ राहणीवरून कळे परमार्थ । शब्दावरूनि कळे पांडित्य । प्रेमावरूनि भक्त । परीक्षक जाणती 
॥८४॥ दानावरूनि कळे उदार । रणीं समजे प्रजा शूर । लक्षणांवरूनि नृपवर । जाणती चतुर परीक्षक 
॥८५॥ वास येतां कळे काष्ठ । स्वरावरोनि समजे कंठ । कोंभावरून* स्पष्ट । भूमीचें मार्दव जाणिजे 
॥८६॥ अंगणावरून समजे सदन । भूतदयेवरून ब्रह्मज्ञान । प्रभेवरूनि रत्न । परीक्षक जाणती ॥८७॥ असो 
सर्वात्मा रघुवीर । शूर्पणखेचें ओळखी अंतर । आंत शठत्व मृदु शब्द बाहेर । जाणे चतुर श्रीराम ॥८८॥ 
मुख शोभे जैसें कमळ । शब्द चंदनाहून शीतळ । परी अंतरीं धूर्त कुटिळ । तमालनीळें ओळखिलें ॥८९॥ 
श्रीराम म्हणे ते अवसरीं । लग्नपत्रिका लिहों दे पाठीवरी । ऐकतां भयभीत निशाचरी । विश्वास अंतरीं 
उपजेना ।।९०॥। सीतेस म्हणे बाई एकदां । भावोजींसमोर बोलतां । मज लाज वाटे तत्त्वतां । तुम्हीच प्रार्था 
तयांसी ॥९१॥ भावोजी चतुर आणि तरुण । मी लज्जावेष्टित' कामिन । त्यांपुढें बैसतां जाण । जाईल 
प्राण वाटतसे ॥९२।। मग बोले रघुनंदन । पृष्ठीवरी लिहिल्याविण । आणिक आम्हांपाशीं खूण । दुजी 
नाहीं सर्वथा ॥९३॥ मग शूर्पणखा बोले वचन । तरी पृष्ठीवरी लिहावी खूण । अवश्य म्हणे रघुनंदन । केलें 
लेखन पृष्ठीवरी ॥९४॥ श्रीराम म्हणे जाई सत्वर । उशीर न लावीच सौमित्र । ऐसें बोलतां शतपत्रनेत्रः । 
पवनवेगें चालिली ॥९५॥ मग लक्ष्मणाजवळी येऊन । सांगे परम हर्षेकरून । भावोजींनीं मज देवोनि मान । 
मुखवचनें सांगितलें ॥९६। अवश्य वरावें तुम्हांसी । ऐसें सांगितलें मजपाशी । गांधर्व लग्न निश्चर्येसीं । 
तत्काळचि लावावें ॥९७॥ मग बोले लक्ष्मण । न देखतां श्रीरामाची खूण । तुज न बरींच मी पूर्ण । सत्य 
वचन हें माझें ॥९८॥ येरी म्हणे ते समयीं । माझा विश्वास तुम्हांसी नाहीं । पुढें जन्म कंठणें एके ठायीं । 
दुजे कांहीं नसेचि ॥९९॥ मी येथें लटिकें बोलोन । भावोजींस काय दावूं वदन । मी तयांलागीं भेटोन । 
आल्यें आतां तत्त्वतां ॥१००॥ भावोजी जलदवर्णः सुंदर । बाई चंपककळिका सुकुमार । जवळ लिहावया 
नव्हतें पत्र । सांगितलें तुम्हां वरावें ॥१॥ तुम्हांसी श्रम जाहले थोर । चरण तळहातीन सुकुमार । कीं 
सौख्यशयनीं दोघें साचार । निद्रा करूं क्षणभरी ॥२॥ परी न मानीच लक्ष्मण । शूर्पणखा बोले हांसोन । 
म्यां तों आणिली आहे खूण । तुमचें मन पाहिलें म्यां ॥३॥ येरी खूण दाखवी पाठीची । तों आज्ञा ऐसी 
श्रीरामाची । शूर्पणखा भगिनी दशमुखाची । इच्या नासिककर्णांची” शांति“ करीं ॥४॥ कर्ण आणि 
नासिक सकळ । सपाट करीं न लावीं वेळ । नवरी शुंगारूनि अमंगळ* । लंकेकडे पाठवावी ॥।५॥ स्त्रीवध 
न करावा जाण । यालागीं राखावा इचा प्राण । ऐसें लक्ष्मणें वाचून । म्हणे जाऊं चला एकांतीं ॥६। दूरी 
केल्या चौघीजणी । धरिली शूर्पणखेची वेणी । सौमित्रे पाडिली धरणीं । पापखाणी ते निशाचरी ॥७॥ मग 
म्हणे प्राणनाथा । मी सिद्ध आहें या कार्यार्था । झोंबोनि कासया पाडितां । नवल मज वाटतसे ॥८॥ लक्ष्मणे 
न लागतां क्षणमात्र । छेदिलें नासिक आणि श्रोत्र । तों ते आक्रंदली अपवित्र । विशाळ शरीर धरियेलें ॥९॥ 


१. डोळे व मुख यांचे भाव २. पूर्वकर्म ३. वर्ण ब आश्रम ४. अंकुर पाहून ५. लाजलेली ६. कमलनेत्र श्रीराम 
७. मेघश्याम ८. नाक ब कान कापून टाक ९. विद्रूप 


1983 Shriramvijay_Section_5_1_Back 


अध्याय चौदावा १३१ 
TT 38 


अत्यंत विशाळ भयंकर । कपाळीं चर्चिला शेंदूर । नासिकापासोनि पूर । आशुद्धाचा' भडकतसे ॥११०॥ 
चौघीजणी समवेत । पळती वाटेने शंख करीत । म्हणे धांवा धांवा रे समस्त । राक्षस हो शीघ्रकाळें ॥११॥ 
पळतां पाहे मागें पुढें । तों सौमित्रीच दृष्टी पडे । भोंबता दिसे चहुकंडे । कोणीकडे जाऊं म्हणे ॥१२॥ 
अडखळोनि भूमीवरी पडती । मुखीं नासिकीं भरे माती । पद्मपुराजवळी येती । शंख करिती पांचजणी 
॥१३॥ आक्रोश ऐकतां थोर । त्रिशिरा आणि दूषण खर । सिद्ध करोनि चतुरंग दळभार । आले सत्वर 
बाहेरी ॥१४।। असुर पायींचे नेटके । पुढें चमकताती कौतुके । हातीं असिलता करी खेटके । कटीं झळके 
यमदंष्ट्रा ॥१५॥। तों चालिले चतुरंग भारें । जैसीं चित्रें लिहिलीं चित्रकारें । तयांहून अति साजिरे । 
सर्वालंकारें डवरिले ॥१६॥ वीर भयंकर रणगाढे? । जैसे काळाचे संवगडे* । एक धांवती एकापुढें । 
सिंहनादे गर्जती ॥१७।। निघाले गजभार उन्मत्त । कीं ते ऐरावतीचे सुत । श्वेतवर्ण आणि चौदंत* । 
किंकाटत धांवती ॥१८॥ जिंहीं युद्ध करोनि समरांगणीं । सुरांचे मुकुट पाडिले धरणीं । ते गजस्कंधावरी* 
बैसोनी । शस्त्रे तुळिती आनंदें ॥१९॥ त्यांमागें रथांचे भार । वरी शस्त्रसामग्री अपार । चौदा सहस्र 
महावीर । एकवटले ते काळीं ॥१२०॥ त्रिशिरा आणि खर दूषण । दळभारीं मुख्य तिघेजण । तों शूर्पणखा 
पुढें येऊन । शंख करीत उभी ठाके ॥२१॥ जैसा शेंदुर माखिला पर्वत । तैसी र क्ते चर्चिली आरक्त । म्हणे 
राक्षस आटिले समस्त । आला रघुनाथ पंचवटिये ॥२२॥। नवमेघरंग रघुवीर । सौमित्र गौरवर्ण सुकुमार । 
सीतेचें स्वरूप पहातां पंचशर^। ओंवाळूनि टाकिजे ॥२३॥। तरी बहुत अरुवार लक्ष्मण । त्याचे नरडीचा 
घोट घेईन । तुम्ही सांगातें या अवघेजण । रक्तपान करवा मज ॥२४॥ जेणें माझें नासिक छेदिलें । त्यासी 
मी गिळीन सगळें । त्रिशिरा खर दूषण हांसले । बीभत्सरूप देखोनि ॥२५॥। म्हणती मानव तो रघुनंदन । 
आम्हीं त्यावरी जावें हें नीचपण । मग राक्षस चौदाजण । निवडोनियां काढिले ॥२६॥ ते शूर्पणखेसंगें 
देऊन । म्हणती मारून रामलक्ष्मण । ईस करवा रक्तपान । समाधान होय तों ॥२७॥ मग शूर्पणखा आणि 
राक्षस । वेगें जाती पंचवटीस । म्हणती धरूनि रामसौमित्रांस । जितचि न्यावे खरापाशीं ।॥।२८। एक 
म्हणती येर्थेचि मारून । आम्ही करू मांसभक्षण । आधीं करवावें रक्तपान । शूर्पणखेसी साक्षेपें ॥२९॥ 
जैसी मृगेंद्राची निंदा देख । मागें करिती जंबुक । अळिका म्हणे खगनायक । धरून आणूं क्षणार्धे ॥१३०॥ 
तृणपुतळे* मिळोनि बहुत । वडवानळासी धरूं म्हणत । कीं हृदयीं भाविती खद्योत” । आसडून आदित्य 
पाडूं खालीं ॥३१॥ शलभ" म्हणती मिळोनी । कल्पांतविजू घालूं वदनी । तैसे राक्षस आले धांबोनी । 
पंचबटीस तेधवां ॥३२॥ रघुपतीस जाणवी लक्ष्मण । राक्षस आले चौदाजण । ऐसें ऐकतां रविकुलभूषण'” । 
वाहात गुण धनुष्यातें ॥३३॥ पर्वतदरीमधून । अकस्मात निघे पंचानन । तैसा कौशिकमखरक्षण*' । गुंफेबाहेर 
पातला ।॥।३४॥ राम नरवीरपंचानन । चतुर्दश गज लक्षिले दुरुन । कीं शार्दूळे लक्षिले हरिण । रघुनंदन पाहे तैसा 
॥३५॥ तों हांक देती निशाचर । भोंबते तळपती भयंकर । दारुण शस्त्रें अनिवार । सोडिते जाहले तेधवां ॥। ३६॥ 
जैसे मूर्खाचे वाग्जाळ'' बहुत । एकेचि शब्दे वारी पंडित । तैशीं अरिशस्त्रे' वारोनि समस्त । केलें अद्भत श्रीरामें 
॥३७॥ ओढी ओढोनि आकर्ण । सोडिला सूर्यमुख बाण । चौदाजणांचीं शिरें छेदून । उर्वीवरी पाडिलीं ।।३८॥ 


१. रक्ताचा २. युद्धकुशल ३. मित्र ४. चार दातांचे ५. हत्तीच्या खांद्यावर ६. मदन ७. गवताचे पुतळे ८. काजवे ९. टोळ 
१०. सूर्यवंशभूषण श्रीराम ११. विश्वामित्राच्या यज्ञाचे रक्षण करणारा - श्रीराम १२. बडबड १३. शत्रूंची शस्त्रे 


1983 Shriramvijay_Section_5_2_Front 


१३२ ॥ श्रीरामविजय ॥। 
१.८5 SRS sat coach dN SO SH 


मृगे्रे विदारिजे वारण । तैसे पाडिले चौदाजण । कीं अरुणानुजें' दारुण । भुजंग जैसे तोडिले ॥३९॥ राम 
राक्षसांतक प्रळयाग्न । यासी चतुर्दश असुरांचे अवदान' । शूर्पणखेनें समर्पिलें आणून । माघारी परतोनि 
पळतसे ॥१४०॥ सौमित्रें काढिला एक शर । शार्पणखेचें छेदावया शिर । तंव ती म्हणे हा दावेदार । 
अद्यापिही सोडीना ॥४१॥। श्रीराम म्हणे सुमित्रासुता । इसी न वधावें तुवां आतां । हे सांगोनि राक्षसां 
समस्तां । आणील येथें बधावया ॥४२॥ असो निर्नासिका शंख करीत । खरदूषणा येवोनि सांगत । राक्षस 
मारिले समस्त । तुम्हीं त्वरित चलावें ॥४३॥ ऐसें शूर्पणखा सांगोनि सरे । तों रणतूर्ये वाजती गजरें । भार 
निघाला बहु त्वरें । पवनवेगेंकरोनियां ॥४४। खर तो केवळ खरमुख । दूषणाचें पांढरें नाक । शुभ्रकुष्ठ 
निःशंक । दूषण नाम त्याकरितां ॥४५॥ त्रिशिराचीं शिरें तीन । तीं व्हावया काय कारण । त्याचे मातेनें 
वाणें विस्तारून । तिन्ही एकास दिधलीं ॥४६॥ त्याजकरितां तीन शिरें । त्रिशिरास जाहलीं निधरिं । असो 
भार धांवती गजरें । पंचबटीयेसमीप ॥।४७॥ दूषणाचे पुत्र तिघेजण । कपाली प्रमाथी स्थूललोचन । वाटेसी 
जाहले अपशकुन । विघ्नसूचक तेधवां ॥४८॥ सुटला अद्भुत प्रभंजन । सर्वाचे धुळीनें भरले नयन । 
रथध्वज पडला उन्मळून । अपशकुन तोचि पैं ॥४९॥ रामें भार देखिला दूरी । गगन गर्जे रणतुरीं । नाद 
भरला दिशांतरीं । कांपे धरित्री थरथरां ॥१५०॥ सौमित्रीसी म्हणे रघुनंदन । तूं आतां सीतेसी करीं 
जतन । आज युद्ध करोनि निर्वाण । वधीन दारुण राक्षसां ॥५१॥ तरी या पर्वतमस्तकीं जाण । उभा राहे 
सीतेसहित एक क्षण । आज्ञा वंदोनि लक्ष्मण । चढे घेवोन जानकीतें ॥५२॥ पर्वतशिखरीं जनकनंदिनी । 
जैसी मूळपीठीं आदिभवानी । जवळी परशुराम कर जोडुनी । सौमित्र ते क्षणीं तेवीं दिसे ॥५३॥ असो 
येरीकडे रघुनंदन । धनुष्यासी चढवोनि गुण । कानाडी' ओढितां आकर्ण । झणत्कारिती किंकिणी ॥५४॥ 
तों येरीकडे राक्षस । सिंहनाद करिती कर्कश । भोंवता वेढिला अयोध्याधीश । पुराणपुरुष जगदात्मा 
॥५५॥ राक्षसभारांत कडकडाट । वाद्यांचा होत दणदणाट । तेणें मंगळजननीचें* पोट । उलों* पाहे" ते 
काळीं ॥५६॥ अपार उठावले दैत्य भार । रणकर्कश भयंकर । जैसा वृषभांनीं* कोंडिला मृगेंद्र* । कीं 
द्विजेंद्र उरगांनीं' ॥५७॥ कीं देखोनि दीपिकेचा रंग । झेपावती बहुत पतंग । कीं वासुकी महाभुजंग । 
मूषकीं जैसा वेष्टिला ॥५८॥ श्रीराम रणरंगधीर । कैसा लक्षीत शत्रुभार । कलशोद्धवें'” लक्षिला सागर । 
सूर्ये अंधकार जैसा कीं ॥५९॥ कीं व्याघ्रे लक्षिले अजांचे कळप । कीं कुठारपाणि विलोकी पादप । कीं 
सुपर्णे लक्षिले सर्प । अयोध्याधिप तेवीं पाहे ॥१६०॥ तों असुरी ओढोनि ओढी । सोडिल्या बाणांच्या 
कोडी । कीं बैसलीसे सातवाकडी । सायकांची ते वेळीं ॥६१॥ सिंहनाद करिती वेळोवेळां । लोटला 
वाहिनीचा मेळा । जैसा सागर खळबळिला । प्रलयीं लोटला भूमीवरी ॥६२॥ जैशा जलदकललोळी''। 
चपळा झळकती नभमंडळीं । तैशा तळपती ते वेळीं । असिलता'* सतेज ॥६३॥ शस्त्रास्त्रांचे संभार । 
रघुपतीबरी होती अपार । राक्षस म्हणती कैंचा रघुवीर । खंडविखंड जाहला पैं ॥६४। एक म्हणती 
रक्तपान । शूर्पणखा करील कोठून । तिच्या तोंडीं मृत्तिका पूर्ण । पडली ऐसें वाटतसे ॥६५॥ इतुका होत 
शस्त्रमार । परी रणरंगधीर" रघुवीर । ठाण न चळेचि निर्धार । ऐका चतुर हो दृष्टांत ॥६६॥ हाणतां 
कुठारप्रहार* । बैसका न सांडी तरुवर । कीं पर्जन्य वर्षतां अपार । अचळ न चळे सर्वथा ॥६७॥ 


ड्‌; गरुडाने २. आहुती ३. आकर्ण ४. पृथ्वीचे पोट ५. फुटू पाहे ६. बैलांनी ७. सिंह ८. गरुड ९. सापांनी १०. अगस्तीने 
११. मेघांच्या मध्ये १२. तलवारी १३. युद्ध कुशल १४. कुऱ्हाडीचा आघात 


1983 Shriramvijay_Section_5_2_Back 


अध्याय चौदावा १३३ 


कीं निंदक निंदिता अपार । न चळे साधूचे अंतर । कीं प्रल्हादासी लावितां विखारः । परी साचार 
डळमळेना ॥६८॥ जयासी लाधलें अंतरसुख । मग तो न मानी प्रपंचदुःख । अयोध्याप्रभु तैसा देख । ठाण 
सुरेख चळेना ॥६९॥ असो यापरी जानकीरंग । ठाण मांडीत अभंग । बाण सोडीत सवेग । जैसे उरग पक्षांचे 
॥१७०॥ आवेशें धांवती बाण । जैसे सफळ तरुवर देखोन । विहंगमांचे पाळे' उडोन । अकस्मात वेगें येती 
॥७१॥ जैसा कृषीवल एकसरें । कणसें छेदीत अपारे । तैशी राक्षसांची शिरें । अपार तेथें पाडिलीं ॥७२॥ 
वरी कोणी करितां हस्त । ते भुजा तोडी शस्त्रासहित । लक्षानुलक्ष शर सुटत । चापापासून ते वेळीं ॥७३॥ 
श्रीरामाचा तूणीर । अक्षय भरलासे साचार । कुंडामाजी वैश्वानर । प्रदीप्त जैसा झांकिला ॥७४॥। कीं 
वासुकीचे मुखीं हाळाहळ । कीं सरितापतीमाजी? वडवानळ* । कीं मेघीं विद्युता तेजाळ । तूणीरांत शर 
त्यापरी ॥७५॥ कपटी राक्षस चबदाजण । रामावरी आले सरसावून । अग्नीस विझवावया रंभानंदन* । 
आवेशेकरून लोटला ॥७६॥ कीं वारणविदारणापुढें* । मार्जार दावूं आलें पवाडे । कीं बृहस्पतीपुढें मूढें । 
बाद करूं धाविन्नलीं ॥७७॥ कीं रासभांनीं ब्रीदें बांधोन । गंधर्वसभेसी मांडिलें गायन । तैसे राक्षस 
चौदाजण । रामावरी लोटले ॥७८॥ क्षण न लागतां रणरंगधीरें* । छेदिलीं चवदाजणांचीं शिरें । जैशी कां 
तीक्ष्ण शस्त्रे । अरविंदें वीर छेदिती ॥७९॥ ऐसें देखतां वीर दूषण । पुढें धांविन्नला वर्षत बाण । जैसा कां 
वर्षत घन । युद्धीं निपुण राक्षस ॥१८०॥ दूषणाचें बाणजाळ थोर । रामें निवारिलें साचार । जैसा उगवतां 
दिनकर । उडुगणें सर्व लोपती ॥८१॥ कीं अनुताप होतां अपार । होय पापाचा संहार । कीं वेदांतज्ञाने 
संसार-। दुःख जैसें वितुळे पैं ॥८२॥ तैसे दूषणाचे शर तोडून । अश्वांसहित मोडिला स्यंदन । मग राक्षस 
गदा घेऊन । चरणचालीं धांविन्नला ॥८३।। मग तो रावणदर्पहरण । वेगें सोडी अर्धचंद्रबाण । गदा हातींची 
छेदून । एकीकडे पाडिली ॥८४। मग परिघ वीरभद्रदत्त- । घेऊन दूषण धांवत । देव जाहले चिंताक्रांत । 
म्हणती अनर्थ मांडला ।।८५।। या परिघाचें निवारण । केवीं करील रघुनंदन । श्रीरामें काढिला दिव्य बाण । 
वायूचे खंडण करणार जो ॥८६॥ परिघासहित हात तेर्थे । छेदून पाडिला रघुनाथें । सवच एक बाण 
सीताकांतें । चंडांशमुख' काढिला ॥८७॥। दूषणाचा कंठ लक्षून । विषकंठवंद्ये सोडिला बाण । शिर 
उडविलें न लगतां क्षण । पडिला दूषण ते काळीं ॥८८॥ मग दूषणाचे तिघे सुत । तिहीं रण माजविलें बहुत । 
पितयाचा सूड घेऊं यथार्थ । ऐसा पुरुषार्थ धरियेला ॥८९॥ तिघेही करिती संधान । राम नरवीरपंचानन । 
बाणीं खिळिले तिघेजण । परी ते आंगवण'° न सांडिती ॥१९०॥ बिळीं प्रवेशतां विखार । अर्धे दिसती 
बाहेर । तैसे राक्षसांअंगीं शर । श्रीरामाचे खडतरले ॥९१॥ कीं पिच्छे पसरिती नीळकंठ । कीं फणसफळावरी 
कांटे दाट । तैसे बाण रुतले सघट । प्रताप उद्भट रामाचा ॥९२॥ असो तिघांची शिरें रघुनाथें । उडवोनि 
धाडिलीं निराळपंथे । मग त्रिशिरा आवेशे बहुतें । रामावरी लोटला ॥९३॥ रथारूढ निशाचर । सोडी बहुत 
बाणांचा पूर । ते रघुवीर तोडी जैसा समीर । जलदजाळ विभांडी ।।९४।। रघुपतीचे बाण तीक्ष्ण । त्रिशिराचा 
छेदिला स्यंदन । मग कुमारदत्त'* शक्ति घेऊन । पिशिताशन'* धांविन्नला ॥९५॥। निजबळें शक्ति झोंकिली । 
परी ते रामासी वश्य जाहली । चरणांजवळ जावोनि पडली । दासी तुमची म्हणोनियां ॥९६॥ 


ऑर्किरशाशिश्शि््ण्ण्शश000000000000000णर्पक्ण्शण्ण्ऐएशणणणणणणण्" ण"ण"ण"णणणणणणणणपणपपण्ण्ण्ण्शशणण 
१. विष २. समुदाय ३. समुद्रात ४. अग्नी ५. कापूर ६. सिंहापुढे ७. रणामध्ये धैर्यवंताने ८. वीरभद्राने दिलेला 
९, सूर्यासारखे अग्र असलेला १०. धैर्य ११. श्रीकार्तिकेयाने दिलेली १२. राक्षस 


१३४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


रंभापर्णबत' बाणाचें मुख । लक्षोनि सोडी तो अयोध्यानायक । त्या बाणतेजें सकळिक । ब्रह्मकटाह' 
उजळिलें ॥९७॥ त्रिशिराचीं तिन्हीं शिरें । तत्काळ छेदिलीं रघुवीरें । ऐसें देखोनियां खरें । धांबला त्वरे 
रथारूढ ॥९८॥ असंख्य बाण ते अवसरीं । खरें सोडिले रामावरी। श्रीराम एकला रणचक्रीं । रजनीचरी 
वेढिला ॥९९॥ चहूकडोनि बाण । रामावरी येती दारुण । परी तितुक्यांचें संधान । रघुनंदन छेदीतसे 
॥२००॥ जैसें योगेश्वरे मायाजाळ । कीं सहस्रकिरणें' तममंडळ* । कीं अरुणानुजें* सर्पकुळ । विदारून 
सांडिजे जैसें ॥१॥ कीं शुष्कवना हुताशन* । भस्म करी न लागतां क्षण । कीं जलदजाल प्रभंजन । विदारून 
सांडी जेवीं ॥२॥ खर बाण सोडीत रणरंगीं । अगस्त्यदत्त कवच रामाचे आंगीं । त्याचें बिरडें छेदोनि 
वेगीं । खालीं पाडिलें राक्षसे ॥३॥ ऐसें विपरीत देखिलें । विमानीं देव गजबजिले । समस्तही चिंतूं लागले । 
रघुवीरासी कल्याण ॥४॥ मग खरें मांडिले निर्वाण । शक्तिवरद* चाऱ्ही बाण । सहस्राक्षही निवारण । 
करू न शके जयांचे ॥५॥ प्रळयींच्या चार सौदामिनी । तैसे बाण सुटले ते क्षणीं । परी नवल जाहलें नयनीं । 
भूचर खेचर पाहती ॥६॥। चाऱ्ही बाण तये वेळे । रघुपतीच्या भातां रिघाले । ब्रहम्याचे मुखीं प्रवेशले । 
चाऱ्ही वेद जैसे कां ॥७॥ कीं चाऱ्ही नद्या समुद्रांत । येऊन मिळती अकस्मात । कीं आनंदवनींच्या 
कमळांत । भ्रमर चाऱ्ही बैसले ॥८। असो देव करिती जयजयकार । पुढें असिलता घेऊन खर । 
सुरकैवारियावरी” असुर । चपळेऐसा धांविन्नला ॥९॥। मग चंडीशकोदंडभंजन* । प्रचंड दोर्दडेंकरून । 
सोडिला बसिष्ठदत्त बाण । अनिवार अखंड जो ॥२१०॥ तेणें खराचें शिर छेदोन । तत्काळ परतला 
दिव्य बाण । श्रीरामतूणीरामाजी येऊन । आपुले आपण प्रवेशला ॥११॥ विजयी जाहला रघुनंदन । 
पुष्पे वर्षती देवगण । विषकंठहदय'' मखपालन'* । निजभावेंसी पूजिला ॥१२॥ चौदासहस्र राक्षस 
अदभुत । त्यांत उरला नाहीं एक जीवंत । रणीं एकला रघुनाथ । सीता सौमित्री पाहती ॥१३॥ 
महाप्रलयीं सर्व निरसून । एक परब्रह्म उरे निर्वाण । तैसा दशकंठदर्पहरण । एकला रणीं विराजे ॥१४॥ 
कीं सर्व निरसोन कर्मजाळ । निवृत्तितटीं संत निश्चळ । तैसा राम तमालनीळ । एकला रणीं विराजे 
॥१५॥ कीं गिळोन सर्व नक्षत्रांसी । एकला मित्र निरश्राकाशीं । त्यापरी सीतामनचकोरशशी'* । एकला 
रणीं विराजे ॥१६॥ बहुत कार्डे जाळोनि अग्न । एकला उरे देदीप्यमान । त्याचपरी कौसल्यानंदन । 
एकला रणीं विराजे ॥१७॥ शब्दध्वनि निरसुनी । एकलाचि अर्थ बैसे मनीं । कीं जडत्व सांडोनी 
धरणी? । क्षमारूप उरे जेवीं ॥१८॥ कीं शीतळत्व सांडोनि जळ । जीवनत्व उरे निर्मळ । दाहकत्व'” 
सांडोनि तेज समूळ । प्रकाशरूपें उरे जैसें ॥१९॥ कीं समीरें'“ सांडोनि चंचळपण । एक पवनत्व उरे 
पूर्ण । कीं शून्यत्व सांडोनि गगन । व्यापकत्व उरे जैसें ॥२२०॥ कीं शब्दजाल निरसोनि समस्त । वेद 
स्वरूपीं होय समाधिस्थ । तैसा असुर संहारोनि रघुनाथ । उभा निःशब्द उगाचि ॥२१॥ काम क्रोध 
आणि मत्सर । हेचि त्रिशिरा दूषण खर । रणीं संहारोनि समग्र । निजभक्त सुखी राखिले ॥२२॥ दुर्वासना 
हेचि शूर्पणखा । विरक्तिशस्त्रे घेवोनि देखा । बोधलक्ष्मण रामसखा । निर्नासिका केली तेणें ॥२३॥ आशा 
मनशा कल्पना । भ्रांति भुली इच्छा तृष्णा । त्या देखोनि बोधलक्ष्मणा । पळत्या जाहल्या राक्षसी ॥२४।॥ 


१. केळीच्या पानासारखे पसरट २. आसमंत ३. सूर्याने ४. अंधार ५. गरुडाने ६. अग्नी ७. शक्तीने दिलेले ८. देवतांच्या 
रक्षकाबर ९. शिवधनुष्य मोडणारा श्रीराम १०. शिवाच्या हृदयात बसणारा राम ११. विश्वामित्राचा यज्ञ राखणारा श्रीराम 
१२. सीतेचे मनातील शशी म्हणजे श्रीराम १३. पृथ्वी १४. उष्णता १५. वायूने 


अध्याय चौदावा १३५ 


झाडलिया जैसा केर । शुद्ध दिसे जेवीं मंदिर । तैसें दंडकारण्य गोदातीर । असुररहितें' जाहलें! ॥२५॥ स्थूळ 
लिंग आणि कारण । निरसोनि उरे शुद्ध ज्ञान । तैसे जनस्थानीं ब्राह्मण । सुखें नांदो लागले ॥२६॥ ब्राह्मण 
मारितील म्हणोनी । शूर्पणखा घेऊन राक्षसिणी । भेणें पळाली तेथूनी । लंकेस जाऊन शंख करी ॥२७॥ 
सेवक सांगती दशमुखा । निर्नासिकी जाहली शूर्पणखा । शंख करी तेणें लंका । दुमदुमली समग्र ॥२८॥ 
मग तीस पाचारोन रावण । एकांती पुसे वर्तमान । ती म्हणे राम लक्ष्मण । जनस्थानीं आले रे ॥२९॥ 
लक्ष्मणें गौरविले मजलागुनी । तुझी भगिनी म्हणोनि । त्रिशिरा खर दूषण समरांगणीं । सहपरिवारें बधियेले 
॥२३०॥ शंबरीस वधोन सवेग । सौमित्रे नेलें काळखडूग । चालों लागले सन्मार्ग । याग जप तप आणि 
बरतें ॥३९॥। गोदातीर जनस्थान । तेथें सुखें नांदती ब्राह्मण । अखंड करिती वेदाध्ययन । निःशंक पूर्ण सर्वदा 
॥३२।। आतां तुझी लंका घेऊन । हेही ब्राह्मणासी देईल दान । जळो तुझी आंगवण । कासया वदन 
दाविसी ॥३३॥ तुझ्या उरावरी धनुष्य पडिले । तें क्षणमात्र रामें भंगिलें । तेव्हांच तुझें बदन काळें जाहलें । 
सकळ रायांदेखतां ॥३४।। सीतेसारिखी नोवरी । नाहीं ब्रह्मांडमंडपामाझारी' । ते हातींची दवडोनि 
निर्धारी । पळोन येथें आलासी ॥३५॥ तरीच तुझा पुरुषार्थ जनीं । जरी सीता आणिसी हिरोनी । तिचें 
सौंदर्यरूप पाहोनी । वनचरेंही भूलती ॥३६॥ ऐसी शूर्पणखा अनुबादली । मग ते रावणें संबोखिली । तेव्हां 
वनामाजी ते वेळीं । युक्ति सुचविता पैं जाहला ॥।३७॥। म्हणे मृगवेष धरूनि निर्मळ । पाठवूं मारीच 
मातुळ । मृग वधावया तत्काळ । काकुत्स्थ जाईल वनातें ॥३८।। मग आणूं जानकीदिव्यरत्न । ऐसें विचारी 
द्विपंचवदन? । असो इकडे जानकी लक्ष्मण । पर्वताखालीं उतरलीं ॥३९॥ सदूगद होवोनि जनकनंदिनी । 
मिठी घाली रामचरणीं । म्हणें धन्य लीला दाविली नयनीं । अतर्क्य करणी वेदशास्त्रां ॥२४०॥ जाहले 
उदंड अवतार । परी कोणाचे नाहीं परतले शर । तों ऋषि धांवले समग्र । श्रीरामचंद्र वेष्टिला ॥४१॥। म्हणती 
कौसल्यागर्भरत्ना* । जलदगात्रा* शतपत्रनयना* । ताटिकांतका मखपाळणा । भवमोचना* भवहृदया* 
॥४२॥ जयजयकार करिती ऋषीश्वर । पूर्णब्रह्मानंद रघुवीर । अभंग विजयी श्रीधर । शरयूतीरविहारी जो 
॥४३॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत पंडित चतुर । 
चतुर्दशाध्याय गोड हा ॥२४४॥ श्रीरामचंद्ार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २४४॥ 


॥ अध्याय चौदावा समाप्त॥ 


2 11 0 0 याय NSIS SH PSN © REE 
१. राक्षस जेथे नाहीत असे २. विश्वामध्ये ३. रावण ४. रामा ५. मेघासमान शरीर असणाऱ्या ६. कमलनेत्रा श्रीरामा 
७. संसारातून सोडविणाऱ्या ८. श्रीशंकराला प्रिय 


॥ अध्याय पंधरावा ॥ 
कांचनमृग-मोह, रावणाकडून सीताहरण 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। भवाब्धि भरला परम तुंबळ । द्वैतभवाचें तटाकः सबळ । 
कुबुद्धीचे कल्लोळ । मोहजाळ असंभाव्य ॥१॥ मद मत्सर थोर आवर्तः । कामक्रोधादि मासे अद्भुत । 
आशा तृष्णा भ्रांति तेथ । मगरी थोर तळपती ॥२॥ लोभ द्वेष नक्र थोर । ममतेच्या लाटा अति दुस्तर । 
दंभ आणि अहंकार । विरोळे* हे तळपती ॥३॥ अविवेक किरडवें* तत्त्वतां । अविद्या भ्रांति जळदेवता । 
पीडिती त्रिभुवनींच्या जीवां समस्तां । इच्छा ममता कल्पना ॥४। ऐसा अगाध भवनिधि थोर । तेथें 
रामकथाजहाज सुंदर । शिल्पकार वाल्मीकि ऋषीश्वर । तारू तेणें निर्मिले ॥५॥ नाना चरित्रे सुंदर । याचि 
फळ्या दृढ थोर । विवेकें जोडूनि समग्र । अभेदत्व साधिलें ॥६॥ साहित्य लोह तगटबंद । आनंदपद खिळे 
विविध । दृष्टांतदोरे प्रसिद्ध । ठायीं ठायीं आंबळिले ॥७॥ अर्थरस तेल निखिळ । तेणें सांधे बुजिले सकळ। 
रामप्रतापस्तंभ विशाळ । कीर्तिशीड फडकतसे ॥८॥ सप्त कांडें सप्त खण । लोटीत भावप्रभंजन । 
निजबोध कर्णधार पूर्ण । सकळ सुजाण देखणा ॥९॥ ज्ञान वैराग्य भक्ती । हेचि आवळे आवलिती । या 
जहाजावरी तेचि बैसती। अद्भुत ग्रंथी पुण्य ज्यांचे ॥१०॥। रामनामघोष थोर । हेचि यंत्रांचे भडिमार । नादें 
जलचरे समग्र । भयभीत पळताती ॥११॥ ऐसें भवसागरी तारू थोर । गुरुकृपेचें केणें अपार । भरूनि मोक्ष 
द्वीपांतर । लागवेगें पाविजे ॥१२॥ तरी तुम्हीं श्रोते सज्जन । या जहाजावरी बैसोन । भवाब्धि हा 
उल्लंघून । निवृत्तितटा जाइजे ॥१३।। असो चौदावे अध्यायी कथन । वधिलें त्रिशिरा खर दूषण । शूर्पणरखेने 
वर्तमान । दशकंठासी श्रुत केलें ॥१४॥ श्रीरामप्रताप अद्‌भुत । ऐकतां सचिंत लंकानाथ । सदूभक्तांची 
स्तुति ऐकोनि समस्त । दुर्जन जैसे क्षोभती ॥१५॥ पतिव्रतेची ऐकोनि राहाटी । जारिणी होती जेवीं 
कष्टी । कीं मृगेद्रगर्जना ऐकतां पोटीं । वारण जैसे दचकती ॥१६॥ कीं विष्णुमहिमा ऐकतां अद्‌भुत । 
क्रोधावती जैसे दैत्य । असो ते वेळे मयजाकांत । मारीचगृहीं प्रवेशला ॥१७॥ मारीचानें सन्मान देउनी । 
राबणातें बैसविलें आसनीं । याउपरी मधुरवचनीं । दशकंठ बोलता जाहला ॥१८॥। म्हणे पंचवटीस आला 
रघुनंदन । मारिले त्रिशिरा खर दूषण । शूर्पणखा विटंबून। शंबरीही मारिला॥१९॥ शत्रु नाग“ कृशान*। 
हे म्हणों नयेती लहान। क्षणमात्रे हरितील प्राण। यास्तव सावधान असावें॥२०॥ यालागीं मातुळा 
परियेस । तुवां धरावा मृगवेष । पंचवटीस जाऊन राघवास । भुलवोनियां नेइंजे ॥२१॥। राघव नेइंजें दूर 
वर्नी । मग पद्माक्षी! आणीन काढूनी । हें कार्य साधिल्या तुजलागोनी । गौरवीन बहुसाल ॥२२॥ जैसें 
मूढाचें वाग्जाळ । पंडित छेदी तत्काळ । तैसी वचनें रसाळ । बोले मातुळ रावणाचा ॥२३॥ पूर्वी करितां 
यागरक्षण । सुबाहु टाकिला मारून । त्या बाणवातेंकरून । मी पडलों सागरीं॥२४। वीस कोटी मारिले 
पिशिताशन“ । तो रामप्रताप आठवून । मारीच पडला मूर्च्छां येऊन । करी रावण सावध तया ॥२५॥ 


१. तलाव २. भोवरे ३. पाण्यातील साप ४. खेकडे ५. नाग ६. अग्नी ७. कमळाप्रमाणे डोळे असणारी सीता ८. राक्षस 


अध्याय पंधरावा १३७ 


मारीच म्हणे रावणा । अभिलाषी जो परांगना । तो मुकला आपुलिया प्राणा । सत्य जाण निधरिं ॥२६॥ 
सद्विवेक हृदयीं धरोन । अनुचित कर्मी न घालीं मन । सद्गुरु सांगे तें वचन । अवश्य हृदयीं धरावे ॥२७॥ 
न करावें कोणाचें हेळण । कदा न बोलिजे दुष्ट वचन । पराची वेदना जाणून । परोपकार करावा ॥२८॥ 
सर्वा भूतीं एक भगवंत । हा वेदशास्त्रं श्रेष्ठार्थ । म्हणोनि द्वेष न करावा सत्य । साधिजे परमार्थ अवश्य 
॥२९॥ क्षणिक जाणोनि शरीर । साधावा सारासारविचार । मी भाग्ये ज्ञानें बहु थोर । हा अभिमान न 
धरावा ॥३०॥ काम क्रोध मद मत्सर । हे शत्रु जिंकावे अनिवार । दशमुखा तूं सज्ञान थोर । सखा रघुवीर 
करीं वेगें ॥३१॥। सखा करितां चापपाणी । मग सुखासी नाहीं वाणी । जांबरी शशी आणि तरणी । तोंवरी 
सुखें नांदसी ॥३२॥ राम केवळ परम पुरुष । आदि नारायण सर्वेश । तुझे उरावरी पडलें धनुष्य । 
सीतास्वयंवरीं आठवीं कां ॥३३॥ तुझे चालिले जेव्हां प्राण । मग उठिला रामपंचानन' । चंडीशकोदंड ' 
भंगोन । जीवदान तुज दिधले ।॥३४॥। तैं तुज रामे वांचविलें । त्याचें काय हेंचि फळ जाहलें । जेणें उपकार 
बहुत केले । त्यासी मारिसी शस्त्र घेउनी ॥३५॥ जेणें पाजिला सुधारस? । त्यासीच पाजिलें महाविष । जेणें 
रणींहून सोडविले निःशेष । त्याचिया गृहासी अग्नि लाविसी ॥३६॥ जन्मूनि जेणें केलें पाळण । 
आपत्काळीं रक्षिलें पूर्ण । तो निद्रिस्थ असतां पाषाण । कैसा वैरी घालावा ॥३७॥ नौका बुडतां कांसे 
लावित । कीं जळत्या गृहींहूनि काढित । कीं शिर छेदितां सोडवित । तो पितयातुल्य वेद म्हणे ॥३८॥ 
यालागीं दशकंठा तूं सुबुद्ध । रामाशीं न करावा विरोध । राम केवळ ब्रह्मानंद । आनंदकंद जगद्गुरु ।।३९॥ 
तुझा स्वामी जो शंकर । तोही रामभजनीं सादर । ते रामभार्या” तूं पामर । हिरोनि आणूं इच्छितोसी ॥४०॥ 
ऐसीं मातुळाचीं वचनें । सुधारसाहूनि गोड गहनें । कीं विवेकवैरागरींचीं रत्नें। रावणाहातीं दीधलीं ॥४१॥ 
परम मतिमंद कुलाळ देख । परीक्षा नेणेचि महामूर्ख । रोगिष्ठापुढें अन्ने सुरेख । व्यर्थ जैसीं वाढिलीं ॥४२॥ 
अवदान समर्पिले भस्मांत । कीं उकरडां ओतिलें अमृत । कीं जो मद्यपानी उन्मत्त । त्यास परमार्थ कायसा 
॥४३॥ असो परम क्रोधायमान । रावण बोले तेव्हां तीक्ष्ण । जैसें साधूचे छळण । निंदक करी साक्षेपें ॥४४॥ 
माझिया प्रतापापुढें । राम मनुष्य काय बापुडे । केलीं चूर्ण देवांची हाडें । तुजदेखतां समरांगणीं ॥४५॥ त्याचा 
प्रताप तूं बानिसी" । तरी तुज वधीन निश्चयेंसीं । म्हणोनि हस्त घातला शस्त्रासी । मारीच मानसीं वीटला 
॥४६॥ म्हणे अधम तूं परम दुर्जन । होई माघारा न बोलें वचन । मी आतां मृगवेष धरून । जातों शरण राघवेंद्र 
॥४७॥ रामबाणें होतां मरण । मी अक्षयसुख भोगीन । तुझे हातेंकरून । अधःपतन पतिता ॥४८।। आतां 
पंचवटीस चला लौकरी । मग दोघे बैसोनि रथावरी । वायुवेगें ते अवसरीं । जनस्थानासी पातले ॥४९॥ वनीं 
गुप्त उभा रावण । मारीच निघे मृगवेष धरून । अंतरीं करीत रामस्मरण । म्हणे धन्य धन्य आजि मी ॥५०॥ 
आला चमकत पंचवटी । श्रीरामरूप न्याहाळी दृष्टी । हृदयीं जाहला परम संतुष्टी । अंतरी कष्टी नव्हेचि ॥५१॥ 
जैसें सुवर्णतगट सुरंग । तैसे मृगाचें दिसे अंग । ऐसें देखतां सीतारंग*। हात घाली धनुष्या ॥५२॥ मृग क्षणक्षणां 
परतोन । पाहे राघवाकडे विलोकून । तों ते पद्माक्षी* बोले वचन । पद्मजातजनकाप्रति'॥५३॥ म्हणे ऐसा मृग 
आजिपर्यंत । आम्हीं देखिला नाहीं यथार्थ । याचे त्वचेची" कंचुकी" सत्य । उत्तम होईल केलिया ॥५४॥ 
९. चामड्याची १०. चोळी 


१३८ ॥ श्रीरामविजय ।। 
ऑर्शर्शर्शर्शरशिशाधर्धाशिशिशिशारशिशिशिशिणिणाप्णणााा---......__________ 


अयोध्येसी प्रवेश करितां । ते कंचुकी लेईन प्राणनाथा । षण्मास उरले आतां । मनुसंवत्सरांमाजी' पैं 
॥५५॥ सीतेची इच्छासरिता साचार । कर्मजळाचा तुंबळ पूर । दुःखसमुद्राप्रती साचार । भेटावया जाऊं 
पाहे ॥५६॥ जाणूनि जानकीचें मानस । आणि पुढील होणार भविष्य । सत्वर चालिला अयोध्याधीश । 
धनुष्यासी बाण लावूनियां ॥५७॥। म्हणे सौमित्रे सावधान । रक्षी जानकी चिद्रत्न । परम कपटी 
पिशिताशन । नसतींच विघ्ने करितील ।॥।५८।।असो गुंफेत सीता चिद्रत्न । द्वारीं रक्षपाळ लक्ष्मण । जैसा 
महाभुजंग' अनुदिन । निधानकुंभ रक्षीतसे ॥५९॥ पार्वतीजवळ जैसा कुमार' । कीं इंदिरेपाशीं खगेश्वर* । 
तैसा तो भूधरावतार* । रक्षी द्वार गुंफेचें ॥६०॥ इकडे मृगाचे पाठीं लागे । राघव जात वातवेगें । 
गौतमीतीराच्या पूर्वमार्गे । केलें मृगे पलायन ॥६१॥ मनाहून वेग अत्यंत । मनमोहन त्वरें जात । 
ध्वजवज्जरेखांकित । पदे उमटत धरेवरी ॥६२॥ पद्ोदूभव^ आणि भोगींद्र* । नीलग्रीव आणि वज्रधर! । 
चरणरज इच्छिती निरंतर । दुर्लभ साचार तयांसी ॥६३॥ असो मृगाचें वर्म लक्षून । रामें सोडिला दिव्य 
बाण । भूमीवरी पडिला हरिण । अचूक संधान रघुपतीचें ॥६४।। सादर पाहे रघुवीर । तों पडले राक्षसाचें 
शरीर । श्रीरामबाणें निशाचर । पावला परत्र निधरें ॥६५॥ आश्चर्य करी अयोध्याधीश । म्हणे परम 
कपटी राक्षस । असो अश्वत्थाखालीं पुराणपुरुषः । श्रमोनियां बैसला ।।६६।। इकडे काय जाहलें 
वर्तमान । वनीं गुप्त उभा रावण । गुंफाद्वारीं लक्ष्मण । बैसला रक्षणा अव्यग्रः? ॥६७॥ शांतीजवळी 
परमार्थ । कीं तपासी रक्षी शुचित्व । तैसा द्वारी सुमित्रासुत । मग लंकानाथ काय करी ॥६८॥ 
श्रीरामासारखा शब्दध्वनी । राक्षसे उठविला काननीं । सौमित्रे धांव धांव म्हणोनी । सीता कर्णी आइकत 
॥६९॥ सौमित्रे धांवे लौकरी । वनीं वेष्टिलें रजनीचरी । संकट पडलें मजवरी । तूं कैवारी पाठीराखा 
॥७०॥ रणभूमीस बंधूविण । उडी घालील सांग कवण । राक्षसीं घेतला माझा प्राण । मग येऊन काय 
पाहसी ॥७१॥ ऐसें ऐकतां जनकनंदिनी । परम घाबरली अंतःकरणी । म्हणें श्रीराम माझा पडिला वनीं । 
करुणावाणी बाहती तुम्हां ॥७२॥ रणीं बंधु संकटी मित्र । वृद्धापकाळीं ओळखिजे कलत्र । विषमकाळीं 
सत्पुत्र । सांभाळिती पितयातें ॥७३॥ कीं शस्त्रमार होतां अत्यंत । करींचें बोडण** पुढें होत । कीं 
संसारतापें संतप्त । साधु निववीत निजबोधें ॥७४॥ मग बोले तो लक्ष्मण । जानकी हें कापट्यवचन । 
संकटीं पडेल रघुनंदन । हें कल्पांतीं घडेना ॥७५॥ तो देवाधिदेव रघूत्तम । चराचरबीज** सुफलांकित** द्रुम । 
त्यासी संकट पडेल दुर्गम'* । हें कल्पांतींही घडेना ॥७६॥। जरी तमें झांकेल चंडांश । किंवा शीतज्वर* 
बाधेल अग्नीस । जगद्भक्षका काळास । भूतबाधा जरी होय ॥७७॥ ऊर्णनाभीचे तंतूनें सहज । जरी 
बांधिजेल महागज । तरी संकटी पडेल रघुराज । जनकतनये जाण पां ॥७८॥ ऐसें बोलतां लक्ष्मण । सीता 
जाहली क्रोधायमान । तीक्ष्ण शब्दशस्त्रेंकरून'*। लक्ष्मणासी ताडिलें ॥७९॥ म्हणे तुमचें कळलें बंधुपण । 
ओळखिली म्यां मनींची खूण । माझा अभिलाष धरून पूर्ण । काननाप्रती आलासी ॥८०॥ राम राक्षसीं 
वधिजेल वनीं । मग करूं इच्छिसी मातें पत्नी । जैसा मैंद!“ क्षमा धरूनी । सेवा करी साक्षेपें''।।८१॥ सन्मुख 
देखोनि रघुनाथा । म्हणसी जानकी जगन्माता । कीं बनीं राम वधावया तत्त्वतां । तुज कैकयीनें धाडिलें ॥८२॥ 
तूं. दायाद परम दुर्जन । सापत्नबंधु कपटी पूर्ण । जळो तुझें काळें वदन । कळलें ज्ञान वैराग्य कै दायाद परम दुर्जन । सापत्नबंधु कपटी पूर्ण । जळो तुझें काळें बदन । कळलें ज्ञान वैराग्य तुझें ॥८३॥ 
१. चौदा वर्ष पूर्ण होण्यास २. मोठा साप ३. कार्तिकेय ४. गरुड ५. लक्ष्मण ६. ब्रह्मा ७. शेष ८. श्रीशंकर ९. इंद्र 


१०. श्री राम ११. एकाग्र चित्ताने १२. ढाल १३. सृष्टीचा आदिकारण राम १४. उत्तम फळांनी युक्त १५. कठीण 
१६. हिवताप १७. शब्दरूपी शस्त्राने १८. कपटी, लबाड १९. खोट्या नम्रतेने २०. भाऊबंद. 


अध्याय पंधरावा १३९ 


रघुपतीस विपरीत होतां । प्राण हा त्यजीन तत्त्वतां । निर्दय पाहतां तुजपरता । भुवनत्रयीं दिसेना ॥८४॥ 
माझा अभिलाष धरून । रामासी इच्छितोसी मरण । ऐसे जानकीनें वाग्बाण । सौमित्रीवरी सोडिले ।॥।८५।। 
कीं तप्तशस्त्रांचे' घाय पूर्ण । त्याहूनि बोल ते तीक्ष्ण । कीं पर्वताचे कडे जाण । अंगावरी कोसळले ॥८ ६॥ 
वचनें नव्हत तीं निश्चित । कीं दुःखवलीं' फळें यथार्थ । परम दुःखी सुमित्रासुत । प्रत्युत्तर देतसे ॥॥८७॥ 
म्हणे माते जनकनंदिनी । मी निष्पाप बोलिलों वाणी । कीं विजयी सदा चापपाणी । दुःख वनीं त्यासी 
कैर्चे ॥८८॥ पृथ्वी आप तेज वायु आकाश । तुज मज साक्ष चंडांश। मी बोलिली निर्दोष । जैसें कां यश 
सोज्वळ ।॥८९॥ मी बाळक तूं जननी । हाचि भावार्थ माझे मनीं । तुज फळेल करणी । पडसी बंधनीं 
षण्मास ॥९०॥ पुन्हां भेटे जों रघुनाथ । तों भोगिसी महा अनर्थ । ऐसें बोलोनि सुमित्रासुत । चालिला 
त्वरित बनासी ॥९१॥ मग तो उमिंलाप्राणनाथः। जनकाचा कनिष्ठ जामात । गुफेद्वारीं रेखा ओढीत । 
धनुष्यकोटीने' तेधवां ॥९२॥ म्हणे तूं या रेखेबाहेर जासी । तरी परम अनर्थ पावसी । जो रघुवीर 
अयोध्यावासी । त्याचीच शपथ तुज असे ॥९३॥ मग शोधीत घोर अरण्य । सौमित्रि जातां करी रुदन । 
म्हणें होतांचि रामदर्शन । प्राण त्यागीन निधरिं ॥९४॥ श्रीरामपदांकित मुद्रा दिसत । ध्वजवज्रादि चिन्हें 
मंडित । मार्ग काढीत सुमित्रासुत । ऐका दृष्टांत कैसा येथें ॥९५॥ जैसे श्रुतीच्या आधारें निश्चित । 
स्वस्वरूपीं प्रवेशती संत । त्याचपरी सुमित्रासुत । श्रीरघुनाथा पाहों जाय ॥९६॥ कीं संसारतापें संतप्त 
पूर्ण । तो सद्गुरूसी जाई शरण । कीं तृषित जान्हवी लक्षून । जात धांवोन त्वरेने ॥९७॥ तैसा सत्वर जात 
लक्ष्मण । तों अश्वत्थाखालीं मनमोहन । श्यामसुंदर देदीप्यमान । मखपाळण* बैसला असे ॥९८॥ 
कोमाइलें श्रीरामबदन । तों येतां देखिला लक्ष्मण । शोके दिसे दीनवदन । येऊन लोटांगण घातलें ।।९९॥। 
कंठ जाहला सद्गदित । नयनीं आले अश्रुपात । श्रीरामचरण क्षाळीत । पाहे तटस्थ रघुवीर ॥ १००॥ श्रीराम 
म्हणे लक्ष्मणा । कां सीता टाकोनि आलासी बना । येरू म्हणे रघुनंदना । माझा वध करीं वेगें ॥१॥ ऐसें 
वाटे माझे मनीं । देह समर्पावा रामचरणीं । रामें हृदयीं आलिंगूनी । कायसा मनीं खेद सांगे ॥२॥ सौमित्री 
सद्गदित होऊनि बोले । सीतेने वाग्बाण सोडिले । तेणें सर्वांग माझें खोंचलें । तें बोलिलें नवजाय ॥३॥। मग 
बहुत प्रकारेंकरून । समाधान करी रघुनंदन । तैसेच परतले दोघेजण । आश्रमपंथ लक्षोनियां ॥४॥ इकडे 
कथानक काय जाहलें । मागें दशग्रीवें काय केलें । रूप अतीताचें* धरिलें । कापट्य करूनि ते वेळे ।।५।। 
जानकी चंद्रमंडळ“ सुंदर । तेथें राहु आला दशकंधर' । उभा राहिला रेखेबाहेर । दुराचार पापात्मा ।।६॥ 
कीं हरिणी देखोनि सुकुमार । न्यावया झेपावे जेवीं व्याघ्र । तैसा राक्षस रेखेबाहेर । अतीतवेषें उभा असे ॥।७॥ 
रावण परम भयभीत । रेखा नुलंघवे यथार्थ । जैसा वडवानळ अद्भुत । शलभ कैसा ओलांडी ॥८॥ पुढें देखे 
उभा दशमुख । परी जानकी निर्भय निःशक । जैसा महेशापुढे” मशक'' । तैसा दशमुख उभा असे ॥९॥ 
इद्रापुढे जैसा रंक । कीं ज्ञानियापुढें महामूर्ख । कीं केसरीपुढें जंबुक'* । कीं सूर्यापुढें खद्योत'* पैं ॥ ११०] 
कीं अग्नीपुढें पतंग । कीं खगेद्रापुढे”' उरग । कीं राजहंसासमोर काग" । तैसा खळ** उभा तेथें ॥११॥ 


७. बैराग्याचे ८. चंद्र ९. रावण १०. श्रीशिवापुढे ११. डास १२. सिंहापुढे १३. कोल्हा १४. काजवा १५. गरुडापुढे 
१६. कावळा १७. दुष्ट 


१४० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कीं नामापुढें पाप देख । कीं वेदापुढे चार्वाक । कीं शंकरापुढें मशक । मीनकेतन* जेवीं दिसे ॥१२॥ 
कीं पंडितापुढें अजापाळक' । कीं श्रोत्रियापुढे' हिंसक । कीं वासुकीपुढें* मंडूक* । लक्षण पाहूं पातला 
॥१३॥ कीं अग्नीपुढें जैसें तृण । कीं ज्ञानापुढें अज्ञान । कीं महावातापुढें जाण । जळदजाळ* जैसें कां 
॥१४॥ तैसा सीतेपुढें रावण । न्याहाळोनि पाहे तिचें बदन । मनीं म्हणे ऐसें निधान । त्रिभुवनामाजी दिसेना 
॥१५॥ जगन्माता आदिशक्ती । तिचा अभिलाष धरितां चित्तीं । अवदसा आली रावणाप्रती । झोळी हातीं 
घेतली ॥१६। कामधेनु अभिलाषितां जाण । क्षय पावला सहस्रार्जुन । जालंधर पार्वतीलागून । 
अभिलाषितां भस्म जाहला ॥१७॥ तृणाचे वळईमाजी देखा । कैसी उगी राहे दीपकलिका । तैसें वाटे 
दशमुखा । स्पर्श कदा न करवे ॥१८॥ कापुराचा पुतळा । केवीं गिळील अग्निज्वाळा । तैसी न स्पर्शवे 
जनकबाळा । रावणाचेनि सर्वथा ॥१९॥ सीतेप्रति पुसे रावण । ये वनीं तूं कोणाची कोण । कां सेविलें 
घोर विपिन । काय कारण पुढें असे ॥१२०॥ मग जगन्माता बोले वचन । अयोध्याप्रभु रघुनंदन । मी त्याची 
ललना पूर्ण । कन्यका जाण जनकाची ॥२१॥ चंडीशकोदंड दारुण । रामें भंगिलें न लागतां क्षण । जो 
रावणबळदर्पहरण । मखरक्षण ताटिकांतक ॥२२॥ पाळावया पितृवचन । बनासी आले रघुनंदन । 
शूर्पणखेसी विटंबून । त्रिशिरा खर दूषण मारिले ॥२३॥। आतां रावण आणि कुंभकर्ण । या दोघां दुष्टाते 
वधून । बंदींचे वृंदारक सोडवून । अयोध्येसी मग जाऊं ॥।२४॥ वना गेले रामलक्ष्मण । ते आतां येतील 
न लागतां क्षण । तोंबरी बैसावें आपण । स्वस्थ मन करोनियां ॥२५॥ स्वहस्तेंकरूनि* जाण । तुम्हांसी 
पूजिती रघुनंदन । नावेक बैसावे म्हणोन । तृणासन घातलें ॥२६। भयभीत लंकानाथ । प्रवेश न करवे 
गुंफेआंत । सीता बाहेर न ये सत्य । चापरेखा उल्ंघोनि ॥२७।। अतीत म्हणे हें राक्षसवन । तूं एकली येथे 
कामिन । बहुतेक आहेस राक्षसीण । आंत नेऊन गिळिसी मज ॥२८॥ त्वां आसन घातलें गुंफेत । तरी मी 
आंत न यें यथार्थ । मज तूं खासी हें निश्चित । कळलें गत सर्व तुझें ॥२९॥ सीता म्हणे शिव हर हर। आम्ही 
राक्षस नव्हे जी साचार । असों अतीताचे किंकर । सत्य निर्धार जाण पां ॥१३०॥ रावण विचारी अंतरीं । 
ही न येचि गुंफेबाहेरी । मग मूर्च्छा घेऊनि उर्वीवरी* । लटिकाचि तो पडियेला ।।३१॥। म्हणे आतां 
'फलाहाराविण । माझा जातो येथें प्राण तूं गुंफेबाहेर येऊन । बदनीं माझ्या फळ घालीं ॥३२॥। तों गुप्तरूपें 
देव समस्त । जगन्मातेचें स्तवन करीत । तूं लंकेस जाऊन त्वरित । बंधमुक्त करीं आम्हां ॥३३॥ तुज 
स्पर्शतांचि रावण । भस्म होईल न लागतां क्षण । मग आम्हांस बंदींहून । सर्वथा कोणी न सोडवी ॥३४॥ 
तुझें करोनि निमित्त । लंकेस येईल रघुनाथ । तरी मुख्यरूप अग्नींत । करीं गुप्त जननीये ॥३५॥ तुझें 
प्रतिबिंबस्वरूप जाण । स्वयें नटेल हुताशन । रावणवंश भस्म करून । कार्यसिद्धि करील तो ॥३६॥ तरी 
मुख्यरूप गुप्त व्हावें । छायारूप तेथें जावें । ऐसें देव विनवीत आघवे । अवश्य म्हणे जानकी ॥३७॥ 
असो इकडे रावण । म्हणे धांव धांव जातो प्राण । मग जगन्माता* फळें घेऊन । रेखेजवळी पातली ॥ ३८॥ 
भिक्षा घालावयासी कर । सीतेनें केला रेखेबाहेर । तैसीच ओढोनियां सत्वर । निशाचरे!” उचलिली ॥३९॥ 


१. मदन २. मेंढपाळ ३. वैदिकापुढे ४. वासुकी नावाच्या सापासमोर ५. बेडूक ६. मेघसमूह ७. स्वतःच्या हातांनी 
८. पृथ्वीवर ९. सीता १०. रावणाने 


अध्याय पंधरावा १४१ 


क त्त्य सि सन्स म्क््न् क स 
आपलें स्वरूप लंकेश । दाविता जाहला जानकीस । म्हणे म्यां बंदी घातले त्रिदश । वरीं निःशंक मज 
आतां ॥१४०॥। सीतेलागीं आलिंगीन । ऐसें मनीं भावी रावण । सीता म्हणे जाशील भस्म होऊन । न 
लागतां क्षण आतांचि ॥४१॥। अग्नीस ओळंबा केवीं लागे। पतंग नुरे दीपासंगें । तुझा मृत्यु जवळी 
वेगें । आला जाण राक्षसा ॥४२॥ रामपंचाननाची वस्तुः पूर्ण । जंबुका तूं नेतोसी चोरून । जैसें अन्नसदनीं 
रिघे श्वान । तैसा जाण तूं दशमुखा ॥४३॥ खदिरांगारासी' वृश्चिक । पुच्छ हाणूं जातां देख । तैसा तूं भस्म 
होसी निःशंक । सोडीं मज राक्षसा ॥४४। परी न सोडीच रावण । घातली रथावरी नेऊन । गुंफेभोंवतीं 
जे ब्राह्मण । भयेंकरून पळाले ॥।४५॥ गृहस्थासी पडतां विषमकाळ । आश्रित पळती जैसे सकळ । तैसे 
ब्राह्मण रानोमाळ । भ्येंकरून पळताती ॥४६॥ सीता जाहली दीनवदन । म्हणे कोठें रामलक्ष्मण । 
करुणास्वरें हांक फोडून । धांवा करी राघवाचा ॥४७॥ तों निराळमागेँ' रथ । पळवीत जाय 
लंकानाथ । दीर्घस्वरें आक्रदत । जनकदुहिता ते काळीं ।॥४८॥ नानावृक्षबनचरांप्रती । हांक फोडून सीता 
सती । म्हणे सत्वर सांगा रघुपती । राक्षस नेतो म्हणोनियां ॥४९॥ सीतेची करुणा देखोन । पशु पक्षी 
करिती रुदन । वृक्ष आणि पाषाण । दुःखेंकरून उलताती ॥१५०॥ सीता म्हणे श्रीरामा । 
अपर्णावरमनोविश्रामा* । पद्मजातजनका"“ पूर्णब्रह्म । धांवे आतां लौकरी ॥५१॥ हे ताटिकांतका 
रघुवीरा । हे मखपाळका समरधीरा । अहल्योद्धारा परम उदारा । धांबें सत्वर ये वेळे ॥५२॥ रावण हा 
सर्प दारुण । जिव्हारी झोंबला जातो प्राण । तूं सुपर्णबहना* गारुडी पूर्ण । झडप घालोनि पाव वेगीं ॥५३।॥ 
रावण नव्हे हा सबळ मातंग* । पंचानना धांव तूं सवेग । वियोगानलें“ जाळिलें सर्वांग । करुणाघन' वर्षे 
तूं ॥५४॥ जो परम साधु सुमित्रासुत । पवित्र जैसा केवळ आदित्य । त्यासी छळितां रघुनाथ । मज अंतरला 
आतांचि ॥५५॥ जो करील साधूचे छळण । नसतेंच ठेवी त्यासी दूषण । तरी जन्मोजन्मी वंशखंडण । नरक 
दारुण भोगील तो ॥५६॥ साधुछळक दुराचारी । त्याचे भारें कांपे धरित्री । ईश्वर सर्व दोष क्षमा करी । 
तारी भवसागरी पतिता ॥५७॥ परी पतित जो संतछळक । त्यासी दुःखें भोगवी अनेक । त्या दुष्टाचें न 
पाहावें मुख । पापी निष्टंक साधुद्रोही ॥५८॥ दरिद्र दुःख विघ्ने बहुत । त्यावरीच कोसळती समस्त । सध्या 
मजचि आली प्रचीत । राक्षस नेत धरोनियां ॥५९॥ जानकीचे विलाप ऐकोन । चराचर जीव करिती 
रुदन । जटायु धांविन्नला देखोन । क्षोभला पूर्ण काळ जैसा ॥।१६०॥। काया थोर गिरिसमान । वज्रचंचू परम 
तीक्ष्ण । तिखट नखें विद्ठुमवर्ण'? । रावणावरी कोसळला ॥६१॥। जटायु म्हणे रे दुर्जना । महानिष्ठुर खळा 
मलिना । सांडीं वेगीं श्रीरामललना । नाहीं तरी प्राणा मुकशील ॥६२॥ दीपाचे पोटीं होय काजळ । तैसा 
ब्रह्मवंशीं तूं चांडाळ । तुझें छेदीन शिरकमळ । सांडीं वेल्हाळ जानकी ॥६३॥ कासया केलें वेदाध्ययन । 
काय कोरडे ब्रह्मज्ञान । जळो तुझें तपश्चरण । शिवभजन व्यर्थ केलें ॥६४॥ जो जगद्वंद्य जगदुद्धार । त्याची 
वस्तु नेसी तूं तस्कर । तुझे कर्ण नासिक समग्र । छेदोनि आजि टाकीन ॥६५॥ असो धनुष्य घेऊनि 
रावण । जटायूवरी सोडी बाण । येरू चंचुघातेंकरून । शर मोडोन टाकीत ॥६६॥ तों रिता जाहला 
तूणीर । जटायूस न लागे एक शर । परम प्रतापी तो अरुणपुत्र'' । केलें विचित्र ते काळीं ॥६७॥ चंचुघातें 
परम दारुण । मारिले अश्व मोडिला स्यंदन! । सारथियाचें शिर छेदोन । न लागतां क्षण पैं नेलें ॥६८॥ 


eS ir न्भ 
१, धर्मपत्नी २. निखाऱ्याला ३. आकाशातून ४. भगवान शंकराच्या मनाला शांत करणारा ५. ब्रह्मदेवपिता 
६. गरुडवाहना ७. हत्ती ८. वियोगाच्या अग्नीने ९. दयारूपी ढग १०. लाल ११. जटायू १२. रथ 


१४२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मुकुट धनुष्य तूणीर । झडप घालोनि नेलें समग्र । चूर्ण केले वस्त्रालंकार दशकंधर नग्न उभा ॥६९॥ 
रावणमस्तकींचे केश । उपडोनि टाकिले निःशेष । क्षषणक' जैसा ल॑केश । निःशस्त्री नग्न उभा असे तो 
॥१७०॥ गगनींहून अकस्मात । रावणावर पडे जैसा पर्वत । चंचुघातें समस्त । मस्तके दाही फोडिलीं 
॥७१॥ रुधिरें जाहला बंबाळ । जैसा कुंकुमें माखिला शैल' । सांडिली जानकी वेल्हाळ । घेतला पळ 
रावणे ॥७२॥ हृदयीं बोध ठसावतां समग्र । निःशेष पळे अहंकार । सीता टाकोनि दशकंधर । पळे तैसा 
भ्येचि ॥७३॥ मनीं विचारी लंकानाथ । पांखरें मज गांजिलें बहुत । मग उभा राहोनि तेथ । पाचारीत 
जटायूतें ॥७४॥ म्हणे तुज रघुनाथाची आण । सांगें तुझें मृत्यंग* कोण । मीही सांगतों आपुले मरण । 
युद्धकंदन मग करूं ॥७५॥ जटायु म्हणे पक्ष उपडितां । मज मृत्यु तेव्हांच तत्त्वतां । तुझें मरण लंकनाथा । 
तैसेच सांगें त्वरेने ॥७६।। येरू म्हणे चरणांगुष्ठ* फोडितां । मी मृत्यु पावेन क्षण न लागतां । जटायु 
यावयासी हाता । राक्षसेंच केला उपाय ॥७७॥ जटायूनें धांवूनि आंवळिला । दशमुखाचा अंगुष्ठ 
फोडिला । येरें घालोनि ते वेळां । दोन्ही पक्ष उपडिले ॥७८।। भडभडां चालिलें रुधिर । कासावीस जाहला 
तो द्विजवर" । म्हणे केव्हां येईल रघुवीर । हा समाचार सांगेन तया ॥७९॥ स्कंदतातमित्रांगना* । स्कंधी 
घेवोनि राक्षसराणा* । गति थोडी वाटे पवना । निराळमार्गे तेवीं जाय ॥१८०॥ जटयुकारणें अत्यंत । 
जनकतनया शोक करीत । निजकरें ललाट पिटीत । आक्रंदत दीर्घस्वरें ॥८१॥। म्हणे जटायु भक्त पूर्ण । 
मजकारणें वेंचिला प्राण । मी रामपितृव्य“ म्हणोन । दशरथासमान मानिला ॥८२॥ ऐसी सीता शोक 
करीत । रावण निराळमार्गे जात । तों मातंगपर्वतावरी अद्भुत । पांच वानर उभे असती ॥८३॥ सुग्रीव नळ 
नीळ जांबुवंत । पांचवा महारुद्र हनुमंत । ज्याचा बळप्रताप अद्‌भुत । व्यासवाल्मीकीं वर्णिला ॥८४॥ 
उपजतांचि बाळपणी । क्षणें आकळिला जेणें तरणी । इंद्रादिक निर्जर समरांगणीं । जर्जर केले प्रतापें 
॥८५॥ अंतरिक्षे जातां दशकंधर । जानकी फाडी चीरपदर* । अलंकार बांधोनि समग्र । मारुतीकडे टाकिले 
॥८६॥ ते ग्रंथि घेऊन हनुमंते । निराळमार्गे पाहे वरुतें । तों राक्षस जाय गगनपंथे । जानकीतें घेवोनि ॥८७॥। 
हांक फोडीत सुंदरा । धांव रामा राजीवनेत्रा । घनश्यामा कोमळगात्रा । वंद्य त्रिनेत्रा विधीतें ॥८८॥ हे रामा 
जगदंकुरकंदा । हे ताटिकांतका ब्रह्मानंदा । हे राक्षसांतका जगद्ंद्या । पाव एकदां मजलागी ॥८९॥ ऐसें 
ऐकतां हनुमंत । मनीं आवेशला अत्यंत । म्हणे कोणा सभाग्याची वस्त । राक्षस नेतो चोरूनि ॥१९०॥ 
मारोनियां रजनीचर । सोडवूं आतां हे सुंदर । तिचा शोधीत येईल भ्रतार । देऊं तयासी साक्षेपें ॥९१॥ जैसा 
देखतां वारण । अकस्मात पडे पंचानन । भयभीत जाहला रावण । म्हणे हें विघ्न दूसरें ॥९२॥। मारुतीचें 
उड्डाण अद्भुत । गेला ध्रुवमंडळापर्यंत । तों रावण प्रवेशला लंकेंत । अदृश्य होत क्षणमात्रे ॥९३।। काळाचे 
दाढेंत पडतां उरला । सर्पमुखींचा मूषक पळाला । मृगेंद्रकवेंतून '” वांचला । पूर्वभाग्यें जंबुक ।॥९४॥ व्यर्थ 
गेलें कपीचें उड्डाण । मनीं म्हणे अंजनीनंदन । पुढे याचा सूड घेईन । बहुत गांजीन राक्षसां ।॥।९५।। मग 
अवनिजेचे'! अलंकार । अबनिगर्भी'' ठेवीत वानर । इकडे लंकेंत दशकंधर* । काय करिता जाहला ॥॥९६॥ 
परम सबळ अटठरा राक्षस । त्यांसी आज्ञापी लंकाधीश*। म्हणे जाऊनि पंचवटीस । शोधा रामासी साक्षेपें ॥९७॥ 
राघवा आणि लक्ष्मणा । वधोनि यावें दोघांजणां । त्यांहीं मस्तकीं बंदोनि आज्ञा । उत्तरपंथे चालिले ॥९८॥ 


१. भिक्षू २. पर्वत ३. मर्मस्थान ४. पायाचा अंगठा ५. श्रेष्ठ पक्षी ६. सीता ७. रावण ८. रामाचा काका ९. वस्त्राचा 
पदर १०. सिंहाच्या पंजातून ११. सीतेचे १२. भूमीमध्ये 


अध्याय पंधरावा १४३ 


oo  _% 
कीं काळें बोलावूं पाठविलें। आयुष्यसिंधूचें जळ आटलें। कीं मृत्यूपुरीस चालिले। स्थळ पाहावया 
रावणा॥९९॥ रावण सीतेस एकांतीं । नेऊन मग बहुत प्रार्थी । पायीं लागे लंकापती । काकुळती येतसे 
॥२०० ॥ वैभवसंपत्ति दावी समस्त । वर्णी आपुला पुरुषार्थ । म्यां बंदी घातले देव समस्त । मज त्वरित 
वरीं कां ॥१॥ लाज न धरी कामातुर । मरण नेणे प्रतापशूर । मद्यपियास सारासार । कांहीं विचार 
समजेना ॥२॥ कामुकासी नव्हेचि विरक्ती । मैंदासी! काय हरिभक्ती । व्याघ्रासी उपजेल शांती । काळत्रयीं 
घडेना ॥३॥ असो लाज सोडोनि दशवदन । म्हणे जानकी ऐक वचन । एकराशी रामरावण । लावीं लग्न 
ऐक्यत्वे ॥४॥ चित्रा नक्षत्र तूळराशी । समान रामरावणांसी । तरी तूं अवज्ञा कां करिसी । बोल वेगें शुभानने 
॥५॥ जानकी म्हणे दशमुखा । तस्करा महामलिना मूर्खा । पतंग आलिंगितां दीपिका । कैसा मग वांचेल 
॥६॥ प्रळयाग्नींत स्नान करूनी । मशक केवीं येईल परतोनि । वासुकीचा विषदंत पाडूनी । मूषक कैसा 
आणील ॥।७॥। मृगेद्रजिव्हेचे' मांस देख । तोडूनि केवीं वांचेल जंबुक । आदित्यमंडळ? मंडूक । पाडील 
कैसें भूमीतें ॥८॥ सौंदणी* आणि समुद्र । दोन्ही एकराशी साचार । वायस आणि वैनतेय पक्षींद्र" । 
एकराशी होतसे ॥९॥ सिंह आणि शृगाल* जाण । मशक महेश राशी समान । तम आणि तरणि“ 
पूर्ण । केवीं समान सांग पां ॥२१०॥ रजक” आणि रमावर । कुक्कुट आणि कुंजर* । रजनीचर आणि 
रघुवीर । केवीं समान सांग पां ॥११॥ कंटक आणि कंजलोचन!” । कपटी आणि कमळासन । तैसा राम 
आणि रावण । राशिगुण कासया ॥१२॥। मदने सर्वांसी जिंकिलें । परी शिवापुढें तें न चाले । अग्नीनें 
सर्वांसी जाळिलें । परी मेघापुढें काय तो ॥१३॥ सर्वांसी गांजिसी तूं परम । परी मज स्पर्शतां होसी 
भस्म । आतां तुज वधावया रघूत्तम । पूर्णकाम येईल ॥१४॥। मनीं भावी रावण । हिचें जों स्थिरावे 
मन । तांवरी अशोकवनीं नेऊन । ठेवूं ईतें रक्षोनियां ॥१५।। मग त्रिजटेचेनि अनुमते । अशोकवनीं ठेवी 
जानकीतें । भोंवतीं दृढ रक्षणें'' बहुतें । ठायीं ठायीं ठेविलीं ॥१६।। अशोकवनाबाहेर । पांच कोटी 
रजनीचर । सावध बैसले अहोरात्र । नव्हे संचार वायूचा ॥१७।। निधानाभोंबत्या भूतावळी । रक्षिती जैशा 
सर्वकाळीं । तैशा राक्षसी सीतेजवळी । वेष्टोनियां बैसल्या ॥१८॥ सत्त्वशीळ बिभीषण । साधु 
पुण्यपरायण । म्हणे सीता आणून संपूर्ण । कुळक्षय मांडिला ॥१९॥ रावण परम कामातुर । जाहला 
उन्मत्त अनिवार । तप्त जाहलें शरीर । नावडे उपचार विलास ॥२२०॥ ब्रह्म्यासी म्हणे रावण । पुरे तुझे 
वेदाध्ययन । अंगिरापतिः? तुझें ज्ञान । ठेवीं झांकोन क्षणभरी ॥२१॥। किन्नर हो पुरे गायन । नका चेतवूं 
पंचबाणः । सीतेच्या भोगालागीं प्राण । कासाविस होताती ॥२२।। सकळ गंगा घरीं राबत । तयांसी 
म्हणे लंकानाथ । शीतळ उपचार बहुत । करा आतां मजलागी ॥२३॥ बोलावूनि राक्षसिणी । रावण सांगे 
त्यांचे कर्णी । सीतेसी तुम्ही भेडसावुनी'* । मम शयनीं बश करा ॥२४।। अवश्य म्हणती निशाचरी: । 
अमंगळा धांविन्नल्या एकसरी । म्हणती सीते तूं रावणासी वरीं । नाहीं तरी तुज भक्षूं ॥२५॥ विकट रूप 
विशाळकर्णी । एक वक्रमुख लंबस्तनी । बाबरझोटी आरक्तनयनी । भेडसाविती सीतेतें ।॥।२६।। खरमुखा 
व्याघ्रवदना । सूकरगजमुखा लंबचरणा । ज्यांच्या नासिकांमाजी जाणा । खर तुरंग गुंतले ॥२७॥ 


व्यालतला [कापावी 2... 0 स्य सस 
१. लबाडास २. सिंहाच्या जिभेचे ३. रविमंडल ४. धोब्याचा हौद ५. गरुड ६. कोल्हा ७. सूर्य ८. धोबी ९. हत्ती 
१०. कमळनेत्र ११. रक्षक १२. बृहस्पती १३. मदन १४. भीती दाखवून १५. राक्षसिणी 


१४४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


एकी स्तनचपेटेकरूनी । झाडें टाकिती मोडूनी । एकपदा द्विपदा त्रिचरणी । खाऊं म्हणती सीतेतें ।॥।२८।। 
परम कुरूप कुत्सित वर्ण । अमंगळ दुर्गधें विटे मन । एक म्हणे इचे नरडीं बैसोन । घोट घेऊं आतांचि 
॥२९॥ एक म्हणती काढा शिरा । दांत खाती करकरां । डोळे वटारिती पुढारां । हांका देती आक्रोशें 
॥२३०॥ ऐसें करिती राक्षसिणी । परी ते त्रिभुवनपतीची' राणी । निर्भय परम अंतःकरणी । कदा न गणी 
तयांसी ॥३१॥ संसारदुःखं नानागती । ज्ञानियांचे अंगीं आदळती । परी ते सहसा न गणिती । सीता सती 
तैशीच ॥।३२॥ बहुत भुंकती श्वान । परी कदा न भी वारण । कीं जंबुकहाकें' पंचानन । कदा दचकोनि उठेना 
॥३३॥ कीं सुटतां झंझामारुत' । धुळीने तृण बहुत उडत । परी बैसक* न सोडी पर्वत । निर्भय सत्य सीता 
तैसी ॥३४॥ जैसी कागांमाजी कोकिळा । तैसी त्रिजटा पुण्यशीळा । राक्षसी दटावून सकळा । दूर केल्या 
साक्षेपें ॥३५॥ त्रिजटा म्हणे जनकनंदिनी । तूं चिंता न करीं मनीं । तुज भेटेल कोदंडपाणी* । 
अल्पकाळेंकरूनियां ॥३६॥ वर्तमान अयोध्येपासोनी । जें जें वर्तलें जनस्थानीं । त्रिजटेप्रति जनकनंदिनी । 
सांगे सकळ प्रीतीनें ॥३७।। सिंहाबलोकनेंकरून । परिसा मागील चरित्र पूर्ण । मृग वधोनि रामलक्ष्मण । 
आश्रमासी पातले ।।३८॥। ते कथा गोड अत्यंत । श्रवण करोत ज्ञाते पंडित । रसिक रामविजय ग्रंथ । श्रवणें 
समस्त कोड पुरे ॥३९॥ अयोध्याधीशा ब्रह्मानंदा । श्रीधरवरदा आनंदकंदा । अभंग अक्षय अभेदा । 
वेदवंद्या सुखाब्धे ॥४०॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त 
चतुर । पंचदशाध्याय गोड हा ॥२४१॥। श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओंव्या २४१ ॥ 


॥ अध्याय पंधरावा समाप्त॥ 


१. श्रीरामपत्नी सीता २. कोल्ह्याच्या ओरडण्याने ३. सोसाट्याचा वारा ४. जागा ५. श्रीराम 


॥ अध्याय सोळावा ॥ 
राम-लक्ष्मणांचे सीतेच्या शोधार्थ दक्षिणेकडे जाणे 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचं्राभ्यां नम:। श्रीरामकथा अति सुरस । सकळ तीर्थाहूनि तीर्थ विशेष । 
गंगेपरीस निर्दोष । निजभक्तांसी प्रिय होय ॥१॥ इहपरत्रतीरेः साचार । रघुवीरचरित्र निर्मळनीर । दाटला 
पूर्ण प्रेमपूर । गर्जे थोर रामघोषें ॥२॥। गंगेमाजी वाहे जीवन । कथासरिता ते जगज्जीवन । चित्तवृत्तिजळचरे 
पूर्ण । माजी निमग्न तळपती ॥३॥ तेथें घडिघडि डहुळे पाणी । रामकथा निर्मळ अनुदिनी । ब्रह्मानंद 
उचंबळोनी । पुनीत करी त्रिभुवना ॥४॥ गंगेमाजी बुडतां मरावे । येथें बुडी देतां तरावें । हें विशेष कर्तृत्व 
स्वभावें । गंगेहूनि अधिक पैं ॥५॥। रामकथा करितां श्रवण । सकळही तीर्थी केलें स्नान । तें फळ आलें 
हाता पूर्ण । विशेष जाण रामकथा ॥६) ऐसी रघुवीरकथा पावन । वरी संतश्रोते सावधान । तरी वक्तयाचा 
हर्ष पूर्ण । गगनामाजी न समाये ॥७॥ पंधरावे अध्यायीं कथा सुंदर । सीतेस घेऊन गेला दशवक्त्र । मृग 
बधोन रामसौमित्र । पंचवटीये परतले ॥८॥ मार्गी होती अपशकुन । चालतां जड जाहले चरण । आश्रमांत 
पाहती येऊन । दिसे शून्य भणभणित ॥९॥ जैसें घ्राणाविण कलेवर? । कीं उदकाविण सरोवर । कीं 
नासिकाविण वक्त्र । शोभिवंत दिसेना ॥१०॥ फळाविण तरुवर । कीं सैन्याविण नृपवर । कीं वंशी 
नसतां कन्याकुमार' । व्यर्थ मंदिर ज्यापरी ॥११॥। कीं दयेवांचूनि ज्ञान । कीं प्रेमाविणें कीर्तन । कीं 
बुबुळाविण नयन । गुंफा शून्य तेवीं दिसे ॥१२। क्रषींप्रति पुसावें वर्तमान । तंब ते पळाले कुटुंबे 
घेऊन । दशदिशा दिसती शून्य । रघुनंदन गहिवरला ॥१३।। नेत्री चालिल्या अश्रुधारा । सीता कोठें सांग 
सौमित्रा । ऐसें बोलतां नवपंकजनेत्रा* । मूर्च्छना आली ते वेळीं ॥१४॥ निचेष्टित पडे रघुनंदन । वारा 
घालीत लक्ष्मण । नेत्रांस लावोनि जीवन । जगज्जीवन सावध केला ॥१५॥ देवाधिदेव आत्माराम । 
नीलग्रीव जपे ज्याचें नाम । त्यासी कां जाहला मोहभ्रम । नवल परम हें वाटे ॥१६।। अंधकूपीं बुडाला 
दिनकर" । प्रळ्याग्नीस बाधी शीतकर* । कल्पवृक्ष दारोदार । मागेल भिक्षा कासया ॥१७।। काळासी भूतें 
झडपिती । मृगजळीं बुडाला गभस्ती* । म्हणोनि सीतेसाठीं रघुपती । करी खंती नवल“ हे ॥१८॥ तो 
पुराणपुरुष रघुनंदन । मायातीत शुद्धचैतन्य । परी मायेचा अभिमान पूर्ण । मायामय लटिकाचि ॥१९॥ 
दावी वर्तोनि जगद्गुरु । करोनि मायामय पसारु* । ही जगीं बोडंबरी'” दावी रघुवीरु । मायामय लटिकीच 
॥२०॥ असो वसिष्ठे उपदेशिलें ज्ञान । कीं सवंद्रष्टा एक आपण । हा जगडंबर'* भास पूर्ण । मायामय लटिकाचि 
॥२१॥ जैशा स्वप्नींच्या जन्मपंक्ती । यातना भोगी नानागती । जागा होतां निश्चिती । मिथ्यामर्य'* सर्वही 
॥२२॥ स्वप्नामाजी पतिव्रता । जैसें मरण देखे प्राणनाथा । परी सवेंचि जागी होतां । सौभाग्य पाहतां तैसेचि 
॥२३॥ घट फुटतां चंद्रबिंब । तैसेचि असे स्वयंभ। तरी अवतारलीला सीतावल्लभ । संपादोनि दावीतसे ॥।२४॥ 


१. इहलोक व परलोक हे दोन तीर २. मृत शरीर ३. संतान ४. कमलनेत्र श्रीरामाला ५. सूर्य ६. चंद्र ७. सूर्य. ८. आश्चर्य 
९, विस्तार १०. लटकेपणा ११. सृष्टी १२. केवळ भास 


१४६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


~~ 
असो सौमित्रीस म्हणे रघुनाथ । भोंवतें वृक्ष आणि पर्वत । यांसी पुसों यथार्थ । सीताशुद्धी ते सांगती ॥२५॥ 
गिरिकंदरीं गिरिमाळ । शोधीत जात तमाळनीळ । गोदातीरीं निर्मळ । शोधी सकळ सौमित्री ॥२६॥ 
बनोबनीं राम धांवत । सीते सीते आळवीत । कुरंगनयने' भेट त्वरित । शोके बहुत व्यापले ॥२७।। बदक 
चातक राजहंस । मयूर रावे साळ्या सरस । तयांसी पुसे अयोध्याधीश । कोठें डोळस जानकी ॥२८॥ मृग 
शार्दूळ सिंह उरग । नकुळ? सूकर कस्तूरीमृग । कोकिळा चक्रवाकें भृंग । सीतारंग* पुसे तयां ॥२९॥ कोणी 
न देती उत्तर । त्यांवरी कोपला रघुवीर । सौमित्रे आणीं धनुष्य शर । छेदीन कांतार' सर्वही ॥।३०॥ सौमित्री 
म्हणे रघुनंदना । हे केवीं जाणती तुझी अंगना । यांवरी कोप राजीवनयना । सहसाही न करावा ॥३१॥ 
सीताविरहें रघुनंदन । भुलोनि बोले काय वचन । लक्ष्मणासी पुसे तूं कोण । काय कारण येर्थे उभा ॥३२॥ 
तेव्हां सौमित्री बोले वचन । श्रीरामाचा बंधु मी पूर्ण । मग बोले वेदवंद्य रघुनंदन । राम तो कोण कोठील 
॥३३॥ भवकोदंड" भंगिलें थोर । तोचि राम समरधीर । मग बोले सीतावर । धनुष्य कोठें भंगिलें ॥३४।। 
जनकाचिया मंडपांत । धनुष्य भंगिलें यथार्थ । जनक कोणाचा कोण निश्चित । सांग मज आतांचि ॥३५॥ 
जानकीचा जो पिता । तो जनक जाण रघुनाथा । अहा जानकी गुणसरिता । मज आतांचि दावीं रे ॥३६॥ 
सौमित्रीसी म्हणे रघुवीर । आमुचें कोठें ग्राम मंदिर । येरू म्हणे अयोध्यापुर । सेविलें कांतार पित्राज्ञे ॥३७॥ 
वना आलों कोण कोण । उत्तर देत सुमित्रानंदन । तुम्ही आम्ही सीताचिद्रत्न । तिघे जण आलों बना ।॥।३८॥ 
तरी जानकी दावं त्वरित । ऐसें बोले रघुनाथ । भूमीवरी पडे मूर्च्छागत । सौमित्री मग सांवरी ॥३९॥ तों 
अस्ता गेला दिनकर । रात्रीमाजी प्रगटे रोहिणीवर* । राम म्हणे रे जाळितो मित्र । अति तीव्र बहुत कां 
॥४०॥ मग बोले सुमित्रासुत । स्वामी हा चंद्र नव्हे आदित्य । शीतळकिरण उष्ण वाटत । सीताविरहेकरूनियां 
॥४१॥ श्रीरघुनाथ देवाधिदेव । दावी इत्यादि बहुत भाव । जो अज अजित स्वयमेव । उमाधव ध्याय जया 
॥४२॥ सीते सीते म्हणोन । आलिंगीत वृक्ष पाषाण । तों तत्काळ ते उद्धरोन । जाती बैसोन विमानीं ॥४३॥ 
सौमित्रीसी म्हणे रघुनंदन । चला घेऊं अगस्त्याचें दर्शन । त्यासी सांगतां वर्तमान । बुद्धि तो पूर्ण सांगेल 
॥४४।। अगस्त्याचे आश्रमाप्रती । तत्काळ राम सौमित्री येती । तों द्वारपाळ जाऊं न देती । उभे करिती 
तयातें ॥४५।। कलशोदूभवासी वर्तमान । सेवक सांगती जाऊन । तों सीता गेला घेऊनि रावण । क्रषीस 
ज्ञानी समजलें ॥४६॥ अंतरीं विचारी मुनी । राम राज्य सांडोनि हिंडे वनीं । हरविली जनकनंदिनी । 
शोकेंकरून व्यापिला ॥४७॥ स्त्रीविरहित रघुनंदन । आतां न घ्यावें त्याचें दर्शन । मग सेवकांहातीं 
सांगोन । पाठविलें ते काळीं ॥४८।। आजि दर्शन नाहीं तुम्हांतें । मागुती जावें आलिया पंथे । हांसें 
आलें रघूत्तमातें । हृदय ऋषींचें जाणोनि ॥४९॥ परतोनि चालिला रघुवीर । परम क्रोधावला सौमित्र । 
म्हणे निर्दय कठिण विप्र“ । जगदुद्धार परतविला ॥५०॥। ज्योतिर्लिंग जाणोन । छत्ताप्रहारें केलें ताडण । 
कामधेनु आली आपण । तयें डांगेवरी* मारिली ॥५१॥ कल्पतरु द्वारीं उगवला । तो देखतांचि अभाग्ये 
उपडिला'* । परीस जाणोनि गोफणिला । चिंतामणी घातला पायरीस ॥५२॥ अमृतकुंभ दैवें 


१. हरिणाक्षी २. मुंगूस ३. श्रीराम ४. अरण्य ५. शिव-धनुष्य ६. चंद्र ७. ऋषी अगस्तीला ८. ब्राह्मण ९. शरीराच्या 
मागच्या भागाला १०. उपटला ११. ओतून टाकला 


अध्याय सोळावा १४७ 


मग बोले रघुनंदन । अगस्त्य ऋषी परम सज्ञान । तो सीतेविण माझें दर्शन । सहसाही न घेचि ॥५४॥ मी 
निर्विकार निर्गुण । सीता सर्वांसी कारण । तिनें मज जागें करून । सगुणत्वासी आणिलें ॥५५॥ तिनें निर्मून 
पंचभूते । त्रिगुण आणि तत्त्वे समस्तें । अवतारखेळ कौतुकें बहुतें । दावी जनां तेचि पै ॥५६॥ मी अरूप 
अनाम निश्चिती । हें सर्व जाणे अगस्ती । तो क्रषींमाजी केवळ गभस्ती । तपे ज्ञाने तेजस्वी जो ॥५७॥ 
असो श्रीराम जगजेठी' । परतोनि आला पंचवटी । वृक्ष गुल्म लता कवळी पोटीं । सीता सीता म्हणोनियां 
॥५८॥ पंचवटीचा त्याग करून । तत्काळ चालिला रघुनंदन । जैसी अहंदेहबुद्धि सांडोन । योगी विचरे 
निरंजनीं ॥५९॥ कीं प्राण त्यागिलिया काया जैसी । कीं कोपत्यागें जमदग्नि ऋषी । कीं संसारमाया 
निश्चर्येसीं । विरक्त त्यागी मनांतुनी ॥६०॥ जीर्ण देह त्यागोनि उरग । कीं तपोधन करी कामत्याग । कीं 
पवित्र त्यागी कुमार्ग । श्रेष्ठ कर्म जाणोनियां ॥६१॥ कीं परनिंदा सज्जन टाकिती । आत्मस्तुति सांडिजे 
संतीं । कीं अमंगळाची संगती । न धरिती श्रोत्रिय कदाही ॥६२॥ कीं संसारदुःखें दारुण । विवेकी त्यागी 
जैसे बमन । तैसी पंचवटी त्यागोन । राम लक्ष्मण चालिले ॥६३॥ तों मग देखे रघुनंदन । द्वादश हात लांब 
चरण । चार हात रुंद पूर्ण । राक्षसपाउलें उमटलीं ॥६४॥ त्यांजवळी कुंकुमांकित जाण । सीतेचे उमटले 
दोन्ही चरण । मुक्ते विद्रुमे पडलीं गळोन । लक्ष्मण पाहे विस्मित ॥६५॥ कमळिणीमित्रकुळभूषण' । 
शोधीत जात घोर विपिन । तों जटायु देखिला दुरोन । रक्तेंकरून बंबाळ ॥६६॥ किंशुक फुलला बहुत । 
जैसा दुरोन आरक्त दिसत । तैसा जटायु पडला तेथ । रामस्मरण करीतचि ॥६७॥। रघुनाथें भाते घेतले । 
धनुष्य वेगीं चढविले । श्रीरामासी ऐसें भासलें । कीं हा राक्षस बैसलासे ॥६८॥ भक्षोनिया जनकनंदिनी । 
बैसलासे तृप्त होउनी । रक्त वाहत चहूंकडोनी । पर्वतीं जैसा पाझर ॥६९॥ जवळी आला चापपाणी । तों 
रामनामाची मधुर ध्वनी । ती रघूत्तमें ऐकोनि श्रबणीं । येत धांबोनि समीप ॥७०॥ तों डोळां उरलासे प्राण । 
जटायु पडिला करीत स्मरण । रघुनाथ तो भक्त देखोन । हृदयीं पूर्ण गहिवरला ॥७१॥जटायूस पुढें घेऊन 
देख । शोक करी अयोध्यानायक । कीं एकुलतें मरतां बाळक । माता तळमळे ज्यापरी ॥७२॥ कीं परम 
मित्र बंधु रणीं । पडलिया वाटे जेवीं हानी । त्याचपरी चापपाणी । हृदयीं धरोनि विलपत ॥७३॥ परम खेद 
करी सौमित्र । म्हणे जटायु भक्त आणि मित्र । जो मित्रसारथियाचा" पुत्र । ऐसा पवित्र नाढळे ॥७४॥ 
जटायूस म्हणे रघुवीर । बा रे काय जाहला समाचार । तो मज सांग अणुमात्र । जरी शक्ति असेल बोलावया 
॥७५॥ श्रीरामाचे कर्णयुगलीं । हळूच जटायु सांगे ते वेळीं । रावणें सीता लंकेसी नेली । म्यां सोडविली होती 
येथें ॥७६॥। भोंबतें जों पाहे रघुनंदन । तों अश्व सारथी आणि स्यंदन । रावणाची वस्त्रें अलंकार पूर्ण । चूर्ण 
होऊन पडियेलीं ॥७७।। पाहतां जटायूचा पराक्रम । पुढती गहिंवरे रघूत्तम । सीताशोकाहून परम । शोक वाटे 
जटायूचा ॥७८॥ जटायु बोले वचन । रघुपति तुझी घालोनि आण । राक्षसें घेतला माझा प्राण । पक्ष उपडोनि 
टाकिले ॥७९॥ माझ्याने आतां न बोलवे देख । म्हणोनि पदीं ठेविला मस्तक । श्रीरामाचे नेत्रोदक* । अभिषेक 
करी जटायूतें ॥८०॥ मग बोले रघुनंदन । जटायु तुज मी उठवीन । मज तूं साहा होई पूर्ण । दशरथाऐसा सत्वर 
॥८१॥ मग बोले अरुणनंदन“। ऐसें मज पुढें न ये मरण । तुझे अंकावरी* जाण । सोडीन प्राण आतांचि॥८२॥ 


१. जगात सर्वश्रेष्ठ २. श्रीराम ३. अरुणाचा पुत्र जटायू ४. डोळ्यांतील अश्रू ५. जटायू ६. मांडीवर 


१४८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


rn MISE SN IES... 
जटायु विलोकी रामवदन । हृदयीं रेखिले तैसेचि ध्यान । मुखें करीत नामस्मरण । चालिला प्राण ते काळीं 

॥८३॥। श्रीरामें तेव्हां हृदयीं धरिला । तेथेंच जटायूनें प्राण सोडिला । ब्रह्मा हंसविमान घेऊन आला । वरी 
बैसविला जटायु ॥८४॥ sa म्हणे रघुनंदन । तुज स्वर्गी भेटेल दशरथ जाण । त्यासी सीता नेली हें 
वर्तमान । सहसाही न सांगावें ॥ ८५॥ परम प्रतापी दशरथ पिता । कर्मभूमीस येईल मागुता । यालागीं न 
सांगावी हे वार्ता । जाण तत्त्वतां जटायो ॥८६॥ मी रावणासी वधोनी । पाठवीन स्वर्गभुवनीं । मग तोचि 
स्वमुखेंकरूनी । वृत्तांत सर्व सांगेल ॥८७॥। असो जटायु स्वर्गास पावला । रघुनाथें तो पितृव्य मानिला । 
दशरथे बंधु म्हणविला । शक्राचिया' युद्धकाळीं' ॥८८॥ यालागीं जनकजामातें । पितृव्य मानिलें 
जटायूर्ते । त्याचेनि संगें सीताकांतें । पंचवटीत काळ क्रमियेला ।।८९॥ घडीघडी येवोनि बैसे । श्रीराम 
त्यासी गोष्टी पुसे । जटायु भक्त विशेषें । रघुपतीचा आवडता ॥९०॥ त्याची उत्तरक्रिया समस्त । करिता 
जाहला कौसल्यासुत । सौमित्रे कारे मेळवून बहुत । अग्नि दिधला तयासी ॥९१॥ ऐसा भक्तकरुणाकर' । 
शरणागतां वज्रपंजर' । पुढें चालिला राघवेंद्र । सीता सुंदर शोधावया ॥९२॥। दक्षिणपंथें दंडकारण्यात । 
जेथें जेथें राहिला रघुनाथ । शिवलिंग स्थापिले तेथ । बाणचिन्हांकित अद्यापि ॥९३॥ मयूरगिरि परम 
गहन । तेर्थे आला अहल्योद्धारण । हे सीते हे सीते म्हणोन । बृक्षपाषाण आलिंगी ॥९४। तों कैलासीं वर्तले 
नवल । बैसला असतां जाश्वनीळ* । हातीं घेऊनि जपमाळ । जपे कोमळ रामनाम ॥९५॥ जेणें शमलें 
हाळाहळ । तें सहस्रनामांहुनि निर्मळ । चंद्रापरीस अति शीतळ । अमृताहून गोड पैं ॥९६॥ जें दिनकरापरीस 
तेजाळ । जें आकाशापरी विशाळ । जें सकळ आनंदाचे मूळ । नाम केवळ परब्रह्म ॥९७॥ रूप सगुण नाम 
निर्गुण । रूप मायामय आनंदघन । रूप झांके नाम पूर्ण । अनंतयुगीं ठसावें ॥९८॥ रूप सवच“ नाम 
निर्वच* । रूप क्षणिक नाम साच । नामअर्थ करितां उगेच । वेद तटस्थ राहिले ॥९९। असो तें नाम सर्वांत 
सार । अखंड जपतां कर्पूरगौर” । तेथें हिमाद्रितनया“ जोडूनि कर । विनवी सादर शिवातें ॥१००॥ म्हणे 
स्वामी जप आणि ध्यान । कवणाचें करितां रात्रंदिन । कोण थोर असे तुम्हांहून । मजलागोनि सांगा तें 
॥१॥ शिव म्हणे ऐक शुभकल्याणी । सकळगुणसरिते लावण्यखाणी । जो रविकुळमुकुटदिव्यमणी* । 
मी ध्यातों मनीं तयातें ॥२॥ जो राक्षसकाननवैश्वानर'? । जो भक्तहदयारविंदभ्रमर'' । जो अज्ञानतमनाशक'* 
दिनकर । जो उदार श्रीराम ॥३॥ जो त्रैलोक्यनगरस्तंभ!? विशाळ । जो निगमवल्लीचें पक्क फळ । जो 
जगदंकुरकंद निर्मळ । तो तमाळनीळ श्रीराम ॥४॥ जो द्विपंचमुखदर्पहरण । जो भवगजदारण पंचानन । 
जो जनकजामात मखपाळण । त्याचें ध्यान करितों मी ॥५॥ ऐकतां हांसिन्नली भवानी । तो राम हिंडत 
असे वनीं । सीता सीता म्हणोनी । वृक्ष पाषाण आलिंगित ॥६॥। रावणे नेली त्याची युवती । 
स्त्रीवियोगें भ्रंशली ज्याची मती । त्याचें ध्यान अहोरात्रीं । तुम्हीं करितां नवल हें ॥७॥ शिव म्हणे तो 
रघुवीर । लीलावतारी निर्विकार । वेद आणि भोगींद्र । नेणती पार जयाचा ॥।८॥ तो पूर्णब्रह्मानंद निर्गुण । 
देवांची करावया सोडवण । सगुणलीलावेष!* पूर्ण । भक्तांलागीं दावीतसे ॥९॥ विश्वरूप एक रघुवीर । 
जेवीं एक सुवर्ण बहु अलंकार । कीं बहुत सदनें एक अंबर । सीतावर व्यापक तैसा ॥११०॥ 
१. इंद्राला युद्धात सहाय्य करताना २. भक्तांवर दया करणारा ३. वज्राचे कवच ४. श्रीशिव ५. रूप शब्दबद्ध करता 
येते ६. वर्णन करता न येण्यासारखे ७. धवलांग श्रीमहादेव ८. पार्वती ९. सूर्यवंशी श्रीराम १०. राक्षसांतक श्रीराम 


११. भक्तहदयातील श्रीराम १२. अज्ञानरूपी अंधाराचा नाश करणारा १३. त्रैलोक्याचा आधार राम १४. लीलेने सगुण 
रूप धारण केलेला 


अध्याय सोळावा १४९ 


कीं बहुत लहरिया एक सागर । लोह एक शस्त्रें अपार । पट दिसती चित्रविचित्र । परी तंतु सर्वत्र एकचि 
॥११॥ बहु बिंदु एक जलधर । घृत एक कणिका अपार । कीं अनेक वाद्यांत साचार । एकचि नाद दुमदुमे 
॥१२॥ एक उरी बहुत वनस्पती । एक बेद बहुत श्रुती । कीं एकाच नभीं झळकती । उडुगणें' जैशीं अपार 
॥१३॥ तैसा राम व्यापक तत्त्वतां । मग बोले हिमनगदुहिता । तुम्ही एवढा महिमा वर्णितां । त्या रघुनाथा 
भुलवीन मी ॥१४।। मग जानकीचें रूप धरूनी । रामासन्मुख आली भवानी । कांचनवर्णी' सुहास्यवदनी । 
पद्मनयनी सुरेख ॥।१५॥ बोलतां झळकती दंतपंक्ती । तें तेज न लोपे गगनक्षितींर । पदरजें हिरे होती । 


अतर्क्य गति तियेची ॥१६॥ अंगींचा मकरंद अपार । त्या सुवासे तृप्त कांतार । सुगंधासी वेधोनि समग्र । 
षट्पदचक्रे धांवती ॥१७॥ विद्युत्याय पीतवसन । सर्वालंकारीं मंडित पूर्ण । राघव तियेतें देखोन । मुख 
मुरडोन चालिला ॥१८॥ तिकडे न पाहेचि सर्वथा । तंब ते 


पुढें ये गजास्यमाता“ । म्हणे स्वामी रघुनाथा । 
आल्ये मी सीता पहा मज ॥१९॥ मागुती तियेसी टाकून । राम आलिंगी वृक्ष पाषाण । आश्चर्य करी 


लक्ष्मण । जानकी सुटोन आली कीं ॥१२०॥ मग म्हणे आत्मयारामा । विषकंठहृदया पूर्णब्रह्मा । 
जानकीलागीं पूर्णकामा । आलिंगन द्यावें जी ॥२१।। व्याघ्राचिये कवेंतुनी । पूर्वभाग्यें वांचे कुरंगिणी* । 
अयोध्यानाथा तुझी राणी । आली सुटोनि तैशीचि ॥२२॥ सुरवर पाहती ते गगनीं । म्हणती जानकी 
जवळी असोनी । तिकडे न पाहे मोक्षदानी । कोप मनीं कां धरिला ॥२३॥ सौमित्र म्हणे पद्मदलाक्षा® । 
जनमोहना* निर्विकल्पवृक्षा' । सीतेसी आलिंगीं सर्वसाक्षा । पुरवीं अपेक्षा तियेची ॥२४।। मग बोले 
रघुवीर । तुम्हांसी नेणवे कापट्यविचार । हे अपर्णादेती साचार । ठकवावया आली आम्हां ॥२५॥ 
शिवासी करूनियां जे पण । ठकवावया आली आपण । तुम्हांस नेणवे हे खूण । अंतर्ज्ञान न कळेची 
॥२६॥ कैलासींच्या खुणा समस्त । सौमित्रीसी सांगे रघुनाथ । स्कंदमाता'? जाहली तटस्थ । म्हणे हा 
अजित पूर्णब्रह्म ॥२७॥। मग ते मूळपीठनायिकाः' । प्रकट रूप दावी अंबिका । विश्वजनकाचिया जनका । 
वर द्यावया पुढे आली ॥।२८॥ श्रीराम म्हणे हो माते । ज्ञानगंगे हिमनगसुते । शिवआज्ञा मोडोनि येथें । 
किमर्थ केलें आगमन ॥२९॥ ऐसें बोलून कौसल्यासुत । सीते सीते म्हणोनि बाहत । तों वृक्ष पाषाण ओ 
देत । पाहे तटस्थ अंबिका ॥१३०॥ दुर्गा म्हणे रघुनंदना । भार्गवजिता शिवमनरंजना । नरवीरश्रेष्ठा 
आनंदसदना । जगद्वंद्या जगद्गुरो ॥३१॥ तूं निर्विकार ज्ञानघन । तरी कां आलिंगिसी वृक्ष पाषाण । श्रीराम 
म्हणे है बर्तमान । पूस जावोनि शिवातें ॥३२॥ तुझे अंतरीं नाहीं विश्वास । नेणसी आध्यात्मज्ञानलेश'? । 
मी कां आलिंगितों वृक्षांस । परमपुरुष शिव जाणे ॥३३॥ मग अंबिका”? बोले वचन । तुम्ही एकरूप दोघे 
जण । एक एकाची अंतरखूण । परस्परे जाणतसां ॥३४॥ आकाशाचें थोरपण । एकची जाणे 
प्रभंजन'* । कीं समीराचें'' सर्वत्र गमन । अंबर'* पूर्ण जाणतसे ॥३५॥ सर्व सोडून अभिमान । 
विरिंचिजनका'" तुज मी शरण । कां आलिंगितां वृक्ष पाषाण । सांगा खूण एवढी ॥३६॥ मग अपर्णेचे 
* हृदयीं पूर्ण । रामें प्रकटविले दिव्यज्ञान। म्हणे आतां वृक्ष पाषाण । पाहें निरखोनि कोण हे ॥३७॥ सावध 
पाहे जो भवानी“ । तों ते महाक्रषि बैसले ध्यानीं । श्रीराम त्यांसी आलिंगोनी । कैवल्यपदा पाववी ॥३८॥ 
१. नक्षत्रे २. सुचर्णासारखी तेजस्वी ३. आकाशातून पृथ्वीवर ४, भ्रमरांचे समुदाय ५. पार्वती इ. हरिणी 0 उ आकाशातून पृथ्वीवर ४. भ्रमरांचे समुदाय ५. पार्वती ६. हरिणी ७. कमलनेत्र 


श्रीराम ८. जनाला मोहित करणारा ९. विकल्परहित श्रीराम १०, पार्वती ११. आदि-जननी १२. अध्यात्मज्ञानाचा कणही 
१३. वायू १४. आकाश १५. श्रीराम 


१५० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सीतेचें करूनिया मिस! । उद्धरिले रामें तापस । मग म्हणे हा पुराणपुरुष । लीलावेष दावीतसे ॥।३९॥ असो 
अंबिकेचें पूजन । स्वयें करी रविकुळभूषण*। मग देवीनें वरदान । रघुवीरास दीधलें ॥१४०॥। म्हणे 
राजीवाक्षा रघुनंदना । तूं सत्वर बधिशील दशानना । जानकी घेऊनि निजसदना । अयोध्येसी येशील 
॥४१॥ अहो तेचि हे रामवरदायिनी? । अंबा तुळजापुरवासिनी । रघुनाथ पुढें चालिला तेथुनी । दक्षिणपंथें 
शोधीत ॥४२॥ तों पुढें देखिली कृष्णावेणी । दोष नुरे ज्यांचे स्मरणीं । तिचे तटीं कोदंडपाणी । क्षण एक 
बैसला ॥४३॥ स्नान करावया रघुनंदन । कृष्णेंत प्रवेशला जगन्मोहन । देखोन सखोल जीवन । जगज्जीवन 
बुडी देत ॥४४॥ विष्णुतनु* कृष्णा“ साचार । देखोनियां राजीवनेत्र । क्षणे उदकमय जाहलें शरीर । कडे 
सौमित्री पाहतसे ॥४५॥ तनु जाहली उदकमय । तंव सौमित्री तेथें घाबरा होय । घटका एक वाट पाहे । 
म्हणे काय करू आतां ॥४६)॥ काय जाहली मूर्ति सांवळी । कोठें गेली अनाथाची माउली । श्रीरामा तूं 
जगाची साउली । माझी केली कां उपेक्षा ॥४७॥ सौमित्रें अंग घातलें धरणीं । म्हणे रामा धांव धांव ये 
क्षणीं । तूं माझी जनकजननी । वनीं मज सांडिलें की ॥४८॥ राघवा मज तू उबगलासी । सांडिलें मज घोर 
वनासी । मी आतां त्यागीन घ्राणासी । निश्चयेंसीं राघवेंद्रा ॥४९॥। जानकीमाता उबगली । तीही मज 
टाकोन गेली । रघुपती तुझी आशा धरिली । तुवांही केली उपेक्षा ॥ १५०1 मग उठोनि सुमित्रासुत । चहूंकडे 
पाहे तटस्थ । धनुष्य बाण करीं घेत । क्रोध अद्भुत नावरे पैं ॥५१॥ म्हणे कृष्णे तुज उगमापासूनी । निर्जळ 
करीन ये क्षणीं । बाण काढिला विचारूनी । मुखीं प्रळयाग्नि जयाचे ॥५२॥ आणोनि दे माझा रघुवीर । 
नवमेघरंग राजीवनेत्र । हें जाणोनि अहल्योद्धार । निघे बाहेर ते काळीं ॥५३॥ सौमित्र चरणीं लागला । ते 
स्थळीं शंकर स्थापिला । बाहोक्षेत्र म्हणती तयाला । पुढें चालिला रामचंद्र ॥५४॥ आठ राक्षस रावणें 
पाठविले । रामासी वधावया सत्वर वहिले । कबंधाचे कवे सांपडले । तेणें ते गिळिले क्षणार्धे ॥५५॥ त्या 
कर्बधाचेचि कवेआंत । सांपडले सौमित्री रघुनाथ । सांचळ* ऐकतां कबंध । पसरोनि हात आवरिले ॥५६॥ 
द्वादश योजने दोन्ही हस्त । जैसे आड पडिले महा पर्वत । शिर उतरले हृदयांत । वज्राघातेंकरूनियां ॥५७॥। 
नाहीं तयासी चरण । बैसला दोन्ही हस्त पसरून । त्याचे कवेत रामलक्ष्मण । अकस्मात सांपडले ॥।५८॥ 
बळ जाणोनि अद्भुत । धनुष्य सज्जोनि अयोध्यानाथ । तीक्ष्ण शरे” दोन्ही हात । छेदोनियां पाडिले ॥५९॥ 
श्रीरामबाणें उद्धरला । कबंध दिव्य देह पावला । रघुपतीच्या चरणीं लागला । उभा राहिला कर जोडुनि ॥१६०॥ 
मी दनूचे उदरीं कश्यपसुत । मद्यपानी मदोन्मत्त । स्थूलशिरा ऋषि तप करीत । सेविलें एकांत कानन” ॥६१॥ 
त्यासी म्यां हांक फोडून । भेडसाविला तपोधन । तेणें शापशस्त्रेकरून । मज ताडिलें ते काळीं ॥६२॥ म्हणे 
तूं चांडाळ पापखाणी । कबंध होऊन पडें वनीं । मग मी लागलों त्याचे चरणीं । उच्छापवाणी बोलिला ।॥॥६३॥ 
दशरथसुत दंडकारण्यांत । दशमुख वधावया जातां सत्य । दशा तुझी उजळेल यथार्थ । दनुपुत्रा जाण पां ॥६४। 
१. निमित्त २. श्रीराम ३. रामाला वर देणारी ४. विष्णूचे शरीर ५. कृष्णानदी ६. चाहूल ७. बाणांनी ८. वन 


अध्याय सोळावा १५१ 


इंद्रपद घ्यावयासी जाण । मी जपत होतों बहुत दिन । वज्रधरें' बज्र उचलोन । मस्तकीं माझे ताडिलें ॥६५॥ 
मस्तक उदरांत उतरले । दोन्ही चरण छेदिले । पूर्वकर्म फळासी आलें । कष्ट भोगिले बहुवस ॥६६॥। जाहला 
माझा उद्धार । रामा पडिलें माझें शरीर । यासी देवोनि वैश्वानर! । भस्म करीं आतांचि ॥६७॥। काष्ठें मेळवून 
सौमित्र । अग्नीत घातलें कलेवर । मग तो पावोनि पुण्यशरीर । विमानांत बैसला ॥६८॥ परीस झगटतां 
जाण । होय लोहाचें सुवर्ण । तैसा कबंध उद्धरोन । वैकुंठधामा चालिला ॥६९॥ शंखचक्रादिचिन्हांकित । 
चतुर्भुज विष्णुभक्त । कबंध उद्धरोनि यथार्थ । तोही जाहला तैसाचि ॥१७०॥ मग विमानीं बैसोनि जातां । 
म्हणे अयोध्याप्रभु रघुनाथा । सुग्रीवासीं मैत्री तत्त्वतां । करीं तूं आतां येथोनि ॥७१॥ जगद्वंद्या जनकजामाता । 
जलदगात्रा* जन्मरहिता । जलजनेत्रा' जलजासनताता“ । जनार्दना जगद्गुरो ॥७२।। असो नमस्कारोनि 
रघूत्तमा । कबंध पावला निजधामा । पुढें शबरीचिया आश्रमा । जगदात्मा येता जाहला ॥७३॥। परम 
तपस्वी शबरी । तप करितां जाहली म्हातारी । तिच्या आश्रमीं रावणारी । राहता जाहला दिनत्रय ।।७४॥ 
तिनें फळें मुळें आणून । भावें अर्चिला रघुनंदन । म्हणे तप जाहलें संपूर्ण । राजीवनयन देखिला ॥७५॥ 
शबरीसी उपदेशिलें ज्ञान । ती तत्काळ गेली उद्धरोन । शरीर सांडोनि कैवल्यसदन । पावली पूर्ण तत्काळीं 
॥७६॥ सौमित्री म्हणे पुराणपुरुषा । जगदुद्धारा अयोध्याधीशा । मज निजज्ञान सर्वेशा । कृपा करूनि 
उपदेशीं ॥७७॥ मग रामगीता जें आत्मज्ञान । सारासारविचारनिरूपण । लक्ष्मणाप्रति सांगोन । नि:संशय 
तो केला ॥७८॥ मायिक जगदाभास पूर्ण । सत्य शाश्वतरूप निर्वाण । ते चिन्मयवस्तु आपण । निजज्ञान 
या नामें ॥७९॥ असो यावरी रघुपती । आला हंपीविरूपाक्षाप्रती* । पुढें पंपासरोबर निश्चितीं । विश्रांतिस्थान 
शिवाचें ॥१८०॥ दिव्य वल्ली दिव्य द्रुम । सदा सफळ भेदीत व्योम । तेथें स्फटिकगुहा उत्तम । परम 
आरामस्थळ जें कां ॥८१॥ स्फटिकशिळेवरी श्रीराम । बैसला तेव्हां घनश्याम । जेवीं कैलासी द्यावया 
क्षेम । बलाहक* उतरला ॥८२॥। सौमित्रीचे मांडीवरी । शिर ठेवून रावणारी । श्रमोनियां निद्रा करी । 
निर्विकारी अजित जो ॥८३॥ शेषशायी नारायण । तोचि राम इंदिरारमण“ । सौमित्रीचे अंकी शिर 
ठेवून । त्याचपरी शोभला ।॥८४॥ असो ते समयीं रघुनाथा । चित्ती आठवे जनकदुहिता । श्वासोच्छ्वास 
जगत्पिता । घालोन बोले ते समयीं ॥८५॥ अहा जानकी मृगांकवदने* । गुणसरिते पद्नयने । सकळ 
लावण्यगुणनिधाने'” । कधीं भेटसी मज आतां ।॥८६॥ रामासी जाहला विरहज्वर । तंब कोकिळा बाहती 
सुस्वर । तयांसी म्हणे त्रिभुवनेश्वर" । खुंटो स्वर सदा तुमचा ॥८७॥ ते वेळीं तमालनीळा!? । शरण 
आल्या सर्व कोकिळा । राम म्हणे वसंतकाळा- । माजी शब्द फुटेल ॥८८॥ मृगमृगींस म्हणे रघुनाथ । 
तुम्हां संघटतां पारधी वधील सत्य । तंव तीं जाहलीं शरणागत । उच्छाप देत तयांसी ।।८ ९॥ तो तुम्हांस 
रात्रीस बधील सत्य । वरकड दिवस तुम्हांस मुक्त । तंव देखिलीं गजगजी रमत । काय बोलत तयांसी 
॥१९०॥ दोघांसी योग होतां यथार्थ । गज पडेल मूर्च्छागत । सात दिवसपर्यंत । अचेतन प्रेतापरी ।।९ १] 
तंव तीं आलीं शरण । उच्छाप बोले राजीवनयन । जळांत करितां मैथुन । मूर्च्छा न ये सहसाही ॥९२॥ 
मयूरासी म्हणे रघुनायक । तुम्ही व्हारे नपुंसक । तंव तीं शरण येती देख । काय बोले जगद्गुरु ॥९३॥ 


१. इंद्राने २. अग्नी ३. मेघासारखे सावळे शरीर असलेला ४. कमलनेत्रा ५. ब्रह्मदेवाचा पिता ६. हंपी आणि विरूपाक्ष 
या स्थानावर ७. ढग ८. श्रीविष्णू ९. चंद्रमुखी १०. सौंदर्याची ब सद्गुणांची ठेव ११. श्रीराम १२. श्रीरामाला 


१५२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


oon 


नयनीं जे अश्रु स्वती । तेणेंचि वाढेल तुमची संतती । चक्रवाकांसी म्हणे रघुपती । सूर्योदयीं भेट तुम्हां 
॥९४॥। रात्रीं होय तुम्हांस वियोग । तों दुष्टी देखे कागिणीकागः । त्यांसी म्हणे जन्मांत संग । एकदांच 
तुम्हा संसारीं ॥९५॥ मी सीतेविण भ्रमतों देख । तुम्ही भोगितां रतिसुख । यालागीं दंड हाचि नि:शंक । 
तुम्हांसी केला निर्धारे ॥९६। सीतावियोगें रघुनाथ । म्हणे राक्षस येऊन बहुत । यांच्या स्त्रिया हरोनि 
समस्त । नेईनात सीतेऐशा ॥९७॥। रतिचेष्टा मजसमोर । कां हो करिती वारंवार । माझी जानकी सुकुमार । 
मज भेटली नाहीं जों ॥९८॥ इत्यादि भाव ते समयीं । दावी जनकाचा जांवई । ज्याचे गुणांस गणना 
नाहीं । कोटि वर्षे शोधितां ॥९९॥ असो ऋष्यमूकपर्वतावरूनि । वानर विलोकिती चापपाणी । नळ नीळ 
जांबुवंत तरणि- । कुमर? पाहे सुग्रीव ॥२००॥ आणि पांचवा तो हनुमंत । जो अवतरला उमाकांत? । 
त्याचें जन्मकर्म अद्भुत । तृतीयाध्यायीं वर्णिले ॥१॥ रामविजयग्रंथराशी । हेचि केवळ वाराणसी । 
रामकथा विश्वेश्वरासी* । प्रिय म्हणून राहिला ॥२॥ कष्ट न होतां अपार । यात्रेसी धांवती मुमुक्षुनर । 
श्रबणीं बैसती सादर । संसार कार्य टाकूनि ॥३॥ येथोनि अरण्यकांड संपलें । पुढे किष्किंधाकांड 
आरंभिले । जैसें रत्नाहून रत्न आगळे । वैरागरीं* निपजे पैं ॥४॥ याचे परीक्षक संतजन । जे ब्रह्मानंदे 
परिपूर्ण । श्रीधर तयांसी अनन्यशरण । अभंग अक्षय सर्वदा ॥५॥ स्वति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत 
वाल्मीकीनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । षोडशाध्याय गोड हा ॥२०६॥ ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ 
॥ ओव्या २०६ ॥ 
॥ अध्याय सोळावा समाप्त॥ 


॥ अरण्यकाड समाप्त ॥ 


१. कावळी आणि कावळा २. सूर्यपुत्र सुग्रीव ३. उमापती महादेव ४. महादेवाला ५. खाणीमध्ये 


किष्किंधा कांड 
॥ अध्याय सतरावा ॥ 


हनुमंताची भेट, सुग्रीवाशी मैत्री, वालीचा वध 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। संत आणि इतर जन । दिसती समसमान । परी संत सदा 
आनंदघन । ब्रह्मानंद डोलती ॥ १॥ बकासंगे असतां मराळ' । दिसती सारिखे शुद्ध धवळ । परी क्षीर आणि 
जळ । करिती वेगळें हंसचि ॥२॥ वायसांत' बसे कोकिळ । त्यांच्यासारखा दिसे केवळ । परी प्रवर्ततां 
वसंतकाळ । पंचमस्वरें आळवी तो ॥३॥ जंबुकवनांत वाढला केसरी । परी त्याची कैसी पावेल सरी । 
क्षणमात्रे गज विदारी । हांकें भरी निराळ ॥४॥ स्फटिकांत मुक्ताफळ जाण । दिसे सारिखें समसमान । मुक्त 
जोहरी काढिती निवडोन । करिती जतन जीवेंसीं ॥५॥ पाषाणांत परीस असे पूर्ण । दिसे तैसाचि जड 
कठिण । परी तो लोहाचे करी सुवर्ण । कृष्णवर्ण लपवोनी ॥६॥ कस्तूरी आणि मृत्तिका । दिसे रंग 
एकसारिखा । परी मृगमद सुवासें सकळिकां । श्रीमंतांसी निववी पैं ॥७॥। तक्र दुग्ध एकवर्ण । परी दुग्ध 
गोड सकळांसी मान्य । तैसीं संतांची रूपें जाण । इतरांसमान न म्हणावीं ॥८॥ ऐसे संत आनंदघन । 
रामविजय परम पावन । करावया बैसले श्रवण । अति आदरेंकरोनियां ॥९॥ आतां किष्किंधाकांडकमळावरी'। 
क्रीडेल वाग्देवीश्रमरी* । तरी तो सुरस अंतरीं । सदा चतुरीं सांठविजे ॥१०॥। षोडशाध्यायीं कथा परिकर । 
पंपासरोवरासी रघुवीर । आला सजलजलदगात्र । ध्याय त्रिनेत्र जयाते ॥११॥ तों ऋष्यमूक पर्वतावरी । 
उभे पांच वानर ते अवसरीं । किंवा ते पंच केसरी । स्वलीला उभे ठाकले ॥१२॥ कीं कनकाद्रीचीं रत्ने 
मंडित । पंचश्रुंगे विराजत। कीं उगवले पंच आदित्य। उदयाचळीं एकदां ॥१३॥ कीं साहा व्हावया 
रघूत्तमातें। अवतरलीं पंचमहाभूतें। कीं तें पंचायतन शोभते । ऋष्यमूक पर्वतावरी ॥१४॥ ते पंपासरोवराचे 
तीरीं । श्रीराम स्फटिकशिळेवरी । सौमित्रीचे मांडीवरी । शिर ठेवून पहुडला ॥१५॥ देखतां सौमित्रि राघव । 
भयभीत जाहला सुग्रीव । म्हणे वाळीनें हे दोघे मानव । वीर येथे पाठविले ॥१६॥ माझा घात करावया । 
शत्रूनें दिधले पाठवूनियां । म्हणोनि सुग्रीव तेथोनियां । जाता जाहला सत्वर ॥१७॥ चौघांस न पुसतां 
तेथून । पळे वेगें मित्रनंदन । बनोपवनें लंघोन । समीरवेगें चालिला ॥।१८॥ मग सवेग धांवोनि हनुमंत । 
उभा केला सूर्यसुत* । म्हणे तूं कां भीतोसी येथ । काय विपरीत देखिले ॥१९॥ सुग्रीव म्हणे दोघे धनुर्धर । 
दिसती परम प्रचंड वीर । त्यांसी विलोकितां भय अपार । माझे हृदयीं संचरलें ॥२०॥। अजि म्यां स्वप्न 
देखिले । दोघे धनुर्धर साहा जाहले । वाळीस वधोनि राज्य दिधलें । किष्किंधेचे मजलागीं ॥२१॥ 
अरुणोदयीं देखिलें स्वप्न । सवेंचि पातले दोघेजण । परी मज धीर न धरवे जाण । भयेंकरून व्यापिलों ॥२२॥ 
यावरी बोले वायुनंदन। आम्ही असतां चौघे प्रधान । कृतांतासी शिक्षा लावून । तुजला रक्षूं सर्वदा ॥२३॥ 
तरी हे पंपातीरीं दोघे जण । बैसले वीर देदीप्यमान । कीं बृहस्पति आणि सहस्रनयन'। तैसे दोघे दीसती ॥।२४॥ 
कीं एक तपस्वी एक उदास । एक औदार्य एक धैर्यविशेष* । कीं एक पुण्य एक यश । तैसे दोघे दीसती ॥२५॥ 


i नि से 
१. हंस २. कावळ्यामध्ये ३. कस्तुरी ४. किष्किंधाकांडरूपी कमळावर ५. सरस्वतीरूपी भ्रमरी ६. पाच शिरपेच 
७. सुग्रीव ८. इंद्र ९. धीरोदात्त 


१५४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
RE roe, 


कीं एक ज्ञान एक विज्ञान । एक आनंद एक समाधान । कीं एक सगुण एक निर्गुण । दोन्ही स्वरूपे हरीचीं 
॥२६॥ एक साधक एक सिद्ध । एक वैराग्य एक बोध । एक मोक्ष एक ब्रह्मानंद । तैसे दोघे दीसती ।।२७।। 
यांचिया आगमनें पाहीं । आनंद दाटला माझे हृदयीं । यांचा समाचार लवलाहीं । जाऊन आतां आणितां 
॥२८॥ त्यांचिया बोलावरून । कळेल त्यांचे अंतःकरण । स्वाद घेतां रस पूर्ण । चतुर जैसा ओळखे ॥२९॥ 
अरुणोदयावरून । रजनी सरली कळे ज्ञान । कीं दाहकत्व निरसतां अग्न । शांत जाहला जाणिजे ॥३०॥ 
कीं संकटसमयावरून । जाणिजे बंधु मित्रजन । कीं इंद्रियनियमने पूर्ण । योगाचरण जाणिजे ॥३१॥ कीं 
दयेवरून कळे शांती । कीं तर्कावरून कळे धृती! । कीं वेदांतश्रवणें निवृत्ती- । दशा बाणली जाणिजे 
॥३२॥ कीं प्रेमरसावरून भक्ती । कीं निरपेक्षेवरून? विरक्ती । कीं पावला अद्वये मुक्ती । इहपरत्रीं जाणिजे 
॥३३॥ तैसें त्यांचें अंतर समस्त । मी आणितों तू राहे स्वस्थ । जरी तेथें असेल विपरीत । हस्तसंकेत दावीन 
तूते ॥३४॥ ऐसें बोलोनि हनुमंत । पंपातीरासी आला त्वरित । वटवृक्षातळीं रघुनाथ । पहुडलासे श्रमोनियां 
॥३५॥ स्फटिकशिळा देदीप्यमान । जेवीं शेषतल्पक' शुभ्रवर्ण । त्यावरी श्रावणारिनंदन* । विराजमान 
दिसतसे ।॥३६॥ तंब त्या वटावरी हनुमंत । कौतुकेकरोनि उड्डाण करीत । लक्षोनियां रघुनाथ । हर्षे दावी 
वांकुल्या ॥३७॥। ऐसा देखोनि वानर । सौमित्रासी दावी रघुवीर । पैल पाहे तो कपिवर । पंचशर तोडरीं 
असे ॥३८॥ झळकताहे हेमकौपीन“। वज्बंधनें न चळे मदन । माझे चित्त स्नेहेंकरून । यासी देखोन भरलें 
असे ॥३९॥ मातेचे वचन हनुमंत । आठवी तेव्हां हृदयांत । जो ओळखे कौपीन गुप्त । तोचि स्वामी तुझा 
असे ॥४०॥ तो प्रत्यय आला सकळ । परी माझें अद्भुत बळ । हा दिसतसे कोमळ । तमालनीळ साजिरा 
॥४१॥ शिष्यापरीस आगळें बळ । गुरूस असावें बहुसाल । मग वटशाखा मोडोनि सबळ । रामावरी 
टाकिली ॥४२॥ तें देखतां ऊर्मिलाजीवन* । चापासी वेगें चढविला गुण । मग बोले कौसल्यानंदन । स्थिर 
राहे नावेक ॥४३।। बाळकौतुके पाहे साचार । त्यावरी काय टाकिसी शर । तों उताणा पहुडला रघुवीर । 
तंव शाखा सत्वर आली वरी ॥४४॥ वरी कोदंडदंडें* ते अवसरीं । शाखा ताडिली वरच्यावरी । ते उडोनि 
गेली अंबरी । तृणतुल्य तेधवां ॥४५। आणिकही वृक्ष पाषाण । वरी टाकी वायुनंदन । तेही कौसल्यागर्भरत्न । 
कोदंडेंकरून उडवीत ॥४६॥ मग गर्जोनियां हनुमंत । सोडी तेव्हां पंच पर्वत । परी न उठेचि रघुनाथ । 
कौतुके हांसे ते काळीं ।॥४७॥ मग रघुनाथें एक बाण । चापासी लाविला न लागतां क्षण । पांच पर्वत पिष्ट 
करून । बाणे गगन भेदित ॥४८॥ शरपिसारा लागला किंचित । तेणें उडोनि गेला हनुमंत । गगनीं गरगरां 
भोंबत । प्राण होय कासाविस ॥४९॥ वातचक्रीं पडतां तृण । तें भूमीस न पडे मागुतेन । त्यापरी वायुनंदन । 
कासावीस होतसे ॥५०॥ जनक पवन धांवे ते समयीं । आत्मज धरिला दृढ हृदयीं । म्हणे बा रे शरण लवलाही । 
रामचंद्रासी जाई कां ॥५१॥ हा अवतरला शेषशायी । जाण क्षीराब्धीचा जांवई । दृढ लागें त्याचे पायीं । 
कायावाचामानसें ॥५२॥ मग श्रीरामासी हनुमंत । येवोनि लोटांगण घालित । मागुती उठोनि धरित । श्रीरामचरण 
सप्रेमें ॥५३॥ उठोनियां रघुवीर । हृदयीं धरिला वायुकुमर । एक जाहले हरिहर*। जयजयकार करिताती ।॥५४। 


१. मनाची धारणा २. अपेक्षारहित स्थिती ३. शेषरूपी मंचक ४. श्रीराम ५. सुवर्णलंगोट ६. लक्ष्मण ७. धनुष्याच्या 
दांडीने ८. श्रीविष्णू आणि श्रीशंकर 


अध्याय सतरावा १५५ 


श्रीराम म्हणे हनुमंता । जोंबरी शशी आणि सविता । तोंबरी अक्षयी होई तत्त्वतां । बलार्णव* अद्‌भुत तूं 
॥५५॥ कैकयीहस्तींचा पूर्ण पिंड । अंजनीहातीं पडला अखंड । तो हा वीर जन्मला प्रचंड । राघवाहून 
पूर्वीच ॥५६॥ असो जोडोनि दोन्ही कर । हनुमंत उभा राहे समोर । म्हणे हे राम करुणासमुद्र । जगदुद्धार 
दीनबंधो ।॥५७॥ हे राम भुवनसुंदरा । हे राम जनकजावरा । हे राम नवपंकज-नेत्रा । पुराणपुरुषा 
जगदात्मया ॥५८॥ परम भक्त जाणोन । हनुमंतासी भेटला लक्ष्मण । करीं धरून वायुनंदन । सीतावललभें 
बैसविला ॥५९॥। रामचरण चुरी मारुती । म्हणे रघुवीरा ऐक एक विनंती । पैल ऋष्यमूक पर्वतीं । बसे 
कपिपती' सुग्रीव ॥६०॥ अभयवर देशील त्यातें । तरी आतां भेटवीन तयातें । बहुत कार्य तयाचेनि हातें । 
पुढें साधेल श्रीरामा ॥६१॥ मग बोले रघुनंदन । सुग्रीव हा कोणाचा कोण । हनुमंत सांगें पूर्वकथन । 
सावधान परिसावे ॥६२।॥। कमलोद्भव करितां ध्यान । प्रेमोदकबिंदुः नेत्रींहून । अंजुळींत पडतांचि पूर्ण । 
ऋक्षरजा जन्मला ॥६३॥ तो ब्रह्मयाचा प्रियनंदन । वानरवेष बळ गहन । हिंडतां बनोपवन । शिवलोकाप्रती 
गेला ॥६४॥ तंव देखिले रम्य सरोबर । भोवते सदाफळ तरुवर । परी तेथें शाप दुर्धर । पूर्वीच होता अपर्णेचा 
॥६५॥ जो नर सेवील येथींचें पाणी । तो नारी होईल तत्क्षणी । हे क्रक्षरजे नेणोनी । उडी जीवनीं घातली 
॥६६। स्नान करून निघतां बाहेर । जाहलें स्त्रियेचें शरीर । रंभेहून परम सुंदर । होय विचित्र ते काळीं ॥६७॥ 
तों मित्र इंद्र दोघेजण । आले सुंदर स्त्री वरू म्हणोन । तंव तो ब्रह्मपुत्र लाजोन । स्त्री होऊन बैसला ॥६८॥ 
न घडे तयेसीं सुरत । मग दोघीं त्यागिलें रेत । आधीं शक्रवीर्य मस्तकीं पडत । वाळी तेथें जन्मला ॥६९॥ 
मागून सूर्यवीर्य पडलें ग्रीवेवरी । तेथें सुग्रीव जन्मला ते अवसरीं । विरिंचि पातला झडकरी । तों पुत्र नारी 
जाहला असे ॥७०॥ मग तेणें प्रार्थोनि पार्वती । उच्छाप मागे पुत्राप्रती । कामिनीभाव* हरोनि मागुती । पुत्र 
केला पूर्ववत ॥७१॥ दोघे पौत्र आणि सुत । घेवोनि चालिला पद्मजात* । मग मृत्युलोकी अद्‌भुत । किष्किंधा 
नगर रचियेले ॥७२॥ धाकुटा सुग्रीब वडील वाळी । ऋक्षरजा घेऊनि ते काळीं । किष्किंधाराज्य 
भूमंडळीं । केलें तेणें बहुकाळ ॥७३॥ वाळीसुग्रीवांसी तत्त्वतां । ऋक्षरजा मातापिता । पुढें बाळीस देऊन 
राज्यार्था । धरिलें छत्र सुमुहूर्ते ॥७४। करोनियां योगसाधन । ऋक्षरजा पावला ब्रह्मसदन । पुढें वाळी सुग्रीव 
दोघेजण । बंधु समान सारिखे ॥७५॥ इद्रे वाळीस विजयमाळ । दिधली म्हणोनि तो सबळ । समरीं शत्रु 
होय निर्बळ । वाळीप्रताप देखतां ॥७६॥ सूर्ये सुग्रीव करीं धरिला । आणोन माझे हातीं दीधला । तूं 
सांभाळीं यासी दयाळा । म्हणोनियां प्रार्थिले ॥७७॥ सुग्रीव आणि वाळीमध्यें । वैर लागलें राज्यसंबंधें । 
पुढे वाळी सुग्रीबासी क्रोधे । वधावयासी धांविन्नला ॥७८॥ सुग्रीबाची स्त्री रुमा रूपवंत । वाळीनें 
घातली घरांत । सुग्रीवे धरिला ऋष्यमूक पर्वत । युद्ध होत षण्मासां* ॥७९॥ माझी सूर्ये घेतली भाक । 
तूं सुग्रीबाची पाठी राख । ऐसें ऐकतां अयोध्यानायक । काय बोलता जाहला ॥८०॥ हनुमंता भाक घे 
पूर्ण । मज अत्यंत प्रिय सूर्यनंदन । सत्वर आणीं बोलावून । भेटीस मन उतावीळ ॥८१॥ तयाचा शत्रु 
बधोन । त्यासी देईन छत्र सिंहासन । याउपरी जानकीचिद्रत्न” । शोधोनि कांढूं साक्षेपं ॥८२॥ ऐसें 
बोलतां जनकजामात* । तेथून उडाला हनुमंत । येऊनि सुग्रीवास सांगत । भाग्य अद्भुत उदेलें ॥८३॥ 


१. प्रचंड बळाचा सागर २. वानरांचा मुख्य ३. प्रेमाश्रू ४. स्त्रीत्व ५. ब्रह्मदेव ६. सत्तेसाठी ७. सहा महिनेपर्यंत 
८. जानकीरूपी स्त्रीरत्न ९. श्रीराम 


१५६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
oo  ्् ््््झ्भ्भ्भ्््् 


सीतावियोगें दुःखी रघुराज । रुमावियोगें दुःखी तूं सहज । तरी एकमेकांचे पूर्ण काज । करा आतां परस्परे 
॥८४॥ ऐकोनि मारुतीचे वचन । आनंदें नाचे सूर्यनंदन । हनुमंतातें आलिंगून । पाठी हातें थापटी ॥८५॥ 
रघुनाथ प्राप्तीसी तत्त्वतां तूं सदगुरु झालासी हनुमंता । उतराई काय होऊं आतां । उपकार तत्त्वतां न विसरें 
॥८६॥ दशरथात्मज रघुपती । त्याची कीतिं पूर्वी ऐकिली होती । पंचवटीस करोनि वस्ती । पिशिताशनः 
मारिले ॥८७॥ असो घेऊन वानरांचे भार । नळ नीळ जांबुवंत वीर । सुग्रीव आला जेथें रघुवीर । तों 
त्रिभुवनसुंदर देखिला ॥८८॥ कोट्यनुकोटी मीनकेतन' । ज्यावरून सांडावे ओवाळून । तमालनीळ स्वरूप 
सगुण । सुग्रीवे नेत्री विलोकिलें ॥८९॥ लोटांगण घाली सुग्रीव । नळनीळादि वानर सर्व । ऐसें देखोन 
सीताधव । पुढें धांबत भेटावया ॥९०॥ धरोनियां दोन्ही कर । उठविला स्वये भानुकुमर' । हृदयीं धरितां 
रघुबीर । सुख अपार सुग्रीवा ॥९१॥। अत्यंत जाहला क्षुधातुर । तया भेटला क्षीरसागर । कीं दरिद्रियासी 
अपार । द्रव्य घरीं सांपडले ॥९२। कीं आळशाचें गृह शोधीत । कल्पवृक्ष आला अकस्मात । कीं चुकलें 
बाळक भेटत । जननियेसी प्रीतीनें ॥९३॥ कीं तृषाक्रांत पडिला वनीं । त्यापुढें लोटे मंदाकिनी । तैसा 
सुग्रीवाचे मनीं । ब्रह्मानंद उचंबळला ॥९४।। जीव शिव एक भाव । तैसें भेटीचें वैभव । तेव्हां विमानारूढ 
देव । सुमनसंभार वर्षती ॥९५।। नळ नीळ जांबुवंत । आणिक वानर समस्त । तयांसी रघूत्तम आलिंगीत । 
आनंद गगनीं न समाये ॥९६॥ हनुमंते तये वेळे । पसरिले वृक्षडाहाळे । मध्यें अग्नीसी साक्ष ठेविलें । 
दोहींकडे बैसविले दोघेजण ॥९७॥ सुग्रीव आणि रघुनाथ । उभयतांस म्हणे हनुमंत । एकमेकांचा कार्यार्थ । 
साह्य होवोनि साधावा ॥।९८॥ रघुवीर म्हणे राज्य आणि दारा । सोडवूनि देतों रविकुमारा । हा माझा निर्धार 
खरा । उदयीकचि पाहाल ॥९९॥ अर्कजः म्हणे जेणें नेली सीता । त्यासी संहारून तत्त्वतां । अयोध्येसीं नेईन 
रघुनाथा । मंगळभगिनीसहित* पैं ॥१००॥ ऐसें ऐकतां उत्तर । भुभुःकारें गर्जती वानर । तेणें नादें अंबर । 
दणाणले ते समयीं ॥१॥ सुग्रीव म्हणे रघुनंदना । कालचि एक सुंदर ललना । राक्षस घेऊन गेला 
जाणा । निराळमार्गे त्वरेने ॥२॥। आम्हीं समस्तीं देखिली नयनीं । आक्र॑ंदत करुणावचनीं । म्हणे रामा धांव 
निर्वाणी । चापपाणी करुणाकरा ॥३॥ क्षणभरी म्हणे सौमित्रा । धांव धांव परम पवित्रा । मागुती म्हणे 
स्मरारिमित्रा । राजीवनेत्रा धांव वेगें ॥४॥ तिनें उत्तरीय वस्त्र फाडोनी । आभरणें टाकिलीं बांधोनी । आम्हीं 
तीं ठेविलीं जतन करूनी । राम ऐकोनि विस्मित ॥५॥ म्हणे नवल सांगती वानर । सत्वर आणवी 
अलंकार । घेऊनि आला वायुकुमर । देत रघुवीराकरी तेव्हां ॥६॥ तंव लवलाहे ग्रंथि सोडीत । आभरणें 
ओळखिलीं समस्त । अहा प्रिये म्हणोनि रघुनाथ । शरीर टाकी धरणीवरी ॥७॥ हृदयीं धरोनि अलंकार । 
शोकार्णवीं पडिला रघुवीर । सदूगद होती समस्त वानर । नयनीं नीर लोटलें ॥८॥। आठवोनि सीतेचे 
गुण । विलाप करी रघुनंदन । धांबोनियां लक्ष्मण । धरी चरण रघुपतीचे ॥९॥ लक्ष्मणासी म्हणे रघुवीर । 
सखया ओळखें अलंकार । राम म्हणे निरंतर । जनकजाअंगीं* होते ते ॥११०॥। सौमित्री अलंकार 
घेउनी । सादर होऊनि पाहे नयनीं । म्हणे हीं नेपुरं* सीतेचे चरणीं । ओळखिलीं म्यां साच पैं ॥११॥ नेपुरे 
ओळखिलीं साचार । वरकड“ नेणें मी अलंकार । राम म्हणे निरंतर । जनकात्मजा लेत होती ॥१२॥ 


१. राक्षस २. कामदेव ३. सुग्रीव ४. सूर्यपुत्र सुग्रीव ५. सीतेसह ६. सीतेच्या अंगावर ७. पैंजण ८. इतर 


अध्याय सतरावा १५७ 


सौमित्र म्हणे सीता माउली । म्यां कधीं नाहीं विलोकिली । त्रिकाळ नमनाचे वेळीं । नेपुरें चरणीं देखिलीं 
म्यां ॥१३॥ ऐसें बोलतां लक्ष्मण । आनंदला रघुनंदन । म्हणे बा रे तूं दिव्य रत्न । वैराग्यवैरागरींचेंः ।॥।१४॥ 
तूं भक्तसरोवरींचा राजहंस । कीं ज्ञानमुक्ताफलमांदुस* । कीं शत्रुविपिनहुताश* । सदा निर्दोष सूर्य जैसा 
॥१५॥ सुग्रीव म्हणे रविकुळमंडणा । जरी जानकी तुज भेटवीना । तरी मी भोगीन यमयातना । कल्पपर्यंत 
निरिं ॥१६॥ नळ नीळ जांबुवंत । माझे प्रधान जगविख्यात । भूगोळ हा क्षण न लागत । उचलोनि 
घालिती पालथा ॥१७॥ आतां रघुपते तुझी आण । स्वर्ग मृत्यु पाताळ शोधून । जानकी आणीन हें प्रमाण । 
सत्य सत्य त्रिवाचा ॥१८॥ मग बोले मखपाळण । तुज तारा राज्य दिधल्यावांचून । सीताशुद्धि न करीं 
आण । श्रावणारीची जाण पां ॥१९॥ तुझें कार्य न होतां आधीं । कदा न करीं मी सीताशुद्धी । ही माझी 
प्रतिज्ञा त्रिशुद्धी* । ती काळत्रयीं टळेना ॥१२०॥ गुरुकृपेविणें ज्ञान । कीं आवडीविणें भजन । कीं 
प्रेमाविण कीर्तन । स्नानाविणें अनुष्ठान जैसें ॥२१॥ कीं अतिथीविणें भोजन । कीं वीरश्रीविणें रणांगण । 
कीं विप्र जैसा विद्येविण । सर्व जन निंदिती ॥२२॥ तैसें तुझें कार्य न होतां । सीताशुद्धि न करीं सर्वथा । 
ऐसें बोलतां रघुनाथा । वीरश्री अंगीं दाटली ॥२३॥ चढविला चापासी गुण । म्हणे बोलावी शक्रनंदन 
सुग्रीव धांवोनि धरी चरण । कर जोडून विनवीत ॥२४॥ म्हणे वाळीचा मार अनिवार । आपण युद्ध न 
करावे समोर । अकस्मात टाकाल शर । तरीच संहार होय पैं ॥२५॥ मग मंगळजननीजामातः । सुग्रीवासी 
पुसे वृत्तांत । वाळीसी इतुकें बल प्राप्त । कैसेनि पैं जाहलें ॥२६।॥। सुग्रीवा तुझें वालिसी वैर । पडावयासि 
काय विचार । तें कथानक सविस्तर । आम्हांसि तूं सांग पां ॥२७॥। सुग्रीव सांगे पूर्ववृत्तांत । म्हैसासुर नाम 
दैत्य अद्भुत । त्याचे पोटी दुंदुभि सुत । परम बलिष्ठ जन्मला ॥२८॥ महा उन्मत्त मद्यपानी । कलह 
माजवावया हिंडे वनीं । परी त्यासी समरांगणी । युद्धा कोणी भेटेना ॥ २९) मग दैत्य गेला यमाजवळी । म्हणे 
मजसीं मांडीं हातोफळी* । येरू म्हणे किष्किंधेसी वाळी । त्याजवळी जाई वेगीं ॥१३०।॥ ऐकोनि आला 
किष्किंधेजवळी । जैसा मूषक निघे व्यालबिळीं । कीं व्याघ्राची पहावया जाळी । जंबुक जैसा पातला ॥३१॥। 
दैत्य हांक फोडी तये वेळीं । ऐकतां धांविन्नला वीर वाळी । जैसा मृगेंद्र कव घाली । मातंग दूरी देखतां ॥३२॥ 
शतयोजने शरीर विशाळ । वाळीनें पदीं धरिला तत्काळ । भूमीवरी आपटिला सबळ । भूमंडळ दणाणले 
॥३३॥ कायेंतूनि गेला प्राण । मग प्रेत त्याचें भवंडोन । रागे दिधलें भिरकावून । ऋष्यमूक पर्वतावरी ।।३४॥ 
शतयोजने कलेवर । ऋषींचे आश्रम मोडले समग्र तेर्थे मुख्य मातंग ऋषीश्वर । तेणें शाप दीधला ।।३५॥ या 
पर्वता स्पर्शतां शक्रनंदन । तत्काळ जाईल त्याचा प्राण । दुंदुभीचें प्रेत वरी जाण । पडलें आहे अद्यापि ॥३६॥ 
मग मयासुर दुदुंभीचा सुत । पितृसूड€ घ्यावया त्वरित । कीं पतंग अग्नीस सूड मागत । खांडववनाचा घ्यावया 
॥३७॥ सर्पाचा सूड समूळीं । सुपर्णासी मागे अळी । तैसा मयासुर ते काळीं । बाहे!” वाळीस युद्धातें ।।३८॥ 
शक्रसुत* धांविन्नला त्वरित । जैसे पर्वतावरी वज्र पडत । तैसा मयासुर मुष्टिघात । देतां बमीत रक्तासी ।॥।३९॥ 


bovis AEN SS क सा क र णा य RENE BPD LOR 
१. वैराग्यरूपी खाणीतील २. ज्ञानरूपी मोत्यांची पेटी ३. शब्नुरूपी अरण्याला अग्नीप्रमाणे ४. काया-वाचा-मने शुद्ध 
५. वालीला ६. भूमिजापती श्रीराम ७. कुस्ती ८. पित्याच्या वधाचा सूड ९. गरुड १०. बोलावी 


१५८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
oo 


पाताळविवरद्वारे' । मयासुर पळाला त्वरें । त्याचे पाठीमागें शक्रकुमरें । धांव घेतली पाताळा ॥१४०॥ 
विबरद्वारीं मी रक्षण । राघवा बैसलों बहुत दिन । तों यक्ष गंधर्व मिळून । किष्किंधा घेऊं धांविन्नले ॥४१॥ 
रायाविण कोण राखे पुरी । धाकें दुर्ग ओलांडिलें वानरीं । प्रधान प्रजा ते अवसरीं । मज सांगती गाऱ्हाणे 
॥४२॥ मग विवरमुखीं ठेवुनी पर्वत । किष्किंधेस पातलों त्वरित । शत्रु आटोनि समस्त । प्रजा सुखी 
राहिल्या ॥४३॥ बिंशति' मासपर्यंत । वाळी विवरीं जाहला गुप्त । मग प्रधान प्रजा समस्त । म्हणती 
शक्रसुत निमाला ॥४४।। सकळीं आग्रह करून बळें । राज्यछत्र मज दिधलें । तों मयाचें शिर ते वेळे । वाळी 
घेऊन पातला ॥४५॥ वीस मास तो निराहार । दृष्टी न दिसे विवरद्वार । परम उतरला मुखचंद्र । घाबरा वीर 
जाहला ॥४६॥ उगवला असतां उष्णकर । किंचित दिसों लागलें द्वार । मग नखाग्रेंच नग समग्र । 
उलथोनियां पाडिला ॥४७॥ हर्षे गर्जना केली थोर । तेणें नादावलें अंबर । परी मजलागीं चिंता अपार । 
बहु जाहली ते काळीं ॥४८॥ म्हणे बंधु दैत्यांनीं मारिला । घाबरोनि किष्किंधेसी पातला । तों मज राज्यपदीं 
देखिलें डोळां । परम क्षोभला ते काळीं ॥४९॥ म्हणे महापर्वत घालुनी । मज कोंडिलें दाटूनी । म्यां मरावें 
हें तुझे मनीं । सिंहासनीं बैसावया ।॥।१५०॥ स्नेहाविणें बंधुवर्ग जाण । त्यागावा हें शास्त्रप्रमाण । दुर्मुख? 
स्त्रियेसि टाकून । संन्यासग्रहण करावें ॥५१॥ गुरु त्यजिजे ज्ञानहीन । प्रीतीविणें मित्रजन । ऐसें बोलोनि 
शक्रनंदन । शस्त्र घेवोनि धांविन्नला ॥५२॥ मग हे नळ नीळ जांबुवंत । प्राणसखा माझा हनुमंत । मज 
घेऊन पळाले त्वरित । ठाव निश्चित नेदी कोणी ॥५३॥ हिरोन घेतली बळेंचि दारा” । नित्य येऊनि करी 
मारा । मग ऋष्यमूकपर्वतीं सीतावरा । केला थारा आम्हीं येथें ॥५४।। वाळीस असे येथे शाप । यालागीं 
राहों सुखरूप । सामासां' युद्ध अमूप । दोघांसि होत रघूत्तमा ॥५५॥ आम्हां दोघां समान बळ । परी त्याचे 
गळां विजयमाळ । तेणें त्याचा प्रताप सबळ । शत्रूसी पळ सुटतसे ॥५६॥ विकट विषम ताल सात । एकेच 
बाणें जो छेदी निमिषांत । त्याचे हातें वाळीस मृत्य । भविष्य पूर्वी केलें हें ॥५७॥ ऐसें बोलतां 
सूर्यसुत । धनुष्य योजी अवनिजाकांत* । अर्धचंद्र बाण त्वरित । आकर्णवरी ओढोनि ॥५८॥ मांडी दृढ 
देहुडे ठाण । पाठीशी उभा लक्ष्मण । त्याचा चरणांगुष्ठ रघुनंदन । पायांखालीं रगडीत ॥५९॥ दडपितां 
शेषचरणांगुष्ठ* । सप्तही ताड जाहले नीट । एकाचि बाणें ते सपाट । सातही केले राघवें ॥१६०॥ सात ताड 
शेषपृष्ठीबरी । यालागीं नीटावले ते झडकरी । तों दुंदुभीचें प्रेत ते अवसरीं । मित्रसुतें दाखविलें ॥६१॥ हें 
जो उचलील पुरुषार्थी । वाळीचा मृत्य त्याचे हातीं । चरणांगुछे रघुपती । प्रेत ढकली तेधवां ॥॥६२॥ तेंही 
तृणप्राय उडोन । पडिलें दिगंतरीं जाण । अद्भुत प्रताप देखोन । सुग्रीव चरणीं लागला ॥६३॥। मग म्हणे 
चापपाणी । सुग्रीवा तूं किष्किंधेसी जाऊनी । वाळीतें पाचारूनि आणीं । समरांगणीं युद्धातें ॥६४॥ ऐसें 
ऐकोनि यथार्थ । सुग्रीवासी आवेश बहुत । म्हणे हा त्यासी वधील निश्चित । यदर्थी संशय असेना ॥६५॥ 


१. पाताळाच्या विवर मार्गाने २. वीस ३. भांडखोर ४. पत्नी ५. सहा महिने ६. सीतापती राम ७. लक्ष्मणाच्या पायाचा 
अगठा ८. अंतरात्म्याला संजीवनीप्रमाणे 


अध्याय सतरावा >>> _--- त ५९ 


रामचंद्रे अमृतबिंदु टाकिले । तेणें सुग्रीवकर्णचकोर धाले । कीं ते कर्णयाचकः तृप्त जाहले । श्रीरामवचननिधानेः 
॥६७॥ मग तो वासरमणीचा? सुत । दशकंठरिपूस* विनवीत । म्हणे विषकंठवंद्या“ एक हेत । पूर्ण माझा 
करीं कां ॥६८॥ तरी अकस्मात टाकोनि बाण । घ्यावा जी वाळीचा प्राण । अवश्य म्हणे जगन्मोहन । 
भक्तवचनपाळक जो ॥६९॥ मग किष्किंधेसमीप सूर्यकुमार । करीत थोर भुभुःकार । तेणें दणाणलें अवघें 
नगर । इंद्रपुत्र' दचकला ॥१७०॥ गळां घालोनि विजयमाळ । वेगीं धांविन्नला वाळी सबळ । म्हणे अरीचा 
आजि थोर कल्लोळ । कोण साहा जाहला असे ॥७१॥ तारा म्हणे स्वामी परियेसीं । अंगद गेला होता 
पारथीसी । तेथें बोलत होते ऋषी । राम सुग्रीवा साह्य जाहला ॥७२॥ तरी राजेंद्रा अवधारा । आपण न 
जावें समरा । म्हणोन चरणां लागली तारा । परी शक्रकुमरा न माने तें ॥७३॥ ऐकोनि कुंजराचें गर्जन । 
कैसा उगा राहे पंचानन । मृग बळेंचि आला चालोन । मग शादूळ कैसा स्थिरावे ॥७४। शुष्क काननीं 
प्रळयाम । कैसा राहील शांति धरून । असो सहस्राक्षनंदन* । तारेप्रति बोलिला ।॥॥७५॥ म्हणे प्राणप्रिय 
परियेसी । षण्मासां हा येत युद्धासी । आजि आला तिसरे दिवसी । उल्लासेसी गर्जत ॥७६॥। घायीं शरीर 
त्याचे जर्जर । तैसे माझंही जाहलें चूर । त्यासी साहा वायुकुमार । तेणें बीर आणिला कोणी ॥७७॥ तरी 
तारे तूं आणि अंगद । सुखें भोगा राज्यपद । आजि सुग्रीवाचा करीन वध । तरीच येईन माघारा ॥७८॥ 
नाहीं तरी भेट हेची । बोलोन बाळी उठे तैसाची । जैसी उडी पंचाननाची । मातंगासी लक्षोनियां ॥७९॥ 
जैसा पर्वतावरी पर्वत पडला । तैसा सुग्रीवावरी आदळला । आवेशें झगडती ते वेळां । कांपों लागली 
धरित्री ॥१८०॥ मलयुद्ध होतां अनिवार । गुप्त पाहे अवनिजावर । तों दोघे सारिखे दिसती वीर । कोणावरी 
शर टाकावा ॥८१॥। मारूती म्हणे अयोध्यापती । हे दोघे सारखे दिसती । मग सुमनहार त्वरित गतीं । 
समीरसुतें गुंफिला ॥८२॥ सुग्रीवाचे गळां घाली ये क्षणीं । विलोकित कैवल्यदानी । दोघे हांक देत गगनीं । 
प्रतिध्वनी उठताती ॥८३॥। वज्राऐसे कठोर । हाणिती तेव्हां मुष्टिप्रहार । भूगोळ कांपत समग्र । दणाणत 
पाताळे ॥८४।। शत योजनें झाडें उपडोनी । निजबळें घालिती उचलोनी । उसळें तरू धांवती गगनीं । 
विमानें पळविती देव पैं ॥८५॥ चक्राकार फिरविती पर्वत । न कळतां टाकिती अकस्मात । क्षणक्षणां 
भूकंप होत । ग्रीवा सरसावी भोगींद्र ॥८६॥ हृदयीं समर्पित वजमुष्टी । तेणें उडुगणांची होत वृष्टी । गगनीं 
देवांचिया थाटी । युद्ध दृष्टी विलोकिती ॥८७॥ असो तो सहस्राक्षाचा सुत । सुग्रीवासी हाणी मुष्टिघात । 
कासावीस सूर्यसुत । मागें पाहात रामाकडे ॥८८॥ वीर सांपडत रणमंडळीं । बंधूची वाट पाहे ते वेळीं । 
तैसा सुग्रीव हदयकमळीं । दीनबंधूतें आठवी ॥८९॥ म्हणे कां न सरे माझा भोग । कृपा न करी 
अवनिजारंग“ । जो विषकंठहदयपद्मभृंगः। दशकंठदर्पदमन'° जो ॥१९०॥ असो इकडे कौसल्यानंदन । 
तूणीरांतून ओढी दिव्य बाण । जैसी कल्पांतमेघांतून'' । चपळा बाहेर निघे पैं ॥९१॥ धनुष्यासि लावून 
बाण । लक्ष्य साधिलें दुरोन । वाळीचे हृदयीं येऊन । अकस्मात खडतरला'' ॥९२॥ बाण लागला सतेज । 
जैसी गिरीवरी पडे वीज । कीं काद्रवेय'' देखतां अरुणानुज'*। येऊन झडपी जैसा कां ॥९३॥ कीं 
अभाग्यावरी धाड पडे । कीं राहुमुखीं शशी सांपडे । कीं तपस्वियावरी सांकडें । नसतेंचि येऊनि आदळे ॥९४।। 


१. कानरूपी याचक २. रामाचे बोलणे हेच धन ३. सूर्याचा ४. श्रीरामाला ५. रामा ६. इंद्रपुत्र वाली ७. वाली 
८. सीतापती राम ९. शिवहदयकमळातील भ्रमररूपी श्रीराम १०. रावणाचा गर्व हरण करणारा राम ११. कल्पांतीच्या 
प्रचंड ढगातून १२. घुसला १३. साप १४. गरुड 


१६० ॥ श्रीरामविजय ॥। 


कीं तृतीयनेत्रींचा अग्न । मन्मथावरी' पडे येऊन । तैसा बाळीचे हृदयीं बाण । एकाएकीं संचरला ॥।९५॥ 
महावृक्ष उन्मळिला । कीं पर्वत भूमीवरी आदळला । तैसा वाळीनें देह टाकिला । भूमंडळीं तें काळीं ॥९६॥ 
बाळीचा देहांत जाणोनी । जवळी आला चापपाणी । इंद्रतनुज ते क्षणीं । काय बोलता जाहला ॥९७॥ तूं 
क्षत्रिय एकपत्नीव्रती । दुसरी वरिली कां अपकीर्ती । अन्याय नसतां रघुपती । बाण व्यर्थ कां टाकिला 
॥।९८॥ तूं सत्यवचनी यशवंत । महाप्रतापी रणपंडित । तुझी अपकीतिं त्रिभुवनांत । जाहली सत्य राघवेशा 
॥९९॥ न हटकितां टाकिला शर । मग बोले जानकीवर । मर्कटा तूं केवळ वनचर । तुज कासया हटकावें 
॥२००॥ वीर असेल त्यासी हटकावें । वनचरांसी गुप्तचि वधावें । पारधियें मृग साधावे । पाचारावें 
कासया ॥२०१॥ तूं परम अन्यायी वानर । बंधुस्त्रीअभिलाषी' अनाचार । म्यां दुष्ट दंडावया अवतार । 
घेतला असे मर्कटा ॥२॥ ऐसें ऐकतां ते काळीं । हृदयीं सदूगद जाहला वाळी । म्हणे मी पावन जाहलों 
ये वेळीं । तुझेनि हस्तें राघवा ॥३॥ थोर सुकृताचे पर्वत । दृष्टीभरी देखिला रघुनाथ । माझें सार्थक जाहलें 
यथार्थ । नाहीं अंत निजभाग्या ॥४॥ येच मार्गी जनकनंदिनी । दशग्रीव गेला घेउनी । मी त्यासी आणितों 
बांधोनी । एक क्षण न लागतां ॥५॥ कक्षेमाजी? दाटून । चतुःसमुद्रीं केलें स्नान । पालखावरी* आणून । 
अंगदाच्या बांधिला ॥६॥ मग पौलस्तीनें भिक्षा मागोन । नेला दशकंठ सोडवून । त्या मशकाचा पाड 
कोण । काय उशीर आणावया ॥७॥ माझें कर्म परम बळी । तुझी सेवा नाहीं घडली । मग राजीवाक्ष ते 
वेळीं । स्नेहाळपणें बोलिला ॥८॥ तुझे हदयींचा उपटोनि बाण । आतां तुज सावध करीन । मग म्हणे 
इंद्रनंदन । ऐसें मरण पुढें न ये ॥९॥ तुझेनि हातें देहांत । तूं दृष्टीपुढे रघुनाथ । ऐसें बोलतां शक्रसुत । सुग्रीव 
जवळी पातला ॥२१०॥। नेत्री ख़बती जळबिंदु । उचंबळला शोकसिंधु' । मग वाळीनें तो कनिष्ठ बंधु । 
प्रीतीनें जवळी बैसविला ॥११।। काढोनियां विजयमाळा । घातली सुग्रीवाचे गळां । म्हणे धन्य धन्य 
अनुजा वेल्हाळा । दृष्टी दाविला श्रीराम ॥१२॥ धन्य धन्य तुझें वैर । अंतीं दाविला रघुवीर । वैर नव्हे हा 
स्नेह थोर । मजलागी तुवां केला ॥१३॥ आतां रघुनाथसेवा प्रीती । तुम्हीं करावी अहोरात्रीं । साहा होवोनि 
स्वार्थी । सीतासती सोडविजे ॥१४॥ ऐसें शक्रतनुजे' बोलोन । विलोकिलें राघवध्यान । तत्काळ देह 
सोडून । वाळी जाहला विदेही ॥१५॥ विष्णुदूत येऊन । नेला विमानी बैसवून । याउपरी तारेचें समाधान । 
रघुनंदन करी पैं ॥१६॥ ते सुरस कथा अपार । संतीं परिसावी सादर । ब्रह्मानंद श्रीधरवर । अभंग चरित्र 
वर्णील हें ॥१७॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । 
सप्तदशाध्याय गोड हा ॥२१८॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २१८॥ 


॥ अध्याय सतरावा समाप्त ॥। 


१. कामदेवावर २. भावाच्या पत्नीची अपेक्षा धरणारा ३. काखेत दडपून ४. पाळण्यावर ५. शोकाचा समुद्र ६. इंदरपुत्र 
बालीने 


॥ अध्याय अठरावा ॥ 
सीताशोधासाठी सुग्रीवाकडून वानरांना आज्ञा 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । रघुनाथ अखिल गुणसमुद्र । रामउपासक तेथें जळचर । 
ब्रह्मानंदे क्रीडती साचार । प्रेमबळे माजोनियां ॥१॥ स्वानंदाचे उमाळे देती । सारासारविचारे तळपती । 
जीवनावांचोनि गती । दुजी नसे तयातें ॥२॥ अविद्याविपिन' शुष्क बहुत । कांहींच वासना न करी तेथ । 
नंदनवनींचा मिलिंद सत्य । अर्कीपुष्पीं बैसेना ॥३॥ जो करी सुधारसपान । तो कंटाळे देखोनि वमन । जेणें 
आत्मशयनीं केलें शयन । तो भवकानन कां सेवी ।।४॥ कल्पद्रुम ज्याचे अंगणीं । नित्य सुरभी दुभे सदनी । 
तो तृणबीज काढोनी । कदाकाळीं भक्षीना ॥५॥ प्रारब्धभोगें वावरे शरीर । तेविषयीं न धरिती आदर । 
तैसे रघुवीरभजनीं सादर । हेंही नेणती कदा ते ॥६॥ सतरावे अध्यायीं गतकथार्थ । श्रीरामें मारिला शक्रसुत । 
सुग्रीव उशासी मांडी देत । देहांतसमयीं वाळीच्या ॥७॥। तों अंगदसमवेत तारा सती । सत्वर पावली जेथें 
पती । मग म्हणे अयोध्यापती । काय ऐसें केळें तुवां ॥८॥। आतां टाकोनि एक बाण । राघवा घेई माझा 
प्राण । मी पतिसमागमें जाईन । काय वांचोनी व्यर्थ आतां ॥९॥ कवळोनि वाळीचें प्रेत । तारा अत्यंत 
शोक करीत । ऐसें जाणोनि जनकजामात । काय बोले तें ऐका ॥१०॥ कोण्या अर्थालागीं देख । तारे तूं 
करिसी शोक । येरी म्हणे पतिवियोगपावक?। तेणें दग्ध जाहल्यें मी ॥११॥ ताटिकांतक म्हणे ते काळीं । 
कलेवराचें? नाम वाळी । तरी तें पडलें तुजजवळी । जैसें तैसें संचले ॥१२॥ ज्यालागीं शोक करिसी बहुत । 
तरी तें पडलें बाळीचें प्रेत । येरी म्हणे हृदयस्थ । आत्मा गेला निघोनियां ॥१३॥ मग बोले अयोध्याविहारी । 
तूं काय आत्म्याची अंतुरी* । कीं शरीराची ते निर्धारी । सांगे मज विचारूनि ॥१४।। शरीर तंव नाशवंत । 
आत्मा अविनाश शाश्वत । तरी शोक करावा किमर्थ । पाहें बरवें विचारोनि ॥१५॥। जैसा घटीं आणि 
रांजणीं । एकचि बिंबला वासरमणी । तैसा स्त्रीपुरुष अभिधानीं । आत्मा एक अव्यंग ॥१६।। घट मठ 
मोडतां निःशेष । जेवीं न मोडेचि आकाश । कीं तरंग मोडतां सागरास । नाश नसे सहसाही ॥१७॥ 
मायामय लटिका खेळ । जैसें नसतांचि दिसे मृगजळ । कीं गंधर्वनगर केवळ । मिथ्याभास आभासे ॥१८॥ 
सुधापानी स्वर्गी असती । तेही नाश पावती कल्पांती । जें जें दिसे आकाररीतीं । नाश निश्चिती असे तेथें ॥१९॥ 
भ्रग्नपात्रींचें गेलें नीर । माजी बिंबला रोहिणीवर । तो न दिसे म्हणोनि अपार । शोक करी अज्ञानी ॥२०॥ 
मळे पिकवीन अपार । यालागीं इच्छी रोहिणीनीर*। तें अदृश्य होतां साचार । शोक करिती मूर्खत्वं ॥ २१॥ 
सकळ पिंडांसमवेत । ब्रह्मांड अवघें मिथ्याभूत । आत्मा अक्षय शाश्वत । शोक किमर्थ करिसी तूं ॥२२॥ 
ऐशीं रावणारीचीं वचनें । अमृताहून गोड गहने । कीं बोधसमुद्रींचीं चिद्रत्ने । तारेलागीं दीधलीं ॥२३॥ कीं 
तीं बिश्रांतीचीं मंदिरे । कीं अनुभवनभींचीं* नक्षत्रे । कीं स्वानंदाची पात्रें । मुखावरी उचंबळती ॥२४॥ कीं 
रामवचन अगस्त्य थोर । शोषिला तिचा शोकसागर । कीं बचनरूपें दिनकर । अज्ञानतिमिरनाशक पैं ।। २५॥ 
१. अज्ञानरूपी अरण्य २. पतीचा वियोगरूपी अग्नी ३. शरीराचे ४. स्त्री ५. मृगजळ ६. अनुभवरूपी आकाशातील 


1983 Shriramvijay_Section_6_1_Front 


१६२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
Nooo 


मदनारिमित्राचे! चरण । तारेनें धरिलें प्रीतीकरून । श्वासोच्छ्वास टाकून । तटस्थरूपें राहिली ॥२६॥ 
श्रीराम म्हणे तारेलागून । माझें वचन मानीं प्रमाण । सुग्रीवासी माळ घालून । सुखेंकरोनि वर्तवे ॥२७॥ 
तारा म्हणे चापपाणी । हे बेदविरुद्ध दिसे करणी । मग म्हणे कैवल्यदानी । वचन मानी माझें हें ॥२८॥ 
तूं पतिव्रतांमाजी विख्यात । तारे होसी पैं यथार्थ । अघटित घडवी रघुनाथ । महिमा अद्‌भुत जयाचा 
॥२९॥ देवाचें अघटित आचरण । तें मानव करूं म्हणती आपण । तरी तें नरकासी कारण । होईल निश्चये 
जाण पां ॥३०॥ अघटित घडवी रघुनंदन । स्तंभाविण राहिलें गगन । उदकावरी पृथ्वी संपूर्ण । न बुडे जाण 
सहसाही ॥३१॥ त्याचें कर्तृत्व करिती इतर । तरी अनर्थांसी नाहीं पार । स्वेच्छा वर्ते सर्वेश्वर । नव्हे म्हणे 
कोण त्यातें ॥३२॥ यावरी उत्तरक्रिया समस्त । वाळीची करी सूर्यसुत । अंगदावरी रघुनाथ । प्रीति अत्यंत 
करीत पैं ॥३३॥ असो ते तारा सुंदरी । रामें बोधिली ऐशियापरी । सुग्रीवासी दिधली निर्धारी । शेंसपाट' 
भरोनियां ॥।३४।। यावरी तारेनें माळ । सुग्रीवासी घातली तत्काळ । जेणें प्रसन्न होय तमालनीळ । आचरण 
तेंचि उत्तम ॥३५।। सकळ कपी जयजयकार । गर्जना करिती लहानथोरें । नभ नादावलें भुभुःकारें । 
महागजरें दुमदुमित ॥३६॥। राघव म्हणे सुग्रीवास । आम्ही येथें राहतों चार मास । तुम्हीं भोगोनि 
राजविलास । सत्वर परतोनि येइंजे ॥३७॥ अर्कजः म्हणे रघुनाथा । आपण किष्किंधेसी चलावें आतां । 
श्रीराम म्हणे माझिया भरता- । कारणें मी व्रतस्थ ॥३८॥ माझिया जिवलगाविण । न करीं मी मंगलस्नान । 
आठवोनि भरताचे गुण । रघुनंदन गहिंबरला ॥३९॥ मी चित्रकूटींहूनि निघतां । भरतासी जाहली जे 
अवस्था । ते सुग्रीवा न ये सांगतां । धीर चित्ता न धरवे ॥४०॥ जैसें बाळक परदेशीं । माता टाकोनि जाय 
तयासी । मजविणें माझ्या भरतासी । तैसें जाहलें असेल ॥४१॥ सांगतां भरताचे गुण । सद्गद जाहला 
रघुनंदन । सुग्रीव धांबोनि धरी चरण । लक्ष्मणही गहिवरला ॥४२। असो यावरी राजीवनेत्र । बोलता 
जाहला नीरदगात्र” । म्हणे सुग्रीवावरी धरीं छत्र । सौमित्रा सत्वर जाऊनियां ॥४३॥ रघुपतीचें चरणांबुज । 
बंदी तेव्हां सुमित्रातनुज* । आशीर्वाद देत भरताग्रज । विजयी होई सर्वदा ॥४४।। मग सौमित्रें जावोनि 
सत्वर । सुग्रीवावरी धरिलें छत्र । अमात्यपद* पवित्र । वाळिपुत्रासी दीधलें ॥४५॥ सर्वेच परतोन लक्ष्मण । 
आला जेथें जानकीजीवन । जवळी उभा वायुनंदन* । कर जोडोनी सर्वदा ॥४६॥ किष्किंधेसी नित्य जाऊन । 
राघवापाशीं येई परतोन । तों चातुर्मास्य लोटले पूर्ण । सुग्रीवासी स्मरण“ नव्हेचि ॥४७॥ देखोनियां 
शरत्काळ । बोलता जाहला तमालनीळ । म्हणे सुग्रीव जाहला सबळ । राज्यमरदेकरूनियां ॥४८॥ 
विषयसंगें रमलें मन । धनविद्यामदें गेला भुलोन । परी सज्जनीं त्यास दंडोन । सन्मार्गाते लावावें ॥४९॥ 
तरी किष्किंधेसी जाई लक्ष्मणा । आठव देई सूर्यनंदना' । तो जरी न मानी माझिया वचना । तरी वधोनि त्यासी 
येइंजे ॥५०॥ तारा रुमा दोघी घेऊन । नित्य करी मद्यपान । जो न करी माझें स्मरण । त्यास अवश्य दंडावें ॥५१॥ 
जो ब्राह्मण देखोनि उपहासः करी । संतभक्तांचा द्वेष धरी । सद्गुरुवचन अव्हेरी । त्यासी अवश्य दंडावें ॥५२॥ 
निंदी हरिहरांचीं चरित्रें । अपमानी जो सत्पात्रें । अपूज्य पूजी आदरें । त्यासी अवश्य दंडावें ॥५३॥ 
कायावाचामने'* । ज्यासी परपीडा अगत्य करणें । आणि वेदविरुद्ध ज्यासी वर्तणें । त्यासी अवश्य दंडावें ॥५४। 


१. श्रीरामाचे २. सौभाग्यचिन्हे व वस्त्रे ३. सुग्रीव ४. मेघासमान सावळे शरीर असणारा-राम ५. लक्ष्मण ६. प्रधानपद 
७. हनुमान ८. आठवण ९. अपमान १०. शरीर, वाणी आणि मनाने. 


1983 Shriramvijay_Section_6_1_Back 


अध्याय अठरावा १६३ 
-पणाणाणानन..ू.ळवळ-ळूतू यअठाावा 3९२ 


कमळा' आणि चक्रपाणी? । भेटों इच्छिती धर्मसदनी* । कार्पण्यलोभें*विघडी दोन्ही त्यासी अवश्य दंडावें 
॥५६॥ यास्तव वीरचूडामणी* । किष्किंधेसी जाई ये क्षणीं । तो जरी माझें वचन अवगणी । तरी तेचि क्षणीं 
वधावा ॥५७॥ वाळी निर्दाळिला ज्या बाणें । त्याच शरें त्याचा प्राण घेणें । ऐसें ऐकतां लक्ष्मणें । राघवचरण 
वंदिले ॥५८॥ धनुष्यासी चढवूनि गुण । वेगें चालिला उर्मिलाजीवन* । किष्किंधेसमीप येऊन । लाविला 
बाण चापासी ॥५९॥ तों इकडे सूचना मारुती । पूर्वीच जाणवीत सुग्रीवाप्रती । म्हणे एकला वनीं रघुपती । 
चला वेगीं दर्शना ॥६०॥ सीताशुद्धीसी त्वरित । वानर धाडावे निश्चित । तू जाहलासी उन्मत्त बहुत । 
रामकार्यार्थ नाठवे ॥६१॥ तारुण्यमदें आधींच उन्मत्त । त्यावरी मद्यपानीं आसक्त । उपरी धनमद दाटला 
बहुत । मान विशेष त्यावरी ॥६२॥ जाणें अत्यंत वाचाळपण । कोणासी बोलों नेदी बचन । जैसें 
मद्यपियाचे भाषण । सब्यापसव्य* नेणेचि ॥६३॥ तैसा तूं जाहलासी निश्चित । स्त्रियांच्या संगें उन्मत्त । 
विसरलासी स्वामिकार्यार्थ । सूर्यसुत मग बोले ।।६४।। जाहले घूर्णित लोचन । बोले उदासीन वचन । म्हणे 
वानरसेना मेळवून । सिद्ध करा हळू हळू ॥६५॥ ऐसें बोलोनि सूर्यसुत । राणिवसामाजी“ प्रवेशत । तों 
नगरद्वारी ऊर्मिलानाथ। येवोनि उभा ठाकला ।। ६६॥ धनुष्यासी लावूनि बाण । क्षोभे जैसा प्रळयाग्न । पळों 
लागले वानरगण । येती शरण सुग्रीवा ॥६७॥। सुग्रीव तेव्हां गजबजिला । म्हणे हनुमंता रक्षीं मला । येरू 
म्हणे सौमित्री कोपला । तो नाटोपे कवणातें ॥६८॥ उभयदारांसमवेत' । शरण येत मग सूर्यसुत। आणिक 
वानरभार समस्त । सांगे हनुमंत समस्तां ॥६९॥ म्हणे हो नम्रता धरून । अवघे घाला लोटांगण । तैसेंच 
करिती वानरगण । सुग्रीबासहित तेधवां ।।७०॥ तारा रुमा पुढे होऊन । सौमित्रीसीं मागती चुडेदान । सुग्रीव 
धरी दृढ चरण । उर्मिलापतीचे तेधवां ॥७१॥ सौमित्री म्हणे क्रोधायमान । ऐसे तुम्ही निर्दय पूर्ण । श्रीराम 
सच्चिदानंदघन । वनीं सांडोन राज्य करितां ॥७२॥ तो अनंतब्रह्मांडनायक । अयोध्यानाथ पुण्यश्लोक । त्यास 

वनीं सांडोनि राज्यसुख । गोड कैसें वाटलें ॥७३॥ हनुमंत बोले वचन । सर्व अपराध क्षमा करून । उठवावा 
सूर्यनंदन । प्रीतींकरोन ये समयीं ॥७४॥ मग उठवोनि सूर्यसुत । राघवानुज आलिंगीत । तंव वानरभार 
अद्‌भुत । चहूंकडोन थांविन्नले ॥७५॥ वानरचमूसमवेतः” । चालिला तेव्हां तमारिसुत'' । जैसी नदी 

उचंबळोन बहुत । मिळूं जाय जलार्णवा ॥७६॥ आवेशे वानरगण धांवत । जैसें गोकुळ तृषाक्रांत । 

सरितापंथे जळपानार्थ । चपळत्वेकरून लोटत ॥७७॥ कीं दात्याचें गृह लक्षून । धांवती वेगे याचकजन । 

कीं पहावया सद्गुरुचरण । सच्छिष्य येती त्वरेने ॥७८॥ कीं लग्नघटिका उरली थोड़ी। देखोनि धांवती 
वऱ्हाडी। कीं मिलिंदचक्रें'* धांवती तांतडी। पद्ममकरंद'? सेवावया ॥७९॥। तैसे आले रघुपतीजबळी । 

लोटांगणें घालिती सकळी । रामें आलिंगिला हदयकमळीं । मित्रतनुज'' आदरें ॥८०॥ आणिकही सकळ 
वानरां । भेटला परत्रींचा सोयरा । कर जोडोनि पुढारां । किष्किंधेश स्तवीतसे ॥८१।। जय निगमागमबंद्या 
रघुवीरा । भक्तकैवारिया आनंदसमुट्रा । पंचकदट्टयरथपुत्रा'* । विश्वनेत्रा विश्वपालकी ।।८२॥ शरणागतासी तू 
बज्रपंजर । कदा नुपेक्षी शारंगधर । जैसें सबळ काष्ठ तारी नीर'** । आपण वाढविले म्हणोनी ॥८३॥ तिळभर 
पाषाण न तरे जळीं । वृक्षां तारी सर्वकाळी । शरणागतांची माउली । तैसाचि तूं श्रीरामा ॥८४॥ पद्मासीः* 
ढका न लावी भ्रमर । काष्ठें तत्काळ करी चूर । तेवीं भक्तपालका अभक्तसंहार । सीतावळुभा करिसी म लावी असर कार तत्काळ कन चूर। तेवी भक्तपालका अभक्तसहार। सीतावल्कभा करिसी तं ॥८५॥ ॥८५॥ 
१. लक्ष्मी २. श्रीविष्णू ३. धर्माच्या ठायी ४. कृपणपणाने ५. लक्ष्मणा ६. लक्ष्मण ७. चांगले व वाईट ८. राणीमहालात 


९. दोन्ही पत्न्यांसह १०. वानरगणांसह ११. सुग्रीव १२. भ्रमरदले १३. कमळांतील मध १४. दाशरथी राम १५. पाणी 
१६. कमलपुष्पास 


1983 Shriramvijay_Section_6_2_Front 


१६४ ॥ श्रीरामविजय ॥। 


असो भूरलशुदधीसी' वानर । जावया इच्छिती सर्वत्र । मग बोले विषकंठमित्र । जाऊं द्या सत्वर चहूंकडे ॥८६॥ 
अर्कसुतें पाठवून दूत । बानर आणविले समस्त । अष्टादश परें बल अद्‌भुत । समरीं कृतांता जिंकिती 
॥८७॥ सुग्रीवे घालोन आण । आणिले सप्तद्वीपींचे हरिगण* । समस्तांसी म्हणे सूर्यनंदन । ऐका वचन सत्य 
माझें ॥८८॥ सीताशुद्धि करून तत्त्वतां । जानकी भेटवू रघुनाथा । हें कार्य सिद्धीस न पावतां । निजनगरासी 
न जावें ॥८९॥ सीता न भेटवितां रघुवीरा । तो कोणी जाईल माघारा । तो मातृगमनी अवधारा । 
ब्रह्महत्यारी पापिष्ठ ॥९०॥ त्यासी रासभावरी बैसवून । तत्काळ छेदीन नासिका कर्ण । पृथ्वीवरी फिरवीन । 
स्वामिद्रोही म्हणोनियां ॥९१॥ सीताशुद्धि नोहे म्हणोन । जो कोणी येईल परतोन । त्यासी मी स्वहस्तें 
दंडीन । छेदीन कर चरण तयाचे ॥९२॥ तंव द्वीपोद्वीपींचे वानर । गिरिकंदरीं जे राहणार । मेरुपाठारवासी 
समग्र । देत भुभुःकार पातले ॥९३॥ नाद न मायेचि गगनीं । चालतां दणाणे मंगळजननी । शेष कूर्म 
दचकले मनीं । भुभुःकारध्वनि ऐकोनियां ॥९४।। एक हरीर पर्वत उचलोनी । कंदुकवत धाडिती गगनीं । 
एक वरचेवर झेलोनी । भिरकाविती दुसरीकडे ॥९५॥ एक महावृक्ष उपडोनि बळें । झोडोनियां भक्षिती 
फळें । पृथ्वी अंबर समग्र भरलें । ऋक्षवानरीं* तेधवां ॥९६॥ एक गगनपंथें उडिया घेती । खालीं पाडूं पाहती 
गभस्ती । खुंटली समीराची गती । वाट न फुटे चालावया ॥९७॥। एक पश्चिमसमुद्रा धांवती । तों अस्तासी 
गेला दिनपती । एक समुद्री पुच्छें बुडविती । ओढून काढिती जलचरें ॥९८॥ दश लक्ष योनी उदकांत । 
नानाजातींचे जीव बहुत । आणोनि राघवासी दावित । चतुःसमुद्र धुँडोनियां ॥९९॥ नानाजातींचे वानर । बहुत 
रंग बहुत विकार । एक उभे राघवासमोर । वाकुल्या दाविती विनोदें ॥१००॥ अति विशाळ धरोनि द्रुम । 
आनंदें नाचती प्लवंगम? । एक गायन करिती सप्रेम । डोलत राम ऐकोनियां ॥१॥ राग उपराग भार्येसहित । 
मूर्च्छना शरीर कंपित । सप्त ताल अति संगीत । गीत प्रबंध खंडरचना ॥२॥ गद्यपद्यछंदोगती । ऐकतां तटस्थ 
होय गभस्ती । ठायींच्या ठायीं शिळा विरती । गायन ऐकतां तयांचे ॥३।। असो यावरी मित्रपुत्र* । 
मित्रकुलमंडनातें^ समग्र । दावीतसे सकळ भार । पृथ्वी अंबर” भरलें तें ॥४॥ जैसे कां जळतरंग । सागरी 
तळपती सवेग । परी तो पाहतांचि सांग । सागरचि एकला ॥५॥ तैसा ब्रह्मानंदसागर रघुवीर । तेथींच्या लहरी 
ते वानर । असो पृथ्वी दिशा अंबर । वानरमय दिसतसे ॥६॥ ते रघुनाथाची मनोवृत्ती । सकळ सुर” अवतरले 
क्षिती । वानरवेषे अपार शक्ती । उचलूं भाविती भूगोळ* ॥७॥ नळ केला दळाधीश'* । अठरा पढ़ें वानर 
विशेष । बाहात्तर कोटी रीस । छप्पन्न कोटी गोलांगुल' ॥८॥ सीतावलृभ म्हणे किष्किंधानाथा । मज वाटते 
बहुत चिंता । अन्न वस्त्रें या समस्तां । कोठून आतां पुरवावी ॥९॥ अर्कज म्हणे जनकजावरा' । यांसीं फळ 
मूळ कंद आहारा । न मिळे तरी भक्षिती समीराः? । तेणेंचि तृप्त होती हे ॥११०॥ अंबर'* म्हणो तरी हे 
दिगंबर । शस्त्रे पर्वत किंवा तरुवर । ऐकतां मंगळभगिनीचा* वर । परम आश्चर्य मानीतसे ॥११॥ सुग्रीव 
म्हणे राजीवनेत्रा । हा खेळ तुझा कोमलगात्रा । जाणोनि पुससी विचारा। पदन जान कोमलगात्रा । जाणोनि पुससी विचारा । पदवी वानरा देऊनियां ॥१२॥ 


१. सीतेचा शोध घेण्यास २. वानरगण ३. वानर ४. वानर व अस्वले ५. सुग्रीव ६. श्रीरामाला ७. आकाश ८. देवगण 


९. पृथ्वी १०. सेनापती ११. काळा बर्ण ब लाल गाल असलेले वानर १२. वायु १३. वस्त्र १४. सीतापती श्रीराम 


1983 Shriramvijay_Section_6_2_Back 


अध्याय अठरावा १६५ 


असो यावरी ताराकांत' । सकळ वानरां आज्ञापीत । कीं त्रिभुवन धुंडोनि समस्त । सीताशुद्धि करावी 
॥१३॥ महीतळ अतळ वितळ । सुतळ तळातळ महातळ । सातवें तें रसातळ । शोधावया धाडिले ॥१४॥ 
विलोकावे चतुर्दश लोक । वैकुंठ कैलासादि सकळिक । धुंडोनियां आवश्यक । सीताशोध करावा ॥१५॥ 
कैलासादि ब्रह्मलोक । इंद्रचंद्रसूर्यलोक । जनलोक तपोलोक । सकळ शोधूं धाडिले ॥१६॥ वरुणलोक 
भूलोक । यमलोक पितृलोक । मृत्युलोकासी विशेष देख । लोक चतुर्दश धुंडावे ॥१७। भरतखंड 
रमणकखंड । हरित सत्य विधिविशेष प्रचंड । केतु सुवर्ण द्राक्ष वितंड । हरिखंड नववें पैं ॥।१८॥। ज॑बुद्वीप 
शाकद्वीप । शाल्मली क्रौंच लक्षट्ठीप । अंगवंगादि दक्षद्वीप । छप्पन्न देश धुंडावे ॥१९॥ वने उपवने पर्वत । 
ऋषिआश्रम विवरें बहुत । भक्तांची स्थानें मठ बहुत । शोधावया धाडिले ॥१२०॥ तीर्थे क्षेत्रे शोधिलीं 
नाना । परी रामांगना कोठें दिसेना । सीतेचें स्वरूप समजेना । कष्टताती बहुसाल ॥।२१॥ सीता रामाची 
ज्ञानशक्ती । तिची कैसी आहे स्थिती । न पुसतां व्यर्थचि भ्रमती । अहंमतीं' भुलोनियां ॥२२॥ सद्‌गुरूसी 
न रिघतां शरण । कदापि नोहे आत्मज्ञान । नवनीत मंथनावांचून । हाता न चढे सर्वथा ॥२३॥ व्यर्थ हिंडता 
भागले वानर । दृष्टी न पडे सीता सुंदर । परतोनि येती समग्र । अधोवदन लज्जित ॥२४।। मग तयांचें 
समाधान । स्वयें करीत रघुनंदन । दक्षिणदिशेसी कोण कोण । गेले तेंचि ऐका हो ॥२५॥। मुख्य अंगद 
बाळीसुत । नळ नीळ ऋषभ जांबुवंत । पांचवा तो हनुमंत । जो उमाकांत अवतरला ॥२६। आणिक एक 
शत वानरगण । रघुपतीची आज्ञा घेऊन । आक्रमिलें सकळीं गगन । वायुवेगेंकरोनियां ॥२७॥ तंव तो 
कृतांतासी शिक्षा करणार । महाराज जो रुद्रावतार । अंगदासी म्हणे क्षण एक स्थिर । तुम्हीं रहावें 
समस्तीं ॥२८॥ कांहीं आठवले मानसीं । पुसोनि येतों रघुपतीसी । ऐसें बोलोनि तयांसी । वायुसुत 
परतला ॥२९॥ एकाएकीं येऊन । दृढ धरिले रामचरण । उभा ठाकला कर जोडून । जैसा सुपर्ण 
विष्णूजवळी ॥१३०॥ मारुती बोले मंजुळ उत्तरी । म्हणे भार्गवजिता* अवधारी । सीताशुद्धि वानरीं । कैसी 
करावी तें सांगा ॥३१॥ सीतेचें स्वरूप कैसें स्वामी । केवीं ओळखिजे प्लबंगमीं* । रूपरेखा कैसी 
आम्हीं । जाणावी जी राघवा ॥३२॥ ऐसें हनुमंत बोलतां । संतोषला कमलोद्भवपिता । म्हणे तुझिया 
बुद्धीस तुळितां । वाचस्पति हळुवट^ ॥३३॥ तुवां पुसिलें सीतास्वरूप । तरी तें जाण माझैचि रूप । 
जैसी प्रभा आणि दीप । एकरूप दोहींचें ।॥।३४। जैसी कनक आणि कांती । कीं रत्न आणि त्याची 
दीप्ती । तैसी जाण सीता सती । स्वरूप माझें अभेद ॥३५॥ सीतेच्या अंगींचा सुवास । मृगमदाहूनि 
विशेष । अर्धयोजन आसपास । घ्राणदेवीसी* संघटे*॥३६॥ खूण ऐकावी मारुती । मुखीं कर्पूराची वसे 
दीप्ती । माझें स्मरण अहोरातीं । सीता सती करीतसे ॥३७॥ द्रादशहस्तप्रमाण“ साचार । सीतेसमीप 
पाषाण तरुवर । त्यांसी माझें स्मरण निरंतर । खूण साचार ओळखें ही ॥३८॥ अंतरखूण'* सांग सीतेतें । 
कैकेयीगृहीं म्यां स्वहस्ते । वल्कले नेसविली तियेतें । वनवासासी निघतां पैं ॥३९॥। मग विनवी 
समीरात्मजः° । ऐसी खूण द्यावी मज । जेणें अवनिजा'' मानी सहज । दास मी तुमचा सत्य कीं ॥१४०॥ 
ऐकोनि मारुतीचे बचन । तोषलें'' रघुनाथाचें मन । धन्य धन्य म्हणवून । शब्दरत्ने गौरविला ।॥४१॥ धन्य 
ते अंजनी सज्ञान । ऐसें प्रसवली निधान*? । ज्याच्या प्रतापाखालीं संपूर्ण । ब्रह्मांड ठेंगणे“ होय कीं ।॥४२॥ 


१. सुग्रीव २. मीपणा ३. परशुरामाला जिंकणारा श्रीराम ४. बानरांनी ५. फिका ६. नाकाला ७. भिडतो ८. बारा हात 
अंतरापर्यंत ९. रहस्यमयखूण १०. हनुमान ११. सीता १२. संतुष्ट झाले १३. उत्तमोत्तम १४. खुजे 


१६६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
र्र ७ ् ््््््भ्भ्झ््र् 


प्रेम नावरे रघुनाथा । हृदयीं आलिंगिलें हनुमंता । वरदहस्त ठेबोन माथां । करीं मुद्रिका घातली ॥४३॥ खूण 
दीधली अबतारमुद्रिका! । जेणें मानी जनककन्यका । मग साष्टांगें रघुनायका । हनुमंत बंदी ते काळीं 
॥४४॥ पुढती विलोकी रामवदन । हृदयीं रेखिलें तैसेंचि ध्यान । श्रीराम सद्गद होऊन । बोलता जाहला 
ते काळीं ॥४५॥ कधी येशील परतोन । मग म्हणे वायुनंदन । एक मास सरतां पूर्ण । सीतादर्शन घेऊनि 
येतों ॥४६॥ ऐसें बोलून हनुमंत । यशस्वी पूर्ण अयोध्यानाथ । आनंदें गर्जोनि अकस्मात । गगनपथे उडाला 
॥४७॥ जैसा योगभ्रष्ट जन्म पावत । मागुती स्वरूपीं ऐक्य होत । तैसे कपी वाट पाहात । वायुसुत आला 
तेथें ॥४८॥ रामस्मरणें अवघें गर्जती । सपक्ष नग जैसे उडती । तैसे निराळमार्गे सर्व जाती । अगस्त्यदिशा 
लक्षोनि ॥४९॥ चपळ पाणिङ्टय' चरण । गगनीं झेंपावती हरिगण*। यशस्वी अयोध्याप्रभु म्हणोन । वारंवार 
गर्जती ।।१५०॥ अंतरिक्षीं जाती कपिगण । तों देखिलें शापदग्ध वन । वानरांचीं किरणे अडखळून । 
मुरकुंडी बळोन पडियेले ॥५१॥। मागुती उड्डाण घेऊं जाती । समस्तांच्या आकर्षिल्या शक्ती । एकाकडे एक 
पाहाती । तटस्थ मारुती जाहला ॥५२॥ ऐसें काय कारण व्हावयासी । तरी तेथें पूर्वी दंडक ऋषी । 
महातापसी तेजोराशी । पुत्र त्यासी एक होता ॥५३॥ अष्टादश वरुषांचा सुत । वनीं क्रीडतां अकस्मात । 
वनदेवता अद्‌भुत । भयानक धांविन्नली ॥५४॥ तिने भक्षिला ऋषिनंदन । दंडक ऋषीनें ते जाणोन । 
शापिले तेव्हां तें कानन । महाक्रोधेंकरूनियां ॥५५॥ जो या वनीं संचरेल प्राणी । तो मरण पावेल तेचि 
क्षणीं । कपी सावध रामस्मरणीं । म्हणोनि प्राण वांचले ॥५६। असो तो दंडकाचा नंदन । विशाळ 
ब्रह्मराक्षस होऊन । नित्य भक्षी जीव मारून । द्वादश योजने भोंवते ।।५७॥ तेणें देखोन वानर । मुख पसरोन 
भयंकर । भक्षावया आला सत्वर । कपिवीर गजबजिले ॥५८॥ ऐसें देखोन वालिकुमार । परमप्रतापी 
प्रचंडवीर । निःशंक धांबोनि सत्वर । राक्षस चरणीं धरियेला ॥५९। गगनीं गरगरां भोबंडिला । उर्वीवरी 
आपटिला । शरीर चूर जाहलें ते वेळां । मृन्मय* घटशकलासारिखें ॥१६०॥ ऐसा तो दंडकाचा पुत्र । पावला 
तत्काळ पूर्वशरीर । मग तेणें आपुला समाचार । वानरांसी सांगितला ॥६१॥ बंदोनियां वानरगणा । तत्काळ 
गेला पितृदर्शना । पुढें रामदूतां पंथ सुचेना । दिशा समजेना कोणती ते ॥६२॥ वृक्ष फळ ना कोठेही जळ । 
दग्ध वन दिसे सकळ । क्षुधेतृषेनें पीडोनि विकळ । वानर तेव्हां तडफडती ॥६३॥। ओढवलें दैव परम कठिण । 
शोधिती शुष्क विपिन । तंब देखिले विवरांतून । पक्षी फळें आणितां ॥६४॥ त्या विवरद्वारीं येऊन । 
थोकले तेव्हां वानरगण । एक योजन लंबायमान । तमेंकरून* पूर्ण तें ॥६५॥ पुढें जाहला वायुकुमार । मागें 
येती समस्त वानर । जैसी संतांची कांस मुमुक्षु“ नर । धरिती आत्मसाधनार्थ ॥६६॥ कीं वेदोक्तमार्गेकरून । 
वर्तती जैसे विद्वज्जन । कीं खड्गधारातीर्थस्नानः । करूनि स्वर्गस्थ वीर होती ॥६७॥। हनुमंताच्या आधारें 
समस्त । तैसे वानर विराजत । परी कासावीस जाहले तेथ । मूर्च्छा” येऊनि पडती पैं ॥६८॥ शवसोच्छवास 
कोंडोन । आकर्षले!' सर्वांचे प्राण । मग हनुमंतें पुच्छेंकरून । सकळ बांधोन उचलिले ॥६९॥ योजन एक 
क्रमोनि विवर । मारुती गेला सत्वर । पुढें प्रकाश देखिला अपार । वन सुंदर सफळ** तें ॥१७०॥ 
पुष्पफळभारें द्रुम'* । वाढिन्नले भेदीत व्योम** । त्या वृक्षांवरी प्लवंगम । चढावया शकती ना ॥७१॥ 


१. रामनामाची अंगठी २. दोन हात ३. वानरगण ४. उड्या ५. मातीच्या ६. मडक्याच्या तुकड्यासमोर ७. अंधाराने 


८. मोक्षार्थी ९. रणांगणात खड्गाने मृत्यू म्हणजे मोक्ष १०. भोंवळ ११. कासावीस झाले. १२. भुयार १३. फळांनी युक्त 
१४. वृक्ष १५. आकाश 


अध्याय अठरावा १६७ 
:ारशाशारशशारशिशािरशिशिशिशिशं"-:-ए््म्वन जनू जन लजूणनू --.-...(-_____**” 


शरीर जाहलें परम क्षीण । यालागीं ऊर्ध्व न होय उड्डाण । तों सुप्रभाः खेचरी* येऊन । उभी ठाकली सन्निध 
॥७२॥ तियेप्रती पुसे वायुनंदन । हेममय हे नगर पूर्ण । फलोदक अमृतासमान । कवे हें स्थान निर्मिलें 
॥७३॥ सुप्रभा सांगे पूर्ववत्तांत । या स्थळीं होता मय दैत्य । तेणें तप करून अद्‌भुत । विष्णुसुत प्रसन्न 
केला ॥७४॥ मग त्याकारणे हें स्थान । विरिंचीने निर्मून । त्यासी दिधलें बरदान । विवरामाजी चिरंजीव 
तूं ॥७५॥ विवराबाहेर येतां जाण । तत्काळचि पावसी मरण । तो नानाकौटिल्यविंदाणर । मंत्रहवन 
जाणतसे ॥७६॥ बहुत तप आचरोन । दैत्यांचें इच्छी कल्याण । मग इद्रे विधीस प्रार्थून । हेमा नारी निर्मिली 
॥७७॥ स्वरूपे लावण्ये आगळी । त्या विवरांत प्रवेशली । मयदैत्य देखोन ते वेळीं । आसक्त होवोनी 
भाळला ॥।७८॥ म्हणे मज तूं बरी वो सुंदरी । ते म्हणे चाल विवराबाहेरी । मरण विसरोन दुराचारी । उर्वीवरी 
पातला ।।७९॥ तों इं्रे घालोनि वज्रप्रहार । तेथेचि मारिला मयासुर । मग हेमेलागीं हें नगर । ब्रहमदेवें दीधलें 
॥१८०॥ मग कित्येक काळ क्रमोनि देखा । हेमा गेली सत्यलोका । मी तिची परिचारिका । वननगर 
रक्षीतसें ॥८१॥ देवां दुर्गम हें स्थान । मज हेमा बोलिली वचन । येथें येतील वानरगण । तुज उद्धरोनि जाती 
ते ॥८२॥ मग हनुमंत सांगे स्ववृत्तांत । सीताशुदद्धीसी जातों समस्त । क्षुधाक्रांत तृषाक्रांत । या विवरांत 
प्रवेशलों ॥८३॥ मग तिनें घातला नमस्कार । फळें पुष्पे आणोनि सत्वर । वानरांसहित वायुकुमार । 
षोडशोपचारीं पूजिला ।॥८४।। फळें उदक सेवून । तृप्त जाहले वानरगण । मग परतले तेथून । परी विवरद्वार 
न सांपडे ॥८५॥ मग सुप्रभेसी म्हणे हनुमंत । माते आम्हां दावीं शुद्ध पंथ । तेव्हां ते खेचरी बोलत । नेत्र 
समस्त झांका तुम्ही ॥८६॥ ऐसें ऐकतां वचन । समस्तीं विवरीं झांकिले नयन । सुमुहू्ती एक मंत्र जपोन । 
काय तेव्हां बोलिली ।॥८७॥ मग म्हणे उघडा नेत्र । तों समुद्रतीरीं उभे वानर । सुप्रभा न दिसे साचार । 
नवल थोर वर्तले ॥८८॥ कपी आश्चर्य करिती ते क्षणीं । जैसे संसारदुःखें वेष्टिले प्राणी । त्यांसी निजज्ञान 
उपदेशूनी । सद्गुरु काढी बाहेर ॥८९॥ कीं जळते घरींहून काढिलें । कीं पूरी बुडतां वांचबिलें । कीं शिर 
छेदितां सोडविले । तैसें केलें सुप्रभेनें ॥१९०॥ कृपाळु तो रविकुळभूषण“ । तेणेंच ते दिधली धाडोन । 
समुद्रतीरीं वानरगण । ब्रह्मानंदे नाचती ॥९१॥ इकडे तें विवर त्यजूनि सुप्रभा । किष्किंधेसी जाऊन 
सीतावलुभा । भेटली कौसल्यागर्भा । टृष्टीभरोनि न्याहाळित ॥९२॥ म्हणे ब्रह्मानंदा आत्मयारामा । मज 
पावन करी मेघश्यामा । मग तीस उपदेशुनी बदरिकाश्रमा । राघवेंद्र पाठविली ॥९३॥ काळांतरें 
बदरिकाश्रमीं । देह ठेवोनि कैवल्यधामीं । जैसी सुवर्णप्रभा जडे शोध हेमीं* । तैसीच स्वरूपी समरसली 
॥९४॥ इकडे समुद्रतीरीं वानर । चिंताक्रांत करिती विचार । म्हणती शोध न लागे अणुमात्र । कैसा प्रकार 
करावा ॥९५॥ एक म्हणती परतोनि जावें । काय रघुवीरासी सांगावें । आमुचेनि हे कदा नोहे । सीताशुद्धि 
म्हणोनियां ॥९६॥। तरी आतां द्यावे जी प्राण । परी न जावें परतोन । व्यर्थ काय वांचोन। प्रेतवत संसारीं 
॥९७॥ मग आणोनिया काष्ठभार*। ढीग रचिले पर्वताकार । तत्काळचि वैश्वानर । वानरवीरीं चेतविला ।।९८।। 
तो जांबुवंत बोले वचन । मीच आधीं सेवीन कृशान€ । यावरी अंजनीगर्भरत्न' । ऋक्षपतीप्रति'° काय बोले 
॥९९॥ म्हणे जांबुवंता सर्वज्ञा । मजप्रति द्यावी आधीं आज्ञा । यावरी तो ऋक्षराणा । प्रत्युत्तर देतसे ॥२००॥ 
मी बहु वडील तुम्हांहून । मज आधीं देइजे हा मान । मग बोले वायुनंदन* । वडील आयुष्ये मी असें ॥१॥ 


bss. Psd द क प lta. WMHs lols rh Missa ~ india os bs: 
१, या नावाची २. आकाशातील परी ३. अनेक प्रकारच्या कपटविद्या ४. योग्य ५. श्रीराम ६. शुद्ध केलेले सुवर्ण 
७. लाकडांचा ढीग ८. अग्नी ९. हनुमंत १०. जांबवानास 


१६८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जयाचे गांठी आयुष्य फार । तोचि वृद्ध म्हणावा साचार । ज्याचें मरण जवळी निर्धार । तोच धाकुटा 
बोलिजे ॥२॥ तुझें अयुष्य मागें सरलें । माझें बहुत पुढें उरलें । ज्याचे गांठीचें धन वेंचलें । मग भाग्यवंत 
नव्हे तो ॥३॥ असो मग जांबुवंताप्रती । समस्त वानर विनविती । श्रीराममुद्रांकित मारुती । त्यासी आज्ञा 
देइंजे ॥४॥। मग हनुमंते झांकून नेत्र । हृदयीं आठविला कामांतकमित्र' । जो जीमूतवर्ण' कोमलगात्र । अति 
पवित्र नाम ज्याचें ॥५॥। स्मरण करून हनुमंत । लोटला तेव्हां अग्निआंत । उडीसरसा अग्नि होय शांत । 
परम अद्‌भुत वर्तले ।॥६॥ वानर म्हणती कच्चें जाहले । काष्ठढीग पुढती रचिले । आकाश कवळिलें ज्वाळें । 
दिशा धूमें दाटल्या ॥७॥। सपक्ष नग येत अकस्मात । तैसा लोटला हनुमंत । तत्काळ जाहला अग्नि शांत । 
न दिसे किंचित कोठें पैं ॥८॥ ऐसेंच केलें तीन वेळ । परी न मरे अंजनीबाळ । आश्चर्य करिती कपी 
सकळ । वर्णिती बळ मारुतीचे ॥९॥। कपी म्हणती हनुमंता । आम्हांसी मरो दे तरी आतां । येरू म्हणे 
सागरी तत्त्वतां । प्राण देऊं चला हो ॥२१०॥ तेथोन निघाले वानर । तों समीप देखिला नदीश्वर? । 
चिंताक्रांत वायुकुमर । ध्यानस्थ बैसला एकीकडे ॥११।। वरकड ते वानरगण । चिंतातुर करिती शयन । 
तों संपाती मुख पसरून । भक्षावया पातला ॥१२॥ अरुणपुत्र तो पक्षी थोर । जटायूचा ज्येष्ठ सहोदर” । 
मुख पसरोनि भयंकर । वानरांसी भेडसावी ॥१३। जवळ देखोनि संपाती । कपी एकमेकां बोलती । 
जटायूसारिखा निश्चिती । दिसतसे द्विजराज“ हा ॥१४॥। म्हणती अनायासेंकरून । आम्हांसी आलें जवळीं 
मरण । मग आठवून रघुनंदन । नामस्मरणें गर्जती ॥१५॥ ज्याचें नाम घेतां संकटी । निर्विघ्न होय सकळ 
सृष्टी । अपाय ते उपाय शेवटीं । दुःख तेंचि सुख होय ॥१६। असो नामघोष कपी* गर्जती । तों पक्ष* फुटले 
संपातीप्रती । तेणें लोटांगण घातलें क्षिती । जयजयकारेंकरूनियां ।।१७॥। म्हणे धन्य धन्य तुम्ही वानर । 
केला माझा अजि उद्धार । कोठें आहे रघुवीर । माझा सहोदर तेथे असे ॥१८॥ बहुत दिवस जाहले । परी 
त्याचा समाचार न कळे । तों कपिवीर बोलिले । जटायु मारिला रावणे ॥१९॥। पितृव्य" म्हणोनि रघुनाथ । 
जटायूसी होता मानित । त्याची उत्तरक्रिया समस्त । राघवे केली निजांगें ॥२२०॥ जटायूचें सार्थक केलें । 
संपातीनें अंग धरणीवरी टाकिलें । म्हणे अहा ओखटें जाहलें । दिशा शून्य बंधूविणें ॥२१॥ सूर्यमंडळ 
पहावयालागोनी । दोघे गेलों होतों उड़ोनी । तैं म्यां पक्षाखालीं घालूनी । जिवलग आपुला वांचविला ॥२२॥ 
माझे पक्ष दग्ध जाहले ते वेळीं । मग म्यां भयें हांक फोडिली । सूर्यरथीं अरुणे ऐकिली । स्नेहेंकरोनि 
कळवळला ॥२३॥ मग सूर्यासी प्रार्थून । वर दिधला मजलागून । रामदूतांचे होतां दर्शन । पक्ष संपूर्ण फुटतील 
॥२४॥ जैसा पक्षहीन पर्वत । तैसा पडलो होतों येथ । अजि पक्ष आले अकस्मात । तुमच्या प्रतापेंकरूनियां 
॥२५॥ हा चंद्रगिरि नाम पर्वत । एर्थे चंद्रनामा आहे महंत” । तो सद्गुरु माझा यथार्थ । मज वेदांतज्ञान 
सांगतसे ॥२६॥ असो संपाती पुसे वानरातें । कोठें जातां येणें पंथे । कपी म्हणती सीताशुद्धीतें । करू जातों 
पक्षींद्रा ॥२७॥ संपाती मग बोलत । पैल ते लंका दिसत । सीता सती अशोकवनांत । बैसली असे ध्यानस्थ 
॥२८॥ तरी तुम्हीं समस्त वानरीं । बैसावे माझिये पृष्ठीवरी । नेऊन घालीन पैलपारीं । लंकेमाजी येधवां ॥२९॥ 


१. शिवमित्र राम २. नीलवर्ण ३. समुद्र ४. एका मातेच्या उदरी जन्मलेले ५. पक्षिराज ६.वानर ७. पंख ८. जमिनीवर 
९. काका १०. साधू 


अध्याय अठरावा 


१६९ 


अथवा एकोत्तरशत' माझे सुत । पृथक्‌ बैसा समस्त । मग म्हणे जांबुवंत । मार्गचि सांग आम्हांतें ॥२३०॥ 


संपाती बोले वचन । ऐलतीरीं' मलयागिरिचंदन । त्याची शाखा शतयोजन । लंकेमाजी प्रवेशली ।।३१॥। 


परी तेथें कृष्णसर्प असती । तुमची न चले गती । शतयोजन सरितापती १ लंकेसी परिघ आडवा ॥३२॥ 
मग नमस्कारोनि वानरांसी । 


a संपाती गेला निजाश्रमासी । कपी बैसले विचारासी । जंबुबंतासहित सर्व 
॥३३ मळी सागराचे जीवन । रुंद असे शतयोजन । उडावया सामर्थ्य पूर्ण । कोणा किती सांगा तें ॥ ३४।। मग 
परस्परे ते वानर । करिती उडावयाचा विचार । शतयोजनें समुद्र । उडवे कोणासी एकदां ॥३५॥ जांबुवंत 
म्हणे मी जाईन । परी भागले माझे चरण । मी आणि वैद्य सुषेण । दोघेजण श्रमलों बहु ॥३६। बळीचिया 
घरी अद्भुत । त्रिविक्रम जाहला वैकुंठनाथ । सात प्रदक्षिणा एके दिवसांत । केल्या आम्ही साक्षेपें ॥३७॥ 
तेणे भागले बहुत चरण । त्याहीबरी वृद्भपण । आणिक एकदां मेरूवरून । उडी घातली म्यां तळवटीं 
॥३८॥ तेव्हां सूर्यरथींचें चक्र । मांडीस झगटलें जेवीं वज । तेणें व्यथा अहोरात्र । वृद्धपणीं जाचीतसे 
॥३९॥ याकरितां नव जाय उड्डाण । मग बोले वालिनंदन* । मी तेथें जाईन उडोन । परी मी बाळ नेणतें 
॥।२४०॥ वानर म्हणती करावें काय । या पैलतीरा कोण जाय । जांबुवंत म्हणे वायुतनय* । याचे पाय धरा 
आतां ॥४१॥ तंब तो अंजनीचा नंदन । करीत बैसला रामध्यान । वानर घालिती लोटांगण । करिती स्तवन 
मारुतीचे ॥४२॥ वानर म्हणती हनुमंतासी । तूं सांग सखया किती उडसी । हंसे आलें मारुतीसी । काय 
तयांसी बोलिला ॥४३॥ अंजनी जें मज प्रसवली । बाळभूक बहु लागली । तैं लक्षयोजनें उडी घातली । 
गभस्तीवरी अकस्मात ॥४४॥ ऐसें वचन ऐकिलें । वानर चरणांसी लागले । राघवें बळ संपूर्ण ओळखिले । 
तरीच मुद्रा दीधली ॥४५॥ तरी आपुलें कार्य आतां । सत्वर साधीं हनुमंता । ऐसें म्हणतां कपिनाथा । 
स्फुरण आलें ते काळीं ॥४६॥ हनुमंत म्हणे वानरांसी । तुम्ही पर्वत धरा पोटाशीं । माझिया अंगवातें 
घुंघाटेसीं । समुद्रांत पडाल कीं ।।४७।। झाडें खोडे वानर कवळीत । महेद्रपर्वती चढे हनुमंत । जांबुबंतादि 
वानर समस्त । कौतुक पाहती मारुतीचे ॥४८॥ अवधे जे कां वानर । त्यांसी पुसोन वायुकुमार । आधीं 
पुच्छाचा फडत्कार । गाजविला हनुमंते ॥४९॥ हृदयी केलें श्रीरामस्मरण । शक्तिदाता तूं म्हणोन । 
अहंकर्ताभाव गाळून । मन निमग्न रघुनाथीं ॥२५०॥ तो परात्पर राजहंस । जो रविकुळकमळदिनेश* । 
ब्रह्मानंद पुराणपुरुष । हृदयीं आठविला मारुतीने ॥५१॥ रामविजय ग्रंथ वरिष्ठ । षड्सान्नांचे भरले ताट । 
ज्यासी श्रवणाची क्षुधा उत्कट । ते जेबोत आदरें ॥५२॥ किष्किंधाकांड येथें संपले । पुढें सुंदरकांड 
आरंभिले । ग्रंथाचें पूर्वार्ध जाहलें । उत्तरार्ध परिसा आतां ॥५३॥ ब्रह्मानंदा जानकीजीवना* । श्रीधरवरदा 
जगद्भूषणा“ । अज* अजिता" अव्यया'* निर्गुणा'' । अक्षया^ अभंगा'* अव्यया'* ॥५४॥ स्वस्ति 
श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । अष्टादशाध्याय गोड 
हा ॥२५५॥। श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २५५॥ 

॥ अध्याय अठरावा समाप्त॥ 


॥ किष्किंधाकांड समाप्त ॥ 
॥ श्रीरामविजय पूर्वार्ध समाप्त ॥ 


मा क च्च्न FP डे 
१. एकशेएक २. या तीरावर ३. समुद्र ४. अंगद ५. मारुती ६. सूर्यवंशी श्रीराम ७. जानकीला घ्राणांपलीकडे प्रिय-राम 
८. जगाचे भूषण ९. अजन्मा १०. अजिंक्य ११. अविनाशी १२. त्रिगुणातीत १३. क्षयरहित १४. भंगरहित १५. श्वाश्वत 


सुंदर कांड 
॥ अध्याय एकोणिसावा ॥ 
संपातीच्या सांगण्यावरून सीताशोधासाठी हनुमान लंकेत 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। अद्भुत रामकथेचा महिमा । देऊं गोदावरीची उपमा । 
स्नान करितां कर्मा अकर्मा। पासोनि मुक्त होइजे ॥१॥ उभयलोकीं इच्छा अधिक । हींचि तटाकें सुरेख । 
मनोरम प्रवाह देख । उचंबळेल ब्रह्मानंदें ॥२॥। रामकथामृतजीवनः । प्रेमळ तेथें जळचरें पूर्ण । देव गंधर्व 
मुनिजन । तटीं सघन तरू हेचि ॥३॥ अनेक चरित्रे तत्त्वतां । त्याचि येथें मिळाल्या सरिता । भक्ति ज्ञान 
वैराग्य पाहतां । ऊर्मी येथें विलसती ॥४॥। ओघ चालिला अद्‌भुत । फोडोनियां पापपर्वत । सप्तकांड 
सप्तमुखे मिळत । भक्तहृदयसागरीं ॥॥५॥ जे त्रिविधतापें' तापले । जे तीर्थव्रतें करितां भागले । ते येथें स्नान 
करितां निवाले । नाहीं परतले संसारा ॥६॥ या गंगेत करितां स्नान । अंगीं संचरे भक्तिज्ञान । सकळ चातुर्य 
एकवटोन । पायां लागती अपार ॥७॥। सुंदरकांड इंद्रभुवन* । प्रेमरस तो सहस्रनयन* । वाग्देवी“ हे रंभा पूर्ण । 
नृत्य करी कुशलत्वें ॥८॥ अंतरी उघडोनि श्रवणः । श्रवण* करोत पंडित जन । सप्तकांडोत्तर संपूर्ण । 
सुंदरकांड रसभरित ॥९॥ अठरावे अध्यायीं कथा अद्‌भुत । समुद्रतीरीं उभा हनुमंत । लंकेसी जावया 
उद्युक्त । वानर समस्त पाहती ॥१०॥। लोकप्राणेशसुत- ते वेळां । महेंद्रचळीं उभा ठाकला । परम भुभुःकारें 
गर्जिन्नला । तेणें डळमळला भूगोळ ॥११॥ सुटला जातां अंगवात । म्हणोनि वानर भयभीत । पोटाशीं 
धरोनि पर्वत । अगोदर बैसले ॥१२॥ यशस्वी रघुवीर म्हणोन । समीरात्मजें केलें उड्डाण । त्याचे 
अंगवातेंकरून । प्रळय वर्तला सर्वांसी ॥१३॥ महातरुवर उन्मळोनी । ह्रिजांऐसे' फिरती गगनीं । अचळ 
चळती ठायींहूनी । भुभुःकारध्वनीसरिसेचि ॥१४। नक्षत्रे रिचवती भूमंडळी । बैसली मेघांची दांतखिळी । 
कृतांतासही ते वेळीं । भय अत्यंत वाटलें ॥१५।। उचंबळलें समुद्रजळ । डळमळलें उर्वीमंडळ । हेलावती 
सप्तपाताळ । अंगवातेंकरूनियां ॥१६॥ भोगींद्र दचकला अंतरीं । कूर्म निजपृष्ठी सांवरी । यज्ञवराह 
धरित्री । उचलोनि देत दाढेसी ॥१७॥ दिग्गज चळचळां कांपती । मेरुमंदार डळमळती । सुधापानी “परम 
चित्तीं । भय पावले तेधवां ॥१८॥। शचीवर मनीं दचकला । अपर्णा पडे शिवाचे गळां । भयभीत जाहली 
कमळा । विष्णु तीतें सांवरी ॥१९॥ विरिंचि सांगे सकळांप्रती । सीताशुद्धीस जातो मारुती । सुर विमानीं 
बैसोनि येती । अद्भुत कौतुक पाहावया ॥२०॥ कौतुक विलोकिती सुर सकळ । प्रतापरुद्र अंजनीबाळ । 
कीं तो वासरमणि निर्मळ । वानरवेषें जातसे ॥२१॥ कल्पांतविजूचे उमाळे भडकती। तैशीं कुंडले कर्णीं 
तळपती। वज्रकौपीन निश्चितीं। कटिप्रदेशीं मुंजी झळके॥२२॥ त्रिगुणरूप'! कल्पांतचपळा। तेवीं 
यज्ञोपबीत'* रुळे गळां । उणें आणिलें दिव्य प्रवाळा । मुखीं पुच्छाग्रीं रंग तैसा ॥२३॥ अंगींच्या 
रोमावळी पिंजारत । भुभुःकारें नभ गर्जत । दिग्गजांचीं टाळीं बैसत । आंदोळत ब्रह्मांड पैं ॥२४॥ 
गाजवी पुच्छाचा फडत्कार । प्रतिशब्द देत अंबर । दणाणत लंकानगर । दशवदन हडबडला ॥२५॥ चपळ 
पदद्दय आणि पाणी! । झेपावत धांवे गगनीं । उड्डाणावरी उड्डाण घेऊनी । रुद्रावतार जातसे ॥२६॥ 
१. रामकथारूपी अमृत हेच पाणी २. आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक ताप ३. अलकापुरी ४. इंद्र 


५. सरस्वती ६. कान ७. ऐकण्याची क्रिया ८. हनुमंत ९. पक्ष्यांसारखे १०. देवता ११. सत्त्व, रज व तम हे तीन गुण 
म्हणजेच तंतुमय जानवे १२. हात 


अध्याय एकोणिसावा १७१ 


अंतरिक्षीं जाय सपक्ष' पर्वत । कीं क्षीराब्धीप्रती? ट्विजेंद्र* धांबत । कीं मानस लक्षोनियां जात । राजहंस 
ज्यापरी ॥२७॥ कीं चिंतामणिवारु सवेग । चपळत्वें क्रमी नभमार्ग । अंजनीहदयारविंदभृंग* । जात 
चपळत्वे तैसाचि ॥२८॥ पितयाचें बहुत गमन । तयाहूनि सवेग कपीचें उद्डाण । किंवा रघुनाथाचा बाण । 
चापापासून सूटला ॥।२९॥ कीं मनाचें चंचळपण । पावे जैसें चिंतिलें स्थान । तैसा लोकप्राणेशनंदन । 
यमदिशा' लक्षोनि जातसे ॥३०॥ ऐसा अंतरिक्ष जातां हनुमंत । आश्चर्य करिती देव समस्त । म्हणती पाहों 
याचें सामर्थ्य । रंभा त्वरित पाठविली ॥३ १॥ साधितां परमार्थज्ञान । आडवें येत मायाविघ्न । कीं साधू 
जातां निधान । विवशी येत आडवी ॥३२॥ तैसी रंभा देवीं धाडिली । मुख पसरोनि उभी ठाकली । तिच्या 
वदनांत उड़ी पडली । हनुमंताची अकस्मात ॥३३॥। तिच्या कर्णद्वारे मारुती । सवेंचि निघाला त्वरितगती । 
तिने हनुमंत स्तबोनि प्रीती । स्वर्गाप्रती गेली मग ।।३४॥। समुद्रे पाठविला पर्वत । मैनाकनामें अद्भुत । 
तो ऊर्ध्वपं्थे आडवा येत । हनुमंतासी ते काळीं ॥३५॥। जों जों वाढे पर्वत । तों तों उंच जाय हनुमंत । मग 
तो अचळ प्रार्थीत । हनुमंतासी ते काळीं ॥३६॥ म्हणे महापुरुषा मजवरी । विश्रांति घेई क्षणभरी । मग 
एकाच हस्ते भारीं* । नग पाताळीं घातला ॥३७॥ जो शांतिसुखें डोलत । त्यास देखोन क्रोध पळत । तैसा 
हस्तभारे पर्वत । सागरांत दडपिला ॥३८॥ तेथोन उड्डाण पुढे चालिलें । तों सिंहिकेनें बदन पसरिलें । 
छायासूत्र साधिलें । कापट्य केले अद्भुत ॥।३९॥ राहुकेतूंची जे माता । तेचि सिंहिका जाण तत्त्वतां । ती 
ग्रासावया हनुमंता । पूर्वीच तेथे जपत होती ॥४०॥ उताणी समुद्रांत निजोन । बारा योजने पसरिलें बदन । 
छाया पडतांचि वायुनंदन । तिच्या वदनांत कोसळला ॥४१॥ स्वर्गीचा हुडा* अकस्मात । उर्वीवरी जेवीं 
पडत । सिंहिकेच्या वदनी हनुमंत । पडिला सत्य त्यापरी ॥४२॥ ते दातांसी दांत मेळवीत । तों उदरांत गेला 
हनुमंत । पोट फाडून त्वरित । आला बाहेर ते काळीं ॥४३॥ विषयपाश तोडोनि समस्त । परमार्थी निघे 
जेवीं विरक्त । तैसा बाहेर आला हनुमंत । सिंहिका तेथेंच निमाली ।॥४४।। पुढें चालिले उड्डाण । तों 
लंकादेवी आली धांवोन । तिनें आडवा पाय घालून । हनुमंतासी पाडिलें ॥४५॥ करितां श्रीरामभजन l 
नसतं विघ्नें येती धांवोन । परी साधक तितुकीं लोटून । सावधान स्मरण करी ॥ ४६ असो लंकादेबीस 
मुष्टिप्रहार । वज्रप्राय देत वायुकुमर । तिनें स्तवन केलें अपार । म्हणे मज न मारावे ॥४७॥ तूं विजयी 
होशील साचार । तंव पुढें उडी जात अपार । पडलंकेसी सत्वर । उडी जाबोन पडियेली ॥४८॥ उडीसरसी 
ते वेळीं । पडलंका ते दणाणली । क्रौंचा असे तये स्थळीं । कनिष्ठ भगिनी रावणाची ।॥४९॥ तिचा घर्घरनामें 
भ्रतार । इद्रे मारिला तो असुर । यालागीं क्रौँचेसी दशकंधर€ । पडलंकेसी स्थापीत ॥५०॥ असो तें दणाणले 
लंकानगर । म्हणोनि क्रौँचा* घेत समाचार । असुरी पाठविल्या अपार। धरिला वानर ते काळीं ॥५१॥ तों हनुमंतें 
ते वेळे । संकीर्ण रूप धरिले कोंवळें । क्रौचेनें डोळां देखिलें । हातीं धरिले दृढ तेव्हां ॥५२॥ म्हणे हा चिरा 
गे वानर । पाक करोनि आणा सत्वर । हनुमंत म्हणे माझें शरीर । उदकमय सर्वही ॥५३॥ पाक करितां 
नुरेचि कांही । यालागीं तूं सगळाचि खाई । असुरीनें* उचलोन लवलाही । मुखांत घातला हनुमंत ।।५४।। 


ft MSN ट्स स Ne TSS UE धण दती, 
१. पंख असणारे २. क्षीरसमुद्राकडे ३. गरुड ४. मारुती ५. दक्षिण दिशा ६. वजनाने ७. बुरुज ८. रावण ९. राक्षसीचे 
नाव १०. लघु ११. कापा १२. राक्षसीने 


१७२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


दांतांसी दांत मिळवी येरी । तंब तो प्रवेशला अंतरीं । काळिज धरोनि उभय करीं । झोळकंबा घेत मारुती 
॥५५॥ तंब ते चडफडे ते वेळे । भोबंडी तेव्हां नेत्रबुबुळें । गडबडां भूमीवरी लोळे । वांचवा म्हणे मज आतां 
॥५६॥ सूकरविष्ठा आणोन बहुत । असुरी क्रौंचेसी पाजीत । हनुमंत आंत कंटाळत । निघों पाहत बाहेरी 
॥५७॥ तिच्या नासिकाद्वारें हनुमंत । पुच्छाग्र बाहेर दावीत । असुरी धरोनि वोढीत । रोगबीज म्हणोनियां 
॥५८। ओढी ओढितां अपार । पुच्छरोगाचे पडले ढिगार । मग हनुमंते असुरी समग्र । बांधोनियां 
आसुडिल्या ॥५९॥ हनुमंताचे अद्भुत बळ । क्रौंचेचीं आंतडीं तोडिलीं सकळ । उदर फाडोन तत्काळ । 
बाहेर आला गर्जोनियां ॥६०॥ असंख्यात राक्षसिणी । भारा बांधोनि आपटिल्या धरणीं । भिरकावीत 
समुद्रजीवनीं । जाहलीं पारणीं जळचरांची ॥६१॥ जैशा मनाच्या अनंत वृत्ती । मनोजयें योगी आकर्षिती । 
तैशा असुरी संहारूनि मारुती । विजयी जाहला पडलंके ।॥६२॥ अत्यंत ज्या वृद्धा असुरी । उरल्या होत्या 
नगरांतरीं । तयांसी म्हणे रुद्रावतारी । लंका कोणती दावा गे ॥६३॥। नाहीं तरी तुम्हांसी भक्षीन । म्हणोन 
पसरिलें तेव्हां बदन । वृद्धा बोलती भिऊन । पैल ते लंका दिसतसे ॥६४॥ तों अस्ता गेला दिनकर । 
निकुंभिलेंत प्रवेशला वायुकुमार । शोधीत चालिला सीता सुंदर । धांडोळीत मा गोपुरें सर्वही ॥६५॥ 
केरामाजी पडलें मुक्त! । तें झारा युक्तीने निवडीत । कीं सारासारविचार शोधीत । साधक आत्मप्राप्तीतें 
॥६६॥ कीं यात्रेत चुकली जननी । सत्पुत्र काढीते शोधूनी । कीं महावैद्य काननीं । संजीवनी शोधूं निघे 
॥६७॥ कीं समुद्रांत नेले वेद । ते मत्स्यरूपी शोधी मुकुंद । तैसा राघवचरणाब्जमिलिंद' । निकुंभिलेंत 
शोधी सीता ॥६८॥ तों देखिलें शक्रजिताचें? मंदिर । हेमरत्नमय* अति सुंदर । त्यांत प्रवेशला वानर । 
राघवप्रिया पाहावया ॥६९॥ शक्रजित सुलोचना उभयतां । शेजे पहुडलीं होय देखता । मग म्हणे हेच 
होईल“ सीता । रत जाहली परपुरुषाशीं ॥७०॥ आतां घालोनि पाषाण । घेईन दोघांचाही प्राण । मग म्हणे 
ऐकावे भाषण । बोलती काय परस्परं ॥७१॥ तंव ते शेषकन्या* स्वभावें तेथ । इंद्रजितासी बोलत । तुमचा 
पिता लंकानाथ । अनुचित वर्तत असे ॥७२॥ अणुमात्रहि वैर नसतां । व्यर्थ आणिली जनकदुहिता* । 
कुळक्षयास तत्त्वतां । कारण केलें गमताहे ॥७३॥ परसतीचा अभिलाष करी । साधुसंतांचा द्वेष धरी । 
गुरुद्रोह ज्यामाझारी । अल्पायुषी तो साच ॥७४॥ मातापित्यांचा करी तिरस्कार । ब्राह्मणांसी निंदी 
निरंतर । जो हिंसक दुष्ट दुराचार । अल्पायुषी तोचि पैं ॥७५॥। हरिचरित्रें उच्छेदित । निंदी महापुरुषांचे 
ग्रंथ । नसतेंच काढी पाखंड मत । अल्पायुषी तो साच ॥७६॥ म्हणोनि श्रावणारितनयवनिता*। आणोनि 
अनर्थ केला वृथा । आतां लंकेची गति तत्त्वतां । न दिसे पाहतां बरी कांहीं ॥७७॥ ऐकतां तेथें ऐसी 
मात । लंकेंत प्रवेशे हनुमंत । बिभीषणाचे मंदिरांत । वायुसुत' संचरला ॥७८॥ सत्त्वशील बिभीषण । 
करीत श्रीविष्णूचें उपासन । सदा होत हरिकीर्तन । तेणें सदन दुमदुमलें ॥७९॥ नाहीं रजतमांची वार्ता । 
न दिसे द्वेष हिंसा तत्त्वतां । पुराणश्रवण हरिकथा । याविण चर्चा नसेचि ॥८०॥ मननशील" प्रेम 
अद्भुत । दशेन्द्रियें हरुषें बोसंडत । जीवन्मुक्त ते भगवंत । झाले न कळती इतरांतें ॥८१॥ दया क्षमा 
आणि शांती pe । बिभीषणाचें हृदयीं नांदती । असो तेथें कीर्तनीं मारुती । निजानंदें नाचतसे ॥८२॥ 


य मोती २. हनुमंत ३. रावणपुत्र मेघनादाचे ४. सोने व रत्ने यांनी मढविलेले ५. असेल ६. सुलोचना ७. जनककन्या 
ता ८. रामपत्नी सीता ९. चिंतनमग्न १०. नामस्मरणाच्या जल्लोषात 


अध्याय एकोणिसावा I ९७३ 


घेऊन भक्तांचे चरणरज । कपाळीं लावी वायुतनुज । म्हणे होय राक्षसवंशज । परी भक्तराज सात्त्विक हा 
॥८४॥ वायसांत कोकिळा वसत । कीं दैत्यकुळीं प्रल्हाद भक्त । कीं कागविष्ठेंत अश्वत्थ । तें 
वास्तव्यस्थळ' विष्णूचे ॥८५॥। कीं परिस जैसा पाषाणांत । कीं शुक्तीमाजी दिव्य मुक्त । तैसा राक्षसकुळीं 
हा भक्त । अलंकृत उत्तम गुणी ॥८६॥ लंकेस आलिया रघुनंदन । सहपरिवारें मारूनि रावण । मग रघुपतीस 
प्रार्थोन । राज्य संपूर्ण देईन यासी ॥८७॥ जैसे दवडोन मत्सर काम क्रोध । साधु करिती निजबोध । तैसा 
बिभीषण भक्त प्रसिद्ध । अक्षय स्थापीन लंकेसी ॥८८॥ बिभीषणाचे मंदिरांत । परम संतोषला हनुमंत । 
जैसे तृषेनें पीडितां बहुत । गंगा अकस्मात देखिली ॥८९॥ चकोरा पावे रोहिणीवर । कीं चातकां वोळला 
अंबुधर' । तैसें देखोनि बिभीषणाचें मंदिर । वायुपुत्र आनंदला ॥९०॥ मग चालिला पुढारा । देखे 
कुंभकर्णाचे मंदिरा । तों दुर्गि आली एकसरां । कंटाळे मन मारुतीचे ॥९१॥ जैसा मेघ गडगडत । तैसा 
कुंभकर्ण घोरत । कुंजर म्हैसे खर बहुत । नासिकाबिळांत गुंतले ॥९२॥ श्वासासरसे बाहेरी । आरडत पडती 
एकसरीं । कीं तो मंदराचळ पृथ्वीबरी । निद्रित होबोन पडियेला ॥९३॥ मातेचिया उदरांतून । जेव्हां पडला 
कुंभकर्ण । तेव्हां पसरोनि विशाळ वदन । तीस सहस्र स्त्रिया गिळियेल्या ॥९४॥ असो देखोन 
कुंभकर्ण । आश्चर्य करी वायुनंदन । म्हणे हा वृथा पुष्ट जन्मोन । व्यर्थ येथें पडियेला ॥९५॥ देखोन 
अंत्यजाचें घर । पळे जैसा श्रोत्रिय पवित्र । तैसा अंजनीचा पुत्र । सांडोन चालिला पुढारा ॥९६॥ जो 
कल्पट्रुमीं द्विज राहणार । तो बाभुळेवरी न बैसे साचार । तैसें अव्हेरूनि घटश्रोत्राचेर घर । रामकिंकर पुढें 
जाय ॥।९७॥। कोठें नुमगे मंगळभगिनी । मारुती विचार करी मनीं । कोणतें स्वरूप धरूनी । लंकेमाजी 
हिंडावे ॥९८॥ वानररूपेंकरूनी । जरी विचरावें लंकाभुवनीं । तरी राक्षस विनोदे धरूनी । नाना चेष्टा 
करितील ॥९९॥ राक्षसरूप धरावें क्रूर । तरी करवितील मांसाहार । द्विजमांस' भक्षितां साचार । पुण्य समग्र 
भस्म होय ॥१००॥ कीं करू जाऊं शिष्टाई । तरी रावण न मानी काळत्रयीं । राक्षसांसीं भेद करितां 
पाहीं । विनोद माझा करितील ॥।१।। असो वानररूप पालटोनी । अणुप्रमाण वेष धरूनी । न खुपे मुंगीचे 
नयनीं । घरोघरीं हिंडतसे ॥२॥ जैसा जनीं असोनि जनार्दन । जीवांसी नव्हे दृश्यमान । तैसा 
निरालोद्भवनंदन* । व्यक्त न दिसे कोणासी ॥३॥ घरोघरीं चर्या पाहत । तों अवघे देखिले अधर्मरत । 
वरिवरी आचार दावीत । जैसा मैंद शांति धरी ॥४॥ घरोघरीं अग्निहोत्रं पूर्ण । मुखीं सदा वेदाध्ययन । परी 
दृष्टी देखतां गोब्राह्मण । मुखीं घालोन रगडिती ॥५॥। जारकर्मरत नारी नर । रुद्राक्षमाळा घेऊन थोर । जपती 
सदा कौटिल्यमंत्र । जारण मारण मोहनादि ॥६॥ लटिकेचि डोळे झाकून । दाविती शांति अवलंबून । मांस 
रक्त मद्यपान । घूर्णितनयन डुल्ृती ॥।७॥ हृदयीं मद मत्सर दुमदुमती । वाचाबळें* जनांसी गोंविती । आम्ही 
कर्मातीत जाहलों म्हणती । दुराचारी क्रियाभ्रष्ट ॥८॥ आम्ही ज्ञानी सदा मुक्त । झालों लौकिककर्मविरहित* । 
मना आवडे तो भोग भोगीत । महा उन्मत्त विषयांध पैं ॥९॥ व्यर्थ राक्षसांचा आचार । जैसे स्नान 
करून आले कुंजर । कीं भस्मांत लोळती खर । त्यांसी योगीश्वर कोण म्हणे ॥११०॥। एक राक्षस 
संन्यास घेऊन । करिती गोमांसभक्षण । सवेंच संपादोनि आचमन । कर्ता कोण म्हणती पैं ॥११॥। 


१. निवासस्थान २. पर्जन्यमेघ ३. कुंभकर्णाचे ४. ब्राह्मणाचे मांस ५. हनुमंत ६. पांडित्याने ७. कर्मातीत ५. हनुमंत ६. पांडित्याने ७. कर्मातीत 


१७४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
ruts SPIES SNE WE PONE sesso 


विरजाहोम करून । तीळ तूप गेलें जळोन । कामक्रोधादि साही जण । अधिकाधिक माजले ।। १२) नाना 
जीवजाती भक्षोनी । म्हणती आम्हांतें शिवूं नका कोणी । एक गोचर्म पांघरोनी । जटाधारी बैसले ॥ १३॥ 
वनांत हिंडती वानप्रस्थ । गोहरणालागीं बैसती गुप्त । ब्राह्मणांसी मारून भक्षीत । कर्ता येथें कोण म्हणती 
॥१४। आम्ही ब्रह्मचारी विरक्त । म्हणोन इंद्रियें ठेविली मुक्त । गृहस्थ पडले गृहगतींतः । पापें अमित 
जोडिती ॥१५॥ क्षत्रियधर्मी सर्व बसती । परी समरीं पाठी देऊन पळती । वाढिवेच्या गोष्टी बोलती । घाय 
घालिती धर्मकर्मा ॥१६॥ वैश्यांचें अधर्मी चित्त । जोखोन* दुसऱ्यासी नाडीत । शुद्ध धर्मबाट पाडीत । 
विप्रसेवा सांडोनियां ॥१७॥। वाण्यांनी उदीम तळासी आणिला । सर्वत्रांचा गुंडाळा केला । सोनारी 
बरकोल' घातला । सर्व जिरविले अलंकार ॥१८॥ सोनार ठोकठोक करिती । तेथें नाहीं सीता सती । थाळी 
झांतणी कांसार विकती । चिच्छक्ती* तेथें कैंची ॥१९॥ व्यवहारे कालांतरीं* प्राप्ती । लक्षूनी धन परहस्तीं 
समर्पिती । खत हातीं लिहून घेती । पाहोन रडती जन्मवरी ॥१२०॥ तेली भोवे घाण्याभोंवता । तेथें कैंची 
सती सीता । साळी कोष्टी पांजणी करितां । जन्म वृथा पैं गेला ॥२१॥ गारींत निघाले जीवें जीत । तांबोळी 
शायशीं पंचायशीं करीत । शिंपी अखंड तें खंडीत । सीता निश्चित तेथें कैंची ॥२२॥ रंगारी जें वस्त्र 
वेत । तें काळें करिती निश्चित । नसतेचि ठसे उठवीत । शुद्धावरी मूर्ख पैं ॥२३॥ भुसाऱ्यांनीं धान्यसंग्रह 
केला । मोजितां व्यर्थ जन्म गेला । तेथें नाहीं जनकबाळा । ते चित्कळा अवतरली ॥२४॥ वेद पढती 
वेदपाठक । तेथे निष्ठा न धरिती अभाविक । प्रतिग्रहाखालीं* जन्म देख । गेला निश्चित तयांचा ॥।२५॥ इदं 
भवति इदं न भवति । पंडित हेचि खटपटती । सदा परनिंदा जल्पती । सीता सती तेथें कैंची ।।२६॥ ताठले 
सदा गायक । अभिमानें हुंबती अधिक । प्रेम सांडोनि गाती शृंगारिक । सीता सती तेथें कैंची ॥२७॥ 
ज्योतिषी गोंविले ग्रहगतीं* । गृहांत पडले ते न निघती । आपण कोण हें नेणती । सीता सती तेथें कैंची 
॥२८॥ प्रहस्तादि प्रधानघरें । शोधिलीं सर्व अंतःपुरें । पद्मिणीसम स्वरूपे सुंदरें । पदनखा भृंग रुणझुणती 
॥२९॥ हनुमंत नाना तर्क करी । कोठें नुमगे जनककुमारी । म्हणे योगगतीनें निर्धारी । प्राण दिधला 
जानकीनें ॥१३०॥ कीं सरितापतीमाजी“ बुडाली । कीं रावणें सक्रोधें भक्षिली । अंतरिक्षाहूनि खालीं 
पडली । गेली चूर होऊनियां ॥३१॥ कीं रावणें दृढ बाहीं धरिली । कळ लागोन सुकुमार मेली । कीं 
रावणपत्न्यांनी मारिली । सापत्नमत्सर करोनियां ॥३२॥ हनुमंत दुःखें गडबडां लोळे । आंसुवें पूर्ण भरले 
डोळे । म्हणे वृथा समुद्रलंघन केलें । शून्य पडलें सर्व कार्या ॥३३॥ अहा सीते सीते करून । वृक्षा आलिंगी 
राजीवनयन । सीतेचें रूप म्हणोन । हदयी पाषाण धरीतसे ॥३४॥ मी गेलिया रघुनाथ । प्राण त्यागील 
यथार्थ । सुग्रीव नळ नीळ जांबुवंत । सुमित्रासुत न वांचती ॥३५॥ जाईल अयोध्येसी समाचार । 
भक्तशिरोमणि भरत वीर । शत्रुघ्न आणि माता समग्र । प्राण देतील निरिं ॥३६॥ वृथा कष्ट गेले मुळींहुनी । 
ठायीं? न पडे जनकनंदिनी* । नव जाय मी परतोनी । चापपाणी वाट पाहेल ॥३७॥ करितां रघुपतीचें 
स्मरण । विघ्नें पळती मुळींहून । जैसा सुटतां अद्‌भुत प्रभंजन'” । जळदजाळ क्षणीं वितळे ॥३८॥ पडतां 
किंचित अग्न । तृण पर्वतींचें जाय जळोन । कीं गृहस्वामी जागा देखोन । तस्कर'* जेवीं पळती पैं ॥३९॥ 


m= ््झ््््र्‌ 
१. प्रपंचात २. वजन कमी देऊन ३. हिणकस धातू ४. सीता ५. मुदतीने (व्याज) ६. दान घेता घेता ७. कुंडलीतील ग्रहांचे 
गतीत ८. समुद्रांत ९. ठावठिकाणा लागत नाही १०. वारा ११ चोर 


अध्याय एकोणिसावा १७५ 


कीं उगवतां दिनपती' । भगणें? सर्व लोपती । कीं मृगेंद्र देखतां निश्चिती । अचेतन होती वारण ॥।१४०॥ 
तैसें रघुपतीचें करितां स्मरण । विघ्ने सर्व पळती उठोन । करोनि लंकेचें कंदन । पालथी घालीन सागरी 
॥४१॥ ऐसें बोलोन हनुमंत । कलह माजविला लंकेत । घरोघरी लोकांस आकांत । ओढविला वायुसुतें 
॥४२॥ रत्नजडित गोपुरे देखा । विद्युतप्राय झळकती पताका । कनककळसां नाहीं संख्या । दिव्य 
लंकानगर तें ॥४३॥। अंजनीसुत मत्तवारण । पुच्छ हें वज्शुंडा जाण । सकळ गोपुरे ओढून । अकस्मात 
पाडीत ॥४४॥। मध्यरात्र जाहली पूर्ण । निद्रार्णवीं लोक निमग्न । तो अकस्मात घरे कोसळून । पडोनि जन 
दडपती ॥४५॥ जैसे पर्वताचे कडे खचती । तैशीं गोपुरे खालीं पडती । महाद्वार ओढूनि मारुती । झुगारीत 
गगनपथे ॥४६॥। गवाक्षद्वारें* पुच्छ घालून । गृहस्तंभ* पाडी आकर्षून । लत्ताप्रहारेंकरून । कपाटे फोडोन 
टाकीत ॥४७॥ नगरतळ दणाणत । भयंकर घोषे किंकाटत । वृक्ष उन्मळी अकस्मात । भयभीत लोक 
जाहले ॥४८॥ एकचि नगरीं कोल्हाळ झाला । एक म्हणती पळा रे पळा । ऐसें बोलतां अकस्मात 
शिळा । येऊन पडती मस्तकीं ॥४९॥ राक्षसिणींचीं बाळे धरूनी । भिरकावून देत गगनीं । राक्षसी वक्षस्थलें 
बडवूनी । हांका फोडिती आक्रोशे ॥१५०॥ स्त्रीपुरुष दोघे नग्न । एकांतीं केलें शयन । तीं जागीं न होतां 
उचलून । बिदीस शेज ठेवीत ॥५१॥ भांडारगृह फोडून । नाना वस्तूंच्या मांदुसा आणोन । राजबिदीस“ 
टाकी पूर्ण । एकेच ठायीं सर्वाच्या ॥५२॥ पुच्छाचे चपेटे थोर । रात्रीं वाजवी वारंवार । भयभीत जाहले 
अवघे असुर । बोलों उत्तर न शकती ॥५३॥ ऐसें नगर गांजोनि पूर्ण । मग राजद्वारावरी जाऊन । बैसला 
अंजनीनंदन । कलह पूर्ण माजवावया ॥५४॥। हृदयीं पुच्छ धरोनि हनुमंत । वारंवार तया चुंबीत । डोळे 
मोडोन वांकुल्या दाबीत । घुलकावीत मान पैं ॥५५॥ तों नरनारी असंख्यात । कलश घेऊन उदक आणीत । 
पुच्छ गोंबून अकस्मात । कपी फोडीत एकदांचि ॥५६॥ नारी दचकल्या समस्त । कोण गे येथें घागरी 
फोडीत । त्यांचे कर्णनासिकी हनुमंत । पुच्छ घालीत हळूचि ॥।५७॥ तेणें दुश्चित नारी दचकती । एक 
फडफडां शिंकती । भरला घट मारुती । जाऊं नेदी नगरांत ॥५८। घटस्फोट जाहले राजद्वारीं । शिव्या 
देती नगरीच्या असुरी । दशमुखा तुझी न उरे उरी । जनककुमारी क्षोभली ॥५९॥ सीतेने चेतविलें भूत । 
तें नगरांत हिंडे गुप्त । हें लंकेचा करील निःपात । दशकंठ यथार्थ निमेल ॥१६०॥ तों राजदर्शनासी 
महावीर । तुरंगारूढ जाती सत्वर । ऐसें देखोनि वानर । काय करिता जाहला ॥६१॥। मागिले पायीं तुरंग 
धरूनी । गरगरां भोबंडोनि आपटी मेदिनीं*। एकावरी एक उचलोनी । अश्वासहित स्वार टाकी ॥६२॥ 
तों गजभार आले उन्मत्त । त्यांचे पुच्छे उपडोनियां दांत । बरी बैसले जे असुर समस्त । दंतघायें झोडिले ॥६३॥ 
गुढारांसहित“ गज उचलोनी । भिरकावीत समुद्रजीवनीं* । तों रथारूढ होउनी । राजकुमार पातले ।६४।। 
तंत वितंत घन सुस्वर । वाजवीत वाद्यांचे गजर । देखता क्षोभला वानर । पुच्छ सत्वर सोडिलें ॥६५॥ 


१. सूर्य २. नक्षत्रे ३. खिडकीच्या दारातून ४. घराचे खांब ५. राजमार्गावर ६. मडक्यांचा आवाज ७. जमिनीवर 
८. अंबारीसहित ९. समुद्राच्या पाण्यात 


॥ अध्याय विसावा ॥ 


सीता - शोध, अशोक - वनाचा विध्वंस 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जैसे दुर्बळाचिया गृहाप्रती । समर्थ सोयरे आदरें येती । 
त्यासी पाहुणेर करावया निश्चितीं । नाहीं शक्ति तयातें ॥१॥ मग तो कंदमूळें आणून । पुढें ठेवी 
प्रीतीकरून । तैसे हे प्राकृत बोल पूर्ण । संतांपुढें समर्पिले ॥२॥ पयोब्धीपुढें' ठेविलें तक्र । कीं सुरभीपुढे' 
अजाक्षीर' । कीं अमृतापुढे साखर । नेऊनियां समर्पिली ॥३॥ कुबेरापुढें कवडी जाण । रंकें ठेविली नेऊन । 
शीतळ व्हावया रोहिणीरमण* । नवनीत पुढें ठेविलें ॥४। कल्पद्रुमापुढें बदरीफळ" । वैरागराचे* कंठीं 
स्फटिकमाळ । मलयगिरीसी गंध शीतळ । निंबकाष्ठाचें चर्चिले ॥५॥ जो ब्रह्मांडप्रकाशक गभस्ती* । 
त्यासी ओंवाळिजे एकारती । परी तो घेत देखोन भक्ती । ऐसेंचि करिती संत येथें ॥६॥ तैसे बोल हे हीन 
जाण । परी संतांसी आवडती पूर्ण । एकुणिसावे अध्यायीं कथन । काय जाहलें तें परिसा हो ॥७॥ असुरातें 
देखोनि हनुमंत । सभा नागवूनि समस्त । पुरुषार्थ करोनि अद्भुत । निघोनि गेला गुप्तरूपें ।८॥ लंकेचीं 
मंदिरे समस्त । सीतेलागीं शोधी हनुमंत । जैसा रत्नपरीक्षक निरीक्षीत । रत्न आपुलें हारपलें जें ॥९॥ 
धांडोळिली लंकानगरी । कोठें नुमगे जनककुमारी । जेथें होतीं रावण-मंदोदरी । तेथें हनुमंत पातला 
॥१०॥ तंव तो शक्रारिजनक । हवन करी विध्ननाशक । शेजेवरी निजली निःशंक । पट्टराणी मंदोदरी 
॥११॥।। उपरमाडिया गोपुरे । राणिवशाचीं दामोदरें । ऐशीं सहस्र अंतःपुरें । सीतेलागी शोधिलीं ॥१२॥ 
सकळ स्त्रियांचे मंदिरांत । रिघोन पाहे हनुमंत । जो महाराज इंद्रियजित । काम रुळत तोडरी ॥। १३॥ रावणें 
आणिल्या बहुत नारी । नागिणी पद्मिणी किन्नरी । ज्यांचिया पदनखांवरी । भ्रमर रुंजी घालिती ॥१४॥ 
ऐशा सुंदरी देखत । परी काममोहित नव्हे हनुमंत । तो राघवप्रिय अतिविरक्त । ऊर्ध्वरेता बज़देही ॥१५॥ 
घटमठांमाजी व्यापून । वेगळें असे जैसे गगन । तैसाच अंजनीनंदन । लोकांत वर्तूनि वेगळा ।।१६॥ स्त्रिया 
शोधिल्या समस्त । मग मंदोदरी जेथे निद्रिस्त । तेथें येऊनि हनुमंत । उभा राहिला क्षणभरी ॥ १७॥। सुरूप 
देखोनि मंदोदरी । म्हणे हेचि होय विदेहकुमारी । निजेली पवित्रपणें शेजेवरी । पतिव्रता म्हणोनियां । १८॥ 
सतींमाजी शिरोरत्न सीता सती । परमपुरुषाची चिच्छक्ती । मज आजि भेटली निश्चिती । म्हणोन मारुती 
नाचत ॥।१९॥ तों होमविधि संपादून । तेथें आला द्विपंचवदन । तों मंदोदरी उठोन । पाय धूत पतीचे ॥२०॥ 
ऐसें देखोन हनुमंत । क्षोभला जैसा प्रळयकृतांत । म्हणे जानकी होय यथार्थ । वश्य जाहली रावणातें ॥२१॥ 
रामवचन आठवी मारुति । सीतेचे वदनीं कर्पूरदूती- । मग मुखाजवळी त्वरितगती । मंदोदरीच्या पातला 
॥२२॥ मुख तिचें अवघ्राणिलें । तों दुर्गधीनें मन विटलें । म्हणे मद्यपान आहे केलें । उभयवर्गी मिळोनियां 
॥२३॥ भिंतीस लावितां कान । होत नाहीं रामस्मरण । हे रावणासी मीनली पूर्ण । तेथें स्मरण कायसें ॥२४। 
तों रावण आणि मंदोदरी । दोघें निजेलीं शेजेवरी । सुषुप्तिअवस्थेमाझारी* । निमग्न जाहली ते वेळे ॥२५॥ 
मनीं विचारी हनुमंत । या दोघांसी उचलोनि त्वरित । किष्किंधेसी न्यावीं यथार्थ । पाहील रघुनाथ दोघांतें ॥२६॥ 


१. कि २. कामधेनूसमोर ३. शेळीचे दूध ४. चंद्र ५. बोर ६. खाणमालकापुढे ७. सूर्य ८. कापराचा सुगंध 
र; 


अध्याय विसावा ग 


किंवा घालून चंड पाषाण । दोघांचे येथेंच घेऊं प्राण । ऐसें विचारी वायुनंदन । तंव अपूर्व वर्तले ॥२७॥ 
अकस्मात गजबजोनी । मंदोदरी बैसली उठोनी । आक्रोशें हांक फोडोनी । वक्ष:स्थळ बडवीत ॥२८॥ 
सवेंचि महाशंख करीत । दशकंठ धरी तिचे हात । मयजा म्हणे अतित्वरित । सीता द्या हो रामाची ॥ २९॥ 
आजि विलोकिलें इथ स्वप्न । माझी गळसरी गेली जळोन । एक बळिया वानर येऊन । अशोकवन 
विध्बंसिलें ॥३०॥ तेणें बधिला अखया सुत । समरीं गांजिला इंद्रजित । घेऊन आला जनकजामात । हरिदळ 
अद्भुत न वर्णवे ॥३१॥ शिळांनी बुजोनियां सरितानाथः । सुवेळेसी आला अवनिजाकांत* । रावण 
कुंभकर्ण शक्रजित । वथोनि विजयी जाहला ॥३२॥ स्वप्न नव्हे हें ब्रह्मवचन । तरी मंगळभगिनी द्या 
नेऊन । मंगळदायक रघुनंदन । त्यासी शरण जाइजे ॥३३॥ करितां परदाराअभिलाष“। कोण पावला मागें 
यश । मानव नव्हे राघवेश । पुराणपुरुष अवतरला ।॥।३४॥ उदरीं बांधोन दृढ पाषाण । केवीं तरेल अगाध 
जीवन । बळेंचि केलें बिषप्राशन । त्यासी कल्याण मग कैंचे ॥ ३५॥ खदिरांगाराचे शेजेवरी । कैसा प्राणी 
निद्रा करी । महासर्पाचे मुखाभीतरी । हस्त घालितां उरे कैसा ॥३६॥ शार्दूळ करू केला पलाटण । त्याचे 
जाळीमाजी जाऊन । नांदेन म्हणे क्षेमकल्याण । तो प्राणी कैसा वांचेल ॥३७॥ तुम्हीं जरी सर्वांसी 
जिकिलें । परी राघवेंद्रा तैसें नचले । पूर्णब्रह्म अवतरलें । भक्तजन रक्षावया ॥३८॥। यालागीं द्विपंचवदना । 
मी शरण जात्यें रघुनंदना । देवोनि तयाची अंगना । चुडेदान मागेन पैं ॥३९॥ मनीं विचारी लंकापती । 
इचे वचन सर्व मानिती । नेऊन देईन सीता अवचितीं । भलत्यासी आज्ञा करूनियां ।॥४०।। रावण म्हणे 
मंदोदरी । तूं सर्वथा चिंता न करीं । उदयीक नेऊनि जनककुमरी । जनकजामात्या देईन ॥४१॥ पांचकोटी 
राक्षसगण । अशोकवनाभोंवते रक्षण । तयांसी सांगोन पाठवी रावण । रात्रंदिवस सावध असावें ॥४२॥ 
बिभीषण कुंभकर्ण इंद्रजित । हे मयजेसी मानिती बहुत । यांचा विश्वास न धरावा यथार्थ । नेऊनि देतील 
जानकीतें ॥।४३॥ ऐसें समस्त वर्तमान । वायुसुतें केलें श्रवण । म्हणे मंदोदरी सती धन्य । इच्या स्मरणें दोष 
नुरे ॥४४॥ तों दूतीस म्हणे दशकंधर । अशोकवना जाऊनि सत्वर । जनकात्मजेचा समाचार । घेऊन 
येई त्वरेनें ॥।४५॥। तत्काळ चालिली दूती । तयेमागें जाय मारुती । आला अशोकवनाप्रती । आनंद 
चित्तीं न समाये ॥४६॥ तों अशोकव्ृक्षाचे तळीं । ध्यानस्थ बैसली मैथिली । दूती परतली तत्काळीं । 
हनुमंत तेथें राहिला ।।४७॥। जय जय रघुवीर अयोध्यानाथ । म्हणोनि नाचों लागला हनुमंत । म्हणे धन्य 
मी आजि येथ । जगन्माता देखिली ।॥४८॥ पुच्छ नाचवी कडोविकडी । तोंड विटावी* डोळे मोडी । 
चक्राकार मारी उडी । रामनाम गर्जोनियां ॥४९॥ चहूंकडे पाहे मारुती । तों रामनामें वृक्ष गर्जती । 
पंचभूते पक्षी घुमती । रामस्मरणेंकरूनियां ॥५०॥ म्हणे हेचि होय सीता सती । पुराणपुरुषाची 
चिच्छक्ती । सुटली कर्पूराची दृती* । पाषाण स्मरती रामनाम ॥५१। मृगमदाहूनि* विशेष । सीतेच्या 
अंगींचा सुबास । अशोकवन आसमास । दुमदुमले तेणेंचि ॥५२॥ तेथे रक्षण असे त्रिजटा । तिनें राघवं 
धरिली निष्ठा । सत्संगाचा महिमा मोठा । दुष्ट पापिष्ठा सद्भाव उपजे ॥५३॥ यावरी अंजनीहदयरत्नः । 
गुप्तरूपे जबळ येऊन । जानकीचे वंदोनि चरण । मुद्रिका पुढें ठेविली ॥५४॥। ध्यानस्थ बैसली 
सीता सती । मानसीं चिंती रघुपती । पुढें उभा असे मारुती । बद्धांजली' करूनियां ॥५५॥ 


१. मंदोदरी २. वानरसेना ३. समुद्र ४. श्रीराम ५. परस्त्रीविषयी वासना ६. वेडावत होता ७. सुगंध ८. कस्तुरीपेक्षा 
९, हनुमान १०. श्रीरामांनी दिलेली अंगठी ११. हात जोडून 


१८० ॥ श्रीरामविजय ॥ 
पण --._______ 


इंदिरेपाशी खगेद्र । कीं अपर्णेसमीप नंदिकेश्वर' । कीं शचीपुढें' जयंत पुत्र । उभा ठाके प्रीतीनें ॥५६।। 
असो कनकदंड पडे पृथ्वीवरी । तैसा जानकीसी नमस्कारी । मग त्या अशोकवृक्षावरी । राघवप्रिय 
वळंघला ॥५७॥ इकडे तमालनील सांवळा । ध्यानीं विलोकीत जनकबाळा । तों अवतारमुद्रिका ते 
वेळां । सव्यकरांगुळी दिसेना ॥५८॥ मुद्रिका न दिसे म्हणोन । श्रावणारिस्नुषा* उघडी नयन । तों मुद्रिका 
पुढेचि जाण । देदीप्यमान पडली असे ॥५९॥ मुद्रिका देखतां ते वेळीं । हृदयी आलिंगी जनकबाळी । 
विमलांबुधारा" नेत्रकमळीं । जानकीच्या सूटल्या ॥६०॥ म्हणे सांडोनि रघूत्तमातें । माये कैसी आलीस 
येथें । राम आणि सौमित्रीतें । त्यजोनि कोठे आलीस ॥६१॥ जगद्वंद्य तो श्रीराम । जो चराचरफलांकितद्रुम । 
त्याची वार्ता स्वस्तिक्षेम । सांग मुद्रिके मजपासीं ॥६२॥ तों तये बनीं निशाचरी । ज्या होत्या दुराचारी । 
विक्राळरूपें ते अवसरीं । सीतेजवळी धांविन्नल्या ॥६३॥ कां गे रडतेसी म्हणोन । पसरोनि आल्या विक्राळ 
वदन । तुज आम्ही भक्षूं तोडून । कुटके करोन तिळप्राय ॥६४। कैंचा राम तमाळनीळ । तूं रावणासीच 
घालीं माळ । राक्षसिणी करिती कोल्हाळ । सीतेभोबती मिळोनियां ॥६५।। बाबरझोटी भयंकर । कपाळीं 
चर्चिला शेंदूर । लेब स्तने विशाळ उदर । पर्वत माजी सांठवती ॥६६॥ असो ऐसें देखोन हनुमंत । पुच्छ 
सोडी अकस्मात । राक्षसिणी झोडिल्या समस्त । प्राणांसी बहुत मूकल्या ॥६७॥ राक्षसिणी फिरविती 
डोळे । पुच्छें आंबळिले दृढ गळे । एक म्हणती जनकबाळे । रक्षीं मातें आम्हांसी ॥६८॥ निमाल्या बहुत 
राक्षसिणी । उरल्या लागती सीतेचे चरणीं । कित्येक गेल्या पळोनी । दशकंठातें सांगावया ॥६९॥ हृदयीं 
बोध प्रकटतां जाणा । भ्रांति भुली इच्छा वासना । आशा मनशा“ तृष्णा कल्पना । पळती जैशा क्षणार्धे 
॥७०॥ तैशा पळाल्या निशाचरी । जानकी मुद्रिकेतें विचारी । शरयूतीरविहारी । कोठें सांग मुद्रिके ॥७१॥ 
मज आलिंगितां श्रीरामचंद्र । तेव्हां कंठी न सोसेचि हार । आतां गिरी कानन समुद्र । दोघांमध्ये पडियेले 
॥७२॥ वाल्मीकीनें भविष्य कथिले । तें काय सर्व व्यर्थ गेलें । एक कपि बळिया येऊन बळें । लंकानगर 
जाळील ॥७३॥ मज देऊनि समाधान । सवेंचि आणील रघुनंदन । पाषाणीं समुद्र बुजवोन । दशवदनासी 
मारील पैं ॥७४॥ तों मुद्रिका नेदी प्रतिवचन । म्हणे मज कळली खूण । माझ्या विरहेंकरून । देह राघवें 
त्यागिला ॥७५॥ कीं योगियांचे ध्यानीं गुंतला । कीं भक्तधांवण्या* धांबला । कीं सौमित्रे माघारा नेला । 
म्यां छळिलें म्हणोनियां ॥७६॥ कृपा न करवे मजवरी । तरी येऊन माझा वध करीं । मी बुडाल्यें 
चिंतासमुद्रीं । काढी बाहेरी त्वरेने ॥७७॥ अहा रामा राजीवनेत्रा । दशकंठरिपो* विषकंठमित्रा । पुढें 
पाठविली कां हे मुद्रा । कोण्या विचारेंकरूनियां ॥७८॥ मृगत्वचेची कंचुकी इच्छिली । हाच अन्याय 
घडला मुळीं । म्यां पापिणीने ते वेळीं । सौमित्री वीर छळियेला ॥७९॥ म्यां साधुछळण केलें । म्हणोनि 
राक्षसाहातीं सांपडलें । मजला वियोगदुःख जडलें । त्याच दोषेंकरूनियां ॥८०॥ जे साधूचे छलन 
करिती । ते मजऐसे दुःख पावती । अंतीं जाती अधोगती । महाअनर्थी* पडती ते ॥८१॥। इत्यादि भाव 
तये क्षणीं । दावी त्रिभुवनपतीची राणी । म्हणे हा देह आतां ठेवूनी । काय कारण पैं असे ॥८२॥ सीता 
देखोन विव्हळ । ठृक्षगर्भी अंजनीबाळ'° । गायन आरंभी रसाळ ०४ अजनाबाळ । गायन आरंभी रसाळ । राघवलीला निर्मळ जे ॥८३॥ राघवलीला निर्मळ जे ॥८३॥ 
ह 


* नंदी २. इंद्रपत्नी ३. सीता ४. अ 


र र सुपात ५. इच्छा ६. भक्तरक्षणास ७. रावणशत्रू रामा ८. नीळकंठमित्र रामा 
९. घोर संकटात १०. हनुमंत 


अध्याय विसावा १८१ 


तो साक्षात्‌ रुद्रावतार । रुद्रवीणा जैसा सुस्वर । तैसा कंठ अतिमधुर । कंपस्वरें गातसे ॥८४।। कपीचें गायन 
रसाळ । तटस्थ जाहलें रविमंडळ । पाताळ सांडोन फणिपाळ । येऊं भावी तेथें पैं ॥८५॥ तटस्थ जाहला 
प्रभंजन । वेधला चंद्राचा हरिण । अशोक-वनींचे द्विजगण । चारा घेऊं विसरले ।॥८६।। अयोध्यापतीची 
राणी । तल्लीन होऊनि ऐके श्रवणी । अशोकवनामधूनी । मंजुळ ध्वनि उमटत ॥८७॥ जो अज अजित 
निर्गुण । कमलमित्रकुलभूषण? । भक्तहृदयाब्जमिलिंद' पूर्ण । जलदवर्ण' जलजाक्ष*॥।८८॥। जो मंगलधाम 
मंगलकारक । जो मंगळभगिनी -प्राणनायक“ । मंगळजननीउद्धारक । प्रतापार्क श्रीराम ॥८९॥ जो 
द्विपंचमुखदर्पहरण* । जो चंडीशकोदंडप्रभंजन*। भवगजविदारण“ पंचानन । नरवीरांत श्रेष्ठ जो ॥९०॥ 
जानकी जयाची चित्कळा । रची अनंत ब्रह्मांडमाळा । तो रघुवीर परब्रह्मपुतळा । अतर्क्य लीला जयाची 
॥९१॥। सच्चिदानंदतनु निष्कलंक । पितृआज्ञाप्रतिपालक । जो मायाचक्रचालक । जगदंद्य जगद्गुरु ॥९२॥ 
जो पंचमभूतांवेगळा साचार । तो पंचबटीवासी रघुवीर । तेथें द्विपंचवदन सत्वर । कपटमृग घेवोनि गेला 
॥९३॥ तों दशकंधर दुराचार । पर्णकुटींत प्रवेशला तस्कर । भूगर्भीचें रत्न सुंदर । हरोनि नेलें क्षणामाजीं 
॥९४॥ त्या तस्कराचा माग काढीत । किष्किंधेसी आला जनकजामात । शक्रसुत वधोनि अकस्मात । 
अर्कज राज्यीं स्थापिला ॥९५॥ त्या सीतावलुभाचा किंकरः दासानुदास एक बानर । तेणें गांजोनि 
लंकानगर । अशोकवना आला असे ॥९६॥ ऐसें ऐकतां तें गायन । आनंदमय भूतनयेचें'' मन । मग 
वृक्षाजवळी उभी राहून । करी नमन तयातें ॥९७॥ म्हणे धन्य तूं तरुवरा पूर्ण । कोण करी तुजमाजी कीर्तन । 
त्याचें पाहीन मी वदन । धरीन चरण आदरें ॥९८॥ जो करितो तुजमाजी कीर्तन । त्याची जननी धन्य धन्य । 
त्यासी सदा असो कल्याण । नलगे विघ्न कल्पांती ॥९९॥ ज्यासी रामकीर्तन आवडे । त्यासी साकडे कधीं 
न पडे । चारही मुक्ती तयापुढें । दासी होऊनि राबती ॥१००॥ ऐसें जगन्माता बोलत । तों उगाचि राहिला 
हनुमंत । न बोले कांहींच मात । पाहे तटस्थ जानकी ।॥१॥ म्हणे येथें कापट्य पूर्ण । कोण करितो न 
कळे कीर्तन । जरी बाहेर न भेटे येऊन । तरी आतां प्राण सांडीन मी ॥२॥ अत्यंत कृश जाहली गोरटी । 
मुद्रिका घातली मनगटी । म्हणे अयोध्यापते जगजेठी । नव्हे भेटी तुझी आतां ॥३।। मग जनकात्मजेनें?? 
ते वेळां । वेणीदंड वेगें काढिला । तयाचा गळां पाश घातला । प्राणत्यागाकारणें ॥४॥ म्हणे अयोध्यापते 
तुजविण । मी क्षण एक न ठेवीं प्राण । ऐसें बोलोनियां वचन । जनकात्मजा” सरसावली ॥५॥ वेणीदंड 
काढोनी । वृक्षडाहाळिये'' बांधी ते क्षणीं । राघवप्रिय तें देखोनी । बहुत मनीं गजबजला ॥६॥ जानकी 
त्यागील स्व-प्राणा । मग काय सांगों रघुनंदना । भरताग्रजा जगन्मोहना । धांवे लौकरी ये वेळे ॥७॥ 
अंतरी आठविले रामचरण । बुद्धिप्रवर्तक म्हणोन । मग तैसेचि केलें उड्डाण । गगनपथे ते वेळां ॥८॥ 
अंजनी आत्मज ते वेळां । गर्जोनि म्हणे पैल श्रीराम आला । ऐसें बोलतां जनकबाळा । ऊर्ध्वपंथे विलोकी ॥९॥ 


bsnl wired A SY RD स Ls MO ELDAR sr rk ies iss 
१. सूर्यवंशभूषण राम, २. भक्तहृदय कमळातील राम, ३. घनश्यामवर्ण राम ४. कमलनेत्र राम ५. सीतापती राम 
६. रावणगर्व हरणारा राम ७. शिवधनुष्यभंजक राम ८. संसारकष्टनिवारक राम ९. दास १०. सीतेचे ११. जनककन्या 
सीता १२. झाडाच्या फांदीला १३. बुद्धिदाता 


१८२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मारुती खालीं उतरून । करिता जाहला साष्टांग नमन । जगन्माता बोले वचन । हो कल्याण चंद्रार्कबरी? 
॥११०॥। जोडोनियां दोन्ही कर । उभा राहिला समोर । म्हणे कल्याणरूप रघुवीर । किष्किंधेसी सुखी असे 
॥११॥ मी श्रीरामाचा अनुचर । हनुमंतनामा वायकुमार । माते तुजकारणें लंकानगर । धांडोळिलें सर्वही 
॥१२॥ सीतेसी आनंद जाहला थोर । जैसा बहुत दिवस गेला कुमार । तो भेटतां हर्ष अपार । जननीलागीं 
होतसे ॥१३।। अवृष्टीं' वर्षे घन । कीं मृत्युसमयीं सुधारसपान' । कीं तृषितालागीं दर्शन । क्षीरसिंधूचें 
जाहलें ॥१४॥ असो पंचवटीपासोन वर्तमान । रामें लीला केली जी पूर्ण । ती सीतासतीस वायुनंदन । 
कथिता जाहला ते वेळीं ॥१५॥ जटायु उद्धरोनि कबंध वधिला । वाळी मारोनि सुग्रीव स्थापिला । तो 
अपार मेळवून हरिमेळा* । साहा जाहला श्रीराम ॥१६। आठवोन तव गुण स्वरूप । राम सर्वदा करी 
विलाप । श्वापदे पाषाण पादप । सीता म्हणोनि आलिंगी ॥१७॥। तुवां जे अलंकार टाकिले । ते म्यां 
श्रीरामापुढें ठेविले । रामें शोक केला ते वेळे । तो मज सर्वथा न वर्णवे ॥१८॥ तुजकारणें सुमित्रापुत्र । 
दुःख करीत अहोरात्र । जैशी मातेची वाट निरंतर । बाळक पाहे प्रीतीनें ॥१९। ऐसा ऐकता समाचार । 
जानकीस दाटला गहिंवर । म्हणे परम कृपाळु रघुबीर । मजकारणें शिणतसे ॥१२०॥ अयोध्येहून येतां 
हनुमंता । मी मागें राहे चालतां । श्रीराम तरूखालीं तत्त्वतां । उभे राहती मजकारणें ॥२१॥ बहु श्रमलीस 
म्हणोन । राम कुरवाळी माझें बदन । बोलतां सीतेसी आलें रुदन । सद्गद होऊन स्फुंदतसे ॥२२॥ 
जानकीस म्हणे हनुमंत । आतां शोक करिसी किमर्थ । सत्वर येईल रघुनाथ । दशमुखासी वधावया ॥।२३॥ 
तूं आदिपुरुषाची चिच्छक्ती । प्रणवरूपिणी मूळप्रकृती । तुझे आज्ञेने वर्तती । विरिंची रुद्र इंद्रादि ॥२४॥ 
भक्त तारावया निर्धारी । दोघें अवतरलां पृथ्वीवरी । आधीं वियोग दोघांभीतरी । जाहलाचि नाहीं तत्त्वतां 
॥२५॥ यावरी भूमिजा बोले वचन । तूं श्रीरामाचा विश्वासी पूर्ण । तरी तुजप्रति अंतरखूण* । राघवें काय 
सांगितली ॥२६॥ येरू म्हणे कैकेयीगृहांतरी* । ताटिकांतके आपुले करीं । तुज वल्कलें नेसविलीं निर्धारी । 
खूण साचार ओळखें ही ॥२७॥ ऐसें ऐकतां जनकदुहिता । म्हणे सखया हनुमंता । तूं श्रीरामाचा पूर्ण 
आवडता । कोटिगुणें अससी कीं ॥२८॥ परी तूं दिससी अति सूक्ष्म । ऐसेच असतील प्लबंगम*। तरी हें 
लंकानगर दुर्गम । तुम्हांस कैसें आटोपे ॥२९॥ ऐसें सीतेचें वचन ऐकिले । हनुमंते भीमरूप प्रकट केलें । 
मंदराचळातुल्य“ देखिलें । विशाळरूप मारुतीचे ॥१३०॥ कीं महामेरूचि अद्भुत । कीं राक्षस वधावया 
समस्त । अवतरला प्रळयकृतांत । वानरवेष धरोनियां ॥३१॥। ऐसा देखोनि रुद्रावतार । सीता म्हणे हा 
केवळ ईश्वर । रामकार्यालागीं निर्धार । अवतरला येणें रूपें ॥३२॥ हनुमंत म्हणे महासती । हे लंका 
घालीन पालथी । परी कोपेल त्रिभुबनपती । आज्ञा दिधली नाहीं मज ॥३३॥ जगन्माते मंगळभगिनी । 
मजहूनियां प्रतापतरणी* । ऐसे वानर किष्किंधाभुवनीं । रामाजवळी आहेत ॥३४। जांबुवंत नळ नीळ 
रविकुमार!” । रणपंडित प्रतापशूर । काळासी शिक्षा करणार । राघवासवें असती पैं ॥३५।। सीता म्हणे 
हनुमंतासी । एवढा सागर कैसा तरलासी । येरू म्हणे मुद्रेने अनायासीं । आणिलें मज ऐलतीरा ।॥।३६॥ मार्गी 
जाहले श्रम बहुत । तुझे दर्शनें हरले समस्त । परी जाहलों असें क्षुधाक्रांत'* । फळे येथें दिसती बहु ॥३७॥ 


१. सूर्यचंद्र असे तोवर २. अवर्षणानंतर ३. अमृताचे प्राशन ४. वानर सैन्य ५. गुप्त खूण ६. कैकयीच्या प्रासादात 
७. बानर ८. मंदर पर्वताएवढे ९. प्रतापसूर्य १०. सुग्रीव ११. भुकेने व्याकूळ १२. दुसऱ्याने स्पर्श केलेले 


अध्याय विसावा १८३ 


उपरी बोले श्रीरामललना । समीर स्पर्शो न शके या वना । साठ सहस्न राक्षस रक्षणा । ठेविले येथें लंकेशें 
॥३९॥ हनुमंत ऐकता ते अवसरीं । गडबडां लोळे धरणीवरी । फळआहाराविण बाहेरी । निघों पाहती प्राण 
माझे ॥१४०॥ अहा मध्येंच आलें मरण । अंतरले रघुपतीचे चरण । आतां सीताशुद्धि सांगेल कोण । 
कौसल्यात्मजासी जाऊनियां ॥४१। सफळ वृक्ष देखोन दृष्टी । माझें चित्त होतसे कष्टी । ऐसें वाटतसे 
पोटी । वनचि अवघें सांठवावें ॥४२॥ ऐसें बोलतां हनुमंत । क्षण एक पडला निचेष्टित । नेत्र गरगरां 
भोवंडीत । सुख पसरीत फळांलागीं ॥४३॥ ऐसे देखोनि ते वेळीं । जगन्माता सद्गदित जाहली । अहा 
म्हणोन धांविन्नली । कुरवाळीत कृपाकरें ॥४४॥ म्हणे कपींद्रा उठीं उठीं । पडलीं फळे तरुतळवटीं! । तीं 
पाहोनि घेई एक मुष्टी । उदरतृप्तीपुरतींच' ॥४५॥ बा रे वरी चढसी जाण । तरी तुज माझी असे आण । 
पडलीं फळें तीं बेंचून । उदरनिर्वाह करीं कां ॥४६॥ ऐसें सीता बोलतां बचन । मारुती उठला झडकरून । 
चरण धरी धांवोन । म्हणे प्रमाण आज्ञा तुझी ॥४७॥ मग जे वृक्ष करिती रामस्मरण । सीतेवरी छाया केली 
सघन । ते रामउपासक पूर्ण । करी बंदन कपि त्यांते ॥४८॥ जो रामउपासक निर्मळ । त्यासी विघ्न करू 
न शके काळ । म्हणोनि अंजनीचा बाळ । तरू ते सकळ रक्षीत ।। ४९॥ जे तरू न करिती रामस्मरण । तेच 
उपटिले मूळींहून । भुजाबळें त्राहाटून । उर्वीवरी झोडिले ॥१५०॥ मग पडलीं फळें एकवटोनी । हस्तद्वये 
टाकी वदनीं । हनुवटी हाले ते क्षणीं । फळें तांतडी चावितां ॥५१॥ चंचळ दुष्टी करून । मागें पुढें पाहे 
अवलोकून । तंब ते वनरक्षक संपूर्ण । निद्रार्णवीं बुडाले ॥५२॥ राक्षसांनी मद्य प्राशिलें । हनुमंतें बन 
विध्वंसिलें । पुढें पुच्छे उपडोनि आणिले । वृक्ष भोंबते सर्वही ॥५३॥ हनुमंत बैसे फलाहारासी । पुच्छ 
पाहुणेर करी तयासी । न सोडी बैसल्या ठायासी । आसन मोडे म्हणोनि ।।५४।। पुच्छासी हनुमंत बोले । 
गोड गोड आणीं कां फळें । अजि त्वां तृप्त आम्हां केलें । चिरंजीव राहे तूं ॥५५॥ नंदनवनाहून सुंदर । 
अशोकवनींचे तरुवर । फणस इश्नुदंड लवंग परिकर । उपडी समग्र एकदांचि ॥।५६॥ केळी नारळी देवदार । जंबू 
कपित्थ अंजीर । ज्यांचे रस लागती मधुर । हनुमंतवीर सेवीतसे ॥५७॥ असो तरुवर लक्षकोडी । भुजाबळें 
उर्वीवरी झोडी । राघवस्मरणें तांतडी । फळें वदनीं टाकीतसे ॥५८॥ हनुमंत करीत यजन । रामनाममंत्रेंकरून । 
वदनकुंडीं* आहुती पूर्ण । घालोनि जठराग्नि तृप्त करी ॥५९॥ सीतेने घातली आपुली आण । वृक्षावरी 
न चढावें पूर्ण । यालागीं वृक्ष झोडोन । फळें पाडी धरणीये ॥१६०॥। जैसी कां चपळा कडाडी । तैसें पुच्छ 
वृक्ष मोडी । तों राक्षस उठले तांतडी । भीम कोल्हाळ करीतचि ॥६१॥ चक्रे डांगा भिंडिमाळा । घेऊन 
धांबले एकवेळां । सीताशोकहरण कोंडिला । सकळीं मिळोन एकदांचि ॥६२॥ वृषभीं कोंडिला महाव्याघ्र । कीं 
बहुत विखारी“ खगेद्र" । कीं शृगालीं* वेढिला मृर्गेद्र । खद्योत” दिनकरा धरूं म्हणती ॥६३॥ कीं मंथूनि सागर 
द्विज । धरूं म्हणती प्रळयवीज । कीं आर्द्रृत्तिकेचे' गज । प्राशं म्हणती जळसिंधु ॥६४॥ कर्पूरपुतळे** 
म्हणती एक वेळां । धरोनि आणूं वडवानळा"' । मक्षिका मिळोन सकळा । भूगोल'२ उचलू भाविती ॥६५॥ 
ष्ट्रांनी ब्रीद? बांधोन । तुंबरापुढें!* मांडिले गायन । कीं वृश्चिक पुच्छेंकरून । ताडीन म्हणे वज्ातें ॥६६॥ 


i eens ps cS NNR MLSE LR ONE Sees add oi 
१. वृक्षाखाली २. भूक शमण्यापुरतीच ३. दोन्ही हातांनी ४. मुखरूपी कुंडात ५. सापांनी ६. गरूड ७. कोल्ह्यांनी 
८. काजवे ९. चिखलाचे १०. कापराचे पुतळे ११. समुद्रातील अग्नी १२. पृथ्वी १३. पैज १४. गंधर्वापुढे 


१८४ ॥ श्रीरामविजय ।॥। 
~ 


तैसे हनुमंतावरी वनरक्षक । एकदांच धांवले सकळिक । यावरी लोकप्राणेशबाळक! । काय करिता जाहला 
॥६७॥ विशाळ वृक्ष उपडोनी । सव्य करीं घेत तेच क्षणीं । जैसा पावक शुष्कवनीं । संहारी तैसा राक्षसां 
॥६८॥ साठी सहस्र वनपाळ । पुच्छे भारे बांधिले सकळ । फिरवूनियां तत्काळ । भूमीवरी आपटिले 
॥६९॥ जैसी तुंबिनीचीं ओलीं फळें । बळें आपटितां होती शकलें । तैसे वनरक्षक ते वेळे । चूर्ण जाहले 
सकळही ॥१७०॥ सबेंच समुद्रजीवनीं । प्रेते देत भिरकावूनी । भुभुःकारें गर्जे तो ध्वनी । गगनगर्भी न 
समाये ॥७१॥। घायाळें उरलीं किंचित । तीं रावणासमीप आलीं धांवत । म्हणती एक वानर अद्‌भुत । 
अशोकवनीं प्रकटला ॥७२।। सकळ वन विध्वंसून । वनरक्षक मारिले संपूर्ण । ऐसे राक्षसेंद्र परिसोन । परम 
विषाद पावला ।।७३॥ घृते शिपिजे वैश्वानर । तैसा क्रोधायमान दशकंधर । म्हणे कोण तो वानर । मारा 
सत्वर वेगेसी ॥७४॥ तेव्हा ऐंशी सहस्र महावीर । प्रेरित जाहला दशकंधर । म्हणे धरोनि आणा रे वानर । 
नानायत्नेंकरूनियां ॥।७५।। जरी नाटोपे तुम्हांलागून । तरी मज दावूं नका वदन । ऐंशीं सहस्र पिशिताशन । 
गर्जत बना पातले ॥७६॥ नाना शस्त्रे घेतलीं हातीं । हाके निराळ गाजविती । ऐसें देखोन मारुती । 
विशाळरूप जाहला ॥७७॥। जैसा मंदराचळ विशाळ । तैसा दिसे अंजनीबाळ । वासुकीऐसें पुच्छ 
सबळ । लंबायमान सोडिले ॥७८॥ लकेचे महाद्वारींची अर्गळा । लोहबंदी वेष्टिली ते वेळां । मारुति मारीत 
उठिला । सिंहनादे गर्जत ॥७९॥ वृक्षावरील पक्षी उडोनी । प्रातःकाळीं भरती गगनीं । तैशीं अरिमस्तके? 
तुटोनी । उसळोन धरणीं पडताती ।।१८०॥ बांधोन शन्नुसमुदायभार' । गगनीं फिरवी वायुकुमर । आपटितां 
होती चूर । करचरणादि अवयव ॥८१॥ तों त्यांत मुख्य जंबुमाळी । हांका देत पातला ते वेळीं । म्हणे 
वानरा रणमंडळीं । तुज आजि मारीन ॥८२॥ शूल घेवोनि ते वेळां । बळें मारुतीवरी धांविन्नला । तों हनुमंते 
लत्ताप्रहार दिधला । कोथळा फुटला तयाचा ॥८३॥ जैसें शस्त्र बैसतां प्रबळ । चूर्ण होय फणसफळ । कीं 
बज्रघातें महाशैल । चूर्ण जैसा होय पैं ॥८४॥। ऐसा जंबुमाळी पडला । चिरोन हनुमंते भिरकाविला । 
दशमुखास समाचार कळला । अत्यंत कोपला ते काळीं ॥८५॥ मग पाठविले लक्ष वीर । पांच 
सेनाधीश मुख्य थोर । मल प्रतिमछुनामें असुर । प्रचंड चंड जघन पैं ॥८६। रावणाची आज्ञा घेऊन । 
वेगें पावले अशोकवन । हें देखोनि वायुनंदन । अर्गळा हातीं तुळीतसे ॥८७॥। करोनि पुच्छाचें उखळ । 
हातीं घेऊनि लोहमुसळ । कांडीतसे लंकेशाचें दळ । साळीऐसें तेधवां ॥८८।। असुरदेह पडती अचेतन । 
हाचि साळींचा कोंडा झाडून । सूक्ष्मदेह तांदूळ पूर्ण । जात उद्धरोन कपिहस्तें ॥८९।। करकरां कपि दाढा 
खात । नेत्र गरगरां भोबंडीत । शस्त्रास्त्रें अवघे वर्षत । पिशिताशन ऊठती ।॥।१९०॥ मरूऐसा सबळ । जातां 
अंजनीचा बाळ । तों तेर्थे देखिलें देऊळ । सहस्रस्तंभमंडित*॥।९१॥। तेथें रावणें देवी स्थापिली । ब्राह्मणाचा 
देत नित्य बळी । वायुसुतें ते वेळीं । तें विदारिलें देवालय ॥९२॥ पायासकट उपडोन । आकाशपंथे 
देत भिरकावून । दशदिशांसी गेले पाषाण । पक्ष्यांऐसे उडोनियां ॥९३। असो यावरी हनुमंते । 
लोहार्गळा* घेवोनि हातें । मांडिले वीरकंदनातें । गीत रामाचे गातसे ॥।९४।। अशोकवन तेंचि 
खळे । माजी वीरधान्य रगडिलें । हनुमंत तवडा मध्यें बळें । पुच्छ पांथी फिरवीतसे ॥९५॥ 
१. वायुसुत हनुमान २. शत्रूची मुंडकी ३. १. वायुसुत हनुमान २. शत्रूची मुंडकी ३. शत्रूचे सैन्य ४. हजार खांबांचे ५. लोखंडाची अर्गला 


ase लजेव जनकबाळी। महावीरांचे दिधले बळी । राशी केल्या शिरांच्या ॥९६। 
रेणुकेच्या द्‌ वारे फरशधरें! । सर्व क्षत्रियांचीं छेदिलीं शिरे । तैसे सीतेकारणें राघवकिंकरें! । संहारिले 
मिती | ९७ ॥ असो हनुमंत ते वेळां । असुर पुच्छे करूनि गोळा । आपटोनि समुद्रजळा- । माजीं 
निक्षेपी" साक्षेपें ॥ ३८॥ लक्ष वीर संहारिले । मग सात पुत्र पाठविले । तेही हनुमंते चूर्ण केले । 
अर्गळाघार्तेकरूनियां" वरी ॥९९॥ हांक गेली रावणापाशीं । वानरें संहारिलें समस्तांसी । मग पाठविलें 
त । दळभारंसीं तेधवां ॥२००॥ अखया देखोनि हनुमंत । लोहार्गळा घेऊन नाचत । गदगदां हंसूनि 
बोलत । नशात्मजासी" तेधवां ॥१॥ अरे अखया तुझें नाम व्यर्थ । जैसे अजागळींचे स्तन यथार्थ । कीं 
मूर्खासी अलंकार घातले सत्य । बधिराचे श्रोत्र व्यर्थ जेवी ॥२॥ कीं गर्भाधाचे नयन । व्यर्थ काय विशाळ 
दिसोन । कीं नासिकाविणें बदन । नामकरण तैसें तुझें ॥३॥ रासभासी भद्रासन“ । श्वानासी अग्रपूजामान । 
कीं दिव्यांबर परिधान । व्यर्थ प्रेतास करविले ॥४॥ तैसें अखया नाम दशमुख । तुज ठेविले व्यर्थ शतमूर्खे । 
आता अख्या तुझा क्षणें एके । क्षय करीन जाण पां ॥५॥ मग अखया धनुष्य घेऊन । सोडी बाणांपाठीं 
बाण । क्षण एक वायुनंदन । उगाच उभा राहिला ॥६॥ काडिया पडतां बहुत । बैसका न सांडी पर्वत । 
कीं सुमनबृष्टीनें' गज मदोन्मत्त । खेद सहसा न मानी ॥७॥ तैसे अखयाचे बाण । येतां न डगमगे वायुनंदन । 
मग लोहार्गळा घेऊन । कृतांतवत धांविन्नला ॥८॥ बैसता लोहार्गळेचे घाय । अखयाचा जाहला 
प्राणक्षय । समीरात्मज पावला विजय । सुरसमुदाय आनंदला ॥९॥ ऐकोनि अखयाचा समाचार । 
शोकार्णवीं पडला लंकेश्वर । आसाळी राक्षसी भयंकर । अशोकवना धाडिली ॥२१०॥ दहा सहस्र गजांचें 
बळ । उदरांत सांठवी अचळ । एक योजन मुख विशाळ । पसरोनियां धाविन्नली ।॥११॥ कपाळीं चर्चिला 
शेंदूर । बाबारझोटी भयंकर । तिनें धांवोनि सत्वर । वायुसुत धरियेला ॥१२॥ उचलोनि घातला मुखांत । 
दांतांसी दांत जों मेळवीत । तंव तो उतरला उदरांत । क्षणमात्र न लागतां ॥१३॥ लंकेशासी सांगती हेर । 
आसाळीनें गिळिला वानर । ऐकतां आनंदला दशशिर । असुरसभेसहित पैं ॥१४।। रावण शर्करा वांटीत । 
तों दूत आले शंख करीत । आसाळीचा जाहला अंत । हनुमंतें पोट फोडिलें ॥१५॥ तिनें चाविला नसतां 
वानर । सगळाचि गिळिला सत्वर । यालागीं जितचि वीर । उदर फोडोनि निघाला ॥१६। शोकाकुलित 
द्विपंचवदन । म्हणे हे अद्भुत प्रकटले विघ्न । यावरी शक्रजित जाऊन । युद्ध करील परिसा तें ॥१७॥ 
रामविजय ग्रंथ सुरस । सुंदरकांडीं कौतुक विशेष । श्रवण करोत सावकाश । रघुवीरभक्त आदरें ॥१८॥ 
रविकुळमंडणा पुराणपुरुषा । श्रीमदूभीमातटनिवासा"' । ब्रह्मांनदा अविनाशा । श्रीधरवरदा जगद्गुरो 
॥१९॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । 
विंशतितमाध्याय गोड हा ॥२२०॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओंव्या २२० ॥ 


॥ अध्याय विसावा समाप्त॥ 


राक्षस ४. फेकी ५. अर्गलेच्या तडाख्याने ६. तउ द उ दस ४. केकी ५. अर्गलेच्या तडाख्याने ६. “अक्षय' नामक रावणपुत्रास ७. कान नामक रावणपुत्रास ७. कान 


१. परशुरामाने २. हनुमंताने ३. > 
ह es भ्रीमा नदीच्या तीरावर निवास करणाऱ्या पांडुरंगा 


८. सिंहासन ९. पुष्पवृष्टीने १०. 


॥ अध्याय एकविसावा ॥ 
लकादहन आणि ब्रह्मदेवाचे पत्र 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। क्षीराब्धितटीं बैसला सर्वकाळ । त्यासी क्षुधा कासया 
बाधील । दीपाची चिंता कां लागेल । दिनमणि समीप असतां पैं ॥१॥ राहतां कल्पतरूतळीं । कां डंखील 
कामनाव्याळी* । गंगाजळीं शेज केली । त्यासी वणवा करील काय ॥२॥ वारणविदारकाचे? संगतीं । जो 
बैसला अहोरात्रीं । त्यासी जंबूक बाधा करिती । हे कल्पांतींही घडेना ॥३॥ जो नित्य करी सुधारसपान । 
त्यासी विष बाधील काय दारुण । स्वरूपीं जो सदा सावधान । दुष्कृते कैंची त्यापाशीं ॥४॥ कामधेनु घरीं 
असतां । कल्पना न बाधी तत्त्वतां । हुताशनतेजः धडकतां । शीत कैचें उरेल ॥५॥ तैसी रघुवीरकृपा ज्यासी 
पूर्ण । त्यासी न बाधी विषयहुताशन* । रामचरित्रीं गुंतलें मन । इतर श्रवण नावडे तया ॥६।। असो विसावा 
अध्याय संपतां तेथे । आसाळी विदारिली हनुमंतें । यावरी इंद्रजितासी लंकानाथें । आज्ञा केली सत्वर 
॥७॥ तों नग्न कुमारी शिंके पाठीसी । रावण शकुन पुसे ब्रह्मयासी । विधि म्हणे दोघांतून एकासी । अपयश 
येईल दिसतसे ॥८॥ रावण पाहे क्रोधयुक्त । विधी म्हणे वानर होईल हस्तगत । तैसाचि चालला 
इंद्रजित । अशोकवना ते वेळे ॥९॥ सवें घेऊन चतुरंगसेना । शक्रारि* निघाला अशोकवना । शायशीं 
अयुते गज जाणा । रथतुरंगमां गणना नाहीं ॥१०॥ देव बैसोनि विमानीं । कौतुक पाहती तेच क्षणीं । 
अशोकवनांत रावणी । निजभारेंसी पातला ॥११॥ तों पाठमोरा हनुमंत । बैसलासे फळें झेलीत । असुर 
गर्जती बहुत । परी तो तिकडे न पाहे ॥१२॥ क्षणक्षणां पाठी कुरवाळीत । मागें परतोन वांकुल्या 
दाबीत । राक्षस शस्त्रें असंख्यात । वर्षते जाहले कपीवरी ।।१३॥। इंद्रजितें शर टाकिले । हनुमंते बरिचेवरी 
झेलिले । मुष्टीमाजी जमा केले । बहुसाल तेधवां ॥१४॥ अकस्मात पुच्छ सोडिले । रावणीचे धनुष्य 
हरिलें । हनुमंते आकर्ण ओढिलें । बाण लावून ते समयीं ॥१५॥ अचुक मारुतीचे संधान । सोडिता जाहला 
असंख्य बाण । जैसे शब्दामागें शब्द पूर्ण । मुखांतून निघती पैं ॥१६॥। तों विमानारूढ सुधापानी'* । पुष्पे 
वर्षती क्षणक्षणीं । म्हणती मारुति धन्य अंजनी । तुजचि एक प्रसवली ॥१७॥ राक्षसांची शिरें ते काळीं । 
हनुमंते असंभाव्य उडविलीं । रावणीचा मुकुट तळीं । छेदोनियां पाडिला ॥१८।। बाण सरले तये वेळां । 
सबेंच घेतली लोहार्गळा* । वायुवेगें धांविन्नला । शक्रारीचे रथापाशीं॥१९॥ अर्गळा घालोनि ते वेळां । 
अश्वांसहित रथ भंगिला । इंद्रजित विरथ जाहला । भयभीत पाहतसे ॥२०॥ लोहार्गळेचे घाय सबळ । 
झोडिलें इंद्रजिताचें दळ । वाहती रक्ताचे खळाळ । समुद्रा जाती भेटावया ॥२१॥ जैसें अलातचक्र फिरे । 
तैसा हनुमंत असुरांत वावरे । रावणीस“ अर्गळाप्रहारें । झोडिता जाहला तेधवां ॥२२॥ रावणात्मजें ते 
अवसरीं । पाश टाकिला हनुमंतावरी । तों मारुति होय मोहरी । उडोनि जाय एकीकडे ॥२३॥ मागुती लहान 
पाश करून । कपीवरी टाकी आणून । पर्वताकार सीताशोकहरण* । होऊन पाश तोडीतसे ॥२४॥ 
शस्त्रास्त्रे बहुसाल । टाकितां नाटोपे कपि* सबळ'” । यावरी अंजनीचा बाळ । इंद्रजितावरी लोटला ॥२५॥ 


१. वासनारूपी सर्पीण २. सिंहाच्या ३. अग्नीचे तेज ४. विषयरूपी अग्नी ५. मेघनाद ६. देवगण ७. लोखंडाची सळी 
८. इद्रजितास ९. मारुती १०. बलवान 


अध्याय एकविसावा १८७ 


मलृयुद्धासी प्रवर्तला । इंद्रजित बळें आपटिला । नग्न करून भिरकाविला । चरणीं धरून हनुमंतें ॥२६॥ 
इंद्रजित तेव्हां रडत । म्हणे मज आला काय मृत्य । दळही संहारिलें समस्त । न दिसे येथें कोणीही ।।२७॥ 
म्हणे मज निराहारियाचे' हातें मरण । हा तों करी फळभक्षण । परी रामापाशीं नेईल धरून । विटंबील 
नानापरी ॥।२८॥ सुटे जों जनकनंदिनी । तों मज घालील बंदिखानीं । जैसें रावणासी धरूनी । पांच पाट 
काढिले ॥२९॥ मग इंद्रजित पळाला । बिबरामाजी तो दडाला । कपीने द्वारीं पाषाण लाविला । विवरीं 
कोंडिला राक्षस ॥३०॥ इंद्रजित कासावीस होये । म्हणे कां मरण मज न ये । शस्त्र जवळी नाहीं करू 
काये । प्राणत्याग करावा ॥३१॥ विवरीं कोंडिला इंद्रजित । हें दशकंठासी जाहलें श्रुत । परम जाहला 
भयभीत । विनबीतसे विरिंचीतं ॥३२॥ म्हणे तुझें बचन साचार । हस्तगत नव्हे कां वानर । तरी तुवां 
जाऊनि सत्वर । धरून कपि देई आम्हां ॥३३॥। तरी तूं तेथवरी जाऊन । मज द्यावें पुत्रदान । काळरूप तो 
वानर जाण । तुजविणें कोणा नाटोपे ॥३४॥ मग कमलोद्भव पातला तेथ । तंव तो नग्नचि इंद्रजित । 
दडाला असे विवरांत । भयभीत मुसमुसी! ॥३५॥ मग रावणी बोले करुणावचन । आतां मज सोडवी 
येथून । त्या वानरासी धरिल्याविण । मी विवराबाहेर न येंचि ।।३६।। कमळासन म्हणे ते अवसरीं । तूं आतां 
निघे विवराबाहेरी । ब्रह्ममाश घालोनि झडकरी । कपि बळिया धरावा ॥३७।। रावणी देत प्रत्युत्तर । 
ब्रह्मपाशास नावरे वानर । बिरिंचि म्हणे तूं अपवित्र । तुज अस्त्र हें न चाले ॥३८॥ मग विष्णुसुतें? ते 
वेळीं । राघवप्रियाची* स्तुति केली । तूं बज़शरीरी महाबळी । निशाचर कांपती तूर्ते ॥३९॥ आमुचें वचन 
साच करावें । ब्रह्मपाशीं त्वां सांपडावें । सभेपर्यंत उगेच यावें । मग दावावें पराक्रमा ॥४०॥ ऐसें 
कमलोदूभवें विनविलें । समीरात्मजें' मान्य केलें । मग विरिंचीनें पाश प्रेरिले । माजी बांधिले हनुमंता 
॥४१॥ हनुमंत बांधिला पाशीं । शक्रारि धांबला वेगेंसीं । दृढ बांधिता जाहला कपीसी । 
निजहस्तेंकरूनियां ॥४२।। एक तृणबेंटीनें पाय बांधिती । एक वृक्षसालीनें आंवळिती । एक दोर 
आणावया धांवती । नगरामाजी सत्वर ॥४३॥ हनुमंत दिसे बांधिला । परी तो सर्वदाही मोकळा । जैसा 
ज्ञानी संसारी गुंतला । परी तो सर्वदा मुक्त असे ॥४४॥ नलिनीपत्र जळीं खेळे । परी त्यावरी बिंदु 
नातळे । कीं शीतोष्ण धुळीनें न मळे । निराळ* जैसें सर्वदा ॥४५॥ कीं समीर सर्वांवरून जात । परी 
कोठेंचि नव्हे लिप्त । तैसाचि बीर हनुमंत । बंधमोक्षातीत जो ॥४६॥ असो परमेष्ठी आणि इंद्रजित । 
सभेसी आणिती हनुमंत । वाटेसी राक्षस टोंचीत । नाना शस्त्रें घेऊनियां ॥४७॥ शस्त्रे भंगलीं समग्र । 
वञ्रशरीरी तो वानर । असुरीं उचलोनि तो सत्वर । सभेसमोर आणिला ॥४८॥ दृष्टी देखतां हनुमंत । रावण 
करकरां दांत खात । याउपरी रघुनाथदूत । काय करिता जाहला ॥४९॥ बंधने तोडूनि समस्त । पुच्छासनीं“ 
बैसला हनुमंत । रावणाहून एक हस्त । उंच आसन मारुतीचे ॥५०॥। मग पुसे प्रधान प्रहस्त । तूं कोणाचा 
आहेस दूत । परी तो न बोले हनुमंत । पाहे चकित उगाचि ॥५१॥ मग पुसे द्विपंचबदन* । मर्कटा तूं 
कोणाचा कोण । यावरी जनकजाशोकहरण'° । काय वचन बोलत ॥५२॥ म्हणे रे मशका रजनीचरा । 
महामळिणा?* दुर्जना'' पामरा । मी कोण आहे तुज तस्करा । कळलें नाहीं अद्यापि ॥।५३॥ जेणें स्वयंवरीं 
तुज वांचविलें । उरावरोनि चाप काढिलें । त्याचा दास जाण वहिलें । शिरकमळें छेदीन तुझीं ॥५४॥ 


VRS MONRO Mey य्य lS Ee Ne य र य 
१. निराहारी व्रतस्थ २. स्फुंदत होता ३. ब्रह्मदेवाने ४. हनुमंताची ५. वायुपुत्र ६. आकाश ७. ब्रह्मदेव ८. शेपटाचे आसन 
करून ९. दशमुख रावण १०. सीताशोक निवारक मारुती ११. पापी १२. दुष्ट 


॥ श्रीरामव्रिजय ॥। 


a ONE SINERESRS < Sie Rd Nn << 


जेणें ताटिका सुबाहू मारून । केलें कौशिकमखपाळण' । मूढा त्याचा दास मी आहे पूर्ण । करीन दहन 
लंकेचें दूषण त्रिशिरा मारिले । त्याचा दूत मी आलों बळें 

लंकेचें ॥५५॥ तुझे भगिनीचें नासिक छेदिलें । र्रर दूर चोरिले । 
शिक्षा तुज लावावया ॥५६॥ जैसें अन्नसदनीं रिघे श्वान । तैसा स येऊन । जानकीचि्रतन 
महामल्लिना अपवित्रा ॥५७॥। रामपंचाननाची वस्त । कैसा ठेवशील तू बस्त ह अ शहत या दात । 
मंडूक वांचेल कैसा पां ॥५८॥। व्याघ्र असतां निद्रित । हा जिव्हा लळतलळित । जबुक यथार्थ । 
कैसा वांचेल सांग पां ॥५९॥ तुझा अखया मारून । विध्वंसिर्ले म्या अशोकवन । तुर्झ दळ अवर्घे मर्दून । 
इंद्रजित गांजिला ॥६०॥। राक्षसकुळवैशवानर' । अयोध्याप्रसु व्हौसल्याकुमार । वा तुझें छेदावया शिर । 
समरधीर येत आतां ।।६१।। तो विषकंठबंद्य रघुनंदन । तुझे दशकंठ छेदून । दशदिशांसी बळी देऊन । सीता 
घेऊन जाईल ॥६२॥। ऐसें ऐकतां द्विपंचबदन । जाहला परम क्रोधायमान । म्हणे याचें पुच्छ नासिक कर्ण | 
जिव्हा छेदून टाका रे ॥६३॥ ऐसें बोलतां ल॑केश । चौताळले महाराक्षसर । पुच्छावरी आसमास? । शस्त्रघाय 
मारिती ॥।६४।। धापा दाटती हाणतां वैभर्वे । परी त्याचे रोमही वक्र नोव्हे । भय घेतलें दशग्रीबें । म्हणे 
बरवें दिसेना ॥६५।। मग विचारी निजमनीं । हा रामउपासक सत्यवचनी । तरी याचा मृत्यु कैसेनी । आण 
घालूनि विचारू ।।६६।। मग म्हणे तुज रघुपतीची आण । सत्य सांग तुझें मृत्यांग कोण । येरू म्हणे मज 
नाहीं मरण । ऐकोन रावण हांसत ॥।६७॥। ब्रह्मयासही आहे मरण । तेर्थे तुझा कीटका पाड कोण । येरू 
म्हणे पुच्छ होईल दहन । तैंच मरण आम्हांसी ॥।६८॥। तैलें वस्त्रें भिजवून । पुच्छ गुंडाव्कूनि लावा अग्न । 
क्षणामाजी भस्म होऊन । सर्व जाईल निरिं ॥६९॥ वस्त्रे गुंडाळा बहुत । तेणें अग्नि चेतेल अद्भुत । 
क्षणामध्ये होईल अंत । उशीर येथें न लगेचि ॥७०॥। रावण म्हणे हें साचार । मग स्नेर्हेसहित चस्त्रभार । 
पुच्छा गुंडाळिती समग्र । वायुकुमर काय बोले ॥७१॥। म्हणे पुच्छ उघडे राहतां । मग मज नाटोपे हें तत्त्वतां । 
राक्षस भागले सस्त्रें गुंडाळितां । पुच्छ सर्वथा न सरेचि ॥७२॥ चस्त्रराशी आटल्या समग्र । अधिकाधिक 
वाढे पुच्छाग्र । जैसा पंडितबुद्धीचा प्रसर । बोलतां बहुत न सरेचि ॥७३॥ कीं महाकवीची पद्यरचना । 
अपार लिहितां ते सरेना । रामगुणांची वर्णना । खर्णितां शेषा नाटोपे ॥७४॥। तैसें मारुतीचें पुच्छ अद्भुत । 
राक्षसांसी नव्हे गणित । जैसा अजारक्षकांसी* निश्चित । चेदार्थपार समजेना ॥।७५।। असो सरल्या वस्त्रांच्या 
राशी । शेवटीं नग्न केले नगरवासी । कोठे न मिळे एक दशी । बहुत प्रयासे शोधिता ।॥।७६।। रणिवसा 
नग्न केला । तरी पुच्छभागा“ उघडा राहिला । नि:शेष तंतुमात्र उरला । नाहीं कोठें नगरांत ॥७७॥ हनुमंत 
म्हणे अणुमात्र रिते । राहतां बोल नाहीं मातें । एक काढूनि यज्ञोपवीतें । भयें पुच्छासी गुंडाळिती ॥॥७८॥ 
तैल घृत नवनीत । शोधितां न मिळे निश्चित । बिंशतिचक्षूसी* सांगती दूत । स्नेह वस्त्रें न मिळती कोठें 
॥७९॥ राजसेखक फिरती नग्न । उभय द्वारें मुक्त सोडून । नगरींचे लज्जेने जन । कपाटे झांकून बैसले 
॥८०॥ एक बैसले हट हज । एक निघाले विवरीं । एकीं नेत्र लावून निशा थोरी । दिवस असतां केली हो 
Dvn क | ळी चरती गती । हें रंकानगर अंती । भस्म होईल्ल दिसतसे ॥८२॥ 
ढसा शेकत तागाच्या दा) ह मनी हस्त । रावण म्हणे अशोकवनांत । वस्त्रे असती सीतेपाशीं 

नुमत आवरी पुच्छाग्रा । दूत सांगती दशकंधरा उ उति आ पुच्छाग्रा | दूत सांगती दशकंधरा । अणुमात्र पुच्छ उरलें नसे ॥८४॥ 


१. व्कौशिक -यज्ञ 
रावणास 


णुमात्र पुच्छ उरलें नसे ॥८४॥ 
"रक्षक राम २. राक्षसकुळदाहक राम ३. भोवती ४. मेंडपाळास ५. शेपटाचा भाग ६. वीस डोळ्यांच्या 


अध्याय एकविसावा १८९ 


तेथें कासया पाहिजे वस्त्र । लंकेश म्हणे लावा रे वैश्वानर । चुडी लाविती रजनीचर । अनळ साचार स्पर्शेना 
॥८५॥ नाना उपाय योजिती । परी न लागेचि अग्निज्योती । रावण पुसे मारुती । अनळ कां रे स्पर्शना 
॥८६॥ मग बोले अशोकवनारी' । पुच्छयज्ञ होतो तुझे घरीं । तरी सेवकाहातीं निर्धारी । मूर्खा किमर्थ 
फुंकविसी ॥८७॥। तरी तूं स्वमुखेंकरून । चेतवीं सत्वर कृशान । न लगतां एक क्षण । ज्वाला येथें ऊठती 
॥८८॥ ऐसें बोलतां अंजनीसुतें । तें मानलें दशमुखातें । परी अंतरीं पावला भयातें । मग धैर्य धरूनि 
उठियेला ॥८९॥ ते वेळे निजमुखें दाहक । बळें फुंकी लंकानायक । हनुमंते बंधु आणि जनक । अनळ 
अनिळ स्मरियेला ।॥९०॥ तों एकाएकीं अग्निं धडकला । दाही मुखीं झोंबती ज्वाळा । दाढ्या मिशा तेव्हां 
सकळा । भस्म केल्या जाळूनि ॥९१॥ रावणें पाप केलें बहुत । पुढें रामबाणें यासी देहांत । यालागीं 
अगोदर प्रायश्चित्त । राघवप्रिये दिधलें कीं ॥९२॥ दशमुखीं पोळला दशकंधर । दिसे जैसा दग्धकांतार' । 
असो मुखासी लावूनियां वस्त्र । निजासनीं बैसला ॥९३॥। तंव धडकला पुच्छवन्ही । हनुमंत गडबडा लोळे 
धरणीं । काकुळती ये म्हणे सोडा कोणी । असुर मनीं आनंदले ॥९४॥ म्हणती हें बरवें जालें । 
अखयादिकांसीर येणें मारिले । मर्कटें बहुतांसी संहारिले । विटंबिले इंद्रजिता ॥९५॥ मग विरिंचीनें धरिला 
युक्ती । दशमुखें योजिली बरवी गती । अग्न लाविला पुच्छाप्रती । मरेल निश्चिती आतांचि ॥९६। येरू 
चडफडी तडफडी । उडे पडे भूमीसी गडबडी । आपली मांडी थापटोनि दाढी । रावणाची गेला धरावया 
॥९७॥ तो दाढीच नाहीं निःशेष । तेणें रावणासी बसला दचक । देखोन करी हास्यमुख । म्हणे अनर्थ 
दिसतो पुढें ॥९८॥ हनुमंत म्हणे असुरांप्रती । मज सोडवावे समस्तीं । ऐका माझी एक विनंती । धांवे 
मारुति पुढेंचि ।॥९९॥। तंब ते पळती दूरदूर । पुच्छ आकर्षूनि असुर । दाढ्या जाळियेल्या समग्र । प्रळय 
थोर मांडला ॥१००॥। गरगरां पुच्छ तये वेळां । भवंडितां* झळकती प्रळयज्वाळा । राक्षस करूनियां 
गोळा । पुच्छाग्नींत भस्म करी ॥१॥। सभा सांडोनि पळती असुर । हनुमंत म्हणे उभा रहा क्षणभर । मज 
सोडवा तुम्ही समग्र । म्हणोनि भेटे तयांतें ॥२।। शतांची शतें ते क्षणीं । यामिनीचर' पुच्छें बांधोनी । 
रावणापाशीं आणी ओढोनी । म्हणे कां हे पळताती ॥३॥ असो सीतेसी राक्षसी सांगत । तुझा वानर मेला 
गे यथार्थ । ऐकतां जानकी शोक करीत । म्हणे विपरीत केवीं घडे ॥४।। मशकें सागर शोषिला । जंबुकांनीं 
सिंह केवी धरिला । खद्योतांनीं सूर्य पाडिला । खालीं कैसा आसडोनी ॥५॥ वज्र भंगलें लागतां कमळ । पतंगे 
ग्रासिला बडवानळ । भोगीद्राचें फणिमंडळ । वटबीजभारें* दडपले ॥६॥ मक्षिकेच्या पक्षवातेंकरूनी“ । 
प्रळयमेघ गेला विदारूनी । पिपीलिकाभारें कोसळोनी । कनकाद्रि कैसा पडियेला ॥॥७॥। पुष्पप्रहार पडतां 
सृष्टी । केवीं दणाणे कूर्मपृष्ठी । चित्रींच्या व्याळे उठाउठी । प्रळयचपळा ग्रासिली ॥८॥ असो रुद्रावतार 
हनुमंत । तो राक्षसीं जाळिला अग्नीत । कैसी घडली ही मात । विचारीत राघवप्रिया ॥९।। जठराग्नीस 
सीता पुसत । तो म्हणे क्षेम आहे हनुमंत । नगर मी जाळीन समस्त । बंधुसाह्याकारणें' ॥११०॥ असो इकडे 
समस्त असुर । हनुमंतावरी करिती शस्त्रमार । तों पुच्छाग्नी भडकला थोर । पळती असुर चहूंकडे ॥११॥ 
१, अशोक वन नष्ट करणारा मारुती २. जळलेल्या वनाप्रमाणे ३. अक्षय आदि वीरांस ४. गरगरा फिरविल्यावर 
५. निशाचर ६. एक पंखाचा किडा ७. वडाच्या बीच्या ओझ्याने ८. पंखाच्या वाऱ्याने ९. बंधूला साहाय्य करण्यासाठी 
१०. हनुमंतावर ११. निचेष्ट 


१९० ॥ श्रीरामविजय ॥ 
i ् ््् ्््््=९् 


मूर्च्छित पडतांची वानर । जवळी धांविन्नले असुर । जो तो म्हणे म्यां घाय थोर । वर्मी पाहून दिधला ॥१३॥ 
म्हणोनि मेला हा वानर । जो तो म्हणे हा प्रचंड वीर । सांगती रावणासी बडिवार । सुखें निद्रा करीं आतां 
॥१४॥ मेलियासारखें मिष घेउनी । दोन घटिका पडिला मेदिनीं । राक्षस बहुत मिळोनी । सभोंवते 
विलोकिती ॥१५॥ फेस बाहतसे वदनीं । वैद्य नाडी पाहती विलोकुनी । म्हणती एवढा पुरुषार्थ 
करूनी । वानर शेवटीं मेला हो ॥१६॥ ऐसें समस्त जों पाहत । तों हनुमंत उडाला अकस्मात । पुच्छें बांधिले 
समस्त । राक्षस जळत धडधडां ॥१७॥ कित्येक पळाले असुर । एकला उरला दशकंधर । त्यासी म्हणे 
रक्षणार । तुज कोण असे आतां ॥१८॥ शक्रारीस' म्हणे रावण । यावरी लोहपाश' घालून । ग्रीवा हस्त 
बांधोन । लंकेमाजी फिरविजे ॥१९॥। मग इंद्रजितें पाश घालून । बांधिला तेव्हा वायुनंदन । नगरामाजी 
नेऊन । हिंडविती हनुमंता ॥१२०॥ जैसें पुटी पडतां सुवर्ण । तेजस्वी दिसे देदीप्यमान । त्यापरी 
सीताशोकहरण । आग्निसंगें शुद्ध दिसे ॥२१॥ आळोआळीं फिरवीत । हनुमंत सहज पाळती घेत । 
निंदकांचीं तोंडें लासीत । लोक पळती बिदोबिदीं ॥२२।। जाहला एकचि हाहाकार । भलती स्त्री म्हणे तूं 
माझा भ्रतार । मज येथून काढीं बाहेर । लावील वानर अग्नि आतां ॥२३॥ हनुमंत म्हणे समस्त असुरां । 
मज तुम्ही आतां दृढ धरा । सर्षपप्राय' होऊन सत्वरा । निघोनि गेला क्षणमात्रें ॥२४॥ हनुमंत गदगदां 
हांसत । राक्षसांसी वांकुल्या दाबीत । लंकेसी अग्नि लावीत । सुटला अद्भुत प्रभंजन* ॥२५॥। माड्या 
गोपुरे धवळारें । रणिवसाचीं सुंदर मंदिरें । सकळ नगर महाद्वारें । एकसरें धडकली ।।२६॥ कपीनें मांडिलें 
लंकादहन । त्यासी साहा जाहला पवन । नग्न होऊनि नगरजन । सदने सोडून पळाले ॥२७॥ थोर संसारीं 
विषय धन । त्याहूनि आगळें अपत्य पूर्ण । त्याहून दारा विशेष जाण । त्याहून आस्था प्राणांची ॥२८॥ 
त्याहून विशेष निजप्राणत्याग“। इंद्रियांवरी उदास मग । देहममता धरी निःसंग । विषयभोग सांडिलिया 
॥२९॥ ज्यासी न झगटे मोहममता । मग इतर जनांची काय कथा । न करी कोणी कोणाची आस्था । 
पळती जीव घेऊनियां ॥१३०॥ पुरुषावीण मोहें अत्यंत नारी । उड़ी घालिती जळते घरीं । बळें ओढून 
काढितां बाहेरी । जीवित्वावरी उदास त्या ॥३१॥ असंभाव्य दाटल्या ज्वाळा । ग्रासूं इच्छिती 
नभमंडळा । कीं कल्पांतरुद्र क्षोभला । रावणावरी ते काळीं ॥३२॥ धूम्र दशदिशांतें दाटी । कोणी 
कोणास न दिसे दृष्टी । बंशनळे नभाच्या पोटीं । असंख्यात उडती पैं ॥३३॥ आतां असो बहुत बोली । 
तृतीयभाग लंका जाळिली । परी ते सुवर्णमय जाहली । श्रीरामभक्तप्रतापें ॥३४॥ लोहघणें परिस फोडिला । 
परी तो अवघाचि सुवर्ण जाहला । तेवीं लंकानगर ते वेळां । हेममय ओतिलें ॥३५॥ हनुमंतें लंकादहन 
केलियावरी । निजमानसीं विचार करी । श्रीरामदर्शनासी झडकरी । जावें आतां त्वरेनें ।॥३६। मग उडाला 
वायुकुमर । समुद्रतीरा आला सत्वर । पुच्छ विझवितां नदीश्वर* । काकुळती बहु आला ॥३७॥ जलचरें 
उकडोनि मरती । तूं कडेस* बैसे गा मारुती । याउपरी अवनिजापती- । दास तीरीं बैसला ।॥।३८॥ 


१. इद्रजितास २. लोहपाश ३. मोहरीएवढे ४. जोराचा वारा ५. आत्महत्या ६. समुद्र ७. काठावर 


अध्याय एकविसावा व, 


सरितापतीरने' निजबळें । निजलाटेनें पुच्छ विझविलें । कीं याजके? अग्नीस आच्छादिलें । कुंडमंडपामाझारी' 
॥३९॥ कपाळीचा स्वेद पुसोनि टाकिला । तो पुढें मकरध्वज जन्मला । असो कपि मागें पाहूं लागला । तों 
लंका भडभडां जळतसे ॥१४०।। असंभाव्य चेतला अग्न । जनकजा* जाईल भस्म होऊन । कार्य नासेल 
म्हणून । वायुनंदन शोक करी ॥४१॥ मग म्हणे करितां रामस्मरण । मज न बाधी प्रळयाग्न । माझे 
जगन्मातेसी विध्न । केवीं कृशान करूं शके ॥४२॥ स्मरतां रघुवीरनाम निर्मळ । शिवकंठींचें हाळाहळ । 
शीतळ जाहलें तत्काळ । नामामृतेंकरूनियां ॥४३॥ तों वायुदेव सांगे ते वेळां । सुखी आहे जनकबाळा । 
जे त्रिभुवनपतीची चित्कळा । ब्रह्मांडमाळा घडी मोडी ॥४४।। यावरी लोकप्राणेशनंदन । म्हणे क्षुधित 
जाहले नयन । मित्रकुळभूषणाचे* चरण । पाहावयालागीं उदित* मी ॥४५॥ तो मंगळभगिनीजीवन । मज 
पुसेल वर्तमान । तरी कीति स्वमुखेंकरून । वर्णिता दूषण लागेल ॥४६॥ यश धर्म विद्या पुरुषार्थ । बळ 
पराक्रम आणि तीर्थ । हें स्वमुखे जो वर्णीत । तया हानि सत्य शास्त्र म्हणे ॥४७॥ मग गुप्तरूपें वायुनंदन । 
घेत परमेषठीचें दर्शन । म्हणे मी अयोध्यापतीचे चरण । पाहावया जातसे ॥४८॥ तरी येथें वर्तला जो 
वृत्तांत । तो पत्री लिहावा साद्यंत । ऐकतां विष्णुनाभसुत' ।ब्रह्मानंदें उचंबळला ॥४९॥ म्हणे धन्य हनुमंता 
तुझें ज्ञान । मजही तुवां केलें पावन । मग तत्काळ पत्र लिहून । हनुमंतापाशीं दीधलें ॥१५०॥ ब्रह्मयाची 
आज्ञा घेउनी । प्रवेशला अशोकवनीं । साष्टांगेंसीं जनकनंदिनी । सद्गद होऊनि नमियेली ॥५१॥ मग बोले 
जनकबाळा । आतां कधीं येशील वेल्हाळा । विमळांबुधारा ते वेळां । नेत्री आल्या जानकीच्या ॥५२॥ 
जो दशरथाचा महापुण्यमेरू । तो ब्रह्मांडनायक जगद्गुरू । जो भक्तमंदिरांगणमांदारू। तयाचे दर्शना जातों 
मी ॥५३॥ हनुमंत म्हणे जगन्माते । राघववल्लभे गुणसरिते । कमळप्रिये कमलोद्‌भूते । चिंता न करीं सर्वथा 
॥५४॥ माते उदयीक जाण दोनप्रहरां । राघव आणितों समुद्रतीरा । तो राक्षसांसहित दैत्येंद्रा । वधून तुज 
सोडवील ॥५५॥ मज कांहीं खूण द्यावी यथार्थ । जेणें मज धन्य म्हणेल रघुनाथ । मग वेणीचा मणि 
देदीप्यवंत । मारुतीचे हातीं ओपिला ॥५६॥ मागुती अंजनीहृदयरत्न*। म्हणे कांहीं सांग अंतरखूण । तो 
ताटिकांतक मखपाळण । जेणेंकरूनि संतोषे ॥५७॥ जानकी म्हणे चित्रकूटपर्वतीं । आम्हीं काळ क्रमिला 
जैं मारुती । सुमित्रात्मज* वनाप्रती । गेला होता एकदां ॥५८॥ एकांतींचे अवसरीं । रघुपतीच्या 
अंकावरी । शिर ठेवूनि निर्धारी । हनुमंता मी निजल्यें पैं ॥५९॥ प्रीतीकरून तमालनील । परम सुरंग जो 
मनःशील । तो उगाळून स्वकरें तत्काळ । टिळक रेखिला भाळीं माझें ॥१६०॥ हे गोष्टी जाणे रघुनंदन । 
मारुति सांग हे अंतरखूण । ऐसें ऐकतां वायुनंदन । परम हर्ष पावला ॥६१॥। जानकी म्हणे समुद्रजळ । 
शतयोजनें भरलें तुंबळ । असंख्यात वानरदळ । कैसें येईल ऐलतीरा ॥६२॥ येरू म्हणे राघव शरीं । सेतु 
बांधील समुद्रावरी । अथवा माझिया पुच्छेकरीं । सेतु बांधील अभंग । ।६३॥ नातरी राधवबाण वडवानळ । 
शोषून टाकील समुद्रजळ । अथवा उड्डाण करून सकळ । सुवेळेसी पैं येऊं ॥६४॥ जेणें स्तंभाविणे धरिलें 
नभ । जीवनावरी!* पृथ्वी ठेविली स्वयंभ । तो जानकी तुझा वल्लभ । काय एक करूं न शके ॥६५॥ 


भ ् भ पत््््ी्पे््प्भत्््पा््ध्््ितिी्जपा 
१. समुद्राने २. याज्ञिकाने ३. यज्ञमंडपातील कुंडात ४. जनककन्या सीता ५. सूर्यवंशभूषण रामाचे ६. उत्कंठित 
७. बह्यदेव ८. हनुमान ९. लक्ष्मण १०. पाण्यावर 


१९२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जननीचे जठरकुहरीं' । प्राणी बसे नवमासवरी । तेथें रक्षी नानापरी । तो काय एक करू न शके ॥६६॥ 
बाहेर उपजतांच अवधारा । मातेचे स्तनीं दुग्धधारा । लावितो परात्पर सोयरा । तो काय एक करूं न शके 
॥६७॥ क्षणें एवढें ब्रह्मांड दावी । सर्वेच मागुते लपवी । तो राम त्रिभुवनगोसावी । काय एक करूं न शके 
॥६८॥ जैसा गगनीं एकचि मित्र । परी प्रकाश करी सर्वत्र । तैसा जगद्व्यापक रघुवीर । काय एक करू 
न शके ॥६९॥ वपु' नवच्छिद्रमय' भग्न । परी मर्यादेवेगळा न जाय प्राण । तैसा अयोध्यानाथ जगन्मोहन । 
काय एक करू न शके ॥१७०॥ गोष्टी असोत बहुत आतां । वेद शिणले कीर्ति गातां । उदयीक दोनप्रहरां 
रघुनाथा । समुद्रतीरा आणितों ।॥॥७१॥ तुज मी आतांच नेतों माते । परी शुद्धी सांगितली रघुनाथें । पुढील 
भविष्याची मतें । ठाऊक नसती जननीये ॥७२॥ असो सीतेची आज्ञा घेऊन । साष्टांगे नमी वायुनंदन । 
यशस्वी रघुनाथ म्हणोन । गगनपथे उडाला ॥७३॥ सकळ देव म्हणती हनुमंता । त्वरितगतीं आणावें 
रघुनाथा । तूं आमुचा प्राणदाता । सोडवी येथून आम्हांसी ॥७४॥ हनुमंत म्हणे देवांसी । नका चिंता करूं 
मानसीं । उदयीक राम समुद्रतीरासी । निधरिंसी आणितों ॥७५॥ यावरी लंकागिरिशिखरीं । उभा राहिला 
वानरकेसरी*। भुभुःकार केला ऐलतीरीं । सकळ वानरीं ऐकिला ॥७६॥ लंकागिरीहूनि उडाला । योजनद्वदय 
पाठार दडपिला । उड्डाणासरसा समुद्र भ्याला । मारुति आला ऐलतीरा ॥७७॥ निशांतीं उगवे 
चंडकिरण । कीं वैकुठींहून उतरे सुपर्ण । कीं मानसतीर लक्षून । राजहंस उतरला ॥।७८॥ महेद्रपर्वतावरी 
हनुमंत । उभा ठाकला अकस्मात । जांबुबंतादि वानर समस्त । भेटावया धांविन्नले ॥७९॥ थोर थोर वानर 
भेटती । एक जघनासी आलिंगिती । एक जानु जंघा कवळिती । एक लागती पायांतें ॥१८०॥ एक 
पुच्छासी देती आलिंगन । एक पुच्छाग्रीं देती चुंबन । एक मान घुलकावून । वांकुल्या दाविती ऊर्ध्वपर्थे 
॥८१॥ एक टाळिया वाजवून कोडें । नृत्य करिती मारुतीपुढें । एक चक्राकार उडे । वर्णिती पवाडे 
श्रीरामाचे ॥८२॥। एक करिती थोर भुभुःकार । एक साष्टांग घालिती नमस्कार । एक म्हणती जेथें 
श्रीरामचंद्र । तेथें सत्वर जाऊं चला ॥८३॥ पुष्पे आणूनी ते अवसरीं । हनुमंत पूजिला वानरीं । जैसा सकळ 
सुरवरीं । अपर्णावर पूजियेला ॥८४॥ मारुतीचे अंगावरील मळ । देखोन कपी पुसती सकळ । लंकेत प्रताप 
केला समूळ । सांग आम्हां हनुमंता ॥८५॥ परी कदा न सांगे मारुती । ब्रह्मलिखित देत हातीं । परी ते वानर 
न उकलिती । विरिंचिमुद्रांकित* जें ॥८६॥ मग म्हणती अवघे वानर। कळेल किष्किंधेसी समाचार । येथें 
उकलूनि पाहतां पत्र । चतुर सज्जन हांसती ॥८७॥ असो मारुतीसह वानरगण । किष्किंधेसी आले न 
लागतां क्षण । सुग्रीवाचें मधुवन । मोडिले तेव्हां क्षणमात्रें ॥८८॥ सुग्रीवासी सांगती वानरगण । वानरांसह 
आला वायुनंदन । तुझें आवडते क्रीडास्थान । तें मधुवन मोडिलें ॥८९॥ ऐकतां सीतापति तारापती । 
म्हणती विजयी झाला मारुती । तरीच मधुवन मोडिती । वानर आनंदेंकरूनियां ॥१९०॥ असो मधुवनींहून 
अंजनीसुत। वानरांसह उडाला अकस्मात । पंपासरोवरीं असे रघुनाथ । आला तेथे स्वानंदें ॥९१॥। सपक्ष 


१. जठरगर्तेत २. शरीर ३. नऊ भोके असलेले ४. हनुमंत ५. ब्रह्मदेवाची मुद्रा असलेले ६. पंखासह ७. सूर्य 


अध्याय एकविसावा १९३ 


००... एकावसावा. 5 
लंकेमाजी विजयी जाडला नक व दक्षिणबाहू' उभारिला । रघुनाथे हनुमंत देखिला । प्रसन्नवदन ते काळीं 
॥९३॥ साधक साधूरनी त निधान । तैसा दिसे सुप्रसन्न । कीं सुधारस हरिलिया सुपर्ण । विराजमान परते 
जैसा ॥९४॥ कीं अमृतसंजीवनी अद्‌भुत । साधूनि आला गुरुसुत । सहस्राक्ष जैसा आनंदत । तैसा 
सीतानाथ तोषला ॥९५॥ अयोध्यापतिः किष्किंधापती* । आसन सोडून पुढें धांवती । तों लोटांगण घाली 
मारुती । ब्रह्मनंदेकरूनियां ॥९६॥ परम स्नेहाळू रघुनंदन । मारुतीसी हस्त उचलोन । देता जाहला 
क्षेमालिंगन । भरलें गगन आनंदें ॥९७॥ प्राणसखा हनुमंत । हृदयीं धरी रघुनाथ । पुढतीं सोडावा हा हेत । 
मनामाजी उपजेना ॥९८॥ असो हनुमंतासी क्षेम देउनी । सकळ कपींसी भेटे चापपाणी* । जांबुवंत अंगद 
प्रीतीकरूनी । हृदयीं धरिले रघूत्तमें ॥९९॥ सुग्रीवें धांबोनियां प्रीतीं । हृदयीं धरिला तेव्हां मारुती । कीं 
इंद्रासी भेटला बृहस्पती । आलिंगन शोभले तैसें ॥२००॥ मग राजाधिराज“ समर्थ । सभा करूनि बैसला 
रघुनाथ । तेव्हां मणि आणि ब्रह्मलिखित । पुढें ठेविलें हनुमंते ॥१। मग आनंदें सकळ वर्तमान । 
दंडीक्रषिपुत्रापासून । पुढें सुप्रभेचें उद्धरण । तेंही कथिले तेधवां ॥२॥ पुढें समुद्रतीरपर्यंत । अंगदें कथिलें 
समस्त । शुद्धी नव्हे म्हणोनी अदूभुत । अग्नि चेतविला वानरीं ॥३॥ प्राण देतां अग्नीमाझारी । हनुमंते 
रक्षिले ते अवसरीं । मग संपाती भेटला समुद्रतीरीं । तेणें शुद्धी सांगितली ॥४॥। याउपरी वायुकुमर । 
शतयोजनें उडाला सागर । पुढें लंकेत झाला जो समाचार । तो हनुमंत न सांगेचि ॥५॥। रामें हनुमंताकडे 
पाहिलें । येरू म्हणे जें वर्तमान जाहलें । विरिंचीनें असे पत्री लिहिले । निजहस्तेंकरूनियां ॥६॥ जगद्ंद्य 
अयोध्यापती । सुखरूप आहे सीता सती । मणि खूण दिधला माझे हातीं । परम सदूगद होऊनिया ॥७॥। 
मग अंतरखूण* सांगितली । मनशीळ लाविला माझिये भाळी । रघूत्तमे ऐकतां हृदयकमळीं“ । तये काळीं 

गहिवरला ॥८॥। मणि हृदयीं धरून रघुनाथ । अत्यंत जाहला शोकाकुलित । हा सीते म्हणोनि बोलत । 
देखतां अर्कज* गहिवरला ॥९॥ हनुमंत म्हणे रघुराजा । सुखी आहे जनकात्मजा । परी तुझ्या वियोगें 
भरताग्रजा । अत्यंत कृश जाहली असे ॥२१०॥ म्यां मुद्रिका दिधली नेऊन । ती मनगटी खेळे तैसें 

कंकण । मग म्हणे रघुनंदन । केवीं प्राण उरला असे ॥११॥ रघुपती तुझें नामामृत । तेणें जानकी वांचली 
निश्चित । जैसा शशांक राहुग्रस्त '“ । चिंतेने तैसी झांकिली ॥१२॥ मग बोले तमालनील** । कैसा तरलासी 
समुद्रजळ । यावरी अंजनीचा बाळ । काय बोलता जाहला ॥१३॥ तुझिये मुद्रिकेचें अद्भुत बळ । क्षणें 
जिंकील कळिकाळ । नखाग्रीं समुद्रजळ । सांठविजेल सर्वही ॥१४। मग बिरिंचीचें लिखितपत्र । 
सौमित्रीजवळी देत राजीवनेत्र । वाचिता जाहला भोगींद्र । सावधान वानर ऐकती ॥१५॥ स्थिर राहिला 
समीर । ऐकावया विरिंचिपत्र'' । सौमित्रे उकलिलें साचार । जेवीं चंद्र पौर्णिमेचा ॥१६॥ जो सरस्वतीचा 

जनिता । त्याचिया अक्षराची कौशल्यता । कोणासी न वर्णवे तत्त्वतां । तें श्रोतीं आतां परिसावें ॥ १७॥। 

परब्रह्म केवळ रघुवीर । त्यासी ब्रह्मदेव लिहिलें पत्र । तें ब्रह्मांनदकृपें श्रीधर । अति पवित्र वर्णील पैं ॥१८॥ 

स्वस्ति श्रीरामविजयय्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटका-धार। सदा परिसोत भक्त चतुर । एकविंशतितमाध्याय 


गोड हा ॥२१९॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु । ॥ ओव्या २१९ ॥ 
॥ अध्याय एकविसावा समाप्त॥ 


अयोध्यापती राम ३. सुग्रीव ४. कोदंडधारी राम ५. राजांना राज्य देणारा राम ६. शोध लागत नाही 


१. उजवा हात २. अयोध्यापत 
ग १०. राहूने ग्रासलेला ११. सावळा राम १२. ब्रह्मदेवाने लिहिलेले पत्र 


७. गुप्त खूण ८. अंतःकरणात ९. सुग्रीव 


1983 Shriramvijay_Section_7_1_Front 


॥ अध्याय बाविसावा ॥ 


युद्धाची तयारी 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । उकलोनी कमलोद्भवाचें पत्र । वाचिता जाहला 


सौमित्र । सावध ऐके राजीवनेत्र । सूर्यपुत्रादि कपी सर्वही ॥१॥ अनंतकोटिब्रह्मांडायकाः । हे दयार्णवा 
विश्वपाळका । वैकुंठपते विश्वव्यापका 


चव्यापका । मम जनका श्रीवल्लभा ॥२॥ हे राम सकळबंधच्छेदका । हे राम 
साधुप्रतिपाळका । दुष्टरजनीचरसंहारका । जानकीनायका जगद्गुरो ॥३॥ हे राम जगदंकुरमूळकंदा । 
साधुहृदयारविदामिलिंदा । निजजनचातकजलदा । ब्रह्मानंदा परात्परा ॥४॥। संसारगजविदारक मृगेंद्रा । 
दुःखपर्वतभंजन वज्रधरा । निजभक्तचकोरसुधाकरा । अतिउदारा सीताधवा ॥५॥ त्रिभुवनजनका दुःखहरणा । 
जनकजामाता जनपाळणा । जनकजापते जलजनयना । जलदवर्णा जगत्पते ॥६।। जय जय राम वेदोद्धारका । 
कमठरूपा सृष्टिपाळका । नमो सकळवदैत्यांतका । वराहवेषा दीनबंधो ॥७॥ नमो हिरण्यकश्यपमर्दना । 
नमो त्रिविक्रम बलिबंधना । नमो ब्राह्मणकुळपाळणा । भार्गवकुळदिवाकरा ॥८॥ नमो पौलस्तिकुळविपिनदहना । 
मीनकेतनारिहदयजीवना । नमो चतुर्दशलोकपाळणा । मखरक्षणा रघुवीरा ॥९॥। जय जय विश्वपाळणा । 
विश्वव्यापका विश्वकारणा । विश्वमतिचाळका विश्वजीवना । विश्वरक्षणा विश्वेशा ॥१०॥ नमो 
मायाचक्रचाळका । नमो अज्ञानतिमिरांतका । नमो वेदरूपा वेदपाळका । वेदस्थापका वेदबंद्या ॥११॥ 
नमो कमलनाभा कमलजीवना । नमो पापारण्यकुठारतीक्ष्णा । नमो त्रिविधदाहतापशमना । अनंतशयना 
अनंता ॥१२॥ नमो दशावतारचरित्रचाळका । नमो अनंतब्रह्मांडनायका । नमो अनंतवेषकारका । 
ताटिकांतका पापहरणा ॥१३॥ नमो जननमरणरोगवैद्या । सच्चिदानंदा स्वसंवेद्या । मायातीता जगद्वंद्या । 
भेदाभेदातीत तूं ॥१४॥ नमो सर्गस्थित्यंतकारका । नमो कैवल्यपददायका । अज अजित सर्वात्मका । करुणालया 
सुखाब्धे ॥१५।। जय जय षड्विकाररहिताः । नमो षड्गुणएऐश्वर्यअलंकृताः । अरिषड्वर्गच्छेदप्रतापवंताः । 
शब्दातीता निरंजना ॥१६॥। तूं निर्विकार निरंजन । आम्हांलागीं जाहलासि सगुण । बंदींचे सोडवावे सुरगण । 
पिशिताशन वधोनियां ॥१७॥ पितृवचनाचें करूनि व्याज । काननीं आलासी रघुराज । पंचवटीस राहून 
सहज । बहुत राक्षस वधियेले ॥१८॥ दशमुखें केलें सीताहरण । तिचें करावया गवेषण । म्हणोनि 
किष्किंधेसी आगमन । जाहलें तुझें श्रीरामचंद्रा ॥१९॥ शुद्धीलागीं रुद्रावतार । अंजनीहदयारविंदभ्रमर* । 
जो ब्रह्मांडासी देणार धीर । तरला सागर निमिषार्धे ॥२०॥ अगाध मारुतीचें उड्डाण । बहुतीं वाटेस केलें 
विघ्न । परी तो अनिवारकिराण* । कोणासही नाटोपे ॥२१॥ पडलंकेसी येऊन हनुमंत । राक्षसी संहारिल्या 
बहुत । प्रवेशल्या क्रौंचेच्या मुखांत । दांतांसी दांत मेळवी जों ॥२२॥ तों उदर फोडोनि आला बाहेर । मग 
शोधिलें निकुभिलानगर । सुलोचना देखोनि सुंदर । म्हणे हेचि होय जानकी ॥२३॥ तिजवरी घालावया 
पाषाण । सिद्ध झाला वायुनंदन* । मग तिचे शब्द परिसतां पूर्ण । सीता नव्हे कळलें हें ॥२४॥ 
त गव्ह क्यार ह IR 


१. ओवी क्रमांक दोन पासून ओवी क्रमांक सोळापर्यंत रामाची अनेक गुणविशेषणे आली आहेत २. उत्पत्ती, स्थिती 
इत्यादी सहा विकार ३. ईशित्व इत्यादी सहा ऐश्वर्ये ४. कामक्रोधादी सहा रिपू छेदणारा ५. हनुमान ६. अगाध उड्डाणपटू 


1983 Shriramvijay_Section_7_1_Back 


अध्याय बाविसावा १९५ 


मग अणुप्रमाण होऊन । प्रवेशला लंकाभुवन । विटंबिले सकळ जन । करूनि नग्न बिदीसी* ।॥।२५॥ पत्र 
ऐकतां जनकजापती । म्हणे धन्य धन्य वीर मारुती । अद्‌भुत कर्तव्य अगाध शक्ती । त्रिजगतीं ऐसा दुजा 
नाहीं ॥२६॥ ऐकोनियां विनोदरीती । वानर गदगदां हांसती । एकावरी एक पडती । मुरकुंड्या वळती 
ऐकतां ॥।२७॥ नाना वस्तू उत्तम आणून । वानर टकिती ओंवाळून । एक सप्रेम हृदयीं धरून । म्हणती धन्य 
बलाढ्य तूं ॥२८॥ पत्र वाचितां लक्ष्मण । क्षणक्षणां करी हास्यवदन । मागुती तटस्थ झाले हरिगण । पत्र 
पुढें परिसती ॥२९॥ शोधिलें बिभीषणाचें घर । कीर्तन ऐकोनि झाला निर्भर । मग कुंभकर्णाचे मंदिर । 
देखोनियां कंटाळला ।।३०॥ रावणास्त्रिया ऐंशीं सहस्र । तितुक्या शोधुनि वायुकुमर । राक्षससभा विटंबिली 
समग्र । तें अगाध चरित्र न वर्णवे ॥३१॥ रावणशेजे मंदोदरी । म्हणे हीच होय सीता सुंदरी । तंव ते झाली 
घाबरी । दुष्ट स्वप्न देखोनियां ।।३२॥ दशकंठास सांगे वर्तमान । विषकंठप्रिय रघुनंदन । त्याची सीता द्या 
हो सोडून । परी रावण न मानी तें ॥३३॥ सीता पहावया पाठविली दूती । तिच्या मागून गेला मारुती । 
तों अशोकवृक्षातळीं सीता सती । देखोनि कपि नमीतसे ॥३४॥। पुढें मुद्रिका ठेवून । वृक्षावरी बैसला एक 
क्षण । अपार राक्षसी झोडून । पाडिल्या तेथें पराक्रमें ॥३५॥ मुद्रिका देखोन सीता सती । शोकसमुद्री करी 
वस्ती । मग पुढें येऊन मारुती । प्रत्यक्ष भेटला तेधवां ॥३६॥ सांगितलें सकळ वर्तमान । मग क्षुधेचे मिष 
करून । विध्वंसिलं अशोकवन । जें विस्तीर्ण तीस योजनें ॥३७॥ रावणे पाठविला दळभार । त्याचा 
ततक्षणीं केला संहार । मारूनि रावणाचे पुत्र । शक्रजित विटंबला ॥३८॥ मग म्यां हनुमंतासी प्रार्थून । 
ब्रह्मपाशें नेला बांधोन । रावणासी शब्दशस्त्रेंकरून! । सभेत निर्भल्सिँलें हनुमंते ॥३९॥ मारुतीस मारावया 
सत्वर । पुच्छासी लाविला वैश्वानर । स्नेहेंसहित' वस्त्रें अपार । गुंडाळिलीं साक्षेपें ॥४०॥ पुच्छ पेटतां 
सत्वर । उडोनि गेला वायुपुत्र । तृतीय भाग लंकानगर । जाळिलें क्षण न लागतां ॥४१॥ परी नवल वर्तले अद्‌भुत । 
लेका सुवर्णमय जाहली समस्त । धन्य तो लोकप्राणेशसुत“ । थोर सामर्थ्य दाविले ॥४२॥। मग सागरी पुच्छ 
विझवून । पुन्हां घेतलें जानकीचें दर्शन । जैसें बाळ खेळतां श्रमून । जननीपाशीं येत पैं ॥४३॥। ऐसें पत्र 
वाचितांचि सौमित्र । ऐकतां घनश्यामगात्रः । रामें धांवूनि वायुपुत्र । हृदयीं धरिला सप्रेम ॥४४॥ धन्य धन्य ते 
अंजनी । ऐसे रत्न प्रसवली सद्गुणी । मारुतीचे मुख कुरवाळोनी । निजासनीं राम बैसे ॥४५॥ किष्किंधेहूनि 
रत्ने आणूनी । आंवाळिती मारुतीबरूनी । म्हणे धन्य मारुतात्मज अवतरोनी । ब्रह्मांड भरिलें कीर्तीनें ॥४६) 
धन्य धन्य तोचि दिवस । स्वामी स्वमुखे गौरवी विशेष । तुच्छ त्यापुढे सुधारस" । स्वर्गभोग सर्वही ॥४७।। असो 
यावरी चापपाणी । हृदयीं धरी दिव्यमणी । श्रीरामासी वाटलें ते क्षणीं । कीं जनकजा आणिली हनुमंते ॥४८॥ 
म्हणे धन्य मारुति स्नेहाळा । मज भेटविली जनकबाळा । तुझा प्रताप उजळला । निराळमंडपीं अवघाचि ॥४९॥ 
एवढा सागर उल्लंघूनी । जानकी आलासी घेऊनी । तुवां उपकारक्रणेंकरूनी*। मज बांधिले हनुमंता ।॥५०॥ 
हनुमंत विचारी मनीं । म्यां खूण आणिला सीतेचा मणी । यालागीं कोदंडपाणी । आनंदला अत्यंत ॥५१॥ 
मज थोर चुकी पडली तेथें । जरी सीताचि आणितों येथें । तरी आनंदें श्राबणारिसुतें । भरलें असतें ब्रह्मांड ॥५२॥ 


१. गल्लीबोळातून २. शब्दरूपी शस्त्रांनी ३. तेलासह ४. हनुमान ५. शामलगात्र राम ६. अमृत ७. उपकाररूपी ऋण करून 


1983 Shriramvijay_Section_7_2_Front 


१९६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग मनीं विचारी सीताशोकहरण । आतां काय माझें बळ क्षीण । न लोटतां यामार्ध' पूर्ण । घेऊन येईन 
पद्याक्षी ॥५३॥ मग म्हणे जी रघुनाथा । क्षण एक धीर धरीं आतां । घेऊन येतों जनकदुहिता । सकळ राक्षसां 
निवटोनी ॥५४॥ हनुमंत करी उड्डाण । सावध जाहला सीतारमण । म्हणे हनुमंता न करीं गमन । आहे कारण 
बहु पुढें ॥५५॥ आवेशे निघाला मारुती । नाटोपेच तो कवणाप्रती । मग स्वये धांवूनि रघुपती । आवरीत 
हनुमंता ॥५६॥ उचलोनियां रघुनाथ । निजस्कंधीं वाहे हनुमंत । म्हणे लंकेसी नेतों त्वरित । रावणासी 
वधावया ॥५७॥। तों उर्मिलापतिः आणि अर्कसुतः । धाविन्नले अंगद जांबुवंत । चौघे हनुमंतासी आवरीत । 
परी सर्वथा नाटोपे ॥५८॥ चौघांसही उचलून । उडों पाहे सीताशोकहरण । म्हणे इतुकेच लंकेसी जाऊन । 
असुर मर्दून येऊं आतां ॥५९॥ वरकड न्यावे जरी वानर । तरी ते कैसे तरतील सागर । यालागीं निवडक थोर । 
पांचजण नेऊं हे ॥६०॥ पांचजणांसी उचलून । स्कंधीं वाहे वायुनंदन । कीं तो पंचशृंगांचा पूर्ण । नगोत्तमचि 
शोभला ॥६१॥ कीं पंच फळें लागलीं वृक्षासी । तीं जड कदा न होती तयासी । कीं उदयाद्रीवरी 
तेजोराशी । पंच सूर्य उगवले ॥६२॥ असो घेऊनि पांचजण । हनुमंत करूं पाहे गमन । यावरी मंगलभगिनीचा 
रमण । हनुमंतासी विनवीतसे ॥६३॥ मारुती ऐकें प्राणसखया । विचाराविणें भलती क्रिया । न करावी 
कदा हे चर्या । श्रेष्ठांची असे पूर्वीहून ॥६४।। ऐसें विनवितां रघुनंदन । मग उतरले पांचहीजण । 
जनकजापतीचे चरण । सप्रेम धरिले हनुमंतें ॥६५॥ सुग्रीव जांबुवंत नळ नीळ । वर्णिती अनिलात्मजाचें' 
बळ । यावरी तो तमालनीळ । सभा करूनी बैसला ॥६६॥ श्रीराम पुसे मारुतीप्रती । कैसी असे लंकेची 
गती । राक्षस वर्तती कोणे रीतीं । काय आचरती पुण्यक्रिया ।॥६७।। यावरी चातुर्यरत्नाकर' । बोले 
लोकप्राणेशकुमर । जैसा शक्र आणि अंगिराकुमर* । करिती विचार एकांती ॥६८॥ तीनशें गांव लांब 
लंका । रेखोनि दाविली रघुनायका । सकळ सदनांची करून संख्या । ठायीं ठायीं दाखविली ॥६९॥ जे 
कां मर्गज पाषाण । त्यांची पांच लक्ष गृहे जाण । सात लक्ष देदीप्यमान । विटबंदी मंदिरे ॥७०॥ ताम्र आणि 
कांसें निखिळ । तयांचीं पांच कोटी सदनें निर्मळ । सुवर्णाची अत्यंत सबळ । सात कोटी राघवेंद्रा ॥७१॥ 
हेमरत्नीं अलंकृत । नबकोटी शिवालयें तेथ । रुद्राभिषेक नैवेद्य बहुत । त्रिकाळ चालविती राक्षस ॥७२॥ 
असुरांच्या गृहीं पूर्ण । अग्निहोत्र वेदाध्ययन । रुद्राक्षमाळा भूषण । विभूतिचर्चन€ करिती पैं ॥७३॥ मुख्य 
रावणे सुबुद्धी पूर्ण । टाकिलीं वेदांची खंडें करून । तप आचरती दारुण । ठायीं ठायीं राक्षस ॥७४॥ ऐसें 
बोलतां वायुनंदन । रघुनाथ जाहला उद्विग्न । ऐसी लंका पुण्यपरायण* । ते मज सर्वथा नाटोपे ॥७५॥ ऐसें 
जेथें सत्कर्माचरण । तेथें नांदे यशःकीर्ति कल्याण । तरी तें हाता न ये लंकाभुवन । बहु यत्न करितांही ॥७६॥ 
तेव्हां क्षण एक रघुनाथ । निवांत न बोले चिंताक्रांत । भोंवते वानर तटस्थ । पाहूं लागले ते काळीं ॥।७७॥ 
मग श्रीराम म्हणे मारुती । तुवां सांगितली राक्षसांची स्थिती । परी दया क्षमा उपरती । शांति विरक्ति मुख्य जया 
॥७८॥ शौच आणि धर्म दान । असुर करिती कीं अनुदिन । यावरी सीतासंतापहरण'* । काय वचन बोलिला 
॥७९॥ क्षमा दया शुद्ध अंतर । शौच दान धर्म पवित्र । हें लंकेमाजी अणुमात्र । सर्वथाही नसेचि ॥८०॥ परम 
अधर्मी निर्दय असुर । कापट्यचर्या तप क्रूर । अत्यंत खळ दुराचार । मद्यप्राशक उन्मत्त ते ॥८१॥ मारुतीचें 
बचन ऐकूनी । हास्यमुख होय चापपाणी । तरी ते लंका घेईन ये क्षणीं । पापखाणी वसती जेथें ॥८२॥ अंतरीं 
दवा क्षमा नाही. । अग रत तवे जाळिसो काहे तो जरी पडला शाने साही । व्यर्थ कास ते बदतर ॥८४. 
१. अर्धा प्रहर २. लक्ष्मण ३. सुग्रीव ४. पूर्वेकडील पर्वतावर ५. वायुपुत्राचे ६. अतिशय हुशार ७. ब्रृहस्पती ८. भस्म 
धारण ९. पुण्यबान १०. सीताशोकहरण मारुती 


1983 Shriramvij ay_Section_7_2_Back 


अध्याय बाविसावा च 


नटांमाजील कामिण । कीं कोलाटियाचें शूरत्व पूर्ण । कीं भ्रष्टाचें तत्त्वज्ञान । कीं शांति पूर्ण सर्पाची ॥८४॥ 
कीं विधवेचे नवयौवन । कीं ग्रामथिल्रींचे' जीवन । कीं अनामिकाचें* रम्य सदन । कीं मुखमंडण* 
वेश्येचे ॥८५॥ कीं गर्भाधाचे विशाळ नयन । कीं बधिराचे शोभायमान कर्ण । कीं अजाकंठींचे स्तन । 
कीं आचरण जाराचें ॥८६॥ कीं सावचोराचे* गोड बोल । कीं मैंदांची शांति खोल । वाटपाडे निर्मळ । 
निरंजनीं बैसले ॥८७॥ कीं दाट लागलें कंटकवन । कीं दांभिकांचें व्यर्थ भजन । तैसें भूतदयेवांचून । ज्ञान 
ध्यान व्यर्थेचि ॥८८॥ त्याचा एकांत व्यर्थ देख । जैसे बिळीं बैसले मूषक । शांति त्याची जैसा बक । 
मत्स्यहरणार्थः बैसला ॥८९॥ भस्म अंगीं चर्चित साचार । जैसा उकरडां लोळे खर । कीं अरण्यांत वसती 
निरंतर । वृक व्याघ्र जैसे कीं ॥९०॥ तेणें तीर्थी केला वास । तरी काय थोडे आहेत वायस । कीं तीर्थजळीं मंडूक 
विशेष । वटवटती विशेषे ॥९१॥ तेणें पाहिल्या चौसष्ट कळा । परी तितुक्या जाणाव्या विकळा । दया 
क्षमेचा नसतां जिव्हाळा । कळा त्या विकळा जाणिजे ॥९२॥ तेणें केलें वेदाध्ययन । जैसा खरावरी 
वाहिला चंदन । कीं षडूसपाकीं * दर्वी“ पूर्ण । व्यर्थ जैसी फिरूनियां ॥९३॥ त्याचें वरिवरी कीर्तन । कीं 
गोरियाचे गायन । कीं मद्यपियाचें भाषण । शब्दज्ञान तैसें त्याचें ॥९४॥ जैसें वृंदावनफळ । बरिवरी दिसे 
निर्मळ । कीं धोत्राफळ रसाळ । फणसासम दिसे पैं ॥९५॥ अवघा वेळ चुना मथितां । परी नवनीत नलगे 
हाता । सिकताहरळ शिजवितां । मवाळ नव्हे कल्पांती ॥९६॥ तुंबिणीचें' अत्यंत कटु फळ । शर्करेंत 
ठेविल्या सर्वकाळ । परी तें अंतरीं गोड होईल । हें कल्पांतींही घडेना ॥९७॥। चुना माखोनि वायस । बळेंचि 
जाहला राजहंस । परी जाय विष्ठा शोधावयास । व्यर्थ वेष कासया ॥९८॥। यालागीं ऐक हनुमंता । दया 
क्षमा हृदयीं नसतां । जप तप ध्यान तत्त्वतां । व्यर्थ गेले निधरिं ॥९९॥ तरी जे लंकावासी असुर । करीन 
अवध्यांचा संहार । ऐकतां आनंदले वानर । देती भुभुःकार एकदांचि ॥१००॥ असो ब्रह्मात्र मागें बाचिलें । 
तें विरिंचीनें होतें लिहिलें । हनुमंते लंकादहन केलें । परी नगर झालें सुवर्णाचे ॥१॥ ते ऐकोनियां मात । 
आश्चर्य करी कौसल्यासुत । मग जांबुवंतासी पुसत । हा वृत्तांत कैसा असे ॥२॥ तूं बहुकाळाचा पुरुष । 
देखिलें ऐकिले असे बहुवस । तो ब्रह्मयाचा अंश । अयोध्याधीश म्हणोनि पुसे ॥३॥ वयें गुणें तपें बहुत । 
वडील असे जांबुवंत । सांगे पूर्वील वृत्तांत । जें लंका नगर वसत पैं ॥४॥। ग्जेंद्राचे करुनी उद्धरण । वेगे 
परतला रमारमण । तों कर जोडूनि म्हणे सुपर्ण । क्षुधेनें बहु व्यापिलो मी ॥५॥ मग बोले श्रीकरधर'* । 
ग्ेद्रनक्रांची कलेवरें थोर । ती भक्षून येई सत्वर । ऐकोनि पक्षींद्र उडाला ॥६। नक्रगजेंद्रांची कलेवरें दोनी । 
उरगारि घेऊन उडे गगनीं । तो भूभंग पक्षी येऊनी । विभाग मागे खगेंद्रा ॥७॥ गरुडे नलगतां क्षण । 
भृभंगाचा घेतला प्राण । जंबूबुक्षाची शाखा पाहून । वैनतेय बैसला ॥८॥ तों साठसहस्र वालखिल्यें । तिहीं 
त्या शाखेसी टांगून घेतलें । अरुणानुजे'' बळ तुळिलें । तों शाखा विशाळ मोडिली ॥९॥ शतयोजनें 
शाखा थोर । पडतां मृत्यु पावतील विप्र । शाखा हातीं मुखीं गजनक्र । कश्यपसुत उडाला ।।११०।। मग 
बोले विष्णुवहन । म्हणे मी कोणास जाऊं शरण । शाखा सोडितां ब्राह्मण । साठ सहस्र मरतील ॥।११॥ 


आ ककल्ला कटक कतल कलला सा स्लट 
१. गावातील डबक्यातले २. पाणी ३. अन्त्यजाचे ४. शृंगार ५. ठगाचे ६. मासे खायला ७. षड्रसयुक्त अन्नात 
८. पळी ९. कडू भोपळा १०. भगवान विष्णू १९. गरुडाने 


१९८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कश्यप बैसला अनुष्ठानीं । त्यावरी पक्षी छाया धरिली गगनीं । तो वरुतें पाहे विलोकूनी । तंब सुत संकटी 
पडियेला ॥१२॥ तेव्हां कश्यप ऋषीनें प्रार्थून । खालीं उतरविले ब्राह्मण । मग कश्यप म्हणे पुत्रालागून । 
शाखा येथें न ठेवीं ॥१३॥। या शाखेकारणें पूर्ण । मानव घेतील एकमेकांचा घ्राण । मग बिहंगोत्तमें? शाखा 
उचलून । लंकागिरीबरी पातला ॥१४।। तिवडा पाय त्याचा रुतला । तोच हा त्रिकूटाचल जाहला । गरुडे 
आहार तेर्थे घेतला । टाकूनि गेला शाखा तेथें ॥१५॥ त्यावरी मग लंका वसिन्नली । ते सुवर्णशाखा असे 
तळीं । हनुमंते लंका जाळिली । मूस ओतली शाखेची ॥१६॥ यालागीं सुवर्णाची लंका । जाहली जाण 
अयोध्यानायका । तों अर्कज म्हणे मुहूर्त निका । ये समयीं असे पैं ॥१७॥ विजयादशमी नक्षत्र श्रवण । 
ते दिवशीं निघाला रघुनंदन । पूर्वी रघू हाचि मुहूर्त पाहून । दिग्विजयासी गेला होता ॥१८॥ सर्व शुभ योग 
ते क्षणीं । जयतिथी माळा घेऊनी । दशकंठरिपूचे चरणीं । मिठी घाली तेधवां ॥१९॥ साहा सुग्रीव 
किष्किंधेश्वर । उठले अठरा पढ़ें वानर । बहात्तर कोटी रीस वीर । त्यांचा नृपवर जांबुवंत ॥॥१२०॥। छप्पन्न 
कोटी गोलांगूळ । भुभुःकार देती एकचि वेळ । दणाणले उर्वीमंडळ । धाकें निराळ कांपतसे ॥२१॥ 
काद्रवेयकुळभूषण' तेव्हा । सरसावीत खालती ग्रीवा । यज्ञवराहे? दंत बरवा । दृढ धरिला उचलोनी ॥२२॥ 
कूर्म पृष्ठी सरसावीत । दिग्गज जाहले भयभीत । मंगळजनननी* कांपत । भुभुःकार कानीं ऐकतां ॥२३॥ 
वनचर आणि खेचर । भयभीत जाहले थोर । धडके वाद्यांचा गजर । नादें अंबर कोंदलें ॥२४॥ रथारूढ 
जैसा सहस्रकर'। कीं सौपर्ण श्रीकरधर । हनुमंतस्कंधीं रघुवीर । तैसा शोभला ते काळीं ॥२५॥ नंदीवरी 
बैसे कर्पूरगौर । कीं ऐरावतारूढ सहस्रनेत्र । अंगदस्कंधावरी सौमित्र । त्याचपरी शोभला ॥२६॥ 
किरणचक्रीं विराजे तमारी“। कीं कुळाचळांमाजी कनकाद्री । कीं निजगणांमाजी स्मरारी* । तैसा वानरीं 
राम वेष्टिला ॥२७॥ कीं मंथावया क्षीरसागर । मिळोनि निघाले सुरासुर । तैसेच गर्जत वानर । दक्षिणपंथे 
चालिले ॥२८॥ विशाल वृक्ष उपडिती । छत्र रामावरी धरिती । वृक्षपलव घेऊन हातीं । चबरें वीजिती!* 
रामावरी ॥२९॥ दशयोजन रुंद सेना जातां । मार्गी वानर म्हणती रघुनाथा । आजी रावण घालूं पालथा । 
जनकदुहिता भेटवूं तुम्हां ॥१३०।॥। एक बोले वानर वीर । मी जाऊन मारीन दशवक्त्र । एक वदे नलगतां 
क्षणमात्र । मोट बांधून आणीन ॥३१॥। एक म्हणे स्वामी रघुनंदना । ऐसें वाटतें माझिया मना । रावणाच्या 
नासिककर्णा । छेदून येईन झडकरी ॥३२॥ एक म्हणे एकलाचि जाईन । लंका पालथी घालीन । ऐकोनि 
सुखावे रघुनंदन । म्हणे हे सुरगण अवतरले ॥३३॥ दक्षिणपंथे भार जात । मार्गी कपी उचलिती पर्वत । 
कंदुकाऐसे झेलीत । धांवताती आवेशे ॥३४॥ समुद्रतीरास आले भार । भुभुःकार देती वानर । तेणें 
भयभीत नदीश्वर । जाहला परम ते काळीं ॥३५॥ जैसा वेद बोलत गेला अद्भुत । स्वरूप देखोनि जाहला 
तटस्थ । तैसे वानरवीर समस्त । समुद्रतीरीं स्थिरावले ॥३६॥ कीं राजहंसाच्या येऊन हारी! । स्थिरावती 
मानससरोवरीं । तैसे ते समुद्रतीरीं । कपिकेसरी' तटस्थ ॥३७॥ दशयोजनें अद्‌भुत । सेना उतरली 
ओतप्रोत । असो लंकेमाजी वृत्तांत । वर्तला तोचि परिसाबा'? ।।३८॥। कपींसहित अयोध्याविहारी । 
पातला सागराचे पैलतीरी । ऐसी ध्वनी लंकेमाझारी । राक्षसेद्रेः* आकर्णिली ॥३९॥ शक्रजितादी'* 


सकळ कुमार । प्रहस्तादि प्रधान थोर थोर । त्यांसहित विंशतिनेत्र । बैसे ॐ रन्ता प्रधान थोर थार । त्यांसहित विंशतिनेत्र । बैसे विचार करावया ॥१४०॥ 
१. गरुडाने २. शेषनाग ३. वराह भगवान ४. 


पृथ्वी ५. सूर्य ६. भगवान शंकर ७. इंद्र ८. सूर्य ९. शंकर भगवान 
१०. ढाळतात ११. रांगा १२. मुख्य मुख्य वानर त्त 


र १३. ऐकावा १४. रावणाने १५. इंद्रजितादी 


अध्याय बाविसावा १९९ 
प वायचा माड हात पगड: MODE, 


परम सचिन्त द्विपंचवदन । म्हणे शत्रु दंदशूक' कृशान? । हे सर्वथा न म्हणावे लहान । नलगतां क्षण विघ्न 
करिती ॥४१॥ तरी सहपरिवारें येऊन । परतीरीं उतरला रघुनंदन । हा आकळे ऐसा मंत्र कोण । विचारूनि 
सांगा आतां ॥४२॥ एकला येऊनि वानर । जाळून गेला लंकानगर । शुद्धी सांगोनि रामचंद्र । घेऊन आला 
वेगेसी ॥४३॥ ऐसें बोलतां द्विपंचबदन । सकळ कुमर आणि प्रधान । जाहले परम क्रोधायमान । शस्त्रे 
तुळोनि बोलती ॥४४॥ ते नर वानर आणि ऋक्ष । सहज आले आमुचे भक्ष । कृपाळू आम्हांवरी विरूपाक्ष । 
तेणेच धाडोनि दीधले ॥४५॥ तुम्हीं चिंता न करावी साचार । तुमचे शत्रूचा करूं संहार । आम्ही येऊं 
नलगतां क्षणमात्र । म्हणोनि शस्त्रे झाडिती ॥४६॥ शक्रजित अतिकायादि कुमार । देवांतक नरांतक 
महोदर । धूम्राक्ष वज्रदंष्ट्री असुर । म्हणती नर वानर क्षणें जिंकू ॥४७॥ दूर असतां मृगनायक* । मागें निंदा 
जल्पती जंबुक । कीं मिळोनि बहुत मंडूक । वासुकीसी जिंकू म्हणती ॥४८॥ तंव ते सभेमाजी बिभीषण । 
येता झाला सभा देखोन । जैसा वायससभेंत येऊन । राजहंस बैसला ॥४९॥ जो विवेकरत्नांचा किरीट । 
कीं सद्गुणगंगेचा लोट । कीं भाववैरागरींचा* सुभट* । दिव्य हिरा प्रकाशला ॥१५०॥। विवेकभूमीचें 
निधान । कीं भक्तिसमुद्राचे* भरते* पूर्ण । कीं तें परमार्थवनींचे सुमन । अम्लान सुंदर विकासले ॥५१॥ 
असो ऐसा बिभीषण थोर । न्यायसिंधु* सत्यसमुद्रः । सकळ खळांसी प्रत्युत्तर । देता जाहला ते वेळे ॥५२॥ 
म्हणे वाचाळ तुम्ही परम दुर्जन । महाकपटी अंतरमलिन । दशमुखाभोंवते मिळोन । नानाकुतर्क करीतसां 
॥५३॥ यश धैर्य सकळ सद्गुण । सभाग्याची करणी ऐकोन । परम खेद मानिती दुर्जन । नसतें दूषण 
लाविती ॥५४॥ परम कुमति जो बळहीन । मागें निंदा जल्पे रात्रंदिन । समरभूमीसी पळे उठोन । हें तों 
लक्षण श्वानाचें ॥५५॥ सकळ दळासमवेत । जिंकू म्हणतां अयोध्यानाथ । तरी येथें एकलाचि हनुमंत । 
आला होता निजबळें ॥५६॥ जैसें करतळींचें आचमन । कीं गोवत्सपदीचें!” जीवन'* । तैसा ज्याचे दृष्टी 
समुद्र पूर्ण । लंघोनि क्षणें आला तो ॥५७॥ तेणें विध्बंसिळे सकळ नगर । रावण सभा नागविली समग्र । 
कोट्यनुकोटी निशाचर । अशोकवनीं संहारिले ॥५८॥ राजसुत मारिले समस्त । विवरीं कांडिला शक्रजित । 
लंका जाळून अद्‌भुत । पुरुषार्थ तेणें दाविला ॥५९॥ ते वेळे तुमचें बळ । काय जाहलें होतें विकळ । आतां 
रावणाभोवतें सकळ । पुरुषार्थ आपुला सांगतां ॥१६०॥ नानापाखंडी दुर्जन यवन । इंहीं वेदांसी ठेविलें 
दूषण । परी वंदिती कीं विद्वज्जन । ज्ञानसंपन्न धर्मात्मे ॥६१॥ कमळासी निंदिती दर्दुरः! । परी सहसा न 
विटेचि भ्रमर । चंद्रासी निंदिती तस्कर । परी ते चकोर आनंदती ॥६२॥ खळ ते निंदिती पंडित । परी कुशल 
वंदिती समस्त । वायस** मुक्तें वोसंडित । परी मराळ न वीटती ॥६३॥। मूढासी न कळे कस्तूरी । पंक!” 
म्हणोनि टाकिती दूरी । परी श्रीमंत अहोरात्रीं । हृदयीं शिरीं धरिताती ॥६४।। दिवाभीता!* नावडे अर्क* । 
परी आनंदती चक्रवाक । अंधें टाकिले रत्न सुरेख । परी परीक्षक संरक्षिती ॥६५॥ तैसा जगद्रंद्य रघुवीर । 
जयासी हृदयीं ध्याय उमावर'* । कमलोदूभव सहस्रनेत्र । सहस्रवक्त्र स्तवी जया ॥६६। सनकादिक 
हृदयीं ध्याती । जो वेदउदयाचळींचा गभस्ती । तो हा पुराणपुरुष आला व्यक्ती । मूळप्रकृतीसमवेत ।।६७॥। 


१. साप २. अग्नी ३. भगवान शंकर ४. सिंह ५.भावरूपी खाणीतील ६. उत्तम ७. भक्तिरूपी सागराची भरती 
८. न्यायाचा सागर ९. सत्याचा सागर १०. वासराच्या पावलाने झालेल्या खळग्यातील ११. पाणी १२. बेडूक १३. कावळा 
१४. माती १५. घुबड १६. सूर्य १७. उमापती महादेव 


२०० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ब्रह्मांडनगरस्तंभ' अद्‌भुत । मायाचक्रचाळक शाश्वत । दशरथाचा पुण्यपर्वत । श्रीरामरूपें प्रगटला ॥।६८॥। 
तैसा वेदवंद्य रघुबीर । त्यासी तुम्ही निंदितां पामर । रावणासी झोंबला कामविखार । भुलला साचार 
म्हणोनि ॥६९॥ कार्तवीर्याचे बंदीं जाऊन । पडिला होता द्विपंचबदन । परम पुरुषार्थी सहस्रार्जुन । 
भ्ृगूनंदनें' बधिलें त्यासी ॥१७०॥। जो क्षत्रियांतक* प्रळयरुद्र* । त्यास जिंकी हा रामचंद्र । मतिहीन झाला 
विंशतिनेत्र । नोळखे स्वरूप तयाचें ॥७१॥। वनचर न होती द्रुमपाणी । अवघे अवतरले सुधापानी । अजून 
तरी हें मनीं जाणोनी । जानकी द्यावी रामचंद्रा ॥७२॥ चंड कोदंड अद्भुत । रावणासी नुचले जड बहुत । 
तें दुखंड करी रघुनाथ । सकळ रायांदेखतां ॥७३॥। यालागीं सागरपैलपारीं । रामचंद्र जों आहे दूरी । तों 
मंगळजननीची कुमरी । राघवेंद्रा समर्पावी ॥७४॥ उर्मिलाजीवनाची“ चापरेखा* । नुल्ंघवेचि तुज दशमुखा । 
यालागीं त्रिभुवननायका । जानकी नेऊन भेटवीं ॥७५॥ जानकीस भेटवा रघुनंदन । बंदींचे सोडावे 
सुरगण । मग चंद्रार्कवरी कल्याण । पुत्रपौत्र नांदसी ॥७६॥ माझीं वचनें वाटती कठीण । परी पुढें गोड 
अमृताहून । औषध आधीं कटुवट पूर्ण । परी रोगहरण पुढें करी ॥७७॥ जैसी ते नाबदी* साखर” । मुखीं 
घालितां कडकड फार । परी गोडी ते अपार । तैसीं साचार वचनें माझीं ।।७८॥ तुरट वाटे आमलक*। परी 
पुढें गोडी दे अधिक । तैसीं माझीं वचनें दुःखमोचक । हृदयी धरी दशकंधरा ॥७९॥ पिता पढवी 
पुत्रालागून । त्यास वाटे विषासमान । परी पुढें गोड सुधेहून । महिमा पूर्ण वाढे जेव्हां ॥१८०॥ अशुभ चिन्ह 
अत्यंत । लंकेमाजी होती बहुत । क्षणोक्षणीं उल्कापात । नभ थरथरते वाटतसे ॥८१॥। जलदजाल नसे 
किंचित । रुधिरधारा मेघ वर्षत । दुष्ट स्वप्नें अत्यंत । मंदोदरीस जाणवती ॥८२॥ विगतधवा स्त्रिया येऊन । 
ओटी भरिती मृत्तिका घेऊन । मंगळसूत्र तोडून । कृष्णवस्त्र' पुरुष नेतसे ॥८३॥। यालागीं दशवदना तूं 
सज्ञान । टाकिलीं वेदांचीं खंडे करून । तरी जाणत जाणतां कृशान । पदरीं कैसा बांधिसी ॥८४॥ 
समजोनियां विष दारुण । कां करावें बळें प्राशन । दंदशूक ओळखून । मग कां ते उशी करावी ॥८५॥ 
खदिरांगारः” जाणोन । मग कां वरी करावें शयन । उदरीं पाषाण बांधोन । महाडोहीं कां रिघावें ॥८६॥ 
ऐसें बोलतां बिभीषण । तटस्थ जाहले सभाजन । क्रोधें व्याप्त रावण । मौन धरून उगाचि ॥८७॥ 
बिभीषणासी म्हणे प्रहस्त । उगेच बैसा हो निश्चित । सभेंत बोलतां अनुचित । मृत्यु पावाल निधरि ॥८८॥ 
तुम्हीं राजबंधु म्हणविता जाण । परी शतमूर्खाहूनि बुद्धिहीन । तुम्हांस नाहीं चातुर्यज्ञान । तरी उठोन 
गृहा जावें ॥८९॥ सक्रोध बोले इंद्रजित । तूं अनुचित बोललासी सभेंत । तुज आतांचि वधितो यथार्थ । 
परी पितृव्य? म्हणोनि शंकलों ॥१९०॥ शक्रजित म्हणे दशमुखा । हा तुमचा बंधु सखा । परी हा 
शत्रूचा पक्षपाती देखा । अनर्थकारक दिसतसे ॥९१॥ बिभीषण म्हणे तूं चांडाळ । महाकपटी कृतघ्न 
खळ । तुमचे संगतीनें भूपाळ । मतिमंद जाहला ॥९२॥ अंकुशें आकर्षिजे वारण । भुजंग आकळिजे 
मंत्रेकरून । राजमती आकळिती प्रधान । परम सज्ञान चतुर जे ॥९३॥ माजला अत्यंत कृशान  । 
तों विझविजे जळेंकरून । कीं क्रोधोर्मी अति दारुण । सद्विवेकं आकर्षिजे ॥९४॥। नृपे करितां अनुचित 
ता | तत्काळ आतण अघाना | फ ताही अचे पापणी [रियः आहि कृत (१४ 


१. ब्रह्माडाचा मूळ आधार परमात्मा २. परशुरामाने ३. क्षत्रियांतक परशुराम ४. परशुराम ५. लक्ष्मणाची 


६. धनुष्याने काढलेली रेषा ७. खडीसाखर ८. आवळा ९. काळे वस्त्र नेसलेला १०. निखारा ११. काका १२. वश 
करावा १३. अग्नी 


अध्याय oe obs NE, २०१ 


राजा आर्धीच अत्यत खळ । प्रधान मिळाला अमंगळ । मग अविवेक वाढे प्रबळ । कुबुद्धिकललोळ' उठती 
पैं ॥९६॥ शख करावयाची हौस गहन । त्यांत पातला मास फाल्गुन । कीं स्त्रीराज्यांतील पारिपत्य पूर्ण । 
जारासी प्राप्त जाहलें ३७ आधींच चाहाड तस्कर । त्यावरी पाठिराखा नृपवर । कीं उन्मत्तासी सरोवर । 
य मद्याचे ॥९८॥ तैसा कुबुद्धिं वेष्टिला दशवदन । तैसेच तुम्ही मिळालां प्रधान । जैसे वृकाचे? 
सदनीं शवान । कारभारी जाहलें ।।९९ ॥ अरे तुझें मरण आलें जवळी । म्हणोनि आणिली जनकबाळी । 
अयोध्याप्रभु अतापबळी । आला निकट काळ तुझा ॥२००॥ रावणें अनुचित कर्म मांडिलें । म्हणोनि 
मातेने मज प्रेरिलें । यालागीं तुम्हांतें बोधिलें । मनीं धराल म्हणोनी ॥१।। परी होणार बळिवंत । तुम्ही 
नायकाचि उन्मत्त । सीता न द्याल तरी निश्चित । कुलक्षय होईल तुमचा ॥२॥ ऐसें ऐकतां रावण । क्रोधे 
व्यापिला परिपूर्ण । बिभीषणावरी शस्त्र घेऊन । परम आवेशे धांविन्नला ॥३॥ बिभीषण केवळ परम भक्त । 
तयासी रक्षिता रघुनाथ । तों रावणाचा उपटला हात । शस्त्र पडलें धरेवरी ॥४॥। मागुता धांवे रावण । 
इंब्रजितें धरिला आवरून । मग झाडिला वाम चरण । तो लागला बिभीषणासी ॥५॥। बिभीषण केवळ 
शांत । निर्मत्सर भेदरहित । रावणासी मागुती म्हणत । सखा रघुनाथ करीं कां रे ॥६॥ बिभीषण क्षमाशील 
पूर्ण । वानितीर सकळ राक्षसगण । तों माता कैकसी येऊन । सांगे हित बिभीषणा ॥७॥ म्हणे पुत्रासी तूं 
ऊठ आतां । शरण जाई रघुनाथा । जो वज़रपंजर शरणागता । भवव्यथा* वारील तो ॥८॥ माझे उदरा 
आलासी साचार । तरी करीं माझा उद्धार । तनुमनधरनेसी* सत्वर । शरण जाई रघुवीरा ॥९॥ सांडोनि सकळ 
मायाचिता । शरण जावें जानकीनाथा । रावणें क्षय केला तत्त्वतां । तू जाई परता येथूनि ॥२१०॥ जे बळेंचि 
विष भक्षिती । शाहाणे न बैसती त्यांचे पंक्ती । तरी तूं सखा करीं रघुपती । नाश कल्पांतीं नव्हे तूते ॥११॥ 
ऐकोनि मातेचें बचन । बिभीषणें केलें साष्टांग नमन । घेऊनि चौघे प्रधान । उभा ठाकला ते काळीं ॥१२॥ 
रावणासी म्हणे बिभीषण । मी श्रीरामासी जातों शरण । तूं ज्येष्ठ बंधु म्हणोन । पुसतों तुज मागुती ॥१३॥ 
ऐसें बोलोनि त्वरित । बिभीषण उडाला अकस्मात । चौघां प्रधानांसमवेत । सवदिखतां ते काळीं ॥१४॥ 
जैसें कलेवर सांडून । एकदांच निघती पंचप्राण । कीं पांचही दिवाकर मिळोन । अस्ताचळावरी चालिले 
॥१५॥ कीं कल्पांतीं पंचमहाभूते । जाती स्वरूपास मिळावयातें । तैसे शरण जनकजापतीतें । पांचही 
जाती त्वरेने ॥१६॥ श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । हाचि केवळ रामेश्वर । आवडीच्या कावडी भरोनि सत्वर । 
सद्भक्त नर धांवती ॥१७॥। भावप्रयागींचें' प्रेमोदक* । जे या रामेश्वरावरी करिती अभिषेक । त्यांचे मनोरथ 
अयोध्यानायक । सत्य परिपूर्ण करील ।॥।१८॥ अयोध्याधीशा ब्रह्मानंदा । श्रीधरवरदा वेदवंद्या । छेदोनियां 
अविद्याभेदा । अभंग पदा देशी कीं ॥१९॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । 
सदा परिसोत पंडित चतुर । द्राबिंशतितमाध्याय गोड हा ॥२२०॥ श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २२०॥ 


॥ अध्याय बाविसावा समाप्त॥ 


एॅशॅऑशँशॉॅशशॉशॉशिटॉटॉट?टिशिशिणिशिशिशनश्णिशशण शशश शशशशर]ऑशिशरशािशि:शशशलशिशशिलॅटॅॉँटॉ-लटॉ्‌लॉिपनननननव्व्- , 
१. दुष्ट मतीच्या लाटा २. लांडग्याच्या ३. वर्णन करतात ४. संसारदुःख ५. सर्वस्वी ६. भावरूपी प्रयागतीर्थातील 
७. प्रेमरूपी उदक 


॥ अध्याय तेविसावा ॥ 


समुद्र ओलांडण्यासाठी सेतु निर्माण 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । दुर्धर अहंकारदशाननः । अहंदेहबुद्धि लंका गहन । तेथें 
बसतसे अनुदिन । क्रोध कुंभकर्ण बंधू सखा ॥१॥ अनर्थकारक काम इंद्रजित । मद हा मुख्य प्रधान प्रहस्त । 
मत्सर दंभ ते निश्चित । देवांतक नरांतक पैं ॥२॥। शोक मोह आणि अनर्थ । भेदवादी असुर बहुत । खळ 
कुटिल कुतर्क समस्त । देहलंकेंत दुमदुमती ॥३॥ यांचे बळें माजोनि रावण । बंदीं घातले सुरगण । 
आधिदैव अध्यात्म होऊन । देहलंकेत बंदीं पडलें ॥४॥ रमेश' तो अंत:करण । रमाबंधू' तोचि मन । बुद्धि 
विरिंचि* चित्त नारायण । रावणें बंदी घातलीं ॥५॥ चक्षूच्या ठायीं सूर्यनारायण । रसना ते रसनायक वरुण । 
अश्विनौ देव दोघे घ्राण । रावणे बंदीं घातले ॥६॥ वाचा केवळ वैश्वानर । पाणी ते जाण पुरंदर । असो 
देव आकळोनि समग्र । सेवक करूनि रक्षिले ॥७॥ मायामृग छेदावयालागून । निरंजनीं प्रवेशे रघुनंदन । 
कापट्यशब्द उठवून । विवेकलक्ष्मण दवडिला ॥८॥ सद्बुद्धीजानकीचें हरण । अहंकारें केलें न लागतां 
क्षण । अहंदेह लंकेत आणून । दुराचारें कोंडिलें ॥९॥ मग धांविन्नला वैराग्यहनुमंत । तेणें देहलंका जाळून 
समस्त । कामक्रोधादि राक्षसांसहित । अहंलंकानाथ गांजिला ॥१०॥ सदुबुद्धीचे करून समाधान । घेऊन 
आला रघुनंदन । तो केवळ सद्भावबिभीषण । रावणे त्रासिला सभास्थानीं ॥११॥ आत्माराम सदगुरु 
पूर्ण । त्यास शरण चालिला बिभीषण । बाविसांवे अध्यायीं जाण । हेंचि कथन सांगितलें ॥।१२॥ देखोनि 
वायसांचा मेळ। त्रासोनि निघे मराळ । की देखोनि दुष्ट निंदक खळ । साधू उठे तेथोनियां ॥१३॥ तैसा 
प्रधानांसह बिभीषण । ऊर्ध्वपर्थे क्रमीत गगन । भवसिंधू उल्धंघोनि चरण । गुणसिंधूचे' पाहूं इच्छी ॥१४॥ 
हिरण्यकशिपूनें गांजिला प्रल्हाद । तेणें हृदयीं धरिला मुकुंद । तैसाचि जानकीहदयमिलिंद* । बिभीषणें 
जवळ केला पैं ॥१५॥ वानर अंतरिक्षे विलोकिती । तों पांचही असुर उतरले क्षितीं“। सेनाप्रदेशीं उभे राहती । 
हस्त जोडूनि तेधवां ॥१६॥ कित्येक धांवले वानरगण । घेऊनियां वृक्ष पाषाण । तों बिभीषण म्हणे मी तुम्हांसी 
शरण । दावा चरण रघुपतीचे ॥१७॥ रावणबंधू मी बिभीषण । तेणें अपमानिले मजलागून । आलों 
सीतावलभासी शरण । त्याचे चरण दावा मज ॥१८॥ जे सनकादिकांची ध्येय मूर्ती । नारदादि गाती ज्याची 
कीर्ती । तो ब्रह्मानंद अयोध्यापती । त्याचे चरण मज दावा ॥१९॥ जें निगमवल्लींचे पक्व फळ पूर्ण । जो 
विषकंठमनमांदुसरत्न* । जें पद्मोद्भवाचें देवतार्चन । त्याचे चरण दावा मज ॥२०॥ प्रतापमित्र रघुनंदन । जो 
अरिचक्रवारणपंचानन । जो खरदूषणप्राणहरण'* । त्याचे चरण मज दावा ॥२१॥। वेदांती म्हणती परब्रह्म । 
अज अजित पूर्णकाम । तोचि हा दशरथात्मज राम । त्याचे चरण दावा मज ॥२२॥ व्याकरणकार शब्द 
सापि | त्याच्या नामाचे अनेक अर्थ करली । तोचि हा मंगळभशितीना"' पती । त्याचे चरण भज दावा ॥९३॥ 


१. अहंकारूपी रावण २. रमापती विष्णू ३. चंद्र ४. ब्रह्मदेव ५. श्रीविष्णू (ओवी क्रमांक एक पासून ओवी क्रमांक बारा 
पर्यंत रामायणावर आधारित आध्यात्मिक रूपक आहे.) ६. गुणरूपी सागराचे ७. श्रीराम ८. भूमीवर ९. नीळकंठ 
मानसपेटीतील रत्न श्रीराम १०. खरदूषणांतक राम ११. सीतापती राम 


अध्याय तेविसावा २०३ 


पातंजल योग साधून । योगी पावती निरंजन । तोचि हा चंडकिरणकुळभूषण? । त्याचे चरण मज दावा 
॥२४॥ प्रकृति पुरुष सांगत । सांख्यशास्त्र असे गर्जत । तोचि हा जानकीनाथ । त्याचे चरण मज दावा 
॥२५॥ नैयायिक म्हणती कर्ता ईश्वर । जीवासी न कळे त्याचा पार । तो हा अजराजपुत्रकुमर? । त्याचे 
चरण मज दावा ॥२६॥ मीमांसक स्थापिती कर्म । कर्माचरणें पाविजे परब्रह्म । तो परात्पर विश्रांतिधाम । 
त्याचे क्ता gh दावा ॥२७॥ ऐसीं बिभीषणाचीं शब्दरत्नें । कीं तीं भक्तिनभींचीं उडुगणें । कीं तीं 
di सुमने । प्रेमसुवासे विकासती ।।२८॥ श्रीरामसुग्रीवांसी जाऊन । कित्येक सांगती वर्तमान । 
चौघा प्रधानासह शरण । राक्षस एक आला असे ॥२९॥ आपुला ज्येष्ठ बंधू रावण । आपुलें नाम सांगे 
बिभीषण । ऐसें ऐकतां जानकीजीवन । सुग्रीवाकडे पाहात ॥३०॥ तों अर्कज बोले उत्तर । वरी भाविक 
दिसतो निशाचर । परी नोळखतां तयाचें अंतर । जवळी सहसा ठेवूं नये ॥३१॥ दिवाभीतांची सेवा करून । 
कागें लाविला जैसा अग्न । तैसा जरी गेला करून । तरी मग काय विचार ॥३२॥ जांबुवंत म्हणे मारूनि 
वाळी । किष्किंधा तुम्हीं सुग्रीवा दिधली । हे कीर्ति ऐकोनि तत्काळीं । शरण आला तुम्हांतें ॥३३॥ 
मारूनिया रावणा । लंकाराज्य द्यावें आपणा । हेचि मनीं धरूनि वासना । शरण आला तुम्हांतें ॥३४। 
सुषेण म्हणे समय कठिण । देखोनि साहा करिती बंधुजन । हा रावणासी सोडून आला शरण । हेंच नवल 
वाटतें ॥३५।। बहु तर्क बहु विचार । करिते झाले तेव्हां वानर । मग तो शेवटीं रुद्रावतार' । निश्चयवचन 
बोलिला ॥३६॥ लंकेत शोधितां जनककुमारी । मी प्रवेशलों याचे मंदिरी । हा साधु निष्कपट अंतरीं । तेच 
समयीं ओळखिला ॥।३७॥। बरी तुम्हांस दिसतो राक्षस । परी अंतरीं प्रेमळ निर्दोष । कंटकमय दिसतो फणस । 
सुरस जैसा अंतरीं ।॥।३८॥ शरणागतांसी वजञ्जपंजर । रामा तुझें ब्रीद साचार । जवळी बोलावून असुर । अभय 
तयातें देइंजे ।।३९॥। इतर शास्त्रींचे बोल बहुत । एका वचनें दावी वेदांत । तैसें बोलिला हनुमंत । तेंच 
समस्तां मानवले ॥४०॥ अंगदासी भ्रूसंकेत । दाबीत तेव्हां ताराकांत*। बिभीषणास आणावया त्वरित । 
येरू निघाला वायुवेगें ॥४१। बिभीषणासी म्हणे वाळिपुत्र । उदेला तुझा भाग्यमित्र । तुज पाचारितो 
स्मरारिमित्र । राजीवनेत्र अजित जो ॥४२॥ बिभीषणाचा धरूनि हस्त । रामाजवळी आला तारासुत । जेवीं 
साधकासी सद्विवेक दाबीत । स्वरूपनिर्धार निश्चये ॥४३॥ असो बिभीषणें पाहिला श्रीराम । जो 
चराचरफलांकितट्रुम । जयजयकार करून परम । लोटांगण घातले ॥४४॥ दृष्टीं पाहूनि श्रीरामचंद्र । उचंबळे 
बिभीषणभाव समुद्र । प्रेमाचे भरतें अपार । दाटते झालें तेधवां ॥४५॥ श्रीरामचरणारविंदसुगंधः । तेथें 
बिभीषण जाहला मिलिंद* । अष्टभावें होऊन सदूगद । आनंदमय जाहला ॥४६॥ रामचरणीं ठेवितां मस्तक । 
संतोषोनि ब्रह्मांडनायक । शिरीं ठेविला वरदहस्तक । अक्षय कल्याणदायक जो ॥४७॥ म्हणे जोवरी शशी 
आणि तरणी । जोवरी रामकथा आणि धरणी । तोवरी राज्य करीं लंकाभुवनीं । बळीध्रुवांसारिखें ।।४८॥ जेवीं 
चिरंजीव वायुनंदन । त्याचपरी रहे तूं बिभीषण । कळिकाळा तोडरीं बांधोन । लंकेत सुखें नांदे पैं ॥४९॥ 
ऐसा सा आशीवाद देखू] - रामे अडविला. बिवरण स (पत याति । पान गण मागवत (00 रामें उठविला बिभीषण । सप्रेम दिधले आलिंगन । वानरगण आनंदले ॥५०॥ 
हे, रविकुळभूषण राम २. दशरथपुत्र राम ३. अकरावा रुद्र मारुती ४. सुग्रीव ५. रामाच्या चरणरूपी कमळाचा सुगंध 
६. भ्रमर 


२०४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग सौमित्र आणि अष्ट जुत्पती' । तेही बिभीषणासी भेटती । पुष्पवर्षाव करिती । वृंदारक तेधवां ॥५१।। 
मग बिभीषण जोडूनि कर । उभा राहिला श्रीरामासमोर । म्हणे जय जय राम करुणासमुद्र । जगदुद्धारा 
दीनबंधो ॥५२॥ जयजय राम कमळपत्राक्षा । हे ताटिकांतका सर्वसाक्षा । मखपाळका निर्विकल्पवृक्ा । 
कर्माध्यक्षा कर्ममोचका ॥५३॥ जय राम चंडीशकोदंडभंजना । हे राम दशकंठदर्पहरणा । हे राम 
विषकंठदाहशमना । भक्तरंजना जगटंद्या ॥५४॥ हे राम पद्मजातजनका । हे राम विबुधबंधच्छेदका । हे राम 
दुष्टअसुरांतका । सहस्रमुखा न वर्णवेचि ॥५५॥ ऐसी बिभीषणें करितां स्तुती । मग तयासी हाती धरूनि 
सीतापति । आपणाजवळी बैसवी प्रीतीं । बहुत मान देऊनियां ॥५६॥ संतोषोनि बोले रघुनंदन । आमुचा 
पांचवा बंधू बिभीषण । वानर म्हणती धन्य धन्य । भाग्य रावणानुजाचें' ॥५७॥ मग चतुःसमुद्रींची उदके 
आणुनी । बिभीषणासी रामें बैसवूनी । लंकापति हा म्हणूनी । अभिषेक केला यथाविधि ॥५८॥ 
लंकानगरींचा नृप पूर्ण । येथून अक्षयी बिभीषण । यावरी लोकप्राणेशनंदन । काय करिता जाहला ॥५९॥ 
वाळूची लंका विशाळ केली । कपींचीं किराणें बाहेर पडलीं । ते बिभीषणाजवळी गहाण ठेविली । राघवेंद्र 
तेधवां ॥६०॥। माझ्या हनुमंताच्या लंकेवरून । ते लंका सांडीन ओंवाळून । परम घ्रीतीं सीताजीवन । लंका 
विलोकी मारुतीची ॥६१॥ असो यावरी बिभीषणाप्रती । विचारीत जनकजापती । म्हणे सागर तरावया 
निश्चिती । काय उपाय करावा ॥६२॥ यावरी बोले बिभीषण । सागराची पूजा करून । मागावा मार्ग 
प्रार्थून । वानरदळ उतरावया ॥६३॥ मग समुद्रतीरीं रघुनंदन । बैसला दर्भासन घालून । पूजा सागरीं 
समर्पून । मित्रकुळभूषण मार्ग मागे ॥६४।। फळ तोय वर्जूनि समस्त । निराहार बैसला सीताकांत । 
हिमाचळीं हिमगजामात । तप करी जयापरी ॥६५॥ तों तेथें रावणाचा हेर । शार्दूळनामा होता असुर । 
लंकापतीपुढें जाऊन सत्वर । वार्ता सांगे ते काळीं ॥६६॥ म्हणे कमळिणीप्रियकुळभूषण? । अगाध 
वानरसमुदाय घेऊन । प्रतापसिंधू रघुनंदन । जळसिंधुतीरीं राहिला ॥६७॥ ऐसा समाचार ऐकतां साचार । 
चिंतेने व्यापिला दशकंधर । मग शुकनामें असुर । दशकंधर त्यासी सांगे ॥६८॥। तूं आमुचा बंधू होसी । 
जाऊन सांग सुग्रीवासी । तुज काय कारण सीतेसीं । परतोन जाई माघारा ॥६९।। मग तो शुक शुकरूप 
जाहला । क्षणे सिंधू उलंघूनि आला । अंतरिक्षीं उभा राहिला । बोलों लागला धीटपणें ॥७०॥ म्हणे मज 
पाठविलें रावणें । वानरेश्वरा* तूं ऐक वचनें । तुवां शीघ्र परतोन जाणें । मर्कटसेना घेऊनियां ॥७१॥ आम्ही 
जानकी आणिली हिरून । तरी तुम्हांसी यावया काय कारण । व्यर्थ वेंचूं नका प्राण । जावें परतोन किष्किंधे 
॥७२॥ जरी तुम्ही न जाल परतोन । तरी मी शुक स्वकरेंकरून । तुमचीं शिरकमळें छेदून । नेईन आतां लंकेसी 
॥७३॥ ऐसें बोलतां शुक निशाचर । परम क्रोधावले वानर । बहुत धांविन्नले वीर । आसडून खालीं पाडिला 
॥७४॥ बहुत मिळोनी कुंजर“ । ताडिती जैसें एक मार्जार । पाणिप्रहारें* तैसा असुर । वानरवीरीं ताडिला ।।७५॥ 
परम कासावीस होऊन । म्हणे मज राघवा सोडवीं येथून । कृपासागर रघुनंदन । पाहे विलोकून त्याकडे ॥७६॥ 
का ला HE REC RE 


१. युथपती वानर २. बिभीषणाचे ३. रविकुलभूषण राम ४. सुग्रीवा ५. हत्ती ६. हाताच्या तडाख्याने 


अध्याय तेविसावा २०५ 


सुमित्रासुत' म्हणे सोडा सत्वर । तत्काळ मुक्त करिती वानर । सवेंचि गगनीं उडोनि असुर' । मागुती बोले 
निद्योत्तरे ॥७७॥ म्हणे येथून जाय तूं किष्किंधापती । न धरीं रामाची संगती । जैसा देवांचे बुद्धी छळितां 
उमापती" । पुष्पचाप“ भस्म झाला ॥७८॥ तुम्हांसी मारावया देख । घेऊन आला रघुनायक । तुम्ही वानर 
शतमूर्ख । नेणा हित आपुले ॥७९॥ ऋषभ म्हणे रे शुका । दुर्बुद्धि मलिना मशका । जाऊनि सांगें दशमुखा । 
जनकात्मजा सोडीं वेगीं ॥८०॥ तूं आमुचा शत्रु साचार । तुज वधावया आला रघुवीर । तुझीं दाही शिरें छेदून 
सत्वर । बळी देईल दश दिशां ॥८१॥ शुक म्हणे सीता गोरटी । पुन्हां न पडे तुमचे दृष्टी । मर्कट हो व्यर्थ 
कष्टी । कासया होतां उगेचि ॥८२॥ ऐसें ऐकतां वाळिनंदन । म्हणे धरा धरा मागुतेन । तों तत्काळ वानरीं 
आसडून । केलें ताडण ते वेळां ॥८३॥ मग कर चरण बांधोन । शुक ठेविला रक्षून । असो इकडे रघुनंदन । 
समुद्रासी मार्ग मागे ॥८४॥। तीन दिवसपर्यंत । गुणसमुद्र रघुनाथ । समुद्राची वाट पाहात । परी तो उन्मत्त 
सर्वदा ॥८५॥ परम क्षोभला रघुनाथ । म्हणे हा समय न ओळखे यथार्थ । यास मीं मान दिधला बहुत । 
सगरनिर्मित' म्हणोनियां ॥८६।। लवणजळविषेंकरून^ । सर्प हा पसरला लंबायमान । आतां यावरी 
बाणसुपर्ण । सोडितां भक्षील क्षणार्धे ॥८७॥ माझा बाण वडवानळ । क्षणें शोषील समुद्रजळ । जैसें ज्ञान 
प्रवेशतां सकळ । अज्ञान जाय निरसोनियां ॥८८॥ कीं माझा बाण कलशोदूभव । क्षणें शोषील जलार्णव । 
सूर्य उगवतां तम सर्व । जाय जैसें निरसूनी ॥८९॥ मागुती क्षण एक वाट पाहून । उभा ठाकला रघुनंदन । 
धनुष्यावरी योजिला बाण । अर्ध क्षण न लागतां ॥९०॥ बाणाचे मुखीं ब्रह्मास्त्र । स्थापिता जाहला 
राजीवनेत्र । कीं क्षोभला प्रळयरुद्र । अक्षय सागर देखतां ॥९१। आकर्ण चाप ओढितां प्रचंड । भयें तडाडी 
विरिंचिअंड* । जळचरें खेचरे“ उदंड । मूर्च्छना येऊन पडियेलीं ॥९२)॥ निशा संपतां समग्र । उदयाद्रीवरी ये 
मित्रचक्रः । तैसा दिव्यरूप समुद्र । सरितांसहित प्रगटला ॥९३॥ यागीं होतां पूर्णाहुती । तत्काळ प्रगटे 
आराध्यमूर्ती । तैसा प्रगटला सरितापती । परिवारेंसी तेधवां ॥९४।। वंदूनियां रघुवीरचरणां । म्हणे राजीवाक्षा 
रघुनंदना । स्मरारिमित्रा आनंदसदना । जानकीजीवना रघुपते ॥९५॥ तूं कृपासमुद्र रघुवीर । कां हे लहरी 
आली क्रूर । माझा अन्याय नसतां शर । धनुष्यावरी घातला ॥९६॥ माझा स्वभाव रघुनंदना । सर्वदाही 
करावी गर्जना । तुजसी गर्व गर्वहरणा । सर्वथाही केला नाहीं ॥९७॥ मग म्हणे रघुनंदन । म्यां शरासनीं 
योजिला बाण । पुन्हां काढिता न ये पूर्ण । यासी कारण सांग कांही ॥९८॥ यावरी बोले सरितानार्थ'' । 
पश्चिमेस असे मरु दैत्य । तो माझीं जळचरें भक्षीत । सदा पीडितो गोब्राह्मणां ॥९९॥ त्यावरी टाकूनियां 
बाण । मरूचा तत्काळ घ्यावा जी प्राण । तों शर गेला न लागतां क्षण । कल्पांतचपलेसारिखा'* ॥१००॥ 
जळीं जीव वधितां मरु दैत्य । शिर छेदलें अकस्मात । जीवन शोषिले तेर्थे बहुत । मारवाडदेश वसिन्नला ॥१॥ 
अद्यापि तिकडे अल्प जळ । परी वृक्ष वली सदा सुफळ । असो सागरे तमालनीळ । जामात म्हणोनि पुजिला 
॥२॥ मग सर्व पूजा आणून । घनश्यामगात्र रघुनंदन । अपर्णावराचें'* मनरंजन । हर्षे पूजी सागर तो ॥३॥ 
दिव्यालंकार दिव्य वस्त्रे 1 अमोलिक रत्ने प्रभाकर *। राघवापुरढे नदीश्वरे' । समपिंलीं ते कारळी ॥४॥ नदीश्वरें'' । समर्पिलीं ते काळीं ॥४॥ 


१. लक्ष्मण २. राक्षस ३. उमापती महादेव ४. कामदेव ५. सगराने निर्माण केलेला तो सागर ६. खारट पाणी हेच विष 
७. लास री पक्षी ९. रविमंडळ १०. धनुष्यावर ११. समुद्र १२. प्रलयकालीन विजेसारखा १३. श्री महादेवाचे 


१४, तेजस्वी 


२०६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सागर म्हणे अयोध्यानाथा । वस्त्रे भूषणें लेई समर्था । नृपास वल्कले तत्त्वतां । रिपुसन्मुख' योग्य नव्हती 
॥५॥ अयोध्यानाथा नृपवरा । करूनि यांच्या अंगीकारा । मग समरांगणीं दशकंधरा । खंड विखंड करावें 
॥६॥ बैसावया दिव्य रथ । समरीं पाठवील शचीनाथ । वानर सुग्रीवादि समस्त । विनविती तेव्हां रघूत्तमा 
॥७॥। स्वामी आम्हां समस्तांचे मनीं । वस्त्रे भूषणें घ्यावी ये क्षणीं । भक्तवचनें चापपाणी । मानिता जाहला 
ते वेळे ॥८॥ कल्पांतचपळेसमान । राघव नेसला पीतवसन । उत्तरीय प्रावरण देदीप्यमान । कीं चंडकिरण 
प्रकाशला ॥९॥ सांबरूनि या जटाभार । बरी मुकुट घातला सुंदर । तेज तळपतसे अपार । दिक्चक्रामाजी' 
न समाये ॥११०॥ प्रळयचपळेचे उमाळे? उठती । तेवीं दिव्य कुंडलें तळपती । कीं कवि* आणि 
अंगिरापती* । कर्णी शोभती साचार ॥११॥ मुक्ताफळमाळा बहुत । रघुपतीच्या गळां डोलत । कीं मुक्तारूपे 
समस्त । अनंत ब्रह्मांडे गुंफिलीं ॥१२॥ मुक्ताफळांचें तेज गहन । परी त्यांचा पालटला वर्ण । दिसती 
इंद्रनीलासमान । श्यामलांगीं रघुपतीच्या ॥१३॥ जेवीं निष्कलंक मृगांक । तेवीं हृदयीं झळके पदक । 
कटीमेखळेचें* तेज अधिक । देखतां अर्क भुले पैं ॥१४॥ वेदांच्या श्रुती गहन । अर्थ बोलती जेवीं शोधून । 
तैशा क्षुद्रघंटा* रुणझुण । शब्द करिती रसाळ ॥१५॥ तीक्ष्ण प्रभेचीं चक्रे तळपती । तैशा मुद्रिका करीं 
झळकती । पदीं नेपुरें गर्जती । असुरांबरी प्रतापें ॥१६॥ नीळ गगनावरी सुंदर । मंदाकिनीओघ” दिसे शुभ्र । 
तैसा अम्लान सुमनहार । श्यामलांगीं शोभतसे ॥१७।। असो दिव्यगंधीं दिव्यसुमनीं । सागरें पूजिला 
चापपाणी । तैसाचि लक्ष्मण तये क्षणीं । वस्त्रालंकारें गौरविला ॥१८॥ देव करिती जयजयकार । वर्षती दिव्य 
पुष्पसंभार । भुभुःकारें गर्जती वानर । तेणें अंबर कांदलें ॥१९। असो जगदात्मा रघुवीर । जो कां सर्वानंदमंदिर। 
सागराप्रती राजीवनेत्र । काय बोलता जाहला ॥१२०॥ म्हणे सुवेळेसी जावया दळभार । उपाय सांगे कांहीं 
सत्वर । सागर म्हणे नळ वानर । क्रषीचा वर त्यास असे ॥२१॥ नळ कपि बाळपणी । शालिग्राम टाकी 
जळीं नेउनी । मग ऋषी म्हणती जीवनीं । पाषाण तरोत तव हस्तें ॥२२॥ यालागीं सुवेळेपर्यतु । नळाचे 
हातें बांधी सेतु । असो आज्ञा मागोनि सरितानाथु । जाहला गुप्त स्वस्थानीं ॥२३॥ याउपरी कौसल्यानंदन । 
नळ कपी जवळी बोलावून । म्हणे धन्य तुझें बरदान । जळीं पाषाण तारीं आतां ॥२४॥ धन्य धन्य तुझी 
माउली । तुजऐसें रत्न प्रसवली । तरी सखया ये काळीं । प्रगट करीं सामर्थ्य तुझें ॥२५॥ ऐसें बोलतां रघुवीर । 
भुभुःकारें गर्जती वानर । पाषाण पर्वत अपार । समुद्रजळीं टाकिती ॥२६॥ लागतां नळाचा वरद हस्त । समुद्री 
तरती काष्ठवत । कीं तुंबिनीफळें तरत । पाषाण पोहत त्यापरी ॥२७॥ कीं सद्गुरूचे कृपेंकरूनी । भवजळीं 
तरती बहुत प्राणी । तैसीच नळाची करणी । पाषाण जळीं तरले हो ॥२८॥ इकडे अठरा पदों वानर । 
बाहात्तर कोटी रीस वीर । पर्वत पाषाण तरुवर । संख्यारहित आणिती ॥२९॥ असंभाव्य उचलिती पर्वत । 
वरी ग्राम गंगातटाकासहित'* । ऐशा नगांच्या उतरंडी बहुत । धांबताती घेऊनि ॥१३०॥ भार वानरांचे 


१. शत्रूसमोर २. दाही दिशांत ३. तरंगावर तरंग ४. आचार्य शुक्र ५. देवगुरू बृहस्पती ६. कमरपट्ट्याचे ७. घागऱ्या 
८. गंगेचा प्रवाह ९. सर्व आनंदाचे निधान १०. ग्रामे व नद्यांसह 


अध्याय तेविसावा २०७ 
भभ 


त्याहीमाजी हनुमंत । विशाळ रूप धरी अद्भुत । कीं मंदराचळचि धांवत । रामकार्याकारणें ॥३२॥ तरी तो 
महाराज हनुमंत । तेणें किती वाहिले पर्वत । मूळ काव्यामाजी गणित । केलें असे ऐका तें ॥३३॥ 
बेदसंख्यालक्ष' पर्वत । पुच्छे वेष्टित आधीं हनुमंत । शास्त्रसंख्यालक्ष' शिरी ठेवीत । हातीं घेत लक्षद्ठय 
॥३४॥ बहुत नगांच्या पंक्ती । स्कंधीं बैसवी हो मारुती । मागें सांडोनि समीरगती? । आकाशपंथें धांबतसे 
॥३५॥। वानर श्रमले असंख्यात । ठायीं ठायीं पडती निद्रिस्त । परी श्रमरहित हनुमंत। असंख्यात खेपा करी 
॥३६॥ आश्चर्यं करी अयोध्यापाळ । म्हणे धन्य मारुतीचें बळ । संख्यारहित अचळ । रिचबी नेऊन सागरीं 
॥३७॥ प्रथमदिवशीं नळें अद्भुत । चौदा गांवें बांधिला सेत । परी अभिमान धरिला बहुत । माझेनि तरती 
पाषाण हे ॥३८॥ तंव निमेषामाजी एक मीन आला । तेणें सर्व सेतु गिळिला । सवेंच दिनमणि उगवला । 
तों सेतु नाहीं त्या स्थळीं ॥३९॥ सुग्रीबादि वानर तर्क करिती । रावणें नेला सेतु म्हणती । मग रघुपतीस 
जाणविती । सेतु नाहीं म्हणूनियां ॥१४०॥ मग श्रीरामं शरभासी सांगुनी । तिमिंगिल मत्स्य आणविला ते 
क्षणी । शरभ म्हणे सेतु शोधुनी । वेगे आणुनि देइंजे ॥४१॥ नाहीं तरी अयोध्यानाथ । तुम्हांस शिक्षा करील 
बहुत । यावरी तिमिंगिल बोलत । राघवापुढें ते वेळां ॥४२॥ मी दर्शनास येतेवेळे । मागें येत होतीं लघु 
बाळें । त्यांहीं गिळिला शीघ्रकाळें । बाळभावेंकरूनियां ॥४३।। तयां हातीं बांधवीन क्षणांत । अथवा 
स्वपृष्ठीचा* करीन सेत । हास्यवदन करी रघुनाथ । म्हणे करणी अद्भुत बाळांची ॥४४॥। गर्वहत नळ 
होऊन । खालीं पाहे अधोवदन । असो मत्स्यशिशूनें सेतु उगळून* । आणून ठेविला पूर्वस्थळीं ।।४५।। मग 
त्यापुढें कपी नळ । सेतु बांधिता जाहला विशाळ । परी जळीं पडतां ते अचळ । मत्स्य गिळिती सवेग 
॥४६॥ मत्स्य गिळिती अचळ । उगाचि तटस्थ पाहे नळ । तों मत्स्यरूपी केशव विशाळ । जळचरांप्रती 
सांगतसे ॥४७॥ म्हणे मी आणि रघुवीर । दोघे एकरूप साचार । सेतुबंधनासी निर्धार । विघ्न कांहीं न 
करावें ॥४८॥ नळासी साहा होऊन । तळीं पृष्ठी* द्या अवघे जण । असो पर्वत गिळितां राहिले मीन । नवल 
जाहलें ते वेळीं ॥४९॥ परी पर्वतशिळा उसळोन । दूर जाती वाहून । नळाची विकळ मति होऊन । 
तटस्थरूप जाहला ॥१५०॥ मग नळासी म्हणे हनुमंत । सखया गर्व न धरीं किंचित । अवघा कर्ता 
रघुनाथ । अभिमान तेथें कायसा ॥५१॥ स्तंभावीण आकाश धरी । उदकाबरी तारी धरित्री । मित्र शशी 
उडुगणें* निर्धारी । वायुचक्रीं चालवी जो ॥५२॥ अनंत ब्रह्मांडे मोडून । सवेंचि निर्मी न लगतां क्षण । 
त्या रामापुढें अभिमान । कोठें चालेल जीवांचा ॥५३॥ जैसा उगवतां बासरमणी< । सृगांकतेजः लोपे 
ते क्षणीं । तेथें खद्योत स्वतेजेंकरूनी । उजळील काय नभातें ॥५४।। यालागीं गर्व सांडोनी । सांगतों 
तें वर्म धरीं मनीं । रकारें एक शिला रेखोनी । काना देऊनि करीं गुरू ॥५५॥ दुजे शिळेवरी रेखीं मकार । 
दोहींस करीं एकंकार'” । तूं म्हणसी रामनाम पवित्र । सेतूवरी केवीं लिहूं ॥५६॥ कपी देतील वरी 
चरण । हा संशय धरी तुजें मन । बा रे मुख्य भेदासी कारण । तो अभिमान सोडीं कां ॥५७॥ मुख्य 
रामनाम पाहीं । हृदयीं अभेद रुळे सदाही । मग ते पाषाण सहसाही । भेदभाव न धरिती ।।५८।। 
श साहा ेवभाल ने धाता ॥वया 


१. चार लक्ष २. सहा लक्ष ३. वायुवेग ४. माझ्या पाठीचा ५. तोंडावाटे बाहेर काढून ६. पाठ ७. नक्षत्रे ८. सूर्य ९. चांदणे 
१०. जोड 


२०८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


हनुमंतबचन तीक्ष्ण कुठार । समूळ छेदिला अभिमानतरुवर । मग निरभिमानें नळवीर । तैसेंच करिता 
जाहला ।॥।५९॥ करितांच श्रीरामस्मरण । नळ कपी जोडी पाषाण । तों तेथें सम विषम थोर लहान । भेदाभेद 
न दिसेचि ॥१६०॥। हनुमंतकाव्यांतील हदूगत । चतुरीं जाणिजे हा भावार्थ । सेतुपंथें नाम यथार्थ । नळें 
नाहीं रेखिले तें ॥६१॥। दुजयासी पाषाण जे बुडवीत । ते सागरीं तरती तारुवत* । हा नळाचा गुण नव्हे 
निश्चित । महिमा अद्भुत रामाचा ॥६२॥ सेतू बांधाबया कारण । नळ रामेंचि केला निर्माण । भक्तवत्सल 
रघुनंदन । महिमा वाढवी दासांचा ॥६३॥ असो बाणसंख्या दिवसांत । सुवेळेपर्यंत' बांधिला सेत । 
शतयोजने लांब गणित । दशयोजनें रुंद पैं ॥६४।। गगनीं पाहती सुरवर । सेतु दिसे जैसा भोगींद्र । रघुपतीतें 
सांगती वानर । सेतु संपूर्ण केला नळें ॥६५॥ नळास बोलावून रघुनंदनें । हृदयीं धरिला परम प्रीतीनें । म्हणे 
धन्य धन्य तुझें जिणें । भरिले त्रिभुवन कीर्तीने ॥६६॥ सखया त्वां अद्भुत कार्य केलें । अघटित तेचि 
घडविले । असो रघुवीर म्हणे ते वेळे । चला सुवेळे जाऊं आतां ॥६७॥ कुंचा फिरविला वीरें नळें । 
तत्काळ उठलीं कपिदळें । भुभुःकारनादे ते वेळे । डळमळला भूगोल ॥६८॥ सुमुहूर्तवेळा पाहून । उठोनि 
चालिले रामलक्ष्मण । दशयोजनें रुंद प्रमाण । सेना दाटली चालतां ॥६९। कडेचे कोसळती वानर । 
सर्वेच उडी घेती चक्राकार । बरी येऊन सत्वर । सेतुपंथें चालती ॥७०॥ रघुवीर चरणचालीं जात । धांवती 
सुग्रीव हनुमंत । म्हणती रघूत्तमा विपरीत । होईल ऐसें वाटतें ॥७१॥ तुमचें पद लागतां ये वेळा । उद्धरतील 
सेतूच्या शिळा । होतील अहल्येऐशा अबळा । पडतील गळां कपींच्या ॥७२॥। कुटील भाव सोडून । विनोदें 
हांसे सूर्यनंदन । मग हनुमंतस्कंधीं रघुनंदन । आरूढला ते वेळां ॥७३॥ अंगदाच्या स्कंधावरी । सौमित्रि 
बैसे ते अवसरीं । बाळ सूर्य उदयाद्रीवरी । त्याचपरी शोभतसे ॥।७४।। न भरतां अर्धप्रहर । सुवेळेसी आला 
रघुवीर । सेना उतरली अपार । लेकानगर गजबजले ॥७५॥ शुकास केलें होतें बंधन । तो राघवें दिधला 
सोडून । तेणें रघुपतीचे वंदोनि चरण । लंकेमाजी प्रवेशला ॥७६॥ मग रावणापुढें अद्भुत । राघवप्रताप 
शुक सांगत । म्हणे जयासी समुद्र सरितांसहित । मूर्तिमंत भेटला ॥७७॥। धन्य प्रतापी रघुनंदन । जळीं 
तारिले पाषाण । परमशक्त वानरगण । कळिकाळासी न गणिती ॥।७८॥ तुम्हीं निरोप जे सांगितले । तितुके 
मित्रपुत्रासी' कथिले । तंव तिहीं धांबोनि मजला धरलें । बांधोनि पाडिलें भूमीवरी ॥७९॥ करुणासागर 
रघुनंदन । तेणें आज दिधले सोडून । आतां राजा जानकी नेऊन । सत्वर रामासी समर्पावी ॥१८०॥ सखा 
करितां रघुनंदन । तेणें चंद्रार्कवरी कल्याण । ऐकतां क्षोभला रावण । म्हणे केलें ताडण तिहीं तुज ॥८१॥ 
भय घेतले मानसीं । म्हणोनि भलतें वाचाळसी । शन्नुप्रताप मजपुढें वानिसी । तरी मृत्यु पावसी निर्धारे 
॥८२॥ मग शुक आणि सारण । दोघां सांगे दशवदन । म्हणे सुवेळेसी जाउन । सैन्य गणोनि या वेगीं 
॥८३॥ मुख्य मुख्य कोण वानर । कोणासवें किती भार । ऐसें पाहूनि सत्वर । परता रक्षूनि आपणा ॥८४॥ 
आज्ञा वंदूनि दोघांजणीं । कपिसेनेंत आले ते क्षणीं । वानरवेष धरूनी । सैरावैरा हिंडती ॥८५॥ सेना 
थुंडोनि सकळ । मग तेर्थे असे अयोध्यापाळ । लक्षीत तें सभामंडळ । उभे दूर राहूनियां ॥८६॥ 
१. जहाजासारखे २. सुवेळ परथतापर्यन रसमा शश * जहाजासारखे २. सुवेल पर्वतापर्यंत ३. सुग्रीवाला 


अध्याय तेविसावा २०९ 


तों बिभीषणाची दृष्टी ते काळीं । अकस्मात दोघांवरी पडली । धांवोनि धरिले ते वेळीं । राघबाजवळी आणिले 
॥८७॥ म्हणे हे रावणाचे हेर । इंही सेना गणिली समग्र । वेष पालटोनी वानर । होऊनि हिंडती स्वइच्छा 
॥८८॥ चुना माखोनि वायस' । जाहले जैसे राजहंस । कीं धरूनि ब्राह्मणांचा वेष । मैंद जैसे हिंडती ।।८९॥ 
कीं खोटें नाटें करून । खऱ्यांत मेळविती कुजन । मग परीक्षक काढिती निवडोन । दोघेजण तैसे धरिले 
॥१९०॥ मग राजाधिराज रघुनंदन । सुहास्यवदन बोले वचन । म्हणे या दोघांस करीं धरून । दाखवा सैन्य 
समस्तही ॥९१॥ सकळ वृत्तांत आणूनि मना । जाऊनि श्रुत करा दशवदना । तंब ते म्हणती रघुनंदना । 
मखपाळका विश्वेशा ॥९२॥ आम्हीं महिमा ऐकिला कर्णी । तो राम अजि देखिला नयनीं । असो 
श्रीरामाची आज्ञा घेउनी । दोघे परतले लंकेसी॥९३॥ आले देखोन दोघे हेर। षोडश खणांचे गोपुर। त्यावरी 
चढला दशकंधर'। सेवक अपार भांवते॥९४। हेरांप्रति पुसे रावण । सांगा येथून कोणाचे कोण । मग ते 
दाविती दोघेजण । संकेतवर्णर लक्षूनियां ॥९५। वानरसेना दश योजन । सभोंवती उतरली विस्तीर्ण । एक 
एक वीर देदीप्यमान । बळवंत आणि प्रतापी ॥९६॥ वानरसिंधूचें* मध्यमंडळ* । जुत्पति* उभे भोंबते 
सकळ । मध्यभागीं तमालनीळ । वस्त्राभरणीं मंडित दिसे ॥९७। कनकहरिणचर्मावरी* पूर्ण । पहुडलासे 
रघुनंदन । सुग्रीवाचे मांडीवरी शिर ठेवून । गोष्टी सांगे कौतुके ॥९८॥ जाळूनि गेला लंकानगर । सवेंच घेऊन 
आला रघुवीर । तो हनुमंत वायुकुमर । चरण चुरीत रामाचे ॥९९॥ तुमचा बंधु बिभीषण । रघुनाथनिकट 
बैसोन । जें जें झालें वर्तमान । गोष्टी सांगे रामकर्णी ॥२००॥ देदीप्यमान दिनकर । तैसा रामाचे पाठीसीं 
सौमित्र । पैल अंगद महावीर । क्रोधे पाहे आम्हांकडे ॥१॥ पैल सुषेण वैद्य महावीर । हा सूर्यसुतासी“ होय 
श्वशुर । वीस कोटी वानरभार । त्यासांगातें पुरुषार्थी ॥२॥। पैल जांबुवंत ऋक्षवीर । तयाचा बाहात्तर 
कोटी दळभार । पैल सेनाधिपति नीळ वीर । सामर्थ्य अपार पैं त्याचें ॥३॥ जेणें शिळीं बांधिला सागर । 
नळ नाम बळसमुद्र । शरभ ऋषभ पर्वताकार । युद्धसमय वांच्छिती ॥४॥ असो आतां वानरगण । त्यांचीं 
नामें सांगतां पूर्ण । उर्वी न पुरे करितां लेखन । बलार्णव सर्वही ॥५॥ यालागीं दशकंधरा अवधारी । त्यांसी 
युद्ध करितां समरीं । काळाचीही न उरे उरी । मग इतर तेथें कायसे ॥६॥ ऐसें बोलतां शुक सारण । अत्यंत 
क्रोधावला रावण । म्हणे तुमचा शिरच्छेद करून । टाकावा ऐसें वाटतसे ॥७॥ येरू म्हणती आम्ही तुमचे 
हेर । सत्य सांगावा समाचार । असत्य बोलूं तरी साचार । दंड करावा आम्हांतें ॥८॥। असो इकडे बिभीषण । 
समस्तांसी दावी तर्जनी उचलून । म्हणे पैल पाहा रावण । गोपुरावरी चढलासे ॥।९॥ दाहा शिरांवरी दाहा 
छत्रे । दाहा विलसती मित्रपत्रें । देव करीं ढाळिती चामरें । एकीं पीकपात्रें धरियेलीं ॥२१०॥ जैसा मेघ 
उतरे पर्वतशिखरीं । तैसा रावण भासे गोपुरी । अलंकारदीप्ति महीबरी । विद्युत्प्राय झळकतसे ॥ ११।। ऐसी 
आपली संपदा पूर्ण । शत्रूलागीं दाखवी रावण । छत्रछायेखाली रामसैन्य । झांकून गेलें ते समयीं ॥१२॥ 
जैसें उठतां मेघडंबरः । खालीं आच्छादे जग समग्र । सेनेसहित रामचंद्र । छत्रछायेतळीं'° तैसा ॥१३॥। 


१, कावळे २. दशमुख रावण ३. खाणाखुणा वर्णन करून ४. वानररूपी समुद्राचे ५. मध्यभाग ६. यूथपती वानर 
७. सोनेरी मृगाजिनावर ८. सुग्रीवाचा ९. मेघसमुदाय १०. छत्राच्या सावलीत 


२१० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ऐसा देखोनि ल॑कापती' । कपिवीर क्षोभले चित्तीं । सौमित्रे चाप घेतलें हातीं । निमेषार्ध न लागतां ।।१४।। 
लाविला अर्धचंद्र बाण । ओढी! ओढिली आकर्ण । कल्पांतचपळेसमान? । चापापासूनि सुटला तो ॥१५॥ 
मुकुट छत्रे ते अवसरीं । तोडून पाडिलीं धरणीवरी । रावण घाबरला अंतरीं । खालीं झडकरी उतरला ॥१६॥ 
म्हणे कोण्या वीराचें संधान । पाडिलीं दहाही छत्रे खंडून । अन्न पान शयन । गोड न लागे रावणातें ।॥॥१७॥ 
कपाळशूळे आरंबळे” व्याघ्र । कीं बणव्यांत आहाळे“ अजगर । तैसा दुःखें व्याप्त दशकंधर । चिंताक्रांत 
सर्वदा ॥१८॥ रामविजय ग्रंथ सुंदर । हाचि केवळ क्षीरसागर । साहित्य* शेषशयन* अरुवर। वरी 
सर्वेश्वर पहुडला ॥१९॥ तेथें सप्रेम कळा लक्ष्मी । सदा विलसे पादपद्मीं । तरी सद्भाविक श्रोते तुम्ही । 
पार्षदगण हरीचे ॥२२०॥ सुंदरकांड संपलें येथोन । युद्धकांड सुरस पूर्ण । तें रसभरित भक्तजन । करोत 
श्रवण सर्वदा ॥२१॥ जो अयोध्यापती रघुनंदन । तेणेंच टाकून धनुष्यबाण । दोन्ही कर जघनीं ठेवून । 
भीमातटी* उभा असे ॥२२॥ श्रीधरवदा ब्रह्मानंदा । पांडुरंगा पुंडलीकवरदा । भक्तहदयारविंदमिलिंदा । 
अभंगा अभेदा जगद्गुरो ॥२३॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा 
परिसोत भक्त चतुर । त्रयोबिंशतितमाध्याय गोड हा ॥।२२४॥ ॥ श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २२४॥ 


॥ अध्याय तेविसावा समाप्त॥ 


॥ सुंदरकांड समाप्त ॥ 


१. दशमुख रावण २. दोरी ३. प्रलयकालीन विजेप्रमाणे ४. ओरडतो ५. होरपळतो ६. शब्दवाङ्मय हाच शेषरूप बिछाना 
७. भीमा नदीच्या तीरावर - पांडुरंगरूपाने 


युद्धकांड 
॥ अध्याय चोविसावा ॥ 
शिष्टाईसाठी अंगदाला पाठविणे 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। कळेल समुद्राचा अंत । सांपडेल अंबराचें! गणित । 
त्याहून रामकथा अद्भुत । न लगे अंत कवणातें ॥१॥ अद्भुत धावे प्रभंजन । त्याची मोट बांधवेल आकर्षून । 
परी या रघुपतीचे चरण । वर्णिता अंत न कळेचि ॥२॥ आपुले सहस्रबदनेंकरून । वर्णी काद्रवेयकुळभूषण । 
नेति नेति म्हणोन । वेदही तेथें तटस्थ ॥।३॥। रघुवीरगुणांची सरोवरपाळ? । तेथें व्यास वाल्मीकि हे मराळ*| 
ज्यांच्या मतीमाजी सकळ । ब्रह्मांड हें ठेंगणे ॥४।। त्यांहीं गुण वर्णिता अपार । अंत न कळेचि साचार । 
तेथें मानव शलभ पामर । गुणांबर केवीं क्रमी पैं ॥५॥ तरी सांडोनि अभिमान । वर्णावे रघुपतीचे गुण । 
गंगाप्रवाह संपूर्ण । तृषाक्रांता केवीं शोषवे ।॥।६॥ तैसे सीतावलूभाचे गुण । वर्णावे यथामतीकरोन । असो 
पूर्वाध्यायीं अनुसंधान । आला रघुवीर सुवेळे ॥७।। आतां वाग्देवी परम डोळस । घडी युद्धकांडमांदुस । 
त्यांतील साहित्यरत्न विशेष । ग्राहक पंडित तयांचे ॥८॥ रावणाची दाही छत्रे । छेदोन पाडिलीं सौमित्रे । 
परम म्लान दाही वक्त्रे । मयजापतीचीं* जाहलीं ॥९॥ सकळ प्रधानांसहित । विचारा बैसला लंकानाथ । 
माझे तरी दोन हेत । कैसे पुरती नेणें मी ॥१०॥ रामलक्ष्मणा संहारूनी । वश्य व्हावी जनकनंदिनी । 
यांवेगळी माझे मनीं । चिंता तिसरी नसेचि ॥११॥ तंव वज्रदंष्ट्र म्हणे लंकानाथा । सीतेची भीड कासया 
धरितां । बळेचि आणोनि तत्त्वतां । कामना आपुली पुरविजे ॥१२॥। मग बोले दशकंधर । मज विरंचीचा 
शाप थोर । परस्त्रीवरी करितां बलात्कार । शतचूर्ण* तनु होय पै ॥१३॥ मृगपतीचे* फुटले नयन । कीं 
व्याघ्राचे हस्त टाकिले तोडोन । की भुजंगाचे* दांत पाडून । केला दीन गारोडियें ।।१४।। वनीं सर्वात श्रेष्ठ 
वारण । परी सिंह देखतां तत्काळ मरण । तैसा मी शापबंधनें पूर्ण । बळक्षीण जाहलों ॥१५॥ तरी ते 
जनकजा मनापासुनी । आपणचि वश्य होईल शयनीं । ऐसी करणी करा कोणी । राघवीं मन विटे तिचें 
॥१६॥ मग विद्युजिव्ह प्रधान । जो कापट्यविद्येमाजी प्रबीण । तो म्हणे मी निर्मीन । रघूत्तमाचे शिरकमळ 
॥१७॥ आणि राघवहस्तींचें कोदंड । मायामय निर्मीन प्रचंड । तेणें सीतेचें हदय दुखंड । असत्य न वाटे 
सहसाही ॥१८॥ ऐसें ऐकतांचि लंकापती । परम संतोष पावला चित्ती । जैसा मद्यपी पाहत जातां 
पंथीं । तंव शिंदीबन देखिले ॥१९॥ आधींच जारकर्मीं रत । त्यांत स्त्रीराज्य जाहलें प्राप्त । कीं शवानें 
बमन अकस्मात । दृष्टी देखिलें तेधवां ॥२०॥ कीं निंबोळ्या देखतां बहुवस । परम संतोषे बायस । 
तैसा हर्ष पावला लंकेश । वचन ऐकतां तयाचें ॥२१॥ विद्युज्जिव्हासी म्हणे लंकापती । आम्हांमध्यें 
तूं केवळ ब्रृहस्पती* । तरी शीघ्र शिरधनुष्यांप्रती । घेवोनि येई अशोकवना ॥२२॥। कापट्यवंत 
विद्युज्जिव्हा । वस्त्राभरणीं गौरविले तेव्हां । तेणे कृत्रिम निर्मिले तेधवां । तर्क करितां नेणवेचि ॥२३॥ 
इकडे आधीं लंकानाथ । प्रवेशला अशोकवनांत । तों अधोवदनें तटस्थ । जगन्माता बैसली ॥२४॥। 


१. आकाशाचे २. सरोवराचा काठ ३. हंस ४. रावणाची ५. छिन्न भिन्न होणे ६. सिंहाचे ७. नागाचे ८. देवगुरू 
बृहस्पतीसारखा 


२१२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सीतेजवळी उभा रावण । जैसा कमळिणीसमीप वारण । कीं हरिणीजवळी येऊन । व्याघ्र उभा ठाकला 
॥२५॥ याउपरी राक्षसपाळ* । सीतेजवळी बोले अमंगळ । म्हणे तुवां धैर्य धरिलेंसे सबळ । परी तें निष्फळ 
जाहलें ॥२६॥ मजलागी तूं आतां बरीं । तुझे सेवेसी मंदोदरी । तुझे आज्ञेंत लंकानगरी । वर्तवीन जानकीये 
॥२७।। तुझिया पतीस जाहलें मरण । आधीं तें ऐकें वर्तमान । सागरी सेतू बांधोन । सुवेळेसी सर्व आले 
॥२८॥ तंब आमचा प्रधान प्रहस्त । निमेषामाजी गेला सेनेसमवेत । राम सौमित्रि होते निद्रित । तंव घाला 
त्यांहीं घातला ॥२९॥ तुझिया पतीचे शिरकमळ । प्रहस्तें छेदिलें तत्काळ । सांवळें कबंध' विशाळ । 
सुवेळेसी पडियेलें ॥३०॥ वधावा जों लक्ष्मण । तंब तो अयोध्येसी गेला पळोन । आमचा बंधु 
बिभीषण । तोही तेथेचि पडियेला ॥।३१॥ सुग्रीव आणि अंगद । त्यांचाही केला शिरच्छेद । जांबुवंत 
आणि मैंद । यांचे जानुचरण खंडिले ॥३२॥ नळ नीळ अंजनीसुत? । निजलेठायीं केले चूर्णवत । वरकड 
मर्कट सैन्य बहुत । राक्षसीं सर्व गिळियेलें ॥३३॥ सेतू पाडिला समग्र । मग कोठें पळतील वानर । 
शोणिताचे वाहती पूर । जाती भेटों सागरातें ॥३४॥ हें जरी तूं असत्य मानिसी । तरी आतांचि येईल 
प्रत्ययासी । तों विद्युजिव्ह वेगेंसीं । शिर घेवोनि पातला ॥३५॥। तेणें धनुष्य आणि शिर ते वेळे । 
रामवल्भेपुढे आणोनि ठेवलें । मुख राजस गोजिरें सांवळें । शोणिते माखले ते काळीं ॥३६॥ 
किरीटकुंडलमंडित वदन । सरळ नासिका झळकती दशन । कपाळीं केशर आकर्ण नयन । आरक्त 
रेखांकित विराजे ॥३७॥। ऐसें देखतां जनकनंदिनी । मूर्च्छना येवोन पडे धरणीं । कीं अग्नींत पडली 
कमळिणी । जाय करपोनी त्यापरी ॥३८॥ तंव ते दशकंठरिपूची* प्रिया । उठे मूर्च्छना सांवरूनियां । हृदयीं 
शिरकमळ धरोनियां । शोक करी अद्भुत ॥३९॥ अहो ते त्रिभुवनपतीची* राणी । शोकार्णवीं बुडाली ते 
क्षणीं । तो शोक सांगतां उलथे धरणी । कवीची वाणी कुंठित ॥४०॥ म्हणे राजीवाक्षा रघुनंदना । 
स्मरारिमित्रा जगन्मोहना । अनंतरूपा गुणसंपन्ना । काय ऐसें हैं जाहलें ॥४१॥ चतुर्दश वर्षेपर्यंत । रघुवीरा 
श्रमलेति वनांत । कोमल चरणीं बहुत । कंटक हरळ रूतले ॥४२॥ मजकारणें श्रमलां काननीं । हा सीता 
म्हणोनी । तृण पाषाण हृदयी धरोनी । उद्धरिले कीं रघुपते ॥४३॥ मजकारणें वाली मारिला । सूर्यसुत मित्र 
केला । हनुमंत शुद्धीसी धाडिला । शिळीं बांधिला सागर ॥४४॥ सुवेळे येवोनि सत्वर । वैरियांसी यश 
दिधले अपार । कां संपविला अवतार । मज भवपुरीं* लोटिलें ॥४५।। रविकुलावबतंस“ श्रावणारी*। त्याची 
स्नुषा मी जनककुमारी । अयोध्याधीशा तुझी अंतुरी । सोडवील आतां मज कोण ॥४६॥ मी परदेशी येथें 
दीन । रघुवीरा कोणासी जाऊं शरण । सूर्यवंशा संपूर्ण । डाग लागला यावरी ॥४७॥ वाल्मीकीनें भविष्य 
केलें । तें अवघेचि आजि बुडालें । जंबुकें जाऊनि मारिलें । पंचाननासी'” नवल हें ॥४८।। अजाखुरींच्या 
जीवनीं? । सिंह अडखळोनि पडला कैसेनी । कीं मूषकाचिये बदनीं । पंचानन सांठवे ॥४९॥ कर्पूराचे पुतळे 
केवळ । त्यांहीं उभा ग्रासिला बडवानळ । जगद्भक्षक जो जगीं काळ । त्यासी भूतानें ग्रासिलें ॥५०॥ मशकाची 
झेप लागतां । कनकाद्रि पडला खालता । शुगालांनी मिळोनि तत्त्वतां । बांधिला कैसा ऐरावत ॥५१॥ 
१. राक्षसांचा पालनकर्ता रावण २. शरीर ३. मारुती ४. सीतेपुढे ५. श्रीरामाची ६. जगतूपती रामाची ७. संसारात 


८. रविकुळाचे भूषण ९. श्रावणाचा शत्रू (दशरथ) १०. सिंहाला ११. शेळीच्या खुराने झालेल्या खळग्यातील 
१२. पाण्यात १३. काजव्याच्या प्रकाशाने १४. मुंगीच्या पोटात 


अध्याय चोविसावा २१३ 
अअ 


लागतां मक्षिकेचा पक्षवात । भयभीत जाहला भोगिनाथ' । चित्रींच्या सर्पे अकस्मात । अरुणानुज' 
गिळियेला ॥५३॥ तैसे अघटित घडलें येथ । राक्षसीं जिंकिला रघुनाथ । कर्माची गति गहन बहुत । कैसा 
अनर्थ करूं आतां ॥५४॥ भूधरावतार लक्ष्मण । कैसा रामासि गेला टाकोन । तो अयोध्येसी जाऊन । काय 
सांगेल भरतातें ॥५५॥। तत्काळ कौसल्या त्यजील प्राण । होईल कैकयीचें समाधान । लागेल सूर्यवंशासी 
दूषण । जाहलें खंडन बंशाचें ॥५६॥। ऐसा शोक करी मंगलभगिनी । मुखावरी निजमुख ठेवूनी । अश्रुधारा 
स्रवती नयनीं । भिजे अवनी ते काळीं ॥५७॥ असो जानकी म्हणे दशमुखा । हे होणारी न चुके कर्मरेखा । 
तरी मिथिलानाथ जनका - । समान मज अससी तूं ॥५८॥ आतां माहेर इतकेंच करीं । वन्हिशेज* रचोनि 
झडकरी । या शिरासमवेत निर्धारी । अग्नीमाजी प्रवेशेन ॥५९॥ सत्त्व न सांडी जनकनंदिनी । हें रावणासी 
कळलें मनी । परम म्लानमुख होऊनी । गेला निघोन सभेंत ॥६०॥ रावण गेलिया जनकनंदिनी । बुडाली 
शोकार्णवजीवनी* । तंव ते बिभीषणाची राणी । सरमा आली गुप्तरूपें ॥६१॥ ते क्षणक्षणां येऊन । घेत 
जानकीचे दर्शन । सांगे सकळ वर्तमान । जे जें लेत वर्तले ॥६२॥ रघुपतीचें जें कां हित । तें बिभीषणासी 
करणें अगत्य । तैसीच सरमा येऊन तेथ । सांभाळीत जानकीतें ॥६३॥ नाना सूक्ष्म रूपें धरीत । राक्षस 
कापट्थही जाणत । तितकें जानकीस श्रुत करीत । क्षणक्षणां येऊनियां ॥६४॥ असो सरमा म्हणे 
जानकीसी । माये शोक किमर्थ करिसी । राम सुखी आहे सुवेळेसी । सकळ सेनेसहित पैं ॥६५॥ तुज वश 
करावया ये क्षणीं । रावणें कृत्रिम केली करणी । बरवें पाहें विचारूनी । मूळ दृष्टी घालोनियां ।॥॥६६॥ 
जनकात्मजे तव स्वयंवरीं । चाप बैसलें रावणाचे उरी । तें तुझ्या पतीनें झडकरी । द्विखंड करूनी टाकिलें 
॥६७॥ त्याहूनि चाप जड ये वेळे । प्रहस्ते जाऊन कैसें आणिलें । कृत्रिम धनु मुंड आणिलें । निर्मून 
त्याचसारिखें ॥६८॥। ऐसें सरमा जो बोलत । तों धनुष्य शिर जाहलें गुप्त । जैसा वात लागतां अकस्मात । 
दीप जाय विझोनी ॥६९॥ कीं जलदजालाभीतरी* । इंद्रधनुष्य उमटे क्षणभरी । तैसें कोदंडही झडकरी । 
गुप्त जाहलें तेधवां ॥७०।। असो जानकी म्हणे सरमेप्रती । धन्य हो माये तुझी मती । राक्षसांच्या 
कापट्यगती । तुज समजती सर्वही ॥७१।। मग अयोध्यापतीची राणी । सरमेसी जवळी बोलावूनी । हृदयीं 
धरी प्रीतीकरूनी । म्हणे स्वामिनी होसी लंकेची ॥७२॥ तों देववाणी जाहली अकस्मात । सुखरूप आहे 
अयोध्यानाथ । सीतेचा आंनद अद्भुत । अंबरामाजी न समावे ॥७३॥ असो इकडे लंकापती । परम 
चिंताक्रांत एकांतीं । बोलतसे मंदोदरीप्रती । तेंच श्रोतीं परिसिजे ॥७४। मंदोदरी परम सज्ञान । 
पतिव्रतागुणसंपन्न । जिचें सौंदर्य पाहून । मीनकेतन* तटस्थ ॥७५।। मयजेचें* इच्छीत मन । घ्यावें जानकीचे 
दर्शन । तों मंदोदरीस दशवदन । बोलता जाहला ते वेळे ॥७६॥ रावण म्हणे शुभकल्याणी । तुवां जाऊनि 
अशोकवनीं । बोधोनियां जनकनंदिनी । मज शयनीं वश करीं ॥७७॥ तूं पतिव्रतांमाजी मंडण“ । एवढें कार्य 
दे साधून । तंब ते मंदोदरी हास्यवदन । अवश्य म्हणोनी ऊठली ॥७८॥ चंद्राचे ठायीं कलंक । त्याहूनि विशेष 
मयजेचें मुख । अशोकवना तात्काळिक । येती जाहली पतिव्रता ॥७९॥ त्रिजटा म्हणे भूमिकुमरी* । तव दर्शना 
आली मंदोदरी । ऐसें ऐकतां अंतरीं । परम संतोषली जगन्माता ' ॥८०॥ ह. चातुर्यसरोबरमराळिका'” । 
मयजा सुगंधचंपककळिका । जैसी सिंहस्थीं जान्हवी देखा । भेटो जाय गौतमीते ॥८१॥ 
१०. चातुर्यरूपी सरोबरातील हंसी 


२१४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सीतेचिया चरणांबरी । मयजा जों नमस्कार करी । तों सीतेने धरूनि झडकरी । हृदयीं धरिली प्रीतीनें ॥८२॥ 
कीं त्या सिता! असिता? । एके ठायीं मीनल्या तत्त्वतां । कीं इंदिरा आणि शिवकांता*। एकीस एक भेटती 
॥८३॥ एक शची* एक सरस्वती । एक कृष्णा एक गोमती । एक मंदाकिनी एक भोगावती । मूर्तिमंत 
पातल्या ॥८४॥ असो वरद भाक* विसरून । स्वानंदसमुट्रीं जाहल्या लीन । चतुःषष्टी कला अंतःकरण । 
विरून गेलें रघुनाथीं ॥८५॥ कीं वेदशास्त्रींच्या श्रुती । ऐक्यत्वीं ऐक्यासि येती । तैशा आलिंगोनि बैसती । 
ब्रह्मानंदेकरूनियां ॥८६॥ जे कां विषकंठवंद्यप्रिया* । तिजप्रति बोले दशकंठजाया“ । आजि सुदिन 
म्हणोनिया । दर्शन झाले माये तुझें ॥८७॥। क्षण एक निवांत राहून । मयजा बोले सुवचन । म्हणे सर्वाभूतीं 
समसमान । रघुनंदन एक असे ॥८८॥ अनेक तरंग एक सागर । बहुत घरें एक अंबर । अनेक मणी एक 
सूत्र । तैसा रघुवीर व्यापक असे ॥८९॥ एक सुवर्ण बहु अलंकार । बहुत तरंग एक नीर । बहुत मातृका 
एक ओंकार । तैसा रघुवीर व्यापकत्वे ॥९०।। एक शरीर अवयव अपार । बहुत पत्रें एक तरुवर । बहु 
जळचर एक नीर । तैसा रघुवीर व्यापक असे ॥९१॥ एक चराचर सर्वांभूती । तोच नांदे अयोध्यापती । 
तरी दशमुखाची केलिया प्रीती । काय स्थिति उणी होय ॥९२॥ सकळ देहीं अयोध्याधीश । तरी वेगळा 
कां भाविसी लंकेश । सीते दुराग्रह विशेष । व्यर्थ कां करिसी सांग पां ॥९३॥ मयजेचा शब्द ऐकूनी । हंसून 
बोले जनकनंदिनी । अभेद एक चापपाणी । सर्वांभूती भरलासे ॥९४॥ सर्वही घट मठ जाण । काय फोडून 
घातलें गगन । अभेद एक रघुनंदन । दुजेपण तेथें कैचें ॥९५॥ मायिक भासे जगडंबर । जैसा मृगजळाचा 
मिथ्या पूर । वंध्यावल्लीचें पक्व फळ विचित्र । मिथ्यामय हे लटिकेंचि ॥९६॥ स्वप्नींची संपदा पूर्ण । किंवा 
आरशांतील धन । कीं दरिद्रियाचे मनोरथ पूर्ण । मिथ्यामय सर्वचि ॥९७॥। मिथ्या अलंकार एक सुवर्ण । 
मिथ्या तरंग एक जीवन । तैसा अभेद एक रघुनंदन । तेथें रावण कोण कैंचा ॥९८॥ ब्रह्मानंदस्वरूपावरी । 
न दिसे दुजेपणाची कुसरी" । तेथें सीता आणि मंदोदरी । मिथ्या भार लटिकाचि ॥९९॥ कैंची पृथ्वी कैंचें 
गगन । कैंचें आप तेज पवन । मिथ्या माया कैंचे त्रिगुण । तेथें रावण कोठें आहे ॥१००॥ कीं जितकें थोर 
ब्रह्मांड । तैसेच आकाश प्रचंड । तेथें घट मठ हें बंड । वेगळें व्यर्थ भाविती ॥१॥ तैसा निर्विकार जगजेठी । 
न चलती ट्वैतभावाच्या गोष्टी । तेथें कैंची रावणाची भेटी । ब्राह्मदृष्टी त्यजीं कां ॥।२॥। मयजा म्हणे 
जानकीसी । सर्वव्यापक अयोध्यावासी । किंवा आहे एकदेशी । सांग मजलागी निश्रयें ॥३। यावरी 
त्रिभुवनपतीची राणी । बोले विदेहराजनंदिनी । म्हणे त्रिपुटी गेल्या जेथें विरूनी । तटस्थ वाणी निगमांची 
॥४॥ ध्येय ध्याता ध्यान । ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । नुरे भजक भज्य भजन । सांग रावण तेथें कैचा ॥५॥ जें जें 
दिसे तें तें नाशिवंत । वस्तु एक अभेद शाश्वत । मंदोदरी आणि सीता तेथ । कोणीकडे पाहाव्या ॥६॥ 
दोरावरी दिसे विखार!" । शुक्तिकेचे'' ठायीं रजतः* साचार । तैसाच हा मायेचा प्रकार । मिथ्याविकार जाण 
पां ॥७॥। मयकन्या सावध होय । दृष्टीनें सर्व पाहे अद्वय । निर्विकार वस्तु निरामय । हाही न साहे शब्द जेथें 
॥।८॥ वस्तु अव्यक्त अनाम । तेर्थे राम हेंही न साहे नाम । ऐसें जयासी कळे वर्म । आत्माराम तोचि पैं ॥९॥ 


१. गंगा २. यमुना ३. लक्ष्मी ४. पार्वती ५. इंद्राणी ६. रावणाला दिलेले चन ७. सीता ८. मंदोदरी ९. विलास 
१०. साप ११. शिपेचे १२. चांदी 


अध्याय चोविसावा २१५ 


ऐसा जो जाहला परिपूर्ण । त्यास समाधि आणि विधान । बोलणें आणि मौन । दोन्ही त्याचीं विरालीं 
॥११०॥ ऐसें जगन्माता बोलत । मयजा ब्रह्मानंदें डुलत । समाधि ग्रासोनि तटस्थ । विराला हेत सर्वही 
॥११॥ बोलणें आणि संवाद । खुंटोनि जाहला अभेद । ओतला एक ब्रह्मानंद । आनंद कंद जगद्गुरू 
॥१२। आनंद जिरवून अंतरीं । सावध जाहली मंदोदरी । जगन्मातेचे चरण धरी । सद्गद अंतरीं होऊनियां 
॥१३॥ म्हणे संशय निरसला पूर्ण । धन्य धन्य आजिचा दिन । विदेहकन्येचे! चरण । वारंवार धरी मग 
॥१४॥ ब्रह्मानंदे म्हणे श्रीधर । धन्य तो दिवस साचार । सत्संगें आत्मविचार । सारासार होय पैं ॥१५।। 
भागीरथी सर्वत्र पवित्र । परी प्रयागमहिमा अपार । तैसा रामविजय परिकर । मंदोदरीसंवाद हा ।।१६॥ 
सर्वत्र सुलभ ते भीमा । परी पंढरीस अगाध महिमा । स्नान करितां कर्माकर्मा- । पासूनि मुक्त होइजे ।। १७॥ 
असो सीतेची आज्ञा घेउनी । स्वधामा गेली मयनंदिनी । रावणाप्रती जाऊनी । वर्तमान सांगतसे ॥१८॥ 
तप्तलोहावरी* उदक पडलें । तें माघारे निघे एक वेळे । परी जानकी कदाकाळें । वश नव्हे तुम्हांसी ॥१९॥ 
मृगजळीं बुडेल अगस्ती । तमकूपीं* पडेल गभस्ती । हेंही घडे परी सीता सती । बश नोहे तुम्हांतें ॥१२०॥ 
जे गोष्टीने होय अनर्थ । आपुले कुळाचा होय घात । ऐशिया बुद्धीनें पंडित । कालत्रयीं न वर्तती ॥।२१॥ 
हातींचें टाकूनि सुवर्ण । कां बळेंच घ्यावें शेण । गोड शर्करा ओसंडून । राख कां मुखीं घालावी ॥२२॥ 
मुक्तें सांडोनि परिकरें । कां पदरीं बांधावी खापरें । ओसंडोनि रायकेळें आदरें । अर्कीफळें कां भक्षावीं 
॥२३॥ याकरितां द्विपंचवदना । सोडावी रामाची अंगना । कायावाचामनें जाणा । रघुनंदना शरण रिघावें 
॥२४॥ परसतीचा अभिलाष । महापुरुषास ठेवणें दोष । बळवंतावरी बांधणें“ कास*। मग अनर्थास काय 
उणें ॥२५॥ विवसी* हे परम सीता । अनर्थकारक घोर वनिता । हे नेऊनि द्यावी रघुनाथा । तरीच तुम्हां 
कल्याण ॥२६॥ महासर्प उशीं घेऊनी । कैसा निजेल सुखशयनीं* । बळेंच गृहास लाविल्या अग्नी । मग 
अनर्थासी काय उणें ॥२७॥ परद्रव्याचा अभिलाष । जाणोनि प्राशन करणें विष । करितां परनिंदा द्वेष । 

मग अनर्थासी काय उणें ॥।२८॥ परम साधु बिभीषण । तुमचा अविवेक देखोन । अयोध्यापतीस गेला 
शरण । जन्ममरण चुकविलें ॥२९॥ परम प्रतापी रघुनंदन । उदधीवरी* तारिले पाषाण । हा प्रताप तुम्ही 
जाणून । द्रेषबुद्धि कां धरितां ॥१३०॥ ऐशिया शब्दसुमनींकरून । मयजेनें* पूजिला रावण । मग प्रत्युत्तर 
हांसोन । देता जाहला ते काळीं ॥३१॥ प्रिये तूं बोलसी वचनें । तीं मज मानलीं बहुत गुणें । परी आपुला 
पुरुषार्थ टाकणें । तरी जिणें व्यर्थ लोकीं ॥३२॥ चिरंजीव जाहला बिभीषण । प्रळयीं तरी पावेल मरण । 

तोंबरी देहलोभ धरून । बैसतां काय सार्थक ॥३३॥ कल्पपर्यंत जीवूनी । पडिलें शरीर बंदिखानीं । 

या पुरुषार्थासी शुभ कल्याणी । मानी कोण सांग पां ॥३४।। आदिपुरुष रघुनंदन । हैं मी जाणें सर्व 

वर्तमान । तो मजसी युद्धकामना धरून । सागर उतरूनि आला आहे ॥३५॥ त्याची वासना न 

पुरव्रितां । कदा माघारी नेदीं सीता । तरी मी आपुल्या पुरुषार्था । दाबोनि राघवा जिंकीन ॥३६॥ 


FNS NS et MR क ie ह य म का 
१. सीतेचे २. तापलेल्या लोखंडावर ३. अंधाऱ्या विहिरीत ४. लढाईला कंबर कसणे ५. अनिष्टकारक ६. समाधानाने 
७. समुद्राच्या पाण्यावर ८. मंदोदरीने 


२१६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


hs RI cc.s.F-55-wol' cS NS SP 
ऐसें ऐकोनि ते अवसरीं । चिंताक्रांत होऊनि मंदोदरी । प्रवेशली निजमंदिरीं । क्लेशचक्रीं' पडियेली ॥३७॥ 
असो आतां यावरी । रावण चढला गोपुरी । जैसा बलाहक पर्वतशिखरीं । कृष्ण वर्ण उतरला ॥३८॥। 
चपळेहून तेज आगळें । अंगीं अलंकार मिरवले । दाही छत्रे ते वेळे । मस्तकावरी विराजती ॥३९॥ भोंबते 
सेवकजन बहुत । उपभोग देती समस्त । इकडे बिभीषण रामासी दावीत । रावण गोपुरी चढला तो ॥१४०॥ 
श्रीराम म्हणे ते अवसरीं । हा परम उंच सुवेळागिरी । अवघे वळंघोनियां' वरी । लंकापुरी पाहूं चला ॥४१॥ 
ऐसें बोलतां अयोध्याधीश । उठले तत्काळ कपि रीस । सुवेळाचळीं आसमास । चढले तेव्हां वायुवेगे 
॥४२॥ जैशा कनकाचळावरी । चढल्या निर्जरांच्या हारी । तैसा वानरांसह ते अवसरीं । अयोध्याविहारी 
चढतसे ॥४३॥ रघुपतीचे दोन्ही कर । धरिती बिभीषण सूर्यकुमर* । सुवेळाचळीं रघुवीर । कैसा शोभला 
ते काळीं ॥४४॥ उदयाचळावरी बाळमित्र* । ऐरावतावरी सहस्रनेत्र । कीं कैलासावरी कर्पूरगौर । 
त्रिभुवनेश्वर दिसे तेवीं ॥४५॥ जो लावण्यामृतसागर* । स्मरारिमित्रमनोहर* । झळकती समुद्रदत्त अलंकार । 
चपळेहूनि तेजागळे ॥४६॥ तेणें शोभला अयोध्यानाथ । दिव्य पीतवसन विराजत । असो गोपुरावरोनि 
लंकानाथ । विलोकीत रामाकडे ॥४७॥। वानरांसहित रावणारी । शोभतसे सुवेळाद्रीवरी । जैसा इंद्रादि 
सकळ सुरवरीं । वैकुंठपती वेष्टिला ॥४८॥। कीं अनंत श्रुत्यर्थसमवेत । तो वेदोनारायण विराजत । किंबहुना 
इतर वृक्षांसहित । कल्पद्रुम“ जैसा विराजे ॥४९॥ तैसा कपि महावीरीं वेष्टित । शोभतसे सीताकांत । परी 
ते समयीं सूर्यसुतः । कर्म अद्भुत करिता जाहला ॥१५०॥। कुंजरासी दृष्टी देखोन । उगा न राहे पंचानन । 
कोणास न पुसतां मित्रनंदन* । तेविं अकस्मात उडाला ॥५१॥ वज पडे पर्वतशिखरीं । तैसा सुग्रीव ते 
अवसरीं । येऊन आदळला रावणावरी । परमावेशेंकरूनियां ॥५२॥ सव्यहस्तः चपेटमेळी?° । दाही छत्रे 
खालीं पाडिलीं । वामहस्तघायें तळीं । मुगुट सर्व पाडिले ॥५३॥ जैसी विंध्याद्रीवरी अकस्मात । विद्युल्ठता 
येऊन पडत । तैसें अर्कजे* केलें विपरीत । लंकानाथ घाबरला ॥५४।। मग लत्ताप्रहार ते वेळां । सुग्रीवाने 
दृढ समर्पिला । सर्वेच हृदयीं दिधला । मुष्टिघात ते वेळीं ॥५५॥ मल्लयुद्ध परम अद्भुत । जाहलें एक 
घटिकापर्यंत । रावण म्हणे वालीऐसे त्वरित । धरून नेईल सुग्रीव हा ॥५६॥ रामापासीं नेऊन त्वरित । 
विटंबील सूर्यसुत । पळावयासी निश्चित । मार्ग कोठें दिसेना ॥५७॥ षोडशखणांचे गोपुर । तयावरूनि 
महावीर । कोसळले तेव्हां लंकानगर । गजबजले एकदांचि ॥५८॥ एक म्हणती आला हनुमंत । नगर 
जाळावया समस्त । एक म्हणती समुद्रांत । लंका घालील पालथी ॥५९॥ असो तेव्हा दशकंधर । 
चुकवोनियां दृष्टी सत्वर । पळाला वेगें जैसा तस्कर! । जागा होतां गृहस्वामी ॥१६०॥ मुेद्राचे'? कवेंतून 
देख । पूर्वभाग्ये सुटला जंबुक'? । कीं भुजंगकवेंतूनि मूषक । पळोनि जाय स्वस्थळा ॥६१।। असो सुग्रीव 
तेथोनि उडाला । सुवेळागिरीसी पावला । एकच जयजयकार जाहला । हृदयीं धरिला रघुनाथ ॥६२॥ 
बृदारक '* गगर्नीहूनी । पुष्पं वर्षती तये क्षणीं । धन्य सुग्रीव म्हणोनी । तर्जनी - 5 प” पतो तये क्षर्णी । धन्य सुग्रीव म्हणोनी । तर्जनी मस्तक डोलविती ॥६२॥ 


र विचारांच्या जाळ्यात २. ढग ३. ओघळून ४. सुग्रीव ५. उगवता सूर्य ६. सौंदर्याचा अमृतसागर 
र ळा राघव ८. कल्पवृक्ष ९. डाव्या हाताच्या १०. तडाख्याने ११. चोरासारखा इद्‌, सिये १३. कोल्ह 


अध्याय चोविसावा २१७ 


श्रीराम म्हणे सूर्यकुमरा । आजी बृहस्पती चेवला' विचारा? । तैसें तूंही महावीरा । केलें होतेंस विपरीत 
॥६४॥ समीप असतां सर्व दळें । पुढें उडी न घालावी भूपाळें । असो जय पावलासी शीघ्रकाळें । हाच 
लाभ थोर आम्हां ॥६५॥ तेव्हां आणोनी पुष्पजाती? । वानरीं पूजिला किष्किंधापती । दळभारेंसीं 
सीतापती । पूर्वस्थळास उतरला ॥६६।। सकळ जुत्पतींसह रघुनंदन । बैसला तेव्हां सभा करून । सुग्रीव 
आणि बिभीषण । अवघे जवळी बैसले ॥६७॥ राजाधिराज रामचंद्र । जो चातुर्यगुणसमुद्र*। राजनीतीनें 
बहुविचार । करिता जाहला ते समयीं ॥६८॥ म्हणे आतां द्विपंचबदन । सीता नेदी युद्धाबवीण । यावरी मग 
बिभीषण । बोलता जाहला तेधवां ॥६९॥ म्हणे साम दंड भेद करून । शत्रु कीजे आपणाआधीन । 
ओळखूनि समयाचें चिन्ह । तैसें चतुरं वर्ताबिं ॥१७०॥ मंत्रे आकर्षिजे विखार । उदकें शांतविजे वैश्वानर" । 
वेदांतज्ञाने भवसमुद्र । उतरूनि जावें पैलतीरा ॥७१॥ कामक्रोधादि शत्रु थोर । विवेकें जिंकावे साचार । 
भक्तिबळें सर्वेश्वर । आपणाधीन करावा ॥७२॥ शमदमबळेंकरून । मनोजय करिती सज्ञान । व्युत्पत्तीच्या 
बळेकरून । अर्थ काढिती पंडित ॥७३॥ पाषाणाखालीं सांपडे हात । तो युक्तीने काढावा अकस्मात । 
बळेकरून ओढितां प्राप्त । व्यथा मात्र होय पैं ॥७४॥ तैसें आधीं साम करून । वश करावा द्विपंचवदन । 
समयोचित जाणे ज्ञान । ऐसा शिष्टाईस पाठवावा ॥७५॥ सभेसी बैसतां जाऊन । दिसे जैसा ब्रृहस्पति 
प्रवीण । सरस्वती जयासी प्रसन्न । समयोचित शब्द देतां ॥७६॥ वेद शास्त्र पुराण । जयासी करतलामलकवत* 
पूर्ण । तेजस्वी जैसा चंडकिरण । सभास्थानी तेवीं दिसे ॥७७।। जरी वरी लोटले शत्रु समस्त । ते समयीं 
जैसा वैवस्वत“ । जैसा कलशोद्भव* निश्चित । शन्रुसागर प्राशावया ॥७८॥ हृदय निर्मळ कपटरहित । भोळा 
जैसा उमाकांत । श्रेष्ठत्वे सभेंत विराजत । शचीनाथ'* ज्यापरी ।।७९॥ ईश्वरीं जयाचें अत्यंत प्रेम । संतांसीं 
मित्रभाव परम । आचरे सदा सत्कर्म । क्रोध काम दवडोनियां ।॥१८०।। यालागीं जगद्वंद्या राघवा । जो 
या चिन्हीं मंडित बरवा । ऐसा शिष्टाईस पाठवावा । मयजाधवाजवळी?!* पैं ॥८१॥ तरी नर वानर 
रीस । कोणास पाठवूं शिष्टाईस । तुम्हीं आम्हीं किष्किंधाधीश । विचारूनि एक काढावें ॥८२॥ 
बारणचक्रांत'' रिघोन । स्वकार्य साधी पंचानन । कीं एकलाचि जाऊन सुपर्ण । अमृतकुंभ घेऊन आला 
॥८३॥ एकलाच जाऊन गुरुपुत्र । साधून आला संजीवनीमंत्र । कीं सागर उडोनि रुद्रावतार । शुद्धि करूनि 
पातला ॥८४॥। तैसेचि कार्य साधून । सत्वर येई परतोन । ऐसा पाठवावा निवडोन । शीघ्रकाळी तत्त्वतां 
॥८५॥ ऐसें बोलता बिभीषण । परम संतोषे रघुनंदन । म्हणे धन्य धन्य तुझें ज्ञान । सकळकळाप्रवीण 
होसी ॥८६॥ रत्नराशी पडल्या अपार । त्यांत अनर्घ्य रत्न प्रभाकर । परीक्षक निवडीती तैसा बीर । 
वालिपुत्र काढिला ॥८७॥ बिभीषण म्हणे राजीवनेत्रा । जलदवर्णा चारुगात्रा । पद्योद्भवजनका 
स्मरारिमित्रा । अंगदासी पाठवावे ॥८८॥ हा सर्व लक्षणीं आहे चतुर । जैसा नवग्रहांत दिनकर । कीं 
विखारांतः? धरणीधर!“ । तैसा वानरांत अंगद हा ॥८९॥ कीं शास्त्रामाजीं वेदान्त । शस्त्रांमाजीं 
सुदर्शन लखलखित। कीं पक्ष्यांमाजी विनतासुत" । बळें अद्धुत तैसा हा॥१९०॥ ऐकतां तोषला 
रघुनंदन । म्हणे हें तुम्हीं उत्तम निवडिलें रत्न। तंव तो अंगद कर जोडून । रघुपतीप्रती बोलत ।।९१।। 
१,२. विचारांत वाहवला ३. अनेक प्रकारची फुले ४. चतुरता व इतर गुणांचा सागर ५. अग्नी ६. संसाररूपी सागर 
७. तळहातावरील आवळ्याप्रमाणे ८. सूर्य ९. ब्रह्मा १०. इद्र ११. रावणाजवळ १२. हत्तींच्या कळपात १३. सर्पजातींत 
१४. शेष १५. गरुड 


२१८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


म्हणे पुराणपुरुषा परमानंदा । भक्तहत्पद्मकोशमिलिदा' । जगदंकुरमूळकंदा । आज्ञा काय ते मज द्यावी 
॥९२॥ राजीवाक्षा रणरंगधीरा । असुरकाननवैश्वानरा' । जनकजामाता अति उदारा । आज्ञा काय ती मज 
सांगा ॥९३॥। चराचरफलांकितद्रुमा । विशाळभाळा पूर्णकामा । अज अजिता आत्मारामा । आज्ञा काय ती 
मज सांगा ॥९४॥ रावण आणि कुंभकर्ण । ये क्षणीं येथें आणूं बांधोन । कीं हे लंका उचलून । घालूं 
पालथीं सागरीं ॥९५॥ ऐकोन अंगदाचे बोल । संतोषला तमालनीळ । म्हणे धन्य तो वालि पुण्यशील । 
अद्भुत बळ तयाचें ॥९६॥ कक्षेसीं दाटोनि रावण । चतुःसमुद्रीं केलें स्नान । त्याचे पोटीं पुत्र निधान । बळ 
गहन तैसेच तुझें ॥९७॥ तरी लंकेसी जाऊन ये समयीं । रावणासी करीं शिष्टाई । म्हणावें जानकीस देई । 
सामोपचारेंकरूनियां ॥९८॥। तुवां मज न कळतां येऊन । चोरिलें जानकीचिद्रत्न । तरी एकदा क्षमा केली 
पूर्ण । देई आणोनि झडकरी ॥९९॥ सीता देतांचि तत्काळ । तूं लंकेसी नांदसी अचळ । नाहीं तरी 
निर्मूळ कुळ । तुझें करीन निर्धारे ॥२००॥ ऐसें ऐकतां वालिसुत । नमस्कारून जनकजामात । आज्ञा घेऊन 
त्वरित । गगनपंथें उडाला ॥१॥ दशमुखाचे सभेआंत । उतरता जाहला अकस्मात । कीं वानररूपें जैसा 
आदित्य । एकाएकीं प्रगटला ॥२॥ कां वैकुंठाहूनि सर्पारी' । अवचितां येत उर्वीवरी*। कीं कर्मभूमीस 
निर्धारी । योगभ्रष्ट उतरला ॥३॥ दृष्टी देखतां अंगदवीर । चमकले“ सभेचे असुर । शस्त्रें उभारूनि समग्र । 
सरसावले ठायीं ठायीं ॥४॥ म्हणती एकचि आला वानर । तेणें पूर्वी जाळिलें लंकानगर । सुग्रीवें गोपुरी 
येऊनि समग्र । छत्रे पाडिलीं रावणाची ॥५॥ हा निर्भय निःशंक बहुत । एकलाचि आला सभेआंत । असो 
चहूंकडे तारासुत । पाहे न्याहाळोनि सभेतें ॥६। मग बोले वालिनंदन । सभेस आला जो परस्थळींहून । 
त्यासी न पुसती सभाजन । तरी ते शतमूर्ख जाणावे ॥७॥ शृगालसभेत पंचानन । येतां दचकती अवघे 
जन । कीं देखतां विनतानंदन । विखार जैसें दचकती ॥८॥ कीं उदया येतां दिनकर । दिवाभीतें विटती 
समग्र । कीं इंदु विलोकितां तस्कर । कंटाळती जैसे कां ॥९॥ कीं पंडित येतां सभेप्रती । मनीं विटती 
अल्पमती । कीं ते कोकिळ गर्जती वसंतीं । वायस मानिती संताप ॥२१०॥ दृष्टी देखतां संतभक्त । निंदक 
विटती समस्त । तैसे तुम्ही राक्षस उन्मत्त । मज देखतां त्रासलेती ॥११।। मग सभास्तंभ पृष्ठीं घालून । 
पुच्छासनीं बैसे वालिनंदन । उंच दिसे रावणाहून । तेजेंकरूनी विशेष ॥१२॥। म्हणे गर्विष्ठा दशवदना । मीं 
आलों असें कवण्या कारणा । तें कां न पुससी मलिना । कोणें विचारें सांग पां ॥१३॥ मी आहें 
शक्रात्मजसुत* । अयोध्यापतीचा असें दूत । तरी शिष्टाईस आलों येथ । अंतर तुझें पाहावया ॥१४॥ 
याउपरी बीर अंगद । रावणासी करील बोध । तें संतीं परिसावें विशद । ब्रह्मानंदॅकरूनियां ॥१५॥ 
रविकुळभूषण रघुवीर । जो साधुहृदयपंकजकीर* । तो ब्रह्मानंद श्रीधरवर । अभंग साचार न विटे कदा 
॥१६॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । 
चतुर्विशतितमाध्याय गोड हा ॥२१७॥। ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २१७॥ 


॥ अध्याय चोविसावा समाप्त॥ 


१. भक्तहदयरूपी कमळकोशात लुब्ध भ्रमर - राम २. असुररूपी अरण्याचा वणवा - राम ३. गरुड ४. पृथ्वीवर 
५. चकित झाले ६. बालीचा पुत्र अंगद ७. साधूंच्या हदयरूपी कमळात राहणारा भ्रमर 


॥ अध्याय पंचविसावा ॥ 


शिष्टाई असफल, युद्धाला आरंभ 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । पूर्वी क्षीरसिंधु मंथूनी । चतुर्दश रत्ने काढिलीं निवडूनी । 
तैसा रामकथार्णव शोधूनी । रामविजय काढिला ॥१॥ दह्याचे पोटीं निघे नवनीत । कीं स्वातीतोयापासाव* 
मुक्त । तैसा दशरथापासाव रघुनाथ । महिमा अद्भुत तयाचा ॥२॥ कीं ज्ञानापासोनि शांती । कीं 
शांतीपासोनि विरक्ती । कीं बिरक्तीपासोनि निवृत्ती- । पद विशेष पाविजे ॥३॥ तैसा वाल्मीकिमतीचा 
विस्तार । तो हा रामकथाब्धि साचार । याचा पावावया पैल पार । वक्त्यासी शक्ती नव्हेचि ॥४॥ जो 
पीडिला दरिद्रेकरून । त्यास मार्गी सांपडे बहुत धन । परी तो यथाशक्तिकरून । मोट बांधी जैसी कां ॥५॥ 
तैसा यथामतीकरून । रामविजय निवडिला पूर्ण । असो पूर्वाध्यायीं बालिनंदन । रावणासन्मुख बैसला 
॥६॥ मुकुटावरी शोभे दिव्य मणी । तैसा अंगद विराजे पुच्छासनीं* । म्हणे दशमुखा ऐकें श्रवणीं । शब्दरत्ने 
अति सुरस ॥७॥ नरदेहासी येऊन पाहीं । कीर्ति उरवावी भुवनत्रयीं । जेणें धन्य धन्य सर्वही । बहुकाळ 
मागें म्हणतील ॥८॥ विवेकसद्बुद्धीच्या' बळें । दुर्बुद्धि त्यजावी कुशळें । संतसंगतीं रसाळें । वचनें हृदयीं 
धरावी ॥९॥ कोणाचें हेळण न करावें । दुष्ट वचन न बोलावें । पराचे गुण जाणोनि बरवे । परोपकार करावा 
॥१०॥ ज्याची वर्तणूक देखोन । संतुष्ट होती ब्राह्मण । ते सदा चिंतिती कल्याण । तीच धन्य संसारीं ॥ ११॥ 
सर्वांभूती जगन्निवास । यास्तव न कीजे कवणाचा द्वेष । वर्मस्पर्शाचे* शब्द विशेष । सहसा कोणा न 
बोलावे ॥१२॥ काम क्रोध मद मत्सर । हे शत्रु घालावे बाहेर । नाशिवंत जाणोनि शरीर । सारासार 
विचारिजे ॥१३॥। सकळ सत्कर्माचरण । करावें वेदाधारेंकरून । मी कर्ता हा अभिमान । सहसाही न 
धरावा ॥१४॥ जैसें जळावरी जलजपत्र । असोनि न भिजे अणुमात्र । तैसी सत्कर्में करूनि सर्वत्र । न 
लिंपावें कोठेंही ॥१५॥ मनोजयकरणी* करूनी । मति योजावी भगवद्भजनीं । जगदाभास मिथ्या 
मानोनी । आत्मस्वरूपीं रमावें ॥१६।। परधन आणि परदारा । तेथें चित्त न घालीं राक्षसेद्रा" । सद्भाव 
धरिजे बरा । सद्गुरुवचनीं सर्वदा ॥१७॥ सत्समागमीं चित्त ठेवून । दूर त्यागावे दुर्जन । क्लेशकाळ 
आलिया पूर्ण । स्वधर्माचरण न सांडावे ॥१८॥ यथान्याय राज्य करीं । दुष्ट तितुके आधीं संहारी । मग 
सद्भजनीं अहोरात्रीं । तनूः आपुली झिजवावी ॥१९॥ शम दम उपरती । दया क्षमा तितिक्षा'° शांती । 
ह्या जवळी रक्षाव्या नृपती । अहोरात्र प्रीतीनें ॥२०॥ भक्ति वैराग्य ज्ञान । आनंद सद्विद्या!? समाधान । 
हीं जवळ रक्षावीं अनुदिन'' । आत्मप्राप्तीकारणें ॥२१॥ दैवे भाग्य विद्या होय अपार । त्याचा गर्व न 
धरावा अणुमात्र । अथवा कालांतरीं आलिया दरिद्र । परी धीर न सांडाबा ॥२२॥ यालागीं दशमुखा 
अवधारीं । माझीं शब्दरत्ने हृदयीं धरीं । तरी अयोध्याप्रभूसी मैत्री । सर्वभावे करावी ॥२३॥ श्रीराम 
केवळ गुणनिधान । दुजयाचे अपार दोषगुण । तत्काळ जाय विसरून । अंतःकरण शुद्ध सदा ॥२४॥ 


`” सुद्ध सदा रडा 
१. स्वाती नक्षत्रात पडलेल्या पावसाच्या पाण्याने २. शेपटाचे आसन करून ३. विवेकाने व शुद्ध बुद्धीच्या आधाराने 


४. परमेश्वर ५. उणीव दाखवणारे ६. कमळपत्र ७. मन वश करून ८. रावण ९. शरीर १०. सोशिकपणा 
११. अध्यात्मविद्या १२. अहोरात्र 


२२० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


पराचे ऐकोनि सद्गुण । स्वयें बाखाणी रघुनंदन । एकबाण एकवचन । एकपत्नीव्रती जो ॥२५॥ त्या 
रघुपतीसीं सख्य करूनी । अर्पी आतां जनकनंदिनी । मग तूं अक्षयी लंकाभुवनीं । चंद्रार्कवरी नांदे कीं 
॥२६॥ तूं जयाचा म्हणविसी भक्त । तो शिव रघुपतीसी ध्यात । त्यासीं वैर करितां यथार्थ । स्वामिद्रोही 
होसी तूं ॥२७॥ सनक सनंदन सनत्कुमार । मुख्य विरिचि आणि पुरंदर । हे रघुपतीचे आज्ञाधार । तरी तो 
मित्र करीं तूं ॥२८॥ जो वेदउदयाचळींचा' दिनकर । जो महामायेचा निजवर । तो हा अयोध्यानाथ उदार । 
तरी तो मित्र करीं तूं ॥२९॥ जो सुनीळ चिदूघनगर्भ'!। जो अनंत ब्रह्मांडांचा आरंभ । गुणसागर सीतावलुभ । 
तरी तो मित्र करीं तूं ॥३०॥ कमलोद्भव कमलावर । कपालधर? ज्याचे आज्ञाधर । तो हा जगद्वंद्य रघुवीर । 
तरी तो मित्र करीं तूं ॥३१॥ वेद शास्त्रे पुराणें जाण । नारदादि गाती जयाचे गुण । तो हा दशशतमुखांगशयनः । 
तरी तो मित्र करीं तूं ॥३२॥ शतकोटी अपराध करून । तो जरी परतोन आला शरण । तरी तयावरी रघुनंदन । 
सर्वांहून प्रीती करी ॥३३॥ भक्तिभावे अर्पितां तीळ । राम मानी जैसा कनकाचळ । जो भक्तांचा होऊन 
द्वारपाळ । अंतर्बाहा रक्षीत पैं ॥३४॥ तरी त्या द्विपंचरथनंदना । शरण जाई द्विपंचबदना । जनकजा हे मम 
कन्या । भावूनि अर्पी रघूत्तमा ॥३५॥। दशकंठा तूं परम सज्ञान । टाकिलीं वेदांचीं खंडे करून । तरी 
पद्मिणीपतिकुळभूषण* । सखा करीं सर्वस्वे ॥३६॥ ऐसीं अंगदाचीं वचनें । जीं विवेकभूमींचीं निधानें । 
कीं भक्तिसागरींचीं रत्ने । दशकंठासी समर्पिलीं ॥३७॥।। यावरी तो दशकंधर । परम दुर्बुद्धि निशाचर । घृतें 
शिंपिजे वैश्वानर । तैसा क्षोभला ते काळीं ॥३८॥ साधूचें वर्म लक्षून । छळिती जेवीं दुर्जन । तैसा 
अंगदाप्रती रावण । बोलता झाला ते काळीं ॥३९॥ म्हणे रे मर्कटा अविचाऱ्या । कोणाचा तूं पालेखाइऱ्या* । 
मज रावणासी दुर्बुद्ध्या । शिष्टाई करू आलासी ॥४०॥ मशका अग्नीपुढें तृण । कीं शिवापुढें पंचबाण*। 
कीं मृगेंद्रासी गुण । जंबुक शिकवूं पातला ॥४१॥ मर्कटा तुझा पिता कोण । तो सांगें मजलागून । यावरी 
ताराहदयरत्न । प्रतिवचन देतसे ॥४२॥ माझा पिता आहे कोण । तो तूं नेणसी दुर्जना अजून । जेणें कक्षेत“ 
तुज दाटुन । केलें स्नान चतुःसमुद्री ॥४३।। मग माझे पालखावरी* देख । तुज बांधिला जैसा मशक । तुझ्या 
दाढ्या मिशा सकळिक । म्यांच उपडिल्या बाळपणीं ॥४४॥ माझ्या मूत्रोदकेंकरून । मशका तुझें कंटाळलें 
मन । मग तुझा पिता येऊन । भिक्षा मागे वाळीसी ॥४५॥ तुझे मुखांसी मसी” लावून । शिरीं पांच पाट 
काढून । लंकेत दिधला तुज भिरकावून । पायीं धरून ते काळीं ॥४६॥ ऐसा शक्रसुत'* महाबळी । तूं गुंतलासी 
ज्याचे कक्षेतळीं* । तयाचा मी सुत ये काळीं । शिक्षा तुज करू आलों ॥४७।। आतां पुससी कवणाचा 
दूत । अयोध्यापती जो रघुनाथ । तुझ्या उरावरील चाप अद्भुत । जेणें उचलोनि मोडिलें ॥४८॥ जेणें ताटिका 
मर्दुन । बीस कोटी पिशिताशन* । त्यांसहित सुबाहू मारून । मारीच उडविला बाणवातें ॥४९॥ तुझी भगिनी 
शूर्पणखा । जेणें केली निर्नासिका । तो सौमित्राग्रज स्मरारिसखा । त्याचा दूत मी असें ॥५०॥ वधोनियां 
खर दूषण । निष्कंटक केलें जनस्थान । त्या रामपंचाननाची वस्तु चोरून । घेऊन आलासी जंबुका ॥५१॥ 
होमशाळेंत रिघोन श्वान'? । पळे पुरोडाश'* घेऊन । कीं देवगृहांत मलिन । हिंसक जैसा संचरे ॥५२॥ कीं 
गृहीं नसतां मुख्य धनी । तस्कर रिघे कोशसदनीं'*। तैसी जानकी उचलोनी । आलासि घेऊन पतिता ॥५२॥ 


१. वेदरूप उदयगिरीवरचा २. चैतन्याने भरलेला ३. भगवान शंकर ४. शेषशायी ५. रविकुळभूषण राम ६. झाडाचा पाला 


खाणारा ७. कामदेव ८. काखेत ९. पाळण्यावर १०. काळे ११. वाली १२. राक्षस १३. कुत्रा १४. हवनद्रव्य 
१५. खजिन्यात 


अध्याय पंचविसावा २२१ 


oon 
त्या तुज चोराचा काढीत माग । सुवेळेसी आला सीतारंग । तुझे आयुष्याची भरली सीग । तें तूं नेणसी 
शतमूर्खा ॥५४॥ पुच्छीं पाय पडतां देख । खवळे जैसा दंदशूक' । तैसा प्रतिउत्तर दशमुख । अंगदासी देतसे 
॥५७॥ म्हणे रे मर्कटा मी दशवदन । वानरांसहित रामलक्ष्मण । क्षणे टाकवीन गिळोन । कुंभकणतिं सांगोनियां 
॥५६॥ सुरांसहित सहस्रनयन । बंदीं घातला आकळून । तेथें काय मानव रामलक्ष्मण । जीतचि आणीन 
धरूनी ॥५७॥ गरुडे सर्पमस्तकींचा मणि । नेला तो जरी देईल आणोनी । तरी तुम्हांस जनकनंदिनी । प्राप्त 
होईल माघारी ॥५८। गजमस्तक विदारून । मुक्ते घेऊन गेला पंचानन । तो भिऊन देईल जरी परतोन । 
तरी जानकी देईन माघारी ॥५९॥ अरे इंद्र माळा गुंफोन । नित्य देतो मजलागून । छत्र धरी रोहिणीरमण । 
सहस्रकिरण' दीपिका" धरी ॥६०॥ रसनायक* बाहे पाणी । वस्त्रे धूतसे सदा अग्नी । गृहींचा केर काढूनी । 
लोकप्राणेश टाकीतसे ॥६१॥ ऐसा मी समर्थ दशवक्त्र । तेथें कायसे नरवानर । मागें एक पालेखाइर । 
चोरून लंकेत आला होता ॥६२॥ तेणें उपडितां अशोकवन । आम्हीं सभेसी आणिलें धरून । पुच्छास 
लावतां अग्न । नगर जाळूनी पळाला ॥६३॥ तो पुन्हां भेटेल जरी वानर । तरी तत्काळचि करीन चूर । मग 
म्हणे वाळिपुत्र । ऐक मशका राक्षसा ॥६४॥ तुझें असंख्य दळ संहारून । टाकिले सात पुत्र मारून । 
इंद्रजित बिवरीं कोंडून । अशोकवन विध्वंसिलें ॥६५॥ तैं तुझें बळ रावणा । कोठें गेलें होतें खळा 
मलिना । तुज शिक्षा करावया दुर्जना । पुनः मारुती आला आहे ॥६६॥ त्रिभुवनपति सीतावल्ुभ । जो 
त्रैलौक्यनगरारंभस्तंभ* । त्यास मनुष्य म्हणसी तूं रासभ । दशमुखा यथार्थ तूं ॥६७॥ इतर ओहळ आणि 
भागीरथी । वरकड गज आणि ऐरावती । उच्चैःश्रवा जो सूर्यरथीं । इतर अश्वांसमान नोहे ।॥६८॥। खद्योत 
आणि चंडकिरण । किंवा काग आणि सुपर्ण । तैसा वानर आणि वायुनंदन । नव्हती समान राक्षसा ॥६९॥ 
परिस आणि इतर पाषाण । वरकड पशू आणि शिववहन । भगणें आणि रोहिणीरमण । नव्हे समान राक्षसा 
॥७०॥ इतर पर्वत आणि कनकाचळ । इतर किरडें आणि फणिपाळ* । तैसा मनुष्यासमान तमालनीळ । 
अपवित्रा तूं केवीं म्हणसी ॥७१॥ तूं दशमुखांचा बस्त* होसी । शिववरमदें मातलासी । सीतादेवी 
निश्चयेसी । आदिमाया भवानी ॥७२॥ रणमंडळ हें होमकुंड । राक्षस आहुती पडतील उदंड । शेवटीं 
पूर्णाहुती प्रचंड । तुझी पडेल दशमुखा ॥७३॥ तुवां केलें वेदाध्ययन । जैसा रासभावरी वाहिला चंदन । 
कीं षडूसांमाजी नेऊन । दर्वी“ जेवीं फिरविजे ॥७४॥ तूं दशमुखांचें वनचर । तुज वधावया पारधी 
रघुबीर । सुवेळाचळीं समरधीर' । येऊन उभा ठाकला ॥७५॥ अंगदशब्द परम कठीण । हृदयीं 
खोंचती जैसे बाण । परम क्रोधे रावण । वाळिनंदनाप्रती'! बोले ॥७६॥ म्हणे रे मर्कटा वनचरा । तें 
भूभार झालासि पामरा । तुझा पिता मारूनि तारा । सुग्रीवासी दीधली ॥७७॥ पितृसूड न घेववे 
तुझेनी । तरी प्राण देई समुद्रजीवनीं । अथवा माझे पाठीसी येऊनी । रिघें वेगीं मशका रे ॥७८॥ 


१. साप २. सूर्य ३. दिवा ४. बुध ५. जगदाधार ६. शेष ७. माजलेला बोकड ८. पळी ९. श्वापद १०. कुशल योद्धा 
११. अंगदास 


२२२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


बधोनि सुग्रीव रघुनंदन । तुज किष्किंधेचें राज्य देईन । तुझी माता व्यभिचारीण । सुग्रीवासी तिनें वरिलें 
॥७९॥ सुग्रीव आणि रघुवीर । तुझे मुख्य शत्रु साचार । अंगद म्हणे शक्रकुमार' । रामबाणें मुक्त जाहला 
॥८०॥ राघवप्रसादेकरूनी । वाळी अक्षय्य सायुज्यसदनीं' । दशमुखा तुज ये क्षणीं । शिक्षा करीन पाहें 
पां ॥८१॥ माझिया पाणिप्रहारेंकरूनी । दशमुखें तुझीं टाकीन फोडूनी । तुझा पुरुषार्थ त्रिभुवनी । सर्व 
जाणतो अपवित्रा ॥८२॥ सहस्रार्जुनाचे बंदी जाऊन । पडला होतासी तूं कित्येक दिन । तो तूं आजि येथें 
बदन । दाखवितां न लाजसी ॥८३॥ मग बळीचे गृहा जाऊन देखा । बंदीं पडिलासी तूं मशका । तेथें तुज 
दासी झेलिती कीटका । कक्षेसी दाटिती घडी घडी ॥८४॥ ऐसा पुरुषार्थी तूं देख । न लाजसी दाखवितां 
मुख । तव छेदावया दाही मस्तक । रघुवीर सिद्ध जाहलासे ॥८५॥ ऐसें ऐकोनि दशकंधर । द्विजपंक्तीनें' 
चावी अधर । मग सवेग ओढिले शस्त्र । विद्युत्प्राय ते काळीं ॥८६॥ सेवकांसी म्हणे दशकंठ । धरा रे वेगीं 
मर्कट । तों चौघे राक्षस बळकट । धांबोनियां धरिते जाहले ॥८७॥ अंगद दंडीं दृढ धरिला । बाळिपुत्रे 
देखोनि ते वेळां । अद्भुत पराक्रम प्रकट केला । क्षणमात्र न लागतां ॥८८॥। कृतांतकिंकाळीसमान” । 
हांकेसरसें गाजवी गगन । रावणाचे हृदयीं पूर्ण । पुच्छघाय दीधला ॥८९॥ रावणमस्तकींचा मुकुट तेजाळ । 
पदांगुष्ठें उडविला तत्काळ । ऊर्ध्व उडाला सबळ । मंडप मस्तकीं बैसला ॥९०॥ चौदा गांवें जो विस्तीर्ण । 
प्रभेस उणा चंडकिरण । तो घेऊन वाळिनंदन । गेला क्षण न लागतां ॥९१॥। भुजीं जडले चौघे जण । त्यांचे 
अंतराळी गेले प्राण । लोंबती प्रेते होऊन । वाळिनंदन जातसे ॥९२। आला देखोनि वाळिसुत । आश्चर्य 
करी जनकजामात । अंगद उतरला अकस्मात । कपिनाथ* हर्षले ॥९३॥ दंडींचीं प्रेते सोडवूनी । मंडप 
तेव्हां ठेविला धरणीं । त्रिभुवनपतीचे चरणीं । मस्तक अंगदें ठेविलें ॥९४॥ प्रीतीनें येऊनि मिलिंद । 
सेवी पद्मकोशींचा* सुगंध । तैसाच वीर अंगद । रघुवीरपदाब्जी मीनला ॥९५॥ मग तो जगदानंदकंद* । 
आलिंगी हृदयीं प्रेमे अंगद । सकळ कपींसी“ आनंद । वाळिपुत्रासी भेटतां ॥९६॥ रावणाचा मुकुट ते 
वेळां । अंगदें रामापुढें ठेविला । तो बिभीषणाचे मस्तकीं घातला । दशरथात्मजे ते वेळीं ॥९७॥ 
अंगदास म्हणे रघुनंदन । मंडप येथें आणिला उचलोन । पुढें कोठें बैसेल बिभीषण । सिंहासन घालूनियां 
॥९८॥ ऐसें वाळिसुतें ऐकोनी । मंडप उचलिला ते क्षणीं । शेष मस्तकीं धरी अवनी' । तैसा घेऊन 
जातसे ॥९९॥ जेथींचा तेथें मंडप ठेविला । सुवेळेसी परतोन आला । राक्षससमुदाय ते वेळां । आश्चर्य 
परम मानिती ।१००॥ केवढा पुरुषार्थ करूनी । राक्षसेद्रासी'” गांजोनी । मंडप गेला घेऊनी । सवेंच 
आणून ठेविला ॥१॥ असो राघवापुढें वाळिनंदन । सांगे लंकेचें वर्तमान । नानापरी बोधिला रावण । 
परी तो नायके दुष्टात्मा ॥२॥ गिरिमस्तकीं वर्षे जलधर । परी तेथें न राहे अणुमात्र नीर । तैसा बोधिला 
दशकंधर!° । स्थिर नोहे बोध तेथें ॥३॥ नित्य दुग्धें न्हाणिला वायसः । परी तो कदा न होय 
राजहंस । दह्यांमाजी कोळसा बहुवस । घालिसि उजळ नव्हेचि ॥४॥ सिकता" शिजविली 
बहुकाळ । परी ते कदा नव्हे मवाळ । कीं परीस नेऊन तत्काळ । खापरासी व्यर्थ लाविला ॥५॥ 
जन्मांधापुढें दीप जाणा । कीं बधिरापुढें वाजविला रुद्रवीणा । सारासार समजेना । शतमूर्खा जैसें कां ॥६॥ 


१. वाली २. सायुज्यपदी ३. दातांनी ४. यमाच्या गर्जनेसमान ५. वानरांचे यूथपती ६. कमळाच्या परागांतील ७. जगाला 
आनंद प्रदान करणारा श्रीराम ८.वानरांना ९. पृथ्वी १०. रावणास ११. पाणी १२. कावळा १३. वाळू 


अध्याय पंचविसावा २२३ 


कीं शर्करेमाजी नेऊन । कडू दुधिया ठेविला बहुदिन । परी त्याचें अंतर पूर्ण । गोड नव्हे अणुमात्र ॥७॥ 
षोडशोपचारे पूजिलें प्रेत । परी तें गेलें जैसे व्यर्थ । तैसा बोधिला लंकानाथ । परी तो नायके सर्वथा 
॥८॥ जोंबरी शशी चंडकिरण । तोंबरी केला राजा बिभीषण । एकवचनी तूं सीतारमण । तुझें वचन व्यर्थ 
नव्हे ॥९॥ युद्ध केलियावांचोनी । कदा नेदी जनकनंदिनी । राघवेंद्रे ऐसें ऐकोनी । चंड दोर्दंड पीटिले 
॥११०॥ जैसा रजनीअंतीं वासरमणी । अकस्मात पूर्वेस देखिजे जनीं । तैसी कोदंडाची गवसणी । 
नरवीरोत्तमें काढिली ॥११॥ कीं ते मेघांतूनि वेगळी । प्रळयचपळा निवडिली । तैसी गवसणी काढितां 
प्रभा पडली । कोदंडाची अकस्मात ॥१२॥ क्षण न लागतां चढवून गुण । उभा ठाकला सीताराम । ओढी 
ओढितां आकर्ण । धरारलीं सप्त द्वीपे ॥१३॥ काळाचे मनीं बैसे दचक । तैसी सुग्रीवें दिधली हांक । अठरा 
पढ़ें वानर देख । गर्जना करीत उठले पैं ॥१४॥ बाहात्तर कोटी रीस । हांकेसरिसे भरिती आकाश । पृथ्वी 
डळमळितां नागेश । ग्रीवा खालीं सरसावी ॥१५॥ दिग्गजांची! बैसलीं' टाळीं' । कूर्मपृष्ठी तेव्हां 
थरारिली । यज्ञवराह रसातळीं । सांवरीत आपुल्या दंतानें ॥१६। एकदांचि कपींचे भुभुःकार । ऐकतां 
दचकले निर्जर । धुळीनें दिशा दाटल्या समग्र । मेरुमांदार कांपती ॥१७॥ वीस कोटी वानर घेऊन । 
लंकेवरी थांबला सुषेण । जेवीं वारणचक्रावरी पंचानन । गर्जत धांवे निःशंक ॥१८।। सकळ पापासी 
रामनाम । जैसें जाळूनि करी भस्म । तैसा तो वानरोत्तम । अंजनीतनय धांविन्नला ॥१९।। सकळ वानरांसीं 
सेनापती । नीळ धांविन्नला समीरगती । धुळीने लोपला गभस्ती । वाटे कल्पांत मांडला ॥१२०॥ झाला 
एकचि हाहाकार । गजबजिलें लंकानगर । वेळा सांडोनि नदेश्वर । बुडवूं पाहे उर्वतें ॥२१। उदकावरी 
तुंबिनीफळ' । तैसे डळमळे भूमंडळ । वरी आसुडती निराळ । भगणें भडभडां रिचवती ॥२२॥ मेरूऐसे 
लंकेचे हुडे* । वरी रचिले शस्त्रांचे जुंबाडे । प्रळयबिजूचेनि पाडे । नग्न शस्त्रें झळकती ॥२३॥ लंकादुर्गावरी 
सत्वर । बळें चढती प्रतापशूर । केशीं धरूनि रजनीचर । आसुडोनि खालीं पाडिती ॥२४॥ उल्हाटयंत्रांचे 
भडिमार । कोट्यनुकोटी करिती असुर । भिंडिमाळा शस्त्रें अपार । राक्षस वरून भिरकाविती ॥२५॥ 
कोट्यनुकोटी पर्वत थोर । एकदांचि झोंकिती वानर । वरिलीं यंत्रें होती चूर । रजनीचरांसहित पैं ॥२६॥ 
दुर्गावरूनि राक्षस पाहीं । वानर झोडिती शस्त्रघाई । दुर्गपरिघ ते समयीं । राक्षसप्रेतांनीं बुजियेला ॥२७॥ पुच्छ 
दोराकार टाकोनी । असुरांचे ग्रीवेस गोंवूनी । एकदांच पाडिती आसुडोनी । खंदकामाजी प्रेतवत ।॥।२८॥। 
एक अकस्मात वानर उडोनी । राक्षसांस पायीं धरूनी । गरगरां भिरकाविती गगनीं । आपटोनि धरणीं मारिती 
॥२९॥ एक राक्षसांची पोटें फोडिती । एक चरणकरनासिकें* तोडिती । एक प्रेत उचलोनि मागुती । भिरकाविती 
लंकेत ॥१३०॥ आटले बहुत रजनीचर । गोपुरावरूनी दशकंधर । विलोकीत दिशा अंबर । तों वानरमय 
दिसतसे ॥३१॥। स्वसैन्यासी दशकंधर* । म्हणे काय पाहतां निघा बाहेर । आटोनि समस्त वानर । माजवा“ 
समरभूमि वेगें ॥३२॥। चतुरंग दळसागर' । निघे लंकेंतून बाहेर । कोट्यनुकोटी असुर । पायींचे पुढें तळपती 
॥३३॥ पर्वतासमान रजनीचरः" विक्राळ तोंडें भाळी शेंदूर । बाबरझोटी दाढा शुभ्र । जिव्हा आरक्त लळलळित 
॥३४।। खदिरांगार लखलखित । तैसे नेत्र त्यांचे आरक्त । मद्यपाने झाले मस्त । शस्त्रें घेऊन तूळती'? ॥३५॥। 


१. रणधुरंधरांची २. कानठळ्या बसल्या ३. भोपळा ४. बुरूज ५. पाय, हात, नाक ६. आकाश ७. रावण ८. गाजवा 
९. सेनासमुद्र १०. राक्षस ११. धावती 


२२४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सुरांची! शिरें रेखूनी । ब्रीदें बांधिलीं चरणीं । यमदंष्ट्रा झळकती जघनीं' । आवेशेकरून गर्जती ॥३६। 
बोडण असिलता शक्ति । शूळ तोमर घेऊनि हातीं । गदा परिघ चक्रं झळकती । दंडीं पिंजारिती चामरे 
॥३७॥ वानरांचे करून पुतळे । घातले चरणाचिये वाळे । हांका देती परम बळें । एकदांची सर्वही ॥३८॥ 
दणाणत उर्वीमंडळ । म्हणती देवांनो धांवा सकळ । तुमच्या रामासहित दळ । रणांगणी ग्रासिलें ॥३९॥ 
तयांपाठीं अश्वभार । नानाजातींचे मनोहर । वरी बैसले राऊत' असुर । असिलता* घेऊनियां ॥१४०॥ 
तयांपाठीं गजभार । ऐरावतीसमान थोर । वरी शूळ घेऊनि बैसले असुर । ध्वजीं अंबर भेदिती ॥४१॥ तयां 
पाठीसी चालिले रथ । रत्नजडित चाकें झळकत । तुरंग जुंपिले चपळ बहुत । गगनचुंबित ध्वज बहु ॥४२॥ 
संग्रामसंकेत भेरी । असुरीं ठोकिल्या ते अवसरीं । रणतुरें आणि मोहरी । तेथें धडकती विशाळ ॥४३॥ 
बैरियांची आणि स्वदळें । एकवटली दोन्ही दळें । एकचि घनचक्र मांडिलें । नादे कोंदलें अंबर ।॥।४४। जय 
यशस्वी अयोध्यानृपवर । म्हणोनि धांवती वानरवीर । वृक्षघायें रजनीचर । झोडोनि समरीं पाडिती ॥४५॥ 
कृतांतवत धांवती वानर । टाकिती पर्वत पाषाण अपार । असुरांचे अस्थिपंजर* । चूर होती लागतां ॥४६॥ 
उठाबले राक्षस बळें । तोडिती कपींचीं शिरकमळें । कीं उसळती नारिकेले । कोट्यनुकोटी आकाशीं 
॥४७॥ जैसी इक्षुदंडांचीं* खंडे । तैसीं करचरणांचीं दुखंडें । एकदांच पडती प्रचंडे । असुरहस्तेंकरूनियां 
॥४८॥ खेटकाआड असुर दडती । कुंतशक्तीनें बळें खोंचिती । वानरां विदारून पाडिती । ठायीं ठायीं 
असंख्य ॥४९।। अकस्मात कपी धांवती । काळिजें राक्षसांची काढिती । प्रेते तेथे पडलीं किती । नव्हे 
गणती कोणातें ॥५०॥ आवेशें कपी शिळा टाकिती । असुरांचे मुखांवरी आदळती । रक्तें भडभडां उसळती । 
मस्तके उडती तडतडां ॥५१॥ ऊर्ध्वपंथे शिरे उडती । स्वर्गपंथा भेदीत जाती । नाशिवंत म्हणोनि उतरती । 
सीतापती पाहावया ॥५२॥ समरभूमीसी धडें नाचती । दोन्ही हस्ते टाळी वाजविती । आम्हांसी येर्थेचि 
आहे गती । नृत्य करिती म्हणूनियां ॥५३॥ रणीं भ्याड जे तयांप्रती । तुटलीं शिरें गदगदां हांसती । आम्हीं 
पावलों मोक्षगती । तुम्हांस नाहीं हो सर्वथा ॥५४॥ असो वानरवीर प्रचंड । तों गजभार लोटले उदंड । 
कपी ओढूनि शुंडादंड । आकाशपंथे भोबंडिती ॥५५।। गजदंत मोडोनि लवलाहें । वरिल्या* ताडिती 
त्याचि घायें । शुंडा पिळोनियां पाहे । कुंभस्थळें* फोडिती ॥५६॥ पुच्छी धरूनियां वारणः । गगनीं देती 
भिरकावून । त्याचें लक्ष धरून । दुसरा गज भिरकाविती ॥५७॥। ऐसे लक्षांचे लक्ष वारण । गगनीं 
करिताती भ्रमण । एक तुरंग पायीं धरून । स्वारांसहित आपटिती ॥५८॥ बृक्षमंडित पर्वत । रथांवरी 
टाकिती अकस्मात । रथ सारथियांसमवेत । पिष्ट होती तया घायें ॥५९॥ असो तीन रात्री तीन दिवस । 
युद्ध झालें आसमास । सुरांचे अवतार किंपुरुष'” । लोटिले राक्षस माघारे ॥१६०॥ ऐसे देखोनि वीर 
धूग्राक्ष । रथारूढ धांवे रणदक्ष!' । तेणें निजबाणीं लक्षानुलक्ष । वानरवीर पाडिले ॥६१॥ शिळा पर्वत 
एकसरीं । कपी टाकिती धूम्राक्षावरी । परी तो चपळ बाणधारीं । पिष्ट करूनी टाकीत ॥६२॥ 
असंख्यात वानरगण । धूम्राक्षें मारिले न लागतां क्षण । कपींचे भार जाती पळोन । पराजय पावले ॥॥६३॥ 
उणे देखतांचि सत्वर । वेगें धांबला रुद्रावतार! । उचलोनियां गिरिवर । धूम्राक्षावरी टाकिला ॥६४।। 


१. देवांची २. कमरेला ३. सैनिक ४. तलवार ५. हाडे ६. उसाची ७. हत्तीवरील स्वाराला ८. गंडस्थळे ९. हत्ती १०. वानर 
११. रणधुरंधर १२. हनुमंत 


अध्याय पंचविसावा २ FT ताळ MMR, 
अश्व सारथी रथ चूर्ण । पर्वताखालीं जाहले जाण । धूम्राक्ष चपळ उड्डाण । करूनि गेला एकीकडे ।।६५।। 
मग शूळ घेऊनि ते अवसरीं । धूम्राक्ष धांविन्नला मारुतीवरी । मारावया सर्पारी' । अळिका तैसा चपेटे 
॥६६॥ वारणावरी धांवे मृगेंद्र । तैसा आवेशे निधे वायुपुत्र । मुष्टिघातें त्याचे शिर । मृत्तिकाघटवत चूर्ण 
केलें ॥६७।। गजासी पर्वतपात' जाहला । कीं महावृक्ष उन्मळला । तैसा धूम्राक्ष पडला । गतप्राण होऊनियां 
॥६८॥ धूम्राक्ष पडतांचि तत्काळ । पळो लागले सर्व घायाळ । जैसें मन आकळितां बळ । इंद्रियांचे काहीं 
न चले ॥६९॥ जेथोनि मन उडे निश्चिती । तेथें कैंची राहिली प्रीती । कीं देखणिया* त्रिजगती* । नेत्र गेलिया 
मावळे ॥१७०॥ तैसा धूम्राक्ष पडतां ते काळीं । घायाळीं लंकेत प्रवेशलीं । रावणें वार्ता ऐकिली । हृदयीं 
वाढली परम चिंता ॥७१॥ मग दळभारेंसी वजदंष्टी । दशमुख तयासी आज्ञा करीं । तो समरभूमीसी 
झडकरी । येता झाला वातवेगें ॥७२॥ वानर राक्षस ते समयीं । मिसळले एके ठायीं । वानरवीरीं राक्षस 
महीं । प्रेते करूनि पाडिले ॥७३॥ रथारूढ चज्रदंष्ट्री । हरिदळीं* मिसळला झडकरी । दोन लक्ष कपी 
भूमीवरी । प्रेते होऊन पडियेले ॥७४॥ ऐसें देखोनि वाळिसुत । वेगें धांबला कृतांतवत । शतांचीं शतें 
पर्बत । उचलोनि टाकी अरीवरी ॥७५॥ पर्वतासरिसे ते क्षणीं । राक्षस मारिले एक अक्षौहिणी । 
अशुद्धेंकरूनि धरणी । पूर वाहाती भडभडां ॥७६॥ मग तारातनयें ते अवसरीं । उचलिला बहुश्रंगांचा 
गिरी । भिरकाविला वजदंष्टीवरी । परमावेशें तेधवां ॥७७॥ तों राक्षसे सोडोनियां बाण । क्षण न लागतां 
केला चूर्ण । ऐसें अंगें देखोन । महावृक्ष उन्मळिला ॥७८॥ परम प्रतापी वाळिनंदन । भुभुःकारें गर्जवीत 
गगन । वृक्षघायासरसा' प्राण । चज्रदंष््रीचा घेतला ॥७९॥ शरीर जाहलें शतचूर्ण । मही भिजली 
अशुद्धेंकरून । जैसा रगडितां मत्कुण । न उरेच कांही उरी ॥१८०॥ तो अकंपन दळभारेंकरून । रणासी 
आला न लागतां क्षण । तेणें सोडिले असंख्य बाण । कपिचक्रावरी पैं ॥८१॥ सिंहचपेटे देखोनि वारण । 
तेवीं पातला सीताशोकहरण* । वृक्षघातें झडकरून । रणीं अकंपन विदारिला ॥८२॥। राक्षसदळीं हाहाकार । 
शोकार्णवी मग्न दशकंधर । मग तयास शांतवी ज्येष्ठ कुमर । शक्रजित नाम जया ॥८३॥। म्हणे राया तूं चिंता 
न करीं । तुझे शत्रु समरभूमीवरी । आजि पहुडवीन निर्धारी । तरी शक्रजित नाम माझें ॥८४॥ नाहीं तरी मी 
जैसा जंत । पोटासी आलों तुझे यथार्थ । मग असंख्य दळासहित इंद्रजित । जनका नमोनि निघाला ॥८५॥ 
असंभाव्य सेनासागर । रणमंडळासी आला सत्वर । तंव ते अपार वानर वीर । रणपंडित प्रतापी ॥८६॥ 
घेऊन शिळा तरुवर । असुरांत मिसळले वानर । जैसे वायसांमाजी सुंदर । राजहंस मिसळले ॥८७॥ किंवा 
गारांमाजी हिरे । मिसळती जैसे एकसरें । तैसे वानर प्रतापें थोरे । असुरदळीं चौताळती“॥८८॥ कपींचा 
प्रताप आगळा । देखोनि इंद्रजिते रथ लोटिला । तों वाळिपुत्र धांविन्नला । महापर्वत घेऊनियां ॥८९॥ 
जंबुमाळी प्रतापी वीर । त्यावरी धांवला वायुकुमर । विद्युन्माळीयावरी* श्वशुर" । सुग्रीबाचा'* उठावला 
॥१९०॥ जंघनामें असुर प्रबळ । त्यावरी धांवे वीर नळ । परम माजले रणमंडळ । हांकें निराळ गर्जतसे 
॥९१॥ वानरराक्षसांचीं प्रेते । एके ठायीं पडलीं अगणितें । जैसे खडे आणि मुक्ते । एके ठायीं विखुरली ॥९२॥ 
हनुमंते पायांतळीं । घालोनि चिरिला जंबुमाळी । विद्युन्माळी ते काळीं । सुषेणें आपटोनि मारिला ॥९३॥ 


१. गरुड २. पर्वत कोसळला ३. डोळसाला ४. त्रैलोक्याचा ५. वानरांच्या सैन्यात ६. झाडाच्या आघाताने ७. मारुती 
८. त्वेषाने धावले ९. या नावाच्या राक्षसावर १०. सुग्रीवाचा सासरा सुषेण 


1983 Shriramvijay_Section_8_1_Front 


२२६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


नीळें जंघ मारिला ते क्षणीं । तों अस्ता गेला वासरमणी । अंधारे कोंदली रजनी । कोणासी कोणी न देखे 
॥९४॥ कोण रे कोण असुर पुसत । कपी म्हणती आम्ही रामदूत । असुरवीर अकस्मात । घाय हाणिती 
सरिसाचि ॥९५॥ कोण रे कोण पुसती वानर । जे म्हणती आम्ही असुर । घायें हाणोनि कपिवर । करिती 
चूर राक्षसांचा ॥९६॥। सवेंच उदय पावे अत्रिपुत्र । आनंदले सकळांचे नेत्र । परी वानरवीर अनिवार । 
आटिले असुर पराक्रमें ॥९७॥ मग तो शक्रजित ते वेळां । रथासहित सेनेतून उडाला । जलदजाळांत? 
लपाला । वर्षो लागला सर्पबाण ॥९८॥ राक्षसाचे कापट्य अद्भुत । बाण तेच सर्प होत । कपींचे अंगीं 
संचरत । विकळ पडती वीर तेणें ॥९९॥ मग रामलक्ष्मणांवरी । सर्पबाण सोडी शक्रारी । अयोध्यानाथ ते 
अवसरी । चहुंकडे पाहे तटस्थ ॥२००॥ म्हणे बाण येतात कोठोनी । संधानकर्ता' न दिसे नयनीं । जरी 
प्रकट दिसे समरांगणीं । तरी बाणघातें फोडीन मी ॥१॥ ओढवलें परम दुस्तर । कित्येक उडाले ऊर्ध्व वानर । 
शोधिलें बहुत अंबर । परी तो वीर दिसेना ॥२॥। वानर आले परतोन । अवघे पाहती म्लानवदन । 
रामलक्ष्मणांसी बाण । बहुसाल खडतरले' ॥३॥ ते समयीं मूर्च्छा येऊन । भूमीवरी पडले दोघेजण । तों 
इंद्रजित बोले वरून । कां निवांत राहिलां ॥४॥ मारूनियां दूषण खर । शिळीं बांधिला सागर । म्हणवितां 
क्षत्रिय राजकुमर । कां रे शर सोडाना ।।५।। वरकड कपींवर बाण । शक्रजितें टाकिले वरून । तरू उन्मळती 
मुळींहून । हरिगण* तैसे पडियेले ॥६॥। किंशुक फुलतां बहुत । सिंदूरवर्ण दिसे पर्वत । तैसीं कपींचीं शरीरे 
आरक्त । असंख्यात पडियेलीं ॥७॥ शक्रजित खालीं उतरून । मुख्य जे पडले राक्षसगण । त्यांचीं कुणपें' 
उचलून । लंकेसी नेता जाहला ॥८॥ जयवाद्यांचा होतां घोष । परम आनंदला लंकेश । हृदयीं आलिंगोनि 
पुत्रास । म्हणे धन्य मी तुझेनि ॥९॥ त्रिजटेस म्हणे रावण । पुष्पकीं सीतेसी बैसवून । दृष्टीस दावी सकळ 
रण । रामसौमित्रांसमवेत ॥२१०॥ त्यांचीं विलोकिता प्रेते । मग ती वश होईल आम्हांतें । अवश्य म्हणोनि 
जानकीतें । विमानीं बैसवी त्रिजटा ॥११॥ सकळ मंडळ विलोकीत । तों अनुजासहित* रघुनाथ । दृष्टी 
देखतां मूर्च्छित । जनकात्मजा पडियेली ॥१२॥ मग त्रिजटेनें सीता धरूनी । उठवोनि बैसविली 
सांवरूनी । म्हणे माये धैर्य धरीं मनीं । चापपाणी उठेल आतां ॥१३॥ तंव ते बिभीषणाची राणी । सरमा 
जवळी गुप्त येऊनी । विदेहतनयेचे कर्णी । निजगुज सांगतसे ॥१४॥ म्हणे जगन्माते धरीं धीर । आतां 
उठतील रामसौमित्र । संहारतील सकळ असुर । आन विचार येथें नाहीं ॥१५॥। मी अनृत बोलेन साचार । 
तरी माझें खालीं पडेल शिर । माझे पूर्वज अपार । नरक भोगितील आकल्पवरी* ॥१६॥ त्रिजटा म्हणे 
जानकीसी । माते चिंता न करीं मानसीं । पुष्पक अशोकवनासी । वेगेंकरून पातलें ॥१७॥ सीतेस बैसवून 
स्वस्थानी । त्रिजटा सांगे रावणालागुनी । म्हणे सीतेचिया सत्त्वा हानी । कल्पांतींही नव्हेचि ॥१८। मग 
त्रिजटा परतोनी । सीतेपासीं बैसे येउनी । जैसी चित्तवृति मुरडोनी । स्वरूपी पावे विश्राम ॥१९॥ सरमा* 
म्हणे जनकनंदिनी । तूं चिंता कांहीं न करीं मनीं । पुराणपुरुष चापपाणी । त्याची करणी जाणसी तूं 

॥२२०॥ आपुला प्रताप विशेष । वाढवावया अयोध्याधीश । आधीं शत्रूस देऊनि यश । कांहीं एक आरंभी 


१. ढगांत २. नेमके बाण मारणारा ३. खरचटून गेले ४. वानर ५. मृत शरीरे ६. धाकटा भाऊ लक्ष्मणासहित 
७. कल्पांतापर्यंत ८. बिभीषणपत्नी 


अध्याय पंचविसावा २२७ 


ON 
रावण कुंभकर्ण इंद्रजित । तोचि हीं बाहुलीं निर्मित । खेळ मांडिला जो अद्भुत । जाणसी समस्त तुझें तूं 
॥२३॥ निशा संपतां चंडकिरण । उगवें कीं नुगवे म्हणोन । या चिंतेचें कारण । कांहीं नाहीं जाण पां ।।२४॥। 
करितां रामनामस्मरण । पापें जाती न जाती जळोन । या संदेहाचें कारण । कांहींच नसे जाण पां ॥।२५॥। 
हृदयीं घ्रगटतां शुद्ध ज्ञान । चुके कीं न चुके जन्ममरण । या चिंतेचें कारण । कांहींच नाहीं जाण पां ।।२६॥। 
क्षमा शांति धरितां जाण । कलह होय न होय म्हणोन । या चिंतेचें कारण । कांहींच नसे जाण पां ।।२७॥। 
अयोध्यानाथ रघुनंदन । यासी जय कीं अपजय म्हणोन । या चिंतेचे कारण । कांहींच नसे जाण पां ।।२८॥। 
ज्या रामाचें करितां स्मरण । भक्त पावती जयकल्याण! । तो जगदानंद पूर्ण । विजयी असे जानकी ।।२९॥ 
असो इकडे बिभीषण । सूर्यसुतासी बोले वचन । म्हणे राक्षस पर्वत आणून । रामावरी टाकितील ॥२३०॥ 
उदय पावे जंव गभस्ती । तंव जतन कराव्या दोन्ही मूर्ती । बोल बोलतां अश्रु स्रवती । रावणानुजाचे? तेधवां 
॥३१॥ मग जीवंत होते जे वानर । त्यांहीं पुच्छमंडपरे करूनि सत्वर । दोन्ही स्वरूपें सुकुमार । रक्षिलीं तेव्हां 
अंतरीं ॥३२॥ कीं पुच्छपेटी करून । ब्रह्मादि देवांचें देवतार्चन । वानर बैसले सांठवून । सभोंवते सद्गद 
॥३३॥ सूर्यवंशमंडण दशरथ । त्याचे महत्पुण्याचा पर्वत । तो वानरीं वेष्टनि बहुत । चिंताक्रांत बैसले 
॥३४॥ मारुति बिभीषण रण शोधीत । तों महावीर पडले बहुत । एक नेत्र उघडोनि पुसत । बिभीषणाप्रती 
ते काळीं ॥३५॥ म्हणती या चराचराचें जीवन । तो सुखी आहे कीं रघुनंदन । सदूगद होऊन बिभीषण । 
म्हणे चिंता न करावी ॥३६॥। तों घायें जांबुवंत विव्हळत । बिभीषणासी जवळी बोलावीत । पुसे क्षेम आहे 
कीं रघुनाथ । पुराणपुरुष जगदात्मा ॥३७॥ स्फुंदस्फुंदोनि सांगे बिभीषण । नागपाशीं बांधिले दोघेजण । 
तों मूर्च्छना सांवरून सुषेण । नेत्र उघडोनि बोलत ॥३८॥ म्हणे द्रोणाचळीं औषधी बहुत । जरी कोणी 
आणील बळवंत । तरी रामसौमित्रींसहित । दळ अवघें उठवीन ॥३९॥ मग बोले बिभीषण । ऐसा बळिया 
आहे कोण । रात्रीमाजी जाऊन । औषधी येथें आणील ॥२४०॥ जांबुवंत बोले वचन । एक 
सीताशोकहरण । त्यावांचूनि गिरिद्रोण । आणूं कोणी शकेना ॥४१।। मग सुषेण आणि जांबुवंत । 
बिभीषण तयांस हातीं धरीत । श्रीरामापासीं बोलत बोलत । येते जाहले तेधवां ॥४२।। तंव रण 
शोधूनि हनुमंत । तोही तिकडोनि आला त्वरित । याउपरी किष्किंधानाथ* । बोलता जाहला ते काळीं 
॥४३॥ म्हणे रामसौमित्रांसीं उचलून । जा तुम्ही किष्किंधेसीं घेऊन । मी रावणा सकुळ मारून । घेऊन 
येईन जानकी ॥४४॥। राज्यीं स्थापीन बिभीषण । बंदीचे सोडवीन सुरगण । राहूं मी आणि वायुनंदन“ । 
सर्वी परतोन जावें आतां ॥४५॥ तेव्हां आकाशीं वदे देववाणी । आतांचि उठेल चापपाणी । नेत्र 
उघडिले तये क्षणीं । अयोध्याधीशें सत्वर ॥४६॥ भोंवते पाहे राघवेश । तों निकट बैसले निजदास । 
मानस* वेष्टोनि राजहंस । बैसती जैसे प्रीतीने ॥४७॥ कीं कमळ वेष्टित भ्रमर । कीं अही» वेष्टीत 
मलयागर । कीं दिव्य मुक्ताभोंवतें चतुर । परीक्षक जेवीं मिळती ॥४८॥। असो सुग्रीवास म्हणे रघुनंदन । 
बा रे तूं आपुला दळभार घेऊन । किष्किंधेसी जाई परतोन । येथें दोघे राहूं आम्ही ॥४९॥ 


१. यश आणि मोक्ष २. बिभीषणाचे ३. शेपटांचा मांडव ४. सुग्रीव ५. हनुमान ६. मानस सरोवर ७. सर्प 


२२८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ऐसें उदास बोले रघुनाथ । सर्वांसी आले अश्रुपात । सुग्रीव सदूगद बोलत । म्हणे विपरीत केवीं घडे 
॥।२५०॥ सांडोनियां दिनपती । किरणें कोणीकडे जाती । कनकावेगळी! कांती!। कल्पांतींही नव्हेचि 
॥५१॥ घटास मृत्तिका सांडून । कोणीकडे राहील भिन्न । पटास तंतु त्यागोन । वेगळा नोहेच सर्वथा ॥५२॥ 
लहरी सागरासी सांडूनी । काय बैसतील काननीं । तुज सांडून चापपाणी । आम्ही केवीं राहावें ॥५३॥ 
बिभीषण म्हणे अयोध्यापती । जरी तमकूपीं पडेल गभस्ती? । शेषही सांडील जगती । परी सामर्थ्य तुझे 
उणें नोहे ॥५४। रसहीन बोलसी मात । जे न मानिती रणपंडित । तों नवल वर्तलें अद्भुत । वायु गुप्तरूपे 
पैं आला ॥५५॥ सीतावल्भाचे* कर्णी । गरुडमंत्र गेला सांगोनी । रघुवीरें जपतांचि ते क्षणीं । सुपर्ण वेगें 
धांविन्नला ॥५६॥ जैसे अंगीं केश अमूप । तैसे रामासी जडले सर्प । तो विष्णुवहनप्रताप* । देखतां सर्प 
पळाले ॥५७॥ तत्काळ उठले रामसौमित्र । अष्टादशपद्ों वानर । उठोनि करिती भुभुःकार । तेणें लंकानगर 
दणाणिलें ॥५८॥ निरभ्र नभीं दिसे दिनकर । तैसे देदीप्यमान रामसौमित्र । देव करिती जयजयकार । 
सुमनसंभार वर्षती ॥५९॥ सुग्रीवादि कपी बोलती । आजि लंका घालूं पालथी । कोदंड चढवूनि सीतापती । 
अरिपंथ लक्षीतसे ।॥२६०॥ युद्धकांड रसभरित । जेथें वीररसचि अद्भुत । ते कथा ऐकतां समस्त । शन्रुक्षय 
होय पैं ॥६१॥ ब्रह्मानंदा श्रीरघुवीरा । दशमुखांतका समरधीरा । भक्तपाळका श्रीधरवरा । निर्विकारा 
अभंगा ॥६२॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । 
पंचविंशतितमाध्याय गोड हा ॥२६३॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २६३ ॥ 


॥ अध्याय पंचविसावा समाप्त॥ 


TO क टन्यासनर 


१. सुवर्णकांती सुवर्णाहून वेगळी काढता येत नाही २. अंधाऱ्या विहिरीत ३. सूर्य ४. सीतापती रामाचे ५. गरुडाचा प्रताप 
६. शत्रुनाश 


॥ अध्याय सव्विसावा ॥ 
रावणाचा पराजय व गर्वहरण 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम:। जय जयसौभद्रकारके' भवानी । मूळपीठ अयोध्यावासिनी । 
आदिमायेची कुळस्वामिनी । प्रणवरूपिणी रघुनाथे ॥१॥। नारद व्यास वाल्मीक । विरिंचि अमरेंद्र 
सनकादिक । वेदशास्त्रे सहस्रमुख । कीर्ति गाती अंबे तुझी ॥२॥ सुग्रीव नळ नीळ जांबुवंत । बिभीषण 
अंगद हनुमंत । तेही दिवटे नाचती समस्त । प्रतापदीपिका' घेऊनी ॥३॥ अठरा पढ़ें वानरगण । त्या 
भूतावळिया संगें घेऊन । सुवेळाचळीं येऊन । गोंधळ मांडिला स्वानंदें ॥४॥ रणमंडळ हें होमकुंड । द्रेषाग्नि 
प्रज्वळतां प्रचंड । राक्षस बस्त उदंड । आहुतीमाजी पडताती ॥५॥ देवांतक नरांतक महोदर । प्रहस्त 
अतिकाय घरश्रोत्रः । इंद्रजित आणि दशवक्त्र । आहुती समग्र देती ह्या ॥६॥ निजदास दिवटा बिभीषण । 
अक्षयी लंकेसी स्थापून । निजभक्ति जानकी घेऊन । मूळपीठ अयोध्येसी जासील ॥७॥ हनुमंत दिवटा 
तुझा बळी । बळें पुच्छपोत* पाजळी । क्षणांत लंका जाळिली । केली होळी बहुसाल ॥८॥ ऐसे तुझे दिवटे 
अपार । त्यांमाजी दासानुदास श्रीधर । तेणें रामविजयदीपिका“ परिकर*। पाजळिली यथामती ।।९।। बाळ 
भोळे भक्त अज्ञान । प्रपंचरजनींत* पडिले जाण । त्यांस हे ग्रंथदीपिका पाजळून । मार्ग सुगम दाविला 
॥१०॥ असो पूर्वाध्यायीं रामलक्ष्मण । इंद्रजिते नागपाश घालून । आकळिले मग वायुदेवें येऊन । सावध 
केले सर्वेच ॥११॥ यावरी तो रणरंगधीर । प्रतापार्क ्रीरघुवीर । धनुष्य सजोनि सत्वर । वाट पाहे शत्रूची 
॥१२॥ तों कोस्यनुकोटी वानरगण । सिंहनादें गर्जती पूर्ण । तेणें लंकेचे पिशिताशन । गजबजिले भयेंचि 
॥१३॥ निर्मळ देखोनि श्रीरामचंद्र । उचंबळला वानरसमुद्रः । भरते!” लोटलं अपार । लकादुर्गपर्यंत पैं 
॥१४॥। उचलोनि पाषाण पर्वत । कपी भिरकाविती लंकेत । राक्षसांची मंदिरे मोडित । प्रळय बहुत वर्तला 
॥१५॥ रावणास सांगती समाचार । दुर्गासी झगटले वानर । रणीं उभे रामसौमित्र । शशिमित्र जयापरी 
॥१६॥ प्रहस्तासी म्हणे लंकानाथ । पुत्रे जाळिले समस्त । पुनरपि अंकुर तेथ । पूर्ववत फुटले पैं ॥१७॥ 
बीज भाजून दग्ध केलें । तें पुनरपि अंकुरलें । मृत्यूने गिळून उगळिलें । अघटित घडलें प्रहस्ता ॥१८॥। मग 
तो प्रधान प्रहस्त । तोचि सेनापति प्रतापवंत । रावणासी आज्ञा मागत । शत्रु समस्त आटीन बाणीं ।॥।१९॥ 
कायसे ते नर वानर । माझे केवीं साहाती शर । ऐसे ऐकता विंशतिनेत्र । परम संतोष पावला ।।२०॥ उत्तम 
वस्त्रे भूषणें । प्रहस्तासी दिधलीं रावणें । तयासी गौरवून म्हणे । विजयी होई रणांगणीं ॥२१॥ स्वामी गौरवी 
स्वमुखेंकरून । धन्य धन्य तोचि दिन । असो वीस अक्षौहिणी दळ घेऊन । प्रहस्त प्रधान निघाला ॥२२॥ 
चतुरंग सेनासमुद्र । उत्तरद्वारे लोटला समग्र । तंव अद्भुत सुटला समीर । धुळीने नेत्र दाटले ॥२३॥ प्रहस्तरथींचा 
ध्वज उन्मळला । शोणितचर्चित'' भुज खंडला । प्रहस्तापुढें आणूनि टाकिला । निराळपंथें पक्ष्यांनी ॥२४॥ 
मनांत दचकला प्रहस्त । परी वीरश्रीनें होय वेष्टित । अपशकुनांची ते खंत । टाकूनियां चालिला ॥२५।। 
दृष्टी देखोनि राक्षसभार । सिंहनादे गर्जती वानर । तेणें दुर्गाचे हुडे समग्र । येऊं पाहाती धरणीये ॥२६॥ 


——— ९९ भ्त Fe 
१. मंगलदायक २. प्रतापरूपी दिवे ३. कुंभकर्ण ४. शेपूटरूपी मशाल ५. रामविजय ग्रंथ हाच दिवा ६. उत्तम रीतीने 
७. संसाररूपी रात्रीत ८. रामरूपी चंद्र ९. वानरसेनासागर १०. भरती ११. रक्तबंबाळ झालेला 


२३० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


दोन्ही दळें एकवटली । संग्रामाची झड लागली । शस्त्रास्त्रें तये काळीं । यामिनीचर' वर्षती ॥२७॥ 
क्षणप्रभा नभोमंडळीं । तेवीं असिलता' झळकती ते काळीं । गदापाशशक्तिशूळीं । खोंचिती बळें कपीतें 
॥२८॥ साहून वानरांचा मार । कपिसेनेवरी अपार । पिशिताशन अनिवार । येऊनियां कोसळती ॥२९॥ 
तंब ते प्रतापमित्र हरिगण । पर्वत वृक्ष आणि पाषाण । बळें देती भिरकावून । होती चूर्ण रजनीचर ॥।३०॥। 
जैसा अग्नि लागे पर्वती । त्यावरी पतंग असंख्य झेपावती । तैसे राक्षस मिसळती । वानरचमूंत येऊनियां 
॥३१॥ वानर चतुर रणपंडित । तिहीं निशाचर आटिले बहुत । मग तो सेनापति प्रहस्त । रथ लोटी वायुवेगें 
॥३२॥ जैसी पर्वती बीज पडत । तैसा कपींत आला अकस्मात । बाण सोडिले अद्भुत । नाहीं गणित 
तयांसी ॥३३॥ तंव तो बिभीषण लंकापती । बोलता जाहला रामाप्रती । म्हणे प्रहस्त सेनापती । मुख्य 
पट्टप्रधान रावणाचा ॥३४।। तरी यासी सेनापति नीळ । प्रतियोद्धा धाडावा सबळ । तों इकडे प्रहस्ते 
बानरदळ । बहुत आरिलें ते काळीं ॥३५।। अनिवार प्रहस्ताचा मार । साहों न शकती वानर । महा योद्धे 
समरधीर । माघारले ते काळीं ॥३६॥ दृष्टी देखोनि रघुनाथ । प्रहस्ते बळें लोटिला रथ । ऐसें देखोनि 
जनकजामात । घालीत हस्त चापासी ॥३७॥ क्षण न लागतां चढविला गुण । तों रामापुढें नीळ येऊन । 
विनवीतसे कर जोडून । वानरगण ऐकती ॥३८॥ म्हणे जगद्रंद्या जगदुःखहरणाः । जनकजापते जगन्मोहना । 
मायाचक्रचाळका निरंजना' । मज आज्ञा देइंजे ॥३९॥ न लागतां एक क्षण । प्रहस्ताचा घेईन प्राण । 
अवश्य म्हणे सीतारमण । विजयी होऊन येई पां ॥४०॥ मग घेऊनियां महापर्वत । नीळ धांवे अकस्मात । 
जैसा पाखखंडियांसीं पंडित । सरसावला बोलावया ॥४१॥ प्रहस्तासी म्हणे नीळ वीर । तुम्ही म्हणवितां थोर 
झुंझार । शस्त्रें जवळी रक्षितां अपार । मिथ्यावेष कासया ।॥४२॥ बाहावृत्ति व्याघ्राची असे । अंतरीं जंबुका 
भीतसे । जेवीं नट विरक्ताचें सोंग घेतसे । परी अंतरीं त्याग नोहे ॥४३॥। वरी वैराग्य मिथ्या दाबीत । परी 
मनीं तृष्णा वाढवीत । जैसें वृंदावन भासत । रेखांकित उत्तम वरी ॥।४४॥ तैसा तूं सेनापति प्रहस्त । मृत्यूने 
तुज आणिलें येथ । तुझे पितृगण समस्त । काय करिती यमपुरी ॥४५॥ त्यांचा समाचार घ्यावयासी । तुज 
पाठवितों यमपुरीसी । आतां परतोन लंकेसी । कैसा जासील पाहें पां ॥४६॥ शतमूर्ख दशमुख तत्त्वतां । 
पद्मजातजनकाची“ कांता । ती आणूनियां वृथा । कुळक्षय केला रे ॥४७॥ प्रहस्त म्हणे मर्कटा नीळा । तुज 
मृत्युकाळीं फांटा“ फुटला" । ऐसें बोलून लाविला । बाण चापासी प्रहस्ते ॥४८॥। नीळें हस्तींचा पर्वत । 
प्रहस्तावरी टाकिला अकस्मात । तेणें बाण सोडिले अद्भुत । अचळ फोडिला क्षणार्ध ॥४९॥। सवेंच शैल 
सबळ । प्रहस्तावरी टाकी नीळ । तेणें फोडूनि तत्काळ । पिष्टवत पैं केला ॥५०॥ एकामागे एक 
अद्भुत । नीळें टाकिले शत पर्वत । तितुकेही छेदी प्रहस्त । सीतानाथ पाहातसे ॥५१॥। प्रहस्ताचें बळ 
सबळ । सर्वांगी खिळिला वीर नीळ । परी तो वैश्वानराचा बाळ । भिडतां मागें सरेना ॥५२॥ याउपरी 
तो नीळ दक्ष । शतयोजनें ताडवृक्ष । मोडूनि धांवे जेवीं विरूपाक्ष । कल्पांतकाळीं क्षोभला ॥५३॥ 
भुजाबळें* भोंबंडून । वृक्ष घातला उचलोन । रथासहित प्रहस्त चूर्ण । रणमंडळीं जाहला ॥५४। जाहला 
एकचि जयजयकार । सुमनवृष्टि करिती सुरवर । रावणापासीं सत्वर । घायाळ जाऊन सांगती ॥५५॥ 


१. राक्षस २. तरवार ३. जगाचे दुःख हरणारा राम ४.ब्रहादेवपिता श्रीराम ५. गर्व चढला ६. हाताच्या शक्तीने 


अध्याय सव्विसावा २३१ 


कमळगर्भीचा घेऊन तंत । मशके बांधिला ऐरावत । खद्योततेजें आदित्य । आहाळला कैसा आजि तो 
॥५७॥ सैनिकांसी म्हणे लंकानाथ । सेना सिद्ध करावी त्वरित । आजि मी युद्ध करीन अद्भुत । जिंकीन 
रघुनाथा कर्पीसीं ॥५८। घाव निशाणीं दिधले सत्वर । दणाणलें लंकानगर । कोट्यनुकोटी महावीर । 
सिद्ध जाहाले श्त्रास्त्रीं ॥५९॥ तों लंकापतीची पट्टराणी । मंदोदरी विवेकखाणी । तियेचे दूत सभास्थानी । 
परम धूर्त बैसले होते ॥६०॥ समय देखोनि विपरीत । स्वामिनीपासीं गेले त्वरित । वर्षाकाळीं वेगें 
धांवत । सरितापूर जैसे कां ॥६१॥। कीं शरासनापासोन' । सायकर धांवती त्वरेंकरून । कीं अस्ता जातां 
उष्णकिरणः । पक्षी आश्रमा धांवती ॥६२॥ तैसे स्वामिनीपासीं येऊन । पाणी जोडून करिती नमन । मग 
अधोदृष्टीने वर्तमान । सांगती सकळ सभेचे ।॥६३॥ रणीं पडला प्रहस्त प्रधान । म्हणोनियां दशानन । सकळ 
सेना सिद्ध करून । आतांचि निघे संग्रामा ॥६४॥ ऐसा समाचार ऐकोनी । मंदोदरी लावण्यखाणी । जिच्या 
स्वरूपावरूनी । रतिवर* ओंवाळिजे ॥६५॥ जिची मुखशोभा देखोनी । विधुबिंब* गेलें विरूनी । 
चंपककळिका गौरवर्णी । त्याहूनि बहुत सुकुमार ॥६६॥ अंगींची प्रभा अत्यंत । तेणें अलंकार शोभत । 
कीं त्रिभुवन हिंडोनि रतिकांत । श्रमोन तेथें विसांवला ॥६७॥ हास्य करितां कौतुके । दंततेज मंदिरी झळके । 
बोलतां रत्नें अनेके । भूमीवरी विखुरती ॥६८॥ अंगींचे सुवासेंकरून । कोंदलें असे अवघें सदन । 
तडिदंबर* वेष्टिले पूर्ण । सुवास मृदु निर्मळ ॥६९॥ चपळेचा प्रकाश पडे । तैसे झळकती हातींचे चुडे । बीस 
नेत्र होऊनि वेडे । रावणाचे पाहती ॥७०॥ ते लावण्यसागरींची लहरी“ । दूतवार्ता ऐकोनि मंदोदरी । 
सुखासनीं बैसोन झडकरी । सभेसी तेव्हां चालिली ॥७१॥ सभोंवतें दासींचें चक्र । जाणविती नाना 
उपचार । सर्वे माल्यवंत प्रधान चतुर । बहुत वृद्ध जाणता ॥७२। आणि अतिकाय कुमार । जैसा पार्वतीसी 
स्कंद सुंदर । कीं शचीजवळी जयंत पुत्र । अतिकाय शोभे तैसा ॥७३॥। सहस्रांचे सहस्र दूत । 
कनकवेत्रपाणी पुढे धांवत । जन वारूनि समस्त । वाट करिती चालावया ॥७४।। अंगींच्या प्रभा फांकती । 
तेणें गोपुरचर्या' उजळती । असो ते मंदोदरी सती । सभाद्वारी प्रवेशली ॥७५॥ अधोवदने?” तेव्हां जन । 
सकळ परते गेले उठोन । तेव्हां मंदोदरीनें येऊन । पतीचीं पे नमियेलीं ॥७६॥ तैं दशमुख'? बोले हांसोन । 
कां झालें आपुलें आगमन । मग क्षण एक निवांत बैसोन । मयजा'' वचन बोलतसे ॥७७॥ टाकोनियां 
शुद्ध पंथ । आङमार्गे जो गमन करीत । तया अपाय येती बहुत । यास संदेह असेना ॥७८॥ सर्वांसी विरोध 
करून । आपुलें व्हावें म्हणे कल्याण । तो अनर्थी'* पडेल पूर्ण । यासी संदेह असेना ॥७९॥। वेदशास्त्र 
जें अनुचित । तेथें बळें घाली चित्त । तेणें आपुला केला घात । यासी संदेह असेना ॥८०॥ विवेकसदबुद्धीचिये 
बळें । अनर्थ तितुके टाळावे कुशळे । वचनें संतांची निर्मळें । हृदयीं सदा धरावी ॥८१॥ राया पुरुषार्थ 
हाचि पूर्ण । परदारा आणि परधन । तेथे जो न घाली मन । तोचि धन्य शास्त्र म्हणे ॥८२॥ नंदनवनींचा 
जो मिलिंद । दिव्यसुमनांचा घेत सुगंध । त्यासी पलांडुपुष्पीं'* लागला वेध । नवल थोर वारे हें ॥८३॥ 


१. केसर २. धनुष्यापासून ३. बाण ४. सूर्य ५. कामदेव ६. चंद्रबिंब ७. विजेसारखे चमकणारे वस्त्र ८. लाट ९. गोपुराचा 
भाग १०. खाली तोंड करून ११. रावण १२. मंदोदरी १३. दुःखात १४. कांद्याच्या फुलाचा 


२३२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सुरतरूच्या' सुमनांवरी* । जो निद्रा करी दिव्यमंदिरीं । तो निर्जो इच्छी खदिरांगारीं' । नवल परम वाटे हें 
॥८४॥ ज्याची ललना सुंदर बहुत । जीतें अष्टनायिका लाजत । तो पुरुष अन्य आलिंगूं इच्छीत । नबल 
परम बाटे हें ॥८५॥ सुरभि* सुरतरु चिंतामणी । इच्छिलें तें पुरवी सदनीं । तो कोरान्न इच्छीत मनीं । नवल 
परम वारे हे ॥८६॥ अंतरीं जाणूनि यथार्थ । अन्यथा बळे प्रतिपादीत । न करावें तें बळेंचि करीत । तरी 
अनर्थ जवळी आला ॥८७॥ मी जाणता पूर्ण सर्वज्ञ । ऐसा पोटीं वाहे अभिमान । स्वयें शतमूर्खाहूनि न्यून । 
कर्म आचरे बळेंचि ॥८८॥ याचिलागीं तू लकेश्वरा । कामासी कदा नेदीं थारा । कामासंगें थोरथोरां । 
अनर्थी पूर्वी पाडिलें ॥८९॥ तुमचा स्वामी त्रिनेत्र । त्याचा शत्रु काम अपवित्र । तो तुम्हीं केला मित्र । तरीच 
उमावर क्षोभला ॥९०॥ स्मरारिमित्र रामचंद्र । त्यासीं सख्य करा साचार । मग तो संतोषूनि कर्पूरगौर । 
अक्षयी पद देईल ॥९१॥ सीता परम पतिव्रता । हे रामापासींच बरी गुणभरिता । कलहकलोळसरिता* । 
आणिकां गृहीं येतां हे ॥९२॥। हे काळानळाची* तीव्र ज्वाळा । क्षणें जाळील ब्रह्मांडमाळा । ल॑केसी 
आणितां क्षय कुळा । करील आमुच्या निधरिं ॥९३॥। सहस्ररर्जुनें नेऊन बळें । राया तुम्हां बंदीं रक्षिले । 
त्यास भृगुपतीनें मारिले । त्यासही जिंकिलें राघवें ॥९४॥ ऐसा बळिया रघुनंदन । जेणें जळीं तारिले पाषाण । 
तरी त्यासीं सख्य करून । आपणाधीन करावा ॥९५॥ हिरण्यकश्यपा नाटोपे हरी । प्रल्हाद जन्मला त्याचे 
उदरीं । तेणें सख्य करून मुरारी । आपणाधीन पैं केला ॥९६॥ चिरंजीव करूनि कुळवल्ली । जगीं कीर्ति 
वाढविली । तैसा राम सखा ये काळीं । करून वाढवा सत्कीर्ति ॥९७॥ तुम्हांस धरिलें ज्या वाळीनें । तो 
जेणें निवटिला एकबाणें । त्यासी आतां सख्य करणें । मनीं धरूनि हे गोष्टी ॥९८॥। भक्तिवेगळा रघुनाथ । 
तुम्हांस बश नव्हे यथार्थ । सीता देऊन सीताकांत । आपणाधीन करावा ॥९९॥ ज्यांहीं पुरुषार्थ करूनी । 
सुरांचे मुकुट पाडिले धरणीं । ते राक्षस पाडिले रणीं । कोट्यनुकोटी पाहें पां ॥१००॥ महाबळी भक्तराज 
परम । तेणें बश केला पुरुषोत्तम । तैसाच तुम्हीं श्रीराम । आपणाधीन करावा ॥१॥ यावरी म्हणे दशकंधर । 
प्रिये बोलसी सारांशोत्तर* । परी मी पुरुषार्थी राक्षसेश्वर । राम कदा न करीं मित्र ॥२॥॥ आतां जाऊनि 
समरांगणीं । नर बानर आटीन रणीं । तेव्हां तूं ऐकशील कर्णी । पुरुषार्थ माझा कैसा तो ॥३॥ कैलास 
हालविला भुजबळें । बंदीस सकळ देव घातले । आतां पाहें शिरकमळें । शत्रूंची आजि आणीन ॥४॥ 
मयजा म्हणे जी उदारा । बळेच अनर्थ आणितां घरा । हिरा सांडोनियां गारा । संग्रहीता“ कासया ॥५॥ 
कल्पवृक्ष उपडून । कां वाढवितां कंटकवन । राजहंस दवडून । दिवाभीतें कां पाळावीं ॥६॥ सुधारस 
सांडोनि देख । कांजी पितां काय सार्थक । सुरभि दवडूनि सुरेख । अजा कासया पाळावी ॥७॥ वृंदावन' 
दिसे सुंदर बहिलें । परी काळकूट आंत भरलें । तरी तें न सेविजे कदा काळें । विवेकियानें सहसाही ।८॥ 
फणसफळासमान । कनकफळ'° दिसे पूर्ण । परी तें भुलीस कारण । विवेकियानें ओळखावे ॥९॥ 
सर्पमस्तकींचा मणी । घेऊं जातां प्राणहानी । तैसा श्रीरामाची राणी । समूळ कुळ निर्दाळील ॥११०॥ मग 
बोले लंकापती । तमकूपीं पडेल गभस्ती । मृगजळीं बुडेल अगस्ती!' । कल्पांतींही घडेना ॥११॥ क्रोधें 


१. कल्पढृक्षाच्या २. फुलांवर ३. निखाऱ्यावर ४. कामधेनू ५. भांडणरूपी लाटा असलेली नदी ६. प्रलयाग्नीची 
७. सारयुक्त बोलणे ८. जवळ ठेवता ९. या नावाचे एक कडू फळ १०. धोतऱ्याचे फळ ११. सूर्य 


अध्याय सव्विसावा २३३ 


तरी आतां वभे आपण । गृहाप्रती जावें उठोन । स्वस्थ असों द्यावें मन । चिंता कांहीं न करावी ॥१३॥ 
मंदोदरीचीं सारवचनें । जीं विवेकनभींची भगणें । सुबुद्धिसागरींचीं रत्ने! । परी तीं रावणे उपेक्षिलीं ।॥। १४ 
कमळसुवास परम सुंदर । परी तो काय जाणे दर्दुर । मुक्ताफळांचा आहार । बक काय घेऊं जाणे ॥ १५॥ 
कस्तुरीचा अत्यंत सुवास । परी काय सेवूं जाणे वायस । तत्त्वविचार मद्यपियास । काय व्यर्थ सांगून 
॥१६॥ जन्मांधापुढे नेऊन । व्यर्थ काय रत्नं ठेवून । कीं उत्तम सुस्वर गायन । बधिरापुढें व्यर्थ जैसें ॥१७॥। 
पतिव्रतेचे धर्म सकळ । जारिणीस काय सांगोनि फळ । धर्मशास्त्रश्रबण रसाळ । वाटपाड्यासी कायसे 
॥१८॥ तैसीं मयजेचीं उत्तरें । उपेक्षिलीं पौलस्तिपुत्रे' । मग ते पतिव्रता त्वरें । निजगृहासी चालिली ॥१९॥ 
चित्तीं झोंबला चिंत्ताग्न । गोड न वारे भोजन शयन । भूषणें भोग विलास संपूर्ण । वोसंडून टाकिले 
॥१२०॥ असो संग्रामसंकेतभेरीः । परम धडकल्या ते अवसरीं । दशकंठ सहपरिवारीं । युद्धलागीं निघाला 
॥२१॥ सर्वे प्रधान आणि कुमर। अवघा लंकेतील दळभार । निघतां जाहला अपार । सेनासमुद्र ते काळीं 
॥२२॥ लंकेची सकल महाद्वार । उघडिली तेव्हां एकसरें । दळ चालिलें थोर गजरे । जेवी प्रळय समुद्र फुटे 
॥२३॥ पायदळ निघाले अपार । पर्वतासमान प्रचंड वीर । कांसा घातल्या विचित्र । अभेद्यकवचे अंगीं 
ब्रीदे ॥२४। आपादमस्तकपर्यंत । खेटके विशाळ झळकत । असिलता शक्ति कुंत बहुत । शूल तोमर 
आयुधे ॥२५॥ लोहार्गळा खड्गें मुदगल । कोयते कांबिटें गदा विशाळ । फरश यमदंष्ट्रा भिडिमाळ । 
घेउनि चपळ धांवती ॥।२६॥ तयांपाठीं विचित्र । लोटले तुरंगांचे भार । कीं तें अश्वरत्नांचें भांडार । एकसरे 
उघडिलें ॥२७॥ असंख्य अश्व श्यामसुंदर । पुच्छ पिंवळे आरक्त खुर । डोळे ताम्रवर्ण सुंदर । तीन्ही लोकीं 
गति जयां ॥२८॥ सूर्यरथीं जो चिंतामणी । त्याचि वेगें क्रमिती अवनी । एक नीळ पिंवळे हिंसती* 
गगनीं । प्रतिशब्द उठताती ॥।२९। एक पारवे परम चपळ । एक माणिकाएऐसे तेजाळ । सांबळे निळे शुभ्र 
चपळ । चांदर्णे पडे अंगतेजें ॥१३०॥ एक सिंहमुख सुंदर । चकोरें चंद्रवर्ण सुकुमार । क्षीर केशर कुंकुम 
शेंदूर । वर्णाचे एक धांवती ॥३१॥ जांबुळवर्ण परम चपळ । हें जंबुद्दीपींच निपजती सकळ । क्रौचट्वीपींचे 
श्वेत वेगाळ । शशिवर्णास हांसत पैं ॥३२॥। शाल्मलिद्वीपींचे सुकुमार । शाकलद्वीपींचे चित्रविचित्र l 
नागट्वीपींचे परिकर । कुशद्वीपींचे सबळ पैं ॥३३॥ पुष्करींचे जे श्यामकर्ण । ते उदकावरी जाती जैसे 
पवन । जबडा रुंद आंखूड मान । ते बदकश्याम निघाले ॥३४॥ रणांगणीं परमधीर । ते आरबी वारू 
सुंदर । कपीशचंचळ'* सुकुमार । समरी धीर धरिती जे ॥३५॥। खगेश्वरासमान* गती । पक्ष्यांऐसे अंतरिक्षी 
उडती । खुणावितां प्रवेशती । पवनासारिखे परदळीं ॥३६॥ जैसीं कां अलातचक्रें । तैसे राऊत फिरती 
त्वरे । असिलता झळकती एकसरें । चपळेऐशा तळपती ॥३७॥ अश्व खड्ग राऊत पूर्ण । तिहींचें होय 
एक मन । रावणाचे तैसेचि सैन्य पूर्ण । असंख्य वारू चालिले ॥।३८। अश्व पंजरीं पाखरिले* बहुत । 
अलंकार घातले रत्नखचित । विशाळ मुक्तार्घोस झळकत । जाती नाचत रणभूमी ॥३९॥ नेपुरें गर्जती 
चरणीं । पुढील खूर न लागती अवनीं“ । रत्नखचित मोहाळी* वदनीं । चपळेसमान झळकती ।।१४०॥ 
वञ्रकवचेंसीं बळिवंत । वरी आरूढले चपळ राऊत । त्यांचे पाठीसी उन्मत्त । गजभार खिंकाटती ।।४१।। 


0 क तणाव तर 0 सन लालन 
१. सद्बुद्धिरूपी सागरातील रत्ने २. रावणाने ३. युद्ध सुरू होण्याचे नगारे ४. खिंकाळती ५. वानराप्रमाणे चंचल 
६. गरुडाप्रमाणे ७. खोगीर घातले ८. जमिनीला ९. लगाम 


२३४ ॥ श्रीरामव्रिजय ॥ 


जैसे ऐरावतीचे सुत । चपळ श्वेत आणि चौदंत । झुली घातल्या रत्नजडित । पृष्ठ उदरीं आंवळिले ॥४२॥ 
बरी रत्नजडित चंबरडोल । ध्वज भेदिती निराळ । घंटा वाजती सबळ । चामरें थोर रुळती पैं ॥४३॥ वरी 
गजाकर्षक बैसले । सुपर्णचंचुवत' अंकुश घेतले । संकेत दावितां चपळ बळें । परचमूंत मिसळती ॥॥४४॥ 
त्यांचे पाठीं दिव्य रथ । चपळेऐसीं चक्रें झळकत । वरी ध्वज गगनचुंबित । नानावर्णी तळपती ॥४५॥ 
धनुष्ये शक्तीं नाना शस्त्रें । रथावरी रचिलीं अपारे । कुशल सूत बैसले धुरे । वाग्दोरे हातीं धरूनियां ॥४६॥ 
असो सुवेळपंथें अपार । चालिले चतुरंग दळभार । तेथें रणवाद्यें परम घोर । एकदांचि खोंकाती ॥४७॥ 
शशिवदना' भेरी धडकती । वाटे नादे उलेल जगती । शंख वाजतां दुमदुमती । दिशांची उदरे तेधवां ॥४८॥ 
ढोल गिडबिडी कैताळ । त्यांत सनया गर्जती रसाळ । शुंग बुरंगें काहाळ । दौडकीं दुटाळ वाजती ॥४९॥ 
रामास दावी बिभीषण । आजि सकळ सेना घेऊन । युद्धासी आला जी रावण । पुत्रपौत्रांसहित पैं ॥१५०॥ 
एक लक्ष पुत्रसंतती । सवालक्ष पौत्रगणती । धन्य रावणाची संतती । कपी पाहती आदरें ॥५१॥ सकळ 
पुत्रप्रधानांचीं नामें । बिभीषण सांगे अनुक्रमें । दृष्टीं देखोन रघून्तमें । आश्चर्य केलें ते समयीं ॥५२॥ मध्ये 
रावणाचा रथ । प्रभेस न्यून सहस्र आदित्य । विरिंचिहस्तें असे निर्मित । दिव्य अनुपम तेजस्वी ॥५३॥ त्या 
रथाचा जोडीस दुजा रथ । नसे त्रिभुवनी कोठें यथार्थ । त्यावरी मंदोदरीकांत । दिसे मंडित वस्त्राभरणीं 
॥५४॥ वरी त्राहाटिलीं दाही छत्रे । झळकती चामरें मित्रातपत्रें । ऐसें देखोनि मित्रपुत्रे । द्विजीं अधर रगडिले 
॥५५॥ शत्रूचे वैभव अगाध । देखोनि सुग्रीवा नावरे क्रोध । ऐकोनि वारणाचा शब्द । जैसा मृगेंद्र हुंकारे 
॥५६॥ तृणपर्वतः संघटतां जवळी । कैसा उगा राहे ज्वाळामाळी* । मृगेंद्र दृष्टी न्याहाळी । मग गज केवीं 
स्थिरावे ॥५७।। असो तैसा किष्किंधानाथ । धांवे घेऊन चंड पर्वत । रावणावरी अकस्मात । परम आवेशें 
टाकितसे ॥५८॥ तों दशमुखें` सोडोनि बाण । पिष्ट केला तो पर्वत जाण । सवेंच सोडिले दश बाण । 
सुग्रीव हृदयीं खिळियेला ॥५९॥ मग क्रोधावला सूर्यसुत* । सवेंचि उपडोनि एक पर्वत । रावणावरी 
अकस्मात । गगनपंथें टाकिला ॥१६०॥ तों रावणें बाणें फोडिला । मग शतबाणीं सुग्रीव खिळिला । 
रक्तधारा तये वेळां । भडभडां सूटल्या ॥६१॥ मूर्च्छा येऊन तये क्षणीं । सुग्रीव स्वीकारू पाहे धरणी* । 
मग वानर अठरा अक्षौहिणी । एकदांचि उठावले ॥६२॥ शिळा वृक्ष पाषाण । कपींनीं पाडिला पर्जन्य । 
परी तितुक्यांसही रावण । एकलाच पुरवला ॥६३॥ जैसा पाखांडी“ कुतर्क घेतां । नावरेच बहु पंडिता । 
तेवीं सकळ कपी भिडतां । लंकानाथ न गणीच ॥६४।। असंख्यात सोडूनि शर । घायी जर्जर केले 
वानर । तों थोर थोर कपीश्वर । उभे होते रामापाशीं ॥६५॥ त्यांमाजी सात जण । धांवती जैसे 
पंचानन । शरभ गवय गंधमादन । मैंद कुमुद द्विविद पैं ॥६६॥ गवाक्ष सातवा वीर । पर्वत घेऊनि 
सत्वर । हांकें गर्जवीत अंबर । रावणावरी टाकिती ॥६७॥ रावणें पर्वत फोडोनि समस्त । शरीं खिळिले 
वानर सप्त । भूमीसी पडले आक्रंदत । परम अनर्थ ओढवला ॥६८। अनिवार दशमुखाचा मार । 
देखोनि पळती कपिभार । तें पाहून राम रणरंगधीर । चाप सत्वर चढवीतसे ॥६९॥ तंव विनवी 


१० 
उलापती । माझे बाहु बहु स्फुरती । आज्ञा द्यावी मजप्रती । शिक्षा लावीन दशमुखा ॥१७०॥ 


१. गरुडाच्या चोचीसारखे २. चंद्रमुखी ३. गवताचा 
द * गवताचा पर्वतप्राय ढीग ४. अग्नी ५. रावणाने ६. सुग्रीव ७. जमीन 
८. नास्तिक ९. यूथपती बानर १०. लक्ष्मण नराण ल 


अध्याय सव्विसावा २३५ 
SRE NE द य ०० ही 


अवश्य म्हणे रघुनंदन । सौमित्रे सज्जोनियां धनुर्बाण । जैसा गजावरी उठे पंचानन । रावणासन्मुख लोटला 
॥७१॥ म्हणे रे तस्करा दशमुखा । बुद्धिहीना शतमूर्खा । आणूनियां जनककन्यका । निज कुळक्षय केलासी 
॥७२॥ कृतांताचे दाढेसी । सांपडलासी निश्चयेंसी । आतां कोणीकडे पळसी । जीव घेऊन माघारा ॥॥७३॥ 
ऐसे बोले लक्ष्मण । तों विशाळ पर्वत घेऊन । धांवे निराळोद्धवनंदन? । द्विदशनेत्रावरी' तेधवां ॥७४॥ जैसी 
कडकडोनी पडे चपळा । तैसा पर्वत रावणावरी टाकिला । रावणें फोडोनि ते वेळां । पिष्ट केला अंतरिक्ष 
॥७५॥ तों रथावरी चढला हनुमंत । रावणें झाडिली सबळ लाथ । मूर्च्छना सांवरून वायुसुत । उसनें घेता 
जाहला ॥७६॥ रावणहदयी ते काळीं । कपीनें वजमुष्टी दिधली । रावणासी गिरकी आली । मूर्च्छा सांवरी 
सर्वेचि ॥७७॥। मग सबळ एक मुष्टिघात । मारुतीसी मारी लंकानाथ । तों विशाळ घेऊन पर्वत । नळ वानर 
धांविन्नला ॥७८॥ पर्वत टाकिला रावणावरी । तेणें पिष्ट केला तो अंबरी । नळ खिळिला पंचशरीं । 
हृदयावरी तेधवां ॥७९॥ तां नळे केलें अद्भुत । मंत्र जपे ब्रह्मदत्त । कोट्यनुकोटी नळ तेथ । प्रकट झाले 
तेधवां ।।१८०॥ घेऊन पाषाण पर्वत । रावणाबरी टाकिती समस्त । दोन्ही दळें झालीं विस्मित । सीतानाथ 
नवल करी ॥८१॥ ऐसे जाहलें एक मुहूर्त । मग ब्रह्मास्त्र प्रेरी लंकानाथ । नळ मावळले समस्त । जेवीं नक्षत्रे 
सूर्योदयीं ॥८२॥ कीं पारदाची? रवा फुटली । एकत्र येऊनि गोटी जाहली । तेवीं मुख्य नळ ते वेळीं । 
रणांगणीं उरलासे ॥८३॥। असो सिंहनादे गर्जोन । पुढें धांवे लक्ष्मण । तयाप्रती रावण । बोलता जाहला 
अतिगर्वे ॥८४॥। म्हणे तूं बाळ मनुष्याचा कुमर । अजून माथांचा ओला जार । तुवां संग्राम तरी निर्धार । 
कोठें केला साग पां ॥८५॥ सौमित्र म्हणे रे मशका । माझा संग्राम पाहें कीटका । तुझें आयुष्य सरलें 
मूर्खा । लंका दिधली बिभीषणासी ॥८६॥ सिंहदरींतें आला कुंजर* । तो केवीं जिवंत जाईल बाहेर । 
सुपर्णः धरिला फणिवर । तो केवीं प्रवेशे वारुळीं ॥८७॥। भुजंगें धरिला मूषक दांतीं । तो कैसा सुटेल पुढती । 
समुद्रतीरीं ऋषि अगस्ती । उगाचि कैसा बैसेल ॥८८॥ तृतीयनेत्रींचा* प्रळयाग्न । चालिला रतिपतीस 
लक्षून । तो राहिला शांत होऊन । हें काळत्रयी घडेना ॥८९॥ तैसा श्रीराम लावण्यराशी । चालोन आला 
लंकेसी । आतां तूं पुत्रपौत्रे नांदसी । हें काळत्रयी घडेना ॥१९०॥ ऐसें बोलोनियां लक्ष्मण । सोडी 
बाणांपाठीं बाण । शब्दामागें शब्द पूर्ण । बदनींहून जेवीं निघती पैं ॥९१॥ चपळ लेखकापासाव एकसरें । 
निघती अक्षरांपाठीं अक्षरें । तैसे बाण सुमित्राकुमरें । रावणावरी सोडिले ॥९२॥ रावणाचे अंगीं ते वेळे । 
बळें सपक्ष बाण रुतले । पांच बाण रावणें सोडिले । सौमित्रीवरी तेधवां ॥९३॥ जैशा पंच विद्युता । 
तैसे सौमित्रे शर येतां । मग ते वरचेवरी देखिले तत्त्वतां । निजशरें पिष्ट केले ॥९४।। परमक्रोधे दशमौळी* । 
ब्रह्मशक्ति बाहेर काढिली । अभिमंत्रून सोडिली । राघवानुजा लक्षूनियां ॥९५॥ ते अनिवार शक्ति देखून । 
सुमित्रासुते सोडिला बाण । अर्ध टाकिली खंडोन । अर्ध हृदयीं बैसली ॥।९६॥ तेणें निचेष्टित' सौमित्रि 
पडिला । श्वासोछवास मंद जाहला । ऐसें देखोनि रावण धांविन्नला । रथाखालीं उतरूनियां ॥९७॥ 
निचेष्टित असतां सौमित्र । वरी हाणी मुष्टिप्रहार । जैसे निजेल्यावरी तस्कर । बहुत घाय घालिती ॥९८॥ 


dias ny UO a neds BERNIE SA se SSIES 
१. वायुपुत्र हनुमान २. रावणावर ३. पाऱ्याची ४. हत्ती ५. गरुडाने ६. महादेवाच्या तिसऱ्या डोळ्यातील ७. रावण 
८. ब्रह्मास्त्र ९. चलनवलनरहित १०. चोर 


निडर ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तें मारुतीनें देखोन डोळां । कृतांतापरी धांविन्नला । मग लत्ताप्रहार ते वेळां । सबळ दिधला रावणा ॥९९॥ 
पाद्रक्षेचे! घायीं देख । लोक ताडिती जैसा वृश्चिक । कीं दंदशूकाचें मुख । पाषाणें चूर्ण करिती पै 
॥२००॥ तैसें लत्ताप्रहारेंकरून । असुरहदयः केलें चूर्ण । अशुद्ध बमीत* रावण । रथावर गेला आपुल्या 
॥१॥ तों सावध जाहला लक्ष्मण । वेगें सोडी निर्वाण बाण । रावणाचे हदय फोडून । पलीकडे शर गेला 
॥२॥ सौमित्रीची व्यथा देखोन । क्षोभे जैसा प्रळयाग्न । अनुज पाठीसीं घालून । पुढें जाहला रघुवीर 
॥३॥ रावण आरूढला रथावरी । जैसा जलद नगशिखरीं । तयासि देखतां रावणारी । काय करिता जाहला 
॥४॥ हनुमंतस्कंधावरी* रघुवीर । उभा ठाके रावणासमोर । जैसा उदयाचळीं दिनकर । किंवा श्रीधर 
गरुडावरी ॥५॥ ऐरावतारूढ शचीनायक । कीं नंदीवरी मदनांतक*। तयापरी अयोध्यानायक । हनुमंतस्कंधीं 
शोभला ॥६॥ क्रोधायमान रघुनंदन । प्रथम सोडीत एक बाण । रावणाचीं दाही छत्रें छेदून । अकस्मात 
पाडिलीं ।॥।७॥ मित्रातपत्रें आणि चामरें । सवेंचि छेदिलीं दुज्या शरें । मुकुट भूमीसी एकसरें । चूर करून पाडिले 
॥८॥ सवेंच भाते दाही धनुष्यें । छेदोनि पाडिलीं अयोध्याधीशें । विचित्र केलें परमपुरुषें । प्रथमारंभीं ते 
काळीं ॥९॥ मग राघव बोले गर्जोनी । दशमुखा तुज सोडिले आज रणीं । बहुत श्रमलासी रणांगणी । जाई 
सत्वर माघारा ॥२१०॥ आपली सर्व संपत्ति भोगून । सकळ स्त्रियांस येई पुसोन* । पुत्र पौत्र जे 
आप्तजन । निरोप घेऊनि येई त्यांचा ॥११॥ मग झुंजतां समरांगणीं । तुझा देह खंडविखंड करूनी । 
तत्काळ पाडीन धरणीं । निश्चय मनीं जाण पां ॥१२। इतुकी जवळी असतां सेना । तूं कां आलासी 
समरांगणा । दुर्जना बुद्धिहीना मलिना । मुख येथें न दाखवीं ॥१३॥ ऐसें बोलतां जानकीजीवन । दशमुख 
जाहला दर्पभग्न* । अजासर्पन्यायें' करून । उगाचि तटस्थ पाहतसे ।॥॥१४।। जो पीडे दरिद्रॅंकरून । तो देश 
त्यागून जाय उठोन । तैसा रावण रण सांडून । लंकेमाजी प्रवेशला ॥१५॥ कीं जो यातींतून* भ्रष्ट 
जाहला । तो जेवीं ब्राह्मणीं दवडिला । कीं दिव्य” देतां खोटा जाहला । तो लाजोनि जाय परता पैं ॥१६॥ 
असो आतां नानाप्रयत्न करून । कुंभकर्णास उठवील रावण । ती कौतुककथा पुढें गहन । श्रवण करोत पंडित 
॥१७॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ अंबर । नानादृष्टांत भगणें सुंदर । तेथें उदय पावला रामचंद्र । निष्कलंक 
अक्षयी ॥१८॥ ब्रह्मानंद श्रीरामचंद्र । जो निर्मळशीतळ उदार । तेथें अनन्य श्रीधर चकोर । स्वानंदामृत 
सेबीतसे ॥१९॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त 
चुतर । षड्विंशतितमाध्याय गोड हा ॥२२०॥ श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २२० ॥ 


॥ अध्याय सव्विसावा समाप्त ॥। 


३. ावताणाचे २. रावणाचे इवय 3. खत ओकत ए. फेस ` पादत्राणाचे २. रावणाचे हृदय ३. रक्‍त ओकीत ४. मारुतीच्या 


आवा रुतीच्या खां श्रीशंकर 
Pad, 1 खाद्यावर ५. श्रीशंकर ६. विचारून ७. गर्वरहित 


त्याप्रमाणे ९. जातीतून १०. कसोटी दाखवताना 


॥ अध्याय सत्ताविसावा ॥। 
कुभकर्णास जागविणे 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । आळसी कदा उदीम न करी । नव जाय मंदिराबाहेरी । 
तों जगन्निवास साहाकारी' । घरींच निर्धारी भाग्ये आला ॥१॥ मृत्तिका खणावया जात । तों मांदुस* सांपडे 
अकस्मात । तैसें आम्हांसी जाहलें यथार्थ । सद्गुरुनाथप्रसादें ॥२॥। अभ्यास न करितां बहुवस । सांपडली 
रामविजयमांदुस । मग गगनीं न माय हर्ष । उपरती! सहज जाहली ॥३॥ मांदुस उघडोनि जों न्याहाळीं । 
तों आंत होतीं सात कोहळीं । तीं हीं सप्तकांडें रसाळीं । एकाहूनि एक विशेष ॥४॥ कोहळीं न्याहाळून 
जंव पाहात । तंव दिव्य नाणीं दीप्तिमंत । भक्ति ज्ञान वैराग्ययुक्त । घवघवीत विराजती ॥५॥ चतुर श्रोते 
ज्ञानसंपन्न । ते बघूं आले जवळी धांबोन । म्हणती आम्हांस वांटा दे समान । मांडलें भांडण प्रेमभरें ॥॥६॥ 
म्हणती हीं वाल्मीकीचीं कोहळीं । तुज पूर्वभाग्ये लाधलीं । तरी वाटा आम्हांस ये वेळीं । देई सर्वासी 
सारिखा ॥।७॥। मग चतुर जे संतजन । श्रवणपंक्तीस बैसले समान । कोहळीं त्यांपुढें नेऊन । एकसरें रचियेलीं 
॥८॥ मग त्यांहीं कर्णद्वारें उघडोन । हदयभांडारीं सांठविलें धन । श्रोते वक्ते सावधान । निजसुख पूर्ण 
पावले ॥९॥ पांच कोहळीं दाविलीं फोडून । साहार्वे युद्धकांड विशाळ गहन । असो गताध्यायीं 
कथानिरूपण । राघवे रावण निर्भर्त्सिला ।॥।१०॥ छत्र मुकुट टाकिले छेदून । अपमान पावला रावण । मग 
ये लंकेत परतोन । चिंतार्णवीं* बुडाला ॥११॥। जैसा राहुग्रस्त निशाकर । कीं काळवंडे दग्धकांतार* । 
कपाळशूळें महाव्याघ्र । तैसा दशकंठ उतरला ॥१२॥ नावडे छत्र सिंहासन । जें जें पाहूं जाय रावण । तें 
तें रामरूप दिसे पूर्ण । नाठवे आन पदार्थ पैं ॥१३॥ सभेसी बैसला रावण । अत्यंत दिसे कळाहीन । 
महोदराप्रती वचन । बोलता जाहला ते वेळां ॥१४॥ म्हणे कैसा विपरीत आला काळ । मक्षिकेनें हालविला 
भूगोळ । चित्रींच्या सर्पे खगपाळ* । गिळिला नवल वाटतें ॥१५॥ खद्योततेजेंकरून । आहाळोनि गेला 
चंडकिरण । तैसा मी ही आजि प्रतापी पूर्ण । युद्धीं पावलों पराजय ॥१६॥ मग बोलती प्रधान । आतां 
उठवावा कुंभकर्ण । तो रामसौमित्रांसहित सैन्य । गिळील क्षण न लागतां ॥१७॥ ती रावणासी मानली 
मात । म्हणे घटश्रोत्रासी उठवा त्वरित । मग विरूपाक्ष? महोदर निघत । सहस्र राक्षस घेऊनियां ।।१८॥। 
मद्यपखाला“ चार सहस्र । कुंजरीं घातल्या सत्वर । तैसेच पशू घेतले अपार । अन्नाचे पर्वत घेऊनियां ॥१९॥ 
वाद्ये बाजविती भयासुर । गजर करित पावले सत्वर । देखोनि भयानक शरीर । कंप सुटला राक्षसां ॥२०॥। 
वनगज म्हैसे तरस । नासिकांत गुंतले बहुवस । टाकितां श्वासोच्छ्वास । निर्गम नव्हे तयांसी ॥२१॥ 
सबालक्ष गांवें खोल । सरितापतीचें तुंबळ जळ । तें नाभिप्रमाण* केवळ । कुंभकर्णासी होय पैं ॥२२॥ 
असो राक्षस सर्व मिळती । द्वारी एकदांचि हांका फोडिती । सकळ वापी'* कूप'” आटती । महागजरेंकरूनिया ॥२३॥ 


HEANOR es VN Ed JMR 
१. सहाय्यकर्ता २. रत्न पेटी ३. वैराग्य ४. चिंतेच्या समुद्रात ५. जळलेले अरण्य ६. गरुड ७. राक्षसाचे नाव ८. दारू 
भरलेल्या पखाली ९. बेंबीच्या खोली एवढे १०. विहिरी 


२३८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


स्वर्गापर्यंत ऐको जाती । ऐशा कर्णी भेरी त्राहाटिती' । उरावरी गज चालविती । परी जागा नोहे सर्वथा 
॥२४॥ एक गगनचुंबित वृक्ष घेऊन । नासिकीं चढविती पूर्ण । एक नाकपुडी अवरोधून* । श्वासोच्छ्वास 
कोंडिती ॥२५॥ एक वृक्ष पाषाण घेती । वर्मस्थळीं बळें ताडिती । कडू तीक्ष्ण औषधें ओतिती । 
नासिकपुटीं नेऊनियां ।॥।२६॥ उपाय केले बहुत पूर्ण । परी जागा नोहेच कुंभकर्ण । मग विरूपाक्षें किन्नरी 
आणून । कर्णामाजी बैसविल्या ॥२७॥ त्यांचें परम सुस्वर गायन । ऐकतां शेष येई धांबोन । मग जागा 
होऊन कुंभकर्ण । सावधान बैसला ॥२८॥ जांभई दिधली भयानक । मद्य प्राशिलें सकळिक । दाढेखालीं 
पशू देख । अपार घालून रगडिले ॥२९॥ अन्नमांसांचे पर्वत । गिळिले राक्षसे तेव्हां बहुत । मग नेत्र पुसोन 
पाहात । प्रधानांकडे ते काळीं ॥३०॥ तंव ते प्रणिपात करून । सांगते झाले सर्व वर्तमान । अनुजें सीता 
आणिली हिरून । तेथून सर्व कथियेलें ॥।३१॥। हनुमंत लंका जाळून । रामसौमित्रां आला घेऊन । कालचे 
युद्धीं रावण । पूर्ण पराजय पावला ॥।३२॥ रावण परम चिंताक्रांत । यालागीं तुम्हां उठविलें त्वरित । मांडला 
बहुत कल्पांत । आटले समस्त राक्षस ॥३३॥ उभा ठाकला कुंभकर्ण । म्हणे ऐसाचि रणासि जाईन । मग 
बिनविती प्रधान । राजदर्शन घेइंजे ॥३४।। सभेसी चालिला कुंभकर्ण । लंकादुर्ग त्यासी गुल्फप्रमाण' । 
वाटे आकाशासी लाविलें टेंकण । विमानें सुरगण पळविती ॥३५॥। लंकावेष्टित जे वानर । ते तेथून पळाले 
समग्र । देखोनि कुंभकर्णाचें शरीर । कपी मूर्च्छित पडियेले ॥३६॥ रामासी म्हणे बिभीषण । स्वामी हा 
उठविला कुंभकर्ण । आश्चर्य करी रघुनंदन । शरीर देखोन तयाचें ॥३७॥ बिभीषण म्हणे ते काळीं । रामा 
याचिया जन्मकाळीं । प्रळय वर्तला भूमंडळीं । हांक वाजली चहूंकडे ॥३८॥ हा मातेचिया उदरातून । 
भूमीसी पडला कुंभकर्ण । तीस सहस्र स्त्रिया जाण । वदन पसरून गिळियेल्या ॥३९॥ इंद्राचा ऐरावत 
धरूनी । येणें आपटिला धरणीं । ऐरावताचे दांत मोडूनी । इंद्रासी येणें ताडिलें ॥४०॥ शक्रं बज़ उचलोनि 
घातलें । याचें रोम* नाहीं तुटले । यासी निद्राआवरण पडलें । म्हणोनि लोक वांचले हे ॥४१॥ असो 
कुंभकर्ण दृष्टी देखोन । हिमज्वरें व्यापले वानरगण । एकां मुरकुंडी वळून । दांतखिळिया बैसल्या ॥४२॥ 
भोंवतें पाहे चापपाणी । तों भयभीत वानरवाहिनी* । सर्वांचे अंतर जाणोनी । मारुतीकडे पाहिलें ॥४३॥ तों 
निमिषांत हनुमंत । अकस्मात गेला लंकेंत । कुंभकर्ण सभेसी जात । तंव अद्भुत केलें वायुसुर्तें ॥४४॥ 
कुंभकर्ण तये वेळां । कटीपर्यंत उचलिला । श्रीराम आणि कपी डोळां । तटस्थ होऊन पाहाती ॥४५॥ 
मद्यपानें कुंभकर्ण । अत्यंत गेलासे भुलून* । आपणास उचलितो कोण । हेही त्यासी नेणवे ॥४६॥। मग 
तो सीताशोकहरण । पुढती उचलून कुंभकर्ण । भुजाबळें भोवंडून । टाकीत होता सुवेळेसी ॥४७॥ मागुती 
केलें अनुमान । म्हणे गगनीं देऊं भिरकावून । कीं लंकेवरी आपटून । चूर्ण करू सकलांही ॥४८॥। मग म्हणे 
नव्हे हा सुविचार । लंका होईल चूर्ण समग्र । मग तो बिभीषण नृपवर । नांदेल कैसा ये स्थळीं ॥४९॥ 
सुवेळेसी द्यावा टाकून । तरी वानर होतील बहुत चूर्ण । भूमंडळीं आपटूं धरून । तरी धरा जाईल पाताळीं 
॥५०॥ ऊर्ध्वपं्थीचि* ठेवून । भुजाबळें भोवंडून । वृक्षावरी घातला नेऊन । मग राघवापासीं परतला ॥५१॥ 
महा भय आणि शाह ण । गेलें च निघोन । जैसा उगवता सह्रकिरण । तम जाय निर्सोनि ॥५२॥ 


१. वाजविती २. बंद ३ पायाच्या 
करून ३. घोट्याएवढे ४. . भीतीने वानरसेना झाला. 
याक ती so एवढे ४. केस ५. भीतीने हुडहुडी भरली ६. वानरसेना ७. बेभान झा 


अध्याय सत्ताविसावा २३९ 


लक क र. 


कीं हनुमंते बळ दावून । वानरांसी दिधले रसायन! । हिमज्वरभय दारुण । निघोन गेलें सर्वही ॥५३॥ असो 
श्रीरामचरणीं भाळ । ठेवी अंजनीचा बाळ । मग सुग्रीबादि कपी सकळ । धांबोन भेटती हनुमंता ॥५४। 
शब्दसुमनांच्या स्तुतिमाळा' । कपि घालिती मारुतीच्या गळां । म्हणती कुंभकर्ण केत सांपडला । तरी 
कां सोडिला कळेना ॥५५॥ मारुतीचा अंतरार्थ । कपीते सांगे रघुनाथ । त्यास माझे हातीं मृत्य । हें हनुमंत 
जाणतसे ॥५६॥ सिंहावलोकने निश्चिती । मागील कथा परिसावी श्रोतीं । कुंभकर्ण जात सभेप्रती । 
रावणासी भेटावया ॥५७॥। बंधु सन्मुख देखोन । हरुषें' कोंदला? दशानन । कुंभकर्ण प्रणिपात करून । 
निजस्थानीं बैसला ॥५८॥ जेवीं मेघ करी घोर गर्जन । तेवीं बोले कुंभकर्ण । काय संकट पडलें येऊन । 
म्हणोनि मज जागविले ॥५९॥ महाप्रलय मांडला । कीं उर्वी जात होती रसातळा । किंवा कृतांत चालून 
आला । म्हणोनि मज जागविले ॥६०॥ मग सांगे रावण वर्तमान । जानकी आणिली हिरून । यालागीं 
वानरदळ घेऊन । राम सुबेळेसी पातला ।।६१॥। धूम्राक्ष आणि बञ्चदंष्ट्री । प्रहस्त प्रधान पडला समरी । मग 
मी युद्धा गेलों झडकरी । परी पावलों पराजय ॥६२॥ मज परम संकट पडलें । म्हणोनि बंधो तुज जागविले । 
मज चिताव्याधीने* पीडिलें । त्यासी औषध देई तूं ॥६३॥ संकटीं बंधु पाहावा साचार । दरिद्रकाळीं 
जाणिजे मित्र । संशय निरसावया समग्र । सद्गुरुचरण धरावे ॥६४॥ तम दाटलें जरी घोर । तरी दीपिका 
पाजळाव्या सत्वर । येतां वैरियाचें शस्त्र । बोडण* पुढें करावें ॥६५॥ दुष्काळ पडतां अत्यंत । दात्यापासीं 
जावें त्वरित । संकट आम्हां पडलें बहुत । म्हणोनि तुज जागविलें ॥६६॥। यावरी बोले कुंभकर्ण । बुद्धि 
कर्मानुसारिणी पूर्ण । जानकी व्यर्थ आणून । कुळक्षय आरंभिला ॥६७॥ राम हा वैकुंठवासी नारायण । 
सुरांचे अवतार वानर पूर्ण । हें नारदें वर्तमान । पूर्वीच मज सांगितलें ॥६८॥ असो जें शुभाशुभ कर्म होत । 
तें भोगिल्याविण न चुकत । पुढील होणार भविष्यार्थ । तो न चुके कदाही ॥६९॥ करू नये तें त्वां राया 
केलें । शेवटीं सीतेस तरी भोगिलें । येरू म्हणे बहुत यत्न केले । परी बश न होय जानकी ।।७० ॥ ती 
रामावेगळी तत्त्वतां । आणिकां वश नव्हे सर्वथा । कुंभकर्ण म्हणे लंकानाथा । राघवरूप धरीं तूं ॥७१॥ 
जपोनियां कापट्यमंत्र । होई सुंदर रघुवीर । सीता होईल वश साचार । क्षणमात्र न लागतां ॥७२॥ मग 
बोले लंकेश्वर । मी जें निजांगें होईन रघुवीर । माझी दुर्वासना दुर्वार । मावळेल अवघी समूळीं ॥७३॥ 
घरासी येतां वासरमणी । तम न ररे ते क्षणीं । कीं गरुड येतां सर्पश्रेणी* । पळती उठोनि जीवभयें ।।७४।। 
तैसा मी राम होतांचि जाण । वाटे परनारी मातेसमान । एकवचन एकबाण । एकपत्नीव्रती तो ।।७५।। 
याचिलागीं बंधु जाण । राम सौमित्र वानरगण । यांसी संहारिल्याविण*। वश नोहे जानकी ।।७६।। यावरी 
बोले कुंभकर्ण । आतां गिळीन सकळ सैन्य । क्षणांत राम लक्ष्मण । धरून आणीन पुरुषार्थे ॥७७।। मग 
अपार सैन्यसमुद्र । सवें देत दशकंधर । रावणासी नमून सत्वर । कुंभकर्ण निघाला ॥७८॥ रणा येतां 
कुंभकर्ण । तेथे होते बानरगण । ते अवघे गेले पळोन । रामचंद्रासी सांगावया ।।७९॥ कुंभकर्ण विचारी 
अंतरीं । मी काय लोटूं वानरांवरी । जंबुकांवरी जैसा केसरी” । धांवतां पुरुषार्थ दिसेना ।८०॥ 
पिपीलिकांवरी* धांवे गज । कीं अळिकेवरी द्विजराज । मूर्खसभेंत तेजःपुंज । पंडित शोभा न पावे ।।८१॥। 


का आ त्त्व पणा्ातत्यच 
१. औषधी २. स्तुतिरूपी शब्दहार ३. आनंदला ४. चिंतारूपी रोगाने ५. ढाल ६. सापांचा समूह ७. मारल्याशिवाय 
८. सिंह ९. मुंग्यावर 


२४० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


oo 


आरंभीं राक्षसदळ तुंबळ । वानरांवरी धावलें चपळ । कपी उठावले सकळ । शिळा वृक्ष घेऊनियां ॥८२॥ 
युद्ध झालें अपार । लोटले आशुद्धाचे पूर । परी ते न मानी घटश्रोत्र । म्हणे हें युद्ध कायसे ॥८३॥। मूढ अपार 
बोलती । परी तें न भरे पंडिताचे चित्तीं । जैसे वृषभ परस्परें भांडती । महाव्याघ्रासी न माने तें ॥॥८४॥ असो 
तेव्हा मुद्गर घेऊन । रामावरी लोटला कुंभकर्ण । अठरा पदों वानरगण । पर्वत पाषाण भिरकाविती ।।८५।। 
पर्वतावरी पर्जन्य पडत । परी तो व्यथा न मानी किंचित । कीं कूर्मपृष्ठावरी बहुत । सुमने वर्षतां न ढळेचि 
॥८६॥ तो शतशरृंगमंडित पर्वत । घेऊन भिरकावी हनुमंत । तो मुष्टिघातें त्वरित । फोडून टाकी कुंभकर्ण 
॥८७॥ म्हणे रे मर्कटा धरीं धीर । तुवां जाळिलें माझें नगर । म्हणोनि धांवे घटश्रत्र । हनुमंतावरी तेधवां 
॥८८॥ स्वबळें शूळ भोबंडोनी । मारुतीवरी घाली उचलूनी । ते वेळे वायुसुत धरणीं । मूर्च्छा येऊन 
पडियेला ॥८९॥ तें देखोन वाहिनीपती' । नीळ धांवे समीरगती । कुंभकर्णाची युद्धगती । देव पाहाती 
विमानीं ॥९०॥। नीळें पर्वत बरी टाकिला । तो मुष्टिघातें चूर्ण केला । नीळासी मुष्टिघात दीधला । मूर्च्छित 
पाडिला धरणीये ॥९१॥ तों धांवले चौघे वानर । जे काळासही शिक्षा करणार । ऋषभ शरभ गवाक्ष वीर । 
गंधमादन चवथा तो ॥९२॥ चौघांजणीं चार पर्वत । टाकिले पैं अकस्मात । ते मुष्टिघातें पिष्टवत । 
करूनियां टाकिले ॥९३॥ शरभ गवाक्ष धरणीवरी । कुंभकर्णे आपटिले स्वकरीं । दोघे भिरकाविले 
अंबरीं । जगतीवरी पडियेले ।॥।९४।। मग अट्टहासें गर्जे कुंभकर्ण । वाटे ब्रह्मांड जाय उलोन । मग वानरांतें 
देखोन । ग्रासावया धांवला ॥९५॥ कव घालोनि अकस्मात । एकदांच वानर धरी बहुत । मुखीं घालूनि 
चावीत । गिळिले गणित ऐका तें ॥९६॥ ऐंशीं सहस्र द्रुमपाणी* । असुरे गिळिलें मुख पसरूनी । कित्येक 
कर्णरंध्रांतून? निघोनी । पळते जाहले एकसरें ॥९७॥ उरले वानर ते वेळे । रण सांडोनि पळाले । गिरिकंदरीं 
दडाले । जीवभयेंकरूनियां ॥९८॥ कित्येक तेव्हां वानरगण । सूर्यसुतासी गेले शरण । ते वेळीं पर्वत 
घेऊन । सुग्रीबबीर धांविन्नला ॥९९॥ तेणें विशाळ पर्वत टाकिला । येरे मुद्गरेंचूर्ण केला । सुग्रीव म्हणे 
अमंगळा । वृथा पुष्ट राक्षसा ॥१००॥ तुझें नासिक आणि कर्ण । क्षण न लागतां छेदीन । विमानीं 
वृंदारकगण* । जेणेकरून तोषती ॥१॥ तुझा अग्रज दशकंधर । पंचवटीस येऊनि तस्कर । जानकी 
चिद्रत्न सुंदर । घेऊनि आला चोरूनियां ॥२॥ तरी तस्करातें दंड हाचि पूर्ण । छेदावें नासिक आणि 
कर्ण । तूं रावणानुज कुंभकर्ण । शिक्षा लावीन तुज आतां ॥३॥ कुंभकर्ण म्हणे सुग्रीवासी । मशक 
आगळें बहुत बोलसी । जैसा पतंग वडवानळासी । विझवावया धांवत ॥४॥ मूषक जाहला 
क्रोधायमान । म्हणे सगळा पर्वत गिळीन । कीं वृश्चिक स्वपुच्छेकरून । ताडीन म्हणे खदिरांगारा ॥५॥ 
ऊर्णनाभीचा* उदरतंतु* । तेणें केवीं बांधिजे ऐरावतु । सूर्यमंडळ धगधगितु । खद्योत केवीं गिळील पां ॥६॥ 
तैसा तूं बळहीन वानर । रागें आलासी मजसमोर । मत्कुणप्राय शरीर । चूर्ण करीन तुझें आतां ॥७॥। ऐसें 
बोलतां रावणानुज* । पर्वत घेऊनि धांवे अर्कज*। कुंभकर्णाचे हृदयीं सहज । येऊनियां आदळला ॥८॥ 


१. सेनापती २. वानर ३. कानाच्या छिद्रातून ४. देवगण ५. कोळ्याच्या पोटातून निघणारा धागा ६. कुंभकर्ण ७. सुग्रीव 


अध्याय सत्ताविसावा २४१ 


एृथ्वीवरी आपटूं पाहत । तंब तो प्रतापी सूर्यसुत । पिळूनि कुंभकर्णाचा हात । ऊर्ध्वपंथे उडाला ॥११०॥ 
ग्रहमंडळपर्यंत । उडोनि गेला कपिनाथ । त्याहून कुंभकर्णाचा हात । उंचावला ते काळीं ।॥।११॥। मागुती 
वानरेश्वर' धरिला । बळेच कक्षेत दाटिला । कक्षेमाजी तो गुंडाळला । कंटाळला दुर्गधीनें ॥ १२॥ मनीं म्हणे 
वाळीने रावण । कक्षेत घालोनि केलें स्नान तो सूड आजि घेतला जाण । टाकीन रगडोनी मर्कटा ॥॥१३॥ 
जयवाद्यांचा गजर । होता जाहला अपार । रणीं साधिला वानरेश्वर । मग घटश्रोत्र परतला ॥।१४। 
संसारजाळे परम थोर । त्यांत गुंतला साधक नर । तो पळावया पाहे बाहेर । तेवीं वानरेश्वर निघों इच्छी 
॥१५॥ दुर्गधींत पडलें मुक्ताफळ । कीं पंकगर्तेत' मराळ । कीं ब्राह्मण श्रोत्री निर्मळ । हिंसकगृहीं कोंडिला 
॥१६॥ असो मस्त जाहला कुंभकर्ण । नसे तया देहस्मरण । तों कक्षेतून सूर्यनंदन । न लागतां क्षण निसटला 
॥१७॥ नेत्रपातें जंव हेलावत । इतुक्यांत साधिले तेणें कृत्य । कुभकर्णस्कंधीं उभा ठाकत । तारानाथ? 
तेधवां ॥१८॥ दोन्ही विशाळ कर्ण ते वेळे । दोन्ही करीं दृढ धरिले । दंतसंधींत सांपडविलें । कुभकर्णाचें 
नासिक ॥१९॥। मग कर्ण नासिक उपटोनी । सुग्रीव उडाला गगनीं । रामचरणांवरी येऊनी । मस्तक ठेवी 
सप्रेम ॥१२०। एकचि जाहला जयजयकार । देव वर्षती सुमनसंभार । यशस्वी जाहला सूर्यकुमर । 
आलिंगी रघुवीर तयातें ॥२१॥। घ्राण कर्ण नेले सूर्यसुते । परी शुद्धि नाहीं कुंभकणातिं । वर्तमान कळलें 
रावणातें । घटश्रत्राते विटंबिले ॥२२॥ परम चिंताक्रांत रावण । नापिक* दीधला पाठवून । गगनचुंबित 
वंश घेऊन । तयासी दर्पण बांधिला ॥२३॥ सप्तखणी* महाद्वार देख । त्यावरी उभा ठाके नापिक । 
कुंभकर्णाचे संमुख । आदर्श तेव्हां दाविला ॥ २४॥ छेदोनि नेले नासिका कर्ण । दर्पणीं देखे कुंभकर्ण । 
सुग्रीव गेला कक्षेतून । झालें स्मरण ते काळीं ॥२५॥ जैसा किंशुकीं फुलला पर्वत । तैसा दिसे कुंभकर्ण 
आरक्त । परम विटला* मनांत । स्वरूप आपलें देखतां ।। २६॥ मनांत म्हणे कुंभकर्ण । आतां व्यर्थ काय 
वाचून । दशग्रीवास परतोन । काय हें बदन दाखवूं॥२७।। कपींसहित रामलक्ष्मण । गिळीन रणीं न लागतां 
क्षण। पृथ्वी पालथी घालीन । निर्दाळीन देव सर्व ॥२८॥ कुंभकर्ण परतला 
कृतांतवत हांक दीधली । डळमळली उर्वी तैं ॥२९॥ परतला देखोनि कुंभकर्ण । पळों लागले वानरगण । 
आले रघुपतीस शरण । रक्षी रक्षी म्हणूनियां ॥१३०॥ दृष्टी लक्षूनि राघव । कुंभकर्ण घेतली धांब । तंब तो 
सौमित्री बलार्णव< । पाचारीत तयातें ॥३१॥ म्हणे उभा राहे एक क्षण । पाहें माझें शरसंधान । परी तो न 
मानी कुंभकर्ण । रामाकडे धांविन्नला ।॥३२॥ परम कोपें सुमित्राकुमर । कुंभकर्णावरी टाकी सप्त शर] ते 
सपक्ष ' बुडाले समग्र । मध्येंच गुप्त जाहले ॥३३॥। सौमित्र टाकिले बहुत बाण । परी ते न मानी 
कुंभकर्ण । जेवीं पर्वतावरी पुष्पे येऊन । पडतां आसन न चळेचि ।। ३४॥ पंडितवचनें रसाळीं । पाखांडी* 
न मानी कदाकाळीं । तैसा कुंभकर्ण ते वेळीं । न गणी शर सौमित्रीचे ॥३५॥ तों गदा घेऊनि 
बिभीषण । बंधूवरी आला धांवोन । म्हणे निर्नासिका!? 


एक क्षण । मजसीं आतां युद्ध करीं ।॥।३६॥ म्यां पूर्वी 
बोधिला दशवक्त्र । त्यासी झोंबला कामविखार । तेणें भुलला तो एसा. सला तो समग | शुद्धि अणुमात्र नसेचि ॥३७॥ । शुद्धि अणुमात्र नसेचि ॥३७॥ 
१. सुग्रीव २. चिखलाच्या खड्ड्यात ३. तारापती सुग्रीव ४. न्हाबी ५. सात 


८. बळाचा सागर ९. पुच्छासह १०. नास्तिक ११. नकट्या 


दळीं । दांते रगडी अधरपाळी* | 


खणांचे ६. खजील झाला ७. खालचा ओठ 


२४२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


गोड वचनें कडू वाटती । कडू तें गोड वाटे चित्तीं । ऐश्वर्यमद झेंडू निश्चितीं । कंठीं दाटला तयाचे ॥३८॥ 
रावणदुष्कृतवलीचीं' फळें । तुम्हां प्राप्त जाहलीं शीघ्रकाळें । त्याचें प्रत्युत्तर ते वेळे । कुंभकर्ण देतसे 
॥३९॥ म्हणे बिभीषणा शतमूर्खा । हांससी माझ्या कर्णनासिका । मी कोण हें तुज देखा । नाहीं कळलें 
अद्यापि ॥१४०॥ निजकुळक्षयास कारण । तूं मिळालासी इकडे येऊन । मजपुढें दावूं नको वदन । क्षणें 
प्राण घेईन तुझा ॥४१॥ राक्षससिंहांमाजीं देख । तूं एक जन्मलासी जंबुक । कपटिया न दाखवीं मुख । 
कुळवना* पावक? तूं॥४२॥ तुझीं शतखंडें करितों ये वेळीं । परी आम्हांसी द्यावया तिळांजळी । तुज 
रक्षिले ये काळीं । कुलोत्पत्तीकारणें ॥४३। आता होई माघारा वेगेंसी । निघे रामाचे पाठीसीं । आजि 
कपिसेना निश्चयेंसीं । मी ग्रासीन क्षणार्धे ॥४४॥। ऐकूनि बंधूचें बचन । माघारला बिभीषण । पुढें रामावरी 
कुंभकर्ण । मुद्गर घेऊनि धांविन्नला ॥४५॥ श्रीराम म्हणे कुंभकर्ण । आजि पात्र जाहलासी माझे बाणा । 
तुम्हीं पीडिलें त्रिभुवना । जाणोनि येथें अवतरलों ॥४६। तुवां जे गिळिले वानरगण । ते पोट फोडोनि बाहेर 
काढीन । तुझे जवळी आलें मरण । पाहें सावधान मजकडे ॥४७॥ ऐसें बोलोनि दिनकरकुळदीप"* । क्षण 
न लागतां चढवी चाप । जो आदिपुरुष त्याचा प्रताप । न वर्णवेचि वेदशास्त्रा ॥४८। रणरंगधीर रघुवीर । 
उभा राहिला कुंभकर्णासमोर । कीं निशा संपतां दिनकर । उदयाचळीं विराजे ॥४९॥ म्हणे मृत्युपुरीस* राहे 
जाऊन । सबेंच पाठवितों रावण । लंकेस स्थापिला बिभीषण । चंद्रार्क भ्रमती गगनीं जों ॥१५०॥ यावरी 
बोले कुंभकर्ण । तूं जन्मांतरींचा शत्रु पूर्ण । हें आम्हांसी आहे ज्ञान । मूळची खूण सर्वही ॥५१। आपुलें 
सामर्थ्य वर्णिले । परी मजपुढें कदा न चाले । कपिदळ गिळीन सगळें । दांतांसी दांत न लावितां ॥५२॥ 
तुवां बधिले खर त्रिशिरा दूषण । वाळी मारिला कपटेंकरून । परी मजपुढें तो अभिमान । न चले कदा 
मानवीया ॥५३॥ अरे निद्रार्णबीं* जाहलों निमग्न । नातरी नुरतें त्रिभुवन । तुज वीर म्हणतां जाण । हांसें 
मज येतसे ।॥५४।। वनचरांसी पीडी कुंजर । परी मृगेंद्रापुढें जर्जर । कीं मेघापुढें वणवा* अपार । विझोनि 
जाय क्षणार्धे ॥५५॥ तैसें तुज येथें करीन । सोडीं तुझे निर्वाण बाण । हें ऐकोनि रघुनंदन । ओढी आकर्ण 
शर तेव्हां ॥५६॥ जैशा प्रळयविजा अनिवार । तैसे राघवाचे येती शर । असुरे मुख पसरिलें थोर । गिळी 
अपार बाणांतें ॥५७॥ भयभीत वानर तेथें । विलोकिती कुंभकर्णाचे सामर्थ्यातें । बाण गिळिले असंख्यातें 
नव्हे गणित तयांचे ॥५८॥ सागरी मिळती गंगापूर । तैसे मुखीं सांठवी शर । मग हातीं घेऊन मुद्गर" । 
रामावरी धांविन्नला ।।५९॥ हांक फोडिली प्रचंड । तेणें डळमळलें ब्रह्मांड । जळचर वनचर उदंड । गतप्राण 
जाहले ।।१६०॥ मुद्गर भोंबंडी चक्राकार । रामावरी घालूं पाहे असुर । मग तो रणरंगधीर । दिव्यशर काढीत 
॥६१॥ मंत्राच्या आवृत्ति करूनी । बाणाग्रीं स्थापिला प्रळयाग्नी । आकर्ण ओढी' ओढूनी । बाण सोडी 
रामचंद्र ॥६२॥ मुद्गरासहित हस्त । बाणें तोडिला अकस्मात । भेदीत गेला गगनपंथ । सपक्ष उरग जयापरी 
॥६३॥ रामबाण हाचि सुपर्णः” । गेला हस्तसर्प घेऊन । सवेंच सूर्यबीज जपोन । रघुनंदन शर सोडी ॥६४। 
तेणें खंडिला दुजा हस्त । गेला गगनीं अकस्मात । दोन्ही भुजा भूमीवरी पडत । विंध्याचळाचिया परी ॥६५॥ 


१. रावणाच्या दुष्कर्मरूपी वेलीची २. कुळरूपी वनाला ३. दाहक ४. रविकुलदीपक राम ५. यमपुरीस ६. निद्रारूपी 
समुद्रात ७. आग ८. गदा ९. दोरीची ओढ १०. गरुड 


अध्याय सत्ताविसावा २४३ 
व ह. tn ln 


परी भुजा होऊनि जिवंत । जाती कपींचें भार रगडीत । वानर उचलोनि पर्वत । हस्त ठेंचिती असुराचे 
॥६६॥ सांडूनि संग्रामाची भूमी । वानर पळती गिरिवृक्षगुल्मीं' । परी अचळ ठाण संग्रामीं । रघूत्तमाचें 
चळेना ॥६७॥। मग काढिले दोन शर । गुणीं योजोनियां सोडी सत्वर । त्यांहीं दोन्ही चरण समग्र । 
कटीपासूनि खंडिले ॥६८॥ चरणांचा गडबडाट थोर । खालीं पाषाण होती चूर । महावृक्ष घेऊनि वानर । 
ताडिती बळें ठायीं ठायीं ॥६९॥ असो मुख पसरोनि ते काळीं । राक्षस धांवे पोटचालीं' । विमानीं सुरवर 
ते वेळीं । आश्चर्य करिती तयाचें ॥१७०॥। नासिकीं लोचनां वदनीं । ज्वाळा सोडी क्रोधेंकरूनी । इकडे 
भीमकाळास्त्र बाणीं । अयोध्यानाथें स्थापिले ॥७१॥ करी वायूचे खंडण । ऐसा राघवाचा दिव्य बाण । 
आकर्ण ओढी ओढून । न लागतां क्षण सोडिला ॥७२॥ वज़ें तुटे शैलशिखर* । तैसें बाणें उडबिलें शिर । 
भेदीत गेलें अंबर । करीत प्रळयगर्जना ॥७३॥ विमाने घेऊनि पळती सुरवर । भयभीत शशि आणि 
दिनकर । तों शिर उतरोनि सत्वर । लंकेवरी पडियेलें ॥७४। बहुत सदनें मोडून । कित्येक असुर पावले 
मरण । ते वेळीं वृंदारकगण' । पुष्पं वर्षती रामावरी ॥७५॥ जाहला एकचि जयजयकार । विजयी जाहला 
रघुवीर । दुंदुभि वाजवी सुरेश्वर । आनंद अंबरी न समाये ॥७६॥ धांवती सकळ वानरगण । वंदिती 
रघुपतीचे चरण । कुंभकर्णाचें उरलें सैन्य । लंकेमाजी प्रवेशलें ॥७७॥ सभेसी येऊनि घायाळ । वर्तमान 
सांगती सकळ । ऐकतां रावण पडला विकळ । सिंहासनावरूनि ॥७८॥ म्हणे गेलें कुंभकर्णनिधान । 

बंधूविणें दिशा शून्य । ऐसा शोकसमुद्रीं' पडतां रावण । आला धांवूनि इंद्रजित ॥७९॥ रावणासी सावरून । 

म्हणे राया पाहें विचारून । या मृत्युलोकासी येऊन । चिरंजीव कोण राहिला ॥१८०॥ यावरी आमुचा 
विपरीत काळ । वानर मारिती राक्षसदळ । खद्योते गिळिलें सूर्यमंडळ । मशक भूगोळा हालवी ॥८१॥ 

पतंगपक्षवातेकरूनी । कैसा विझाला प्रळयाग्नी । भूतांनी काळ नेऊनी । कुटके* करून भक्षिला ॥८२॥ 

कुंभकर्ण वीरकेसरी । रणीं मारिला नरवानरीं । विपरीत काळाची परी । ऐसीच असे विचारा ॥८३॥ 

रावणाचे विंशति नेत्र । पाझरती दुःखें नीर । त्या काळीं साहा जण वीर । उभे ठाकले संग्रामा ॥८४॥ 

रामबिजयग्रंथ विशेष । युद्धकांड माजला वीररस । तो श्रवण करा सावकाश । ब्रह्मानंदेकरूनियां ।।८५।। 

रणरंगधीर रघुवीर । भक्तवत्सल परम उदार । अभंग अक्षय श्रीधरवर । विजयी साचार सर्वदा ॥८६॥ 

स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । सप्तविंशतितमाध्याय 

गोड हा ॥१८७॥ ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या १८७॥ 


॥ अध्याय सत्ताविसावा समाप्त ।॥। 


१. डोंगराच्या झाडीत २. पोटाने सरपटत ३. पर्वताचे शिखर ४. देवगण ५. दुःखात ६. तुकडे-तुकडे 


॥ अध्याय अठ्ठाविसावा ॥ 
इंद्रजिताचा युद्धातील पराक्रम 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः॥ श्रीरामचरित्र अति सुरस । परिसतां अंतःकरणीं उल्हास । 
सांडोनि आठवविसरास' । राममय तें जाहलें ॥१॥ रघुवीरमहिमा विशेष । शोधावया धांविन्नले मानस । 
तंव तें उन्मन होऊनि निःशेष । राममय जाहलें ॥२॥ बुद्धि धांबली वेगेंकरून । गणावया जगद्वंद्याचे गुण । 
तंव ते बौद्धरूप होऊन । राममय जाहली ॥३॥ तों चित्तास आला आवेश । धणीभरी वर्णावया 
अयोध्याधीश । तें चैतन्यरूप होऊनि विशेष । राममय जाहलें ॥४॥ मग कास घाली अहंकार । पावेन 
रामकथाब्धीचा पार । तो ब्रह्मानंदीं बुडाला साचार । निरहंकार होऊनियां ॥५॥ ऐकतां रघुनाथचरित्र । 
श्रवण होऊनि ठेले चकित । त्वचा आनंदमय होत । इतर स्पर्श टाकूनियां ॥६।। राम पाहावया वेळोवेळीं । 
चक्षूंनी घेतली परम आळी । रसना आनंदें नाचों लागली । रामचरित्र वर्णावया ॥७॥। रामचरणकमळींचा 
आमोद । सेवावया घाण झालें मिलिंद' । एवं सर्व इंद्रियवृंद' । रघुनाथीं लीन जाहला ॥८॥ वक्ता म्हणे 
दश इंद्रियांते । जिव्हेसी भाग्य आलें अद्भुते । रघुपतीचे गुण वर्णी ते । ब्रह्मानंदेकरूनियां ॥९॥ श्रोते 
म्हणती आमुचे श्रवण । दश इंद्रियांमाजी धन्य । पुढें बोलें कथानुसंधान । युद्धकांड सुरस तें ॥१०॥ 
सत्ताविसावे अध्यायीं कथन । रामें वधिला कुंभकर्ण । उद्विग्न जाहला रावण । तों वीर सहा जण ऊठिले 
॥११॥ महापार्श्व आणि महोदर । देवांतक नरांतक त्रिशिर । अतिकाय राजपुत्र । शक्रजिताचा कनिष्ठ बंधु 
॥१२॥। घेऊनि चतुरंग सेना । साही चालिले रणांगणा । रणवाद्यें वाजती नाना । ऐकतां मना भय उपजे 
॥१३॥ महाद्वार उल्लंघून । बाहेर निघाले साही जण । तों साही रथांवरी आणून । शिरें टाकिलीं गृध्रांनीं 
॥१४॥। ऐसा होतां अपशकुन । मनीं विराले* साही जण । परी वीरश्री नावरे पूर्ण । वेगें रणांगणीं पातले 
॥१५॥ देखतां अमित्रांचे भार । स्मरारिमित्राचे उठिले वीर । घेउनी पर्वत तरुवर । समरांगणीं मिसळले 
॥१६॥ राक्षसांचे झाले अस्थिपंजर । क्षणें माघारले असुर । तंव तो नरांतक राजपुत्र । तुरंगारूढ धांविन्नला 
॥१७॥ अनिवार कपींचा मार । बळें विदारिती वानर । मृत्तिकाघटवत* फोडिती शिर । कीं पूगीफळ* चूर्ण 
केलें ॥१८॥ तो तुरंग श्यामकर्ण । क्षीरार्णवाचें हदयरत्न । कीं मुसेंत आटोनि चंद्रकिरण । तुरंगोत्तम* वोतिला 
॥१९॥ कीं जान्हवीचे तोयें घडिला । कीं उच्चैः श्रव्याचा बंधु आला । सुपर्णाहून वेगें आगळा । ऐसा प्रवेशला 
परदळीं ॥२०॥ जैसी प्रलयींची वियुक्ता । तैसी झळके असिलता । अलातचक्र जेवीं फिरतां । दृष्टी न दिसे 
कवणातें ॥२१॥ अश्व खड्ग क्षत्री पाहीं । तीन्ही मिळालीं एके ठायीं । नरांतकें ते समयीं । ख्याती“ केली 
अद्‌भुत ॥२२॥ अठरा लक्ष ते क्षणीं । वानर मारिले रणांगणी । किंचित माघारले ड्रुमपाणी* । तें अंगदें दुरोनि 
लक्षिलें ॥२३॥ अनिवार नरांतकाचा मार । वानर वीर होतां समोर । सहस्रांचे सहस्र । घायासरिसे पाडीतसे 


१. स्मृती आणि विस्मृती २. भ्रमर ३. इंद्रियांचा समूह ४. भ्याले ५. मातीच्या मडक्यासारखे ६. सुपारी ७. उत्तम घोडा 
८. कीर्ती ९. वानर १०. अंगद 


अध्याय अठ्ठाविसावा २४५ 


तैसा अंगद अकस्मात आला । कठोर पाणिप्रहार दीधला । नरांतकाचा अंत जाहला । अश्बासहित ते 
काळीं ।॥२६॥ नरांतक पडतां चौघे जण । अंगदावरी थांबले चहूंकडून । महापार्श्व महोदर जाण । देवांतक 
आणि त्रिशिरा पैं ॥२७॥ दोन पर्वत करीं घेऊन । उभा ठाकला वाळिनंदन । चौघांसी युद्ध करितां पूर्ण । 
अंगद संकटी पडियेला ॥२८॥। तंब ते धांवती तिघे जण । वृषभ नळ वायुनंदन। नळें पर्वतघायेकरून! । 
महोदर रणीं मारिला ॥२९॥ देवांतकासमीप हनुमंत । येऊन तयासी बोलत । तुज देवांतक नाम सत्य । 
कोण्या मूढें ठेविलें ॥३०॥ निर्नासिकासी नाम रतिकांत । कीं जारासी नाम ब्रह्मचारी म्हणत । कीं ज्याचें 
नांव आदित्य । तो अंधारी पडियेला ।॥३१॥ जंबुक दुष्टी देखतां पळे । त्यासी केसरी नाम ठेविलें । दोन्ही 
नेत्र संकुचित जाहले । कमळनेत्र नाम तया ॥३२॥ अमंगळा नाम भागीरथी । अनसूया नाम जारिणीप्रती । 
कीं बाळविधवेसी निश्चिती । जन्मसावित्री हें नाम ॥३३॥ कोरान्न मागतां मिळेना कण । तयासी इंद्र नाम 
ठेविले पूर्ण । जया क्षीरसिंधु नामाभिधान । परी तक्रही न मिळे प्राशना ॥३४।। अजारक्षका' नाम पंडित । 
काष्ठवाहका नाम नृपनाथ । कीं दरिद्रियासी नाम प्राप्त । कुबेर ऐसें जाहलें ॥३५॥ जैसे अजागळींचें स्तन । 
कीं मुखमंडण बधिरकर्ण । गर्भाधाचे विशाळ नयन । तैसें जाण नाम तुझें ॥३६॥ वृषभासी सिंहासन । 
श्वानासी अर्गजालेपनर पूर्ण । कीं दिव्यांबरपरिधान* । जैसें उष्टासी करविले ।॥।३७।। कनकवृक्ष धत्तूरासी 
म्हणती । कीं चर्माचा केला हस्ती । पक्ष्यासी भारद्वाज म्हणती । देवांतक तब नाम तैसें ।।३८।। ऐसें बोलून 
वायुकुमर । हृदयीं दिधला लत्ताप्रहार । संपला देवांतकाचा संसार । तों त्रिशिरा सत्वर धांविन्नला ॥३९॥ 
हनुमंतें वृक्ष घेऊन । त्रिशिरा मारिला न लागतां क्षण । क्रषभें पर्वत घेऊन । महापार्श्व मारिला ।।४०॥ ऐसें 
अतिकाय देखोन । सारथियासी म्हणे प्रेरीं* स्यंदन* । सर्वांसी अलक्ष करून । रामावरी धांविन्नला ॥४१॥ 
सहस्र घोडे ज्याचे रथीं । एके सूत्रें आवरी सारथी । अरुणासही न टिके गती । नवल कपी करिती पैं ॥४२।। 
अतिकायाचें स्थूळ शरीर । इंद्रजिताऐसा प्रचंड वीर । तयासमोर जाहले पांच वानर । पर्वत हातीं घेऊनिया 
॥४३॥ गवय गवाक्ष कुमुद । शरभ आणि पांचवा मैंद । पर्वत टाकिती सुबद्ध*। एकदांच ते काळीं ॥४४॥ 
अतिकायें सोडूनि बाण । पर्वत टाकिले पिष्ट करून । शरीं खिळिले पांचही जण । आरंबळत पडियेले 
॥४५॥ बिभीषणासी पुसे रघुनंदन । अहो हा आहे कोणाचा कोण । येरू म्हणे रावणाचा नंदन । 
नामाभिधान अतिकाय ॥४६॥ हा दिव्य रथ तेजागळा* । ब्रह्मदेवें यासी दिधला । हा अनिवार असे झाला । 
पुरुषार्थ याचा अदभुत ॥४७॥। हा कोणास नाटोपे पूर्ण । तुम्हींच उठावे घेऊन धनुष्यबाण । कीं पाठवावा 
उर्मिलाजीवन । याचा प्राण घ्यावया ॥४८॥ काढिली चापाची गवसणी । जेवीं निशांतीं* प्रकटे तरणी । 
कीं कुंडांतला महा अग्नी । याजञिकें फुंकोनि चेतविला ॥४९॥ तों विनवी सुमित्रानंदन । मी अतिकायासीं 
युद्ध करीन । अवश्य म्हणे सीताजीवन । विजयी होई रणांगणीं ॥५०॥ मग चाप चढवून सत्वर । पुढें धांवे 
सुमित्राकुमर । म्हणे रे अतिकाया तुझें स्थूळ शरीर । विटंबीन आजि शरघातें ॥५१॥ तुझें स्थूल सूक्ष्म 
देह दोन्ही । बाणें वेगळे करीन समरांगणीं । आतां लंकेत परतोनी । कैसा जाशील माघारा ॥५२॥ 
९. पहारे 


२४६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


कृतांताचिया मुखांत । सांपडलासी राक्षस समस्त । कुंजर गेला सिंहदरींत । तो कैसा येईल माघारा ॥५३॥ 
काळें मृत्युपाश घालूनी । ओढूनी तुज आणिलें रणीं । भुजंगाचे कबेंतूनी । मूषक कैसा जाईल ॥५४॥ 
अतिकाय म्हणे ते समयीं । तू वीर म्हणविशी पाहीं । महाव्याघ्राचें सोंग पाहीं । जंबुकें जैसें धरियेलें ॥५५॥ 
नट नृप जाहला वेष धरून । परी त्या न भीती कोणी जन । वरी वैराग्य दावी पूर्ण । अंतरीं मन तळमळी 
॥५६॥ अयोध्या सांडोनि लवलाहीं । प्रारब्धे आणिलें ये ठायीं । आतां कोणाचे पायीं । जाल तुम्ही 
येथूनियां ॥५७॥। स्वर्गी तुमचे पितृगण । काय करिती स्वस्थ बैसोन । त्यांचा समाचार आणावया पाठवीन । 
तुम्हांस आतां ये काळीं ।।५८॥ ऐसें ऐकोन अतिकायाचें वचन । सौमित्री म्हणे सावधान । आतां सांभाळी 
माझे बाण । तुझे प्राणहर्ते जे ॥५९॥ तों अतिकाय लोटी स्यंदन । जो शतखणीं मंडित पूर्ण । 
मित्रकरसंख्या' वारू जाण । श्वेतवर्ण योजिले ॥६०॥ सौमित्र सोडी पांच बाण । नेणों पंच चपळा 
निघाल्या मेघांतून । लंकेशपुत्रे तें देखोन । योजिला बाण ते काळीं ।॥६१॥ चापापासून सुटतां बाण । तेणें 
पांच शर टाकिले खंडून । मग सोडीत सहस्र बाण । सुमित्रानंदन ते काळीं ॥६२॥ परम चपळ अतिकाया । 
तितुके शर तोडी लवलाह्या । प्रळयमेघापरी गजोनियां । सहस्र बाण सोडिले ॥६३॥ मग लक्षांचे लक्ष बाण । 
सोडी सुमित्रानंदन । कीं बाणांचाच पर्जन्य । वर्षतसे ते काळीं ॥६४॥ तेथें गजमस्तके विराजत । मुक्ते 
त्याचि गारा उसळत । शक्ति विद्युता अद्भुत । पूर वाहात आशुद्धाचे ॥६५॥ तेथें शस्त्रें जाती बुडोन । 
प्रेते वृक्ष जाती वाहोन । वीरांचे हस्त विरोळे पूर्ण । तळपताती ठायीं ठायीं ॥६६॥ वीरांचे दंत विखुरले 
बहुत । तेचि वाळू असंख्यात । खेटके वरी तरत । तेचि कूर्म जाणावे ॥६७।। गजशुंडा वाहत जाती । तींचि 
नाडेसावजें तळपती । असो ऐशी सौमित्रें केली ख्याति । मान तुकविती वानर ॥६८॥ बहुत अस्त्रे नाना 
शस्त्रे । सौमित्रीवरी लंकेशपुत्रे'। टाकिलीं परी सौमित्रें । छेदोनियां पाडिलीं ॥६९॥ मग सौमित्रें काढिला 
दिव्य बाण । त्याचे मुखीं ब्रह्मास्त्र स्थापून । कल्पांतविजेसमान । चापापासून सोडिला ॥७०॥ निमिष न 
लागतां सत्वर । छेदिलें अतिकायाचें शिर । झाला एकचि जयजयकार । सुमनें सुरवर वर्षती ॥७१॥ 
बहुसाल आटलें दळ । लंकेत प्रवेशले घायाळ । रावणापुढें सकळ । समाचार सांगती पै ॥७२॥ 
सिंहासनावरून रावण । खालीं पडे मूर्च्छा येऊन । मग इंद्रजितें धांबोन । सांवरून बैसविला ॥७३।। म्हणे 
माझी साही निधाने गेलीं । पुनः परतोन नाहीं देखिलीं । अतिकायासारिखा बळी । पाठिराखा तुझा गेला 

॥७४॥ इंद्रजित म्हणे रायाप्रती । होणार न चुके कल्पांती । आतां युद्धासी जातों मी निश्चितीं । शत्रुक्षय 
करावया ॥७५॥ चतुरंग दळेंसी झडकरी । रणमंडळीं आला शक्रारी । सेनादुर्ग* ते अवसरीं । आपणाभोंवते रचियेले 

॥७६॥ रक्ते करूनियां स्नान । रक्तवर्ण वस्त्रें नेसून । बिभितकसमिधा* आणोन । सर्षपधान्यसंयुक्त^ ॥७७॥ 

रणमंडळीं केलें हवन । आंतून निघाला स्यंदन। धनुष्य तूणीर शस्त्रे पूर्ण । सारथिअश्वांसमवेत ॥७८॥ 

त्या रथीं बैसोन झडकरी । मेघाआड गेला शक्रारी* । दुर्धर शर ते अवसरीं । वर्षता जाहला अपार ॥७९॥ 

ते बाण नव्हती संपूर्ण । वर्षत विजांचा पर्जन्य । शिरे आणि कर चरण । कपींचीं तुटती तटतटां ॥८०॥ 


१. बारा २. रावणपुत्र अतिकाय राक्षसाने ३. पुष्कळ ४. सैन्याचे कोट ५. बेहड्याच्या समिधा ६. मोहरीयुक्त ७. इंद्रजित 


अध्याय अठ्ठाविसावा २४७ 


कोट्यनुकोटी पडिले वानर । जाहला एकचि हाहाकार । एकाखालीं एक दडपती बीर । परम दुस्तर 
ओढवले ॥८१॥ एक पळावया योजिती । तत्काळ कर चरण खंडती । रामसौमित्र तटस्थ पाहती । अंगीं 
आदळती सायक ॥८२॥ धनुष्यें हातींचीं गळोनी । रामसौमित्री पडले धरणीं । लीलाबतारी चापपाणी । 
दाखवी करणी शत्रूची ॥८३॥ शतबाणें इद्रजितें । खिळिलें रामसौमित्रीते । पुराणसंख्यः बाणीं 
अर्कजातें' । विंधोनि भूमीस पाडिलें ॥८४॥ शास्त्रसंख्या तीव्र बाणी । गंधमादन पाडिला धरणीं । 
रविसंख्येने' समरांगणीं । ऋषभ मैंद पाडिला । ।८५॥ चंद्रकळासंख्य* बाणीं नीळ । सागरसंख्ये* 
ऋक्षपाळ । स्कंदमुखसंख्येने नळ । प्रेतवत पाडिला ॥८६॥ ऋत्वर्धदिवससंख्यबाणी* । अंगद पाडिला 
समरांगणीं । गवय गवाक्ष शरभ तीन्ही । संवत्सरसंख्य“ बाणीं खिळिले पै ॥८७॥ सोडून कळासंख्याबाण* । 
खिळिला दधिमुख पावकलोचन । विद्यासंख्याः” सायक पूर्ण । सुषेणावरी टाकिले ।।८८।। रुद्रनेत्रसंख्या'' 
टाकून शर । ख्व्रिळिले गज केसरी वानर । हेमकूट गौरमुख वीर । युगसंख्यानीं'' खिळियेले ॥८९॥ सुमुख 
दुर्मुख ज्योतिर्मुख । यांबरी अवतारसंख्यासायक'२ । वरकड वानर जे असंख्य । ते बाणसंख्यांनीं!* 
खिळियेले ॥९०॥। ऐसा करूनियां अनर्थ । खालीं उतरे इंद्रजित । जयवाहों वाजवीत । लंकेमाजी प्रवेशला 
॥९१॥ परम हर्षयुक्त रावण । पुत्रासी देत आलिंगन । म्हणे माझा प्रताप वाढविला पूर्ण । तुवां एकें पुत्रराया 
॥९२॥ असो वानर पडिले सर्व । परी दोघे उरले चिरंजीव । बिभीषण हनुमंत बलार्णव । प्रियप्राण जे 
राघवाचे ॥९३॥ दोघे अत्यंत म्लानवदन । स्फुंदस्फुंदोनि करिती रुदन । म्हणती काळ कैसा कठिण । 
विचार कोण करावा ॥।९४॥ अस्तासि गेला वासरमणी । प्रवर्तली घोर रजनी । मग चुडिया पाजळोनि 
ते क्षणीं । रण शोधूं निघाले ।॥९५॥ महावृक्ष उन्मळले । तैसे ठायीं ठायीं बीर पडले । रण घुमत असे 
ते वेळे । दोघे जण देखती ॥९६॥। तंव तो वीर जांबुवंत । पडलासे आरंबळत । मग तया सांवरूनि 
हनुमंत । बैसविता जाहला ॥९७॥ जांबुवंत बोले वचन । या चराचराचा निजप्राण । तो सुखी असे कीं 
रघुनंदन । अनुजासहित सांग पां ॥९८॥ स्फुंदस्फुंदोनि सांगे बिभीषण । निचेष्टित पडले रामलक्ष्मण । 
त्याचपरी सकळ सैन्य । प्राणहीन पडलें असे ॥९९॥ मग बोले ऋक्षपाळ । कोणी जरी आणील 
ब्रोणाचळ । तरी त्या वल्लीसुवासे सकळ । वीर आतां उठतील ॥१००॥ उगवला नसतां वासरमणी । 
औषधी आणाव्या त्वरेंकरूनी । ऐसे ऐकतां तये क्षणीं । मारुतात्मज आवेशला ॥१॥ क्षीराब्धीचे 
पैलतीरीं । चार कोटी योजनें दूरी । मारुति म्हणे तृतीय प्रहरीं । औषधी वेगीं आणितों ॥२॥। 
बिभीषणासी हनुमंत । बोले होऊन सद्गदित । जतन करावा रघुनाथ । सौमित्रीसहित जीवेंसीं ।।३॥। 
ऐसें बोलोनि हनुमंत । वेगें उडाला आकाशपंथ । म्हणे यशस्वी अयोध्यानाथ । शक्तिदाता होई कीं ॥।४।। 
चपळ पाणिट्टय चरण । घेत उड्डाणावरी उड्डाण । कीं क्षीराब्धीप्रती सुपर्ण । वैकुंठींहून जातसे ॥५॥ कीं 
लक्षून मानससरोवर । मराळ झेंपावे सत्वर । त्याचपरी अंजनीकुमार । सप्तद्वीपें ओलांडी ॥६॥ 
सप्तसमुद्र ओलांडून । द्रोणाचळाजवळी येऊन । जनकजाशोकहरण'* । उभा ठाकला ते वेळीं ।।७॥। 
भालासलुक आलाडतः | होणाचळाणवळ क १ कि त लता र्यी 


NR 
१ अठरा २ सुग्रीबाला ३. बारा ४. सोळा ५, सात ६. सहा ७. तीस ८. साठ ९, चौसष्ट १०, चौदा ११. तीन १२. चार 
१३. दहा १४. पाच १५. हनुमंत 


२४८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
on 


अगस्ति सागराचे तीरीं । कीं त्रिविक्रम! बळीचे द्वारीं । कीं नृपाचिया भांडारी । तस्कर जैसा संचरे ॥८॥ 
कीं तरूजवळी येऊनी । उभा ठाकला कुठारपाणी? । कीं निधानापाशीं प्रीतिकरूनी । साधक उभा ठाकला 
॥९॥ असो कर जोडूनि हनुमंत । द्रोणाचळातें स्तवीत । म्हणे तूं परोपकारी पर्वत । पुण्यरूप नांदसी पैं 
॥११०॥ तुझें करितांचि स्मरण । सकळ रोग जाती पळोन । तरी शरजालीं' रामलक्ष्मण । इंद्रजितें पाडियेले 
॥११॥ तूं जीवनदाता सत्य । त्रिभुवनामाजी यथार्थ । कीर्ति ऐकोनियां धांवत । मी याचक आलों असें 
॥१२॥ औषधी देऊनियां निर्मळ । मज बोळवावें तत्काळ । तंव तो प्रत्यक्ष मूर्तीमंत शैल । बोलता झाला 
कपीसी ॥१३॥ म्हणे मर्कटा आलासी कोठून । कैंचा राम कैंचा लक्ष्मण । देवांस औषधी दुर्लभ जाण । 
तुज कोठून प्राप्त होती ॥१४।। धरूनि माझा आश्रय । मर्कटा तूं येथेंचि राहे । त्यावरी तो राघवप्रिय । काय 
बोलता जाहला ॥१५॥ म्हणे पाषाणहदयीं तूं द्रोण । मंदबुद्धि मूढ मलिन । कार्याकार्य तुजलागोन । निर्दया 
कैसें समजेना ॥१६।। वायसा काय मुक्ताहार । मद्यपियास काय तत्त्वविचार । निर्दयासी धर्मशास्त्र । 
सारासार समजेना ॥१७॥ मांसभक्षकास नुपजे दया । हिंसकास कैंची माया । उपरति पैशून्यवादिया*। 
कदाकाळीं नसेचि ॥१८॥ कृपणासी नावडे धर्म । जारासी नावडे सत्कर्म । निंदकासी नावडे प्रेम । 
भजनमार्ग कदाही ॥१९॥ कीर्तन नावडे भूतप्रेतां । दुग्ध नावडे नवज्वरिता । टवाळासी पैं तत्त्वतां । 
तपानुष्ठान नावडे ॥१२०॥ तैसा तूं अत्यंत निष्ठुर । रामभजन नेणसी पामर । तुज न लागतां क्षणमात्र । 
उचलोनि नेतों लंकेसी ॥२१॥ मग शेषाकार पुच्छ पसरून । द्रोणाचळ बांधिला आंवळून । तत्काळचि 
उपडोन । करतळीं घेऊनि चालला ॥ २२ उगवल्या असंख्यात सौदामिनी । तैसा पर्वत दिसे दुरूनी । कीं 
करीं घेऊनियां तरणी । हनुमंत वीर जातसे ॥२३॥ कीं सुधारसघट नेतां सुपर्ण । लीलाकमल उचली पूर्ण । 
कीं सहस्रवदनें उर्वी उचलोन । सर्षपप्राय* धरिली शिरीं ॥२४॥। कीं कनकताट द्रोणाचळ । वली तेचि दीप 
तेजाळ । पाजळूनियां अंजनीबाळ । ओवाळू येत रामातें ॥२५॥ चतुर्थ" प्रहरी ब्राह्मीं मुहूर्ती । सुवेळेसी 
आला मारुती । तंव तो नूतनलंकापती* । सामोरा धांवे आनंदें ॥२६॥ तों सुटला शीतळ प्रभंजन* । 
चालिला वल्लींचा सुवास घेऊन । त्या वातस्पर्श रामलक्ष्मण । सेनेसहित ऊठिले ॥२७॥ रजनी? संपतां 
तत्काळ । किरणांसहित उगवे रविमंडळ । तैसा राम तमालनीळ । वानरांसमवेत ऊठला ॥२८॥ कोणाचे तनूवरी 
साचार । घाय न दिसे अणुमात्र । असो द्रोणाचळासी वायुपुत्र । घेऊन मागुती उडाला ॥२९॥ लीला कंदुक'” 
खेळे बाळ । तैसा पर्वत झेली विशाळ । पूर्वस्थळीं ठेवून तत्काळ । सुवेळेसी पातला ॥१३०॥ देवांसहित शक्र” 
बैसत । तैसा कपिवेष्टित रघुनाथ । सदूगद होऊनि हनुमंत । रामचरणीं लागला ॥३१॥ जाहला एकचि 
जयजयकार । प्रेमें दाटला रघुवीर । हृदयीं धरिला वायुकुमर । तो न सोडीच सर्वथा ॥३२॥ स्कंदासी'' भेटे 
उमावर । कीं इंद्रा आलिंगी जयंत पुत्र । कीं संजीवनी साधितां पवित्र गुरु कचासी आलिंगी ॥३३॥ हनुमंताचे 
निजवदन । क्षणक्षणां कुरवाळीत रघुनंदन । धन्य धन्य आजिचा दिन । स्वामिगौरव लाहिजे?? तुवां ॥३४॥ 


१. वामन २. लाकूडतोड्या ३. बाणांच्या जाळ्यात ४. चहाडी चुगली करणारा ५. मोहरीप्रमाणे ६. चौथ्या ७. बिभीषण 
८. वारा ९. रात्र १०. चेंडू ११. इंद्र १२. कार्तिकेय १३. प्राप्त केले 


अध्याय अठ्ठाविसावा २४९ 
र्कर्शर्शर्शिशि्शर्शिरशिशिशिशिशिशिल"प----:..व-...________'*४ 


बाळक होतां व्यथाभूत । जनक जाऊनि औषधें आणीत । बा रे तैसेंच केलें निश्चित । प्रताप अद्भुत न वर्णवे 
॥३६॥ ऐसें बोलतां रघुनंदन । सकळ कपी म्हणती धन्य धन्य । स्वामिगौरवापुढें पूर्ण । सुधारसपान तुच्छ 
पै ॥३७॥ सुग्रीबादि कपी धांवती । हनुमंतासी दृढ हृदयीं धरिती । वानरांसी म्हणे किष्किंधापती । यावरी 
काय पाहतां ॥३८।। आतां लंकेवरी जाऊन । सकळ सदना लावा अग्न । अष्टादशपद्में बानर घेऊन । नळ 
नीळ मारुति धांविन्नले ॥३९॥। गगनचुंबित तैलकाष्ठे' । कपींनीं चुडी पाजळिल्या नेटें । कीं ते रामभवानीचे 
दिवटे । गोंधळ घालिती रणांगणी ॥१४०॥ चुडी घेऊनि समग्र । भुभुःकारें गर्जविलें अंबर । जय जय 
यशस्वी रघुवीर । म्हणोनि धांवती सर्वही ॥४१॥ लंकादुर्ग ओलांडून । आंत प्रवेशले वानरगण । तों अद्भुत 
सुटला प्रभंजन । चुडिया लाविती एकसरें ॥४२॥। वायूचे अद्भुत कल्लोळ । आकाशपंथे चालिली ज्वाळ । 
लंकेमाजी हलकल्लोळ । पळती लोक सर्व पैं ॥४३॥ धूर अद्भुत दाटलासे । तेथें कोणा कोणी न दिसे । 
ज्वाळा धांबती आवेशे । लंका सर्व ग्रासावया ॥४४॥ तैं कोट्यवधि घरें जळती । राक्षस स्त्रियांसह 
आहाळती । आळोआळीं उभे असती । चुडी घेऊन वानर ॥।४५॥ दृष्टी देखतां रजनीचर । चुडींनी भाजिती 
वानर । तो दशमुखासी समाचार । दूत सत्वर सांगती ।।४६॥ हनुमंते आणोनि द्रोणाचळ । सजीव केले 
वैर सकळ । लंकेंत प्रवेशले कपिदळ । जाळिलीं सकळ मंदिरे ॥४७॥ मग जंघ प्रजंघ क्रोधन । विरूपाक्ष 
शोणिताक्ष राजनंदन । कुंभनिकुंभांप्रति रावण । म्हणे धांवा रे सत्वर ॥४८॥ सिद्ध करूनियां दळभार । कुंभ 
निकुंभ धांवती सत्वर । घालोनियां पर्जन्यास्त्र । अग्नि समग्र विझविला ॥४९॥ जैसे कलेवर सांडोनि जाति 
प्राण । तैसे लंकेबाहेर आले कपिगण । रणभूमीसी सर्व मिळोन । युद्धालागीं सरसावले ॥१५०॥ आले 
देखोनि असुरभार । सेनामुखीं होता वाळिकुमार* । तो पर्वत घेऊन सत्वर । क्रोधनावरी धांविन्नला ॥५१॥ 
बळें पर्वत दिधला टाकून । रथासहित चूर्ण जाहला क्रोधन । तो जंघ प्रजंघ विरूपाक्ष दारुण । आले धांवूनि 
अंगदावरी ॥५२॥। अंगदें विशाळ वृक्ष उपडोनी । दोघे झोडून पाडिले धरणीं । मग विरूपाक्षें निजबाणीं । 
वानर बहुत खिळियले ॥५३॥ तों मैंद पर्वत घेऊनि धांविन्नला । अकस्मात विरूपाक्षावरी टाकिला । 
विरूपाक्ष प्राणासी मुकला । शरभें बधिला शोणिताक्ष॥५४॥ मग तो कुंभकर्णाचा नंदन । कुभ पुढें आला 
धांवोन । धनुष्य ओढूनि आकर्ण । नव बाण सोडिले ॥५५॥। त्या नवशरप्रहारेंकरूनीर । मैंद कपि खिळिला 
समरांगणीं । शरभ विंधिला दोन बाणीं । मूर्च्छित धरणीं पडियेला ॥५६॥ तों धांवे वाळिसुत । घेऊन 
विशाळ पर्वत । त्याचे कुंभे खिळिले हस्त । अचळासहित* रणभूमी ॥५७॥ संकट पडिलें बहुत । अंगद 
राहिला तटस्थ । वानरीं हांक केली त्वरित । राघवापासीं ते काळीं ॥५८॥ ऐकोनि गजकिंकाट देख । 
आवेशे चपेटे“ मृगनायक । यापरी किष्किंधापाळक* । कुभहदयीं आदळला ।।५९॥ कुंभाचें चाप घेतलें 
हिरून । मोडून कुटके केले पूर्ण । मल्युद्धास दोघे जण । प्रवर्तले ते काळीं ॥१६०॥ एक मुहूर्तपर्यंत । 
मलछ्टयुद्ध दोघांशीं अद्भुत । अर्कजे हृदयीं मुष्टिघात । कुंभासी बळें दीधला ॥६१॥ तेणें हदय जाहलें 
शतचूर्ण । कुंभाचा तत्काळ गेला प्राण । तंव तो निकुंभ आवेशोन । सुग्रीवावरी धांविन्नला ॥६२।। 


१. तेल लावलेली लाकडे २. अंगद ३. नऊ बाण मारून ४. पर्वतासहित ५. हल्ला केला ६. सुग्रीव 


२५० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तों पर्वत सबळ उचलून । वेगें धांवे सीताशोकहरण । अचळ दिधला भिरकावून । निकुभे तो चूर्ण केला 
॥६३॥ तेणें हनुमंत परम क्षोभला । विशाळ तरु त्यावरी टाकिला । तोही निकुंभें तोडिला । क्षणमात्र न 
लागतां ॥६४॥ निकुंभ परिघ लवलाहीं । घेऊन ताडिला मारुति हृदयीं । पळमात्र मूर्च्छना ते समयीं । आली 
हनुमंतास ते काळीं ॥६५॥ सवेंचि धांवे अंजनीबाळ । शतशुंगाचा उपटिला अचळ । निकुंभावरी टाकिला 
तत्काळ । चूर्ण जाहला असुर तो ॥६६॥ घायाळें पळती लंकेत । रावणासी वर्तमान करिती श्रुत । ऐकतांचि 
तो चिंताक्रांत । दशवक्त्र जाहला पैं ॥६७॥ मग विंशतिनेत्र पाचारी वीर । परम प्रतापी समरधीर । खराक्ष 
विशालाक्ष असुर । मकराक्ष तो तिसरा ॥६८।। तिघांसी म्हणे दशवदन । तुम्हीं माजवावें घोर रण । ते 
तत्काळ रथारूढ होऊन । सेनेसहित निघाले ॥६९॥ रणतुरें गर्जती अपार । रणमंडळीं पातले सत्वर । तां 
शिळा द्रुम घेऊन वानर । एकदांचि उठाबले ॥१७०॥ येरयेरां पाचारिती । उसणे घाय सर्वेच देती । असुरांची 
पोटें फाडिती । वानर नखें घालोनियां ॥७१॥ कुंत असिलता परिघ । असुर टाकिती शस्त्रें सवेग । तेणे 
विदारूनि अंग । कपी पडती समरांगणीं ॥७२॥ कपिवीरीं केलें आगळें । असुरभार मागें लोटले । देखोन 
मकराक्ष ते वेळे । बाण वर्षत धावला ॥७३॥ जैशा पर्जन्यधारा अपार । तैसा मकराक्ष वर्षे शर । अपार 
भंगले वानर । पाहे रघुवीर दुरूनी ॥७४।। मान तुकावी सीतारमण । म्हणे हा वीर युद्ध प्रवीण । कोदंड 
चढवोनि आपण । जगद्रंद्य ऊठिला ॥७५॥ कोदंड ओढितां तये क्षणीं । झणत्कारिल्या लघुकिंकिणी । 
एकचि बाण ते क्षणीं । दशकंठरिपूर्ने सोडिला ॥७६॥ मकराक्षाचे बाणजाळ । एकेंचि शरें छेदिलें 
तत्काळ । जेवीं उगवतां सूर्यमंडळ । भगणें सकळ लोपती ॥७७॥ एक उठतां विनायक । असंख्य विघ्ने 
पळती देख । कीं सुटतां चंडवात सन्मुख । जलदजाल' वितुळे पैं ॥७८॥ एका विष्णुनामेंकरून । असंख्य 
दुरितें जाती जळोन । कीं चेततां कृशान' । असंख्य बनें दग्ध होती ॥७९॥ कीं मूर्खाचे शब्द बहुत । एकाच 
शब्दे खंडी पंडित । कीं सिंहनादे गज समस्त । गतप्राण होती पैं ॥१८०॥ हृदयीं प्रकटतां बोध । सहजचि 
पळती काम क्रोध । कीं प्रत्यया येतां ब्रह्मानंद । क्षुद्रानंद? सर्व विरती ॥८१॥ तेवीं रामबाणें एकेंचि 
सबळ । तोडिलें मकराक्षाचें शरजाळ । मग त्यास मुक्ति द्यावया तत्काळ । दिव्यशर काढिला ॥८२॥ 
मकराक्षाचा कंठ लक्षून । शर चालिला जैसा सुपर्ण । क्षणमात्रे कंठ छेदून । आकाशपंथें उडविला ॥८३॥ 
तों विशालाक्ष आणि खराक्ष । त्यांहीं पाचारिला कमलदलाक्ष । जो सर्वात्मा सर्वसाक्ष । विरूपाक्ष ध्याय 
जया ॥८४॥ असुर धांवती लवलाहें । म्हणती सर्वदा तुज कैंचा जय । अकस्मात काकतालन्याय* । 
मकराक्ष तुवां मारिला ॥८५॥ ऐसें बोलून दोघे जण । सोडिती रामावरी प्रचंड बाण । जैसें मृगेंद्रापुढें येऊन । 
मांडिलें ठाण माजरिं ॥८६॥ कीं सज्ञान पंडितापुढें । बोलावया आलीं मूढे । कीं जंबुक आपले पवाडे । व्याप्रापुढे 
दावीतसे ॥८७॥ कीं उष्टांनीं ब्रीद बांधोन । तुंबरूपुढें' मांडिले गायन । तैसें राक्षसीं संधान । रामापुढे आरंभिलें 


१. ढगांचा समुदाय २. अग्नी ३. विषयजन्य क्षणिक आनंद ४. योगायोगाने ५. गंधर्वापुढे 


अध्याय अठ्ठाविसावा २५१ 


ते धनुष्यावरी योजून । अकस्मात सोडी रघुनंदन । दोघांचीं कंठनाळें छेदून । निराळमार्गे' पैं नेलीं ॥१९०॥ 
कळला रावणासी समाचार । परत्र पावले तिन्ही असुर । तत्काळ शक्रारि' महावीर । सेनेसहित धांबिन्नला 
॥९१॥ होम करून रणमंडळीं । त्यांतून एक कृत्या निघाली । रथीं बैसोन ते वेळीं । अकस्मात उडाली 
॥९२॥ त्या कृत्येआड बैसोन । शक्रारि सोडी तेव्हां बाण । म्हणे सर्वांसी खिळीन । वानरगण भयभीत 
॥९३॥ मग लोकप्राणेश येऊनी । सांगे जगद्वंद्याचे कणी । म्हणे अंगिरास्त्रेंकरूनी । कृत्या छेदोन टाकिजे 
॥९४ी। कृत्येआड बैसोन । इंद्रजित करी संधान । रामें तत्काळ मंत्र जपोन । अंगिरास्त्र सोडिलें ॥९५॥ तेणें 
कृत्या भस्म झाली झडकरी । जैसा बोध प्रवेशतां अंतरीं । दुर्वासना पळे बाहेरी । तृष्णा कल्पना घेऊनी 
॥९६॥ कीं प्रकटतां वासरमणी । तम निरसे मूळींहूनी । तैसी कृत्या छेदितां धरणीं । इंद्रजित उतरला ।।९७॥। 
रणीं प्रकट उभा राहूनी । अपार शर सोडी रावणी । तो दुरात्मा देखोनि ततक्षणीं । वानर सर्व क्षोभले ।॥९८॥ 
घेऊनियां महापर्वत । रागे धावत अंजनीसुत । गदा घेऊनियां त्वरित । बिभीषण चवताळला ॥९९॥ परिघ 
हातीं घेऊनी । मैंद धांवे क्रोधेंकरूनी । कीं कौमोदकीर आकळोनी । धन्वंतरी पुढें जाहला ॥२००॥ 
शतध्नी* घेऊन सत्वर । धांवे तो ऋषभ वानर । शरभ धांवे घेऊनि चक्र । गंधमादन शक्ति पैं ॥१॥ 
जांबुवंत घेऊनि गिरि थोर । अंगदें उपडिला महातरुवर । नीळ घेऊनियां तोमर । शत्रूवरी धांविन्नला ॥२॥ 
नळें उचलोनि महाशिळा । सुग्रीव पर्वत घेऊन धांविन्नला । कुमुद हांक देऊनि पुढें जाहला । लोहपट्टीश* 
घेऊनी ॥३॥। सौमित्रीनें चाप ओढून । टाकिले तेव्हां तीन बाण । शत शर दारुण । रघूत्तमें टाकिले ॥४॥ 
इतुकी शस्त्रढृष्टी होत । परी ते न गणीच इंद्रजित । शस्त्रे तोडून समस्त । बाण बहुत सोडिले ॥५॥ अष्टादश 
पढ़ें बानर । निजबाणीं केले जर्जर । लक्षोनियां रामसौमित्र । दारुण शर सोडितसे ॥६॥ रामलक्ष्मणांसहित 
सकळ । कपिदळ केलें विकळ । इतका पुरुषार्थ करून तत्काळ । इंद्रजित लंके परतला ॥७॥ जयवाद्यें 
वाजवीत । लंकेंत प्रवेशे शक्रजित । पितयास करूनि प्रणिपात । वार्ता समूळ सांगीतली ॥८॥। रावण म्हणे 
शक्रजितासी । तूं क्षणक्षणां शत्रु मारिसी । दिनांतीं नक्षत्रें दिसती आकाशीं । मागुती तैसे ऊठती ॥९॥ 
बरी वरी जळे तृण । परी अंकुर फुटती भूमींतून । त्यावरी शक्रजित प्रतिवचन । काय बोलता जाहला 
॥२१०॥ म्हणे आतां रामलक्ष्मण । सेनेसहित येतों वधून । तरीच तुम्हां दाबीन वदन । प्रतिज्ञा पूर्ण माझी 
हे ॥११॥ हे न घडे जरी गोष्टी । तरी तुमची आमुची हेचि भेटी । मग पितयासी नमून उठाउठी । इंद्रजित 
चालिला ॥१२॥ सिद्ध करूनि चतुरंग दळ । युद्धासी चालिला उतावीळ । जैसा सरितापूर तुंबळ । 
वर्षाकाळीं धांबतसे ॥१३॥ तीन वेळ संग्राम करूनी । इंद्रजित गेला जय घेऊनी । मागुती आला 
चौथेनी* । रणमेदिनी माजवावया ॥१४॥ युद्धकांड परम सुरस । जेथें थोर माजे वीररस । तें चतुर श्रोते 
सावकाश । अत्यादरें परिसोत ॥१५॥ रणरंगधीरा रामचंद्रा । सुवेळाचळवासी प्रतापरुद्रा । श्रीधरवरदा 
आनंदसमुद्रा । ब्रह्मानंदा जगद्गुरो ॥१६॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । 
सदा परिसोत भक्त चतुर । अष्टाविंशतितमाध्याय गोड हा ॥२१७॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २१७॥ 


॥ अध्याय अठ्ठाविसावा समाप्त॥ 


१. आकाशातून २. इंद्रजित ३. धन्वंतरीच्या गदेचे नाव ४. एक प्रकारची तोफ ५. लोखंडाचा पट्टा ६. चौथ्या वेळी 


॥ अध्याय एकोणतिसावा ॥ 
लक्ष्मण - इंद्रजित - युद्ध 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । रामकथा परम पावन । सुधारसाहूनि गोड गहन । देव 
करिती सुधारसपान । परी कल्पांती मरण न चुकेचि ॥१॥ अमृत गोड लागे रसनेसी । तें तृप्त न करी 
कर्णनेत्रांसी । रामकथा नव्हे तैसी । सर्व इंद्रियांसी तृप्त करी ॥२॥ सुधारस सेवितां मद चढे । कथामृतें 
मद मत्सर झडे । त्रिविधतापदुःख सांकडें । सहसा न पडे सद्भक्तां ॥३॥ कथामृत करितां श्रवण । जे 
करणार सुधारसपान । त्यांचिये मस्तकीं ठेवूनि चरण । कथा नेत पलीकडे ॥४॥ अमृत सदा इंद्र भक्षीत । 
सर्व लोकीं रामकथामृत । स्वर्गी राहणार समस्त । सदा इच्छिती रामकथा ॥५॥ कथासुधारसपान । श्रवण 
करा तुम्ही भक्तजन । गतकथाध्यायीं रावणी' येऊन । रणमंडळीं उभा ठकला ॥६॥ घेऊनि शिळा 
तरुवर । वर्षो लागले रीस वानर । सेनामुखीं रुद्रावतार* । उभा देखिला इंद्रजितें ॥७॥ परम दुरात्मा तो 
रावणी । अंतरीं कापट्यविद्या स्मरूनी । कृत्रिम* जानकी निर्मूनी । रथावरी बैसविली ।॥८॥ तप्तकांचनवर्णी * 
ते वेल्हाळ । वस्त्राभरणीं मंडित सकळ । मुखशशांक अति निर्मळ । विराजे सर्व लक्षणीं ॥९॥ हें कृत्रिम 
रूप निर्मिले । जें कोणासी कदा न कळे । बहु विचक्षण जरी आले । तेही साच मानिती ॥१०॥ असो 
कृत्रिम रूप निर्मोनी । इंद्रजित म्हणे मारुतीलागुनी । अरे पाहा हे जनकनंदिनी । तुझी स्वामिणी कीं वानरा 
॥११॥ हे रामाची अंगना होय । इनें आमुचा केला कुलक्षय । त्रेतायुगामाजी पाहें । कृत्या केवळ जन्मली 
॥१२॥ पंचवटीपासून साचार । इजकरितां संहारिले असुर । प्रहस्त अतिकाय महोदर । देवांतक नरांतक ॥१३।। 

कुंभकर्णादि यामिनीचर । इनेंचि ते ग्रासिले समग्र । हे अत्यंत सुंदर । म्हणोनि राये आणिली ॥१४॥ 

वृंदावनफळ दिसे सुढाळ । फणस म्हणोनि घेतले कनकफळ । मुक्तहार म्हणोनि शंखपाळ- । सर्प हातीं 
धरियेला ॥१५॥ कीं रत्नं सुंदर म्हणोन । खदिरांगार घेतले भरून । कीं नक्षत्रबिंबे जळीं देखोन । व्यर्थ जाळें 
पसरिलें ॥१६॥ इयेतें लंकेसी आणून । व्यर्थ कष्टला दशानन । हे पापिणी कलहा कारण । इनें राक्षसवन जाळिलें 
॥१७॥ ऐसी ही परम चांडाळीण । इसी काय व्यर्थ ठेवून । तत्काळ शस्त्र काढून । कृत्रिमसीता वधियेली ॥१८॥ 

सीतेचे शिर खंडून । दाखवी मारुतीलागून । म्हणे रामासी सांग जाऊन । जाई उठून अयोध्येसी ॥१९॥ ऐसें 
बोलून इंद्रजित । निकुंभिलेसी गेला त्वरित । हवन आरंभिलें अद्भुत । अक्षय्य रथ काढावया ।।२०॥ असो इकडे 
अंजनीनंदन । जानकी वधिली हें देखून । वक्षःस्थळ बडवून । मूर्च्छित पडे धरणीये ॥२१॥ एक 
घटिकापर्यत । निचेष्टित पडिला हनुमंत । सावध होऊनि किंचित । शोक करिता जाहला ॥२२॥ स्फुंदस्फुंदोनि 
रडे मारुति । आतां काय सांगू मी राघवाप्रती । सीतेकारणें अहोरात्रीं । स्वामी माझा कष्टतसे ॥२३॥ सीतेचें 
स्वरूप म्हणोन । हृदयीं धरी वृक्ष पाषाण । मित्रसुत* मित्र करून । शक्रसुत* वधियेला ॥२४॥ प्रयत्न 
करूनियां बहुत । म्यां सीता शोधिली यथार्थ । वार्ता सांगोनि रघुनाथ । सुखी केला ते काळीं ॥२५॥ 

१. इंद्रजित २. हनुमंत ३. मायिक ४. तापलेल्या सोन्यासारख्या वर्णाची ५. नष्ट न होणारा ६. सुग्रीव ७. वाली 


अध्याय ० चि एाणिविह्याा ह २५३ 


तैंपासोनि सीताशोकहरण । मज नाम ठेवी रघुनंदन । तो मी हा समाचार घेऊन । कैसा जाऊं स्वामीपासीं 
॥२६॥ शरजाळीं पाडिले शक्रजितं । तै घेऊन आलों द्रोणपर्वतातें । संतोषोनि रघुनाथें । मज बहुत गौरविलें 
॥२७॥ ते कष्ट सर्व गेले व्यर्थ । मी अभागी होय यथार्थ । वार्ता ऐकतां रघुनाथ । काय करील कळेना 
Ee त्या पूर्वी सांगितलें रघुनाथा । सुखी आहे जनकदुहिता । आतां जानकी वधियेली ही वार्ता । 
रामचंद्रासी केवीं सांगूं ॥२९॥ जेणें पूर्वी दिधलें बहुत धन । तेणेंचि पुढें घेतलें हिरून । जेणें केलें बहुत 
पाळण । तेणेंचि शिर छेदिलें । ३०॥ जेणें सुख दिधलें जन्मवरी । तेणेंचि लोटिलें दुःखसमुद्रीं । जळते घरांतून 
काढिले बाहेरी । तेणेंचि शिर छेदिले ।।३१॥ तृषाक्रांत प्राणी पडियेला । तया जीवन देऊन वांचविला । सवेंच 
त्याचा वध केला । शस्त्र घेऊनि स्वहस्ते ॥३२॥ तैसा मी रामाप्रति जाऊन । कैसें सांगूं हें वर्तमान । मध्येंच 
गोष्टी ठेवितां झांकोन । तरी दूषण लागतसे ।॥३३॥। ऐसें विचारी हनुमंत । सत्वर आला जेथें रघुनाथ । 
अधोवदनीं स्फुंदत । भयभीत कपी जाहले ॥३४) । गजबजले रामलक्ष्मण । मारुतीस पुसती वर्तमान । 
हनुमंत वक्षःस्थळ बडवून । आक्रंदोनी सांगतसे ॥३५॥ जानकी आणूनि रणांगणीं । इंद्रजितें टाकिली 
बधोनी । ऐसें ऐकतां चापपाणी । दुःखेंकरूनि उचंबळे ॥ ३६) आकर्णनयन चांगले । ते अश्रूंते स्रवो 
लागले । हाहाकार ते वेळे । रामसेनेंत जाहला ॥।३७॥। मंगळरूप तो रघुनंदन । मंगळभगिनीचे आठवूनि 
गुण । विलाप करितां लक्ष्मण । येऊनि चरणीं लागला ॥३८॥ आकर्णनयन चांगले । परब्रह्म मूस 
ओतले । त्या जगद्रंद्याची चरणकमलें । सौमित्रबाळें! बंदिलीं ॥३९॥ म्हणे ब्रह्मांडायका रघुपती । मिथ्या 
मायेची कायसी खंती । आकारा आलें तें पुढती । नाश पावेल निर्धारे ॥४०॥ विवेकवज़! घेऊन । मोहपर्वत 
करावा चूर्ण । सद्गुरुवसिष्ठें शिकवण । हेच पूर्वी शिकविली ॥४१॥ तूं देवाधिदेव परब्रह्म । अज अजित 
आत्माराम । तुझे मायेचा हा संभ्रम । मिथ्यामय लटिकाचि ॥४२॥ जानकी पावली मरण । तुज कोठें जाईल 
टाकोन । दीपासी प्रभा वोसंडोन* । जाईल हें तों घडेना ॥४३॥ कनकासी टाकूनि कांती । जाऊन राहील 
केउती* । रत्नांस सांडूनिया दीप्ती । कोठें परती जाईल ॥४४॥ अनादि तूं तिचा नाथ । तुजचि ते पावेल 
यथार्थ । जैसा पार्वतीने कैलासनाथ । पुनः उपजोनि वरियेला ॥४५॥ आतां यावरी ऐसें करीन । सहपरिवार 
वधीन रावण । बंदींचे देव सोडवीन । बिभीषण स्थापीन लंकेसी ॥४६॥ ऐसें बोलतां लक्ष्मण । राम पाहे 
अधोवदन । चिंताक्रांत वानरगण । तटस्थरूप पाहाती ॥४७॥ तों बिभीषणाचे दोघे प्रधान । आले जानकीची 
शुद्धी घेउन । हांसत हासत बिभीषण । आला रामास सांगावया ॥४८॥ म्हणे जग्ंद्या चापपाणी । सुखी 
आहे जनकनंदिनी । म्यां लंकेसी दूत पाठवूनी । समाचार आतां आणविला ॥४९॥ इंद्रजित परमकपटी । 
लटिकीच वधिली सीता गोरटी । हनुमंत निष्कपट पोटीं । त्यासी सत्यचि वाटलें ॥५०॥ ऐकतां बिभीषणाचें 
वचन । जयजयकारें गर्जती कपिगण । वदनें टवटवलीं पूर्ण । आनंद गगनीं न समाये ॥५१॥ उदयाचळीं उगवे 
गभस्ती*। एकदांचि निघे तमाची बुंथी* । तैसी जाहली दुःखनिवृत्ती । बिभीषणें वार्ता सांगतां ॥५२॥ 


१. लक्ष्मणाने २. विवेकरूपी वज्र ३. सोडून ४. कशी ५. सूर्य ६. पडदा 


२५४ ॥ श्रीरामव्रिजय ॥ 


कीं हृदयीं प्रकटतां वेदांतज्ञान । सहपरिवारें जाय अज्ञान । कीं गृहस्वामी उठतां देखोन । तस्कर पळती 
अवघेचि ॥५३॥ कीं क्षुधित पीडला अन्नाविण । तों क्षीराब्धि पुढें आला धांबोन । कीं वारणें गांजितां 
पंचानन । हांक फोडोनि धांविन्नला ॥५४॥ रोगें व्यापिला बहुवस । तों वैद्यं पाजिला सुधारस । तैसें 
बिभीषण बोलतां रामास । मिथ्या दुःख वितळलें ॥५५॥। बिभीषण वचन पौर्णिमा थोर । कळायुक्त दिसे 
रामचंद्र । उचंबळला कपिसमुद्र । सुखभरते दाटले ॥५६॥ बिभीषणास म्हणे रघुनंदन । तुझे उपकारा मी 
नव्हें उत्तीर्ण । क्षणक्षणां आम्हांलागून । सांभाळिसी प्राणसखया ॥५७॥ असो श्रीरामाचिये कर्णी । 
बिभीषण सांगे तेचि क्षणीं । इंद्रजितें निकुभिलाभुवनीं । कपटहोम आरंभिला ॥५८॥ होमधूमें कोदे 
निराळ । होमाहुतीचे दाटले परिमळ । अग्नींतून रथ तेजाळ । अर्ध बाहेर निघाला ॥५९। अश्व सारथि 
धनुष्य बाण । यांसह तो निघे स्यंदन । कार्यसिद्धि जाहलिया पूर्ण । मग रावणी नाटोपे ॥६०॥ तो चार वेळां 
येऊन । रणीं गेला जय घेऊन । आतां तो होम विध्वंसून । आधीं सत्वर टाकावा ॥६१॥ विलंब करितांचि 
येथ । तिकडे निघेल अवघा रथ । रथ निघाल्या इंद्रजित । कालत्रयीं! नाटोपे ॥६२॥ द्वादश वर्षे 
निराहारी । असेल जो ब्रह्मचारी । तयाचेनि हातें शक्रारी । मरेल ऐसें भविष्य असे ॥६३॥ ऐसें ऐकता 
रघुनंदन । सौमित्रीकडे पाहे विलोकून । धनुष्य चढवूनि गुण । वेगें लक्ष्मण उभा ठाकला ॥६४॥ बंधूची 
बाल्यदशा* देखोनी । स्नेहभरित होय चापपाणी । अनुजासी? हृदयीं कवळूनी । मंत्र कर्णी सांगतसे ।॥॥६५॥। 
कोण्या मंत्रे कोण अस्त्र । कोण्या समयीं प्रेरावें कोणतें शस्त्र तें तें सर्वही राजीवनेत्र । सौमित्रीसी देता 
जाहला ॥६६॥ मस्तकीं ठेविला कृपाहस्त । म्हणे सत्वर वधोनि इंद्रजित । जयलाभ घेऊनि अद्भुत । 
कल्याणरूप येइंजे ॥६७।। सवें मारुति बिभीषण । परम बुद्धिमंत कळाप्रबीण । रामें धरूनि लक्ष्मण । 
तयांचे हातीं दीधला ॥६८॥ नळ नीळ जांबुवंत अंगद । गवय गवाक्ष ऋषभ मैंद । पनस केसरी दधिमुख 
द्विविद । वीर अगाध निघाले ॥६९॥ आणि असंख्य निघती वानरगण । पुढें मार्ग दावी बिभीषण । 
निकुंभिला गड परम कठिण । लंकेहूनि अगाध ॥७०॥ अंगदस्कंधीं लक्ष्मण । जैसा गजजेंद्रावरी 
सहस्रनयन*। पुढें कडे लागले कठिण । मग बिभीषण बोलत ॥७१॥ म्हणे घ्या अवघे उड्डाण । निकुंभिला 
दुर्ग ओलांडून । शक्रजित करी हवन । आधीं विध्वंसोनि टाका तें ॥७२॥ मग निराळपंथे ते वेळे । 
निकुंभिलेत प्रवेशले । तों सैन्यदुर्ग सबळ बळें । सात भोंबते रक्षिती ॥७३॥ ऋषभ गवय हनुमंत । घेऊनियां 
शिळा पर्वत । जेथें हवन करी इंद्रजित । त्या विवरांत प्रवेशले ॥७४॥ तों सभोंवतीं भूतें रक्षिती । तितुकीं 
झोडून पळवी मारुती । तंब तो इंद्रजित पापमूर्ती । वज्ासनीं बैसला ॥७५॥ रक्तोदकें' स्नान करूनी । 
रक्त वस्त्रे नेसला रावणी । सप्त प्रेते पसरूनी । त्यांवरी आसन घातलें ॥७६॥ पिंगट जटा मोकळ्या 
दिसती । रक्तें थबथबां गळती । नेत्र लावूनि आहुती । टाकीतसे त्वरेने ॥७७॥ ब्राह्मणांची शिरें बहुत । 
त्यांचा जवळी पडिला पर्वत । अस्थिमाळा गळां डोलत । मृतोरग शिरीं वेष्टिले ॥७८॥ द्विजदंतांच्या* 
य त क य कट 


त se ३. धाकट्या भावाला ४. इंद्र ५. रक्‍तरूपी पाण्याने ६. हाडांच्या माळा ७. ब्राह्मणांच्या दातांच्या 
. सूर्यापेक्षा 


अध्याय एकोणतिसावा २५५ 


प्राप्त होतां दिव्य निधान । जैसें अभाग्यावरी पडे विघ्न । तैसें हनुमंते पर्वत टाकून । होमकुंड विध्बंसिले 
॥८०॥ अग्नि चहूंकडे विखरत । गेलें परतोनि आराध्यदैवत! । अग्नीने गिळिला माघारीं रथ । परम अनर्थ 
जाहला ॥८१॥ इंद्रजिताच्या पृष्ठीवरी । ऋषभ देहधर्मातें करी । यज्ञपात्रें फोडोनि झडकरी । होमद्रव्ये 
उलंडीत ॥८२॥ गजर कानीं पडतां बहुत । सावध जाहला शक्रजित । देखोनियां तें विपरीत । परम दुश्चित 
ते वेळे ॥८३॥ म्हणे दैवत क्षोभलें सबळ । कैसी वैरियांनी साधिली वेळ । माझें आयुष्यसिंधुजळ । 
आजपासूनि आटले ॥८४॥ वानर तेथें गेले समस्त । परम कोपला इंद्रजित । वेगें आणूनि दिव्य रथ । वरी 
आरूढे ते काळीं ॥८५॥ अद्भुत दळ घेऊनि ते वेळां । निकुंभिलेबाहेर युद्धासी आला । तों कपिभारंसी उभा 
ठाकला । सौमित्र देखिला शक्रजितें ॥८६॥। भगणांमाजी? रोहिणीवर* । कीं किरणचक्रीं* दिवाकर" । 
तैसा वानरांत सौमित्र वीर । युद्धासी सिद्ध उभा असे ॥८७॥ जैसा कुळाचळांत मेरु अद्भुत । तैसा रथारूढ 
दिसे इंद्रजित । तों राक्षसदळ लोटलें समस्त । वानरांबरी ते काळीं ॥८८॥ शिळा दुम पर्वत घेऊनी । कपी 
धांबले ते क्षणीं । राक्षसदळा होत आटणी । प्रेते अवनीं पडताती ॥८९॥ शूल असिलता शक्ती । हीं आयुधें 
घेऊनि हातीं । वानरांसी असुर खोंचिती । कपी पडती विकळ तेणें ॥९०॥ तों नळ नीळ जांबुवंत । 
प्रतापरुद्र अंजनीसुत । यांचा मार अति अद्भुत । आटले बहुत निशाचर ॥९१॥ अरिप्रताप* देखोनि 
अत्यद्भुत । परम क्रोधावला इंद्रजित । होम विध्वंसिला त्या विषादे बहुत । दांत खात करकरां ॥९२॥ 
लातेनें ताडितां उरग । कीं खवळे शुंडा पिळितां मातंग । कीं नासिकी ताडितां सवेग । महाव्याघ्र जेवीं 
खवळे ॥९३॥ कीं महातपस्वी अपमानिला । कीं हुताशन घृतें शिंपिला । तैसा इंद्रजित क्षोभला । वेगें 
लोटिला रथ पुढें ॥९४॥ दृष्टी देखतां वारण । खवळे जैसा पंचानन । तैसा क्षोभला लक्ष्मण । जो भोगीद्र 
पूर्ण अवतरला ।।९५॥ विद्युत्प्राय चाप चढवून । त्यावरी योजिला दिव्य बाण । सिंहनादे गर्जोन । रामानुज“ 
सरसावला ॥९६॥ मांडिलें तेणें बज़ठाण । कौतुक पाहती सुरगण। सौमित्रीसी होवो कल्याण। हेंच देव 
चिंतिती॥।९७॥। इंद्रजित म्हणे सौमित्रीसी। मजसीं युद्ध करू पाहसी। जैसा हरिण शार्दूलासीं' । झोंबी 
घ्यावया पातला ॥९८॥ सुपर्णावरी धांवे अळिका । कीं मातंगावरी'” गोवत्स? देखा । कीं बळें धांवे 
पिपीलिका । कनकाचळ उचलावया ॥९९॥ ऊर्णनाभी भावी मनीं । स्वतंतूंनीं झांकीन मेदिनी । वृश्चिक 
नांगी उभारूनी । ताडीन म्हणे खदिरांगारा'' ॥१००॥ सूर्य जिकीन म्हणे खद्योत । मक्षिका भूगोळ हालवूं 
इच्छीत । बडवानळ धगधगित । पतंग" धांवे ग्रासावया ॥१॥ मजसी तैसा युद्धासी । मानववंशीं तूं 
आलासी । माझे बाण केवीं साहासी । समरांगणीं न कळे हें ॥२॥ यावरी बोले लक्ष्मण । तुझे दृष्टीसी 
दिसतो लहान । भस्में आच्छादिला हुताशन । क्षणे कानन जाळील ॥३॥ दृष्टीस न भरे केसरी । परी क्षणें 
महागज विदारी । वज्र धाकुटें परी करी । चूर्ण सकळ नगांचें ॥४॥। खुजट'* दिसे वामन । परी ढेंगेंत 
आटिलें त्रिभुवन । घटोद्भवाची** तनू सान । परी सागर संपूर्ण प्राशिला ॥५॥ चिमणाच दिसे 
चंडांश । परी मेदिनीभरी प्रकाश । तेवीं नरवीर राघवेश । त्याचा दास मी असें ॥६॥ तुज आजि मी 
समरांगणीं । खंडविखंड!° करीन बाणीं । इंद्रादि देव पाहती गगनीं । मनोरथ पुरवीन तयांचे ॥७।। ऐकतां 
क्षोभला शक्रारी । दिव्य बाण ते अवसरीं । सोडी रामानुजावरी । प्रळयचपळेसारिखा ॥८॥ 
१. इष्ट देवता २. मूत्र-विसर्जन ३. नक्षत्रात ४. चंद्र ५. किरणामध्ये ६. सूर्य ७. शत्रूचा पराक्रम ८. लक्ष्मण ९. सिंहाला 
१०, हत्तीवर ११. वासरू १२. विस्तवाला १३. दीपावर धावणारा पंखाचा किडा १४. बुटका १५. अगस्ति ऋषीची 
१६. सूर्य १७. तुकडे तुकडे १८. इंद्रजित 


२५६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जैसा सद्विवेकेंकरून । ज्ञानी क्रोध टाकी खंडोन। तैसा सौमित्रे तोडिला बाण । निजशरेंकरूनियां' ॥९।। 
परम क्षोभला इंद्रजित । बाणांचा पर्जन्य पाडीत । एके बाणेंच सुमित्रासुत । पिष्ट करून टाकीतसे ।।११०॥ 
उगबतां वासरमणी । भगणें लोपती जेवीं गगनीं । कीं जलदजाल तत्क्षणी । प्रभंजन विध्वंसी ॥११। बोध 
प्रकटतां अंतरीं । बहुत पातकें संहारी । कीं आत्मज्ञान जेवीं हरी । संसारदुः खें अनेक ॥१२॥ तैसे इं्रजिताचे 
शर पाहीं । जो जनकाचा कनिष्ठ जांवई । बाण सर्व छेदूनि लवलाही । पाडीतसे एकीकडे ॥१३॥ सौमित्री 
सोडी एक शर । त्यापासूनि बाण निघती अपार। जैसा एकुलता एक पुत्र । वाढे संतति बहु त्याची ॥१४। 
कीं तैलबिंदु जळीं पडतां । पसरे चहूंकडे तत्त्वतां । कीं सत्पात्री दान देतां । कीतिं प्रकटे सर्वत्र ॥१५॥। 
कुलवंताबरी उपकार करितां । तें यश प्रकटे न सांगतां । तैसा एक बाण सोडितां । पसरती बहु चहूंकडे 
॥१६॥ लक्षांचे लक्ष बाण । सोडितसे सुमित्रानंदन । इंद्रजित तितुके छेदून । एकीकडे पाडी पैं ॥१७॥ 
इंद्रजित तुकावी मान । म्हणे धन्य वीर लक्ष्मण । रणधीर न ढळे ठाण । योद्धा निपुण होय हा ॥१८॥ असो 
इंद्रजितें जपोनि मंत्र । सोडिलें तेव्हां पर्जन्यास्त्र । हस्तिशुंडेऐसी' धार । मेघ अपार वर्षती ॥१९॥ ऐसें 
देखोनि लक्ष्मण । वातास्त्र जपोनि उडवी पर्जन्य । जैसें वैराग्य प्रकटतां संपूर्ण । संसारदुःखं वितुळती पै 
॥१२०॥ परी वात सुटला अद्भुत । इंद्रजिताचें कटक उडत । रावणीनें महापर्वत । आड घातले वायूसी 
॥२१॥ जैसें मायाजाळ अद्भुत । तैसे आड दिसती पर्वत । मग सौमित्र वजे बहुत । सोडोनि नग फोडिले 
॥२२॥ करितां सारासार श्रवण । काम क्रोध जाती वितळोन । तैसे पर्वत तेणें फोडून । पिष्टवत पैं केले 
॥२३॥ मग तो सुलोचनावर? । सोडी वडवानळास्त्रः । त्यावरी दाशरथी वीर । सागरास्त्र सोडीतसे ॥२४॥ 
सागर अद्भुत देखोनी । अगस्तिमंत्र जपे रावणी । तत्काळ समुद्र आरोनि । क्षणमात्रे टाकिला ॥२५॥ 
पापास्त्र सोडी इंद्रजित । नाममंत्र जपे सुमित्रासुत । माहेशवर* रावणी प्रेरीत । सौमित्र जपे ब्रह्मास्त्र ॥ २६॥ 
ब्रह्मास्त्र श्रेष्ठ सर्वात । तेणें माहेश्वर ग्रासिले समस्त । जांबुवंत आणि हनुमंत । तटस्थ कौतुक पाहती 
॥२७॥ परम कोपा चढला रावणी । पांच बाण काढी निवडोनी । कीं पांचही सौदामिनी" । मेघाबाहेर 
निघाल्या ॥२८॥ ते अनिवार पांच बाण । सोडिले आकर्णवरी* ओढून । ते वातवेगें अकस्मात येऊन । 
सौमित्राचे हृदयीं खोंचले ॥२९॥ मेरु मांदार होती चूर्ण । ऐसे ते कठोर पांच बाण । भोगींद्रावतार 
लक्ष्मण । तेणेंचि व्यथा साहिली ॥१३०॥ सवेंचि वीर लक्ष्मण । सोडिता जाहला नव बाण । इंद्रजिताचें 
कपाळ फोडून । आंत संपूर्ण रुतले पैं ॥३१॥ इंद्रजित योद्धा दारुण । बाल्यदशावेष्टित लक्ष्मण । स्नेहे 
दाटोनि बिभीषण । गदा झेलीत पुढें आला ॥३२॥ गदा फिरवूनि ते वेळीं । इंद्रजितावरी टाकिली । येरे 
शर सोडोनि पाडिली । एकीकडे आडवी ते ॥३३॥ मेघनादें सोडोनि पंच बाण । हृदयीं खिळिला 
बिभीषण । जांबुबंतें तें देखोन । पुढें धांवे काळ जैसा ॥३४।। पर्वतीं वज्र पडे अकस्मात । तैसा रावणीवरी 
जांबुवंत । हस्तचपेटें” त्याचा रथ । अश्वांसहित चूर्ण केला ॥३५॥ विरथ होऊन इंद्रजित । 
भूमीवरी उभा युद्ध करीत । तों हनुमंते विशाळ पर्वत । रावणीवरी टाकिला ॥३६॥ नळ नीळ क्रषभ 
अंगद । शरभ गवय गवाक्ष कुमुद । केसरी पावकलोचन मैंद । एकदांचि उठावले ॥३७॥ 


१. स्वतःच्या बाणाने २. हत्तीच्या सोंडेएवढी ३. इंद्रजित ४. आग्नि अस्त्र ५. महेशास्त्र ६. विजा ७. कानापर्यंत 
८. हाताच्या फटक्याने 


अध्याय एकोणतिसावा २५७ 


शिळा पर्वत ते अवसरीं । टाकिती बळेंचि शक्रारीवरी! । देव पाहती अंबरी । कौतुक परम युद्धार्चे ।॥३८॥ 
इंद्रजित चतुर बहुत । परम पराक्रमी रणपंडित । तितुक्यांचे फोडी पर्वत । बाणजाळ घालूनियां ॥॥३९॥ तंव 
इंद्रजित उडाला । मेघाआड जाऊनि ते वेळां । तेथोनियां वर्षो लागला । बाणजाळ कपींवरी ॥१४०॥ 
सौमित्रीचे ठाण गोजिरें । मग काय केलें वायुकुमरें । तळहातीं सौमित्रीस त्वरें । उभा करूनि उडाला ।॥४१॥ 
द्वादश गांवें इंद्रजित । शतयोजने उंच हनुमंत । संग्राम केला अद्भुत । उतरे इंद्रजित पृथ्वीवरी ॥४२॥ खालीं 
उतरला लक्ष्मण । तों समस्त देव ऋषिगण । सौमित्रीस चिंतिती कल्याण । विजयी पूर्ण हो आजि ॥४३॥ 
पाठीसी वानरांचे भार । आवेशें गर्जती वारंवार । मांडलें परम घनचक्र* । अनिवार वीर दोघेही ॥४४॥ 
सिंहनादेंकरून । दोघेही गर्जविती गगन । मोठ्या आवेशें संपूर्ण । ब्रह्मांड ग्रासूं भाविती ॥४५॥ दोघांचे 
अंगीं रुतले शर । जैसीं पिच्छे पसरिती मयूर । कीं पर्वतासी फुटले तृणांकुर । तैसे वीर दिसताती ॥४६॥ 
याउपरी सौमित्रि बीर । तूणीरांतून काढी दिव्य शर । जैसा तृतीयनेत्रींचा वैश्वानर । अकस्मात प्रकटला 
॥४७॥ जैसा मध्यान्हीचा गभस्ती । तैसी बाणांचीं मुखें दिसती । तयांची किरणें प्रकाशली क्षिती । न 
लक्षवे कोणातें ।।४८॥ रामनाममुद्रांकित । देदीप्यमान बाण समर्थ । जो सुमित्रासुताचे मनोरथ । पूर्ण कर्ता 
निर्धारे ॥४९॥ तो बाण धनुष्यावरी । सौमित्रे योजिला झडकरी । आकर्ण ओढोनि अंतरीं । काय चिंतिता 
जाहला ॥१५०॥ म्हणे पूर्णब्रह्म सनातन । मायातीत शुद्धचैतन्य । तो सूर्यवंशीं रघुनंदन । जरी हें साच 
असेल ॥५१॥ स्त्री असोनि मी ब्रह्मचारी । चतुर्दश वर्षे निराहारी । कायावाचामनें अंतरीं । रामउपासक 
जरी असें ॥५२॥ मंगळभगिनी जगन्माता । सत्य असेल पतिव्रता । रामदासत्व हनुमंता । जरी साच घडलें 
असे ॥५३॥ शिवकंठींचें हालाहल । नामें शमले असेल सकळ । तरी या बाणे शिरकमळ । इंद्रजिताचें 
खंडेल ॥५४॥ ऐसें चिंतोनि निजमनीं । बाण सोडिला तत्क्षणी । शक्रारीचा कंठ लक्षोनी । गगनमार्गे जातसे 
॥५५॥ यावरी विंशतिनेत्रपुत्रः । बाण देखोनि परम तीव्र । मग स्वयें निर्वाण शर । योजूनि आकर्ण ओढिला 
॥५६॥ तंव गगनोदरांतूनि अकस्मात । बाण पावला कृतांतवतः । तेणें कंठ आणि भुजा त्वरित । छेदोनि नेलीं 
गगनमागेँ ॥५७॥ वक्र सुरीने त्वरित । कृषीवल कणसे छेदित । तैसें शिर भुजासहित । बाणें नेलें ते काळीं 
॥५८॥ भुज उसळून अद्भुत । लंकेवरी जाऊनि पडत । शिर भूमंडळीं उतरत । कंदुकवत ते काळीं ॥५९॥ तों 
ऋषभे धांबोनि सत्वर । वरिच्यावरी झेलिलें शिर । जाहला एकचि जयजयकार । देव सुमनसंभार* वर्षती 
॥६०॥ इंद्र संतोषला बहुत । म्हणे आजि माझें भाग्य उदित । हे दशा पावलों यथार्थ । सुमित्रासुतप्रसादेः 
॥६१॥ शक्राचा हर्ष ते काळीं । न मायेचि नभमंडळीं । दुंदुभींची घाई लागली । ऋषिमंडळी आनंदत ॥६२॥ 
पुष्पवृष्टि वारंवार । सौमित्रीवरी करी देवेद्र । इंद्राचा उजळला मुखचंद्र । निष्कलंक क्षयरहित ॥६३॥ 
इंद्रजित पडिला मेदिनीं । दीनवदन पळे वाहिनी” । प्राण जातां तेचि क्षणी । इंद्रियें जैसीं निस्तेज ॥६४॥ 
दीप गेलिया प्रभा हारपे । कीं शशी मावळतां चांदणें लोपे । कीं गायन राहतां संपे । स्वर-करणें“ सर्वही 
॥६५॥ कीं वृक्ष उन्मूळतां क्षितीं । अंडज' नीडे सांडूनि पळती । शक्रारि पडतां ते रीतीं । सेनासमुदाय 
फूटला ॥६६॥ जय पावून संपूर्ण । परतला वीर लक्ष्मण । वारंवार बिभीषण । स्तुति करी सौमित्रीची ॥६७॥ 
मग हनुमंताचे स्कंधावरी । सौमित्री बैसला ते अवसरीं । तनु जर्जर शरप्रहारी । जाहली असे तेधवां ।॥॥६८॥ 


१. इंद्रजितावर २. तुंबळ युद्ध ३. मेघनाद ४. यमासारखा ५. पुष्पवृष्टी ६. लक्ष्मणाच्या प्रसादाने ७. सेना ८. साथीसाठी 
असलेली वाद्ये ९. पक्षी 


1983 Shriramvijay_Section_9_1_Front 


स्ट ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सुवेळागिरी लक्षून । चालिले तेव्हां वानरगण । समस्तां सांगे बिभीषण । आल्या पर्थे चलावे ॥६९॥ 
इंद्रजिताचे विशाळ शिर । झेलीत नेत ऋषभ वानर । दृष्टीने पाहील रघुवीर। म्हणोनि संगें घेतलें ॥१७०॥ 
असो इकडे श्रीराम । जो स्कंदतातमनोविश्राम । सौमित्रीकारणें परम । चिंताक्रांत जाहला ॥७१॥ 
सुग्रीवाप्रती रघुनंदन । म्हणे निकुंभिलेसी गेला लक्ष्मण । तेथें कैसें वर्तमान । जाहलें असेल कळेना ॥७२॥ 
इंद्रजिताचें युद्ध कठिण । आम्हांसी नागपाशीं बांधिलें जाण । शरजाळीं सेना संपूर्ण । खिळोनियां पाडिली 
॥७३॥ योद्धा इंद्रजित विशेष । बाळदशा सौमित्रास । ऐसें बोलोनि अयोध्याधीश । अश्रु नयनीं आणिले 
॥७४॥ सुग्रीव म्हणे रघुपती । आपण खेद न करावा चित्तीं । इंद्रजितासी वधोनि त्वरितगती । आतां येईल 
सौमित्र ॥७५॥ ऐसी चिंता करितां अकस्मात । तों वानर आले पुढें धांवत । सांगती आला सुमित्रासुत । 
इंद्रजिता वधोनियां ॥७६।। परम आनंदला रघुवीर । सामोरा धांवे मित्रकुमर' । तों समीप देखिला 
सौमित्र । बाळसूर्यं जयापरी ॥७७॥ हनुमंताचे स्कंधावरून । खालीं उतरला लक्ष्मण । सुग्रीव आणि 
बिभीषण । हस्त धरूनि चालती ॥७८॥ हळू हळू चाले लक्ष्मण । शर अंगीं रुतले तीक्ष्ण । दृष्टीं देखोनि 
रघुनंदन । केले नमन साष्टांगीं ॥७९॥ मग उठोनि राजीवनेत्र । प्रीतीनें हृदयीं धरी सौमित्र । वृत्र वधितां 
सहस्रनेत्र । गुरु जैसा आलिंगी ।। १८०॥ श्रीराम म्हणे सौमित्रीतें । तुवां वधोनि इंद्रजितातें । ब्रह्मांड भरिले 
पुरुषार्थे । पराक्रम करूनियां ॥८१।। कोणासी नाटोपे रावणी । तो त्वां बधिला समरांगणीं । देवांसहित 
वज्रपाणी* । आनंदमय जाहला ॥८२॥ ऐसें बोलोनि रघुनाथ । सौमित्रिमस्तकीं' ठेवी हस्त । तेणें श्रम 
हारपला समस्त । आनंदभरित लक्ष्मण ॥८३॥ बिभीषण जांबुवंत । समस्तांसी भेटला रघुनाथ । शब्दरत्ने 
गौरवीत । धन्य पुरुषार्थ तुमचा पैं ॥८४॥ पुढें ठेवून शत्रूचे शिर । ऋषभे केला नमस्कार । मग म्हणे 
सीतामनोहर । धन्य धन्य ऋषभा तूं ॥८५।। आरक्त पुष्पे पूजा करून । हें शिर ठेवावें जतन करून । मागों 
येईल तियेलागून । द्यावें लागेल शिर हें ॥८६॥ सुषेणासी म्हणे रघुवीर । तू वैद्य आणि प्रतापशूर । तरी 
सौमित्रीसी करावा उपचार । देह जर्जर बाणीं जाहला ॥८७।। मग सुषेणें औषधी आणून । दिव्यदेही केला 
लक्ष्मण । असो यावरी बिभीषण । वर्तमान सर्व सांगे ॥८८॥ कैसा जाहला संग्राम । वीरद्दयाचा पराक्रम । 
तें ऐकोनि मेघश्याम । आश्चर्य परम करीतसे ॥८९॥ म्हणे धन्य धन्य इंद्रजित वीर । पुरुषार्थासी नाहीं 
पारावार । दीन करून देव समग्र । बंदीं जेणें घातले ॥१९०॥। याउपरी सुलोचना । शिर मागां येईल 
राजीवनयना* । ते सुरस कथा ऐकतां श्रवणां । सौख्य होईल अत्यंत ॥९१॥। रामविजय ग्रंथ प्रचंड । त्यांत 
रसभरित युद्धकांड । श्रवणें पुरे सर्व कोड । नलगे चाड आणिकाची ॥९२॥। ब्रह्मानंदा श्रीरामा । जगदंद्या 
पूर्णब्रह्मा । श्रीधरवरदा अनामा । पूर्णकामा अभंगा ॥९३॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । 


संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । एकोनत्रिंशतितमाध्याय गोड हा ॥१९४॥ 
श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या १९४ ॥ 


॥ अध्याय एकोणतिसावा समाप्त ।। 


१. सुगीव २. इंड ३. लकष्णाच्या डोक्यास समल 7 * सुग्रीव २. इंद्र ३. लक्ष्मणाच्या डोक्यावर ४. श्रीरामाला 


॥ अध्याय तिसावा ॥ 


सुलोचनेचे सती जाणे 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम:। जो पद्मिनीबल्ृभकुलभूषण' । जो पद्मजातजनक 
pi । विषकंठहृदय दशकंठदलन? । सच्चिदानंदतनु जो ॥१॥ जो रघुकुलकमलदिवाकर' । जो 
अजित श्वानर' । जो भक्तहदयाब्जभ्रमर* । लीलावतार धरी जो ॥२॥ षड्गुणैश्वर्यसंपन्न । 
यश श्री कीर्ति विज्ञान घन । जो औदार्यवैराग्यपरिपूर्ण । सत्यज्ञान शाश्वत जो ॥३॥ जो कां निर्विकल्प 
अनंत । हेतुदुष्टांतविवर्जित । तो सुवेळाचळीं रघुनाथ । राक्षसवधार्थ पातला ॥४।। जो भवगजविदारक 
मृगनायक । जो मोक्षफळाचा परिपाक । तो राम ताटिकांतक । सुरपालक जगद्गुरु ॥५॥ गतध्यायीं 
कथानिरूपण । गुणसिंधूचा बंधू लक्ष्मण । इंद्रजिताचा वथ करून । शिर घेऊन पैं गेला ॥६॥ शरीराचें 
प्राक्तन विचित्र । ऋषभें सुवेळेसी नेलें शिर । धड रणीं भुजा सत्वर । लंकेवरी पडियेली ॥७॥ भुजा 
आपटोनि मागुती उडत । जैसा कंदुक आदळोनि उसळत । तैसा भुजदंड अकस्मात । निकुंभिलेंत पडियेला 
॥८॥ सुलोचनेचे अंगणीं । भुजदंड पडिला ते क्षणीं । तों राबणस्नुषा अंतरसदनीं । सुखरूप बैसली असे 
॥९॥ ते दशशतवदनाची* कुमरी । कीं लाबण्यसागरींची लहरी । ज्येष्ठ स्नुषा निर्धारी । राघवारीची* ती होय 
॥१०॥ जे नगरिपुशत्रूची राणी । यामिनीचरांची स्वामिणी । जिचें स्वरूपलावण्य देखोनि । सुरांगना होती 
लज्जित ॥११॥। देवगणगंधर्वराजकुमरी । सेवा करिती अहोरात्रीं । सहस्रनेत्राची अंतुरी । न पवे सरी जियेची 
॥१२॥ अंगींचा सुबास अद्‌भुत । धांवे एक कोशपर्यंत । विषकंठरिपूची* कांता यथार्थ । तुळितां न पुरे 
इयेसीं ॥१३॥। नैषधजायाः° परम सुंदर । वर्णिती काव्यकर्ते चतुर । परी शेषकन्येसी साचार । उपमा 
द्यावया पुरेना ॥१४।। अंगींच्या प्रभेनें भूषणे । झळकती अत्यंत दिव्य रत्ने । किन्नरकन्या जवळी गायनें । 
मधुरस्वरें करिती ।।१५॥ एक श्रृंगार सांबरिती । एक चामरें घेऊनि वारिती । एक उपभोग आणोनि देती । 
संतोषविती नानाशब्दें ॥१६॥ सुलोचनेचे गृहीं आनंदु । तो अमृतीं पडे विषबिंदु । तैसा तो भुज सुबद्धु । 
अंगणी येऊन पडियेला ॥।१७। भुज पडतांचि धरणी । दणाणली तये क्षणीं । दूती कित्येक धांवूनी । 
पहावया आल्या बाहेर ॥१८॥ ते पाचुबंद अंगणांत । वीरपाणी”* पडिला अद्भुत । तो देखोनि दासी 
भयभीत । आल्या शंकितः सांगावया ॥१९॥ म्हणती नवल वर्तलें बो साजणी । महावीराचा तुटोनि 
पाणी । येऊन पडिलासे अंगणीं । निराळमार्गे'' अकस्मात ॥२०॥ ऐकोनि दासींचें वचन । दचकलें 
सुलोचनेचें मन । रत्नपादुका त्वरेंकरून । अंध्रियुगुळीं लेइल्या ॥२१॥ तडित्प्राय झळके अंबर" । 
अंगणांत आली सत्वर । उतरला तेव्हां मुखचंद्र। विव्हळ नेत्र जाहले ॥२२॥ अंग जाहलेंसे विकळ । पुढें 
न घालवेचि पाऊल । बदनींचें काढोनि तांबूल । एकीकडे भिरकाविलें ॥२३।। सखियांसी म्हणे सुलोचना । 
प्राणपति आज गेले रणा । सीतेलागीं अयोध्याराणा । सुवेळाचळीं बैसला ॥२४ी। ऐसें बोलतां 
शेषनंदिनी!* । भुजेसमीप येतां ते क्षणीं । तंव तो शक्रजिताचा पाणी । पतित्रतेनें ओळखिला ॥२५॥ 

रावणांतक ३. रघुकुळरूपी कमळाला विकसित करणारा सूर्य ४. भ्रम जाळणारा ५. भक्तांच्या 
gaa ea ७. रावणाची सून ८. इंद्रजिताची ९. मदनाची १०. दमयंती ११. वीराचा हात 
१२. साशंक १३. आकाशमार्गे १४. आकाश १५- सुलोचना 


1983 Shriramvij ay_Section_9_2_Front 


२६० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


पंचांगुळीं मुद्रिकामंडित' । वीरकंकणें दिव्य विराजित । दंडीं कीर्तिमुखें' झळकत । चपळेहूनि विशेष 
पैं ॥२६॥ आजि माझें जहाज बुडाले । म्हणोनि वदन हातीं पिटिलें । परम आकांत केला ते वेळे । वाटे 
बुडाले ब्रह्मांड ॥२७॥ सुमनकळिकेवरी सौदामिनी । पडतां उरी न उरे क्षणीं । तैसी निस्तेज होउनी । 
भोगींद्रनंदिनी* पडियेली ॥२८॥ म्हणे लोभियाचें गेलें धन । कीं जळचरें जीवनावांचून । तैसी 
पतिवियोगेंकरून । सुलोचना तळमळे ॥२९॥ म्हणे विपरीत काळाची गती । मृगजळीं बुडाला अगस्ती । 
दीपतेजें रोहिणीपती । आहाळोनी खालीं पडियेला ॥३०॥ तमकूपीं बुडाला तरणी । पाडसें सिंह धरिला 
वनी । पिपीलिकेनें मुखीं घालोनी । मेरु कैसा रगडिला ॥३१॥ अळिकेनें गिळिला सुपर्ण । मशकीं 
ग्रासिला महाअग्न । भूतांनी काळ धरून । समरांगणीं मारिला ॥३२॥। मग सुलोचनेसी उचलोनि । 
सखिया बैसविती सांवरूनी । पतीची भुजा हृदयीं धरूनी । आक्रंदत सुलोचना ॥३३॥। मग भुजेप्रति 
बोले वचन । कैसें प्राणपतीस आलें मरण । तरी तें सर्व वर्तमान । लिहून मज विदित करीं ॥३४॥ 
पतिचरणीं माझें मन । जरी असेल रात्रंदिन । तरीच पत्री लिहून । वर्तमान दृश्य करीं ॥३५॥ 
'हाटकरसपात्र पुढें ठेविलें । भूर्जपत्र उकलोनि पसरिलें । लेखनी हातीं देतां शीघ्रकाळें । भुजेनें लिहिलें 
ते समयीं ॥३६॥ नवल अदभुत वर्तलें । सर्व वर्तमान पत्री लिहिलें । सुलोचनेनें पत्र घेतलें । मस्तकीं 
बंदिले ते वेळे ॥३७॥। नयनीं लोटले अश्रुपात । शेषकन्या पत्र वाचीत । भोंबत्या ललना समस्त । ऐकती 
निवांत ते काळीं ॥।३८॥ ऐकें दशशतमुखकन्यके* । सुकुमारे चंपककलिके । मम मानससरोवरमरालिके । 
प्राणवल्रभे सुलोचने ॥३९॥ जयाशा अंतरीं धरून । गूढस्थळीं करितां हवन । अग्नींतून दिव्य स्यंदन । 
निघाला पूर्ण राजसे ॥४०॥ फळप्राप्तीचा समय लक्षून । शत्रू आले तेथें धांवून । चंड शिळा वरी 
घालोन । आराध्यदैवत क्षोभविलें ॥४१॥ पर्वत चढतां संपूर्ण । शिखराहून दिधला ढकलून । कीं नदी 
अवघी उतरून । तीरासमीप बुडाला ॥४२॥ प्रकटतां वैराग्यज्ञान । बरी विषयघाला* पडे येऊन । कीं 
प्राप्त होतां निधान । विवसी येऊनि वरी पडे ॥४३॥ कष्टें करितां वेदाध्ययन । वरी धाड घाली 
अभिमान । सूर्य सर्व अंबर क्रमून । राहुमुखीं सांपडे ॥४४॥ वल्लभे तैसेच येथें जाहलें । शत्रूंनी शेवटीं 
वैर साधिलें । प्रारब्धबळ उणें पडलें । होणार न टळे कल्पांती ॥४५॥ पुढें दारुण संग्राम मांडिला । परी 
जय आम्हांस पारखा जाहला । जाऊनि सौमित्रीसी मिळाला । शत्रूचा वाढला पराक्रम ।॥।४६॥। सौ मित्री 
परम निधडा वीर । धनुर्विद्या त्याची अपार । देखोनि उचित दिधले शिर । राम मित्र जोडिला ॥४७॥ 
देहआशा जीवीं धरून । भयें शरण गेला बिभीषण । म्यां देहत्रय निरसून । विदेहजामात* मित्र केला ।॥४८॥ 
सौमित्र तपस्वी पूर्ण पवित्र । बहुत दिवस निराहार । उतरूनियां सिंधु समग्र । मागावया शिर पातला 
॥।४९॥ मग मी कृपणता टाकून । निजशिराचें केलें दान । तेणें रामचरणीं नेऊन । शिर माझें समर्पिलें ॥५०॥ 
शरीर उर्भे आहे रणीं । शिर पाहूं गेलें चापपाणी । तुज मूळ“ धाडिला पाणी । वेगेंकरून येई कां ॥५१॥ 


१. अंगठ्याने सुशोभित २. दंडावरील एक प्रकारचा दागिना ३. शेषकन्या सुलोचना ४. सोनेरी शाईचे भांडे ५. सुलोचने 
६. विषयभोगांचा आघात ७. राम ८. बोलावण्यासाठी 


1983 Shriramvijay_Section_9_2_Back 


अध्याय तिसावा २६१ 


मायानदी उल्लंघूनि दुर्घट । पाहें पैलतीरी तुझी वाट । प्राणवल्लभे येऊनि भेट । सत्वर आतां मजलागीं ॥५२॥ 
दुःखरूप परम संसार । रामचरणीं सुख अपार । हें जाणोनि धाडिला कर । येई सत्वर प्राणप्रिये ॥५३॥ 
असो ते धराधरकुमरी' । पत्र वाचूनि ते अवसरीं । शरीर टाकूनि धरित्रीवरी । शोक करी अपार ॥५४॥ 
आजि बळाचा समुद्र आटला । कीं धैर्याचा मेरु खचला । प्रतापवृक्ष उन्मळला । समरभूमीसीं अकस्मात 
॥५५॥ इद्रजितसूर्याच्या किरणें । मावळती शत्रुतारागणे । तो आजि सोमित्रराहूनें' । खग्रास केला समूळीं 
॥५६॥ रणसरोवरीं शत्रुकमळें । तूं वारणे छेदिलीं निजबळें । सौमित्रसिंहें कुंजरा बळें । विदारून नेली 
शिरमुक्ता ॥५७॥ ऐरावतासमवेत पाकशासनः । समरी पाडिला उलथोन । तो आजि इंद्रजित पूर्ण । 
मानवलक्ष्म्णे मारिलासे ॥५८॥ माझें सौभाग्यभांडार* । त्यावरी सौमित्र पडिला तस्कर । माझिया 
भाग्याचा समुद्र । सौमित्र अगस्तीनें प्राशिला ॥५९॥ इंद्रजित माझा रोहिणीवर । सौमित्रप्रतापराहु थोर । 
कलांसहित न दिसे चंद्र । पुन्हां मागुता सहसाही ॥६०॥ वृत्रारिशत्रूची* अंतुरी । नानाप्रकारे विलाप करी । 
पशु पक्षी ते अवसरीं । रुदती करुणा ऐकोनियां ॥६१।। सखिया म्हणती सुलोचने । आतां किमर्थ शोक 
करणें । आपुले परत्रसाधन देखणें । संसारमाया त्यजोनियां ॥६२॥ जे जें दिसे तें तें नाशिवंत । मुळीं मिथ्या 
अहिकुंडलवत । पर्दी नेपुरें बांधोनि नाचत । मीन भूमीसी मिथ्या पैं ॥६३॥ उदिमा गेला बंध्यासुत । रात्रीं 
मृगजळीं मत्स्य धरीत । गंधर्वनगर वाटत । मिथ्या समस्त तैसे हैं ॥६४॥ असो नगारिशत्रूची* गृहिणी" । 
प्रवेशोनि आत्मसदनीं । नानासंपत्ति देखोनी । मनीं विटे तत्काळ ॥६५।। परापवादें विटती सजन । कीं 
चिळस ये देखतां वमन । कीं सुंदर ललना देखोन । विटे जैसा विरक्त ॥६६॥ तैसी नाना संपदा देखतां । 
विटली शक्रारीची कांता । शुकपिकादि* द्विजां समस्तां । मुक्त केले स्वहस्ते ॥६७॥। सदनासी नमन 
करूनी । शिबिकेंत भ्रतारहस्त घालोनी । चपळ अश्विनीवरी बैसोनी । लंकेसी तेव्हां चालिली ॥६८॥ तों 
पुढे दूत येऊन । सांगती सर्व वर्तमान । मग लघु कपाटे उघडून । सुलोचना प्रवेशली ॥६९॥ अस्ता गेला 
वासरमणी। प्रवर्तली घोर रजनी । रचनीचर ते क्षणीं । नगरदुर्गीचे गजबजले ॥७०। सभेस बैसला 
लंकानाथ । तों स्नुषा देखे अकस्मात । गजबजला मयजानाथ । चिन्ह विपरीत देखोनियां ।।७१॥ सुलोचना 
सद्गद होउनी । मस्तक ठेवी श्वशुरचरणीं । रावण म्हणे वो साजणी । माये किमर्थ आलीसी ॥७२॥ तों 
भुजेसहित पत्र । श्वशुरापुढें ठेविलें सत्वर । म्हणे स्वर्गा गेले भ्रतार । त्यांसमागमें जाईन मी ।॥।७३॥ ऐसें 
ऐकतांचि रावण । घेत वक्षःस्थळ बडवून । खालीं पडे सिंहासनावरून । जेवीं महादरुम“ उन्मळे ॥७४। मृत्तिका 
घेऊनि लंकानाथ । दाही मुखीं तेव्हां घालीत । वर्तला एकचि आकांत । नाहीं अंत महाशब्दा ।।७५।। गजर 
ऐकोनि तये वेळी । मयकन्या* तेथें पातली । वार्ता पुत्राची ऐकिली । मूर्च्छित पडली धरणीये ॥७६॥ ऐंशी सहस्र 
राजअंगनाः"। आल्या महामंडपस्थाना । शोकार्णवीं'' पडली मयकन्या । सर्वही तियेसी सांवरिती ।।७७॥। 
मंदोदरी म्हणे स्नेहाळा । मेघनादा माझिया बाळा । मज न पुसतां रणमंडळा'* । सखया कैसा गेलासी ॥७८। 
त्रिभुवन शोधितां समग्र । न देखो तुजऐसा धनुर्धर । बंदी घातले समस्त सुरवर । शत्रू समग्र खिळिले शरीं ॥७९॥ 


१. शेषकन्या सुलोचना २. लक्ष्मणरूपी राहूने ३. इंद्र ४. सौभाग्याचा खजिना ५. इंद्रजिताची ६. इंद्रजिताची पत्नी 
७. पोपट, कोकिळा इत्यादी ८. महावृक्ष ९. मंदोदरी १०. राजस्त्रिया ११. शोकसमुद्रात १२. युद्धाला 


२६२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


पूर्वी मी व्रतें तपें आचरलें । पूर्ण न होतां मध्यें सांडिले । म्हणूनि तुजऐसें निधान गेलें । आड ठाकले पूर्वकर्म 
॥८०॥ कीं म्यां केला पंक्तिभेद । संतांस बोलिल्ये अपशब्द । कीं शिव आणि मुकुंद । वेगळे दोघे भाविले 
॥८१॥ हरिकीर्तनरंग मोडिला । क्षुधार्थी पात्रींचा उठविला । कीं परद्रव्याचा अभिलाष केला । किंबा 
घडला गुरुद्रोह ॥८२॥। कीं परलाभाची केली हानी । कीं दोष ठेविला गंगेलागूनी । कीं कुरंगिणी' पाडसा 
वनीं । बिघड' पूर्वी म्यां केला ॥८३॥ कीं भिक्षा न घालितां साचार । द्वारींचा दवडिला यतीश्वर' । म्हणोनि 
इंद्रजिताऐसा पुत्र । गेला निश्चित त्या दोषें ॥८४। असो काद्रवेयकुलभूषणकुमारी* । दशकंठजाया* तिसी 
हृदयीं धरी । दोघी शोक करिती तेणें धरित्री । कंपित झाली तेधवां ॥८५।। मग शेषकन्या बोले बचन । 
मज द्यावें आजि शिर आणून । पतीची वाट पाहतां नयन । शिणले जाईन सांगाती ॥८६॥ ऐसें बोलतां 
सुलोचना । परम क्रोध चढला दशवदना । म्हणे घाव घालारे घाला निशाणा । सेना सत्वर सिद्ध करा 
॥८७॥ आजि संग्राम करीन निर्वाण । रामसौमित्रांचीं शिरं आणीन । अथवा पुत्रपंथ* लक्षून । मी जाईन 
आतांचि ॥८८॥ दशमुख कोपला देखोनी । मयजा सांगे सुनेच्या कर्णी । म्हणे तूंचि तेथें जाउनी । शिर 
मागून घेई कां ॥८९॥ मंगलजननीकुमरीवर* । तयापासीं तूं मागें शिर । तो भक्तवत्सल परम उदार । 
दयासिंधु दीनबंधु ॥९०॥ जो या चराचराचें जीवन । जनकजा वेगळी करून । सकळ स्त्रिया मातेसमान । 
एकबाणी एकवचनी ॥९१॥ दुःखामाजी हें सुख थोर । दृष्टी पाहशी वैदेहीवर । इतुकेन तुझा सार्थक 
संसार । इह परत्र सर्वही ॥९२॥। पुण्यपरायण श्रीरामभक्त । सुग्रीव जांबुवंत हनुमंत । न्यायसिंधु बिभीषण 
तेथ । पाठिराखे सर्वस्वे ॥९३॥ ऐसें बोलतां मयकन्या । आलें सुलोचनेचिया मना । मग श्वशुरासीं मागे 
आज्ञा। सुवेळाचळीं जावया ॥९४। मग दशद्ठयनेत्र बोले । तुज जरी त्यांहीं ठेवून घेतलें । कैसें करावें 
तये वेळे । सांग बहिलें आम्हांतें ॥९५॥ उरग बैसला धुसधुसित । तया मुखीं केवीं घालिजे हात । यावरी 
शेषकन्या बोलत । दशकंठासी तें ऐका ॥९६॥ परसतीचा अभिलाष समूळ । करी ऐसा कोण चांडाळ । 
त्याचा वंश भस्म होईल । विपरीत कर्म आचरतां ॥९७॥। पतिव्रतेचा अभिलाष धरून । कोण पावला जय 
कल्याण । रावण बोले अधोवदन । तरी अवश्य जाइंजे ॥९८॥। तुजसीं विपरीत करितां जाण । शत्रू अवघे 
भस्म करीन । शेषतनया* खरें म्हणून । तत्काळ तेव्हां निघाली ॥९९॥ बृहस्पतीऐसे विचक्षण । घेतले शिष्ट 
आणि बंदीजन । सहस्रार्ध' दासी घेऊन । अश्विनीवरी!” आरूढली ॥१००॥ संसारमाया टाकून । संत 
स्वरूपी होती लीन । तैसी लंका उपेक्षून । चालिली शरण रामचंद्रा ॥ ९॥ परम वेगें ते वेळीं । आली 
श्रीरामसभेजवळी । कृपाब्धीसः' भेटो आली । पुण्यगंगा"' सुलोचना ॥२॥ कीं संतांचिया गृहाप्रती । 
विश्रांतीस येई शांती । तैसी शेषकन्या झाली येती । सीतापतीसि लक्षूनियां ॥३॥ कनकाद्रीभोंवते 
तरुवर । तैसे राघवा वेष्टीत वानर । कोटिकंदर्पलावण्यसुंदर'* । अवनिजावर देखिला ।।४।। भोंवते कपी 
डन । उभे असती जोडूनि कर । मध्यें रघुनाथपीठ पवित्र । विराजमान घवघवित ।।५।। अश्विनीखालीं 

तरून जाणा । मनीं आठवी कैलासराणा । हंसगती चाले एकन इ दू. ठसा । हंसगती चाले सुलोचना । शेषकन्या चतुर जे ॥६॥ । शेषकन्या चतुर जे ॥६॥ 


ह २. श्रेष्ठ संन्यासी ४. सुलोचना ५. मंदोदरी ६. इंड्रजिताप्रमाणे ७. सीतापती राम ८. सुलोचना 


३ 
अध्याय तिसावा २६ 


० = आभ्ायरतितादा ` 
एक धांबोनि वानर येती । हर्षे श्रीरामासी सांगती । रावणें पाठविली सीता सती । भयभीत होऊनियां ॥।७।। 
मग बोले चापपाणी । रावण पडिला नाहीं जों रणीं । तोंबरी जनकनंदिनी । दृष्टीं न पडे तुमच्या पैं ॥८॥ 
शेषकुमरी जवळी देखोन । बिभीषणाकडे पाहे रघुनंदन । तों तेणें आंसुवें भरिले नयन । सदूगद कंठ जाहला 
॥९॥ म्हणे जगदवंद्या राजीवनेत्रा । ही शक्रजितललना परम पवित्रा । इचें नाम घेतां विषकंठमित्रा । सर्व 
दोष हरतील ॥११०॥ कर्मगती परम गहन । जिचे अंगुष्ठीं न पडे सूर्यकिरण । शेषकन्या सुकुमार पूर्ण । 
आली धांवून शिरालागीं' ॥११॥ तों सुलोचनेनें जवळ येऊन । विलोकून श्रीरामध्यान । जयजयकारें 
लोटांगण । राघवचरणीं घातलें ॥१२॥ श्रीरामचरणकमळावरी । शेषकन्या जाहली भ्रमरी । ज्याचे चरणरजें 
निर्धारी । पद्जाततनया उद्धरली ॥१३॥ दरिद्रियास सांपडे धन । कीं जन्मांधासी आले नयन । कीं जलद 
ओळंघता देखोन । मयूर जैसा आनंदे ॥१४॥ कीं पूरीं बाहोन जातसे । त्यास प्राणसखा लावी कांसे । कीं 
योगी पावे वृत्तिदशे' । निजमन जिंकोनियां ॥१५॥ तैसा देखोन श्रीरामचंद्र । उल्हासे सुलोचनाचित्तचकोर । 
कीं रघुनाथ होय दिनकर । कमळिणी ते सुलोचना ॥१६॥ संसारतापें तापोनी । दृढ जडली श्रीरामचरणीं । 
तेथोनि उठावयासी मनीं । आळस येतसे सुलोचने ॥१७।। आतां हें सुख सांडोनी । पुढती काय पाहावें 
नयनीं । सुलोचना मस्तक म्हणोनी । पायांवरूनी उचलीना ॥१८॥ जैसा सुधारस? गाळी इंदु” । तैसा बोले 
कृपासिंधु । जो जगदीश दीनबंधु । लाविला वेधु त्रिनेत्रासी ॥१९॥ म्हणे माते उठी बो झडकरी । परम 
श्रमलीस या संसारीं । आतां सुखी राहे परत्रीं । अक्षय सुख भोगीत ॥१२०॥ ऐसें ऐकोनि झडकरी । उभी 
ठाकली शेषकुमरी । पाणिद्दय जोडूनि ते अवसरीं । स्तवन करी सदूभावें ॥२१॥ म्हणे जय जय रामा 
विषकंठमित्रा । रघूत्तमा राजीवनेत्रा । जलदवर्णा चारुगात्रा । मित्रकुळमुकुटमणे ॥२२। जय जगद्वंद्या 
जगन्नायका । जनकजापते जगद्रक्षका । जन्ममरणभयमोचका । जनकजामाता जगद्गुरो ॥२३॥ 
जामदग्न्यजिता* जलजनयना । जगदीश्वरा जलदवर्णा । जगद्व्यापका दुःखहरणा । जन्मजरारहित तूं 
॥२४॥ पुराणपुरुषा रघुनंदना । भक्तवत्सला जगन्मोहना । मायाचक्रचालका निरंजना । निष्कलंका निर्गुण 
तूं ॥२५।। आनंदअयोध्यापुरविहारा । वेदवंद्या वेदसारा । परम उदारा रघुवीरा । अहल्योद्वारा मखपाळका 
॥२६॥। जय जय रामा विश्वपाळणा । विश्वव्यापका विश्वकारणा । विश्वचाळका जगञ्जीवना । 
विश्वरक्षणा विश्वेशा ॥२७॥ विबुधललाटपटलेखना* । सनकसनंदनमनरंजना* । हे रघुवीर दानवदलना । 
भवभंजना भवहदया ॥२८॥ मंगलरूपा मंगलकारका । जय मंगलजननीउद्धारका“ । मंगलभगिनीप्राणनायका'। 
मंगलसहिता मंगलधामा ॥२९॥ कमलोदूभवजनका कमलनयना । कमलानायका कमलशयना । 
कमलनाभा कमलवदना । कमलसदना कमलप्रिया ॥१३०॥ नमो भववारणपंचानना । नमो 
पापारण्यकुठारतीक्ष्णा”। हे श्रीरामा त्रिविधतापशमना । अनंतशयना अनंता ॥३१॥ तुज स्तवावया 
चापपाणी । न चले सहस्रवदनाची वाणी । नेति नेति म्हणूनी । आगम जेथें तटस्थ ॥३२॥ तेथें एक 
जिव्हेचें स्तवन । मांडेल माझें कोठोन । जैसें भागीरथीसी मज्जन । थिल्ुरोदकं मांडिले ॥३३॥ पितळेचें 
पुष्प नेऊन । केलें कनकाद्रीचें पूजन । कीं जलार्णवासी अर्घ्यदान । कूपोदके'' करावें ॥।३४॥ 


१. इंद्रजिताच्या मस्तकासाठी २. समाधीस ३. चांदणेरूपी अमृत ४. चंद्र ५. परशुरामाला जिंकणारा ६. देवांचा 
भाग्यविधाता परमात्मा ७. सनकादिकांस आनंद देणारा ८. भूमीचा उद्धारकर्ता ९. सीतापति १०. पापरूपी अरण्यावर 


कुर्‍्हाडीप्रमाणे तीक्ष्ण असणारा ११. विहिरीतील पाण्याने 


२६४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


अर्कास' वाहिलें अर्कीसुमन । मलयानीलासी अंचलपवन'* । किंवा क्षीराब्धीपुढें नेऊन । तक्र जैसें समर्पिले 
॥।३५॥ केवीं होय धरेचें बजन । स्तंभ कैचा टेंकावया गगन । सप्तसमुद्रींचें जीवन । टिटवीस केवीं शोषवे 
॥३६॥ सकळप्रकाशक निशाकर? । त्यास दशी वाहिली अणुमात्र । कीं धत्तूरपुष्पीं* उमाबर । दरिद्रियानें 
पूजिला ॥३७॥। तुझे देखतांचि चरण । तुटले देहत्रयबंधन । मन होऊन ठेलें उन्मन । जन्ममरण तुटलें असे 
॥३८॥ घागरी आणि रांजणीं । एकचि बिंबला वासरमणी* । तैसा स्त्रीपुरुषअभिधानी । चापपाणी 
व्यापक तूं ॥३९॥ तरी या स्त्रीदेहाची आकृती । शक्रजिताची अंगना म्हणती । पतिशिरासबें रघुपती । 
अग्नीमाजी घालिजे ॥१४०॥ तूं अयोध्याधीश उदार । अनाथ* याचक मी मागें शिर । मी चातक तूं जलधर । 
कृपानिधि वर्षे कां ॥४१॥ उदय पावतां गभस्ती । चक्रवाके एकत्र मिळती । तैसेच आतां करीं रघुपती । 
मित्रकुळप्रकाशका ॥४२॥ क्षीर आणि जळ । वेगळें काढिती मराळ* । तैसा श्रीराम तमालनील । 
भवपुरीहूनि काढीं मज ॥४३॥। पतीचें ऐकिले वर्तमान । तेव्हांच गेले माझे पंचप्राण । परी शिराचें निमित्त 
करून । तुझे चरण पाहूं आल्यें ॥४४॥ तूं चित्तपरीक्षक रघुनाथा । जाणसी सर्वांचे मनोगता । ऐसें सुलोचना 
म्हणतां । जगन्नायक तटस्थ जाहला ॥४५॥ म्हणे धन्य धन्य सहस्रवदन“ । ऐसें उदरीं जन्मले रत्न । कीं 
भोगींद्राचे तप पूर्ण । कन्यारूपें प्रकटले ॥४६।। सुलोचनेचें चातुर्य देखोन । कपी सकळ तुकाविती 
मान । श्रीरामासी म्हणे मित्रनंदन । ईतें शिर देऊनि बोळवा ।।४७॥ जांबुवंत म्हणे हे पुण्यसरिता । अंगद 
म्हणे धन्य पतिव्रता । मारुति म्हणे इचें नाम घेतां । पाप नुरे सहसाही ॥४८॥ सायुज्यतामुक्तीसमवेत । 
इयेसी शिर द्यावें जी त्वरित । असो यावरी जनकजामात । पुसे दशकंठस्नुषेतें ॥४९॥ आम्हीं येथें आणिलें 
शिर। तुज केवीं कळला समाचार । येरी म्हणे पतीच्या करें । पत्र लिहून दीधलें मग ॥ १५०॥ मग भूर्जपत्र 
दाविले त्वरित । आश्चर्य करी कौसल्यासुत । तों वानर म्हणती समस्त । आम्हांसी सत्य न वाटे हें ॥५१॥ 
निर्जीव हस्ते लिहिलें पत्र । हें तरीच आम्ही मानूं साचार । जरी हे हांसवील शिर । आपुल्या पतीचें ये काळीं 
॥५२॥ राम म्हणे इचा महिमा थोर । काय एक न करी निर्धार । तवं ऋषभाहातीं आणविलें शिर । अर्कपुत्रे 
ते काळीं ॥५३॥ महाविशाल भयंकर । जिव्हा लोळे मुखाबाहेर । झांकिला असे सव्य नेत्र । भाळीं शेंदूर 
चर्चिलासे ॥५४॥ असो बाबरझोटी धरूनी । ऋषभें ठेविलें शिर आणोनी । तें सुलोचनेनें धरूनी । हृदयीं 
तेव्हां आलिंगिलें ॥५५॥ स्फुंदस्फुंदोनि सती रडत । त्रिभुवनीं बळिया इंद्रजित । त्यांचें शिर पडिले एथ । 
कर्म विचित्र पूर्वीचे ।।५६।। खालीं पसरी उत्तरीय” वस्त्र” । त्यावरी बैसबिले तेव्हां शिर । मग तयासि 
करूनि नमस्कार । विनवी कर जोडोनियां ॥५७॥ अयोध्यानाथ श्रीरामचंद्र । पाहती स्वर्गीचे सुरवर । तरी 
तुम्हीं हास्य करावें सत्वर । जेणें श्रीराम धन्य म्हणे ॥५८।। मजसीं विनोद नाना रीती । मागें करीतसां 
प्राणपती । तरी आजि येथें क्रोध चित्तीं । काय म्हणोनि धरियेला ॥५९॥॥ आजि अपराध समस्त । 
समर्थे घालावे पोटांत । माझा पतिव्रताधर्म बहुत । रघुपतीसी दाविजे ॥१६०॥ होम विध्वंसिला 
म्हणोन । तेणें क्रोधें धरिलें मौन । कीं समरीं जय न आला देखोन । जिवासि खेद वाटला ॥६१॥ कीं 
रामदर्शना शिर आणिलें । तेणें सायुज्यपद प्राप्त जाहलें । म्हणोनि बोलणें खुंटलें । जन्ममरण तुटले पैं ॥६२॥ 

१. सूर्यास २. पदराचा वारा ३. चंद्र ४. धोतऱ्याच्या फुलाने ५. सूर्य ६. दीन ७. हंस ८. शेष ९. सुग्रीवाने १०. उपवस्त्र 


अध्याय तिसावा २६५ 


इत्यादि भाव ते अवसरीं । बोलिली फणिपाळकुमरी! । किंचित विनोदही करी । सुलोचना हांसवावया 
॥६३॥ शूर्पणखा तुमची आत । ते जन्मस्थानीं गौरविली बहुत । कर्ण नासिक सुमित्रासुत । घेऊनि गेला 
आरंभीं ॥६४। भगिनीचें देखोनि भूषण । आनंदला पितृव्य कुंभकर्ण । तेणें नासिक आणि कर्ण । 
सुग्रीवासी समर्पिळे ॥६५॥ ऐसा विनोद बहु करितां । परी शिर न हांसे तत्त्वतां । मग सहस्रवदनदुहिता । 
खेद परम करीतसे ॥६६॥ म्हणे मी पूर्वी चुकल्यें यथार्थ । जरी पितयासी? साहा आणित्यें तेथ । तरी तुमचे 
शत्रु समस्त । पराभविता क्षणार्धे ॥६७॥ ऐसी ऐकतांचि मात । गदगदां तेव्हां शिर हांसत । सव्य नेत्र 
उघडोनि पाहात । जेवीं विकासे कमळिणी ॥६८॥। श्रीरामास पुसती वानर । काय गोष्टीस हांसलें शिर । 
याउपरी राजीवनेत्र । काय बोलता जाहला ॥६९॥ म्हणे इचा पिता सहस्रवदन । तोचि अवतरला लक्ष्मण । 
त्या श्वशुरे मज मारिले म्हणोन । शिर हांसलें गदगदां ॥१७०॥ अज्ञानरूप वामनयन । मी त्यास न दिसें 
निर्गुण । म्हणोनि ज्ञानमय सव्य नयन । उघडोनि मज विलोकी ॥७१॥। वानर डोलविती मान । सुलोचना 
देवी धन्य धन्य । सकळ सतियांमाजी निधान । शिर अचेतन हांसविलें ॥७२॥ तंव तो वीर लक्ष्मण । 
व्यापिला मायामोहेकरून । सुलोचनेकडे पाहोन । आंसुवें नयन भरियेले ॥७३॥। रघूत्तमाप्रती बोलत । 
अन्याय केला म्यां यथार्थ । प्रत्यक्ष मारून जामात । कन्या सुलोचना श्रमविली ॥७४॥ ऐसा शोकार्णवीं 
लक्ष्मण । पडतां देखोनि रघुनंदन । म्हणे बा रे क्षत्रियधर्म दारुण । देवें पूर्वीच निर्मिला ॥७५॥ बंधु अथवा 
पिता पुत्र । समरीं आलिया समोर । त्यासी वधितां अणुमात्र । दोष नसे सहसाही ।॥।७६॥ सौमित्र म्हणे 
श्रीरामा । विश्वफलांकितकल्पट्टुमा । अज अजिता पूर्णकामा । तुम्ही बोलिलां तेंचि सत्य ॥७७॥ 
मायाचक्र महादुर्गम । प्रियावियोगें वाटे श्रम । सीतेलागीं तुम्हीं कष्टोनि परम । वृक्ष पाषाण आलिंगिले 
॥७८॥। ऐसी ऐकतांचि ते मात । कृपेनें द्रबला रघुनाथ । म्हणे मी उठवीन इंद्रजित । करीन ऐक्य उभयांसी 
॥७९॥ इद्रकरीं* आणोनि अमृत । आतांचि उठवीन शेषजामात* । ऐकतां महावीर तेथ । गजबजले ते 
काळीं ॥१८०॥ खूण दावी सूर्यनंदन । हें मनीं न धरावें आपण । विमानीं देव संपूर्ण । भयभीत जाहले 
॥८१॥ अंगद दावी करपछवीं । बिभीषण किंचित मान हालवी । जांबुवंत नेत्रसंकेत दावी । नका हें 
करूं अघटित ॥८२॥ मग निर्भीडपणे वायुतनय* । बोलिला जो सर्वांसी प्रिय । म्हणे तुमचें ठेवा 
औदार्य । एकीकडे नेऊनियां ॥८३॥ अजा म्हणोनि न पाळिजे वृक* । मित्र म्हणों नये दंदशूक । 
विषतरूचें काय सार्थक । दुग्ध घालोनि वाढवितां ॥८४॥ इंद्रजिताचे बळें देव । राबणें घातले बंदीं 
सर्व । याचें कापट्य वासव“ । तोही नेणे सर्वथा ॥८५॥ सौमित्रि बोलिला वचन । जेणें होय सर्वाचें 
समाधान । तैसे करावें आपण । रघुनंदन यथार्थ म्हणे ॥८६॥। सुलोचनेसी म्हणे मित्रपुत्र: । पतीचें शिर 
घेऊनि जाई सत्वर । निराशा ऐकोनि उत्तर । मग सुलोचना बोलतसे ॥८७॥ दृष्टी देखिला रघुनाथ । 
इतुकेन सर्व कृतकृत्य । म्हणोनि रामचरणीं ठेवित । मस्तक पुन्हां सुलोचना ॥८८॥ सव्य घालोनि 
रघुवीर । मागुता घाली नमस्कार । उभी राहिली जोडोनि कर । काय उत्तर बोलिली ॥८९॥ म्हणे 
आदिपुरुषा वैकुंठनायका । मत्स्यरूपा वेदोद्धारका । कमठरूपा सृष्टिपाळका । आदिवराहस्वरूप तूं ॥१९०॥ 


१. सुलोचना २. काका ३. शेषाला ४. इंद्रहस्ते ५. इंद्रजित ६. हनुमंत ७. लांडगा ८. इंद्र ९. सुग्रीव 


२६६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तो तूं स्तंभोद्‌भव' नरहरी! । वामनरूप मधुकैटभारी । तीन सप्तकें हे धरित्री । केली निक्षत्री तुवांचि ॥९१॥ 
तोचि तूं आतां रघुनाथ । कौसल्यात्मज जनकजामात । माता पिता बंधु सर्व गोत । तूंचि माझें जगद्वंद्या 
॥९२॥ मदनशत्रुहदयाभिरामा । परत्रींचा सोयरा तूं श्रीरामा । दीनबंधो सर्वोत्तमा । पूर्णब्रह्मा जगद्गुरो 
॥९३॥ लंकेकडे आजि तत्त्वतां । कपी न धाडावे सर्वथा । मज अग्निप्रवेश करितां । विक्षेप कोणीं न 
करावा ॥९४। अवश्य म्हणोनि जगदुद्धार । सतीचे मस्तकीं ठेविला कर । सुलोचना वारंवार । करी 
नमस्कार राघवा ॥९५॥ नेत्रद्वारे न्याहाळून । हृदयीं रेखिला रघुनंदन । जय जय राम म्हणोन । शिर घेऊनि 
चालिली ॥९६॥ मग रणमंडळीं येऊन सत्वर । घेतलें निजपतीचें शरीर। समुद्रतीरीं भयंकर । विस्तीर्ण कुंड 
रचियेलें ॥९७॥ मंदोदरीसहित लंकानाथ । सहपरिवारें पातला तेथ । विमानी देव समस्त । पाहती कौतुक 
सतीचें ॥९८॥ सुलोचनेनें करूनि स्नान । सौभाग्यकारक देत वाण । कुंडीं पतीची तनु घालून । महाअग्नि 
चेतविला ॥९९॥ कुंडासी प्रदक्षिणा करूनि येरी । धर्मशिळेवरी' शेषकुमरी । उभी ठाकोनि ते अवसरीं । 
पाहे अंबरी न्याहाळूनि ॥२००॥ धडकत दुंदुभींचे ध्वनी । सुरांची दाटी झाली विमानीं । सकळ सुरांगना 
गगनीं । अक्षय्य वाणें घेऊनि उभ्या ॥१॥। तंव दिव्य शरीर पावोनी । इंद्रजित देखिला विमानी । ऐसें 
देखतांचि नयनीं । प्राण जाहला कासाविस ॥२॥ शरीर टाकूनि त्वरितगती । आंतून निघाली आत्मज्योती । 
दिव्य देह पावोनि निश्चिती । पतीपाशीं पावली ॥।३॥। मग शरीर उलंडोन । अग्निमुखीं घातलें नेऊन । तेव्हां 
मंदोदरी आणि रावण । शोक करिती अत्यंत ॥४॥ सिंधुसंगमी? करूनि स्नान । सहपरिवारें परतला रावण । 
मंदोदरीसहित करीत रुदन । लंकेमाजी प्रवेशला ॥५॥ घरोघरी लोक वानीत । म्हणती यशस्वी 
अयोध्यानाथ । एकपत्नीव्रत सत्य । केलें सार्थक सुलोचनेचें ॥६॥ परिसोत सर्व पंडित । आग्निपुराणीं 
सत्यवतीसुत । बोलिला कथा हे यथार्थ । नाहीं विपरीत सर्वथा ।७॥ कथा रसिक हे बहु पाहीं । म्हणोनि 
योजिली श्रीरामविजयीं । श्रोते धरोन सदा हृदयीं । ब्रह्मानंदेकरूनियां ॥८॥ पुढें कथा गोड गहन । 
अहिरावण महिरावणाख्यान । पाताळासी रामलक्ष्मण । चोरूनियां नेतील ॥९॥ तेथें धांवण्या* धांवेल 
हनुमंत । ते कथा ऐकोत प्रेमळ भक्त । ब्रह्मानंद अत्यद्भुत । हृदयीं तेणें ठसावे ॥२१०॥ श्रीधरवरदा 
ब्रहमानंदा । पुराणपुरुषा अनादिसिद्धा । निर्गुणा जगदंकुरकंदा । जगदंद्या अभंगा ॥११॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ 
सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । त्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥२१२॥ 
श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २१२ ॥ 


॥ अध्याय तिसावा समाप्त॥ 


१ खांबातून प्रकट झालेला नृसिंहावतार २. सती जाण्याच्यावेळी ज्या शिळेवर पत्नी उभी राहते ती ३. नदी व समुद्र 
यांच्या संगमावर ४. रक्षण करण्यास 


॥ अध्याय एकतिसावा ॥ 
अहिरावण-महिरावण 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जो रणरंगधीर रघुवीर । रविकुळमंडण राजीवनेत्र । 
रजनीचरांतक रमणीयगात्र । राजराजेश्वर रमापति ॥१॥ आत्माराम अयोध्यानाथ । आनंदरूप अक्षय 
अव्यक्त । परात्पर अमल अनित्य । आद्य अनंत अनादि जो ॥२॥ जो कर्ममोचक कैवल्यदानी । करुणासमुद्र 
कामुंकपाणी' । बंधच्छेदक कल्मष जाळूनी । करी कल्याण भक्तांचें ॥३॥ परमानंदा पुराणपुरुषा । 
पद्मजातजनका पयोनिधिवासा । पंकजनेत्रा परमहंसा । पशुपतिहृदयजीवना* ॥४॥ मनमोहना मंगलधामा । 
मुनिजनहृदया मेघश्यामा । मायातीता मनविश्रामा । मानववेषधारका ॥५।। दीनदयाळा दशरथनंदना । 
दशमुखांतका दुष्टदलना । दानवरिपो दरिद्रच्छेदना । दशावतारवेषधारका ॥६॥ तिसावे अध्यायीं अनुसंधान । 
सुलोचना प्रवेशली अग्न । यावरी विंशतिनयन? । चिंताक्रांत शोक करी ।।७॥ बंधु पुत्र पडिले रणीं । आतां 
पाठिराखा न दिसे कोणी । तों विद्युज्जिव्ह ते क्षणीं । प्रधान बोलता जाहला ॥८॥ म्हणे अहिरावण 
महिरावण । पाताळीं राहती दोघे जण । ते कापट्यविद्येंकरून । रामसौमित्रां नेतील ॥९॥ कालिकेपुढे 
तत्काळीं । समर्पितील दोघांचे बळी । ऐसें ऐकतां दशमौळी । परम संतोष पावला ।।१०॥। रावणे पन्न 
पाठविले लिहून । तत्काळ प्रकटले दोघे जण । कीं ते कामक्रोधचि येऊन । अहंकारासी भेटले ।।११। त्या 
दोघांसी आलिंगून । मयजापति करी रुदन । इंद्रजिताचें वर्तमान । दोघांप्रति निवेदिलें ॥१२॥। यावरी ते 
दोघे बोलत । आतां गतशोक ते बहु असोत । सौमित्र आणि रघुनाथ । रजनीमाजी नेऊं आम्हीं ॥१३॥ 
मग वरकड सेनेचा संहार । करावया तुम्हां काय उशीर । ऐकतां दशद्ठयनेत्र? । परम संतोष पावला ।।१४।। 
तों बिभीषणाचे दोघे प्रधान । गुप्तरूपे गोष्टी ऐकून । तिंहीं पबनवेगें जाऊन । कथिलें राबणानुजासी ॥१५।। 
तेणें नळ नीळ जांबुवंत । मारुती यांस केलें श्रुत । हनुमंते पुच्छदुर्ग अद्भुत । सेनेभोंवता रचियेला ॥१६॥। 
वेढियावरी वेढे घालूनी । बञ्जदुर्ग* उंचविला गगनीं । वरी ठायीं ठायीं द्ुमपाणी । गात बैसले सावध ।॥।१७॥। 
निशा गहन ते काळीं । कीं काळपुरुषाची कांबळी । कीं जगावरी खोळ घातली । अज्ञानाची अविद्येनें ।॥ १८।। 
निशीमाजी पक्षी बहुत । बृक्षीं नाना शब्द करीत । रिसें बडवाघुळें तेथ । ओळकंबती शाखेवरी ॥१९॥ भूतें 
आणि यक्षिणी । गोंधळ घालिती महावनीं । महाज्वाळरूप दावूनी । गुप्त होती अप्सरा ॥२०॥ स्मशानीं मातले 
प्रेतगण । भयानक रूपें दारुण । छळिती अपवित्रालागोन । पवित्र देखोनि पळती ते ॥२१॥ पिंगळे थोर 
किलबिलती । भालवा* दिवाभीतें बोभाती । चक्रवाकांचे शब्द उमटती । टिटखे बोलती ते वनीं ॥२२॥ कुमुदीं 
मिलिंद मिळती सवेग । मस्तकमणी* निघती उरग । निधानें प्रकटली सांग । येऊं म्हणती सभाग्या ॥२३। असो 
ऐशी निशा* दाटली थोर । तों पातले दोघे असुर । दुर्गावरी गर्जती वानर । मार्ग अणुमात्र दिसेना ॥२४॥ 
असुरकरीं तीक्ष्ण शूळ । फोडूं पाहती दुर्ग सबळ । तों शूळ मोडले तत्काळ । कोट अचळ वज्राहूनी ॥२५॥ 


१. कोदंडधारी राम २. शिवहृदय राम ३. रावण ४. अभेद्य किल्ला ५. कोल्ह्याची मादी ६. सापांच्या मस्तकांतील मणी 
७. रात्र 


२६८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग ते ऊर्ध्वपंथें उडोनी । दुर्गमर्यादा ओलांडूनी । जेथें निजले लक्ष्मण-चापपाणी । उतरले तेथें अकस्मात 
॥२६॥ तों कनकहरिणचर्मावरी? । निद्रिस्थ दोघे लीलावतारी । कीं शिव आणि विष्णु शेजारीं । अवनीवरी 
निजेले ॥२७॥ आधींच निद्रासुख घन । बरी राक्षसे घातलें मौन । मग शय्येसहित उचलोन । मस्तकीं घेऊन 
चालिले ॥२८॥ तेथेंच कोरिलें विवर । लांब योजनें सप्त सहस्र । सप्त घटिकेंत यामिनीचर । घेऊन गेले 
दोघांसी ॥२९॥ पुढें तेरा सहस्र योजन । दधिसमुद्र ओलांडून । तेथें महिकावती नगर पूर्ण । लंकेहूनि विशेष 
॥३०॥ काम क्रोध दोघे जण । आत्मयासी घालिती आवरण । तैसे निशाचरीं रामलक्ष्मण । सदनीं दृढ रक्षिले 
॥३१॥ नगरमध्यभागीं देऊळ । एकवीस योजनें उंच सबळ । तें भद्रकालीचें मुख्य स्थळ । महाविशाळ 
भयानक ॥३२॥ असो दधिसमुद्रतीरीं जाण । वीस कोटी पिशिताशन । मकरध्वज बलाढ्य पूर्ण । दृढ 
रक्षणा ठेविला ॥३३॥ महिकावतींत रामलक्ष्मण । निद्रित आणि वरी मोहन । त्यावरी नागपाशीं बांधोन । 
बैसती रक्षण अहिमही ॥३४। असो इकडे सुवेळेसी जाण । काय जाहलें वर्तमान । निशी संपतां चंडकिरण । 
उदयाचळा पातला ॥३५।। घ्यावया रघुनाथदर्शन । समस्त पावले वानरगण । तों शय्येसहित पूर्ण । दोन्ही 
निधाने? न दिसती ॥३६॥ तंव देखिले भयानक विवर । घाबरे पाहती वानर । सुग्रीवादिक कपी समग्र । 
गजबजिले? देखोनियां ॥३७॥ मग पाहती वानर । तों द्वादश गांवें पाय थोर । असुरांचे उमटले भयंकर । 
रघुवीरभक्त पाहती ॥३८॥ या चराचराचें जीवन । जें कमलोदूभवाचें देवतार्चन । चोरी चोरिलें म्हणोन । 
हदय पिटी सुग्रीव ॥३९।। सकळ वानर तैं आक्रंदती । धरणीवरी अंगें घालिती । एक नाम घेऊनि हांका 
फोडिती । धांव रघुपते म्हणोनिया ॥४०॥ जगद्वंद्या राजीवनेत्रा । कां उबगलासी आम्हां वानरां । तूं परात्पर 
आदिसोयरा । कोठें गेलासी उपेक्षोनि ॥४१॥ तों बिभीषण आला धांवोन । म्हणे स्थिर असा अवघे जण । 
ही गोष्ट जातां बाहेर पूर्ण । येईल रावण युद्धासी ॥४२॥ रामाविण सेना समग्र । जैसें प्राणाविण शरीर । 
तरी फुटों न द्यावा समाचार । पुढें विचार करा आतां ॥४३॥ पिंडब्रह्मांडतत्त्वांसहित । शोधी जैसा 
सद्गुरुनाथ । मग वस्तु निवडी शाश्वत । सीताकांत शोधा तैसा ॥४४॥ कीं धुळींत हारपले मुक्त । झारा 
निवडी सावचित्तः। कीं वेदांतींचा अर्थ पंडित । उकलोनियां काढी जेवीं ॥४५॥ कीं समुद्री पडले वेद । 
ते मत्स्यरूपें शोधी मुकुंद । तैसा सीताहदयाब्जमिलिंद* । शोधोनियां काढावा ॥४६॥। तुम्ही रघुपतीचे 
प्राणमित्र । भगीरथप्रयत्न करूनि थोर । तुमचा प्रतापरोहिणीवर । निष्कलंक उदय पावू द्या ॥४७॥ तुमचे 
भाग्यासी नाहीं पार । सुखरूप आहे वायुकुमर । तो क्षणमात्रें रघुवीर । काढील आतां शोधुनियां ।४८॥ 
मग मारुतीपुढें वानर । घालिती कित्येक नमस्कार । म्हणती तुजविण रघुवीर । ठायीं न पडे सर्वथा ॥४९॥ 
रामप्राप्तीसी कारण । तूं सद्गुरु आम्हांसी पूर्ण । काम क्रोध अहिमही निवटून । आत्माराम दाखवी ॥५०॥ 
पूर्वी सीताशुद्धि केली पाहीं । आतां रामासी पाडीं तूंचि ठायीं । ऐसें ऐकतां ते समयीं । राघवप्रिय बोलत 

॥५१॥ म्हणे न लगतां एक क्षण । विरिंचिगोळ* हा शोधीन । बंधुसहित सीतारमण । सुवेळेसी आणितों ॥५२॥ 


१. सोनेरी हरिणाजिन २. राम ब लक्ष्मणरूपी अमूल्य ठेव ३. घाबरले ४. सावधानतेने ५. सीतेच्या हदयकमळातील राम 
६. ब्रह्मांड 


अध्याय एकतिसावा २६९ 


मग म्हणे सुग्रीवा बिभीषणा । तुम्हीं रक्षावी कपिसेना । विजयश्रियेशीं' अयोध्याराणा । असुर निवटूनि 
आणितों ॥५३॥। नळ नीळ अंगद जांबुवंत । घेऊनि प्रवेशे विवरांत । सात सहस्र योजनें तेथ । अंधकार 
घोर पैं ॥५४॥ चौघे कासाविस होऊन । मागीं पडिले मूर्च्छा येऊन । मग ते मारुतीने बांधोन । आणिले 
उचलोनि बाहेरी ॥५५॥ लागतांचि शीतळ पवन । सावध जाहले चौघेजण । प्रकाश देखोनियां नयन । 
उघडिते जाहले ते काळीं ॥५६॥ तंब वीस कोटी राक्षस घेऊन । मकरध्वज बैसला रक्षण । मग पांचही वेष 
पालटून । कावडी होऊनि चालिले ।॥५७॥ तंब असुर दटाविती तयांतें । कोठें रे जातां येणें पंथें । येरू 
म्हणती जातों तीर्थाते । महिकावती पाहावया ॥५८॥ अंतरिक्ष करोनि उड्डाण । घेऊं कालिकेचें दर्शन । 
ऐसें ऐकतांचि बचन । सर्व राक्षस क्षोभले ॥५९॥ सबळ दंड उचलून । कपींसी करिती ताडण । मग हनुमंते 
पायी धरून । मारिले आपटून तत्काळीं ॥६०॥ ऐसें देखतां विपरीत । राक्षस धांबले समस्त । प्रतापरुद्र 
हनुमंत । जैसा कृतांत क्षोभला ॥६१। असंख्यात कुजरभारीं| प्रवेशती पांच केसरी? । तैसे पांचांनीं ते 
अवसरीं । राक्षस सर्व मारिले ॥६२॥ वीस कोटी पिशिताशन । पांच वीरीं भारे बांधोन । पृथ्वीवरी आपटून । 
समुद्रांत भिरकाविले ॥६३॥ तों मकरध्वज धांवोन । भिडला मारुतीसीं येऊन । मुष्टिप्रहारेकरून । 
एकमेकासीं ताडिती ॥६४॥ सप्त पाताळें दणाणत । परम क्षोभला हनुमंत । हृदयीं देऊनि मुष्टिघात । 
मकरध्वज पाडिला ॥६५॥ वक्षस्थळीं मारुति बैसोन । म्हणे तुज आतां सोडवील कोण । येरू म्हणे 
अंजनीनंदन । जवळी नाहीं ये काळीं ॥६६।। तो जरी येता धांबोन । तरी तुज करता शतचूर्ण । तोचि माझा 
पिता जाण । ऐकोनि मारुती शंकला ॥६७।। मग तयासी हातें धरून । म्हणे सांग कैसें वर्तमान । ब्रह्मचारी 
हनुमंत पूर्ण । तूं सुत कैसा जाहलासी ॥६८॥ मीच हनुमंत रुद्रावतार । तूं म्हणवितोसी माझा कुमर । 
सांगाती हांसती साचार । सांग प्रकार कैसा तो ॥६९॥ येरू म्हणे लंकादहन । करून येतां वायुनंदन । स्वेदें 
शरीर संपूर्ण । ओलावलें ते काळीं ॥७०॥ तो स्वेद* हस्ते निपटोन । कपाळींचा टाकिला जाण । तो समुद्रीं 
पडतां मगरीने । गिळिला तोचि मी जन्मलो ॥७१॥ ऐसा वृत्तांत सांगूनी । पुत्रे मस्तक ठेविला चरणीं । तों 
मगरी आली धांवोनी । वल्कभासी पाहावया ॥७२॥ म्हणे स्वरूप दिसतें लहान । जेव्हां केलें लंकादहन । 
त्या काळींचे स्वरूप पूर्ण । प्रकटून संशय फेडावा ॥७३॥ मग भीमरूप धरिले ते क्षणीं । मगरी लागली 
दृढ चरणीं । म्हणे चिंता न करावी मनीं । अयोध्यानाथ सुखी असे ॥७४॥ अहिमही कपटी दोघे जण । घेऊनि 
आले रामलक्ष्मण । उदयीक देवीपुढें नेऊन । बळीं समर्पितील दोनप्रहरां ॥७५॥ आपण देउळांत जाऊन | 
बैसावें गुप्तरूपेंकरून । ते स्थळीं राम लक्ष्मण । भेटतील तुम्हांसी ॥७६॥ ऐसें ऐकतां सीताशोकहरण । 
बोलता जाहला संतोषोन । म्हणे असुरांते बधोन । तुझा नंदन* स्थापीन त्या स्थळीं ॥७७॥ येरी म्हणे 
महिकावती नगर । त्रयोदश सहस्र योजनें दूर । आडवा समुद्र दुस्तर । तरी विचार माझा एक ऐका ॥७८॥ 
तुम्हीं पांचही बलवंत । बसावें माझे वदननौकेंत' । महिकावतीस नेऊन त्वरित । पुढती आणीन या स्थळीं ।७९॥ 


१. विजयश्री प्राप्त करून २. हत्तींच्या दळात ३. सिंह ४. घाम ५. मुलगा ६. तोंडरूपी नावेत 


२७० ॥ श्रीरामविजय ॥। 


नळ नीळ अंगद जांबुवंत । ऐकतां जाहले भयभीत । म्हणती मगरमिठी अद्भुत । भक्षील उदकांत नेऊनियां 
॥८०॥ तरी मारुति ऐके वचन । आम्ही रक्षितों हें स्थान । तुजवांचोनि सिंधुलंघन । सर्वथा नव्हे कोणासी 
॥८१॥ मग तेर्थे उभा राहोन । हनुमंते चिंतिले श्रीरामचरण । जय यशस्वी श्रीराम म्हणोन । अकस्मात 
उडाला ॥।८२॥ मनोवेगे हनुमंत । आला तेव्हां महिकावतींत । एकवीस दुर्गे रक्षकांसहित । कोणासी न 
कळत ओलांडिलीं ॥८३॥ अणुरेणूहूनि लहान । जाहला सीताशोकहरण । भद्रकालीचें देवालय देखोन । 
आंत संचरला ते कालीं ॥८४।। कापट्य अनुष्ठाने बहुत । राक्षस करिती देवळांत । मद्य मांस विप्रप्रेत । 
पूजनासी ठेविलें ॥८५॥ भ्रष्ट शास्त्रें काढिती । एकेकासी एक वाचून दाविती । ऐसें करितां मोक्षप्राप्ती । 
प्रमाण ग्रंथी लिहिले असे ॥८६॥ ऐसें ऐकतां रामभक्त । म्हणे यांसी कैचा मोक्ष प्राप्त। आतां कपाळमोक्ष 
त्वरित । पावती हस्तें माझिया ॥८७॥ असो देवालयीं जाऊनि महारुद्र! । देवी उचलोनि सत्वर । नाहाणींत 
टाकूनि द्वार । दृढ झांकिलें हनुमंते ॥८८।। वज्जकपारे देऊनी । आपण बैसला देवीस्थानीं । सर्वांगी शेंदूर 
चर्चूनी । जाहला भवानी हनुमंत ॥८९॥ देवी मारुतीकडे पाहात । तों भयानक रूप दिसे अद्‌भुत । जैसा 
हरिणीचे गृहांत । महाव्याघ्र प्रवेशला ॥९०॥ तों येरीकडे असुर बहुत । षड्रस अन्नाचे पर्वत । पूजासामुग्री 
अदभुत । घेऊनि तेर्थे पातले ॥९१॥ तों वज़कपाटें' दीधलीं । तीं न उघडती कदाकाळीं । एक म्हणती 
देवी क्षोभली । म्हणूनि स्तुति करिताती ॥९२॥ ऐसा लोटला एक मुहूर्त । तों रुब्ररूपिणी* आंत बोलत । 
म्हणे धन्य तुम्ही भक्त । बळीसी रघुनाथ आणिला ॥९३॥ लंकेपुढें बहुतांचे प्राण । मींच घेतले सत्यवचन । 
तुमचें करावया भोजन । येथें साक्षेपें पातलें ॥९४॥ माझें रूप बहुत तीव्र । पाहतां जातील तुमचे नेत्र । तरी 
पाडूनि गवाक्षद्वार । पूजा आधीं समर्पा ॥९५॥ ऐसें देवी बोले आंतूनी । अहिमही हर्षले ते क्षणीं । म्हणती 
धन्य आम्ही त्रिभुवनीं । भक्तशिरोमणी दोघेही ।।९६। मग देऊळमस्तकीं विशाळ । गवाक्ष पडिले तत्काळ । 
पंचामृताचे घट सजळ । स्नानालागीं ओतिले ॥९७॥ तों मुख पसरूनि हनुमंत । घटघटां प्राशीं पंचामृत । 
पाठीं शुद्धोदक ओतीत । प्रक्षाळिलें मुख तेणें ॥९८॥ धूप दीप सुवास ते समयीं । देवीस म्हणे हें तूं घेई । 
सर्वेच म्हणे भक्तां लवलाही । नैवेद्य झडकरी येऊं द्या ॥९९। मग भरोनि विशाळ पात्रें । अन्ने ओतिती 
एकसरे । जय जय देवी म्हणोनि गजरें । असुर सर्व गर्जती ॥१००॥ सव्य* अपसव्य हस्तेंकरूनी । स्वाहा 
करीत रुद्ररूपिणी । जैसा दावाग्नि चेतला बनीं । तो नाना काष्ठें भक्षीत ॥१॥ पंचभक्ष्य परमान्न । बहुत 
रंगाचे ओदन । शाखा लवणशाखा आणोन । असंख्यात रिचविती ॥२॥ दधि दुग्ध घृत नवनीत । यांचे 
पाट सोडिले बहुत । जैशा वर्षाकाळीं सरिता धांवत । समुद्रासी भेटावया ॥३॥ पूजारे लोहदंडे घेउनी । 
मोकळी करिती तेव्हां नहाणी । प्रसाद बाहेर यावा म्हणोनी । प्रयत्न करिती बहुसाल ॥४॥ तंव तेथें देवी 
बैसली भयभीत । तिजवरी लोहदंड' आदळत । ती म्हणे संकट बहुत । मज येर्थे ओढवलें ॥५। असुरीं 

आणिले दशरथसुत । नैवेद्य ग्रासितो हनुमंत । मज ताडण* होय येथ । कोणासी अनर्थ सांगों हा ॥६॥ 


१. मृत्यू २. बीर हनुमान ३. कठीण दारे घट्ट बंद केली. ४. देवीच्या रूपातील हनुमान ५. डाव्या व उजव्या हाताने 
६. लोखंडाचा दंड ७. मारपीट 


२७१ 
अध्याय एकतिसावा 


०० तववपकतितावा. ` `` ८२ 
असो नाहाणी मोकळी करिती असुर । परी कांहींच न ये बाहेर । म्हणती आजि देवीनें समग्र । 
ग्रासिलें हाचि निर्धार पैं ॥७॥ वृद्ध असुर बोलत । कैंची देवी मांडिला अनर्थ । इंहीं चोरूनि आणिला 
रघुनाथः । बरवा अर्थ दिसेना ॥८॥ रावणें चोरिली सीता सुंदर । तेथें अकस्मात आला एक वानर । तेणें 
नगर जाळूनि समग्र । केला संहार बहुतांचा ॥९॥ तैसेंच मांडलें येथ । ऐसें बोलोनि बुद्धिमंत । निजस्थानासीं 
त्वरित । जाते जाहले ते काळीं ॥११०॥ असो इकडे अन्नाचे पर्वत । ओतितां असुर भागले समस्त । परी 
देवी नव्हेच तृप्त । पुरे न म्हणे सर्वथा ॥११॥ मग घातलें शुद्ध जळ । सवेंचि अर्पिले तांबूल । तेव्हां हांक 
फोडूनि प्रबळ । रुद्ररूपिणी* बोलतसे ॥१२॥। म्हणे मी तुष्टल्ये आजि पूर्ण । तुम्हांसी अक्षयपद देईन । तुम्ही 
आणि लंकापति रावण । करीन समान दोहींचें ॥१३॥ माझी प्रसन्नता लवलाह्या । आतांच येईल प्रत्यया । 
ऐसे शब्द देवीचे परिसोनियां । शाहाणे चालिले गृहासी ॥१४॥ देवी म्हणे याउपरी । राम सौमित्र आणा 
झडकरी । सगळेचि घाला देउळाभीतरीं । याउपरी कौतुक पाहा मग तुम्ही ।।१५।। सच्चिदानंद रघुवीर । 
ज्याचिया स्वरूपा नाहीं पार । जो वेदशास्त्रांसी अगोचर । त्यास गिळीन सगळाचि ॥१६॥ ऐसे शब्द 
देवीचे ऐकोन । हर्षले अहिमही दोघे जण । बीस असुर चालिले घेऊन । रामलक्षण आणावया ॥१७॥ 
रविकुळींची निधानें दोन्ही । ठेविलीं नागपाशीं आकर्षूनी । तीं सोडोनियां ते क्षणीं । रथासी दुढ बांधिले 
॥१८॥ मग काढिलें मोहनास्त्र । सावध जाहले रामसौमित्र । राजीवाक्षर उघडी नेत्र । तों सभोंवते असुर 
दाटले ॥१९॥ श्रीराम सौमित्रासी बोले । बा रे शत्रूंनी आपणासी आणिलें । आमुचे धनुष्यबाण हिरोनि 
नेले । रथी बांधिले दृढ आम्हां ॥१२०॥ जानकीसारिखें चिद्रत्न । गेलें दुःखसागरीं बुडोन । भरत त्यागील 
आतां प्राण । हें वर्तमान जातांचि ॥२१॥ कौसल्या सुमित्रा दोघीजणी । प्राण देतील ऐकतांक्षणीं । 
बसिष्ठादि महामुनी । दु:खचक्रीं पडतील ॥२२॥ बिभीषण सुग्रीव हनुमंत । नळ नीळ अंगद जांबुबंत । माझे 
प्राणसखे समस्त । प्राण देतील ऐकतां ॥२३॥ देव समस्त बंदीं पडले । त्यांचे धैर्यदुर्ग आजि खचले । क्षुधित 
पात्रावरूनि* उठविले । तैसें झाले देवांसी ॥२४। आतां असावें धैर्य धरून । जरी संकटीं पावेल 
उमारमण । तरी हें क्षणमात्रें विघ्न । निरसोनि जाईल सौमित्रा ॥२५॥ जो साक्षात रुद्रावतार । तो आमुचा 
हनुमंत साचार । येथें जरी पातला सत्वर । तरी असुर संहरिता ॥२६॥ साक्षात शेष नारायण । अवतारी 
पुरुष रामलक्ष्मण । समयासारिखें वर्तमान । दाविती खूण जाणिजे ।।२७।। असो राक्षसीं रामसौ मित्र । 
रथी बांधिले दृढ सत्वर । सिंदूरवर्ण पुष्पहार । गळां घातले तेधवां ॥२८॥। वरी उधळिती शेंदूर । पुढे 
होतसे वाद्यांचा गजर । नग्न शस्त्रें करून समग्र । असुर हांका फोडिती ॥२९॥ चालविले तेव्हां मिरवत । 
तंव नगरलोक आले समस्त । पाहावया श्रीरघुनाथ । एक चढती गोपुरीं ॥१३०॥ देखतां दोघे सुकुमार । 
लोकांसी न धरवे गहिंवर । नेत्रीं स्रवों लागलें नीर । हाहाकार जाहला ॥३१॥ नरनारी आक्रंदत । 
एकचि वर्तला आकांत । चराचर जीव समस्त । पाहूनि रघुनाथा शोक करिती ।।३२॥ मग तीन प्रदक्षिणा 
करून । देउळीं आणिले दोघेजण । देवीचीं कपाटे“ उघडून । आंत लोटोनि दीधले ॥३३॥ कपारें 
देऊन पुढतीं । राक्षस गोंधळ घालिती । हातीं दिवट्या घेऊनि नाचती । मद्य प्राशिती उन्मत्त ॥३४॥ पुढतीं । राक्षस गोंधळ घालिती । हातीं दिवट्या घेऊनि नाचती । मद्य प्राशिती उन्मत्त ॥३४॥ 
१. श्रीराम २. देवीरूपातील हनुमान ३. कमललोचन श्रीराम ४. भोजनाच्या ताटावरून ५. दारे 


२७२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ra हलका ननक Ss istics SNE SPCR) 
इकडे देउळांत रामलक्ष्मण । पाहती देवीसी विलोकून । तंव तिनें पसरिलें बदन । मुख जैसें काळाचें 
॥३५॥ हांक दीधली भयंकर । म्हणे तुम्ही दोघे राजपुत्र । तुम्हांसी गिळीन सत्वर । तरी स्मरा कुळदैवत 
॥३६॥ तुमचा प्राणसखा असेल पाहीं । त्यासी चिंतावें देहांतसमयीं । यावरी तो जनकजांबई! । काय 
बोलता जाहला ॥३७॥ जरी अनर्थी पडिले भक्त । तरी ते माझें स्मरण करीत । तो मी आजि रघुनाथ । 
संकटीं स्मरू कोणासी ॥।३८॥ तरी माझिया प्राणांचा प्राण । जिवलग सखा वायुनंदन । तो असता तरी 
विघ्न । कदा न लागतें आम्हांसी ॥३९। आतां मारुतीऐसा स्नेह विशेष । माये तूंचि करीं कां आम्हांस । 
कीं जननी पाळी बाळकांस । प्रीति बहुत धरूनियां ॥१४०॥ ऐकतां रघुपतीचें बचन । कपीचे नेत्रीं लोटले 
जीवन । स्फुंदस्फुंदोनि वायुनंदन । धरी चरण रामाचे ॥४१॥ तेणे नयनोदकेंकरून' । प्रक्षाळिले रामचरण । 
मग तो सीताशोकहरण । रूप आपुलें प्रकट करी ॥४२॥ दुष्टी देखतां हनुमंत । प्रेमे दाटला रघुनाथ । उठोनि 
हृदयीं आलिंगीत । काय दृष्टांत देऊं तेथें ॥४३॥ कवींनी तर्क केले बहुत । परी त्या सुखास नाहीं दृष्टांत । 
पाठिराखा कैवारी भक्त । मारुतीऐसा नव्हेचि ॥४४॥ मारुतीस म्हणे रघुवीर । म्यां घेतले अनंत अवतार । 
परी तुझे न विसरें उपकार । कल्पांतींही हनुमंता ॥४५।। तुझिया उपकारा नाहीं मिती । काय काय आठवूं 
मारुती । असो यावरी ऊर्मिलापती? । हनुमंतासी भेटला॥४६॥। श्रीराम म्हणे हनुमंता । कैसे शत्रु वधावे 
आतां । येरू म्हणे तुम्हीं चिंता । न करावी कांहीं मानसीं ॥४७॥ तुम्ही मागें असा लपोन । एकेक असुर 
बोलावून । तयांचीं शिरें छेदून । करीन चूर्ण येथेंचि ॥४८॥ राम म्हणे माझे धनुष्यबाण । जरी देशील मज 
आणून । तरी हे असुर संहारीन । क्षणमात्र न लागतां ॥४९॥ तंव बोले वायुनंदन । मी मारीन अहिरावण । 
मग कपाटे उघडोन । महिरावण वधा तुम्ही ॥१५०॥ तेव्हां गुप्तरूपें हनुमंते जाऊन । दोघांचे आणिले 
धनुष्यबाण । पाठीसी लपवूनि रामलक्ष्मण । आपण देवी होऊनि बैसला ॥५१॥ मग म्हणे अहिरावणा । 
तूं आधीं घेई माझ्या दर्शना । ऐकतांचि ऐशा वचना । येरू प्रवेशे देऊळीं ॥५२॥ जैसा पंचाननाचे दरीत । 
वारण प्रवेशे उन्मत्त । कीं व्याघ्राचिये जाळींत । मृग अकस्मात संचरे ॥५३॥ कीं भुजंगाचे बिळीं देख । 
प्रवेशला जैसा मूषक । कीं मरण नेणोनि पतंग मूर्ख । दीपासी भेटों पातला ॥५४॥ तैसा प्रवेशे अहिरावण । 
भयानक देवी देखोन । धाकें धाकेंचि नमन । करिता जाहला तेधवां ॥५५॥ देवीचरणीं मस्तक ठेविला । 
देखोनि महारुद्र क्षोभला । असुर पायीं रगडिला । शतचूर्ण केला मस्तक ॥५६॥। हस्त पाद झाडी ते क्षणी । 
तेणें दणाणली मंगळजननी“ । तो दणाण भयंकर ऐकोनी । शाहाणे उठोनि पळाले ॥५७॥ अहिरावणाचा 
गेला प्राण । मग महिरावण बोले वचन । म्हणे चार घटिका जाहल्या पूर्ण । बंधु बाहेरी न येचि ॥५८॥ 
काय तो पहावया वृत्तांत । पूजारी जाय देउळांत । तयाचा दायादही* जात । त्याचे पाठीं हळू हळू ॥५९॥ 
देउळींचा अन्नप्रसाद समूळ । तोच अवघा पैं नेईल । म्हणोनियां उतावेळ । देउळीं तो प्रवेशला ॥१६०॥ 
पुढील अंत काळें ओढिला । देवी प्रती नमावया गेला । तो मत्कुणप्राय* रगडिला । पायांतळी हनुमंते 
॥६१॥ ऐसें देखोनि विपरीत । दुसरा चळचळां कांपत । म्हणे हा होय हनुमंत । लंका जेणें जाळिली ॥६२॥ 
अंगीं मुरकुंडी“ वळोन । दारांत आपटला येऊन । दोन्ही हस्तेंकरून । शंख* करी आक्रोशे ॥६३॥ म्हणे 
जेणें लंका जाळिली । तोच काळ बैसला देउळीं । देवी मोरींत दाटिली?” । पूजा घेतली सर्व येणें ॥६४। 


१. श्रीराम २. डोळ्यांतील अश्रूंनी ३. लक्ष्मण ४. हत्ती ५. पृथ्वी ६. नातलग ७. ढेकणासारखा ८. भीतीने गाळण उडणे 
९. बोंब मारणे १०. टाकली 


अध्याय एकतिसावा २७३ 


पूजारियासहित अहिरावण । यमपुरीस पाठविला पूर्ण । पिशिताशन नाम ऐकतां जाण । पळो लागले 
चहूंकडे ॥६५॥ राक्षसां जाहला आकांत । एकएकांतें धरूनि हनुमंत । तेथेंचि पाववी मृत्य । दिशा लंघोनि 
एक जाती ।॥६६॥ मग शस्त्रे कवचें बांधोन । सेनासागर एकवटून । सिद्ध जाहला महिरावण । युद्धालागीं 
ते काळीं ॥६७॥ म्हणे बाहेर येई रे मर्कटा । कोठें प्रवेशलासी महाधीटा । आजि मृत्युपुरींचिया' वाटा । 
रामासहित लावीन तूते ॥६८॥ तों देउळामाजी वायुपुत्रः । स्कंधीं घेत राम सौमित्र । कीं ते विष्णु कर्पूरगौर । 
एका वहनी बैसले ॥६९॥ कीं शशी आणि दिनपती । बैसले दिसती एकरथीं । कीं इंद्र आणि वाचस्पती । 
एके वाहनी आरूढले ।।१७०॥ तैसे दोघे स्कंधी घेऊन । बाहेर निघे वायुनंदन । पादप्रहारेकरून* । कपटें 
फोडिलीं तत्काळीं ॥७१॥ बाहेर प्रकटतां अंजनीबाळ* । पुच्छे उडवूनियां देऊळ । आकाशीं भिरकावी 
सकळ । जेवीं बाळ कंदुक फेंकी ॥७२॥। देवालय विदारूनी । देवीसहित समुद्रजीवनीं* । टाकितां राक्षसीं 
मिळूनी । अंजनीतनय बेढिला ॥७३॥। खालीं राम सौमित्र उतरले । श्रीरामे कोदंड चढविलें । अचळ ठाण 
मांडिले । बाण लाविला चापासी ॥७४॥। महिरावणास म्हणे रघुनंदन । कपटिया साहे माझे बाण । तुझी 
वाट पाहतो अहिरावण । तुज धाडीन त्याजपासीं ॥७५॥ तों राक्षसें धनुष्य ओढून । रामावरी सोडिले बाण । 
रघुनार्थे ते शर छेदोन । क्षणमात्रें टाकलें ॥७६॥। नरवीरश्रेष्ठ रघुनंदन । महीवरी सोडीत शत बाण । त्याचे 
ललाटी जाऊन । एकपक्ती बैसले ॥७७॥ परी नवल वर्तले अद्‌भुत । रुधिरबिंदु* जे खालीं पडत । त्यांचे 
महिरावण होत । एकसारिखे सर्वही ।।७८॥ लक्षांच्या लक्ष महिरावण । त्यांवरी राम टाकी बाण । त्यांचिया 
रक्तबिंदूंपासून* । कोट्यनुकोटी निपजती ॥७९॥ तितकेही रामावरी असुर । करिते जाहले शस्त्रमार । मग 
घाय टाळीत रघुवीर । चकित पाहे चहूंकडे ॥१८०॥ मग बोले चापपाणी । वैरी वधावे शस्त्रेंकरूनी । तंब 
आगळेचि“ होती ते क्षणीं । न कळे करणी कैसी हे ॥८१॥ तंब तो निर्वाणींचा भक्त । वज्रदेही वीर 
हनुमंत । दृष्टी देखोनि विपरीत । चिंताक्रांत पडियेला ॥८२॥ मग तो लोकप्राणेशनंदन । मगरीपासी आला 
उठोन । तीस पुसे वर्तमान । महिरावणाचें समूळ ॥८३॥। ती म्हणे रंभा देवांगना । जात होती इंद्रभुवना। 
तंव भृगुक्ऋषि जाणा । तिनें अकस्मात देखिला ॥८४॥ त्यासी नाहीं केलें नमन । म्हणे हा कुरूप वृद्ध 
ब्राह्मण । तंव तो महाराज तपोधन । दीधला शाप दारुण तीते ।॥॥८५॥ म्हणे तूं सर्पिणी होऊनी । विचरें सदा 
घोरवनीं । धांवून येरी लागे चरणीं । म्हणे मज उ:शाप देइंजे ॥८६॥ येरू म्हणे तूं होशील सर्पिणी । क्षण 
एक दिससी पद्मिणी'” । एकदां सूर्यरेत पडतांक्षणीं । जाशी उद्धरून निजपदा ॥८७।। मग अहिरूपः हिंडे 
वनीं । क्षण एक जाहली असे प्मिणी । तों सूर्याचं वीर्य बरूनी । अकस्मात वर्षले ।।८८।। अहीचे मुखीं 
वीर्य पडत । तो अहिरावण जाहला अद्‌भुत । महीवरी पडलें तें रेत । महिरावण तोचि जाहला ॥८९॥ रंभा 
गेली उद्धरून । परी रक्तबिंदूचे होती महिरावण । हें चंद्रसेनेस वर्तमान । जाऊनियां पुसावें ॥१९०॥ 
अहिरावणाची पत्नी । चंद्रसेना ते सत्यवचनी । हें हनुमंतें ऐकोनी । उडे गगनीं अकस्मात ।९१। 
महिकावतीस येउनी । प्रवेशला तेव्हां राजसदनीं । तों चंद्रसेना बैसली ध्यानीं । चापपाणी'' आठवीत ॥९२।। 


i keene dbase sh i Bhs ds Mog. Macias ie. Bes रण र ies sf EL 
१. यमपुरीच्या २. हनुमान ३. लाथेने ४. अंजनीपुत्र मारुती ५. समुद्राच्या पाण्यात ६. रक्ताचे थेंब ७. रक्ताच्या 
थेंबापासून ८. नवीनच ९. इंद्रगृही १०. सुंदर स्त्री ११. सर्पीण होऊन १२. श्रीरामाला 


२७४ ॥ श्रीरामविजय ॥। 
on 


दृष्टी देखोनि रघुवीर' । तीस वाढला कामज्वर । म्हणे श्रीरामाऐसा भ्रतार? । जन्मोजन्मी भोगावा ॥९३॥। 
त्याचि वेधेंकरून जाण । तीस लागलें श्रीरामध्यान । सकळ विसरली देहभान । गुंतलें मन राघवीं ॥९४॥ 
तंव ती जवळी आला हनुमंत । बळें हस्तटाळिया वाजवीत । येरी नेत्र उघडोनि पाहत । तंव तो रामदूत 
देखिला ॥९५॥ हनुमंत करूनि नमन । सांगे सर्व वर्तमान । पुराणपुरुष रघुनंदन । परम संकटीं पडियेला 
॥९६॥ येरी म्हणे हें वर्तमान । तुज अवघे मी सांगेन । माझा मनोरथ पूर्ण । जरी तूं सिद्धी पावविसी ॥९७॥ 
रामप्रिय म्हणे अवश्य । येरी म्हणे देई भाष । पुढील कार्य जाणोनि विशेष । प्रमाण दिधलें हनुमंते ॥९८॥ 
येरी म्हणे ऐक वचन । सुरतसुखें रघुनंदन । एकदां तरी भोगीन । म्हणोनि भाष घेतली ॥९९॥ आतां रामासी 
होईल जय प्राप्त । तो ऐका सावध वृत्तांत । महिरावणें तप अद्भुत । करूनि शिव तोषविला ।॥२००॥ हा 
वर मागितला त्वरित । युद्धसमयीं वर्षावें अमृत । ऐक्य होतां सुधारसरक्त* । उदूभवती महिरावण ॥१॥ 
भ्रमरमाळा ज्या शिवकंठीं । त्या पाताळा जाती उठाउठी । अमृत चंचू* भरूनि वृष्टी । रक्तावरी करिती त्या ॥२॥ 
एकत्र होतां रक्त अमृत । महिरावण निपजती तेथ । ऐसें ऐकतांचि हनुमंत । पाताळ धुंडीत गेला असे ॥३॥ 
तों अमृतकुंड' परम गहन । तेथें लोकपाळांचें रक्षण । तें तोडीत वायुनंदन । अमृताजवळी पातला ॥४॥ 
तों चंचू भरूनि अपार । असंख्यात जाती भ्रमर । पर्वताऐसें तयांचे शरीर । केले चूर सर्वही ॥५॥ त्यामाजी 
श्रेष्ठ भ्रमर । मेरुपर्वताएसें त्याचें शरीर । क्रोधे धांबिन्नला सत्वर । वायुकुमर लक्षूनियां ॥६। हनुमंते 
मुष्टिघात दीधला । भ्रमर पृथ्वीवरी पाडिला । पक्ष उपडितां ते वेळां । काकुळती आला मारुतीसी ॥७॥ 
म्हणे मज देई प्राणदान । मी तुझ्या कार्यासी येईन । हनुमंतें भाष घेऊन । भ्रमर सोडिला त्याकाळी ॥८॥ 
सवेच उडाला तेथून । राघवाजवळी येऊन । म्हणे आतां ब्रह्मास्त्र घालोन । वैरी एकदांचि आटावे ॥९॥ 
ऐसें बोलतां वायुसुत । रघुनाथ बाणीं ब्रह्मास्त्र स्थापीत । शर सुटतांच समस्त । भस्म जाहले महिरावण 
॥२१०॥ जैसी होतां ब्रह्मप्राप्ती । संसारदुःखें वितळती । कीं उगवतां गभस्ती । जेवीं लपतीं तारागणें 
॥११॥ तैसें सुटतांचि ब्रह्मास्त्र । मुख्यरूपसहित* असुर । भस्म जाहले समग्र । जयजयकार सुर करिती 
॥१२॥ पडली देखता मुख्य धुर*। पळों लागले ते असुर । हनुमंते पुच्छ समग्र । सेनेभोंवतें वेष्टिलें ॥१३॥ 
मग लोहार्गळा घेउनी । सैन्य झोडी तये क्षणीं । कित्येक अंतरिक्षीं उडोनी । राक्षस पळती तेधवां ॥१४॥ 
तों वरून पुच्छें सत्वर । बांधिले सर्व निशाचर“ । सागरीं बुडविले समग्र । पुच्छें घुसळूनि आणिले ॥१५॥ 
एक जाती दिशा लंघून । तों पुच्छ येत तिकडून । ब्रह्मांड व्यापिलें संपूर्ण । पुच्छेंकरूनि हनुमंते ॥१६॥ 
मारुति केवळ ईश्वर । त्याचे पुच्छासी नाहीं पार । ब्रह्मांडाबाहेरून समग्र । आढेवेढे करी पुच्छ ॥१७॥ 
असो दश दिशा धुंडोन* । पुच्छे असुर आणिले ओढून । महिकावतीस जाऊन । पुच्छ रिघे घरोघरीं ॥१८॥ 
पुरुष काढोनि काढी बाहेरी । अर्गळाघायें चूर्ण करी । भ्रतारा लपवोनि नारी । दारीं उभ्या राहाती ॥१९॥ 
परी पुच्छ न सोडी साचार । गूढ स्थळाहून काढी असुर । आकांत वर्तला थोर । सांगती हेर चंद्रसेनेसी 
॥२२०॥ ती म्हणे घाला जानकीची आण । तेणें निरसेल हें विघ्न । मग त्याचि युक्तीकरून । जन सकळ 
उचले ॥२१॥ जयजयकार करून सुर । वर्षती पुष्पसंभार । रामसौमित्र वायुकुमर । एके ठायीं मिळाले ॥१२॥ 


१. श्रीराम २. नवरा ३. अमृत व रक्त ४. भ्रमरांची सोंड ५. अमृताचा साठा ६. अहि रावणासह ७. योद्धा 
८. राक्षस ९. शोधून 


अध्याय एकतिसावा २७५ 


काय शत्रुक्षयाचे' कारण । उगेंच' निमाला महिरावण । सौमित्रासी म्हणे सीतारमण । तेणें प्रत्युत्तर दीधलें 
॥२३॥ म्हणे हनुमंते जाऊन । शत्रुक्षय होय जेणें पूर्ण । तें साधून आला कारण । त्यासीच वर्तमान पुसा 
हे ॥२४॥ मग मारुतीचे गळां सप्रेम । मिठी घाली श्रीराम । तंब तो चिंताचक्रीं परम । पडला असे मारुती 
॥२५॥ मग राम म्हणे प्राणसखया । कां मुख गेलें उतरोनियां । तें मज सांग लबलाह्या । म्हणोन वदन 
कुरवाळी ॥२६॥ मग हनुमंत वर्तमान । रामासी सांगे मुळींहून । चंद्रसेनेसी भाषदानर । दृढ देऊनि मी आलों 
॥२७॥ ऐकोनि हाँसे रामचंद्र । म्हणे बा रे तूं चातुर्यसमुद्र । मी एकपत्नीव्रती वीर । हें तुज काय न ठाउके 
॥२८॥ तुझी भाष नव्हे अप्रमाण । मजही न गमे दुर्व्यसन* । तूं चातुर्यमुकुटरत्न । युक्ति करून वारी हें 
॥२९॥ मग चंद्रसेनेच्या गृहाप्रती । आला तत्काळ मारुती । म्हणे आणितों अयोध्यापती । मंचक दृढ घालीं 
कां ॥२३०॥ चंद्रसेना हर्षली चित्तीं । दृढ मंचक घातला एकांती । सुमनसेज* रचूनि युक्तीं । नाना उपभोग 
ठेविले ॥३१॥ मग बोले हनुमंत । मंचक मोडतां अकस्मात । तरी न बैसे रघुनाथ । बोल मग मज नाहीं 
॥३२॥ चंद्रसेना म्हणे हनुमंता । मंचक न मोडे हा तत्त्वतां । मग जो भ्रमर रक्षिला होता । तो आणिला 
गुप्तरूपे ॥३३॥ रंभापत्रप्रमाण* पूर्ण । मंचक कोरीं अवघा जाऊन । तेणें तत्काळ आज्ञा वंदून । तैसाचि 
कोरिला ते काळीं ॥३४॥ चंद्रसेनेच्या गृही सत्वर । हनुमंते आणिला रघुवीर । मंचकीं बैसतां जगदुद्धार । 
तत्काळ भग्न जाहला ॥३५॥ उठोनि चालिला रघुनंदन । येरी विलोकी दीनवदन । वायुसुताकडे पाहून । 
चंद्रसेना बोलतसे ॥३६॥ म्हणे कपटी तूं वानर देख । तुवांचि कोरविला मंचक । शेवटी नेतोसी रघुनायक । 
मनोरथ माझे न पुरतां ॥।३७॥। मी तुज शाप देईन आतां । ऐकतां कृपा उपजली रघुनाथा । हस्त ठेवीत तिचे 
माथां । म्हणे चिंता न करावी ॥३८॥ माझी ध्यानमूर्ति सुंदर । हृदयीं भोगीं निरंतर । पुढें सत्यभामा चतुर । 
कृष्णावतारीं होसी तूं ॥३९॥ ऐसें बोलतां रघुनाथ । ती तेथेचि जाहली समाधिस्थ । पुढें महिकावतीस 
तृपनाथः । मकरध्वज स्थापिला ॥२४०॥ स्कंधीं वाहून रामलक्ष्मण । हनुमंतें केलें उड्डाण । नळ नीळ अंगद 
जांबुवंत पूर्ण । तेही पुढें भेटले ॥४१॥ जैसा उदय पावे आदित्य । तैसा सुवेळेसी येत हनुमंत । बिभीषण 
आणि किष्किंधानाथ* । सामोरे धांवती दळभारेंसीं ॥४२॥ सुग्रीव आणि बिभीषण । आले हनुमंतासी 
देखोन । म्हणती बा रे हा देह ओंवाळून । तुजवरून टाकावा ॥४३॥ सुग्रीव आणि बिभीषण । आश्चर्य 
करिती दोघेजण । म्हणती धन्य धन्य वायुनंदन । भरिलें त्रिभुवन!” प्रतापे ॥४४। जाहला एकचि 
जयजयकार । सर्वांसी भेटला रघुवीर । हनुमंताचा प्रताप समग्र । राजीवनेत्र स्वयें वर्णी ॥४५॥ या 
ब्रह्मांडमंडपांत । मारुतीऐसा नाहीं भक्त । याचे प्रतापे आम्ही समस्त । वानर धन्य जाहलों ।।४६। ब्रह्मानंदे 
म्हणे श्रीधर । अग्निपुराणीं हे कथा सुंदर । बोलिला सत्यवतीकुमर'' । तेंचि सारांशें कथियेली ॥४७।। 
स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत पंडित चतुर । एकत्रिंशत्तमाध्याय 
गोड हा ॥२४८॥ ॥। श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २४८ ॥ 


॥ अध्याय एकतिसावा समाप्त॥ 


१, एवढे स उर प्ट झाले याचे ३. सहजच ३. वचन ४. परदारागमनाचे संकट ५. चतुरांचा मुकुटमणी ६. फुलांची सर्व शत्रू नष्ट झाले याचे २. सहजच ३. वचन ४. परदारागमनाचे संकट ५. चतुरांचा मुकुटमणी ६. फुलांची 
शय्या ७. केळीच्या पानासारखा पातळ ८. राजा ९. सुग्रीव १०. स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ ११. श्री व्यास मुनी 


॥ अध्याय बत्तिसावा ॥ 
लक्ष्मणाला शकती लागणे 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । भक्तवलुभ त्रिभुवनेश्वर । सुवेळाचळीं रणरंगधीर । जैसा 
निरभ्र नभीं पूर्णचंद्र । तैसा रघुवीर शोभतसे ॥१॥ रावणासी कळला समाचार । करूनी अहिमहींचा संहार । 
सुवेळेसी आला रघुवीर । गर्जती वानर जयजयकारें ॥२॥। रावण परम चिंताक्रांत । हृदयीं आठवला 
इंद्रजित । तळमळ वाटे मनांत । म्हणे काय व्यर्थ वांचोनि ॥३॥ दीपाविण जैसे सदन । कीं नासिकाविण 
वदन । कीं बुबुळाविण नयन । व्यर्थ जैसे न शोभती ॥।४॥ इंद्रजिताविण लंका । तैसी शून्य दिसे देखा । 
ऐसें बोलतां राक्षसनायका । आवेश बहुत चढियेला ॥५।। म्हणे लंकेमाजी राक्षस दळ । अवघे सिद्ध करा 
रे सकळ । ऐसी आज्ञा होतां प्रबळ । रणतुरें बाजो लागलीं ॥६॥ सवें निघाले उरले प्रधान । जैसा भगणीं' 
वेष्टिला रोहिणीरमण? । चतुरंगदळेंसीं रावण । लंकेबाहेर निघाला ॥७॥।। पदातिदळ' अश्व रथ । यांचें कोण 
करील गणित । पर्वतासमान गज अद्भुत । कोट्यनुकोटी चालिले ॥८॥ सहस्र सूर्याचे तेज लोपत । तैसा 
रावणाचा मुख्य रथ । त्यावरी शस्त्रास्त्रकवचमंडित । लंकानाथ बैसला ॥९॥ रणासी आला दशर्कधर । 
देखतां क्रोधावले वानर । घेऊन शिळा तरुवर । हांका देत धांविन्नले ॥१०॥ रावणें चापासी लावूनियां गुण । 
करिता जाहला घोर संधान । वानरीं अरिसैन्यावरी* पर्जन्य । पर्वतांचा पाडिला ॥११॥ असंख्यात सोडिले 
बाण । तितुकेही पर्वत फोडून । यवपिष्टवत ' करून । सैन्याबाहेर पाडिले ॥१२॥ चपळेहून बाण तीक्ष्ण । 
दशमुखें सोडिले दारुण । सोडोनि संग्रामार्चे ठाण । वानरगण माघारले ॥१३॥ ऐसें देखोनि रणरंगधीर । 
अयोध्यानाथ प्रचंड वीर । कोदंड चढवून सत्वर । लाविला शर ते काळीं ॥१४॥ अग्नीसी झगटला 
` कर्पूर । मग उगा न राहे वैश्वानर । वृषभ चालोन येतां व्याघ्र । सहसा स्थिर न राहे ॥१५॥ तैसा प्रतापार्क 
रघुनंदन । विषकंठवंद्य' जगन्मोहन । दशकंठासी लक्षून । सोडिले बाण ते काळीं ॥१६। असंख्य रामाचे 
बाण । सुटले अमोघ चापापासून । जैसे चतुराचे मुखांतून । अपार शब्द निघती पैं ॥१७॥ कीं मेघाहून 
अवधारा । अपार पडती तोयधारा । किंवा ओंकारापासूनि अपारा । ध्वनि जैसे उमटती ॥१८॥ कीं 
मूळमायेपासूनि एकसरे । असंख्य जीवसृष्टि उभारे । तैसे एक बाणापासूनि त्वरें । असंख्य शर निघती पैं 
॥१९॥ सुटतां अद्भुत प्रभंजन । जलदजाल जाय 'वितळोन । तैसे राक्षस छिन्नभिन्न । बहुत जाहले 
ते काळीं ॥२०॥ ऐसें देखतां दशकंधरें । प्रेरिलीं तेव्हां असंख्य शस्त्रें । परी तितुकींही राजीवनेत्रं । 
हेळामात्रें* निवारिलीं ॥२१॥ जें जें शस्त्र टाकी दशकंधर । त्याहूनि विशेष रघुवीर । जैसा 
प्रवृत्तिशास्त्रींचा“ विचार । वेदांती उडवी एक शब्दे ॥२२॥ कीं लहरियांसमवेत सरितापती: । 
एकदांच प्राशी अगस्ती । कीं तिमिरजाळाची वस्ती । उगवतां गभस्ति जेवीं नुरे ॥२३॥ जैसा मेघ 
वर्षतां अपार । वणवा विझूनि जाय समग्र । तैसें रामापुढे न चले शस्त्र । दशकंधर तटस्थ पाहे ॥२४॥ 


१. नक्षत्रांनी २. चंद्र ३. पायदळ ४. शत्रुसैन्यावर ५. जवसाच्या पिठाएवढे बारीक ६. नीलकंठाला पा र ख र न त पल जा पाले वक ब. नाला बेदाग 
७. क्षणात ८. ऐहिक सुखप्राप्तीच्या शास्त्रांचा ९. समुद्रास 


अध्याय बत्तिसावा २७७ 


विच य टस 0 क का 
भूत चेष्टा बहुत करिती । परी त्या कृतांतासीं न चालती । कीं सुटतां मारुतगती । मेघपडळ' केवीं बाधे 
॥२५॥ ऐसें देखोनि रावण । कोपारूढ' जाहला दारुण । विचारूनि काढिले पांच बाण । कीं ते पंचबाण 
कृतांताचे ॥२६॥ कीं पंचाग्नीचीं स्वरूपे तत्त्वतां । किंवा पांच काढिल्या विद्युता । लक्षोनियां 
जनकजामाता । सोडिता झाला रावण ॥२७॥ राघवे योजिलें निवारण । तों अकस्मात आले पंचबाण । 
सच्चिदानंदतनूसी* भेदोन । पलीकडे रूतले ॥ २८॥ पंचशर भेदोनि गेले । परी रामाचे वज़ठाण न चळे । 
जैसा पंचबाणाचेनि' मेळे । मारुति न ढळे कल्पांती ॥ २९॥ हाणितां कुठार तीक्ष्ण । वृक्ष न जाय सोडोनि 
स्थान । कीं वर्षतां अपार घन । अचळ" बैसका सोडीना ॥३०॥ निंदक निंदिती अपार । परी न ढळे साधूचें 
अंतर । कीं प्रल्हादासी लावितां विखार । परी तो धीर सोडीना ॥३१॥ तैसें रामठाण अति गंभीर । चळलें 
नाहीं अणुमात्र । रामासी भेदले पांच शर । म्हणोनि रावण तोषला ॥३२॥ यावरी राजाधिराज रघुनाथ । 
परम चतुर रणपंडित । चापासी बाण लावूनि सप्त । दशकंठावरी सोडिले ॥३३॥ दशमुखाचें हृदय फोडून । 
पडलंकेसी गेले सप्त बाण । त्या व्यथेनें रावण । मूर्च्छा येऊन पडों पाहे ॥३४।। राघवतनु परम सुकुमार । 
भेदोनि गेले पंच शर । तें देखोनि सौमित्र । स्नेहेंकरून* उचंबळला ॥३५॥ मग पाठीं घालूनि रघुनंदन । 
सौमित्रीने मांडिलें बज़्ठाण* । सोडोनि अर्धचंद्रबाण । सारथि मारिला रावणाचा ॥३६॥ आणिक सोडिले 
दश बाण । दाही धनुष्यें पाडिलीं छेदुन । तों पुढें धावोनि बिभीषण । अष्ट बाण सोडिले ।।३७॥। रावणारथीं 
अष्ट तुरंग । बिभीषणें मारिले सवेग । सवेंची एके बाणें अव्यंग । ध्वजही खालीं पाडिला ॥३८॥ मग दुसरा 
आणोनि स्यंदन । त्यावरी बैसला रावण । क्षोभला जैसा प्रळयाग्न । तप्त पूर्ण तेवीं जाहला ॥३९॥। मग 
ब्रह्मशक्ति परम दारुण । बिभीषणावरी प्रेरी दशानन । अनिवार शक्ति जाणून । लक्ष्मण पुढें जाहला ॥४०॥ 
जैसे खड्ग पडतां दारुण । पुढें होय करींचें ओडण । तैसा तो ऊर्मिलाजीवन । बिभीषणापुढें जाहला 
॥४१॥ शक्ति येत जैसी सौदामिनी । राघवानुजें बाण सोडोनी । गगनीं त्रिभाग“ करूनी । असुरवाहिनीवरीः 
पाडिली ॥४२॥ जैसा अविधीनें जपतां मंत्र । होय आपलाचि संहार । तैसी शक्ति पडतां असुर । दग्ध बहुत 
जाहले ॥४३॥। शक्ति व्यर्थ केली जाणोन । बिभीषणासी बोले रावण । सौमित्राचे पाठीसीं दडोन । कां रे 
संग्राम करितोसी ॥४४॥। रामासी भेटोनि मूर्खा । संकट टाळावया देखा । दीन वचनें बोलिलासी नेटका । 
प्राण आपुला रक्षिला ॥४५।। आम्ही राक्षस मृगनायक'” । आम्हांत जन्मलासी तूं जंबुक । कुळाभिमान 
सांडूनि देख । शरण गेलासी शत्रूंते ॥४६॥ जैसें भस्मांत घातलें अवदान'' । तैसें पाळिलें तुज इतुके 
दिन । किंवा प्रेत शुंगारून । व्यर्थ जैसें मिरविलें ॥४७॥ कीं नारी सुंदर पद्धिण!' । षंढासी दिधली 
नेऊन । तैसें तुझें पाळण । व्यर्थ आम्हीं केलें रे ॥४८॥ अरे बिभीषणा शतमूर्खा । वैरियाचा जाहलासी 
सखा । दीनवचन बोलोनि कीटका । कुळक्षय केला कीं ॥४९॥ बिभीषण म्हणे रे बुद्धिहीना । 
दशग्रीवा कपटिया मलिना । मी शरण आलों रघुनंदना । जन्ममरणातीत जाहलों ॥५०॥ मीं तुज 
सांगितलें हित । परी तूं नायकसी उन्मत्त । कुळक्षय जाहला समस्त । तुजही रघुनाथ वधील पैं ॥५१॥ ऐसें 
बिभीषण बोलत । रावण जाहला क्रोधयुक्त । करकरां खाऊनि दांत । श्वासोच्छ्वास** टाकीतसे ॥५२॥ 
१. मेघपटल ३. क्रोधारूढ ३. श्रीरामाच्या शरीराला ४. कामदेवाच्या बाणांनी ५. पर्वत ६. ममतेने ७. लढाईसाठी बाणांनी ५. पर्वत ६. ममतेने ७. लढाईसाठी 


घेतलेला पवित्रा ८. तीन तुकडे ९. राक्षस सेनेवर १०. सिंह ११. हवनीय पदार्थ १२. तारुण्याने मुसमुसलेली स्त्री 
१३. धापा 


२७८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तुज राखीतसे सौमित्र । तरी त्यासी करीन चूर । माझा इंद्रजित विजयी पुत्र । येणेचि गिळिला निकुंभिले 
॥५३॥ अतिकायाएसें निधान । येणेंचि गिळिलें न लागतां क्षण । तरी या सौमित्रीचा आजि प्राण । 
समरांगणीं घेईन मी ॥५४॥ ऐसें बोलोनि लंकाप्रती । धगधगित काढिली शक्ति । गवसणी! काढितांचि 
जगतीं । तेज अदभुत पसरले ॥५५॥ कीं उगवले सहस्र मार्तंड । तैसी शक्ति दिसे प्रचंड । किंवा उभारिला 
काळदंड । संहारावया विश्वातें ॥५६॥ कीं प्रळयाग्निशिखा प्रबळ । किंवा कृतांतजिव्हा' तेजाळ । कीं 
ती प्रळयमेघांतील । मुख्य चपळा निवडिली? ॥५७॥। कीं सप्तकोटिमंत्रतेज* पाहीं । एकवटले त्या शक्तीचे 
ठायीं । ती मयें दशग्रीव जांवई । म्हणोनि उचित दीधली ॥५८॥ ते मयशक्ति* काढून पाहीं । कधीं कोणावर 
घातली नाहीं । परी सौमित्रीवरी ते समयीं । रावण प्रेरिता जाहला ॥५९॥ न्यासासहित जपोनि मंत्र । 
सोडोनि दिधली सत्वर । नवखंडधरित्री' अंबर । तडाडलें ते काळीं ॥६०॥ सहस्र विजा कडकडती । तैसी 
अनिवार धांवे शक्ति । भये व्यापिला सरितापती । अंग टाकों पाहाती दिग्गज ॥६१॥ देव विमानें पळविती । 
गिरिकंदरीं वानर दडती । एक मूर्च्छा येऊनि पडती । न उठती मागुती ॥६२॥ दोन्ही दळें भयातुर । पळों 
लागले महावीर । तों ब्रह्मांडासी देणार धीर । रुद्रावतार* धांविज्नला ॥६३॥ मारुती बळिया जगजेठी । तेणें 
धरिली वाममुष्टीं । मोडावी तों उठाउठी । दिव्य स्त्रीरूप जाहली ॥६४॥। मग ते म्हणे मारुतीसी । ब्रह्मचारी 
तूं म्हणविसी । परस्त्रियेसीं कां झोंबसी । सोडीं वेगेसी जाऊं दे ॥६५॥ मी रावणकन्या साचार । आजि 
बरीन सौमित्री बीर । सोडीं जाऊं दे सत्वर । मुहूर्तवेळा टळतसे ॥६६॥ मारुति योगी इंद्रियजित । स्त्री 
म्हणोनि सोडिली अकस्मात । तंव ती जाहली पूर्ववत । प्रळय करीत चालली ॥६७॥ वानरदळीं मांडला 
आकांत । देव जाहले भयभीत । म्हणती मयशक्ति अद्भुत । कोणावरी पडेल हे ॥६८॥ तंव लक्ष्मण दुरून 
लक्षीत । मनोवेगें शक्ति येत । ते छेदावया सुमित्रासुत । बाण आकर्ण ओढीतसे ॥६९॥ जैसी चपळा ये 
कडकड़ोनी । तैसी हृदयीं बैसे येउनी । वक्षःस्थळ चूर्ण करूनी । जाय निघूनि पृष्ठीद्वारें' ।॥॥७०॥ पृथ्वी 
फोडूनि शक्ति गेली । पाताळोदकीं* ते विझाली । असो सौमित्राची तनु पडली । भूमीवरी निचेष्टित ॥७१॥ 
मृत्तिकाघट जेवीं होय चूर्ण । फणस पडे पबनें विदारून । तैसा सुमित्रानंदन । छिन्नभिन्न जाहला ॥७२॥ 
मग एकचि जाहला हाहाकार । देव गजबजिले समग्र । रणीं पडला सौमित्र । वानरदळ शोक करी ॥७३॥ 
तंव हांक फोडी बिभीषण । गजबजले सुग्रीव रघुनंदन । सौमित्रीजवळी धांवोन । येते जाहले ते काळीं ॥७४॥ 
अंगद नळ नीळ जांबुवंत । सुषेण शरभ गवय हनुमंत । धांविन्नले वानर समस्त । हृदय पिटीत ते काळीं ॥७५॥ 
एकचि वर्तला आकांत । मिळाले सौमित्रा वेष्टीत । निकट बैसोनि रघुनाथ । पाहता जाहला ते काळीं ॥७६॥ 
तों हदय विदारलें अत्यंत । पृष्ठीद्वारे वाहे रक्त । नासिकासी जों लाविला हस्त । तों श्वासोच्छ्वास राहिला 
॥७७॥ आरक्त जाहले हस्त नयन । बाण तैसाचि ओढिला आकर्ण । कानाडीसहित लक्ष्मण । निचेष्टित 
पडिलासे ॥७८॥ प्राण न दिसे अणुमात्र । ऐसें देखोनि राजीवनेत्र'” । वक्षःस्थळ पिटोनि शरीर । भूमीवरी 
टाकिलें ॥७९॥ सर्वे बिभीषणें सांवरून । बैसविला सीतारमण । सौमित्रा मांडीवरी घेऊन । राम बैसला ते 
काळीं ॥८०॥ मुखावरी ठेवून मुख । शोक करी अयोध्यानायक । म्हणे प्राणसखया गोष्ट एक । मजसी बोलें 


१. वेष्टण २. काळाची जिव्हा ३. योजिली ४. सात कोटी मंत्र जपाचे तेज ५. मयासुराने दिलेली शक्ती ६. सप्तखंडात्मक 
पृथ्वी ७. हनुमान ८. पाठीतून ९. पाताळांतील पाण्यात १०. श्रीराम 


अध्याय बत्तिसावा २७९ 


चतुर्दश वर्षे वनवासी । बा रे फळें पुरविलीं आम्हांसी । म्यां मारिलें उपवासी । एक दिवसीं पुसिलें नाहीं 
॥८३॥ तोचि राग धरूनि मनीं । सखया जातोसी रुसोनी । मी आपुला प्राण त्यजूनी । येईन तुझिया 
समागर्मे ॥८४॥ मी अयोध्येसी जातां जाण । सुमित्रा पुसेल मजलागून । तीतें काय सांगों वचन । नेत्र 
उघडून पाहें पां ॥८५॥ त्रिभुवन जिंकिले इंद्रजितें । जो नावरे कोणातें । तो रावणी तुवां शरपंथे'। जर्जर 
करूनी मारिला ॥८६॥ तुज देव चिंतिती कल्याण । आणि त्वां समरीं केलें शयन । तुजलागी भरत शत्रुघ्न । 
त्यजितील प्राण सौमित्रा ॥८७॥ ऐसा शोक करितां रघुवीर । जाहला एकचि हाहाकार । तंव तो रावणानुज 
भक्त थोर । बोलता जाहला ते काळीं ॥८८॥ शत्रु समोर उभा रणीं । शोक करितां जी ये क्षणीं । हा क्षात्रधर्म 
चापपाणी । सहसा नव्हे विचारिजे ॥८९॥ वैरी उभा असे समोर । त्यासी पराभूत करावा सत्वर । मग 
सौमित्राचा विचार । कळेल तैसा करावा ।॥।९०॥। नरवीरश्रष्ठा रघुनंदना । सर्वथा भय नाहीं लक्ष्मणा । 
शरधारी' छेदी रावणा । म्हणोनि चाप बाण दीधले ॥९१॥ उभा राहिला रणरंगधीर । जो राक्षसकुळवैश्वानर । 
कीं ग्रासावया ब्रह्मांड समग्र । कृतांत क्षोभला कल्पांती ॥९२॥ चाप टणत्कारिलें ते वेळीं । झणत्कारल्या 
घंटा सकळी । उर्वीसह शेष डळमळी । गजबजलीं सप्त पाताळें ॥९३॥ श्रीरामाचा क्रोध देखोन । गज सिंह 
शार्दूल भूतगण । गतप्राण बहुत होऊन । काननामाजी पडियेले ॥९४॥ दाशरथीचे हृदयांत । क्रोधसागर 
हेलावत । बज्रठाण मांडी रघुनाथ । जें कृतांत पाहूं न शके ॥९५॥ रावणासी म्हणे रघुनंदन । सौमित्रावरी 
शक्ति टाकून । कोठें जासी तूं पळून । करीन चूर्ण बाणघातें ॥९६॥ सौमित्री पडिला म्हणवून । संतोषे 
दशमुखवारण' । त्यावरी रामपंचानन' । सरसावोनि धांविन्नरला ॥९७॥ भातां शर भरले सबळ । जैसें 
शेषमुखीं हाळाहळ । कीं समुद्रामाजी वडवानळ । मेघीं चपळा जयापरी ॥९८॥। ते शर सोडीत रघुपती । 
एका शराचे कोटी शर होती । तटतटां तुटोनी पडती । राक्षसशिरें ते काळीं ॥९९॥ बिळीं वेगें रिघती 
विखार" । तैसे रावणासी रुपती तीक्ष्ण शर । कीं पिच्छे पसरी मयूर । कीं तृणांकुर पर्वतीं ॥१००॥ 
कनकफळावरी कंटक स्पष्ट । तैसे शर रुतले सघट । रावणही सोडी शर तिखट । परी निष्फळ होती ते ॥१॥ 
मातेचिया कैवारें । क्षत्रिय संहारिले परशुधरें । तैसा सौमित्री पडतां रघुवीरें। असुरदळ तेव्हां संहारिलें ।। २॥ 
उरग संहारिले विनतासुरतें । कीं शंकरें जाळिले त्रिपुरातें । कीं प्रळयाग्नीने सृष्टीते । कल्पांतकाळीं जाळिलें ॥ ३॥ 
कीं तारकासुराचें दळ । षडाननें मारिलें सकळ । कीं मार्तडे* तिमिरजाळ । विध्वंसोनि टाकिले ॥४॥ कीं शक्रे 
केले नग चूर । की ज्ञानें हरे भवभय समग्र । कीं नामें पापसंहार । जैसा होय एकदांचि ॥५॥ तैसी प्रतापार्के* 
रघुनंदनें । विध्वंसिलीं अरितारागणें* । जेवीं प्रयागीं एका स्नाने । कोटिजन्मांचीं पापें जळती ॥।६॥ प्रभंजन राम 
तमालनील । विदारिलें रिपुजलदजाल । तेव्हां किती पडलें राक्षसदळ । गणीत केलें वाल्मीके ॥७॥ दहा सहस्र 
वारण उन्मत्त । नियुत तुरंग स्वारांसहित । पन्नास सहस्र महारथ । रथियांसहित पडियेले ॥८॥ शतकोटी पडे 
पायदळ । तेव्हां एक कबंध उठे सबळ । ऐशीं कोटी कबंधें विशाळ । तेव्हां नाचती रणांगणीं ॥९॥ तेव्हां 
रामधनुष्याची किंकिणी । एकदां वाजे तये क्षणीं । चौदाही घंटा रणांगणी । वाजों लागल्या तेधवां ।॥११०॥ 


NN 
१. बाणाच्या साहाय्याने २. बाणांचा सतत मारा करून ३. रावणरूपी हत्ती ४. रामरूपी सिंह ५. साप ६. सूर्याने 
७. पराक्रमांत श्रेष्ठ ८. शन्रुरूपी तारकासमूह ९. दशलक्ष 


२८० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


एकसरें अर्धयामपर्यंत' । घंटा घणाघणांटि वाजत । तेव्हां राक्षस पडिले अगणित । शेषातेंही न वर्णवे 
॥१९॥ वेदान्तशास्त्र गर्जे प्रचंड । तैसे झणत्कारे रामकोदंड । पाखंडी तर्क घेती वितंड । रावणचाप तेवीं 
वाजे ॥१२॥ जैसे सन्मार्गी वर्तती संत । तैसे श्रीरामाचे बाण जात । वक्र मार्गी वर्तती अभक्त । तैसे शर 
येती रावणाचे ।॥१३॥ असो रामें घालितां बाणजाळ । तटस्थ जाहला राक्षसपाळ' । तों रामरूप दळ 
सकळ । दिसों लागलें ते काळीं ॥१४।। कोट्यनुकोटी रघुवीर । मोकलिती बाणांचे पूर । दशदिशा विलोकी 
दशवक्त्र । दशरथकुमर दीसती ॥१५॥ मागें पुढें सव्य वाम । दिसती धनुर्धर श्रीराम । राक्षस वानर 
घनश्याम । स्वरूपें दिसती ते काळीं ॥१६॥ अंतरीं पाहे जों रावण । तों उभा असे जगन्मोहन । मन बुद्धि 
चित्त अंतःकरण । रामरूप जाहलें ॥१७॥ दश इंद्रियें पंच प्राण । पंचभूते पंच विषय जाण । चारही देह 
अवस्था भोग स्थान । श्रीरामरूप जाहलें ॥१८॥ ऐसें रामरूप दिसे सर्वत्र । रावण उघडोनि पाहे नेत्र । तों 
रथ सारथि ध्वज चाप शर । रघुवीररूप दिसताती ॥१९॥ रथाजवळी रामरूप संघटलें' । रथावरी चढोनि 
आलें । अंतर्बाह्य रामें व्यापिलें । ठाव न दिसे पळावया ॥१२०॥ अणुरेणूपासूनि ब्रह्मपर्यंत । अवघा 
व्यापिला रघुनाथ । शस्त्र सोडूनि मयजामात* । रथाखालीं उडी टाकी ॥२१॥ तों रामरूप दिसे धरणी । 
भर्ये पळत ते क्षणीं । मागें पाहे तो राक्षसवाहिनी । धांवतचि येतसे ॥२२॥ अरे हे राम आले म्हणोन । भयें 
हांक फोडी रावण । पुढें पाहे जों विलोकून । तों लंका रामरूप दिसतसे ॥२३॥ दुर्गहुड्यांचे' जे कळस । 
त्यांवरी उभा अयोध्याधीश । अडखळून पडे लंकेश । उठोनि पळे मागुती ॥२४।। असो रावण मंदिरांत । 
पळोनि गेला पिशाचवत । मंदोदरीजवळ बैसत । सांगे सकळ समाचार ॥२५॥ म्हणे प्रिये म्यां पुरुषार्थ 
करून । रणीं मारिला लक्ष्मण । मग रामें व्यापिले जनवन । मी पळून येथें पातलों ॥२६॥ माझिये आंगींचें 
भयवारें । अजूनि न जाय सुंदरे । जेवीं करंड्यांतील कस्तूरी सरे । परी मागें उरे मकरंद ॥२७॥ कीं 
शुभाशुभकर्मे सरती । परी मागें उरे जैसी कीर्ती । कीं सायंकाळी बुडतां गभस्ती । आरक्तता* मागें उरे 
॥२८॥ कीं प्रचंड मारुत ओसरे । परी तरूबरी हेलावा* उरे । कीं नदी ओसरतां एकसरें । मागें उरे बरटी 
जैसी ॥२९॥ असो असुरगुरु जो कां शुक्र । तेणें मृत्युंजय मंत्र । मज दिधला असे परम पवित्र । करीन 
त्याचें अनुष्ठान ॥१३०॥ मंदोदरी म्हणे दशमुखा । व्यर्थ अनुष्ठान करूं नका । अद्यापि तरी 
मदनांतकसखा€ मित्र करा आपुला ॥३१॥। अथवा समरीं घालोनि कास । युद्धचि करा बहुवस । परी 
तें न मानी लंकेश । घोर कर्मास प्रवर्तला ॥३२॥ होम करावया ते काळीं । भूमीत गुहा गुप्त कोरिली । 
त्यामाजी बैसला दशमौळी* । सामग्री सकळ घेऊनियां ॥३३॥ कालनेमी निशाचर । त्यातें आज्ञापी 
दशकंधर । द्रोणाद्रि आणील वायुकुमर । तरी तूं सत्वर जाई पुढें ॥३४।। त्यातें वाटेसी विघ्न करून । हिरून 
घेई गिरि द्रोण । अथवा हनुमंतासी मारून । वाटेंत टाकीं पुरुषार्थे ॥३५॥ नाना यत्न करून । 
खाटली शीताय  जावुतवन | तिशाती _ उगवता. चंडकिरण ॥ जाईल घाण सौतित्रीया 1301 


१, अर्धा प्रहरपर्यंत २. रावण ३. आकारास आले ४. मयाचा जावई ५. किल्ल्याच्या बुरुजांचे ६. लाली ७. हालचाल 
८. शिवसखा श्रीराम ९. दशमुख रावण १०. गुंतवावा ११. रात्र संपल्यावर 


अध्याय बत्तिसावा २८१ 
RSS 


यावरी काळनेमी निघाला । घेऊनि राक्षसांचा मेळा । वाटेसी जाऊन बैसला । विप्रवेष! धरूनियां ॥ ३७॥। 
असो इकडे रघुनंदन । सौमित्राजवळी येऊन । टाकूनियां धनुष्य बाण । शोक घोर करितसे ।।३८।। तंव तो 
वैद्यराज सुषेण । विलोकी सौमित्रीचें चिन्ह । म्हणे सूर्य उगवतां प्राण । निश्चयें याचा जाईल ॥।३९॥ 
द्रोणाचळींची पीयूषवल्ली । कोणी जरी आणील ये वेळीं । तरी सौमित्री याच काळीं । उठेल जैसा पूर्ववत 
॥१४०॥ चार कोटी योजने जाऊन । रात्रीं पर्वत आणावा पूर्ण । ऐसें ऐकतां रघुनंदन । विलोकी सर्व कपींतें 
॥४१॥ कार्य न साधे म्हणून । वानर पाहती अधोवदन । तटस्थ पाहे सीतारमण । नेत्रीं जीवन पाझरे ।।४२।। 
समय देखोनि परम कठिण । जो निर्वाणीचा सखा पूर्ण । भूगर्भरत्नशोकहरण' । उभा ठाकला ते काळीं 
॥४३॥ साष्टांग नमूनि जनकजामाता । म्हणे त्रिभुवनपते न करावी चिंता । तृतीय प्रहर न भरता । द्रोणाचळ 
आणितों ॥४४॥ श्रीराम म्हणे आनंदोन । सौमित्री तुझा याचक पूर्ण । यासी देऊनि प्राणदान । झडकरी 
उठवीं स्नेहाळा ॥४५॥ ऐसें ऐकतां हनुमंत । जय यशस्वी अयोध्यानाथ । म्हणोनि उडाला अकस्मात । 
उत्तरपंथ लक्षूनियां ॥४६॥ मनासी प्रार्धूनि तये क्षणीं । भाळ ठेवियेलें श्रीरामचरणीं । जैसें प्राणमित्राचे ? 
सदनी । प्रिय ठेवणें ठेविले ॥४७॥। सागरामाजी मिळे लवण । कीं नभी लीन होय पवन । तैसें रामपदीं 
ठेवूनि मन । बायुनंदन धांविन्नला ॥४८॥। पित्याची* गति सांडून मागें । हनुमंत नभीं झेपावे वेगें । कीं तो 
उरगारि लगबगें* । क्षीराब्धीप्रति जातसे ।॥४९॥ मस्तकीं लांगूल* वाहून* । घेत उड्डाणावरी उड्डाण । जय 
जय रघुराज म्हणोन । वारंवार स्मरण करी ॥ १५०] एक घटिका न भरतां पूर्ण । गेला सप्तद्वीपे ओलांडून । 
तों द्रोणाचळाअलीकडे जाण । मंदराचळ देखिला ॥५१॥ प्रभा त्याची चंद्रसमान । कीं कैलासपीठ 
श्वेतवर्ण । कीं तो कर्पूराचाचि संपूर्ण । घडिला असे शीतळ ॥५२॥ कीं क्षीरसागर मंथोनि सबळ । काढिला 
हा नवनीत गोळ । कीं शेषशायी तमालनील । तेणें ठेवणें ठेविलें ॥५३॥ कीं निर्दोष यश आपुलें । 
क्षीरसिंधूने तेथें ठेविलें । कीं पृथ्वींतून नूतन उगवले । शवेतोत्पल* जयापरी ॥५४।। असो त्याअलीकडे एक 
योजन । कालनेमी जाहला ब्राह्मण । राक्षसांतें शिष्य करून । आश्रम तेथें रचियेला ॥५५॥ वृक्ष अवघे 
सदाफळ* । सरोवर भरले असे निर्मळ । यज्ञशाळा तेथें विशाळ । कुंड वेदिका यथाविधि ॥५६॥ यज्ञपात्र 
असती बहुत । कुंडाभोंवतीं विराजित । समिधा दर्भ यथायुक्त । करूनि सिद्ध ठेविले ॥५७॥ घातलें असे 
अन्नसत्र । ऐसा तो कालनेमी निशाचर' । बकध्यान धरून साचार । वाट पाहे मारुतीची ।।५८।। वरिवरि 
शोभे वृंदावनः° । कीं दांभिकाचें शुष्क ज्ञान । कीं कांसारें प्रतिमा घेऊन । विकावया बैसला ॥५९॥ तों 
इतक्यांत वायुसुत । तृषाक्रांत पातला तेथ । तंव तो कपटी पुढें धांवत येत । नमन करीतसे कपीसी ।।१६०।। 
माझे भाग्य धन्य । जाहलें महापुरुषाचे दर्शन । स्वामी आतां दया करून । आजि येथें रहावें ॥६१। आजि 
तुमचे दर्शन दुर्लभ सत्य । राहावें एक दिनपर्यंत । अथवा निरंतर राहावें एथ । ऐकतां हनुमंत संतोषला ॥६२॥ 
हनुमंत बोले रसाळ । पुढें कार्य आहे बहुसाल । आतां उदक द्या जी शीतळ । सकळ उपचार पावले ।।६३॥। 
कालनेमी बहुत प्रार्थी । परी कदा न राहे मारुती । विटोनियां'* परम चित्तीं । शिष्यांप्रति सांगतसे ।।६४॥ 


१. ब्राह्मणवेष २. हनुमान ३. जिवलग मित्राच्या ४. वायूची ५. सापांचा शत्रू- गरुड ६,६. मस्तकावर शेपटी ठेवून 
७. पांढरे कमळ ८. फळांनी नित्य बहरलेले ९. राक्षस १०. विषारी फळ ११. नाराज होऊन 


२८२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


म्हणे उदक द्या रे मर्कटासी । दुसरें न मागे कोणासी । तों सरोवर दाविती मारुतीसी । जेथें विबसी! वसतसे 
॥६५॥ ते विवसी परम दारुण । देह तिचा पर्वतासमान । करूं जातां जलप्राशन । बहुत जीव भक्षिले 
॥६६॥ तेथें उदक घ्यावया पूर्ण । बैसला अवनिजाशोकहरण' । तंव जळदेवता येऊन । पाय धरी मारुतीचा 
॥६७॥। हनुमंते कंठीं धरून । बाहेर काढिली ओढून । लत्ताप्रहार हृदयीं देऊन । मारिली तेथें ते काळीं ।६८॥ 
तिच्या शरीरांतून ते वेळीं । दिव्य देवांगना निघाली । मारुतीचे चरणीं लागली । वार्ता आपुली सांगतसे 
॥६९॥ म्हणे मी स्वर्गींची देवांगना । रूपाभिमाने? न मानीं कोणा । हांसलें मी एका तपोधना । तेणें मज 
शापिलें ॥१७०॥ म्हणे तूं विवसी होई पापमती । मग उ:शाप मागतां तयाप्रती । तो म्हणे द्रोणाचळ 
न्यावया मारुती । रातोरातीं येईल ॥७१॥ तो तुज उद्धरील निश्चित । ते आजि आली प्रचीत । असे एक 
मात । ती तुजप्रति सांगत्ये ॥७२।। सहसा* नव्हे हा मुनीश्वर । कपटी कालनेमी असुर । रावणें प्रेरिला 
साचार । त्याचा संहार करीं तूं ॥७३॥ ऐसें मारुतीस सांगोन । स्वर्गपंथें गेली उद्धरून । मारुती आला 
परतोन । कालनेमीजवळी पैं ॥७४॥ मनांत म्हणे हनुमंत । हा दुरात्मा बैसला येथ । याचा करावा 
निःपात । तों कपटी बोले तेधवां ।॥७५॥ म्हणे आम्हां भल्या ब्राह्मणा । काय देतोसी गुरुदक्षिणा । हनुमंते 
मुष्टी वळोनि जाणा । हृदयावरी दिधली ॥।७६॥ तों पांच योजनें शरीर । उभा ठाकला युद्धासी असुर । कपि 
म्हणे आतां उशीर । कासया येथें लावावा ॥७७॥ पायीं धरून आपटिला । कालनेमी घ्राणासी मुकला । 
वरकड शिष्य ते वेळां । पळून गेले लंकेसी ॥७८॥ कालनेमी आपटितां तो ध्वनी । गंधर्वी ऐकतांच निज 
श्रवणी । चौदा सहस्र धांवूनी । हनुमंतावरी लोटले ॥७९॥ काग मिळोनियां बहुत । धरावया धांवती 
आदित्य । कीं मूर्ख मिळून समस्त । वाचस्पतीसी* जिंकू म्हणती ॥१८०।। असो हनुमंते तये क्षणीं । 
गंधर्वांचा भारा बांधोनी । फिरवून आपटिले मेदिनीं । प्रेतें करून टाकिले ॥८१॥ तेथून उडाला हनुमंत । 
सौमित्रीची मनीं चिंता बहुत । द्रोणाद्रीसमीप त्वरित । वेगेंकरून पातला ॥८२॥ जैसें बावनकसी सुवर्ण । 
तैसा द्रोणाद्रिपर्वताचा वर्ण । वरी वल्ली देदीप्यमान । तेजें गगन उजळले ॥८३॥ दृष्टी देखतां हनुमंत । 
द्रोणाद्रि जाहला भयभीत । म्हणे हा मागुती आला येथ । मजलागी न्यावया ॥८४॥ कैंचा राम कैंचा रावण । 
एकदां गेला मागें घेऊन । मागुती उभा ठाकला येऊन । आयुष्यांतीं मृत्यु जैसा ॥८५॥ उपाधीच्या गुणें बहुत । 
नसती विघ्ने दाटून येत । बल्लीयोगें* हा अनर्थ । क्षणक्षणां होतसे ॥८६। असो हनुमंते पर्वतासी नमून । 
प्रार्थीत उभा कर जोडून । म्हणे शक्तीने भेदला लक्ष्मण । आकांत पूर्ण मांडला ॥८७॥ त्रिभुवननायक* 
रावणारी" । त्यावरी तूं उपकार करीं । औषधी दे झडकरी । अथवा तेथवरी तूं चाल ॥८८॥। संतोषेल 
अयोध्याधीश । त्रिभुवनी वाढेल तुझें यश । बोलतां आतां विशेष । उशीर कार्या होतसे ॥८९॥ द्रोण म्हणे 
मर्कटा पामरा । कां करिसी घडिघडी येरझारा । औषधी नेदीं वानरा । मी तंव तेथें न येंचि ॥१९०॥ हनुमंत 
म्हणे रे गिरि द्रोणा । निर्दया खळा महामलिना । तुज क्षणांत बुद्धिहीना । उचलोनि नेईन लंकेसी ॥९१॥ 

पुच्छ पसरूनि ते वेळे । पर्वतातें तीन वेढे घातले । उपडोनियां निजबळें । तोलोनि* हातीं घेतला ॥९२॥ 


अतरिक्षी!° - . डू ह्‌ 
अत जातां हनुमंत । चंद्र पाहे चकित । म्हणे काय हें अद्भुत । आकाशमार्गे जात असे ॥९३॥ जाता हनुमत । चंद्र पाहे चकित । म्हणे काय हें अद्भुत । आकाशमार्गे जात असे ॥९३॥ 
« जलातील 
ला र देवता २. हनुमान ३. सौंदर्याच्या गर्वाने ४. प्रत्यक्षात ५. बृहस्पतीला ६. मजजवळ संजीवनी आहे 
णून ७. श्रीराम ८. रावणाचा शत्रू ९. उचलून १०. आकाशांत 


अध्याय बत्तिसावा २८३ 


तों नंदिग्रामीं भरतें जाण । देखिलें परम दुष्ट स्वप्न । एक काळपुरुष येऊन । दक्षिणबाहु' गिळियेला ।॥९४।। 
गजबजोनि उठिला भरत । म्हणे विपरीत जाहला दृष्टांत । क्षेम असोत रघुनाथ । सीतासौमित्रीसहित पैं 
॥९५॥ गुरु म्हणे दुष्ट स्वप्न । करावें शांतिक हवन । तत्काळ होमद्रव्ये आणून । कैकेयीनंदन' हवन करी 
॥९६॥ आहुती टाकी जों भरत । तों अंतरिक्षें जात हनुमंत । केवळ अग्निकल्होळ? पर्वत । पडेल वाटे 
खालता॥९७॥ वसिष्ठ जाहला भयभीत । त्यास धीर देत भरत । म्हणे हे अनिष्ट अकस्मात । विधोनि 
पाडितों एकीकडे ॥९८॥ तुम्ही स्वस्थ असावें समस्तीं । कीजे हवनाची पूर्णाहुती । ऐसें बोलून त्वरितगती । 
चाप भरतें चढविले ॥९९॥ ज्याचे बाण सतेज बहुत । रामनामबीजांकित*। आकर्ण ओढूनि त्वरित । 
सोडिता जाहला तत्काळीं ॥२००॥ कडकडूनि निघे चपळा । तैसा ऊर्ध्वपंथें बाण गेला । पर्वतासहित 
बाणीं खिळिला । हनुमंताचा हस्त पैं ॥१॥। महागजासी होय पर्वतपात । तैसा भूमीवरी हनुमंत । कोसळला 
रामस्मरण करीत । आरंबळत पडियेला ॥२॥ रामस्मरणाची ध्वनि ऐकून । धांबोनि आला कैकेयीनंदन । 
तों महापर्वत घेऊन । वानर अद्भुत पडियेला ॥३॥ भरत प्रेमें बोले वचन । सखया तूं कोणाचा कोण । 
मज स्नेह उपजे तुज देखोन । रामनाम जपतोसी ॥४॥। हाहाकार करी वायुनंदन । म्हणे आतां कैंचा वांचेल 
लक्ष्मण । प्राण त्यजील रघुनंदन । सूर्योदय होतांचि॥५॥ ऐसें आक्रोशे बोले हनुमंत । तेव्हां भूमीं तनु टाकी 
भरत । म्हणे प्राणसखया सांग यथार्थ । वार्ता विपरीत बोलसी ।॥६॥ तयासी पुसे हनुमंत । येरू म्हणे मी 
रामबंधु भरत । मारुति म्हणे केला अनर्थ । रावणाहूनिः आगळा* तूं ॥७॥। मग भरतासी वर्तमान सकळ । 
सांगे अंजनीचा बाळ । दशमुखाचे शक्तीने विकळ । बीर सौमित्री पडियेला ॥८॥। त्यासी जीबवावया 
निश्चित । नेत होतों द्रोणपर्वत । तुवां विघ्न करोनि पाडिले येथ । है तों त्यासी कळेना ॥।९॥। आतां नुगवतां 
आदित्य । तेर्थे कोण नेईल पर्वत । वाट पाहतसे रघुनाथ । श्रमेल समर्थ कृपाळु ॥२१०॥ मग बोले भरत 
वीर । मज वाटते तूं केवळ ईश्वर । चारी कोटी योजने दूर । पर्वत घेऊनि आलासी ॥ ११) आतां न उगवतां 
दिनकर । लंकेसी नग न्यावा सत्वर । नाहीं तरी अनर्थ थोर । सांगतोसी कपीश्वरा ॥१२॥। तुजसमवेत 
पर्वतास । न भरतां एक निमेष । नेऊनि ठेवीन लंकेस । तरीच दास श्रीरामाचा ॥१३॥ हें जरी नव्हे माझें 
कृत्य । तरी सूर्यवंशीं जन्मोनि व्यर्थ । जननी श्रमविली यथार्थ । हांसेल दशरथ परलोकीं ॥।१४। पर्वतासहित 
हनुमंता । बाणाग्रीं बैसावे तत्त्वतां । कार्मुक* वोढूनि तत्त्वतां । सुवेळेसी पाठवितों ॥१५॥ ऐसें बोलतांचि 
भरत । मनीं आश्चर्य करी हनुमंत । म्हणे होय रामबंधु यथार्थ । पुरुषार्थ अद्भुत न वर्णवे ॥१६॥ मग हनुमंते 
उठोन । वंदिले भरताचे चरण । म्हणे वंश तुझा परम धन्य । भरले त्रिभुवन कीर्तने ॥१७।। महाराज बोलिला 
यथार्थ । परी मी रामदास हनुमंत । माझें बळ आणि पुरुषार्थ । श्रीरघुनाथ जाणत असे ॥१८॥ हें ब्रह्मांड 
उचलून । कंदुकाएसे“ हातें झेलीन । तुमचा रामनामांकित बाण । त्यासी मान दीधला ॥१९॥ पश्चिमेस उगवेल 
चंडकिरण । मेरु मांदार सोडिती स्थान । परी रामदास्य करितां पूर्ण । सामर्थ्य माझें न भंगे ॥२२०॥ आतां 
आज्ञा द्यावी सत्वर । उदयासी येऊं पाहे दिनकर' । मग बोले भरत वीर । विजयी होई सर्वथा ॥२१॥ 
रघुपतीसी माझें साष्टांग नमन । करूनि सांगें वर्तमान । सौमित्रसीतेसहित आपण । अयोध्येसी शीघ्र येइंजे 
॥२२॥ अवश्य म्हणे हनुमंत । करतळीं घेऊन पर्वत । जय यशस्वी सीताकांत । म्हणोनियां उडाला ।॥।२३॥ 


nnn eno र य क SE रता 
१. उजवा हात २. भरत ३. अग्निज्वाळेप्रमाणे ४. बाणाने वेधून ५. रामनामाचे बीज असलेले ६. रावणापेक्षा तू जास्त 
हानी केलीस ७. धनुष्याने ८. चेंडूसारखे ९. सूर्य 


२८४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


असृतघट घेऊनियां हातीं । पूर्वी गेला खगपती' । तैसाचि जातसे मारुती । देव पाहती विमानीं ॥२४॥ तों 
इकडे जानकीनाथ । चिंता करी वानरांसहित । म्हणे कां न येचि हनुमंत । उशीर बहुत जाहला ॥२५॥ तों 
उगवे जैसा आदित्य । तैसा दुरोनि देखिला पर्वत । रघुपतीसी वानर सांगत । मित्र' उदय पावला ॥२६॥ 
ऐसें जंव वानर बोलत । तंव कोपला सीताकांत । म्हणे हा कुळघातकी यथार्थ । उत्तरेसी उदय पावला 
॥२७॥ साहा घटिका असे रजनी । आजी पूर्वदिशा सांडोनी । लवकरीच कां हा तरणी? । उत्तरेसी उगवला 
॥२८॥ धनुष्य चढविले सत्वर । राहुमुख काढिला शर । म्हणे हा लोकआयुष्यचोर* । रजनीचरासी* 
मिळाला ॥२९॥ तंब तो सुषेण बीर बोलत । सूर्य नव्हे हा आला हनुमंत । ऐसें बोलतां सीताकांत । परम 
आनंदे उचंबळला ॥।२३०॥ परम पुरुषार्थी अंजनी बाळ । अवलीळें उचलिजे अद्भुत फळ । तैसा घेऊनियां 
अचळ । रामदर्शना येतसे ॥३१॥। कीं अंधकार पडला सघन । रावण पळाला जीव घेऊन । यालागीं अनंत 
दीपिका पाजळून । शोधू आला हनुमंत ॥३२॥ कीं अमृतकुंभचि आणिला । कीं यशाचा ध्वज 
उभारिला । कीं सौमित्रीचा प्राण परतला । रुसोनि जात होता तो ॥३३॥ असो सुग्रीवादि वानर । करूनियां 
जयजयकार । वेगें धांवती समोर । पर्वत खालीं उतरावया ॥३४।। गिरि उतरतांचि हनुमंत । स्वामीस 
लोटांगण घालीत । आसनींहूनि रघुनाथ । पुढें धांवे उठबावया ॥३५॥ हनुमंतासी उचलोन । हृदयीं धरी 
रघुनंदन । रामें नेत्रोदकेकरून । अभिषेकिला मारुती ॥३६॥ हनुमंताचा बदनचंद्र' । स्वकरें कुरवाळी 
रघुवीर । असो वैद्य सुषेण सत्वर । पर्वताजवळी पातला ॥३७॥। नमस्कारूनि पर्वत । मंत्रोनि औषधीवरी 
टाकी अक्षत । चारही बल्ली घेऊनि त्वरित । एकांतीं रस काढिला ॥३८।। मग हर्षभरित सुषेण । चारही 
रसपात्रें भरून । लक्ष्मणापासीं धांबोन । येता जाहला ते काळीं ॥३९॥। संजीवनीचा* रस काढिला । तो 
आधीं मुखीं ओतिला । घायामाजी ते वेळां । संधिनीरस“ घालीत ॥२४०॥ विशल्या* लावितां जाण । 
कोठें न दिसे घायव्रण'” । सुवर्णकांति संपूर्ण । दिव्यदेह जाहला ॥४१॥ निजेला उठे अकस्मात । तैसा उभा 
ठेला सुमित्रासुत । ओढी बाण आकर्णपर्यंत । घे घे म्हणोनि धांविन्नला ॥४२॥ पुसे कोठे आहे रावण । 
त्यासी बाणें करीन चूर्ण । तों रघुनाथें करीं धरून । लक्ष्मणासी आलिंगिलें ॥४३॥ जाहला एकचि 
जयजयकार । देव वर्षती पुष्पसंभार । मग सुषेणें उरले वानर । तेही उठविले ते काळीं ॥४४। सागर 
उद्धरावया भागीरथी । भगीरथें आणिली ये क्षितीं । परी असंख्य जीव उद्धरती । बिंदुमात्र झगटतां ॥४५॥ 
चक्रवाकालागीं रवि धांवत । परी सर्वांवरी प्रकाश पडत । कीं चकोरासी शशी पावत । रसभरित'' 
औषधी होती ।४६।। चातकांलागीं मेघ वर्षती । परी आर्द्र होय सर्व जगती । कीं बराचिया पंक्तीं । 
वऱ्हाडी होती तृप्त जैसे ॥४७॥ तैशा सौमित्राकारणें सत्वर । औषधी आणी वायुकुमर । त्यांहींच 
असंख्य वानर । सजीव केले ते काळीं ॥४८॥ मारुतीचे यशवैभव । क्षणक्षणां वर्णीत राघव । 
विमानीं इंद्रादि सर्व देव । कीर्ति गाती मारुतीची ॥४९। असो पर्वत उचलोनी ते वेळां । मारुती 
माघारा चालिला । दशमुखासी समाचार कळला सौमित्री उठिला म्हणोनी ॥२५०॥ मग शत राक्षस 
ठतः | तमाति सारः रावर दण तिन व्या गिरी जण भाहतीली आलीया | 


१. गरुड २. सूर्य ३. सूर्य ४. लोकांचे आयुष्य कमी करणारा ५. राक्षसाला ६. मुखरूपी चंद्र ७. वनस्पतीचे नांव 
८. वनस्पतीचे नाव ९. वनस्पतीचे नाव १०. जखमेची खूण ११. रसाने ओतप्रोत १२. हिसकावून 


अध्याय बत्तिसावा २८५ 


मग असुर पाठी लागती । वानरा पर्वत टाकीं म्हणती । पर्वत धरूनि एक हातीं । परते! मारुती तयांवरी 
॥५२॥ करचरणघातेंकरून। शतही टाकिले मारून । स्वस्थळीं ठेवूनि गिरि द्रोण । सुवेळेसी पातला 
॥५३॥ तों उगवले सूर्यमंडळ । सूर्यकुळभूषणाचें चरणकमळ? । हनुमंत बंदोनि तत्काळ । कर जोडून उभा 
ठाके ॥५४॥ मग नंदिग्रामींचें वर्तमान । रघुपतीसी सांगे वायुनंदन । भरतें सोडूनि दिव्य बाण । द्रोणाचळ 
पाडिला होता ॥५५॥ मी क्षणभरी पाहिला अंत । तरी परम प्रतापी वीर भरत । मजसमवेत तो पर्वत । 
बाणाग्रीं स्थापीत होता पैं ॥५६॥ ऐसें बोलतां मारुती । आश्चर्य करिती सकळ जुत्पती । सद्गद होऊनि 
रघुपती । बोलता जाहला प्रीतीनें ।५७॥ म्हणे आतां रावण वधोनियां । जाईन भरतासी भेटावया । हनुमंते 
चरण बंदोनियां । राघवाप्रति बोलत ॥५८॥। स्वामी निःसीम भरताचे भजन* । सप्रेम वैराग्य अद्भुत ज्ञान । 
चकोर इच्छी रोहिणीरमण । तैसी वाट पाहतसे ॥५९॥ कीं चनास धेनु गेली दूरी । तान्हें वत्स वाट पाहे 
घरीं । कीं ऊर्ध्वमुख निर्धारी । चातक इच्छी घनबिंदु' ॥२६०॥ सर्व मंगलभोग करोनि दूरी । भरत वाट 
पाहे अहोरात्रीं । ऐसें मारुति बोलतां अंतरीं । आत्माराम संतोषला ॥६ १॥। रामविजय ग्रंथ सुंदर । हा 
कल्पवृक्ष उदार । दृष्टांतफळीं समग्र । लवोनि आला पडिभरें ॥६२। श्रीधरवरदा आदिपुरुषा । 
श्रीमद्धीमातटविलासा । ब्रह्मानंदा पंढरीशा । अभंग भजन देई तुझें ॥६२॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ 


सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । द्वात्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ।।२६४॥ 
श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २६४ ॥ 


॥ अध्याय बत्तिसावा समाप्त ।। 


१, फिरून २. हातापायाच्या प्रहारांनी ३. पाय ४. भक्ती ५. वर तोंड करून ६. मेघातील पाण्याचा थेंब 


॥ अध्याय तेहतिसावा ॥ 
रावणवध 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जानकीनेत्रसरोजमित्रा' । मित्रकुळभूषणा स्कंदतातमित्रा'। 
मित्रकुळकैवारिया भूसुरमित्रा । सौमित्राग्रजा श्रीरामा ॥१॥ भक्तमानसचकोरचंद्रा । त्रिविधतापशमना 
आनदसमुद्रा । भरतहदयारविंदभ्रमरा । भवभयहरा जगत्पते ॥२॥ मुमुक्षुचातकनवमेघरंगा* । सकळरंगातीत 
अनंगा । आनंदमय अमला निःसंगा । अक्षय अभंगा निरुपाधिका ॥३॥ रणरंगधीरा रघुनंदना । बोलीं 
पुढें ग्रंथरचना । हनुमंतें द्रोणाद्रि आणून जाणा । सौमित्रप्राण वांचविले ॥४॥। यावरी बोले बिभीषण । बाहेर 
युद्धा न ये रावण । शक्रजिताएसें हवन । गुप्त तेणें मांडिले ॥५॥। सुटले आहुतींचे परिमळ । धूम्रें कोंदलें 
नभमंडळ । अग्नीतुनी रथ तेजाळ । अर्धा बाहेर निघाला ॥६॥ पूर्णाहुती होतांचि पूर्ण । संपूर्ण निघेल तो 
स्यंदन । तरी अगोदरचि जाऊन । विध्न तेथें करावें ॥७॥ ऐसें बोलतां बिभीषण । मुख्य कपी उठिले 
दहाजण । नळ नीळ जांबुवंत वालिनंदन । सीताशोकहरण पांचवा ॥८॥ गवय गवाक्ष गंधमादन । शरभ 
केसरी पावकलोचन । दशरथात्मजासी वंदून । दहाजण निघाले ॥९॥ ते दहाही पराक्रमेंकरून । दशदिशा 
जिंकिती नलगतां क्षण । अकस्मात ऊर्ध्वपंथें उडोन । दशमुखावरी चालिले ॥१०॥ जैसे विहंगम उडती 
गगनीं । तैसे लंकेत आले तये क्षणीं । मग घरोघरीं रिघोनी । रावणा शोधिती तेधवां ॥११॥ जे जे भेटती 
राक्षस । त्यांते करिती ताडणास । कोठें बैसला लंकेश । दावा म्हणती आम्हांसी ॥१२॥ शोधिलें अवघे 
लंकाभुवन । परी ठायीं न पडेचि रावण । तों बिभीषणाची राणी येऊन । दावी खूण गुप्तपणे ॥१३॥ सरमा 
सांगे सत्वर । नगरदुर्गाखालीं* विवर । त्यांत बैसला दशकंधर । दुराचारी कपटिया ॥१४॥ ऐसें ऐकतां ते 
वेळां । विवरमुखीं होती शिळा । ते वानरीं फोडूनि मोकळा । मार्ग केला ते समयीं ॥१५॥ तेथें राक्षस होते 
दारुण । ते वधिले नलगतां क्षण । आंत प्रवेशले वानरगण । विवर विस्तीर्ण देखिले ॥१६॥ तों तेथे 
शिवालय प्रचंड । पुढे प्रज्वाळिलें होमकुंड । आहुती टाकी दशमुंड । वीसही नेत्र झांकोनियां ॥१७॥ 
रक्तमद्यमांसपर्वत* । नरशिरें पडलीं असंख्यात । रक्ते स्नान करूनि लंकानाथ । वज्जासनीं बैसला 
॥१८॥ आश्चर्य करिती वानरगण । अजून न सांडीच हा प्रयत्न । कुळक्षय जाहला संपूर्ण । तरी 
जयआशा धरीतसे ।॥१९।। असो वानरीं शिळा घेऊनि प्रचंड । विध्वंसिलें तें होमकुंड । सामग्री नासोनि 
उदंड । यज्ञपात्रें फोडिलीं ॥२०॥ तरी सावध नव्हेचि रावण । मग वस्त्रे फेडूनि केला नग्न । दाही 
मुखांमाजी संपूर्ण । धुळी घालिती वानर ॥२१॥ एक वर्मस्थळीं शिळा हाणिती । एक वक्षःस्थळीं 
ताडिती । तरी सावध नव्हे लंकापती । नाना प्रयत्न केलिया ॥२२॥ मग तेथोनि उडाला वालिसुत* । 
प्रवेशला राणिवसांत* । मंदोद्रीस उचलोनि अकस्मात । रावणापाशीं आणिली ॥२३।। परम सुंदर 
सुकुमार । रावणावरी लोटिती वानर । चीर“ कंचुकी अलंकार । केले चूर चानरीं ॥२४॥ मंदोदरी म्हणे 
१. सीतानेत्ररूपी कमळाला फुलविणारा सूर्य- राम २. स्कंदतात - शंकर, त्याचा मित्र - राम ३. मुमुक्ष हेच चातक, 


त्यांना प्रिय असा श्यामल वर्ण असलेला - राम ४. लंकेच्या किल्ल्याखाली ५. रक्त, मद्य व मांस यांचे ढीग ६. अंगद 
७. राणी महालात ८. वस्त्र ९. स्त्री 


अध्याय तेहतिसावा २८७ 


ते पतिव्रता करूनि नग्न । रावणावरी देती ढकलून । मयजा आक्रंदे दारुण । ऐकतां रावण नेत्र उघडी 
॥२६॥ तों मंदोदरी आक्रंदत । होम विध्वंसिला समस्त । क्रोधे उठोनि लंकानाथ । वानरांवरी धांविन्नला 
॥२७॥ बहुत वानर ते वेळे । पायीं धरूनि आपटिले । अंगदमारुतींसी दिधले । मुष्टिघात बहुत पैं ॥२८॥ 
सकळही वानर निघोन । सुवेळेसी आले परतोन । म्हणती उठविला रावण । युद्धालागीं येईल पैं ॥२९॥ 
सभा मोडूनि रघुवीर । कोदंड! चढवित सत्वर । म्हणे मयजेचें सौभाग्य समग्र । आजपासोनि खंडलें ॥३०॥ 
इकडे मंदोदरीचें समाधान । करिता जाहला रावण । वस्त्रे भूषणें देऊन । हृदयी दृढ धरियेली ॥३१॥ म्हणे 
प्राक्तमभोग दारुण । प्रिये न सुटे भोगिल्याविण । आतां गृहा जावें आपण । समाधानें असावें ॥३२॥ 
आजि मी झुंजेन निर्वाण । शत्रुशिरें आणीन छेदून । नाहीं तरी प्रिये येथून । तुमची आमची हेचि भेटी 
॥३३॥ गृहा पाठविली मंदोदरी । वस्त्रें भूषणे देऊन झडकरी । रावण निघाला बाहेरी । ठोकिल्या भेरी 
एकसरें ॥३४।। राक्षसदळ जितकें उरलें । तें अवघें सांगातें घेतलें । अपार रणतुरें ते वेळे । वाजों लागली 
भयंकर ॥३५॥ पदातिदळ पुढें जात । त्यापाठीं स्वार चवताळत । त्यामागें गज उन्मत्त । गुढारांसहित' 
धांवती ॥।३६॥। त्यांचे पाठीं रथ जाती । रथीं बैसला लंकापती । छत्रें मित्रपत्रें झळकती । पुढें पढती भाट 
रीदे ॥३७॥। रावण रणनोवराः सत्य । मुक्ति नोवरी पर्णू जात । वऱ्हाडी पुढें गेले बहुत । उरले ते सर्व घेत 
संगें ॥३८॥ मागें बंधु बिभीषण । लंकेसी ठेविला रक्षण । असो रणभूमीस रावण । वायुवेगें पातला ॥३९॥ 
तों शिळा वृक्ष घेऊन । वेगें धांबले बानरगण । जैसा प्रळयकाळींचा पर्जन्य । पर्वत तैसे वर्षती ॥४०॥ दश 
धनुष्यांसी लावूनि बाण । एकदांच सोडी रावण । सर्वही पर्वत फोडून । सैन्य बाहेर काढिलें ॥४१॥ प्रचंड 
पराक्रमी लंकानाथ । शरीं वानर खिळिले समस्त । ऐसें देखोनि रघुनाथ । पुढें जाहला ते क्षणीं ॥४२॥ रघुनाथ 
म्हणे दशकंधरा । मलिना शतमूर्खा पामरा । सीता आणूनि तस्करा । केला व्यर्थचि कुलक्षय ॥४३॥ संतति 
संपत्ति विद्या धन । टाकिलीं वेदांची खंडे करून । रासभासी* चर्चिले चंदन । तैसे ज्ञान असुरा तुझें ॥४४॥ 
आजि समरांगणीं जाण । तुज खंडविखंड* करीन । पुढील अवतारीं मुक्ति देईन । असुरा तुज निश्चये ॥४५॥। 
तव प्राणहर्ते माझे शर । आले सावध होई सत्वर । यावरी दशद्वयनेत्र* । प्रत्युत्तर देत असे ॥४६॥ तूं म्हणविसी 
रामचंद्र । परी मी राहू असें भयंकर । आजि खग्रास करीन समग्र । समरी तुज मानवीया ॥४७॥ माझे समरीं 
सुटतां बाण । मेरु मांदार होती चूर्ण । तूं सुकुमार मानवनंदन€ । कैसे साहसी पाहेन ते ॥४८॥ सीता सुंदर 
अत्यंत । कष्टत होती अरण्यांत । म्यां आणिली ते तुज प्राप्त । पुनः न होय सर्वथा ॥४९॥ पश्चिमेस उगवेल 
तरणी । जरी मशक उचलील धरणी" गजमस्तकींचें मोती भिवोनी । सिंह देईल जंबुका ॥५०॥ 
पाषाणघायेंकरून!° । जरी दुःख पावे प्रभंजन'' । गरुड सर्पासी येईल शरण । पतंग अग्नीस गिळील जरी 
॥५१॥ हेही एक वेळ घडे । परी तुज जानकी दृष्टी न पडे । रावण बोलतां गडाडे । मेघ जैसा आकाशीं ॥५२॥ 
रधूत्तम म्हणे दशकंठा । तुज मृत्युसमयीं फुटला फांटा । माझे बाणांचा प्रताप मोठा । साहें आजि समरांगणीं ॥५३॥ 
रामें चाप टणत्कारून प्रचंड । शर सोडी जैसा काळदंड । दोघे वीर परम प्रचंड । रण वितंड' माजविलें ॥५४॥ 


१. धनुष्य २. रामलक्ष्मणाची डोकी ३. अंबारीसहित ४. रणवीर ५. गाढवाला ६. तुकडे तुकडे ७. रावण ८. मानवाचा 
पुत्र ९. पृथ्वी १०. दगडांच्या घावाने ११. वायू १२. तुंबळ 


२८८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मांडिलें एकचि घनचक्र । रणतुरें वाजती अपार । सीताजननी थरथर । कंपित होय क्षणक्षणां ॥५५॥ 
अलातचक्रें जेवीं फिरती । तेवीं उभय चापे झळकती । चपळेऐशा तळपती । मुद्रिका हातीं दोघांचे ।॥॥५६॥ 
भुजंगास्त्राचा' प्रयोग । रावण करी तेव्हा सांग । दशदिशा फुटोनि भुजंग । कपिकटकावरि' येताती ॥५७॥। 
जैसें निबिड जलदजाल? । तैसें सर्पी व्यापिले सकळ । ऐसें देखोनि तमालनीळ । गरुडास्त्रबाण योजिला 
॥५८॥ सोडितां सुपर्णास्त्रबाण । पृथ्वी आणि आकाश फोडून । असंख्य धांवती विनतानंदन* । सर्प संपूर्ण 
भक्षिले ॥५९॥ सर्प संहारून समस्त । गरुड सवेंचि झाले गुप्त । मग जातवेदास्त्र दैदीप्त । विंशतिने्र 
सोडिलें ॥६०॥ पाखंड उच्छेदी पंडित । तेवीं जलदास्त्र* प्रेरी रघुनाथ । रावणें वातास्त्र अद्भुत । तयावरी 
प्रेरिलें ॥६१॥ रामें आड घालून पर्वत । प्रभंजन* कोंडिला समस्त । वज्रास्त्र प्रेरे लंकानाथ । फोडिले पर्वत 
तत्काळीं ॥६२॥ मग असंभाव्य शस्त्रजाळ । रावणें प्रेरिलें तत्काळ । एकाचि बाणें अयोध्यापाळ । 
छेदोनियां टाकितसे ॥६३॥ रावणें काढिला एक शर । दिनकरमुख* तेज अपार । तो चापीं योजोनि 
सत्वर । राघवावरी सोडिला ॥६४॥ रघूत्तमें केलें संधान । परी तो अनिवार शर पूर्ण । श्रीरामचरणातें 
लागला येऊन । भेदून गेला पलीकडे ॥६५॥ राघवचरण सुकुमार । वामपाद” फोडूनि गेला शर । ऐसें 
देखोनि वानर वीर । उठिले सर्व एकदांचि ॥६६॥ रणीं पडिलीं होतीं शस्त्रें । तीं वानरीं घेतलीं अपारें । 
मारीत उठले एकसरें । अनिवार जे काळासी ॥६७॥ परमार्थबळेंकरूनि सबळ । ज्ञानी विध्बंसिती 
प्रपंचदळ । तैसे रामउपासक निर्मळ । असुर सकळ रगडती ॥६८॥ अभिमानाचे मुगुट थोर । परमार्थबाणें 
केले चूर । त्रयावस्थांचीं! कवचे अपार । सूर्यखड्गें तोडिलीं ॥६९॥ समवृत्तीचीं शस्त्रें घेऊन । द्वेषधनुष्यें 
छेदिलीं पूर्ण । नैराश्यरूप'” चक्रेंकरून । लोभभाते उडविले ॥७०॥ स्वरूपसाक्षात्कारबाणीं । सिद्धी 
पातका सांडी खंडूनी । बोधफरशेंकरूनी । मोहध्वज छेदिले ॥७१॥ अनुसंधानपरिघ" घेऊन । अविद्यारथ 
केला चूर्ण । द्वैतरथांग छेदून । अभेदपट्टिशें टाकिले ॥७२॥ निवृत्तिअस्त्रे घालून । प्रवृत्तिशस्त्रें केलीं 
चूर्ण । विरक्तिगदा घेऊन । कामकुंजर'' विदारिले ॥७३॥ क्रोध मद मत्सर अहंकार । हे पुढें होते ते 
पायभार । शम दम अस्त्रे अनिवार । त्यांनी चूर्ण केले ते ॥७४॥ संकल्प विकल्प द्वेष कुटिल । हे असुरांचे 
तुरंग सबळ । हे समाधानशक्तीनें सकळ । विदारून पाडिले ॥७५। आशा तृष्णा कामना पूर्ण । ह्या 
भिंदिमाळा येती दारुण । मनोजयाचें पुढें बोडण । रामभक्त करिती पैं ॥७६। आतां असो हा पाल्हाळ । 
वानरीं रगडिलें असुरदळ । रावण घाली बाणजाळ । मायापडळ जयापरी ॥७७॥। रथारूढ लंकानायक । 
जैसा नगमस्तकीं बलाहकः । पृथ्वीवरी अयोध्यापालक । ठाण मांडून उभा असे ॥७८॥ वाचस्पतीसी 
म्हणे इंद्र । राजाधिराज श्रीरामचंद्र । त्रिभुवनेश्वर गुणसमुद्र । उदार धीर गुणाब्धि ॥७९॥ सीतेचे करूनि 
निमित्त । आम्हां करावया बंधनमुक्त । युद्ध करीत रघुनाथ । धाडावा रथ ये समयीं ॥८०॥ मातली सारथि 


१. सर्पास्त्राचा २. वानरसेनेवर ३. पर्जन्यमेघ ४. गरुड ५. मेघास्त्र ६. वायू ७. सूर्यमुखी ८. डावा पाय ९. जागृती, स्वप्न, 


सुषुप्ती या अवस्था १०. त्यागाचे ११. आत्मध्यानरूप परिघ १२. कामरूपी हत्ती १३. ढग १४. इंद्र १५. अश्वासहित 
रथ 


अध्याय तेहतिसावा २८९ 


तो माझा रथ तेजागळा । सत्वर नेई सुवेळाचळा । मातलि आज्ञा बंदोनि ते वेळां । निघाला परम वेगेंसी 
॥८२॥ त्रुटी' न वाजतां तत्काळीं । रथ आणी रामाजवळी । खालीं उतरून ते काळीं । वंदी मातली रामातें 
॥८३॥ म्हणे राजीवाक्षा तमालनीला । सहस्राक्षे रथ पाठविला । यावरुतें आरूढोनी ये वेळां । मग युद्धासी 
प्रवर्तावे ॥८४।। माझें नाम मातली । रथ फिरवीन रणमंडळी । ऐसें ऐकतां ते वेळीं । जगदात्मा संतोषला 
॥८५॥ म्हणे धन्य धन्य शचीनाथ । समय पाहून केलें उचित । जैसा क्षुधित देखोनि अत्यंत । भोजन त्यासी 
देइजे ॥८६।। कीं तृषितासी जीवन शीतळ । की रोगियासी रसराज? निर्मळ । कीं मरतयासी तत्काळ । 
सुधारस पाठवीला ॥८७॥ दुर्बलासी दीजे धन । कीं रणीं पाठिराखा ये धांबोन । तैसा पुरंदरें स्यंदन । 
समयोचित पाठविला ॥८८॥ मग रथासी प्रदक्षिणा करून । वरती चढला रघुनंदन । उदयाचळी 
सहस्रकिरण । कीं नारायण सुपर्णी ।॥८९॥। जगद्वंद्य तो दाशरथी । रणमंडळीं जाहला महारथी । पुढें मातली 
चपळ सारथी । त्वरे धुरेसी बैसला ॥९०॥। रघुनाथ रथी बैसला देखोन । आनंदले सकल वानरगण । म्हणती 
धन्य शचीरमण । पाठिराखा पूर्ण होय ॥।९१॥ रामासी देवेंद्रे धाडिला रथ । दृष्टी देखोनि लंकानाथ । दुःखे 
दाटला अत्यंत । दांत खात करकरां ॥९२॥ दृष्टी देखोनि राजहंस । जैसा संतापे वायस । कीं सभाग्य 
देखोनि दुर्जनांस । महाद्वेष उपजे पैं ॥९३॥ कीं देखोनि संतांची लीला । निंदकांसी उपजे कंटाळा । 
शिवप्रतिमा देखोन डोळां । म्लेंच्छ जैसे संतापती ॥९४॥ कीं हरिकीर्तन ऐकोन । विटे भूतप्रेतांचें मन । तैसा 
क्षोभला रावण । रथ देखोनि ते काळीं ॥९५॥ इंद्रजित पडिला रणीं । त्याहून दुःख वाटलें मनीं । मंदोदरी 
विटंबिली वानरगणी । दुःख त्याहून हें वाटे ॥९६॥ असो परमक्रोधें रावण । सोडी बाणापाठीं बाण । 
अचूक रामाचे संधान । करी चूर्ण सवेंचि ॥९७॥ सिंहासारिखे दोघेजण । घे घे शब्द करिती दारुण । 
एकमेकांवरी टाकिती बाण । मंडप! आकाशीं घातला ॥९८॥ भयभीत त्रिभुवन । आकाश न दिसे 
बाणेंकरून । विमाने सांडोनि सुरगण । पळों लागले तेधवां ॥९९॥ बाण दाटले अद्‌भुत । न चालती 
शशिमित्ररथ* । वायूस फिरावया तेथ । रीघ सर्वथा नसेचि ॥१००॥ रुधिरधारा मेघ वर्षती । नक्षत्रे 
खळखळां रिचवती"। विद्युता बहुत पडती । कांपे जगती चळचळां ॥१॥ सप्त पाताळें आंदोळती । शेष 
कूर्म दचकले चित्तीं । राक्षस वानर कांपती । युद्ध पाहतां दोघांचे ॥२। एक काळ एक महाकाळ । एक 
दावाग्नि एक वडवानळ । क्रोधेकरून भूमंडळ । दोघेही गिळूं भाविती* ।॥।३॥ पदवर्णक्रमेंकरून । पंडित 
करिती वेदाध्ययन । तैसे रघुनाथाचे बाण । परमवेगें सूटती ॥४॥ दोन्ही रथ धडाडले । समरीं एके ठायीं 
मिळाले । अश्व अश्वांसी संघटले । उभे राहिले दोन्ही चरणीं ॥।५॥ सारथी सारथिया हाणीत । रणधुमाळी 
मांडली अद्भुत । दोन्ही दळीं एकचि आकांत । कोल्हाळ करिती वीर तेव्हां ॥६॥ दोघे सारथी परम 
चतुर । माघारे सारिले रहंवर । जैसे पंडित वाद करोनि अपार । क्षण एक स्थिरावती ॥।७॥ तैसे रथ माघारे 
करून । सबेंच बाण सोडिती सघन । पर्जन्य जैसा ओसरोन । सवेंच मागुती वृष्टि करी ॥८।। कीं सागरा 
भरतें* वोहटत“ । सवेंच मागुती विशेष लोटत । तैसे बाणांचे पर्वत । एकावरी एक टाकिती ॥।९।। सप्त 
दिन अहोरात्र । होत युद्धाचे घनचक्र । परी रामरावणी क्षणमात्र । विसांवा घेतला नाहींच ।।११०॥। रामें 
काढिले चार बाण । सोडिले चापासी लावून । रथींचे चारही वारू' छेदून । अकस्मात टाकिले ॥११॥ तंब 
रावणें नलगतां क्षण । नूतन तुरंग* जुंपिले पूर्ण । मग नरवीरश्रेष्ठ रघुनंदन । काय करिता जाहला ॥१२॥ 
१. चुटकी वाजण्याच्या आत २. उत्तम रसायन असलेले औषध ३. आच्छादन ४. चंद्र-सूर्यांचे रथ ५. तारे तर लागले औषध ३. आच्छादन ४. चंद्र-सूर्यांचे रथ ५. तारे तुटू लागले 
६. इच्छिती ७. भरती ८. ओहोटी ९. घोडे 


1983 Shriramvijay_Section_10_1_Front 


२९० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मोक मस मय कक... 
काढिला अर्धचंद्र बाण । जैसा नवग्रहांत चंडकिरण' । तो शरासनावरी' योजून । मनोवेगें सोडिला ॥१३॥ 
सर्बेंच रावणे नलगतां क्षण । अर्धचंद्रबाण टाकावा तोडून । म्हणून तीक्ष्ण शक्ति योजिली पूर्ण । तों हृदयीं 
बाण आदळला ॥१४॥। त्या बाणें जाऊन एकसरें । पाडिलीं रावणाचीं दाही शिरें । परी सवेंच निघालीं 
परिकरें । पूर्विल्याऐसीं तेधवां ॥१५॥। सवेंचि रविचक्रबदन* शर । रामें सोडिला अनिवार । शिरें छेदिलीं 
समग्र । मागुती तैसींच उद्भवलीं ॥१६॥ देव आणि वानर । अवघे जाहले चिंतातुर । आतां कैसा मरेल 
दशकंधर । वारंवार शिरे निघती ॥१७॥। राजाधिराज रघुनाथ । क्षणैक जाहला चिंताक्रांत । तंव तो मातली 
सारथी बोलत । राघवाप्रति ते काळीं ॥१८॥ म्हणे अनंतब्रह्मांडायका । सकळचित्तपरीक्षका । आधीं 
फोडोनि अमृतकूपिका* । मग मस्तके पाडीं धरणीवरी ॥१९॥। ऐसें मातली बोलत । तयासी गौरवी 
जनकजामात । मग बाण काढिला त्वरित । अगस्तिदत्त' मुख्य जो ॥१२०॥ जैसा देवांमाजी सहस्रनयन । 
कीं अंडजांमाजी विष्णुवहन । कीं काद्रवेयांत सहस्रवदन । तैसा बाण समर्थ तो ॥२१॥ कीं वानरांमाजी 
हनुमंत । कीं शास्त्रांमाजी वेदांत । कीं नक्षत्रांसी झांकी आदित्य । तैसा बाण समर्थ तो ॥२२॥ कीं 
शस्त्रांमाजी सुदर्शन । तीर्थामाजी प्रयाग पूर्ण । नक्षत्रांमाजी अत्रिनंदन* । तैसा बाण समर्थ तो ॥२३॥ 
शेष कूर्म वराह धरणी । सप्तसमुद्र शशी* तरणी“ । इतुक्यांचीं सत्त्वे काढूनी । त्या बाणाठायी स्थापिली 
॥२४॥। अग्नि वायु शचीरमणः । चंडांशु कुबेर यम वरुण । त्रिदशक्रषींचीं सामर्थ्ये पूर्ण । त्या बाणाग्रीं 
वसती हो ॥२५॥ तो तूणीरांतून'? काढितांचि बाण । झांकले समस्तांचे नयन । सहस्रसूर्यांचा प्रकाश पूर्ण । 
भूमंडळीं दाटला ॥२६॥ त्या बाणमुखीं ब्रह्मास्त्र । स्थापिता जाहला राजीवनेत्र । मग चापासी लाविला 
शर । विषकंठवद्ये ते समयीं ॥२७॥ सीताधवें ते वेळां । आकर्ण बाण ओढिला । ते वेळीं वाटलें लोकां 
सकळां । काय मांडला कल्पांत ॥२८॥ ऐसा बाण तो सबळ । अत्यंत तेजाचा कल्लोळ । शशीसूर्य लोपले 
सकळ । सुरवर विमाने पळविती ॥२९॥ जळीं रिता घट डळमळी । तैसी पृथ्वी तेव्हां हेलाबली । प्रचंड 
वीर ते वेळीं । मूर्च्छित पडों लागले ॥१३०॥ जगद्रंद्याचे कर्णी वचन । सांगतसे तेव्हां बाण । कुपीसमवेत 
प्राण । नेतों स्वामी दशकंठाचा ॥३१॥ असो रावणाचे वक्षस्थळ । लक्षोनियां तमालनीळ । बाण सोडी 
तत्काळ । ब्रह्मांडगोळ उचंबळला ॥३२॥ मिळोनियां असंख्य चपळा । एकदांचि कडकडोनि पडिल्या । 
तैसाच बाण ते वेळां । हृदयीं संचरला रावणाचे ॥३३॥ कुपीसहित वक्षस्थळ । बाण फोडोनि गेला तत्काळ । 
हृदयीं छिद्र पडिलें विशाळ । गवाक्षद्वारासारिखें'' ॥३४॥। सवेंच परतला तो बाण । रावणाची तीन शिरे 
छेदून । रघुपतीचे भातां येऊन । आपले आपण रिघाला ॥३५॥ उरलीं शिरें छेदावयातें । आणिक शर 
काढिला रघुनाथ । प्रार्थिले तेव्हां ऊर्मिलाकांतें'` । युद्ध आतां पुरे जी ॥३६॥ रावणें सोडिला प्राण । त्यासी 
न शिवती तुझे बाण । आतां जवळी जाऊन अवधेजण । प्रेत पाहूं तयाचें ॥।३७॥। धनुष्य तूणीरासहित । 
सौमित्रीजवळी राम देत । आमुचे अवताराचें कृत्य समस्त । आजपासूनि संपलें ॥३८॥ जाहला एकचि 
जयजयकार । जयवाद्ये वाजविती सुरेश्वर । दुंदुभींचे'? नादें समग्र । ब्रह्मांड तेव्हां दणाणले ॥३९॥ 


१. सूर्य २. धनुष्यावर ३. सूर्यमुखी बाण ४. हृदयस्थ अमृताची कुपी ५. अगस्ती ऋषींनी दिलेला ६. चंद्र ७. चंद्र ८. सूर्य 
९. इद्र १०. भात्यातून ११. गाईच्या डोळ्याप्रमाणे झरोका १२. लक्ष्मणाने १३. नगाऱ्यांच्या 


अध्याय तेहतिसावा २९१ 


संतोषले सकळ ऋषीश्वर । आनंदें नाचती वानर । त्रिभुवन आनंदलें थोर । रामें रावण वधियेला ॥४१॥ 
रघुनाथाचे बीर सकळ । रावणाभोंबते मिळाले तत्काळ । जैसा वृक्ष उन्मळे समूळ । तैसा विशाल पडियेला 
॥४२॥ मुखावरी गृध्र बैसोन । रावणाचे फोडिती नयन । रक्त जातसे वाहून । सैरावैरा चहूंकडे ॥४३॥ मुखीं 
शिरीं पडली धुळी । मुकुट लोळती भूमंडळीं । असो समस्त पाहती ते वेळीं । बिभीषण दुःखें उचंबळला 
॥४४॥ शरीर टाकिले धरणीवरी । हृदय पिटी दोन्ही करीं । म्हणे दिशा शून्य याउपरी । माझ्या पडल्या 
निधरिं ॥४५॥ अगाध जयाचे प्रतापबळ । क्रोधे जैसा वडवानळ । चातुर्याचा सागर केवळ । खंडे केलीं 
वेदांचीं ॥।४६॥। परम जयाचे तप दारुण । संतति संपत्तियुक्त पूर्ण । जेणें देवांचे गर्व हरून । बंदी सर्व घातले 
॥४७॥ जयाकारणें आदिपुरुषें । अवतार धरिला राघवेशें! । अद्भुत कर्तव्य केलें लंकेशें । निर्गुण आणिलें 
सगुणत्वा ॥४८॥। जो परम पुरुष निर्विकार । तो प्रत्यक्ष दाविला साकार । जानकी आणून उपकार । केला 
आम्हांवरी रावणें ॥४९॥ जो वेदवंद्य राजीवनेत्र । तो आमुचा जाहला प्राणमित्र । हा रावणें केला उपकार । 
सुग्रीवासहित आम्हांबरी ॥ १५०॥ तो श्रीराम परब्रह्म चित्स्वरूप । त्याचिया अवताराचे केलें रूप । आपुला 
वाढविला प्रताप । चंद्रार्कवरी रावणें ॥५१॥ श्रीराम म्हणे बिभीषणाप्रती । तूं केवळ सद्विवेकमूर्ती' । 
नाशिवंताचा शोक चित्तीं । कायनिमित्त धरियेला ॥५२॥ हा जगडंबर पसारा केवळ । मायिक जैसें 
मृगजळ । कीं वंध्यावल्लीचें फळ । मुळापासूनि लटिकेंचि ॥५३॥ पिंड ब्रह्मांड नाशिवंत । आकार तेर्थे 
विकार सत्य । तरी मुळींच जें अशाश्वत । त्याचा शोक कासया ॥।५४॥ ऐसें बोलतां रघुनंदन । उगाच राहे 
बिभीषण । तों सकळ स्त्रियांसहित धांवोन । मंदोदरीही तेथें आली ॥५५॥ कवळूनियां पतीचे प्रेत । मंदोदरी 
शोक करीत । ऐंशीं सहस्र स्त्रिया आल्या पिटीत । वक्षस्थळ धबधबां ॥५६॥ मंदोदरी म्हणे प्राणनाथा । 
तुजविण आम्ही सर्व अनाथा । जयलक्ष्मी देऊन रघुनाथा । राम जामात पैं केला ॥५७॥ लंकागजमस्तकीं ? 
अद्भुत । केसरी चढला हा रघुनाथ । काढोनियां दिव्य मुक्त । रणमंडळीं टाकिले ॥५८। सौभाग्यतारूं 
लंकानाथ । आजि बुडालें अकस्मात । कीं वेदांचे सांठवण समस्त । फुटले आजि रणांगणीं ॥५९॥ 
सीतेच्या मिषेंकरून । जवळी आणिला रघुनंदन। बाहेर विरोध अंतरीं भजन । दशकंधरें पैं केले ॥१६०॥ 
फणसासी कांटे दिसती वरी । परी अत्यंत गोड अंतरीं । तैसीच रावणें केली परी । विरोध बाहेर दाऊनियां 
॥६१॥ ऐसी मंदोदरी शोक करीत । भोंवते विलोकिती समस्त । मग बिभीषणासी रघुनाथ । काय बोलता 
जाहला ॥६२॥ ज्येष्ठबंधूची राणी । मंदोदरी हे ज्ञानखाणी । पतिव्रतांमाजी शिरोमणी । इचे स्मरणीं दोष नुरे 
॥६३॥ इचें प्रातःकाळीं करितां स्मरण । उद्धरतील पापीजन । बिभीषण तूं करीं धरून । निजमंदिराप्रति* धाडी 
॥६४॥ ऐसें बोलतां रघुनंदन । मयजेपासीं आला बिभीषण । तियेतें स्वकरीं धरून । म्हणे माये चाल सदनाप्रति 
॥६५॥ मयजेस म्हणे चापपाणी । माये तूं ज्ञानविचारखाणी*। मुळीं दुष्टी घालोनी । अद्वयज्ञाने पाहें पां ॥६६॥ 
अहंकार तितुका नाशिवंत । आत्मस्वरूप पूर्ण शाश्वत । ऐसें जाणोन किमर्थ । शोक व्यर्थ करावा ॥६७॥ 
१. रघुनाथाने २. सत्यासत्यविवेकी ३. लंकारूपी हत्तीच्या मस्तकावर ४. स्वगृही ५. ज्ञानवंत व विचारवंत 


1983 Shriramvijay_Section_10_2_Front 


२९२ ॥ श्रीरामविजय ॥। 
ल. ळूनननददददतननहुुुुदुदटदढढढबबबदबबरग्कण्णिकक्थ्थिण्णणणणणणणणणणणणणणणणणि 


ऐसें बोलतां सच्चिदानंद । मयकन्या राहिली उगीच स्तब्ध । नमोनि रामचरणारविंद । निजधामा* चालिली 
॥६८॥ मयकन्येसह सर्व अंगना । बिभीषणें पाठविल्या सदना । मग पुसोनि रघुनंदना । राजदेह उचलिला 
॥६९॥ सर्वांत सरितापावन- । सिंधुसंगमीं प्रेत नेऊन । प्रळयवन्हि चेतवून । आंत घातलें कलेवरा ।।१७०॥ 
तेथेंच उत्तरक्रिया समस्त । स्वयें ब्रह्मदेव सांगत । तैसी बिभीषण करीत । शास्त्ररीतीप्रमाणें ॥७१॥ असो 
त्यावरी बिभीषण । सुवेळेसी आला परतोन । तों लंकेचे प्रजाजन । बिभीषणासी भेटो आले ॥७२॥ 
विद्युजिव्ह प्रधान । उरलें सकळ राक्षससैन्य । श्रीरामापुढें येऊन । लोटांगणें घालिती ॥७३॥। काष्ठ भस्म 
होतां समग्र । विझोनि जाय वैश्वानर । तैसें समस्त विरालें वैर । रावण रणीं पडतांचि ॥७४॥ सूर्योदयीं 
निरसे तम । ज्ञानोदयीं निरसे अज्ञान । तैसा पडतांचि रावण । अणुमात्र वैर नसे ॥७५॥ सुवेळेसी आले 
रजनीचर । म्हणती आम्ही बिभीषणाचे आज्ञाधर । लंकेत जाऊन वानर । पाहती नगर चहूंकडे ।॥॥७६॥ असो 
यावरी बिभीषण । श्रीरामापुढें कर जोडून । मूदु मंजुळ वचन । प्रेमयुक्त बोलतसे ॥७७॥ म्हणे 
राजीवदलनयना । पुराणपुरुषा सीतारमणा । ब्रह्मांडायका गुणसंपन्ना । लंकेसी आतां चलावें ॥७८॥ 
विरिंचिहस्तनिर्मित* नगर । आपण दुष्टीं पाहावें समग्र । मग घेऊनि सीता सुंदर । अयोध्येसी जाइजे ॥७९॥ 
ऐसें बिभीषण बोले बचन । तो जगद्गुरु सुहास्यवदन। म्हणे तुज लंका दिधली दान । तेर्थे आगमन आमुचें 
नव्हे ॥१८०॥ जैसें केलिया कन्यादान । तियेचे गृहीं न घेती अन्न । विप्रासी दिधलें दिव्य सदन । तेथें आपण 
न जावें ॥८१॥ सत्पात्री दिधले गोदान । मग तिचें दुग्ध न घ्यावें काढून । तैसें लंकेत माझें आगमन । 
सर्वथाही न घडेचि ॥८२॥ त्यावरी भरतभेटीविण । मी न करींच मंगलस्नान । वर्ज्य भोग तांबूल भोजन । 
ब्रत संपूर्ण धरिलें असे ॥८३॥ मग सौमित्र आणि मित्रपुत्र“ । तयांस म्हणे शतपत्रनेत्र । तुम्हीं वानर घेऊन 
सर्वत्र । लंकेप्रति जाइंजे ॥८४।। सुमुहूर्त पाहूनि सत्वर । धरावें बिभीषणावरी छत्र । बंदीचे राजे देव समग्र । 
मान देऊनि मुक्त करावे ॥८५।। बहुतांचिया वस्तु हरूनी । रावणें ठेविल्या लंकाभुवनीं । ज्यांच्या वस्तु 
त्यांलागूनी । देऊनि सर्वा सुखी करावें ॥८६॥ ऐशी आज्ञा होतां सत्वर । चालिले सुग्रीव सौमित्र । 
बिभीषण नमस्कार । घाली साष्टांग रामातें ॥८७॥। श्रीराम बोले आशीर्वचन । जैसा बळी धुव उपमन्य । 
त्यांचे पंक्तीसी तूं बिभीषण । चिरंजीव राहे सुखी ॥८८।। आज्ञा घेऊन ते अवसरीं । प्रवेशले लंकेभीतरी । 
मुहूर्त पाहून झडकरी । सर्व सामग्री सिद्ध केली ॥८९॥ वेदघोषमंत्रेंकरून* । सिंहासनी बैसविला बिभीषण । 
दिव्य छत्रे बरी धरून । सोहळा बहुत केला हो ॥१९०॥ बहुत वस्त्रे भूषणें देऊन । गौरविले सुग्रीव लक्ष्मण । 
यावरी सकळ वानरसैन्य । वस्त्राभरणीं गौरविले ॥९१॥॥ मग लंकेची समस्त रचना । दाविली 
सुग्रीबलक्ष्मणां । पाहतां धणी न पुरे नयना । आनंद मना जाहला ॥९२॥ असो आज्ञा मागोनि 
बिभीषणासी । परतोन आले सुवेळेसी । जाहलें वर्तमान रामासी । सुग्रीव सांगे तेधवां ॥९३॥ तों इंद्र 
आणि ब्रह्मा रुद्र । तेतीस कोटी देव समग्र । दृष्टी पहावया रघुवीर । सुवेळाचळीं उतरले ॥९४॥ अष्ट वसु 
एकादश रुद्र । मरुद्गणादि द्वादश मित्र । गण गंधर्व यक्ष किंनर । सिद्धचारण उतरले ॥९५॥ अष्ट नायिका 
अष्ट दिक्पाळ । अट्ट्यांयशीं सहस्र ऋषिमंडळ । छप्पन्न देशींचे भूपाळ । रामदर्शना धांविन्नले ॥९६॥ 


१. स्वतःच्या वसतिस्थानांत २. ज्ञानप्राप्तीनंतर ३. ब्रह्मदेवाच्या हस्ते निर्मिलेले ४. सुग्रीव ५. वेदमंत्रांच्या गजरात 


अध्याय तेहतिसावा २९३ 


सप्तद्वीप नबखंडींचे जन । पाताळासी काद्रवेयगण' । उपदेव* कर्मदेव* संपूर्ण । सुवेळेसी पातले ॥९७॥ 
असंख्य वाद्यांचा गजर । दिशा दणाणती समग्र । असो सुवेळेसी सुरेश्वर । चहूंकडून मिळाले ॥९८॥ 
देवभारीं मुख्य तिघेजण । ब्रह्मा इंद्र आणि ईशान* । परी कोणी कैसा रघुनंदन । देखिला तें सांगतों ॥९९॥ 
दृष्टी देखतां रघुवीर । मनांत भावी अपर्णाबर । माझे हृदयीं तो सीतावर । नामें शीतळ जाहलो मी ॥२००॥ 
त्यावरी सत्यलोकनायक । तेणें देखोन रावणांतक । त्यास भासला हा माझा जनक । क्षीराब्धिवासी 
जगदात्मा ॥१॥ इंद्रासी वाटलें ते अवसरीं । पाठिराखा आमुचा कैवारी । ऋषी भाविती अंतरीं । आराध्य 
दैवत आमुचे ॥२॥ कोटी कंदर्पांचा“ जनिता । ऐसें सुरगण भाविती तत्त्वतां । पूर्ण ब्रहम हैं तद्भक्ता । हृदयीं 
भासलेंसे ते काळीं ॥३॥ असो सदाशिव देखोनी । सीतानाथ आनंदला मनीं । आसन सोडूनि चापपाणी । 
सामोरा पुढें धांवत ॥४॥। त्रिपुरारीच्याः चरणांवरी । नमन जों करी रावणारी । तों शिवें धरूनि 
वरच्यावरी । दृढ हृदयीं आलिंगिला ॥५॥ श्रीराम जीमूतनीलवर्ण*। कर्पूरगौर“ त्रिलोचन*। इंदुमंडळीं दिसे 
मृगचिन्ह । तैसे शोभले ते काळीं ॥६॥ क्षीराब्धिमाजी नीलवर्ण । शोभे जेवीं आदिनारायण । कीं 
जान्हवीजळीं यमुनाजीवन । कृष्णवर्ण मिसळलें ॥७॥ कीं भक्तांचे हृदयसंपुटांत । शालिग्राममूर्ति शोभत । 
तैसे शिव आणि सीतानाथ । शोभले तेव्हां आलिंगनीं ॥८।॥। सेवावया सितोत्पलमकरंद?° । प्रीतीनें संघट्टे 
जैसा मिलिंद । तैसा शिव आनंदकंद । सीताजीवनें आलिंगिला ॥९॥ ते एक असती दोघेजण । शिव विष्णु 
नामेंचि भिन्न । अभेद अनाम निर्गुण । तेथींचे कोंभ असती हे ॥२१०॥ असो यावरी कमलासन । देता 
जाहला आलिंगन । माझा पिता हा नारायण । म्हणूनि हृदयीं धरियेला ॥११॥ याउपरी दशशतनेत्र? । 
घाली साष्टांग नमस्कार । तप्तकांचनवर्ण सुंदर । रघुवीर उठवी तयातें ॥१२॥ सहस्रनेत्राी चापपाणी । 
हृदयीं धरी प्रीतीकरूनी । मग सुरांस कैवल्यदानी । भेटता जाहला आनंदें ॥१३।। असंख्य स्वरूपें देखोन । 
देव ऋषी थोर लहान । समस्तांसी सीताजीवन । समसमान भेटत ॥१४। असो सकळ देवांसमवेत । सभेसी 
बैसला रघुनाथ । एकचि वाद्यांचा गजर होत । अष्टनायिका नाचती ॥१५।। वीणा घेऊन सत्वर । गाती नारद 
आणि तुंबर । सामगायन परिकर । ऐके रघुवीर सादरें ॥१६॥ रामविजय ग्रंथ पावन । युद्धकांड संपले 
येथून । उत्तरकांड रस गहन । आतां येथोनि अवधारा ॥। १७॥। मुकुटावरी मणि शोभत । तेवीं उत्तरकांड गोड 
बहुत । कीं देवालयावरी झळकत । कळस जैसा सतेज ॥ १८) भोजनांतीं दध्योदन । कीं श्रवणांतीं 
मनन । तपाचे अंतीं फळ पूर्ण । उत्तरकांड रसिक तैसें ॥१९॥ आरंभीं कथा सुरस तेथ । भेटतील 
जानकीरघुनाथ । मूळ? जाईल हनुमंत । राघवआज्ञा घेऊनियां ॥२२०॥ ती कथा गोड बहुत । श्रवण करोत 
श्रीरामभक्त । जे ब्रह्मानंदं डुलत । प्रेमळ चित्त जयांचे ॥२१॥ श्रीमद्धीमातटविलासिया । ब्रह्मानंदा 
गुरुवर्या । श्रीधर अनन्यशरण पायां । कायावाचामनेसीं ॥२२॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । 
संमत वाल्मीकनाटकाधार । सदा परिसोत पंडित चतुर । त्रयस्त्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥२२३॥ 
श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २२३ ॥ 
॥ अध्याय तेहतिसावा समाप्त॥ 


॥ युद्धकांड समाप्त ॥ 


१. सर्पजाती २. स्थलदेवता इत्यादी ३. सठी पांचवी इत्यादी ४. महादेव ५. मदनांचा ६. श्रीशिवाच्या 
७. श्यामवर्ण ८. कापरासारखा गौर ९. भगवान शंकर १०. शुभ्र कमलपुष्पातील मध ११. इंद्र १२. बोलावणे 


उत्तरकाड 
॥ अध्याय चौतिसावा ॥ 


सीतेचे अग्निदिव्य 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जय जय जगद्वंद्या वेदसारा । प्रणवरूपा विश्वंभरा । 
करुणार्णवा परम उदारा । राघवंद्रा श्रीरामा ॥१॥ मन्मथदहनहदयरत्नाः । चतुरास्यजनका' जनरंजनार । 
मंगलभगिनीमनमोहना* । जगज्जीवना भक्तवरदा ॥२॥ लागतां प्रळयरूप आघात । शरीरप्रारब्धें येती 
अनर्थ । तेथे खेद न मानी चित्त । सीतावल्भ करीं ऐसें ॥३॥ बोध बैसो हृदयीं अनुदिनी । शांति क्षमा दया 
उन्मनी । या विलसोत मानससदनीं । ऐसें करी श्रीरामा ॥४।। विविध आकृती चराचररचना । तुझीं स्वरूपे 
भासोत नयना । वमन देखोन वीट ये मना । विषयीं वासना नसो तैसी ॥५॥। श्रवणकीर्तनादि नवविधा 
भक्ती । सत्समागम घडो अहोरात्री । तुझीं लीलाचरित्रें ऐकतां सीतापती । चित्तवृत्ति आनंदो ॥६॥। माझें 
मन आणि बुद्धि पाहीं । वांकी नेपुरें होऊत पायीं । प्रेमपीतांबर सर्वदाही । जघनीं विलसो तूझिया ॥।७॥ 
माझें स्थूल लिंग-कारण देखा । तुझे पायीं विलसोत पादुका । ताटिकांतका अयोध्यानायका । सर्वदा करीं 
ऐसेंचि ॥८॥ माझिया पंचप्राणांचा मेळा । यांचीं कुंडले पदकमळा । ब्रह्मानंदा भक्तवत्सला । सर्वदा करीं 
ऐसेंचि ॥९॥ उत्तरकांड हेचि भागीरथी । प्रवाहरूपें चाले सरस्वती । तरी दृष्टांतक्षेत्रे विराजती । एकाहून एक 
विशेष ॥१०॥ असो गतकथाध्यायीं दशकंधर । वधोनि विजयी जाहला रघुवीर । याउपरी सकळ 
सुरवर । श्रीरामदर्शना पातले ॥११॥ सुरांची दाटी जाहली बहुत । मुकुटांसी मुकुट आदळत । रत्ने झळकती 
अमित । भगणांहुनी तेजागळीं* ॥१२॥ गण गंधर्व यक्ष किन्नर । सुरासुर नर वानर । सुवेळाचळीं जाहलें 
एकत्र । गजर थोर होतसे ॥१३॥ तों मारुतीचें मनांत । केव्हां आज्ञा देईल रघुनाथ । कीं जानकी आणावी | 
त्वरित । रावणांतक वदेल केव्हां ॥१४॥ क्षणक्षणां वायुकुमर । विलोकी राघववदनचंद्र । तों मारुतीसी 
अयोध्याविहार । आज्ञापिता जाहला ॥१५॥ म्हणे प्राणसखया हनुमंता । सत्वर जाऊन गुणभरिता । 
जानकीसौभाग्यसरिता । भेटवीं आतां मजलागीं ॥१६॥ बिभीषणासी सांगून । सीतेसी घालिजे 
मंगलस्नान । वस्त्रें अलंकार देऊन । सुखासनारूढ* आणिजे ॥१७॥ ऐसें ऐकतां हनुमंत । निराळपंथे 
चालिला त्वरित । जैसें तान्हे वत्स काननांत । जाय शोधीत धेनूसी ॥१८॥ कीं मानसाप्रति* मराळ* 
जात । कीं जीवन शोधी तृषाक्रांत । कीं झेंपावे विनतासुत* । दर्शना जातां इंदिरेच्या ॥१९॥ तैसाच 
अशोकवनांत । प्रवेशता जाहला हनुमंत । मग साष्टांगें शीघ्र प्रणिपात । जानकीस घातला ॥२०॥ तान्हे 
बाळ चुकोनि गेलें । तें जननीतें अकस्मात भेटलें । की हरपलें रत्न सांपडलें । तैसें वाटलें जानकीतें ॥२१॥ 
कीं प्राण जातां निःशेष । वदनीं घालिजे सुधारस" । तैसी देखतां मारुतीस । सीता परम संतोषली ॥२२॥ 
कर जोडोनि हनुमंत । सीतेपुढें उभा राहत । म्हणे सुखी आहे अयोध्यानाथ । सेनेसहित सुवेळे ॥२३॥ 
कंटक दशकंठ'* वधून । राज्यीं स्थापिला बिभीषण । बंदींचे देव सुटून । भेटों आले रघूत्तमा ॥२४॥ 


१. शिवप्रिया २. ब्रह्मदेवाच्या पित्या ३. लोकांना आनंद देणाऱ्या ४. सीतेच्या मनाला मोहविणाऱ्या ५. नक्षत्रांपेक्षाही 
सतेज ६. पालखीत बसवून ७. मानससरोबरांत ८. राजहंस ९. गरुड १०. अमृत ११. रावण 


अध्याय चौतिसावा २९५ 


ऐसे सांगतां हनुमंत । जगन्माता काय बोलत । बा रे वचन तुझें गोड बहुत । अमृताहून आगळें ॥२५॥ 
प्राणसखया तूं यथार्थ । मजकारणें श्रमलासी बहुत । तुझे उपकार अमित । अयोध्यानाथ जाणतसे ।।२६।। 
षण्मास मीं कंठिले अद्भुत । आतां भेटवीं रघुनाथ । ऐसें ऐकतां हनुमंत । बिभीषणसदनीं प्रवेशला ।।२७॥। 
सांगे सकळ वर्तमान । सीतेसी करवून मंगलस्नान । वस्त्रे भूषणें देऊन । चाल देऊन सुवेळे ॥२८॥। ऐकोनि 
आनंदे बिभीषण । मारुतीसी करीं धरून । प्रवेशला अशोकवन । सीतादर्शन घ्यावया ॥२९॥ चिरंजीव 
दोघेजण । रघुपतीचे प्रियप्राण । जानकीजवळ येऊन । बिभीषणें लोटांगण घातलें ॥३०॥ जगन्माता बोले 
वचन । जोवरी शशी चंडकिरण । तोंवरी चिरंजीव होऊन । राज्य करीं लंकेचें ॥३१॥। बिभीषण जोडूनि 
कर । उभा राहे सीतेसमोर । जैसा अपर्णेजवळी! कुमार? । कीं परशुधर' रेणुकेपासी* ॥३२॥ बिभीषण 
म्हणे जगन्माते । प्रणवरूपिणि^ सद्गुणसरिते* । अनादिसिद्धे अपरिमिते । आदिमाये इंदिरे ॥३३॥ तुवां 
आदिपुरुष जागा करून । अनंत ब्रह्मांडे रचिलीं पूर्ण । ब्रह्मा विष्णु उमारमण । तुझी बाळें तिहीं हीं ।।३४। 
उत्पत्ति स्थिति पालन । करविसी तिघांकडोन । इच्छा परततां पूर्ण । सवेंचि गोळा करिसी तूं ॥३५॥ तुझें 
तुजचि सर्व ठाउकें । नेणतपण धरिलें कौतुके । रावणें तुज आणिलें लंके । हेही इच्छा तुझीच पैं ॥३६॥ 
बंदीचे सुटले सुरवर । मारुति सुग्रीवादि वानर । आम्हां सर्वा जाहला राम मित्र । हा तों उपकार तुझाचि 
॥३७॥ तरी आतां करून मंगलस्नान । वस्त्रे भूषणें अंगीकारून । सुवेळेसी पाहावया रघुनंदन । शीघ्र आतां 
चलावे ॥३८।। जगन्माता बोले वचन । रामें न करितां मंगलस्नान । म्यां आधीं करितां पूर्ण । वाटे दूषण 
परम हें ॥३९॥ पतिव्रतेचा ऐसा होय धर्म । पतीविण न करावा कार्यउपक्रम* । रघुपतीची आज्ञा नसतां 
धर्म । तोचि अधर्म आम्हांसी ॥४०॥। मारुति म्हणे जगन्माते । आज्ञा दिधली रघुनाथें । दुजें बिभीषणवचनातें । 
मान दिधला पाहिजे ॥४१॥ अवश्य म्हणे जनकनंदिनी । तंब ते बिभीषणाची राणी । सकळ उपचार 
घेऊनी । अशोकवना पातली ॥४२॥ सरमा त्रिजटा दोघीजणी । सीतेच्या प्राणसांगातिणी“ । दोघींनीं 
जानकीची वेणी । उकलिली युक्तीं तेधवां ॥४३॥। हनुमंत आणि बिभीषण । बैसले एकीकडे जाऊन । 
सरमेनें जानकीचें पूजन । आरंभिले स्वहस्ते ॥४४॥ उत्तम पट्टदुकूलः आणूनी । सीतेसी दिधली 
पडदणी*° । मणिमय चौरंग घालोनी । पाय धुतले सरमेनें ॥४५॥ सुगंध तेल ते वेळीं । त्रिजटा सीतेचे 
मस्तकीं घाली । आशीर्वाद वचनें बोलिली । स्नेहआदरेंकरूनि ॥४६। अनंत कल्याण कल्पपर्यंत । दोघें 
नांदा आनंदभरित । मृगमदाचें'' उटणें लावीत । सरमा आपण स्वहस्ते ॥४७। मळी काढितां म्हणे माये । 
कृश जाहलीस जनकतनये । असो उष्णोदक लवलाहे । स्नानालागीं आणिलें ॥४८॥ त्रिजटा उदक 
घाली सवेग । सरमा घांसी सीतेचें अंग । बिभीषणें अलंकार सुरंग । अमोलिक पाठविले ॥४९॥ 
प्रयविजेहून तेजागळी । चीरः? नेसली जनकबाळी । दिव्य अलंकार लेइली । जे त्रिभुवनी दुर्लभ ।।५०॥ 


१. पार्वतीजवळ २. कार्तिकेय ३. परशुराम ४. रेणुका मातेपाशी ५. ३ काररूपिणी ६. सदूगुणाची नदी ७. शुंगारसाधना 
८. प्राणप्रिय सोबतिणी ९. रेशमी वस्त्र १०. स्त्रियांचे स्नानसमयीं नेसण्याचे लहानसे वस्त्र ११. कस्तुरीचे १२. वस्त्र 


२९६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सूर्यमंडळातुल्य' सुरेख । कर्णी बोप देती ताटंक । सर्व अलंकारांची अधिक । कांति फांके दशदिशां 
॥५१॥ कुंकुममळवट' लाविला भाळीं । मध्यें सुवास कस्तूरी रेखिली । दिव्य सुगंध ते काळीं । सर्वांगी 
चर्ची त्रिजटा ते ॥५२॥ दिव्य फळांनीं ते काळीं । जानकीची ओटी भरिली । सरमा म्हणे मुखीं घाली । 
जननी फळ एक आतां ॥५३॥ मग तें अमृतफळ सुस्वाद । सुंदर आणि बहु सुगंध । बिभीषण -मारुतींस 
प्रसाद । जानकीनें दीधला ॥५४॥ सरमा आणि त्रिजटेप्रती । फळें दिधलीं परम प्रीती । मग एक फळ 
घेऊनि हातीं । बदनीं घातलें जानकीनें ॥५५।। सबेंच प्रक्षाळिलें बदन । तों जवळी आला बिभीषण । दिव्य 
मणिमय हार आणून । जानकीपुढें ठेविला ॥५६॥ त्रिभुवनमोलाचा एक मणी । रावणें ठेविला होता 
कोशसदनीं । तो बिभीषणें देतां प्रीतीकरूनी । गळां घाली जगन्माता ॥५७॥। तों ल॑केचें सकळ दळ । सिद्ध 
जाहलें तत्काळ । अठरा अक्षौहिणी वाद्ये प्रबळ । वाजों लागलीं तेधवां ॥५८॥ रत्नजडित शिबिका 
आणोनी । सीतेपुढें ठेविली ते क्षणीं । बिभीषण मारुती लागती चरणीं । सुखासनीं बैसावे ॥५९। सरमा 
त्रिजटा यांचे कंठीं । जानकी घाली दृढ मिठी । म्हणे प्राणसख्यांनो दृष्टी । तुम्हांस कधीं मी देखेन ॥६०॥ 
सरमात्रिजटेचे नयनीं । अश्रु आले ते क्षणीं । रुदन करिती स्फुंदस्फुंदोनी । चरणीं मिठी घालिती ॥६१॥ 
मग आपुले कुरळ केशेंकरून । झाडिले जानकीचे चरण । पालखींत बैसविली नेऊन । सदूगद होऊनि 
बोलती ॥६२॥। म्हणे प्राणसखये जनकनंदिनी । आम्हां न विसरावे मनांतुनी । सीता म्हणे उपकार 
साजणी । तुमचे न विसरें कदाही ॥६३॥ तों शिबिकेवरी आवरण । बिभीषणें घातले पूर्ण । जैसा परीक्षक 
दिव्य रत्न । पेटीमाजी रक्षीतसे ॥६४॥ कीं हृदयींचें ज्ञान संत । बाहेर न दाविती लोकांत । कीं धनाढ्य 
जैसा आच्छादित । संचित धन आपुलें ॥६५॥ अति उल्हासें वायुसुत । सव्यभागीं जवळी चालत । 
वामभागीं लंकानाथ । बिभीषण जात त्वरेने ॥६६।। वहनवाहक? बहुत वेगें । चालिले सुवेळेचे मागें । 
बिभीषण हनुमंत दोघे । हात लाविती वहनासी ॥६७॥ सेना चालिली अद्भुत । पुढें वेत्रपाणी* वेगें धांवत । 
वाद्यांचा गजर होत । दाटी बहुत जाहली ॥६८॥ स्कंद आणि गजवदन । अपर्णेजवळी दोघेजण । तैसे 
मारुती आणि बिभीषण । प्रेमरंगें शोभती ॥६९॥ रामसेनेंत प्रवेशले सत्वर । तों जाहला एकचि गजर । 
पाहावया धांवती वानर । त्यांस वेत्रधार मारिती ॥७०॥ लंकापतीसी अयोध्याविहारी । सांगून पाठवी ते 
अवसरीं । आपुले वेत्रधार आवरीं । वानरांतें मारिती जे ॥७१।। या सीतेलागीं कष्ट । वानरीं असती केले 
उत्कृष्ट । वहन उघडोनि स्पष्ट । सीता कपींसी पाहूं द्या ॥७२॥ जवळी असतां प्राणनाथ । स्त्री उघडी" सर्व 
जनांत । वागतां दोष यथार्थ । सर्वथा नाहीं तियेसी ॥७३॥ ऐसी आज्ञा होतां ते काळीं । शिबिका उतरिली 
भूमंडळीं । आवरण काढितां जनकबाळी । सर्वानी देखिली एकदां ॥७४॥ वहनाबाहेर निघोनी । 
त्रिभुवनपतीची ते राणी । उघडली जैसी रत्नखाणी । वैदेहतनया* उभी तैसी ॥७५॥ पाहतां जियेचे 
मुखकमळा । लोपती कोटी मृगांककळा* । कीं लावण्यसागरींचा उमाळा“ । रूपा आला ते ठायीं ॥७६॥ 
यावरी ते जगज्जननी । आदिमाया विश्वखाणी । पाहते जाहले भक्तशिरोमणी । जे कां अवतार देवांचे ॥७७॥ 


१ ल सूर्यासारखे तेजस्वी २. कुंकू ३. भोई ४. दंडधारी ५. ओढणी किंवा पदर न घेता ६. जनककन्या सीता ७. चंद्राचे 
चांदणे ८. बहर 


अध्याय चौतिसावा २९७ 


जानकी देखतां साचार । देवगण गंधर्व असुर। मानसीं विकल्प साचार । करिते जाहले तेधवां ॥७८॥। 
एवढें जिचें स्वरूप सुंदर । परम दुरात्मा दशकंधर । षण्मासपर्यंत दुराचार । उगा कैसा असेल ॥७९॥ तो 
जगदात्मा रघुवीर । जाणोनि सर्वाचे अंतर । जानकीप्रती उत्तर । काय बोलता जाहला ॥८०॥ वाद्यें वाजतां 
राहिलीं । तटस्थ जाहली सुरमंडळी । रीस वानरादिक सकळी । निवांतरूप ऐकती ॥।८१॥। व्यंकटा भृकुटी 
करूनि क्रूर । सीतेसी विलोकी रघुवीर । म्हणे आपुला तूंचि विचार । पाहें सत्वर येथोनी ॥८२॥ तुज घेऊन 
गेला असुर । हा अपवाद वाढला दुर्धर । तो निरसला समग्र । सोडवून तुज आणिलें ॥८३॥ उरावरील 
उतरला पाषाण । कीं रोग' गुल्म' गेलें विरोन। कीं जन्मांधासी आले नयन । तेवीं आजि सुख वाटे ॥८४॥ 
तुज आम्ही सोडवून । साच केलें आपुलें वचन । आतां करावें वेगें गमन । मना आवडे तिकडेचि ॥८५॥ 
मी सर्व संग सोडोनी । उदास विचरेन काननीं! । कामकामना कांहीं मनीं । उरली नाहीं आमुच्या ।॥८६।। 
आमुची वार्ता' टाकोनि समस्त । मना आवडे तो धरी पंथ । अथवा भलता एक नृपनाथ । वरीं तुज आवडे 
तो ॥८७॥ उभें राहून व्यर्थ कायी । तूं विचरे भलते ठायीं । मोकळ्या तुज दिशा दाही । केल्या आम्ही 
एधवां ॥८८॥ मज कैकयीनें घातलें बाहेर । नाहीं सिंहासन आतपत्र । सेवूनियां घोर कांतार । बनचर सखे 
केले म्यां ॥८९॥ भक्षावया न मिळे अन्न । राहे कंदमूळे सेवून । वल्कलें परिधान करून । तृणासनीं निजतसें 
॥९०॥ याकरितां सीते पाहीं । आमुचे संगतीं सुख नाहीं । तरी तूं भलते पंथे जाई । व्यर्थ काय राहूनियां 
॥९१॥ सकळ उपाधि टाकून । मी राहिलों निरंजनीं येऊन । आम्हांसी नावडे दुजेपण । प्रपंचवासना* 
नसेचि ॥९२॥ ऐसें बोलतां रघुनाथ । सीतेसी वाटला कल्पांत । कीं शब्दरूपें शस्त्र तप्त । अकस्मात जेवीं 
खोंचलें ॥९३॥। शब्द नव्हे ते सौदामिनी । अंगावरी पडे ते क्षणीं । कीं शब्दसांडसेकरूनी*। तोडिलें वाटे 
शरीर ॥९४॥। परम गहिंबरें दाटोनी । बोले तेव्हां मंगळभगिनी*। अग्नीत करपे कमळिणी । तैसें तेज उतरलें 
॥९५॥ नयनीं सुटल्या अश्रुधारा । म्हणे जगद्वंद्या श्रीरामचंद्रा । आनंदकंदा गुणसमुद्रा । करा माझा वध 
आतां ॥९६॥ षण्मास कष्टी होऊन । आजि दृष्टी देखिले रामचरण । तों पूर्वकर्म माझें गहन । आडवें विघ्न 
हें आलें ॥९७॥ आनंदाचा उगवला दिन । म्हणोनि वाटलें समाधान । परी कर्माचे थोर बिंदान“। पुढें आलें 
आजि पैं ॥९८॥ कामधेनूची काढितां धार । शेराच्या* चिके भरलें पात्र । अमृताच्या घटीं घातला कर । 
तों विष दुर्धर भरलें असे ॥९९॥ परिसाच्या देवास येऊन । लोहाचा भक्त भेटला पूर्ण । परी तो कदा नव्हे 
सुवर्ण । कर्म गहन पूर्वीचे ॥१००॥ मृगेंद्रें ज्यासी करीं धरिलें । त्यासी जंबुकें येऊन फाडिलें । 
सुपर्णगृहीं!? प्राणी राहिले । त्यांसी डंखिले विखारीं'' ॥१॥ याचक लबलाहें धांवला । कल्पतरूखालीं 
आला । त्यासी तेणें मार दिधला । शुष्क काष्ठ घेऊनियां ॥२॥ व्याघ्र मारूनि लवलाहें । 
धन्यानें सोडविली गाये । मग काष्प्रहारें तीस पाहे । कां हो व्यर्थ मारावें ॥३॥ गंगापूरीं बुडतां प्राणी । 
कडेस काढिला धांवोनी । मग त्यासी शस्त्रेंकरूनी । कां हो व्यर्थ बधावें ॥४।। भागीरथी भरूनि 
लवलाहीं । सागरा शरण गेली पाहीं । तो जरी म्हणे कीं ठाव नाहीं । तरी गति तियेसी काय पुढें ॥५॥ 


१. व्याधीच्या गाठी २. वनात ३. संबंध सोडून ४. राजछत्र ५. संसाराची इच्छा ६. शब्दरूपी हत्याराने ७. सीता 
८. कारस्थान ९. एक वनस्पती १०. सिंहाने ११ गरुडगृहात १२. सापांनी 


२९८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


जळचरां ठाव नेदी नीर । पुढें त्यांचा काय विचार । पक्षियांवरी कोपे अंबर । तरी त्यांहीं जावें कोठें पां ॥६॥ 
जळत्या गृहाहूनि काढिले । मागुती वणव्यांत टाकिलें । करुणासागरासी आलें । भरतें क्रूर नवल हें ॥७॥ 
मातेनें बाळास दिधलें विष । पित्याने वधिलें पुत्रास । धन्यानें दंडिलें दासीस । कोणाचें तेथें काय चाले 
॥८॥ कांसेसी लाविलें कृपा करून । मध्येंच दिधले सोडून । तेणें कोणासी जावें शरण । तयावेगळें सांग 
पां ॥९॥ अन्नार्थी' पात्रीं बैसले । ते दातयानें' दवडिले । तरी त्यांचे बळ कांहीं न चाले । तैसें जाहलें येथे 
हें ॥११०॥ सूर्य कोपला किरणांबरी । समुद्र लहरींवरी दावा? करी । अमृत मधुरता बाहेरी । आपुली घालूं 
इच्छीतसे ॥११। आपल्या शाखेसीं अबोला । कल्पद्रुमे जैसा धरिला । चंद्रे कळांचा त्याग केला । मेरु 
कोपला शिखरांवरी ॥१२॥। जैसी भागीरथी दोषविहीन । कीं सर्वदा शुचि जैसा अग्न । तैसी बोलतां मी 
जाण । शुचिष्मंत निजांगे ॥१३॥ दशकंधर गेला घेऊन । हा मोहरीहून अन्याय सान । मेरूडतका दंड 
पूर्ण । समर्थे हा आरंभिला ॥१४॥ बातें कांपत कमळिणी । तीवरी वज़ टाकी उचलोनी । अन्याय नसतां 
कुरंगिणी* । व्यर्थ वनीं कां मारिजे ॥१५। डाकलग^ कीं शुद्ध सुवर्ण । हें अग्निसंगें कळे पूर्ण । तरी मी 
आतां दिव्य घेईन । सर्वादेखतां येथेचि ॥१६॥ नयनीं वाहती अश्रुपात । जानकी वानरां आज्ञापित । म्हणे 
कुंड करून अद्भुत । अग्नि सत्वर पाजळा ॥१७॥ तत्काळ विस्तीर्ण केलें कुंड । काष्ठपर्वत घातले उदंड । 
अग्निज्वाळा माजल्या प्रचंड । निराळ ग्रासूं धांवती ॥१८॥ जगन्माता बोले वचन । जरी मी शुद्ध असेन । 
तरीच येईन परतोन । पाहावया चरण स्वामींचे ॥१९॥ जरी मी दोषी असेन पूर्ण । तरी भस्म करील हा अग्न । 
ऐसें तेव्हा बोलून । सरसावली जगन्माता ॥१२०॥ सुरासुर वानर ऋक्ष मुनीश्वर । अवधे जाहले चिंतातुर । 
म्हणती हा अनर्थ थोर । सुखामाजी ओढवला ॥२१॥ असो रण माजलें देखोनी । वीर निर्भय अंतःकरणी । तैसी 
अग्नीसमोर विदेहनंदिनी* । निर्भय मनीं सर्वदा ॥२२॥ कुंडासी करून प्रदक्षिणा । दृष्टीभरी पाहिलें रघुनंदना । 
कंठींचा सुमनहार काढूनि जाणा । अग्नीवरी टाकिला ॥२३॥ सत्य जय सत्य म्हणोनी । त्रिवार गर्जे 
त्रिजगज्जननी। अग्निकुंडी तये क्षणीं । उडी घातली अकस्मात ॥२४।। मंगळजननीर्चे' हृदयरत्न 
अग्नीमाजी पडतांचि जाण । कन्या गांजिली म्हणून । पृथ्वी कांपे थरथरां ॥२५।। जाहली एकचि आरोळी । 
शोकार्णवीं पडली कपिमंडळी । सकळ सुरवर व्याकुळीं । प्रळयकाळ भाविती ॥२६। दशदिशांमाजी 
दाटला धूर । कढों लागले सप्त समुद्र वैकुंठकैलासपदे समग्र । डोलों लागलीं तेधवां ॥२७॥ थरथरां कांपे 
अंबर । नक्षत्रे रिचवती अपार । सौमित्रि सुग्रीवादिक वानर । नेत्रोदकें ढाळिती ॥।२८॥ म्हणती अग्निमुखींहूनि 
पुढती । पुन्हा कैंची देखों सीता सती । बोलती सर्व कर्मगती । परम दुर्धर वाटतसे ॥२९। एक घटिकापर्यंत । 
अग्नीमाजी जानकी गुप्त । तो मस्तकीं पुष्पे घवघवीत । अकस्मात निघाली ॥१३०॥ पहिल्या रूपाहून 
आगळें । शतगुणी रूप जाहलें । प्रभेनें'' भूमंडळ भरिलें । आश्चर्य जाहलें ते वेळीं ॥३१॥ मागे अरण्यकांडीं 
कथा । रेखेंत जाहली गुप्त सीता । तें स्वरूप प्रकटलें आतां । मिष दिव्याचे करूनियां ॥३२॥ सीतास्वरूप 
जाहला होता अग्न । तेणें राक्षसवन जाळून । आपुल्या स्वरूपें येऊन । दिव्यमिषें मिळाला ॥३३॥ 


१. क्षुधित २. अन्नदात्याने ३. भांडण ४. कल्पतरूने ५. हरिणी ६. डागयुक्त, हिणकस ७. जनककन्या सीता 
८. त्रिभुवनमाता सीता ९. पृथ्वीचे १०. हृदयरत्न सीता ११. अग्निमुखातून १२. कांतीने 


अध्याय चौतिसावा २९९ 


सीता रामाची चिच्छक्ती' । ती गेलीच नाहीं ल॑केप्रती । हे खूण साधु संत जाणती । जे कां वेदांती सज्ञान 
॥३४॥ असो जानकी देखतां साचार । जाहला एकचि जयजयकार । अष्टादशपद्धे वानर । नमस्कार 
घालिती ॥३५॥ मग पुष्पांचे संभार । सीतेवरी टाकिती सुरवर । म्हणती सीता सती पवित्र । सर्व नमस्कार 
घालिती ॥३६॥ सौमित्र सुग्रीव बिभीषण । जानकीस घालिती लोटांगण । हनुमंत नमून चरण । आनंदें 
पूर्ण नाचतसे ॥३७॥ असो श्रीरामाकडे सीता सती । चालिली तेव्हां हंसगती । मग उठोनियां रघुपती । उभा 
ठाकला ते वेळे ॥३८॥ श्रीराममुख विलोकून । सीता करी हास्यवदन । धांबोनि दृढ धरिले चरण । 
जगद्गुरूचे ते काळीं ॥३९॥ मग जानकीस उठवोनी । क्षेम देतसे कोदंडपाणी' । मग वामांकावरी? 
घेउनी । रघुनाथ तेव्हां बैसला ॥१४०॥ नवमेघरंग रघुनाथ । जानकी विद्युल्लता तळपत । सीताराम देखोनि 
समस्त । जयजयकार करिती तेधवां ॥४१॥ असुरांचीं वाह्यें ते काळीं । महागजरें गर्जो लागलीं । आज्ञा 
घ्यावया ते काळीं । देव उदित जाहले ॥४२॥ सदाशिव म्हणे रघूत्तमा । पुराणपुरुषा पूर्णब्रह्मा । आनंदकंदा 
निजसुखधामा । पूर्णकामा' सर्वेशा ॥४३॥ रविकुळभूषणा जलजनेत्रा । जनकजामात नीलगात्रा । 
सच्चिदानंदा सुहास्यवक्त्रा । धन्य लीला दाविली ॥४४।। चराचरजीवचित्तचाळका“ । अनंतब्रह्मांडपाळका । 
राक्षस मर्दूने सकळिकां । निजभक्तांसी तारिलें ॥४५॥ युगानुयुगीं धरूनि अवतार । मर्दिले पापी दुष्ट 
असुर । परी ये अवतारींचें चरित्र । अगाध दाविलें श्रीरामा ।४६।। माझिये मनींचें आर्त बहुत । केव्हां मी 
देखेन रघुनाथ । तुझे नामें सकळ शांत । हाळाहळ जाहलें ॥४७।। आतां सीतेसहित रामचंद्रा । सत्वर जावें 
अयोध्यापुरा । ऐसें बोलतां कर्पूरगौरा* । राघव काय बोलत ॥४८॥ म्हणे माझें तूं आराध्य दैवत । 
अनादिसिद्ध कैलासनाथ । विश्वंभर तूं विश्वातीत । करणी अद्भुत दाविसी ॥४९॥ ब्रह्मांड जाळी 
हाळाहळ । तें तुवां कंठीं धरिलें तत्काळ । लोक सुखी रक्षिले सकळ । परम दयाळू तूं होसी ॥१५०॥ माझी 
स्तुति मांडिली दयाळा । परी मी काय तुजवेगळा । ऐसें श्रीराम बोलतां ते वेळां । बदता जाहला 
कमळोद्भव ॥५१॥ म्हणे क्षीराब्धिवासिया नारायणा । मधुकैटभारे भवभंजना । अनंतवेषा अनंतवदना । 
अनंतनयना अनंता ॥५२॥ परमात्मया तूं माझा तात । नाभिकमळीं जन्मलों यथार्थ । सृष्टि रचिली हे 
अद्भुत । तुझे आज्ञेकरूनियां ॥५३॥ सृष्टिमाजी माजले असुर । रावणकुंभकर्णादि क्रूर । मग तुवां धरिला 
अवतार । अयोध्येमाजी या रूपें ॥५४॥ पितृआज्ञेचें करून मिष । वना आलासी परमपुरुष । सीतेचे निमित्ते 
राक्षसांस । वधोनि भक्त रक्षिले ॥५५॥ राघव म्हणे कमळासना । बिश्वजनका वेदपाळणा । 
सकळललाटपट्टलेखना* । जाणसी खुणा सर्वही तूं ॥५६॥ तुम्हांआम्हांसीं वेगळेपण । मुळापासूनि 
नाहीं पूर्ण । परस्परें ठाउकी खूण । तरी बाहेर स्तुति किमर्थ ॥५७॥ पौर्णिमेस उचंबळे समुद्र । तैसा 
बोलता जाहला देवेंद्र । हे अयोध्यानाथा जगदुद्धार । ब्रह्मानंदा परात्परा ॥५८॥ आम्हांसी उपकार केले 
बहुत । तें बेदांसही नव्हे गणित । बंधच्छेदक“ तूं रघुनाथ । अपरिमित गुण तुझे ॥५९।। तरी माझे मनीं 
एक आर्त । तें तूं पूर्णकर्ता रघुनाथ । कांहीं आज्ञा मज त्वरित । केली पाहिजे ये काळीं ॥१६०॥ 


१. आदिपुरुषाची चैतन्यशक्ती २. प्रभू राम ३. डाव्या मांडीवर ४. ज्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत असा 
५. सर्व प्राण्यांच्या चित्ताला चालना देणारा ६. भगवान शंकराला ७. सर्वाचे भाग्य त्यांच्या भाळीं लिहिणारा ८. भवबंध 


तोडणारा 


३०० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मी दासानुदास अनन्य । मज कांहीं सांगावें कारण । तुझी आज्ञा मस्तकीं वंदीन । मुकुटमणि जयापरी 
॥६१॥ ऐसें बोलतां देवेंद्र । परम सुखावला रामचंद्र । म्हणे सहस्राक्षा तूं चतुर । समयीं उपकार केलासी 
॥६२॥ रणीं पाठविला दिव्य रथ । तो आम्हांसी उपकार बहुत । आम्ही जय पावलों अद्भुत । त्याच रथीं 
बैसोनियां ॥६३॥ इंद्र म्हणे श्रीरामा । भक्तकामकल्पद्रुमा । तुझिया प्रसादे मंगलधामा । आम्ही स्वपदीं 
सुखी असों ॥६४॥ रथ पाठविला समयासी । म्हणोनि उपकार मानिसी । चकोरांनीं काय चंद्रासी । तृप्त 
करावें कवण्या गुणें ॥६५॥ चातकें तृप्त केला जलधर । चक्रवाकांनीं' दिवाकर' । समुद्राची तृप्ति थिल्लर । 
कोण्या गुणें करील पैं ॥६६॥ वैरागरापुढे ठेविली गार । क्षीराब्धीपुढे ठेविले तक्र । परम धनाढ्य कुबेर । 
त्यासी कवडी समर्पिली ॥६७॥ आतां असो हे शब्दरचना । मज कांहीं करावी आज्ञा । म्हणोनि इंद्र 
लागला चरणा । प्रेमादरेंकरूनियां ॥६८।। मग इंद्रास तेव्हा उठवून । बोले रामचंद्र सुहास्यवदन । 
जेणेंकरूनि कर्ण । तृप्त होती सकळांचे ॥६९॥। म्हणे वेदशास्त्रीं बहुत । धर्माधर्मी निबडिती पंडित । परी 
एकेचि गोष्टींत समस्त । पापपुण्य निवडिलें ॥१७०॥ परोपकार तें पुण्य अद्भुत । परपीडा तेंचि पाप 
यथार्थ । शोधावे किमर्थ ग्रंथ बहुत । मुख्य इत्यर्थ हाचि पैं ॥७१॥। तरी ऐसा जो परोपकार । वानरां घडला 
अपार । मज साहा होऊनि समग्र । यश बहुत जोडिलें ॥७२॥ समरांगणीं दिधले प्राण । असंख्य पडले प्रते 
होऊन । परी त्यांचीं कुटुंबे आप्तजन । शोकार्णवीं बुडतील ॥७३॥ तरी ते माझे सखे वानर । पुनः 
जीबवावे समग्र । कोणाचे अंगावरी अणुमात्र । घाय क्षत न दिसावें ॥७४।। अवघे आरोग्य होऊन । सुखी 
असोत बहुत दिन । त्यांचें जें वसते वन । सदा सुफल तें असो ॥७५॥ तरी हीच आज्ञा सत्वरा । सिद्धी 
पाववीं अमरेश्वरा । ऐसें बोलतां परात्परसोयरा* । आनंद जाहला समस्तांसी ॥७६॥ इद्रे चरणीं माथा 
ठेवून । म्हणे जीववितों न लगतां क्षण । याउपरी सीतारमण । आज्ञा देत सकळांसी ॥७७॥ देव बैसोनि 
चालिले विमानीं । धडकती दुंदुभीच्या ध्वनि । दिव्य घंटा वाजती गगनीं । आनंद मनीं न समाये ॥७८॥ 
शक्रआज्ञा* होतां सत्वरी । पीयूषमेघ* वोळंघला“ अंबरीं । गंभीर गर्जना ते अवसरीं । करिता जाहला 
बलाहक ॥७९॥ पश्चिमेचा ढग उठत । तैशा सौदामिनी लखलखत । रणमंडळ लक्षोनि समस्त । पीयूषवृष्टि 
जाहली ॥१८०॥। एक घटिकापर्यंत । अपार वर्षलें अमृत । वानर उठविले समस्त । निद्रित जागे होत जैसे ॥८१॥ 
श्रीरामापुढे जाऊन । समस्त घालिती लोटांगण । पर्जन्य गेला उघडोन । सहस्रनेत्राचे आज्ञेने ॥८२॥ आक्षेप घेती 
श्रोते चतुर । वानर आणि रजनीचर । एके ठायीं पडिले समग्र । तरी असुर कां न उठती ॥८३॥ वक्ता म्हणे 
नाटकरामायण । तेथें ही कथा आहे संपूर्ण । स्वयें बोलिला अंजनीनंदन । तें अप्रमाण कोण म्हणे ॥८४॥ तें 
समस्त पाहूनि साचार । प्रत्युत्तर देत श्रीधर । तरी शंकरें भूतावळी समग्र । आधींच होत्या पाठविल्या 1॥८५॥ 
त्यांसी आज्ञापिलें शंकरें । न भक्षावीं कपींचीं शीरें । परी राक्षसांचींच कलेवरें। तुम्ही निवडून भक्षिजे ॥८६॥ 
खोट्यांतून खरें निवडे । कीं तांदुळांतून काढिले खडे । हिऱयांमधूनि गारतुकडे । परीक्षक निवडिती ॥॥८७॥ तैसी 
मुताची विजिती ( रांहासकळेवर थक्षिती । मारी भिरकातिल्या अल्थि । न ऊ किती काहीचे 1८41) 


१. चक्रवाकपक्ष्यांनी २. सूर्य ३. हिऱ्याच्या खाणीपुढे ४. जेथे राहतील ते ५. एकमेव सर्वश्रेष्ठ आप्त ६. इंद्राची आज्ञा 
७. अमृताचा ढग ८. ओघळला ९. समुद्रात 


अध्याय चौतिसावा ३०१ 


---२२>-->->-------,>:::::::ैै.ौननुूेैरँळन् ब र___________/__* 


पीयूषवृष्टि' होतां अपार । उठिले अवघेही वानर । ऐसें ऐकतां प्रत्युत्तर । श्रोते पंडित सुखावती ॥८९॥ 
म्हणती वक्ता होय अति चतुर । शोधक दृष्टि तुझी अपार । संशय निरसला समग्र । जैसा अंधार सूर्योदये 
॥१९०॥ ग्रासांमाजी' हरळ* काढून । पुढें चाले जैसें भोजन । तैसा संशय निरसला पूर्ण । अनुसंधान ऐका 
पुढे ॥९१॥ रघुनाथ म्हणे बिभीषणा । आतां आम्हांस देई आज्ञा । ऐसें बोलतां रामराणा । बिभीषण दाटला 
गहिंबरें ॥९२॥ तो नूतन लंकानाथ । स्फुंदस्फुंदोन तेव्हां रडत । श्रीरामचरणीं मिठी घालीत । पद क्षाळीत 
नयनोदकें ।९३॥ म्हणे लेकाराज्य मज देऊन । श्रीरामा तूं जातोसी टाकून । अनंत राज्यें ओंबाळून । 
चरणावरूनि टाकावी ॥९४॥ तुझिया भजनावरून । मोक्ष सांडावा ओंबाळून । तेथें लंकेचें राज्य तृण । 
मज काय हे करावें ॥९५॥ मी अयोध्येसी येईन सांगातें । सेवा करून राहीन तेर्थे । ऐसें बोलता रघुनाथें । 
हृदयीं धरिले बिभीषणा ॥।९६॥ प्राणसखया तुझे हृदयीं । मी वसतो सर्वदाही । परी तूं अयोध्येस येई । 
समागमे बोळवीत ॥९७॥ अयोध्येचा सोहळा पाहून । तूं आणि मित्रनंदन* । मग तेथून परता दोघेजण । 
आपापल्या राज्यासी ॥९८॥। परम संतोषे बिभीषण । आणविले पुष्पक विमान । अत्यंत विशाळ गुणगहन । 
आज्ञा पाळीत प्रभूची ॥९९॥ चंद्राहूनि प्रभा अत्यंत । मुख्य सिंहासन विराजत । दिव्य नवरत्नीं मंडित । 
झालरी शोभत मुक्तांची ॥२००॥। पृथ्वी सांठवे संपूर्ण । ऐसे क्षणें होय तें विस्तीर्ण । इच्छा होतांचि संकीर्ण । 
धाकुटें होय तेव्हांचि ॥१॥ ऐसें विमान ते काळीं । सेवके आणिलें रामाजवळी । तर्जनी लावूनियां भाळी । 
रघूत्तरमे ' वंदिले ॥२॥ सीतेची अंगुली धरून । दिव्य हिऱ्यांचें सोपान* । त्याचि मार्गे रघुनंदन । वरी चढला 
ते काळीं ॥३॥। सीतेसमवेत रघुनाथ । मुख्य सिंहासनीं बैसत । अष्टादशपद्रे समस्त । वानर वरी चढियेले 
॥४॥ छपन्नकोटी गोलांगूल । बाहात्तर कोटी रीस सकळ । बिभीषणाचें असंख्य दळ । वरी आरूढलें तेधवां 
॥५॥ अष्टादश अक्षौहिणी । लागली वाद्यांची ध्वनी । अष्ट जुत्पती* अष्ट कोणीं । राघवापाशीं उभे राहिले 
॥६॥ मृगांकवर्णः चामरे घेऊन । अंगद आणि लक्ष्मण । वरी वारिती दोघेण । समसमान दोहींकडे ।।७॥। 
असो आतां रघुनाथ । लक्षूनियां अयोध्येचा पंथ । राजाधिराज समर्थ । जाता झाला ते काळीं ॥८॥ 
रामविजय रत्नखाणी । उत्तरकांड हें मुकुटमणी । पुढें श्रवण करावें सज्जनीं । ब्रह्मानंदेकरूनियां ।।९॥ 
ब्रह्मानंद यतीश्वर । पूर्णज्ञानाचा समुद्र । त्याच्या चरणाव्जीं* श्रीधर भ्रमर । अभंग रुंजी घालीतसे ।।२१०॥। 
स्वस्ति श्रीरामविजयय्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत पंडित चतुर । चतुस्त्रिंशत्तमाध्याय 
गोड हा ॥२११॥। ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २११॥ 


॥ अध्याय चौतिसावा समाप्त॥ 


१. अमृताचा वर्षाव २. घासांतील ३. वाळूचा खडा ४. सुग्रीव ५. रघुकुलभूषण रामाने ६. पायऱ्या ७. यूथपती 
८. चंद्रासारखे शुभ्र ९. चरणरूपी कमळाजवळ 


॥ अध्याय पस्तिसावा ॥ 
भरताशी पुनर्भट 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। देहबुद्धिलंका घेऊन । मारिला अहंकृति रावण । स्थापूनि 
भाव बिभीषण । छत्र धरिलें तयावरी ॥१॥ ज्ञानकळा जनकतनया । भेटली येऊन रघुराया । मग 
स्वानंदविमानीं बैसोनियां । आत्माराम चालिला ॥२॥ लागला वाद्यांचा गजर । राघवकीर्ति गाती 
बानर । योजनें दोन सहस्र । विमान तेव्हां उंचावलें ॥३॥ जैसा पौर्णिमेचा रोहिणीवर । पश्चिमेस जाय सत्वर । 
कीं समुद्री जहाज थोर । लोटीत समीर वेगेसी ॥४॥ तैसें वेगीं जात विमान । घंटा वाजती घणघण । 
दिव्यमणिमय प्रभाधन' । उत्तरापथे जातसे ॥५॥ ऐसा जात रविकुळमंडण । जो असुरकुळकाननदहन' । 
वामांगी अवनिजागर्भरत्न' । सौदामिनी मेघीं जैसी ॥६॥। तयेप्रती बोले रघुनंदन । कांते खालीं पाहें 
विलोकून । लंका दिसे देदीप्यमान । हेमवर्ण विशाळ ॥७॥ पैल पाहें निकुंभिला । येथें शक्रजित सौमित्र 
मारिला । आम्ही राहिलों होतों ते सुवेळा । प्राणवलछभे विलोकीं ॥८॥ पैल पाहें रणमंडळ । येथे युद्ध जाहलें 
तुंबळ । आरिले राक्षस सकळ । महासबळ पराक्रमी ॥९॥ वज्रदंष्ट्री विरूपाक्ष अकंपन । मत्त महामत्त 
प्रहस्त प्रधान । भयानक विशाळ कुंभकर्ण । येथेंच आटले इंदुबदने“॥ १०॥ देवांतक नरांतक महोदर । कुंभ 
निकुंभ त्रिशिरा महाअसुर । ते येथें आटले समग्र । जनकतनये पाहें पां ॥११॥ युद्ध करूनि सप्त दिन । 
येथेंच पडला दशवदन । हा समुद्र पाहे विलोकून । सेतु नळें बांधिला ॥१२॥ पैल उत्तरतीरीं दर्भशयन'। 
येथें समुद्र भेटला येऊन । पुढें मलयाचल विंध्याद्रि पूर्ण । किष्किंधा पाहें राजसे ॥१३॥ पैल पाहें 
पंपासरोवर । येथें भेटला वायुकुमर । पैल स्थळी वाळिवीर । सुग्रीवकैवारें वधियेला ॥१४॥ येथें शबरीचा 
केला उद्धार । येथें कबंध वधिला साचार । पैल दिसे गोमतीतीर । खरदूषण वधिले येथें ॥१५॥ पुढें पंचवटी 
पाहें गजगमने । तेथूनि तुज नेलें द्विपंचवदनें । ऋषींचे आश्रम पद्मनयने । पाहें गौतमीतटींचे ॥१६॥ शरभंग 
सुतीक्ष्ण मंदकर्णी । हा सिंहाद्रि' राजसे पाहें नयनीं । येथें दत्तात्रेय अनुसूया अत्रिमुनी । भेटली होतीं पाहें 
पां ॥१७॥ हा अगस्तीचा आश्रम आहे । पुढें चित्रकूट दिसताहे । भारद्वाजआश्रम जनकतनये । पुढें 
तीर्थराज प्रयाग ॥१८॥ पैल नंदिग्राम दिसत । तेथें प्राणसखा आहे भरत । पैल शुंगवेरीं महाभक्त । किरात 
गुहक वसतसे ॥१९॥ खंजनाक्षि* पाहें सादर । शरयूतीरीं अयोध्यानगर । घवघवीत परम सुंदर । 
वास्तव्यस्थळ आमुचें ॥२०॥ परमस्नेहादरेंकरूनी । जानकीस दाबी चापपाणी । तों अगस्तीचे 
आश्रमीं मोक्षदानी । क्षण एक राहूं इच्छीत ॥२१॥ रामे आज्ञापितां विमान । खालीं आलें न लागतां 
क्षण । पद्माक्षीरमण“ तेव्हां वचन । पद्माक्षीप्रती बोलत ॥२२॥ आम्हां भेटेल घटोदूभवमुनी'। 
तुज लोपामुद्रा नेईल सदनीं । आणिकही ऋषिपत्न्या मिळूनी । तुज पुसितील साक्षेपें ॥२३॥ 


१. अमित तेजस्वी २. राक्षसकुलांतक श्रीराम ३. भूमिकन्या सीता ४. चंद्रमुखी ५. दर्भाची शय्या ६. सह्याद्री 
७. खंजन पक्ष्यासारखे नेत्र असणारी सीता ८. सीतापती राम ९. अगस्ती क्रषी 


कलह या OE पस्तिसावा न 
रावणें तुज नेलें कैसे रीतीं । कैसा लंकेसी आला रघुपती । पुसेल कुंभसंभवसती' । कथा कैसी जाहली 
ते ॥२४॥ सांगें सकळ वर्तमान । परी जें केलें सागरबंधन । ही कथा तियेलागून । सर्वथाही सागू नुवा 
॥२५॥ हे कथा सांगसील पूर्ण । तुज ती आणील हीनपण । ऐसें सांगोनि राघवें विमान । कषिआश्रमी 
उतरिलें ॥२६॥ होतसे वाद्यांचा गजर । दणाणले तेणें अंबर । शिष्य धांवून सत्वर । अगस्तिप्रती सांगती 
॥२७॥ स्वामी विमान आलें पृथ्वीवरी । भरलें रीसवानरीं' । तों अगस्ति उठिला झडकरी । म्हणे रघुवीर 
पातला ॥२८।। मग शिष्य घेऊन अपार । रामासी सामोरा जाय सत्वर । लवलाही आश्रमाबाहेर । 
कलशोदूभव पातला ॥२९॥ ऋषिमेळा रामें देखतां । उतरला विमानाखालता । पुढें येतां कमलोदूभवपिता । 
कलशोदूभवें देखिला ॥३०।। अगस्तीस न धरवे धीर । भूमंडळ क्रमत सत्वर । तंव रघूत्तमें नमस्कार । 
साष्टांग घातला ऋषीतें ।॥३१।॥ आगस्तीने धांवोनि त्वरित । हृदयीं धरिला रघुनाथ । जैसा वाचस्पति 
आछिंगीत । शचीवरासीरे आदरें ॥३२॥ सवेंच सौमित्रीसी दिधलें आलिंगन । तों रघूत्तम बोले हांसोन । 
आजि आश्रम सोडून । कां स्वामी आलेत बाहेरी ॥३३॥ मागें अरण्यकांडीं कथा गहन । सीता घेऊनि गेला 
द्विपंचवदन । तेव्हां परतोन रामलक्ष्मण । अगस्तिआश्रमा पैं आले ॥३४॥ ते वेळीं अगस्तीनें जाणोन । घेतलें 
नाहीं रामदर्शन । परतविले दारांतून । दोघे दाशरथी ते काळीं ॥३५॥ ती गोष्ट आठवूनि रघुपति । म्हणे तोच 
मी राम तू अगस्ति । तैं अनादर आतां प्रीती । विशेष दिसे विप्रोत्तमा ॥३६॥ ऐसें बोलतां सीताधव । प्रत्युत्तर 
देत कलशोदूभव । तें स्त्रीरहित तूं राघव । नाहीं वैभव तेधवां ॥३७॥। तो विपरीत काळ जाणोन । नाहीं 
घेतलें तुझें दर्शन । आतां तूं स्त्रीयुक्त सीतारमण । आलों म्हणोन सामोरा ॥३८॥। स्त्रीस अवघे देती मान । 
तूं निर्विकार रघुनंदन । मानापमानविरहित जाण । सच्चिदानंद परब्रह्म तूं ॥३९॥ तूं. अज* अजित' 
आप्तकाम* । निरुपाधिकः निर्गुण“ अनाम* । नाना विकार सम विषम । स्त्रीचे सर्वही राघवा ॥४०॥ 
ऐकोनि अगस्तीचें उत्तर । आनंदमय झाला रघुवीर । मग आश्रमाप्रती सीतावर । कलशोदूभव नेता जाहला 
॥४१॥ तों ते लोपामुद्रा येऊन । जनकजेसी करीं धरून । गेली आश्रमांत घेऊन । करूनि पूजन पुसतसे 
॥४२॥ विदेहतनये तुजसीं प्रीती । अत्यंत करितो रघुपती । किंवा विरक्त असे चित्तीं । सांग स्थिती कैसी 
ते ॥४३॥ वनीं विचरतां रघुनंदन । तोषवीत असे कीं तुझें मन । तूं भागलीस म्हणोन । समाधान करितो 
कीं ॥४४॥। याउपरी विदेहराजनंदिनी । त्रिभुवनपतीची पट्टराणी । श्रीरामप्रताप वाखाणी । ब्रह्मानंदेकरूनियां!” 
॥४५॥ म्हणे परम दयाळू रघुनाथ । मजवरी स्नेह करी अत्यंत । तूं म्हणसी स्त्रीलंपट बहुत । जनकजामात तैसा 
नव्हे ॥४६॥ तरी अत्यंत दयाळु श्रीराम । मजवरी स्नेह करी परम । विरक्त सदा निष्काम । रूप नाम नाहीं तया 
॥४७॥ मज घेऊन गेला रावण । दयासागर तो रघुनंदन । करूनिया नाना प्रयत्न । मज सोडविले श्रीरामें ॥४८॥ 
तों लोपामुद्रा म्हणे सीते । तुज कैसें नेलें लंकानाथ । मग येऊन जनकजामातें । सोडविले कवणे रीतीं ॥४९॥ 
हर्षे सांगतसे जानकी । म्यां इच्छिली मृगकंचुकी' । तें जाणोनि एकाएकीं । अयोध्याप्रभु धांविन्नला ॥५०॥ 
मागें अतीतवेषें!' येऊन । मज घेऊन गेला रावण । माझिया वियोगें राम आपण । वृक्ष पाषाण आलिंगी ॥५१॥ 


१. अगस्ती ऋषीची पत्नी लोपामुद्रा २. अस्वले व वानर यांनी ३. शचीपती इंद्राला ४. अजन्मा ५. अजिंक्य 


६. पूर्णकाम, तृप्त ७. उपाधी नसलेला ८. गुणातीत ९. नामरहित १०. अतिशय आनंदाने ११. हरिणाजिनाची चोळी 
१२. अतिथिवेषात 


३०४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मजनिमित्त राजीवनेत्र । मित्र करोनि चंडांशुपुत्र' । शक्रसुता' बधोनि सर्वत्र । कपिवीर सखे केले ॥५२॥ 
मग लोकप्राणेशनंदन? । धाडिला माझे शुद्धीलागोन । तेणें जाळून लंकाभुवन । रघुनंदन आणिला ॥५३॥ 
अष्टादश पडों बानर । संगें घेऊन आला श्रीरामचंद्र । वेढूनियां लंकानगर । युद्ध अपार पैं केलें ॥५४॥ 
संततीसमवेत रावण । रणीं मारी रविकुळभूषण । राज्यीं स्थापूनियां बिभीषण । पुष्पकारूढ मग जाहले 
॥५५॥ खालीं मी जों विलोकीं पूर्ण । तंब अद्भुत केलें सेतुबंधन । लंबायमान शतयोजन । आणोनि 
पाषाण बांधिला ॥५६॥। समुद्र बांधिला पाषाणीं । आश्चर्य मज वाटलें मनीं । हैं जानकीनें विसरूनी । 
सेतुचरित्र कथियेले ॥५७॥ तों ते लोपामुद्रा बोलत । काय सांगसी गोष्टी अद्भुत । पाषाणीं बांधिला 
सरितानाथ । काय पुरुषार्थ केला हा ॥५८॥ टाकूनियां एक शर । कां शोषिला नाहीं सागर । न लागतां 
क्षणमात्र । माझे पतीने प्राशिला ।॥५९॥ ऐसें अगस्तिजाया बोलतां । क्षणैक होय तटस्थ सीता । म्हणे इणे 
उणें आणिलें रघुनाथा । उत्तर आतां ईस देऊं ॥६०॥ म्हणे रघूत्तमाचा जातां बाण । सप्त समुद्र जातील 
आटून । बिंदुमात्र नुरे जीवन । जीव संपूर्ण मरतील ॥६१॥ रामापासीं वानरगण । आहेत परम बळें 
संपन्न । सप्त समुद्रांचे आचमन । एकदांच करितील ॥६२॥। म्हणवी कां केलें नाहीं आचमन । तरी तुझ्या 
पतीचें मूत्र पूर्ण । न शिवती वानरगण । मग प्राशन केवीं करितील ॥६३॥। रघुनाथदास सोंबळे बहुत । 
म्हणोनि तिहीं बांधिला सेत । नाहीं तरी सरितानाथ । प्राशावया क्षण न लागता ॥६४॥ ऐसें बोलता 
जनकतनया । उगीच राहिली ऋषिजाया । असो जानकीची पूजा करूनियां । संतोषविले ते काळीं ॥६५॥ 
आगस्तीनें पूजिलें रघुनंदना । सवेंच ऋषीची घेऊनि आज्ञा । पुष्पकीं बैसे अयोध्याराणा । सीतेसहित आनंदें 
॥६६॥ पुष्पक उचलिलें तेथूनी । चालिलें अयोध्यापंथ लक्षोनी । तों भारद्वाजआश्रमीं येऊनी । उतरले तेव्हां 
प्रयागीं ॥६७॥ मनांत विचारी रघुनंदन । घ्यावें भारद्वाजांचें दर्शन । यालागीं उतरले विमान । इच्छा जाणून 
प्रभूची ॥६८॥ भारद्वाजासहित अपार । चहूंकडून धांवती मुनीश्वर । जैसे महानद्यांचे पूर । सिंधूस जाती 
भेटावया ॥६९॥ रघूत्तमें खालतीं उतरून । नमिले समस्त ऋषिजन । भारद्वाजे दिधले आलिंगन । प्रेमेंकरून 
तेधवां ॥७०॥ म्हणे आजि धन्य दिवस । घरा आला अयोध्याधीश । जाहली वर्षे चतुर्दश । चवदा दिवस 
अधिक पैं ॥७१॥ भारद्वाजे लक्ष्मण । आलिंगिला प्रीतीकरोन । ते दिवसीं रघुनंदन । आपुले आश्रमी 
राहविला ॥७२॥ मग तो जगदात्मा रघुनाथ । स्नेहे हनुमंतासी सांगत । म्हणे आम्हीं आजि राहिलों येथ । 
प्रीतीस्तव ऋषीच्या ॥७३॥ तरी पुढें जाऊनि त्वरित । भरताप्रती करावें श्रुत । शुंगवेरीं बसे गुहभक्त । त्यासी 
हें विदित करावें ॥७४॥ ऐसी आज्ञा होतांचि पूर्ण । बंदोनियां रघुवीरचरण । वायुसुतें केलें उड्डाण । पित्याहून 
चपळत्वें ॥७५॥ गगनींहूनि अर्क" उतरत । तैसा गुहकाश्रमीं हनुमंत । येऊनि बोले अकस्मात । अयोध्यानाथ 
आला की ॥७६॥ जो जगदानंदमूळकंद । भरतहदयारविंदमिलिंदः । तो रघुनाथ भक्तजनवरद । जवळी आला 
जाणिजे ॥७७॥ परमानंद उदारघन° । अंतरंग“ मनमोहन । परात्परसोयरा जाण । तो जवळी आला कीं ॥७८॥ 
विश्वात्मक विश्वपाळक । मनोविश्राम विश्वोद्धारक । जनमनहृदयचाळक । तो राम जवळी आला कीं ॥७९॥ 
ऐसें गुहके ऐकतां बचन । वोसंडला आनंदेकरून । धांबोनियां मारुतीचे चरण । धरिले सदूगद होऊनियां ॥८०॥ 


१. सुग्रीव २. बाली ३. वायुपुत्र मारुती ४. वायूपेक्षा ५. सूर्य ६. भरताचा ध्यानविषय ७. मेघासारखा उदार 
८. अंतःकरणास व्यापून राहणारा 


अध्याय पस्तिसावा ३०५ 


क का RE 
ओळखोनियां परम भक्त । त्यास हृदयीं धरी हनुमंत । गुहक मागुती लोळत । चरणावरती मारुतीच्या 
॥८१॥ म्हणे हनुमंता धन्य धन्य । काय तुज मी होऊ उत्तीर्ण । मग फळें सुमनें आणोन । हनुमंत गुहके 
पूजिला ॥८२॥ गुहकासी म्हणे हनुमंत । चला नंदिग्रामासी त्वरित । स्वामी आला करूं श्रुत । भरताप्रती 
साऊनियां ॥८३॥। मग दोघे उठिले तेच क्षणीं । एकमेकांचे हस्त धरूनी । दोघेही भक्तशिरोमणी । 
वेगेंकरूनि निघाले ॥८४॥। तों नंदिग्रामीं भरत । बोटाने दिवस मोजीत । म्हणे आतां न ये रघुनाथ । चतुर्दश 
वर्षे लोटली ॥८५॥ भरत सर्वुणीं संपन्न । तो भजनसमुद्रींचाः मीन । कीं वैरागरींचा पूर्ण । अमोलिक 
हिराचि ॥८६॥ विवेकगंगेचा लोट थोर । कीं ज्ञानाकाशाचा भास्कर । कीं क्षमा? धरिता सहस्रवक्त्र*। कीं 
सरोवर निश्चयाचें ॥८७॥ कीं दयेचा पर्वत पूर्ण । कीं गुणागुण निर्गुण । कीं उपवनींचा नंदनवन । किंवा 
मेघ आकाशींचा ॥८८॥ ऐसा तो भरत ते वेळीं । म्हणे यावयाची सीमा जाहली । राम प्रेमळांची माउली । 
अजूनि दृष्टी पडेना ॥८९॥ आतां हा देह टाकून । धुंडीत जाईन रघुनंदन । तत्काळचि कुंड रचून । चेतविला 
अग्नि कैकयीसु्े ॥९०॥। मार्ग" पाहिला दोन प्रहर । अग्नीत घालावया शरीर । सिद्ध जाहला भरत वीर । 
परम प्रियकर राघवाचा ॥९१॥ कुंडासमीप उभा राहून । अंतरीं आठविलें श्रीरामध्यान । मुकुट कुंडले 
आकर्ण नयन । सुहास्यवदन साजिरे ॥९२॥ उडी घालावी जों आंत । तों समीप आला वायुसुत । म्हणे 
आला जी रघुनाथ । दशमुखांतक जगदात्मा ।।९३।। आला सुरांचा कैवारी । आला भक्तजनसाहाकारी । 
भरत नेत्र उघडी ते अवसरीं । तों मारुति घाली नमस्कार ॥९४।। उष्णकाळ पडतां अत्यंत । घायाळें* रणीं 
उदक स्मरत । त्यांसी जीवन पाजिती अकस्मात । तैसा भरत सुखावला ॥९५॥ चकोर असतां क्षुधाक्रांत । 
अवचित उगवे निशानाथ । तैसा आनंदला भरत । हनुमंतासी देखोनियां ॥९६।। उचलोनि परम प्रीतीं । 
हृदयीं आलिंगिला मारुती । म्हणे कोठें आहे रघुपती । दावी मज प्राणसखया ॥९७॥ जैसें प्राण जातां 
अमृत । एकाएकीं घालिजे मुखांत । तैसी शुभ वार्ता अकस्मात । आलासी घेऊनि कपींद्रा ९८ मग 
हुमंतासी बैसवून । पुसिलें सकळ वर्तमान । अमृतवर्षाव करीत घन । तैसें येरे कथियेलें ॥९९॥ म्हणे 
कृपासिंधु रघुनंदन । क्षणक्षणां तुमची आठवण । करूनि म्हणे केव्हां जाईन । भरताप्रती भेटावया ॥१००॥ 
धन्य तुमचें बंधुपण । शक्रपदातुल्य“ राज्य टाकून । सकळ मंगलभोग त्यजून । नंदिग्रामीं बैसलां ॥१। भरत 
म्हणे हो मारुती । मृगजीवनीं बुडेल अगस्ती । तमार्णवीं' पडेल गभस्ती । दोषे भागीरथी जरी लिंपे ॥२॥ शेष 
भागेल धरितां क्षिति । जरी मर्यादा टाकील सरितापति । तरी राज्यवासनाः° मारुति । मज होईल जाण पां 
॥३॥ असो शन्रुघ्नासी म्हणे भरत । तूं अयोध्येसी जाई त्वरित । वसिष्ठ माता आणि सुमंत । सर्वांसी श्रुत 
करावें ॥४॥ अरुणोदय होतां सत्वर । प्रजा सेना घेऊनि समग्र । जगद्ंद्यासी'? समोर । गजरेंकरून येइंजे ॥५॥ 
ऐसी आज्ञा होतांचि शत्रुघ्न । अयोध्येसी गेला धांवोन । टवटवीत प्रसन्नवदन । सुमंत्रासी भेटला ॥६॥ म्हणे 
पाहतां काय उठा त्वरित । जवळी आले श्रीरघुनाथ । नंदिग्रामी आला हनुमंत । पुढें सत्वर सांगावया ।।७॥ 


१-२. भजनसमुद्रात पोहणारा मासा ३. पृथ्वी व क्षमावृत्ती ४. शेषनाग ५-६. वाट पाहिली ७. जखमी वीर 
¢. इद्रपदाइतके वैभवशाली ९. अंधारसमुद्रात १०. राज्य करण्याची इच्छा ११. वंदनीय रामाला 


३०६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


हर्षे धांवत सुमंत । आनंद न माये गगनांत । दुंदुभी त्राहाटिल्या' त्वरित । आला रघुनाथ म्हणोनियां ॥।८॥ 
दणाणिल्या राजभेरी । नाद न समाये अंबरीं । शत्रुघ्ने राजसदनावरी! । कळस चढविला लबलाहें ॥॥९॥ 
सूर्योदयीं अकस्मात । पृथ्वीवरी किरणें पसरत । तैसी नगरीं प्रकटली मात । आला रघुनाथ म्हणोनियां 
॥११०।। आळोआळी जन धांवती । अंगीं रोमांच उभे राहाती । सुख न समाये तयां चित्तीं । नयनीं लोटती 
प्रेमबिंदु ॥११॥ सोळा पद्मे दळभार । सिद्ध जाहले तेव्हां सत्वर । कुंजरभेरी चवदा सहस्र । एकसरे 
ठोकिल्या ॥१२॥ शत्रुघ्न आणि सुमंत । आले कौसल्येच्या सदनांत । म्हणती माते आला रघुनाथ । 
सीतासौमित्रांसहित* पैं ॥१३॥ कौसल्या सुमित्रा दोघी जणी । उचंबळल्या आनंदेकरूनी । सुखाश्रु लोटले 
नयनीं । बैसल्या बहनीं सत्वर ॥१४॥ वसिष्ठापासीं जाऊन । आनंदे सांगे शत्रुघ्न । स्वामी आले जी रघुनंदन । 
चला सत्वर सामोरे ॥१५॥ आला ऐकतां रघुनाथ । स्वानंदें उचंबळे ब्रह्मसुत । चतुरंग दळ समस्त । 
नगराबाहेर निघाले ॥१६।। विद्युत्प्राय ध्वज झळकती । मकरबिरुदें“ पुढें चालती । अष्टादश प्रजा धांवती । 
नगराबाहेर सत्वर ॥१७।। कैकयी सुमित्रा कौसल्या । सुखासनारूढ" जाहल्या । मंगळवाद्यांच्या ध्वनी 
लागल्या । तो सोहळा न वर्णवे ॥१८॥। वसिष्ठ शत्रुघ्न सुमंत । दिव्य रथीं बैसले त्वरित । आनंदमय जन 
समस्त । श्रीरघुनाथ पाहावया ॥१९।। थोडीशी उरतां लग्नघडी । वेगें धांवती वऱ्हाडी । कीं गंगेचिया 
जवळी थडी । तृषाक्रांत करिती त्वरेने ॥१२०॥ तैसे ब्रह्मानंदॅकरून । पुढें धांवती अयोध्येचे जन । इकडे 
भरत सीताशोकहरण । सूर्योदयीं उठियेले ॥२१॥ नित्यनेमातें सारून । पुढें चालिले दोघे जण । भरत म्हणे 
आजि धन्य नयन । रामनिधान* देखती ॥२२॥ इकडे भारट्वाजाची आज्ञा घेऊन । पुष्पकीं बैसे रघुनंदन । 
सत्वर चालिलें विमान । अयोध्यापट्टण लक्षीत ॥२३॥ तों भरतासी म्हणे हनुमंत । ऊर्ध्वपं्थे पाहा जी 
त्वरित । भरत जों ऊर्ध्व विलोकित । तों अद्भुत विमान देखिलें ॥२४॥ भरत म्हणे हनुमंतासी । हें काय 
असंभाव्य आकाशीं । वाद्ये वाजती मानसीं । आश्चर्यं मज वाटतें ॥२५॥ हनुमंत म्हणे पुष्पकविमान । 
बानरांसहित सीतारमण । वरी येताती बैसोन । परम वेगेंकरूनियां ॥२६॥ ऐसें सांगतां वायुनंदन । भरतें 
घातलें लोटांगण । मागुती ऊर्ध्व बदन करून । पुनः विमान विलोकी ॥२७॥। मागुती साष्टांग नमस्कार । 
प्रेमे घाली भरत वीर । चंद्राकडे पाहे चकोर । ऊर्ध्वपर्े प्रीतीनें ॥२८॥ मारुतीचा हस्त धरून । पुढें चाले 
कैकयीनंदन । तों राघवइच्छेंकरून । पुष्पक उतरलें भूमीवरी ॥२९॥। सीतेसहित रघुनंदन । विमानाखालीं 
उतरून । अयोध्येसी साष्टांग नमन । राजीवनयन करी तेव्हां ॥१३०॥ जन्मभूमि जान्हवीः जननी" । 
सद्गुरुस्थळः° पवित्र अवनी । शिवहरिप्रतिमा'' संत देखोनी । साष्टांग नमन करावें ॥३१॥ तपस्वी 
वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मण । यज्ञप्रसाद'* ध्वज देखोन । वंद्यद्रम'* समाधिस्थान । महापुरुष वंदावे ॥३२॥ 
सत्यव्रती श्रीरघुनाथ । म्हणोनि अयोध्येसी नमस्कारीत । तों हनुमंतासमवेत । जवळी भरत देखिला ॥३३॥ 
दाटला अष्टभावेंकरून । घालीत येतसे लोटांगण । श्रीरामवियोगेंकरून । शरीर कृश जाहलें ।॥।३४।। भस्म 
लाविलें शरीरासी। बल्कलें वेष्टीत तो तापसी । ऐसा भरत देखोन मानसीं । सीतावर'* कळवळला ॥३५॥ 
चरणीं क्रमीत भूमंडळ । पुढें चाले तमालनीळ । तान्हया वत्सालागीं वेल्हाळ । धेनु हंबरत जैसी कां ॥३६॥ 
१. वाजविल्या २. राजवाड्यावर ३. सीता व लक्ष्मण यांसह ४. मकरचिन्हे असणाऱया अबदागिरी ५. पालखीत बसून 


६. रामरूपी अमोल ठेवा ७. मातृभूमी ८. भागीरथी ९. जन्मदात्री १०. सद्गुरूचे स्थान ११. शिव व विष्णू यांची मूर्ती 
१२. यज्ञाचा प्रसाद घेताना १३. पिंपळ, उंबर, वट इत्यादी पुण्यवृक्ष १४. सीतापती राम 


अध्याय पस्तिसावा ३०७ 


~— ख्ख ्v्अ््छ्=<~<vअ अ  ...ल.ल.->=>=लिजञकणञऱvणछ©क्‍भmणऑओ् 


तैसें भरतें धांबोनी । मिठी घातली श्रीरामचरणीं । कीं गेलें धन देखतां नयनीं । मिठी घाली जेवीं लोभी 
॥३८॥ कीं जन्मांधासी आले नयन । कीं मृत्युसमयीं अमृतपान । कीं ब्ररिद्रियास निधान । अकस्मात प्राप्त 
जाहलें ॥३९॥ किंवा मारितां तस्करी । अकस्मात धांबला कैवारी । तो जेवीं सुखावे अंतरीं । भरतासी तैसें 
वाटत ॥१४०॥ राघवे उचलूनि ते समयीं । भरत दृढ धरिला हृदयीं । दोघांचे नयनप्रवाहीं' । जलदसरिता ' 
लोटल्या ॥४१॥ हरिहर दोघे भेटले । शशिमित्र एकवट जाहले । कीं क्षीराब्धीचे एकवटले । लोट जैसे एकत्र 
॥४२॥ कीं वेदांतग्रंथीचे अर्थ । ऐक्यत्वा परस्परे येत । तैसा दशमुखांतक आणि भरत । एकपणें मिळाले 
॥४३॥ सम संतोष समान प्रीती । सोडावें हैं न वाटे चित्ती । वियोगव्यथा दिगंतराप्रती । जाती जाहली ते 
काळीं ॥४४॥॥ आलिंगन देऊन वेगळे होती । परी अंतरीं नव्हेच तृप्ती । तो सोहळा डोळां पाहाती । सुग्रीव 
आणि बिभीषण ॥४५।। म्हणती भरत आणि रघुपती । अद्भुत दोघांची प्रीती । एकास एक आवडती । 
प्राणाहून पलीकडे ॥४६॥। बंधु साधु विरक्त भक्त । चारही प्रकारें वंद्य भरत । राज्या टाकूनि अरण्यांत । 
चतुर्दश वर्षे बैसला ॥४७॥। नाहीं तरी आमुचें बंधुपण । एकमेकांचे घेतले प्राण । आतां रघुनाथदास म्हणोन । 
वंद्य जाहलो त्रिलोकीं ॥४८॥ परी धन्य बाळी आणि रावण । त्यांचे विरोधप्रसंगेंकरून । सखा जोडला 
रघुनंदन । सच्चिदानंदस्वरूप जो ॥४९॥ असो भरते प्रेमेंकरून । वंदिले जनकजेचे चरण । जैसें वत्स 
प्रीतीने धांवोन । रिघे धेनूचे कांसेसी ॥१५०॥ यावरी भरत आणि लक्ष्मण । उचंबळती प्रेमरसेंकरून । 
एकमेकांसी आलिंगन । देते जाहले तेधवां ॥५१॥ सुग्रीव आणि बिभीषण । उभयतांसी म्हणे रघुनंदन । 
भरतासी क्षेमालिंगन । द्यावें आतां ये समयीं ॥५२॥ ऐसें ऐकतां दोघे जण । भरतासी करिती साष्टांग नमन । 
सुग्रीवासी उठवून । भरते आधीं आलिंगिले ॥५३॥ सवेंचि उठोनि बिभीषण । हृदयीं धरिला प्रीतींकरून । 
यावरी नळ नीळ वाळिनंदन । जांबुबंतादि भेटले ॥५४। याउपरी गुहक भक्त । तोही भरताऐसा व्रतस्थ । 
तेणे प्रेमभरें दंडवत । केलें तेव्हां रामासी ॥५५॥ सर्वांसी समान रघुनाथ । गुहकास तेव्हां हृदयीं धरीत । 
आनंद न माय गगनांत । गुहकाचा ते काळीं ॥५६॥ मग गुहक भरतासमवेत । विमानीं बैसला रघुनाथ । 
विमान मागुती उंचावत । चालिलें अद्भुत वायुवेगें ॥५७॥ क्षीराब्धितटीं जाऊन । बैसे जैसा विष्णुवहनर । 
नंदिग्रामासमीप विमान । उतरले तैसें ते वेळीं ॥५८। सीता आणि श्रीरघुनाथ । पुष्पकाखालीं उतरत । वानर 
असुर समस्त । क्षण न लागतां उतरले ॥५९॥ राघव म्हणे पुष्पकासी । आतां तुवां जावें कुबेरापासीं । 
चिंतिल्या समयासी । आम्हापासीं येइंजे ॥१६०॥ ऐसी आज्ञा होतां तात्कालिक । ऊर्ध्वपंथे गेलें 
पुष्पक । धनपतिपासीं* जाऊनि देख । स्थिर जाहलें ते काळीं ॥६१॥ नंदिग्रामासमीप अरण्यांत । उतरता 
जाहला रघुनाथ । वानर असुरदळ समस्त । सेना तेथें बैसली ॥६२॥ इकडे अयोध्येबाहेर । निघाले जाण 
दळभार । रथ शुंगारिले सुंदर । आनंदें बहुत चालिले ॥६३॥ चवदा सहस्र कुंजरभेरी* । दणाणिल्या ते 
अवसरीं । सोळा पद्मे दळेंसीं झडकरी । शत्रुघ्न येत भेटावया ॥६४।। भरत म्हणे जी रघुराया । शत्रुघ्न 
सुमंत आले भेटावया । आणि माताही येती लवलाह्या । होऊनियां स्नेहभरित ॥६५॥। जो तपे ज्ञाने 
समर्थ । जो शांतिक्षमेचा पर्वत । तो वसिष्ठमुनि सद्गुरुनाथ । भेटावया येत त्वरेने ॥६६।। आणि 
अयोध्येचे सकळ ब्राह्मण । अष्टादश* प्रजा सैन्य संपूर्ण । असंभाव्य प्रीतींकरून । भेटावया येतसे ॥६७।। 


१. अश्रुप्रवाहात २. जलधारा ३. गरुड ४. कुबेराजवळ ५. हत्तीदळ ६. अठरापगड जाती 


३०८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
nnn 


तो सुमंत आणि शत्रुघ्न । रथाखालीं उतरून । अवलोकितां सीताजीवन' । लोटांगण घालिती ॥६८॥ 
देखोनि शत्रुघ्न सुमंत । भेटावया उठे रघुनाथ । शत्रुघ्न चरणीं मिठी घालीत । नेत्री उदक स्रबतसे ॥ ६९॥ 
रावणारि सद्गद होऊन । शत्रुघ्नासी देत आलिंगन । तों सुमते धरिले चरण । विषकंठवंद्याचे ते काळीं 
॥१७०॥ बंधूचे परी बहुत आदरें । तोही आलिंगिला रघुवीरें । परम प्रीतीं सौमित्र । सुमंत शत्रुघ्न आलिंगिले 
॥७१॥। यावरी सकळ जुत्पती । सुग्रीव बिभीषण नृपती । सुमंतशत्रुघ्ना परम प्रीती । भेटते जाहले तेधवां 
॥७२॥ अक्षय्य सौभाग्यसरिता । दोघांहीं बंदिली जनकदुहिता । यावरी सुमंत म्हणे रघुनाथा । सद्गुरु 
वसिष्ठ समीप आले ॥७३॥ ऐसें बोलतां सुमंत । सामोरा धांवे रघुनाथ । तों वहनाखाली' ब्रह्मसुत । राम 
देखोनि उतरला ॥७४॥ नेत्रीं देखून सद्गुरुनाथ । सद्गद जाहला जनकजामात । दंडन्याये? नमस्कार 
घालीत । धांवूनि वसिष्ठ उचली प्रेमे ॥७५॥ म्हणे जगद्रंद्या रघुनाथा । तुझें दर्शन दुर्लभ समस्तां । भूभार 
हरावया तत्त्वतां । अवतरलासी सूर्यवंशी ॥७६॥ संसारभयश्रममोचना' । रावणांतका चिन्मयलोचना" । 
पुराणपुरुषा जगन्मोहना । धन्य लीला दाविली ॥७७॥ मग बोले जगदात्मा । सर्व तुमचे कृपेचा 
महिमा । गुरुभक्तासी शिव ब्रह्मा । सनकादि वंदिती ॥७८॥ रोग काळ भय मृत्य । त्यांपासूनि रक्षी 
सद्गुरुनाथ । देव केले बंधनमुक्त । हा प्रताप गुरुकृपेचा ॥७९॥ मग वसिष्ठमुनीचे चरण । वंदी प्रेमे 
सुमित्रानंदन । त्यासी गुरूने हृदयीं धरून । म्हणे धन्य कीर्ति तुझी ॥१८०॥। त्यावरी बसिष्ठाचे चरण । 
जानकी वंदी प्रेमेंकरून । गुरु म्हणे अनंत कल्याण । सौभाग्यवर्धन तुझें हो कां ॥८१॥ जनकात्मजे तूं 
पूर्ण सती । वाढविली राघवाची कीर्ती । तूं प्रणवरूपिणी चिच्छक्ती । ब्रह्मांड रचिसी स्वेच्छेने ॥८२॥ 
असो सुग्रीव बिभीषणादि वीर । करिती सद्गुरूसी नमस्कार । तों माता आली सत्वर । सुखासनीं* 
बैसोनियां ॥८३॥ बहनापुढें वेत्रधार । चालती सहस्रांचे सहस्र । वहन* आच्छादिलें समग्र । हेमांबरेंकरूनियां“ 
॥८४॥। सुमंत म्हणे रघुनाथा । स्वामी जवळी आली माता । तों धीर न धरवे सीताकांता । सामोरा जात 
त्वरेने ॥८५॥ बहन ठेलें भूमंडळीं । तों राघव धांवूनि आला जवळी । जैसें तान्हे बाळ उडी घाली । धेनु 
जवळी देखतां ॥८६॥ मातेचे चरणीं मस्तक । ठेवी त्रिभुवननायक । मायेनें उचलोन तात्कालिक । 
हृदयीं धरिला ते काळीं ॥८७॥। नेत्रीं अश्रुधारा वाहात । तेणें अभिषेकिला रघुनाथ । स्नेहभरें माता 
स्फुंदत । सद्गद कंठ जाहला ॥८८॥। म्हणे चतुर्दश वर्षेपर्यंत । बाळें माझीं गेलीं वनांत । सुकुमार चरणीं 
चालत । शीतोष्ण सोशितीं झालीं पैं ॥८९॥ श्रीराम माझा राजहंस । सोडोनि अयोध्यामानस । 
पाठविला कंटकवनास । सांवळा डोळस सुकुमार ॥१९०॥ माझा रामचंद्र निर्मळ । वियोगराहु'” मध्यें 
सबळ । चतुर्दश वर्षे शुद्ध मंडळ । वदनेंदु आजि देखिला ॥९१॥ चतुर्दश वर्षे क्रमिली रजनी । आजि 
राम उगवला वासरमणी । अयोध्याजनवदनकमळिणी'' । टवटवल्या एकदांचि ॥९२॥ नवमेघरंग 
रघुवीर । वियोगसमीरें नेला दूर । देहक्षेत्र ' शोषिलें समग्र । आजिवरी आमुचें ॥९३॥ असो यावरी 
रघुनंदन । करी मातेचे समाधान । म्हणे भाग्य आमुचें परिपूर्ण । देखिले चरण डोळां तुझे ॥९४॥ तों 
येऊनिया लक्ष्मण । बंदी कौसल्येचे चरण । कौसल्या हृदयीं धरून । बोले वचन सदूगद ॥९५॥ दोघे 
माझे चिंतामणी । गोफणिले!? होते दूर वनीं । माझे पूर्वभाग्येकरूनी । पुढती नयनीं देखिले ॥९६॥ 

१. सीतापती राम २. रथाखाली ३. दंडप्रणाम ४. संसाराच्या भयातून व श्रमातून सोडवणारा ५. चैतन्य हेच ज्याचे नेत्र 


६. पालखीत ७. वाहने ८. सोनेरी वस्त्राने ९. रामरूपी चंद्र १०. वियोगरूपी राहू ११. अयोध्येतील लोकांच्या वदनरूपी 
कमलिनी १२. देहरूपी शेत १३. फेकले 


३०९ 
MORN... TN पस्तिसाबा 


चरण सप्रेमें । बंदिले तेव्हां आत्मारामं । हृदयीं आलिंगिला सप्रेमें । सुमित्रेने तेधवां ॥९७॥ म्हणे 
चतुर्दश वर्षेपर्यंत । अयोध्या जाहली होती प्रेतवत । आजि निजप्राण रघुनाथ । मागुती आत त 
सनकात क्ले कौसल्येऐसे आलिंगन । प्रीतीनें तेव्हां दीधले 
॥९८॥ असो सुमित्रेसी बंदून । रामें कैकयीस केले नमन । कौसल्येऐसे आ गाव 
॥९९॥ कैकयी म्हणे रघुनाथा । कल्याणरूपें नांदे आतां । अपयश आलें माझे माथां । ते आजि स 
निरसलें ॥२००॥ शुष्क कासारींचे मीन । तळमळत होते अयोध्याजन । तें आजि राम जगज्जीवन र येके 
भरलें एकसरें ॥१॥ इकडे सुमित्रेचे चरण । साष्टांग नमी लक्ष्मण । पुत्रास प्रेमे उचलून । हृदयं थरी तेधवा 
॥२॥ म्हणे चवदा वर्षे निराहार । वनीं श्रमलासी तूं थोर । सौमित्र देत प्रत्युत्तर । रघुवीरकृपेनें सुखी होतों 
॥३॥ मग कैकयीस नमस्कार । करीत भूधरावतार'!। आलिंगोनियां सौमित्र । म्हणे बा रे विजयी होई ॥४।। 
यावरी कौसल्येचे चरणीं । लागें येऊन मंगलभगिनी हृदयीं दृढ आलिंगोनी । रामजननी बोलत ॥५॥ 
चतुर्दश वर्षेपर्यंत । माये श्रमलीस बहुत । स्नेहे मुख कुरवाळीत । जानकीचे तेधवां ॥६।। नवरत्नमुद्रिका ` 
परम प्रीतीं । घाली जानकीचे हातीं । तों सीतेनें सुमित्रा सती । परम स्नेहे नमियेली ॥।७॥। सुमित्रा म्हणे 
बो साजणी । परम श्रमलीस काननीं । आपले कंठींची माळ काढूनी । गळां घातली जानकीच्या ॥८॥ 
स्नेहेकरूनि धरिली हृदयीं । मग सीतेनें बंदिली कैकयी । क्षेम जों दिधलें नाहीं । तों वचन काय बोलत 
॥९॥ वय तुझें लहान साचार । परी कीर्ति केली बहुत थोर । रावणाची संपदा समग्र । भोगूनियां आलीसी 
॥२१०॥ श्रोत्रियाचें* पात्र पूर्ण । न कळतां घेऊनि गेलें श्वान । तें श्वान मारिलें क्रोधेंकरून । तरी पात्र 
ते पवित्र नोहेचि ॥११॥ तैसा रामें रावण मारून । तुज आणिलें सोडवून । कोणे एके प्रकारेंकरून । कीतिं 
त्रिभुवनी प्रकटली ॥१२॥ राम कष्टला वनवासीं। परी तूं सुखें होतीस लंकेसी । तेथींचा सोहळा मानसीं । 
आठवत असेल तुजलागीं ॥१३॥ ऐसें कैकयी बोलतां । उगीच परतोनि गेली सीता । अपवित्रासी* उत्तर 
देतां । येत हीनता श्रेष्ठासी ॥१४॥ म्हणोनियां जनकबाळी । जाऊनि बैसली कौसल्येजवळी । शांतीपासीं 
जैसी शोभली । क्षमा निरंतर राहाबया ॥१५॥ कीं आवडी तेथे भक्ती । राहे जैसी परम प्रीती । कीं धारणा 
तेथें वृत्ती । न सोडीच सर्वथा ॥१६॥ तैसी कौसल्येपासी सीता । शोभली ती जगन्माता । भाविक दुर्जना 
त्यागूनि तत्त्वतां । संतसंगें जेवीं वसे ॥१७॥ रामविजय ग्रंथ सुरस । उत्तरकांड हाचि कळस । त्यावरी 
अयोध्याप्रवेश । सावकाश परिसिजे ॥१८॥ मंगलस्नान करून । रघुबीर करील भोजन । मग सुमुहू्ती 
संपूर्ण । अयोध्येत प्रवेशती ॥१९॥ श्रीधरवरदा राघवेशा । ब्रह्मानंदा पुराणपुरुषा । अभंगपद निजदासा । 
कृपा करूनि देई तूं ॥२२०॥ स्वस्ति श्रीरामविजय ग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत 
भक्त चतुर । पंचत्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥२२१॥ ॥ श्रीरामचद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २२१ ॥ 


॥ अध्याय पस्तिसावा समाप्त॥ 


१. शेषावतार लक्ष्मण २. सीता ३. नऊ रत्ने मढविलेली अंगठी ४. याज्ञिकाचे ५. अमंगळासी 


॥ अध्याय छत्तिसावा ॥ 
रामास राज्याभिषेक 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ ्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः॥ जो सद्गुरु आद्य निर्विकार । जो ब्रह्मादिकांचें माहेर । 
जो आदिमायेचा निजवर । तो हा रघुवीर रविकुळीं ॥१॥ अनंतब्रह्मांडांचा कर्ता । जो प्रळयकाळाचा 
शासनकर्ता । तो भरताग्रज तत्त्वतां । नंदिग्रामीं राहिला ॥२। अयोध्येचे जन सकळ । षोडशपद्मे राजदळ | 
सैन्य उतरले तुंबळ । नंदिग्राम वेष्टूनियां ॥३॥ अष्टादश पढें वानरदळ । बहात्तर कोटी रीस सबळ । छप्पन्न 
कोटी गोलांगूळ । यथावकाशें उतरलें ॥४॥। यावरी विश्रव्याचा सुत । बिभीषण जो कां पुण्यपंडित' । 
त्याची असुरसेना अदूभुत । श्रीरघुनाथभक्त उतरले ॥५॥ अष्टादश अक्षौहिणी वाजंत्रे । बिभीषणाचीं गर्जती 
गजरें । त्याहूनि अयोध्येचीं परिकरें । अहोरात्र वाजती ॥६॥ शत्रुघ्न आणि सुमंत । हेमांबरें शिबिरे बहुत । 
उभीं करिते जाहले तेथ । लक्षानुलक्ष ते काळीं ॥७॥ त्यांसी रत्नजडित स्तंभ । वरी खचित? कळस सुप्रभ । 
त्यांच्या तेजेंकरूनि नभ । उजळले ते काळीं ॥८॥ सुग्रीवबिभीषणादि नृपवर । आणिक कपिराज थोरथोर । 
त्यांसीही शिबिरगृहें सविस्तर । ठाव दीधला राहावया ॥९॥ कुळाचळांत मेरु थोर । तैसें मुख्य श्रीरामाचें 
शिबिर । मातगुरुबंधूसह रघुवीर । तेथें राहता जाहला ॥१०॥ अंतर्गृही सीता सती । ऊर्मिला मांडवी 
श्रुतकीर्ती । चवघी जावा तेथें राहाती । आनंद चित्तीं न समाये ॥११।। आला ऐकतां रघुवीर । पातला 
जनकराज श्वशुर । संगें दळभार अपार । वाद्यगजर होतसे ॥१२॥। छप्पन्न देशींचे नृपती । पावले तेव्हां 
शीघ्रगती । सप्तद्वीपीं नवखंडीं जे बसती । धांवती करभार घेऊनियां ॥१३॥ धांबले सकळ ऋषीश्वर । 
नानासाधनी* व्रती थोरथोर । योग याग टाकोनि समग्र । येती रघुवीर पाहावया ॥१४।। सप्त पुऱ्या 
गिरिकंदरीं' । नानासाधनीं गूढविवरीं । वृक्षाग्रवासी वायुआहारी । आसनें जयांचीं नानाविध ॥१५॥ 
शमदमादिक साधनें । अष्टांगयोग देहदंडणें । नानाहठयोग व्रताचरणें । सांडूनि वेगें धांवती ॥१६॥ तितक्यांसही 
रघुनंदन । उठोनि देत आलिगंन । समस्तांसहित सीताजीवन । वस्त्रमंडपी बैसला ॥१७॥ देहीं विदेही रघुवीर । 
त्यासी भेटो आला विदेही श्वशुर । तो जगन्मातेचा पिता मिथिलेश्वर । पदाज -जनकें आलिंगिला ॥१८॥ असो 
नर वानर नृपवर । बसिष्ठादि सकळ ऋषीश्वर । त्यांसी मंगलस्नान रघुवीर । करविता जाहला ते काळीं ॥१९॥ 
लक्षानुलक्ष सुवर्णकढया । उष्णोदकं तापवूनियां । सुगंध तैल लावूनियां । मंगलस्नान करवीतसे ॥२०॥ 
सर्वांसी वस्त्रें अलंकार । नानारत्नभूषणें अपार । देऊनियां जनकजावर । रघुवीर सर्वा पाठवी ॥२१॥ 
बिभीषणादि सुग्रीव वानर । मंगलस्नानें करिती सत्वर । अमौल्य वस्त्रें अलंकार । स्वयें रघुवीर देतसे ॥२२॥ 
वसिष्ठ नाहतांचि* सत्वर । अमौल्य वस्त्रें अलंकार । स्वयें उठोनि रघुवीर । देता जाहला आनंदें ॥२३॥ 
मणिमय पादुका आणून । गुरुपुढें ठेवी रघुनंदन । त्या बसिष्ठें पायीं घालोन । बैसता झाला स्वस्थानी ॥२४॥ 
त्रयभगिनींसमवेत सीता । अंतर्गृही जगन्माता । नाहोनियां समस्ता । लेइल्या वस्त्रें भूषणे ॥२५॥ 


१. जन्मस्थान २. पुण्यवान ३. रत्नखचित ४. अनेक प्रकारची साधना करणारे ५. डोंगरकपारीत ६. स्नान झाल्यावर 


अध्याय छत्तिसावा ३११ 


०00 न स 
सकळ अयोध्यावासी जन । नारीनर आदिकरून । अवघ्यांसी गौरव समसमान । जनकजामातें दीधला 
॥२६॥ मग बंधूंसहित रघुनंदन । करिता जाहला मंगलस्नान । तैल सुगंध लावून । जटा उकलल्या 
मस्तकींच्या ॥२७॥। चवदा वर्षेपर्यंत । भरताकारणें धरिलें व्रत । तें आजि विसर्जिलें समस्त । सीतावलभें 
तेधवां ॥२८॥ अभ्यंग जाहलिया समग्र । सुमंतें वस्त्रें अलंकार । आणोनियां सत्वर । रघूत्तमासी समर्पिलीं 
॥२९॥ जो लावण्यामृतसागर । लेइला वस्त्रें अलंकार । भरतें पादुका सत्वर । मस्तकींच्या पुढें ठेविल्या 
॥३०॥ मग रघुनाथआज्ञेंकरून । सौमित्री भरत शत्रुघ्न । चौथा सुमंत प्रधान । मंगलस्नान करिते जाहले 
॥३१॥ संध्यादि नित्यकर्मे सारिलीं । तंव पाकनिष्पत्ति जाहली । सकळ ऋषि नृप ते काळीं । भोजनासी 
बैसले ॥३२।। बिभीषण सुग्रीव वायुनंदन । नळ नीळ शरभ गंधमादन । बंधूंसहित रघुनंदन । भोजनासी 
बैसले ॥३३॥। मणिमय कनकताटें शोभली । रत्नखचित अडणिया' तळीं? । उदकपात्रें भरूनियां 
ठेविलीं । समसमान सर्वांसी ॥३४॥ रजताचळाऐसा केवळ । तैसा भात वाढिला निर्मळ । पंचभक्ष्यें परमान्ने 
सोज्ज्वळ । फळ पत्रशाखा शोभती ॥३५॥ दधि मधु दुग्ध घृत । शर्करा पंचामृत वाढीत । पंक्तीस जेथें 
रघुनाथ । तेथें कांहीं न्यून नसे ॥३६॥ तीं अन्ने वर्णावी समस्त । तरी कां व्यर्थ वाढवावा ग्रंथ । सकळ 
जीवांसहित रघुनाथ । तृप्त जाहला भोजनीं ॥३७॥ हस्त प्रक्षालून निर्मळ । त्रयोदशगुणी तांबूल । 
सर्वांसहित तमालनील । घेता जाहला ते काळीं ॥३८॥। राम कोटिमन्मथतात?। तीन दिवस राहिला तेथ । 
बसिष्ठें काढिला दिव्य मुहूर्त । अयोध्याप्रवेश करावया ॥३९॥। पुष्यार्कयोग बहु सुभद्र^। रामचंद्रासी उत्तम 
चंद्र । त्या सुमुहूर्ती गुणसमुद्र । उठता जाहला ते काळीं ॥४०॥ लागला वाद्यांचा गजर । भेरी ठोकिल्या 
चौदा सहस्र । बिभीषणाचीं वाद्यें समग्र । वाजो लागलीं तेधवां ॥४१॥ बिभीषणसुग्रीवादि भूपती । बैसले 
तेव्हां दिव्य रथीं । वाद्यगजरें करूनि क्षिती । हालों लागली तेधवां ॥४२॥ दिव्यरथीं रघुनाथ । बैसला तेव्हां 
सीतेसहित । शत्रुघ्न आणि भरत । चामरें वरी ढाळिती ॥४३॥ सहस्रांचे सहस्र वेत्रधार । पुढें मार्ग करिती 
सत्वर । नगरद्वाराजवळी रघुवीर । पावता जाहला ते काळीं ॥४४।। सप्त पुर्‍्यांत अतिश्रेष्ठ । अयोध्यापुरी 
हे बरिष्ठ । सकळविद्यामाजी सुभट* । अध्यात्मविद्या जैसी कां ॥४५॥। अयोध्येची रचना ते क्षणीं । कपि 
असुर पाहती नयनीं । देवराजपुरी उपमें उणी । अयोध्येसीं तुलितां पैं ॥४६॥ अयोध्येभोंबते उपवन । 
उपमेसी उणें नंदनवन । वृक्ष सदा सुफळ संपूर्ण । गेले गगन भेदीत ॥४७॥ सूर्यकिरणे न दिसती तळीं । 
ऐसी सघन छाया पडिली । कस्तूरीमृग सर्वकाळी । क्रीडा करिती वनांत ॥४८॥ रावे साळया मयूर । चातकें 
लावे बदके तित्तिर । नाना पक्षी निरंतर । रामनामें गर्जती ॥४९॥ स्फटिकनिबद्ध' सरोवरें । माजी 
रातोत्पलें सुवासकरें । राजहंस आनंदें थोरें । क्रीडा करिती तये स्थानीं ॥५०।। अयोध्येभोंबते दुर्ग पूर्ण । 
उंच सतेज अतिगहन । नागफणाकृती शोभायमान । चर्याः त्यांवरी विकासती ॥५१॥ कीं ओळीनें जडले 
गभस्ती । दुर्गावरी वृक्ष विराजती ते सदाफळी निराळ“ भेदिती । कपी पाहाती समस्त ॥।५२॥ जैसे 
केनकाद्रीचे सुत । तैसे हुडे भोंवते विराजत । महाद्वार लखलखित । तेज अमित न वर्णवे ॥५३॥ 
pre Me NN NT ED Sy SR I 


१. लहान तिवया २. तळाला, खाली ३. मदनापेक्षाही सुंदर ४. शुभ ५. श्रेष्ठ ६. स्फटिकाचे घाट बांधलेली ७. मुखवटे 
८. आकाश 


३१२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ऐरावताबरी देवपाळ' । बैसोन महाद्वारे जाईल । तेवीं चोबीस योजनें विशाळ । ओतप्रोत अयोध्या ॥५४॥ 
अयोध्येचा बाजार विस्तृत । मृगमदाचा सुवास सुटत । मठ मंडप चौबारा शोभत । रत्नजडित अपूर्व ॥५५।। 
हिरेयांच्या मदलसा झळकती । वरी मुक्तांचे हंस नाचती । पाचूचे रावे शब्द करिती । घरोघरीं नवल हें 
॥५६॥ वीणे टाळ मृदंग वाजवून । लेपें करिती सुस्वर गायन । रत्नपुतळ्या करिती नर्तन । हस्तसंकेत 
दावूनियां ॥५७॥ शतखणी निर्मळ गोपुरें विशाळ । खणोखणीं पुतळ्या निर्मळ । अणुमात्र लागतां 
अनिळ । फिरफिरून नृत्य करिती ॥५८। अवतारलेपें' रत्नजडित । गोपुरांवरी सतेज झळकत । 
उडुगणांसी' हिणावीत । लक्षावधि चहूंकडे ॥५९॥ राजगृहीं अत्यंत सुप्रभ । झळकती हिरियांचे स्तंभ । 
निळियांचीं स्वयंभ । जोतीं घडलीं पाचूचीं ॥६०॥ सुवर्णतुळवट* लंबायमान । वरी पाचूचे दांडे सघन । 
माणिकांच्या किलच्या संपूर्ण । तेजेंकरून लखलखती ॥६१॥। अष्टमहासिद्धि घरोघरीं । नवनिधि तिष्ठती 
द्वारीं । समानबुद्धि नरनारी । पुण्यराहाटीं वर्तती ॥६२॥ मृत्यु रोग दरिद्र दुःख । दुर्बुद्धि अवर्षण पाप 
शोक । तस्कर कापट्य पीडा निंदक । अयोध्येमाजी नसेचि ॥६३॥ छत्रासी एक दंड प्रसिद्ध । सुमनहारासी 
गुंफितां बंध । सारी खेळतां मारी सुबुद्ध । शूरत्व युद्धी जाणिजे ॥६४। घरासी न येती ऋषि भिक्षुक । तरी 
लोकांस वाटे परम दुःख । प्रजेची साम्राज्य सुख देख । देतील तेंच घेइंजे ॥६५॥ त्रिकाळ गाई दुभती । 
इच्छिलें तितुकें दुग्ध देती । यथाकाळीं मेघ वर्षती । उचित समय पाहूनियां ॥६६॥ धर्मशाळा मंडप 
विशाळ । हिऱ्यांचीं लिंगे शोभती सोज्वळ । आरक्त माणिकांच्या निर्मळ । गणेशमूर्ति झगमगती ॥६७॥ 
घरोघरीं वेदाध्ययन । न्याय मीमांसा सांख्य संपूर्ण । पातंजल वेदांत व्याकरण । हेच चर्चा होतसे ।॥।६८॥ 
टाळ मृदंग उपांगेंसीं तेथ । कीर्तन करती प्रेमळ भक्त । राग उपराग भार्येसहित । सामगायन एक करिती 
॥६९॥ लास्यकलाकुशल बहुत । एक करिती तांडव नृत्य । विद्युत्प्राय ध्वज तेथ । देउळांवरी झळकती 
॥७०॥ चंदनाचे सडे घालूनी । वाटा रंगविल्या कुंकुमेंकरूनी । वृद्धदशा कोणालागूनी । अयोध्येमाजी 
नसेचि ॥७१॥ नानातीर्थांचीं कारंजीं बहुत । घरोघरीं उफाळत । नीळांचे मयूर धांवत । बिदोबिदीं* 
लवबलाहें ॥७२॥ आळोआळीं पाहतां मंदिरें । एकाहूनि एक सुंदरें । गृहागृहाप्रती गोपुरे । चित्रविचित्र 
शोभती ॥७३॥ असो ऐसी अयोध्या देखोन । तटस्थ जाहले वानरगण । तंव पूर्वद्वारीं रघुनंदन । 
अयोध्येच्या पातला ॥७४॥ महाद्वारी गणेश सरस्वती । त्यांची पूजा करून श्रीरघुपती । आंत प्रवेशला 
त्वरितगती । सकळ नृपांसहित पैं ॥७५॥ जैसा नद समुद्री मिळाला । नंदनवनीं भ्रमर संचरला । कीं 
चतुर्मुखाचे हृदयीं निघाला । वेद जैसा षडंगेंसीं' ॥७६॥ कीं वृत्रासुर मर्दुन । निजमंदिरीं प्रवेशे शचीरमण*। 
तेवीं सकळांसहित रघुनंदन । अयोध्येत प्रवेशला ॥७७॥ देव अंबरीं“ पाहाती । असंख्य दाटले नृपती । 
किरीटास किरीट आदळती । रत्नें विखुरती चहूंकडे ॥७८॥। त्या अयोध्येच्या समस्त नारी* । ज्या 
देवांगनांहूनि सुंदरी । रत्नदीप घेऊनियां करीं । ओंवाळूं आल्या रामातें ॥७९॥ लक्षानुलक्ष नगरललना'”। 
म्हणती राघवा चिन्मयलोचना । जयलाभ तुझिया चरणा- । जवळी अखंड असोत ॥८०॥ 


१. श्रीराम २. अवतार चित्रे ३. नक्षत्रांना ४. सोन्याच्या तुळ्या ५. रस्तोरस्ती ६. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद 
व जोतिष ही सहा अंगे ७. इंद्र ८. आकाशात ९. स्त्रिया १०. नगरातील स्त्रिया 


अध्याय छत्तिसाबा ३१३ 


म्हणोनि आपल्या गोपुरावरूनी । ओंवाळिती सकळ कामिनी । राकाइंदूहूनी' बदनीं । प्रभा विशेष विराजे 
॥८१॥ त्यांकडे पाहून रघुनाथ । सुमंतास भ्रूसंकेत दाबीत । तो त्यासी समजला अर्थ । जें कां हृदूगत रामाचे 
॥८२॥ वस्त्रें अलंकार आणूनी । तात्काळ गौरविल्या कामिनी । तों नगरलोक धांबले ते क्षणीं । 
मंडपघसणी जाहली ॥८३॥ तयांसी वेत्रधारी मारीत । तें दृष्टी देखोन रघुनाथ । तात्काळ परते केले दूत । 
म्हणे जन सर्वत्र येऊं द्या ॥८४॥ आज्ञा होतांचि जाण । जवळ आले सकळ जन । पाहोनियां श्रीरामाचें 
बदन । चरणीं मिठ्या घालिती ॥८५॥ लक्षोनियां श्रीरघुनाथा । नारी टाकिती वरी अक्षता। एक लिंबलोण 
तत्त्वता । मुखावरून उतरिती ॥८६।। एक म्हणती तुजवरून । राघवा जाऊं आंवाळून । एक म्हणती तें वदन । 
पुनः दृष्टी पडेना ॥८७॥ दिव्यसुमनांचे संभार । बरून वर्षती सुरवर । असो जगद्वंद्य रघुवीर । निजमंदिरीं 
प्रवेशला ॥८८॥। जाऊनि अंतर्गृहांत । पुष्पांजलि देवांस समर्पीत । राजयांच्या सेना समस्त । अयोध्याप्रदेशीं 
उतरल्या ॥८९॥ अष्टादशपडों वानर । उतरले लकेचे असुर । तितुक्यांसी आदर उपचार । सुमंत शत्रुघ्न 
करिताती ॥९०॥ बिभीषण सुग्रीव राजे सकळी । ते सदा असती रामाजवळी । वसिष्ठें सामग्री सिद्ध 
केली । राजपदाची तेधवां ॥९१॥ श्वेत चामर श्वेत छत्र । श्वेत गज श्वेत तुरंग थोर । चतुःसमुद्रींचे आणिलें 
नीर । पंच वल्लभ सप्त मृत्तिका ॥९२। सभामंडप देदीप्यमान । तेथें मांडिले दिव्य सिंहासन । मिळाले 
सकळ विद्वज्जन । आणि नृपती सर्वही ॥९३॥ वसिष्ठ म्हणे राजीवनयना । जलजगात्राः जानकीजीवना । 
जगद्रंद्या अनंतसदना । राज्य आतां अंगिकारीं ॥९४॥ भरत सप्रमें बोले । चतुर्दश वर्षे तप केलें । तें आजि 
शीघ्र काळें । सुफळ जाहलें पाहिजे ॥९५॥। सिंहासनी बैसावे आपण । मग अक्षय भांडारे फोडून । द्रव्य 
याचकांसी देईन । ब्रह्मानंदॅकरूनियां ॥९६॥ मग बसिष्ठें हातीं धरून । मंडपा आणिला रघुनंदन । 
सीतेसहित बैसवून । अभिषेक केला वेदमंत्रीं ॥९७॥ घनश्याम पूर्ण रघुवीर । तप्तकांचनवर्ण पीतांबर । 
लेवविले दिव्य अलंकार । मुकुटकुंडले कौस्तुभादि ॥९८। जानकीसहवर्तमान । सिंहासनी बैसविला 
रघुनंदन । सकळ भूपती येऊन । अक्षता कपाळीं लाविती ॥९९॥ सुमहूर्तवेळा साधून सत्वर । वरी उभारिलें 
दिव्य छत्र । तों सकळ वाद्यांचा गजर । होता जाहला तें काळीं ।॥१००॥। जाहला एकचि जयजयकार । 
सुमने वर्षती सुरवर । सकळ राजयांनीं करभार । राघवापुढें समर्पिला ॥ १॥। सर्व नृप करून नमन । उभे ठाकती 
कर जोडून । भरतें भांडार फोडून । याचकजन गौरविले ॥२॥ उदार धीर रघुवीर । ज्याचा बंधु भरत वीर । 
मोटा बांधूनि अपार । द्रव्य न्या हो म्हणतसे ॥३॥ पुरे पुरे हेचि मात । याचक बोलती समस्त । हय गज रथ 
अद्भुत । दिधले बहुत याचकां ॥४॥ गोदानें भूदाने अपार । जे वेदीं बोलिलें साचार । तितुकें देऊनि द्विजवर । 
सुखी केले ते काळीं ॥५॥ ऐसा षोडश दिनपर्यंत । सोहळा होतसे अद्भुत । कळापात्रे* येवूनि तेथ । कला 
दावीत रामापुढें ॥६॥। लक्ष्मण आणि भरत । शत्रुघ्न आणि सुमंत । युवराज त्यांतें देत । श्रीरघुनाथ ते समयीं 
॥७॥ वस्त्रे भूषणे देऊन । चवघे केले मुख्य प्रधान । तुमच्या अनुमतेंकरून । राज्य चालवीन राम म्हणे ।।८॥ 
असो दिव्य अन्ने निर्मून । सकळ रायांसी* दिधलें भोजन । वस्त्रालंकारीं पूर्ण । सेनेसहित गौरविले ।।९॥ 
मग श्रीरामाची आज्ञा घेती । सेनेसहित सकळ नृपती । स्वदेशाप्रती तेव्हां जाती । गुण वर्णिती राघवाचे ।।११०॥। 
१. पौर्णिमेच्या चद्रापेक्षा २. श्याम वर्णाचा ३. प्राणिमात्रात आत्मरूपाने राहाणारा - राम ४. नट, कलाकार ५. राजांना 


३१४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


सुग्रीव आणि बिभीषणास । रामें राहविलें एकमास । नित्य भोजन पंक्तीस । नाना विलास सोहळे ॥११॥ 
सिंहासनी बैसतां रघुनाथ । बंधू भोंबते आनंदभरित । भक्तिरसें शत्रुघ्न भरत । चामरें वरी वारिती ॥१२॥ 
तों गवाक्षद्वारें ते समयीं । अवलोकिती जाहली कैकयी । म्हणे त्रिभवनीं शोधितां पाहीं । अभागी नाहीं 
भरताऐसा ॥१३।। चवदा वर्षे भिकारी । जावूनि बैसला वनांतरीं । शेवटीं बंधूर्चे दास्य करी । चामरे वरी 
वारितो ॥१४॥ माझें पूर्व पाप फळासी आलें । ऐसें भरताची माता बोले । वसिष्ठास बोलावून ते वेळे । 
कैकयी सांगे एकांती ।।१५॥ म्हणे माझिया पोटीं भरत । दरिद्र जन्मला अत्यंत । बंधूचें दास्य करीत । मज 
हैं दुःख वाटतें ॥१६॥ मग बोले ब्रह्मसुत । अजून तरी राहे निवांत । ग्रासिला राजा दशरथ । बना रघुनाथ 
धाडिला ॥१७॥ सच्चिदानंद ब्रह्म पूर्ण । तो हा अवतरला रघुनंदन । मूर्खे तुज हें नाहीं ज्ञान । अद्यापि 
कां कळेना ॥१८॥ जे ब्रह्मादिदेवांची ध्येयमूर्ती । हृदयीं ध्यात अपर्णापती' । हृदयकमळीं वाहती । 
सनकादिक प्रीतीनें ॥१९॥ पुराणपुरुष रघुनंदन । त्याचे भजनीं लावीं मन । आपुली युक्ति ठेवी झांकून । 
नसती वचनें बोलूं नको ॥१२०॥ तुजप्रती सांगावें ज्ञान जैसें काननामाजी रुदन । कीं बधिरापुढें गायन । 
लसणीं कर्पूर घालिजे ॥२१॥ पुष्पबाटिकेंत पलांडु उपजला । परी तो गुण न सांडी आपुला । नित्य दुग्धे 
वायस धुतला । परी कृष्णवर्ण नच जाय ॥२२॥। शर्करेचे आळें केलें । माजी निंबबीज पेरिलें । परी शेवटीं 
कडू येती फळें । व्यर्थ गेले कष्ट सर्व ॥२३॥ खापरास परिस घांसतां । परी सुवर्ण नव्हेचि तत्त्वतां । कीं 
दुग्धामाजी हरळ घालितां । मवाळ नव्हे कल्पांती ॥२४।। तैसे तुजप्रती जें जें शिकविलें। तें तें सर्वही व्यर्थ 
गेलें । आतां स्वस्थ राहूनि उगलें । चित्त ठेवीं रघुनाथीं ॥२५॥ ऐसें शिकवून तियेसी । बाहेर आला वसिष्ठ 
ऋषी । यावरी बिभीषण-सुग्रीवांसी । निरोप देतसे श्रीराम ॥२६॥ वानरांसी श्रीराम म्हणे । भोजन करून 
गमन करणें । तें केलें मान्य वचने । अवश्य म्हणती तेधवां ॥२७॥ तें दिवसीं मोठा सोहळा । मेळवूनि 
द्विजांचा मेळा । वानरांसहित सकळां । भोजनविधि आरंभिला ॥२८॥ प्रेमाचिया गंधाक्षता । लावी सर्वा 
सरसिजोदूभवपिताः । सुमनमाळा तत्त्वतां । अर्पीत समस्तां आदरें ॥२९॥ चैतन्यपरिमलद्रव्ये* बहुत । 
सर्वांस चर्चिली शोभिवंत । अत्तर धूप दीप यथार्थ । करूनि भोजना बैसविले ॥१३०॥ श्रीरामगृहींचें दिव्यान्न । 
त्या सुवासालागीं वेधोन* । वसंत* करी प्रदक्षिण । इच्छाभोजन तेथींचें ॥३१॥ त्या अन्नाचा सुवास बहुत । 
स्वर्गी देवांस आवंतूं जात । विबुध लाळ घोंटिती समस्त । शरीरामपंक्तीस जेवावया ॥३२॥ बैसावया सुवर्णपाट । 
मांडिलें दिव्यरत्नाचे ताट । जडित अडणियांचें* प्रकट । दिव्य तेज चहूंकडे ॥३३॥ सुगंध उदर्के भरूनियां । 
जवळी ठेविल्या जडित झारिया* । पात्रांप्रती शोभती समया । लावूनियां रत्नदीप ॥३४।। प्रथम विश्वास संपूर्ण । 
तेंच आधीं वाढिलें लवण । विरक्तीचीं मिरगुंडें'” जाण । नानासाधनें त्याचि शाखा ॥३५। सत्कर्माचिया 
कोशिंबिरी । वाढिल्या नवविध भक्तीचिया क्षीरी । निश्चय शर्करा त्यांवरी । ऐसियापरी शुभ्र दिसे ॥३६॥ 
निजबोधाचा भात पूर्ण । अक्षय शांतीचें वरी वरान्न”' । तेथें अभेद वडे करून । नानापरींचे वाढिले ।॥।३७॥ पूर्ण 
१. सत्‌ + चित्‌ + आनंद = परब्रह्म राम २. अपर्णापती महादेव ३. ब्रह्मदेवाचा पिता श्रीराम ४. चैतन्य हेच सुगंधी द्रव्य 


५. आकर्षित होऊन ६. वसंत ऋतू ७. बोलावण्यास ८. तिवयांचे ९. तोट्या असलेले लोटे १०. चटण्या ११. वरण, 
आमटी १२. पक्वान्ने 


अध्याय छत्तिसावा ३१५ 
ee “री 


सत्त्वघृतांत तळून । गुळवरियां अंतरीं गोड पूर्ण । क्षमाफेणिया शोभायमान । समसमान सर्वांसी ॥ ३९॥ 
विवेकपापड चांगले । वैराग्यअग्नीवरी भाजिले । बिज्ञान तेंचि अमृतफळें । वाढिलीं केळें सत्त्वाचीं 
॥१४०॥ सर्वांभूती समता चोखडी । तेच घमघमीत वाढिली कढी । सज्जन जाणती तिची गोडी | 
वेदांतशास्त्रवत्ते जे ॥४१॥। मुख्य गुरुकृपेचं घृत त्याविणें अन्न विरस समस्त । ्रेमेंकरून सद्यस्तप्त' । शुद्ध 
करीत अन्नातें ॥४२॥ जेवणार बैसले सदूभक्त । स्वानंदजळे पात्रे प्रोक्षीत । देहबुद्धीच्या चित्राहुती तेथ । 
पात्राबाहेरी घातल्या ॥४३॥ सोहंगायत्री जपोनी । देहबुद्धिनांबें सोडिलें पाणी । निवृत्ति आपोशन 
घेऊनी । रामस्मरणें गर्जिंन्नले ॥४४॥ पंचप्राणांच्या प्राणाहुती । योगाभ्यासे आधीं करिती । शिखेची मग 
कामग्रंथी । सत्वर सोडिती निजहस्तें ॥४५॥ निरभिमान संपूर्ण । तेणेंच केलें करक्षालन । नेत्रांसी लाविलें 
जीवन । जगज्जीवन सर्व दिसे ॥४६॥ श्रीरामभक्त क्षुधाक्रांत । स्वाद घेऊनि प्रीतीनें जेवीत । पद्मासन 
घालोनि निश्चित । ग्रासामागें ग्रास घेती ॥४७।। भवरोगे जे वेष्टित । नाहीं भावक्षुधा पोटांत । जे टकमकां 
उगेच पाहात । ग्रास एक न घेवबे ॥।४८।। चंद्रोदयीं द्रवे सोमकांत । इतर पाषाण कोरडे समस्त । तैसे 
श्रीरामपंक्तीस जेविले भक्त । अभाग्यां प्राप्त कैसें ते । ।४९॥ ऐसे जेविती आनंदें । नामें गर्जती 
महाशब्दे । भावें चर्चा करिती ऋषी वेदें । ज्याचे स्मरणें करूनियां ।१५०॥ जे दैवी संपत्तीनें सभाग्य 
होती । तेच रामपंक्तीस जेविती । तृप्तीचे ढेंकर देती । ब्रह्मानंदेंकरूनियां ॥५१॥ जे त्रिभुवनपतीची 
राणी । वाढी जानकी त्रिजगज्जननी । तेथें न्यून पदार्थांची कहाणी? । कदाकाळीं पडेना ॥५२॥ स्वानुभव 
जळ सेवून । कर्मधर्माचें उत्तरापोशन । घेऊनि उठिले ते जन । आंचवले पूर्ण संसारा ॥५३॥ अमानित्व 
अदंभित्व । हेच विडे घेती समस्त । निजधन नाममुद्रांकित । दक्षिणा देती याचकां । ।५४॥ भक्तीचीं भूषणे 
वस्त्रे । सद्भक्तांसी दिधलीं राजीवनेत्रं । तो सोहळा वर्णावया वक्त्रे । सहस्रवदना शक्ति नोहे ॥५५॥ ऐसें 
स्वपंक्तीस बैसवून । दिधले सकळांसी भोजन । मग सभामंडपास येऊन । रघुनंदन गौरवी तयां ॥ ५६॥ मुकुट 
कुंडले सर्व अलंकार । आपण स्वयें देत रघुवीर । तैसेची इतर वानर । गौरविले रघुनाथें ॥५७॥ बिभीषण 
सुग्रीव जांबुवंत । त्यांच्या सेना ज्या ज्या समस्त । तितुक्या गौरवी रघुनाथ । वस्त्रे अलंकार देऊनी ।।५८॥ 
दोन सिंहासने दोन छत्रे । बिभीषणसुग्रीवां दिधलीं राजीवनेत्रे । दिधलीं कित्येक उत्तरवस्त्रे? । नानावस्तु अपार 
॥५९॥ परी पुढें असे हनुमंत । याकडे न पाहे रघुनाथ । वानरगण पाहती समस्त । विपरीतार्थ देखोनी ॥१६०॥ 
हनुमंता ऐसें निधान । तरी कां न पाहे रघुनंदन । हें सकल ब्रह्मांड ओवाळून । तयावरून टाकावें ।।६१॥ 
ज्याच्या उपकारांच्या राशी अपार । मेरूपरीस जाहल्या थोर । त्यासी द्यावया अलंकार । दृष्टीस कांहीं 
दिसेना ॥६२॥। मग उठोनियां रघुपती । हृदयीं दृढ धरी मारुती । म्हणे तव हृदयीं निश्चिती । मीच सर्वदा 
राहेन॥६३॥ तुजवेगळा एक क्षण । जिवलगा मी नव्हे जाण । हनुमंते दृढ धरिले चरण । म्हणे मज हेंचि देई॥६४॥ 
सीतेने वस्त्रें अलंकार । देऊनि गौरविले सकळ वानर । परी आपले गळ्याचा दिव्य हार । हनुमंतासी दीधला ॥६५॥ 
३. नुकतेच तापवलेले २, प्रसंग .उपणी _-_।715क्‍ढ|।|3|।|।|।|।अ। ण 


३१६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
क 00. टस TEN © MMR NE र 


त्या हारासी तत्त्वतां । उपमा नाहीं सर्वथा । त्रिभुवनींचें मोल देतां । तेंही उणें तयासी ॥६६॥ पृथ्वीचें मोल 
संपूर्ण । एक एक मणि जाण । तो हार जानकीनें घेऊन । मारुतीच्या गळां घातला ॥६७॥ हनुमंत तत्काळ 
उडाला । वृक्षावरी समोर बैसला । एक एक मणि फोडिला । दाढेखालीं घालूनियां ॥६८॥ जो मणि पाहे 
फोडून । म्हणे यांत नाही रघुनंदन । म्हणोनि देतसे भिरकावून । व्यर्थ पाषाण काय हे ॥६९॥ बोलती 
सुग्रीबादि वानर । व्यर्थ कां फोडिसी दिव्य हार । मारुती म्हणे रघुवीर । याचे अंतरीं दिसेना ॥।१७०॥ वानर 
म्हणती तुझे हृदयीं । राम दाबीं या समयीं । ऐसें बोलतां लवलाहीं । काय केलें हनुमंते ॥७१॥ हृदयकपाट' 
उघडिलें । उदर विदारून दाविले । तो आंत श्रीरामरूप सांवळें । समस्तीं देखिलें एकदांचि ॥७२॥ जैसा 
सिंहासनी रघुनाथ । तैसा मारुतीचे हृदयीं दिसत । मग वानर उठोनि समस्त । नमस्कारिती हनुमंता ॥७३॥ 
असो अयोध्येसी निरंतर । राहिला अंजनीचा* कुमर? । वरकड* सिद्ध जाहले वानर । निजग्रामासी जावया 
॥७४॥ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न । तिहीं सुग्रीव बिभीषण । वस्त्राभरणीं गौरविले पूर्ण । सदना आपुले नेऊनियां 
॥७५॥ कौसल्या सुमित्रा यांप्रती सुग्रीव बिभीषण पुसती । म्हणे माते आम्हांवरी प्रीती । असों द्यावी 
बहुसाल ॥७६॥ कौसल्या सुमित्रा बोलत । बा रे तुमचे उपकार अमित । विजयी करून रघुनाथ । माझा 
मज भेटविला ॥७७।। अमौल्य अलंकार देऊन । गौरविले ते दोघे जण । मग सुग्रीव आणि बिभीषण । 
कैकयीसदना चालिले ॥७८॥ तों आडवा येऊन भरत । तिकडे न जावें जी म्हणत । कैकयी विपरीत 
बोलत । चित्त खेद पावेल तूमचें ॥७९॥ ऐसें भरतें बोलोन । परतविले सुग्रीव बिभीषण । रघुनाथाजवळी 
येऊन । आज्ञा मागती जावया ॥१८०॥ उभे राहिले जोडूनि कर । सर्वांचे अश्रूंनी भरले नेत्र । म्हणती राघवा 
निरंतर । सर्वथा आम्हां न विसरावे ॥८१॥ त्रिभुवनींचें राज्य टाकावें । रामा तुजजवळी नित्य राहावें । परी 
हे प्राक्तन नाहीं बरवें । ओढून नेतें बळेंचि ॥८२। काय आठवावे उपकार । जन्मोजन्मीं न पडावें अंतर । 
तुझे बोल गोड निरंतर । राघवा हृदयीं आठवती ॥८३॥ स्फुंदस्फुंदोनि दोघेजण । बोलती सुग्रीव बिभीषण । 
मग म्हणे रघुनंदन । तुमच्या हृदयीं बसे मी ॥८४॥ मग उठोनियां रघुनाथ । दोघांचे मस्तकीं ठेवी हस्त । 
मग सव्य* घालोनि* सीताकांत । निघते जाहले ते काळीं ॥८५॥ तयांसी बोळवीत रघुवीर । गेला 
अयोध्येबाहेर । मग सर्व वानरीं नमस्कार । रघुनाथासी घातला ॥८६॥ बिभीषण सुग्रीव जांबुवंत । नळ 
नीळ शरभ वालिसुत । साष्टांगें नमूनि रघुनाथ । जाते जाहले ते काळीं ॥८७॥ दक्षिणपंथें चालिले त्वरित । 
मागुती राघवाकडे पाहात । तेथोनि नमस्कार घालीत । सद्गद चित्तीं होऊनियां ॥८८। मग पवनवेगेंकरून' । 
कपि असुर निघाले तेथून । किष्किंधेस सूर्यनंदन* । कपींसमवेत राहिला ॥८९॥ तेणें बिभीषण गौरविला । 
मग घेऊनि असुरमेळा । रावणानुज“ लंकेसि आला । स्वस्थ राहिला निजस्थानीं ॥१९०॥ इकडे 
अयोध्येसी रघुनाथ । बंधूंसहित राज्य करीत । पृथ्वी संपूर्ण आनंदभरित । दुःख किंचित असेना ॥९१॥ 
अकरासहस वर्षे वरी । अयोध्यानाश राज्य करी । लोक सर्व धर्माधिकारी । पाप तिळभरी असेना ॥५२ 


१. Ds द्वार (छातीचा पिंजरा ) २. हनुमान ३. इतर ४. किष्किंधा येथे ५. उजवीकडे ठेवून ६. बायुवेगाने ७. सुग्रीव 
८. बिभीषण 


अध्याय छत्तिसावा ३१७ 


अबतार हरि उदंड धरी । परी बहुत सुख रामावतारीं । अकरासहस्र वर्षवरी । अक्षय्य! राज्य चालविलें 
॥९३॥ जरा" मृत्यु दुःख दरिद्र । राज्यांत नाहीं अणुमात्र । सीतेसहित राजीवनेत्र । ब्रह्मांनंदे वर्ततसे ।।९४।। 
बसिष्ठ विश्वामित्र अगस्ती । आणीक ऋषी जैसे गभस्ती । अयोध्येमाजी सदा बसती । जनकजापतीचे 
समीप ॥९५॥। अगस्तीचे मुखें श्रवण । नित्य करी रघुनंदन । सदा तृप्त याचकजन । राघवदर्शन घेतांचि 
॥९६॥ सुरस रामविजय ग्रंथ । उत्तरकांड कथा अद्भुत । राज्यीं बैसला राजीवनेत्र । धन्य कार्यार्थ सुरस 
हा ॥९७॥ रामविजयाचें एक आवर्तन? । करी संपूर्ण पापाचे दहन । आणि शत्रुपराजय पूर्ण । श्रवण करितां 
होतसे ॥९८॥। अज्ञानांसी होय ज्ञान । निपुत्रिकांसी पुत्रसंतान । भवरोग जाय विरून । भावेंकरून परिसतां 
॥९९॥ अयोध्याप्रवेश जाहला पूर्ण । पुढें रसाळ कथा गहन । श्रवण करोत पंडितजन । राघवीं मन 
समर्पूनियां ॥२००॥ अयोध्यापुरवासिया रामा । श्रीब्रह्मानंदा कल्याणधामा । श्रीधरवदना पूर्णकामा । 
नामा अनामा अतीत" तूं ॥१॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत 
भक्त चतुर । घट्त्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥२०२॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ओव्या २०२ ॥ 


॥ अध्याय छत्तिसावा समाप्त ॥ 


१, अखंड २. वृद्धत्व ३. एकवेळा पारायण ४. पलीकडे, वेगळा 


॥ अध्याय सदतिसावा ॥ 
सीतेचा त्याग 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥। श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जयजय राघवा करुणाकरा । अवनिजाकुलभूषणा' 
मनविहारा । रावणानुजपाळका* समरधीरा । मित्रपुत्रहितप्रिया* ॥१॥ प्रतापसूर्यवंशविवर्धना । मयजामातूकुल- 
काननच्छेदना* । सकळवृंदारकबंधमोचना* । आनंदसदना अक्षया ॥२॥ कौसल्याहदयारविंदभ्रमरा' । 
भरतनयनपद्यदिवाकरा* । सौमित्रप्राणआधारा । अतिउदारा अयोध्याप्रभो ॥३॥। ब्रह्मानंदा रघुनंदना । 
बदवीं पुढें ग्रंथरचना । तुझी लीला जगन्मोहना । तूंचि बोलें यथार्थ ॥४॥ पंडितीं ऐकार्वे सावधान । 
छत्तिसावे अध्यायीं जाण । राजाधिराज रघुनंदन । राज्यासनीं बैसला ॥५। एकादशसहस्र वर्षे । निर्विघ्न 
राज्य पुराणपुरुषें । अयोध्येचें केलें संतोषे । विशव सकळ कोंदलें ॥६॥ तों विदेहराजनंदिनी । जगन्माता 
प्रणवरूपिणी । ते अयोध्यापतीची राणी । झाली गर्भिणी पहिल्यानें ॥७॥ शास्त्रसंख्या€ मास" भरतां 
जाण । वोंटभरण करी रघुनंदन । तो सोहळा वर्णितां पूर्ण । भागे बदन शेषाचें ॥८।। वसंतकाळीं 
क्रीडावनांत । राघव प्रवेशला सीतेसहित । अत्यंत वन तें शोभिवंत । नंदनवनाहूनि आगळे ॥९॥ वृक्ष 
सदाफळ आणि सघन । माजी न दिसे सूर्यकिरण । तेथें सीतेची अंगुली धरून । राजीवनयन विचरतसे 
॥१०॥ नाना वृक्षांचिया जाती । सीतेस दावी त्रिभुवनपती । एकांत देखोन सीतेप्रती । पुसत राघव प्रीतीनें 
॥११॥ म्हणे सुकुमारे जनकबाळे । तुज काय होताती डोहळे । मना आवडे तें ये वेळे । सांग सर्वही पुरवीन 
॥१२॥ मग ते सती हास्यवदन । जानकी देत प्रतिवचन । म्हणे एक आवडे रघुनंदन । नलगे आन पदार्थ 
॥१३॥ राजीवाक्ष म्हणे लाज सांडूनी । डोहळे सांग काय ते मनीं । जें म्हणसील तें ये क्षणीं । पुरवीन जाण 
राजसे ।॥।१४।। जनकजा बोले याउपरी । म्हणे जन्हुकुमारीचिये तीरीं । पवित्र ऋषिपत्न्यांमाझारीं । पंचरात्री 
राहावें ॥१५॥ घालोनियां तृणासन । करावें भूमीवरी शयन । कंदमुळे भक्षून । शुचिर्भूत असावें ॥१६॥ 
मनांत म्हणे रघुनंदन । पूर्वी वनवास भोगिले दारुण । अजूनि न धायेचि मन । आवडे कानन इयेतें ॥१७॥ 
पुढील भविष्यार्थ जाणोन । अवश्य म्हणे रघुनंदन । मनकामना पूर्ण करीन । तुझी जाण सुकुमारे ॥१८॥ 
याउपरी एकदां रघुवीर । पुरींचे रक्षक जे हेर । त्यांसी साक्षेपं पुसे विचार । टुढभावें करूनियां ॥।१९॥। तुम्ही 
नगरीं हिंडतां निरंतर । आकर्णितां' जनवार्ता समग्र । तरी तें सांगावें साचार । लोक काय म्हणती आम्हां 
॥२०॥ वंदिती किंवा निंदिती । यश किंवा अपयश स्थापिती । अभय असे तुहांप्रती । सांगा निश्चिती काय 
तें ॥२१॥ हेर म्हणती नगरांत । राघवा तुझे सर्व भक्त । सकळ लोक पुण्यवंत । यश वर्णिती सर्वदा ॥२२॥ 
परी रजक एक दुर्जन । तेणें स्त्रीसी केलें ताडन । त्या रागें ती स्त्री रुसोन । पितृसदनाप्रती'” गेली ॥२३॥ 
माहेरी होती बहुत दिन । मग पित्याने हातीं धरून । जामातगृहाप्रती' नेऊन । घालिता जाहला ते काळीं 
॥२४॥| तंव तो रजक क्रोधायमान । श्वशुराप्रती बोले वचन । म्हणे ईस माझें सदन । प्रवेशों नेदीं सर्वथा ॥२५।। 


40 ६. कौसल्येचा लाडका श्रीराम ७. भरताचा मनोहर ध्यान - विषय ८. सहा महिने ९. श्रवण करून 
१०. वडिलांच्या घरी ११. जावयाच्या घरी 


अध्याय सदतिसावा ३१९ 


मी तों राम नव्हें निर्धारी । रावणें नेली त्याची अंतुरी' । षण्मास होती असुरघरीं । तेणें माघारी आणिली 
॥२६॥ आम्ही रजक शुद्ध साचार । जगाचे डाग काढणार । आमुचे जातींत निर्धार । विपरीत ऐसें सोसेना 
॥२७॥ हें अनुचित केलें रघुनाथें । मागुती नांदवितो सीतेतें । तैसा लंपट मी नव्हें येथें । वदन इचें न पाहेँचि 
॥२८॥ ऐसा चांडाळ तो रजक । बोलिला लावून कलंक । ऐसें ऐकतां रघुनायक । परम संतप्त जाहला 
॥२९॥ पाचारूनियां लक्ष्मण । त्यास सांगे सकळ वर्तमान । म्हणे रजकें निंदिलें मजलागून । तरी जानकी 
त्यागीन निश्चये ॥३०॥ दशमुख मारूनि सहकुळीं' । सुवेळीं आणिली जनकबाळी । विधि पुरंदर चंद्रमौळी । 
देवमंडळी सर्व होती ॥३१॥ सकळांदेखत ते वेळे । जानकीनें दिव्य दाविलें । अजूनि रजक लांछन बोले । 
तें मज न सोसवे निर्धारे ॥३२॥ तनु त्यागी जैसा प्राण । कोप टाकी रेणुकारमण । कीं संसार संकल्प 
तपोधन । त्यागी जैसा साक्षेपें ॥३३॥ संसारभय तत्त्वतां । योगी टाकी जैसी ममता । तैसीच त्यागीन मी 
सीता । सुमित्रासुता सत्य हें ॥३४।। अहिंसक हिंसा सांडिती पूर्ण । कीं मौनी त्यागी वाचाळपण । सत्पुरुष 
मनांतून । परनिंदा त्यागी जैसा ॥३५॥ श्रोत्रिय त्यागी दुष्टाचार । तैसी सीता त्यागीन साचार । यावरी 
सुमित्राकुमार । काय बोलता जाहला ॥३६॥ पाखांडी म्लेंच्छ दुर्मती । सदा निंदिती वेदश्रुती । परी पंडित 
काय त्यागिती । जनकजापती सांगे हें ॥३७॥। मुक्तांस निंदिती वायस । परी टाकिती काय राजहंस । दुर्दर 
निंदिती भ्रमरास । परी तो पद्मिणीस टाकीना ॥३८॥। निंदक निंदिती संतांस । परी विवेकी पूजी रात्रंदिवस । 
तस्कर" निंदिती इंदूस । परी चकोर विटेना ॥३९॥ याकारणें जनकजामाता । सहसा न त्यागीं गुणसरिता । 
त्या रजकाची तत्त्वतां । जिव्हा आतां छेदीन ॥४०॥ श्रीराम म्हणे विशेष । तरी लोक निंदितील रात्रंदिवस । 
म्हणती दंडिलें रजकास । अंगीं दोष म्हणोनियां ॥४१॥ आतां सौमित्री हेंचि जाण । सीता टाकीं वनीं नेऊन । 
नाहीं तरी आपुला प्राण । मी त्यागीन आतांचि ॥४२॥ ऐसें बोलतां निर्वाण । तत्काळ उठिला लक्ष्मण । 
ब्राह्मी मुहूतीं तेव्हा सदन । जानकीचें प्रवेशला ॥४३॥ परम विव्हळ होऊन । जगन्मातेचे वंदिले चरण । म्हणे 
पाहावया तापसारण्य*। आज्ञा दिधली रघूत्तमें ॥४४॥ ऐसें ऐकतांचि श्रवणीं । मनीं हर्षली विदेहनंदिनी । 
म्हणे जे डोहाळे पुरवीन चापपाणी । मागें वचन बोलिले ॥४५॥ साच करावया तया वचना । तुम्हांसी 
पाठविलें लक्ष्मणा । तरी पंचरात्री क्रमोन जाणा । सत्वर येऊं माघारे ॥४६॥ ऐसें सौमित्रें ऐकतां कर्णी । 
अश्रु सांडी नयनींहूनि । मनीं म्हणे आतां परतोनी । कैंचें येणें माउलीये ॥४७॥ असो जानकी हर्षयुक्त । 
वस्त्राभरणें वस्तु बहुत । सौभाग्यद्रव्यें सवें घेत । ऋषिअंगना पूजावया ॥४८॥। मंगळभगिनी सौभाग्यसरिता । 
रंथीं बैसली क्षण न लागतां । लक्ष्मणे रथ झांकून तत्त्वतां । धुरेस आपण बैसला ॥४९॥ कोणास वार्ता न 
कळत । जान्हवीतीरा आणिला रथ । तेव्हां अपशकुन बहुत । जगन्मातेस जाणवती ॥५०॥ आडवे 
महाउरग धांवती । पतिवियोग पिंगळे वदती । वायस वामभागें' जाती । शोक सांगती अत्यंत ।।५१॥ ऐसे 
अपशकुन देखतां । मनीं दचके जनकदुहिता । देवराप्रती* पुसे तत्त्वतां । चिन्हें विपरीत कां दिसती ॥५२॥ 
तंब तो भूधरावतार । सहसा” नेदी प्रत्युत्तर । नयनीं वाहतसे नीर । कंठ सद्गदित जाहला । ।५३॥ सीता 
म्हणे बंधुसहित । सुखरूप असो जनकजामात । त्याचें अशुभ दुःख समस्त । तें मजवरी पडो कां ॥५४॥ 


१. पत्नी २. कुळासह ३. चोर ४. तपस्वी लोकांचा निवास ५. डावीकडून ६. दिराला ७. सहजगत्या 


३२० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग म्हणे देवरा सुमती । विलोकून बन आणि भागीरथी । सत्वर जाऊं अयोध्येप्रती । रघुपतीस पाहावया 
॥५५॥ परी तो न बोलेचि सर्वथा । तटस्थ पाहे रघुवीरकांता । पुढें नौकेमाजी जनकदुहिता । रथासहित 
बैसविली ॥५६॥ सुरनदी उतरूनि ते वेळीं । सत्वर पैल पार नेली । मागुती रथ भूमंडळीं । पवनवेगें 
चालविला ॥५७॥ परम भयंकर कानन । नाहीं मनुष्याचे दर्शन । सिंह सर्प व्याघ्र पूर्ण । वास्तव्य करिती 
त्या स्थळीं ॥५८॥ सीता म्हणे हो ऊर्मिलापती । कां एथे ऋषिआश्रम न दिसती । कोणीकडे राहिली 
भागीरथी । नेतां निश्चिती मज कोठें ॥५९॥ विप्रवेदघोष कानीं । कां ऐकूं न येती अझूनी । 
स्वाहास्वधावषट्कारध्वनी' । यागसदनीं कां न उठती ॥६०॥ तों गहनवनीं नेऊनि रथ । सौमित्र तृणशेज 
करीत । जानकीस उतरूनि त्वरित । बैसविली तये ठायीं ॥६१॥ तों भूगर्भीचें' दिव्यरत्न' । बनिताचक्राचें 
मुख्य मंडण । कीं लावण्यभूमीचें' निधान? । बनीं लक्ष्मण टाकीत ॥६२॥ तें सौंदर्यनभींचें नक्षत्र । कीं 
त्रिभुवनींचें कृपापात्र । अंगींच्या तेजें अपार । बन तेव्हा उजळलें ॥६३॥ चंद्री बसे सदा कलंक । त्याहूनि 
सुंदर जानकीचें मुख । चपळेहूनि अधिक । अलंकार शोभती ॥६४।। असो तृणशेजेसीं सीता बैसवून । 
सौमित्रि करी साष्टांग नमन । खालतें करूनियां बदन । स्फुंदत उभा ठाकला ॥६५॥ प्रदक्षिणा करूनि 
लक्ष्मण । पुढती दृढ धरी चरण । देवराचें शुभ वचन । तटस्थ ऐके जानकी ।।६६॥ सौमित्रि म्हणे जगन्माते । 
तुज वनीं सोडिले रघुनार्थे । त्याची आज्ञा अलोट मातें । घेऊनि आलों म्हणोनी ॥६७।। रजकें निंदा केली 
म्हणोनी । तुज सोडविले घोर वनीं । आतां रघुपतीचे चरण मनीं । आठवीत राहे सुखेंचि ॥६८।। कमळिणी 
सुकुमार बहुत । तयेबरी बीज पडे अकस्मात । मग पद्मिणीचा होय अंत । तेवीं मूर्च्छित पडे सीता ॥६९॥ 
रोदन करी सुमित्रापुत्र । रथारूढ झाला सत्वर । तेथोनि परतला उर्मिलावर । कठिण मन करूनिया ॥७०॥ 
वनदेवता वृक्ष पाषाण । वारण उरग पंचानन । तयांसी विनवी लक्ष्मण । जानकी जतन करा हे ॥७१॥ 
प्रथिवी आप तेज समीर । अवघियांनो जतन करा सुकुमार । असो पवनवेगें सौमित्र । अयोध्यापुर 
पावला ॥७२॥ इकडे सीता मूर्च्छना सांवरून । उघडोन पाहे पद्यनयन । तों दूरी गेला लक्ष्मण । उभी 
ठाकून हांक फोडी ।।७३॥। बाह्या उभारून तत्वतां । म्हणे परत वेगें सुमित्रासुता । माझा अन्याय कांहीं 
नसतां । कां हो जातां टाकूनि मज ॥७४।। माझा सत्वर वध करोनी । सांगा रघुपतीस जाऊनी । मी 
एकली दुस्तरवनीं* । कवण्या ठाया जाऊं आतां ॥७५॥ म्हणे धांव धांव रघुनाथा । म्हणोनि हांक घेत 
जगन्माता । वनीं श्वापदे वृक्ष लता । तयांस गहिवर दाटला ॥॥७६॥ थरथरां कांपत मेदिनी । पर्वत पक्षी 
रडती वनीं । गज व्याघ्र मूर्च्छना येऊनी । दुःखेंकरून पडताती ॥७७॥ हंस मुक्ताहार सांडोनी । सीता 
देखतां रडती वनीं । नृत्यकला विसरोनी । शिखी" शोक करिताती ॥७८॥। पक्षी स्वपक्षे ते वेळीं । 
सीतेवरी करिती साउली । जळें चंचू भरूनि सकळी । जनकजेवरीं झिंपिती ॥७९॥ वनगाई 
पुच्छेंकरून । सीतेवरी घालिती पवन । वनदेवता करिती रुदन । सीतादेवी देखोनियां ॥८०॥ 
वनचरकळप' कांतारीं । रुदन करिती दि्घस्वरीं । वैरभाव ते अवसरीं । विसरती मोहशोकें ॥८१॥ 


१. यज्ञातील मंत्र २. भूमिकन्या सीता ३. सौंदर्याचे निधान ४. घोर अरण्यात ५. मोर ६. पशूंचे कळप 


अध्याय सदतिसावा कि न २१ 


हे राम हे राम म्हणोन । सीता विलापे अतिगहन । गुल्मलता' 


॥८२॥ हे रामा राजीवनेत्रा । मज कां त्यागिलें पवित्रा । तूं दीनदयाळा पवित्रा । विसरलासी ये काळीं 
॥८३॥ कां हो मोकलिलें एकलीतें । आतां सांभाळील कोण मातें । कोठें थारा न दिसेचि येथें । तुजविण 
मज राघवा ॥८४॥ काय अन्याय जाहला मजपासूनी । मज टाकिलें घोरवनीं । कृपासागरा चापपाणी । 
श्रुत मज त्वां न केलें ॥८५॥ जन्मोनि नेणें मी दोषांतें । स्वप्नीं नातळे दुर्बुद्धीतें । परी जन्मांतर न कळे 
मातें ते कां ठाकूनि आलें भोगावया ।॥।८६।। तूं अनाथबंधु करुणाकर । मी दासी हीन पामर । माझा न 
कीजे अव्हेर । सकळ गणगोत तूं माझें ॥८७॥ अगा हे श्रीदाशरथी । माझी करुणा नुपजे चित्तीं । कैसा 
स्नेह सांडोनि रघुपती । निष्ठुर जाहलासी मजवरी ॥८८॥ मी अज्ञान बाळ भोळे । सहज पुसिलें 


कृपाकछोळे । त्याचें फळ कीं त्यागिलें । महावनीं एकटें ॥८९॥ आतां जाऊं कोणीकडे । कवण जिवलग 
येथें सांपडे । जें माझें जन्मसांकडे* 


वापी कूप जाण । सरिता शोकें कांपिन्नल्या 


। निवारील दर्शनीं ॥९०॥ रामा तूंचि बापमाय । बंधु सुहृदय गोत 
होय । मम अपराध विसरून जाय । अभय देई मज आतां ॥९१॥ करुणासागरा रघुवीरा । मातें उद्धरी 
दयासमुद्रा । तुझे ध्यान असंख्यमुद्रा । चित्तीं वसो माझिया ॥९२॥ तंव अयोध्यापुरा लक्ष्मण । पावला 
तेव्हां म्लानवदन । तों गुणसिंधु रघुनंदन । एकांतसदनीं बैसला असे ॥९३॥ ऊर्मिलावरें तेथें जाऊनी । भाळ 
ठेविले रामचरणीं । करुणार्णवे? सीता आठवूनी । अश्रु नयनीं आणिले ॥९४॥ सौमित्री म्हणे रघुराया । 
चित्रींच्या वृक्षाची छाया । स्वप्नवत ही संसारमाया । लटकी जैसी मुळींहूनी ॥९५॥ नावरे अत्यंत 
शोकसागर । परी कलशोदूभव जाहला रघुबीर । आचमन करूनि समग्र । उगाचि मौनें बैसला ॥९६॥ असो 
इकडे जनकनंदिनी । निघाली चालत दुःखें वनीं । मूर्छना येऊनि क्षणक्षणीं । अवनीवरी पडतसे ।।९७॥। 
मागुती उठे हस्त टेंकूनी । रुदन करी धाय मोकलूनी । म्हणे कोण्या ठाया जाऊनी । राहूं आतां राघवेंद्र 
॥९८॥ मी अनाथ अत्यंत दीन । जरी देऊं येर्थे प्राण । तरी आत्महत्या पाप गहन । दुजी गर्भहत्या घडेल 
॥९९॥ कळपांतून धेनु चुकली । कीं हरिणी एकटी बनीं पडली । कीं जीवनेंविण मासोळी । तळमळीत 
जैसी कां ॥१००॥ कीं नैषधरायाची* राणी । पूर्वी पडिली घोरवनीं । कीं भिल्लीवेषें भवानी । एकटी काननीं 
जेवीं हिंडे ॥ १ एक मार्ग न दिसे तेथ । सव्य अपसव्य वनीं हिंडत । दीर्घ स्वरें रुदन करीत । तों नवल 
एक वर्तलें ॥२॥ तेथें कंदमुळें न्यावयासी । बना आला वाल्मीक ऋषी । तो त्रिकाळज्ञानी तेजोराशी । 
ज्याचे ज्ञानासी सीमा नाहीं ॥३।। अवतारादि जन्मपत्र । जेणें रामकथा केली विचित्र । तेणें जगन्मातेचा 
शोकस्वर*। कर्णी ऐकिला हिंडता ॥४॥। सीता देखिली दुरोनी । जवळी येत वाल्मीकिमुनी । म्हणे 
आमची तपःश्रेणी । प्रकट जाहली येणें रूपें ॥५॥ म्हणे कोण हे शुभ कल्याणी । की मूळप्रकृति 
प्रणवरूपिणी । कीं अनादिपीठनिवासिनी* । दर्शन द्यावया प्रकटली हे ॥६॥ मग म्हणे जवळी येऊन । 
सांग माते आहेस तूं कोण । कां सेविलें घोर वन । कोणें दुःख दीधले ॥७॥ मग बोले जगन्माता । मी 
मिथिलेश्वराची* दुहिता* । रावणांतकाची असें कांता । सौमित्रें आणोनि सोडिले वनीं ॥८॥ अन्याय 
1 किंचित । टाकिलें [त । परदेशी आहें मी अनाथ । तरी माझा तात“ केवळ तूं ॥९॥ 
नसतां किंचित । टाकिलें घोर अरण्यात । पर 
८. पिता रक्षणकर्ता 


1983 Shriramvijay_Section_11_1_Front 


३२२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


मग ऋषि म्हणे बो जननी । माझें नाम वाल्मीकि मुनी । अयोध्यानाथ कोदण्डपाणी । मज बरवें जाणतसे 
॥११०॥ त्याचें भाष्य करीं निरंतर । मज जाणतसे मिथिलेश्वर' । तुझा पिता आमुचा मित्र । कन्या साचार 
तूं माझी ।।११॥। तुज होतील दोन पुत्र । पित्याहूनी पराक्रमी थोर । तुज घातलें जेणें बाहेर | त्याचा सूड 
घेतील ते ॥१२॥। मग जानकीस हातीं धरून । गेला आश्रमा घेऊन । भोंवते मिळाले ऋषीजन । काय वचन 
बोलिले ॥१३॥। म्हणती हे कोण आहे ताता । येरू म्हणे जानकी जगन्माता । ऋषी म्हणती अनर्थ 
तत्त्वतां । घरासी आणिला साक्षेपें ॥१४॥ आम्ही अत्यंत भोळे ब्राह्मण । टाकोनि ग्राम कुटिल जन । 
चसविलें घोर कानन । येथेंही विघ्न आणिलें ॥१५॥ इचें सुंदरपण अत्यंत । इजवरी अपवाद आले बहुत । 
इचे पायी आम्हांसी घात । होऊं शके एकादा ॥१६॥ एक म्हणती सीता सती । जरी हे असेल निश्चिती । 
तरी येथें वळोनि भागीरथी । अकस्मात आणील ।।१७॥। हें जरी नव्हे इचेनी । तरी दवडावी येच क्षणीं । 
ऐसे ऐकतां जनकनंदिनी । भागीरथीस पाचारीत ॥१८॥। म्हणे सगरकुलतारकः माये । हरिचरणोट्भव 
जन्हुतनये । ब्रह्मकटाह फोडून स्वये । प्रकट होसी अदभुत ॥१९॥ कमलोद्भव कमलावर । शिव इंद्रादि 
सकळ निर्जर । सप्त ऋषी मुख्य सनत्कुमार । निरंतर तुज स्तविती ॥१२०॥। तुझें अणुमात्र स्पर्शतां नीर । 
अस्म होती पापें अपार ! शुभ्र सुमनांचा दिव्य हार । हा मुकुटी शुभ्र तेवीं दिसे ।।२१॥ हिमनग भेदोनि 
साचार । एकसरे भरला सागर । तरी मजकारणें वेगवत्तर । जननी धावे या पर्थे ॥२२॥ ऋषी सकळ झाल 
भयभीत । ऐसा ओघ लोटला अद्भुत । आश्रम सांडोनि ऋषी पळत । चित्त उद्टिग्न सर्वाचे ।।२३।। एक 
सीतेस करिती नमन । माते आश्रम जाती बुडोन । आम्हांसी रक्षावया तुजविण । कोणी दुजें दिसेना ॥२४।। 
मग सीतेने प्रार्थून ते वेळां । ओघ निश्चळ चालविला । सत्य सती जनकबाळा । ऋषी गर्जती सर्वही 11२५॥ 
सकळ ऋषी मिळोन । करिती जानकीचे स्तवन । म्हणती माते तुज छळून । जवळी आणिली भागीरथी 
॥२६॥ असो वाल्मीके आपुले आश्रमांत । जानकीते ठेविलें तेव्हां गुप्त । सकळ ऋरषींचे एकमत । अणुमात्र 
मात फुटेना ।२७।। नव मास भरता पूर्ण । शुभ नक्षत्र शुभ दिन । माध्यान्हीं आला चंडकिरण* । तों प्रसूत 
जाहली जानकी ॥२८॥ वृद्ध ऋषिपत्न्या धांचोनी । जवळी आल्या तये क्षणीं । तों दोघे पुत्र देखिले 
नयनीं । शशी* तरणी” ज्यांपरी ।।२९॥। प्रथम उपजे तो धाकुटा केवळ । मागुती उपजे तो वडील । असो 
दोघे जन्मले बाळ । आवळेजावळे* ते क्षणीं ।।१३०।। वाल्मीक गेले होते स्नानासी । शिष्य धांवत गेले 
त्तयांपासी । दोघे पुत्र जानकीसी । जाहले म्हणून सांगती ॥।३१॥। ऐसें ऐकतांच वचन । येरे कुशलहु' हातीं 
घेऊन । जानकीजवळी येऊन । केलें विधान शास्त्ररीतीं ॥३२॥ कुर्शेकरून अभिषेकिला बाळ । त्याचें 
नांव ठेविलें कुश निर्मळ । आकर्णनेत्र घननीळ । प्रतिमा केवळ रामाची ।।३३॥ लवावरी निजवूनी । 
धाकुटा अभिषिकिला तये क्षणीं । त्यासी नाम लहू ठेवूनी । सोहळा केला वाल्मीके 11३४॥ शुक्लपक्षीं वाढे 
चेंद्र । कीं पळोपळीं वाढे दिनकर । तेवीं दोघे राघवेय* सुंदर । वाढूं लागले सवेंचि 1॥३५॥ दोघांचे 


१- राजा जनक २. सगराच्या कुळाचा उद्धार करणारी ३. सूर्य ४. चंद्रसूर्य ५. जुळे ६. दर्भ ७. श्रीरामपुत्र 


अध्याय सदतिसावा ३२३ 


सप्त संवत्सर' होतां पूर्ण । वाल्मीके सुरभी! आणोन । आरंभिलें मौंजीबंधन । मेळवूनि बहुत ऋषी ॥।३७॥ 
चाऱ्ही दिवसपर्यंत । जो जो पाहिजे पदार्थ । तो सर्वही कामधेनु पुरवीत । जाहले तृप्त अवघे ऋषी ॥३८॥। 
बाळ सुंदर देखोन । बहु ऋषी देती वरदान । वाल्मीके वेदाध्ययन । दोघांकडून करविलें ॥३९॥ षट्शास्त्री 
प्रवीण जाहले । सकळ पुराणें करतलामलें । मग रामचरित्र पढविलें । शतकोटी ग्रंथ प्रसिद्ध जो ॥१४०॥ 
बाळांचे ज्ञान अत्यद्भुत । अधिकाधिक तर्क फुटत । मग मंत्रशास्त्र समस्त । बाल्मीकमुनि सांगे तयां 
॥४१॥। मग धनुर्वेद पढवून । हातीं देत धनुष्य बाण । युद्धगति सांगे पूर्ण । दोघेजण धरिती मनीं ॥४२।। 
असो चतुर्दश विद्या चौसष्टी कळा । वाल्मीकि शिकवी दोघां बाळा । ऋषिपुत्रांचा सवें मेळा । घेऊनि दोघे 
हिंडती ॥४३॥। नाना गोष्टी कौतुके बोलून । रंजविती जानकीचे मन । कंद मूळे आणून । जगन्मातेपुढे 
ठेविती ॥४४॥। सत्संग घडतां देख । प्राणी विसरे संसारदुःख । तैसें जानकी विसरे सकळिक । खेद मागील 
त्यांचेनी ॥४५॥ दशवर्षे होतां पूर्ण । मृगयेस जाती दोघेजण । नाना श्वापदे मारून । आणिती ओढून 
दावावया ॥४६॥ एके दिवसीं बनीं हिंडत । तों पर्वत मस्तकीं ध्यानस्थ । एक शृंगी तप करीत । 
बाल्मीकीचा बंधु तो ॥४७॥ तो मृगवेषी देखोनि पूर्ण । कुशे विंधिला टाकूनि बाण । तत्काळ गेला त्याचा 
प्राण । प्रेत ओढूनि दोघे नेती ॥४८॥ वाल्मीकि पुसे जवळी येऊन । काय तें आणितां ओढून । येरू म्हणती 
मृग वधून । आणिला तुम्हांकारणें ॥४९॥ त्याचें आतां चर्म काढून । करूं तुम्हांकारणें आसन । वाल्मीकि 
पाहे विलोकून । तंब तो बंधु वधियेला ॥१५०॥ बाल्मीकि म्हणे हे दोघेजण । अनिवार जाहले पूर्ण । 
ब्रह्महत्या पातक करून । कैसे आलां वनांतुनी ॥५१॥। बंधूचें उत्तरकार्य सकळिक । विधियुक्त करोनि 
वाल्मीक । जानकीजवळ तात्काळिक । वर्तमान सांगितलें ॥५२॥ तंव बोले जानकी हांसोन । तात” 
सूर्यवंश अतिती&्षण* । त्यावरी सकळकळाप्रवीण । तुम्हींच केलीं बाळकें ॥५३॥ परम धीट अनिवार* । 
तुमचा तुम्हां फळला मंत्र । आतां याच्या दोषास परिहार । करावा जी समर्था ॥५४॥ तों वाल्मीक बोले 
वचन । सुवर्णकमळें सहस्र आणून । भावें अर्चावा* उमारमण । तरीच जाईल ब्रह्महत्या ॥५५॥। तंब ते दोघे 
तये वेळे । ताता कोठें तीं सुवर्णकमळें । तीं सांगिजे येचि वेळे । घेऊन येतों दोघेही ॥५६॥ मग बोले 
मुनीश्वर । अयोध्येसमीप ब्रह्मसरोवर । तेथे कमळे अपार । परी ती रामवीर“ रक्षिती ॥५७॥ तीं ब्रह्मकमळें 
नेऊन । राघव करितो शिवार्चन । महाबळी रक्षिती पूर्ण । रात्रंदिवस सभोंवते ॥५८॥ गदगदा हांसती 
दोघेजण । कमळे आणूं न लागतां क्षण । तरीच तुमचे शिष्य जाण । निश्चयेंसीं मुनिराया ॥५९॥ तेथे कृतांत 
असेल रक्षण । त्यासहि शिक्षा लावूं पूर्ण । जरी स्वयें आला रघुनंदन । त्यासही धरून आणूं येथें ॥१६०॥ 
धनुष्यासी लावूनि बाण । चपळ चालिले दोघेजण । जैसे सिंह दिसती लहान । परी प्रताप अतिविशेष 
॥६१॥ कीं शशी सूर्य लघु दिसती । परी प्रकाशे उजळे क्षिती । लहान दिसे विप्र अगस्ती । परी सरितापती!* 
प्राशिला ॥६२॥ तैसे ते धाकुटे वीर । वेगें पावले ब्रह्मसरोवर । कुशे प्रवेशोनि समग्र । कमळे तेव्हां तोडिलीं 
॥६३॥ तंब ते वीर खवळले । लहूनें तेव्हां शर सोडिले । रक्षक बहुत मारिले । उरले पळाले अयोध्येसी ।।६४।। 


१. वर्षे २. कामधेनू ३. विलक्षण ४. बाबा ! ५. प्रखर ६. आवरण्यास कठीण ७. पूजा करावी ८. रामाचे सैनिक 
९. यम १०. समुद्र 


1983 Shriramvijay_Section_11_2_Front 


३२४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


रामासी सांगती वर्तमान । ऋषिबाळ आले दोघे जण । ते सबळ युद्ध करूनि जाण । कमळें नेलीं समग्र 
॥६५॥ आश्चर्य करी रघुपती । पहा केवढी बाळांची शक्ती । असो इकडे दोघे निघती । कमळे घेऊनि त्वरेने 
॥६६॥ वाल्मीकापुढें कमळें ठेविती । ऋषि आश्चर्य करी चित्तीं । तटस्थ पाहे सीता सती । अद्भुत कर्तव्य 
बाळकांचें ॥६७॥। मग नूतन शिवलिंग निर्मून । सहस्रकमळीं केलें पूजन । ब्रह्महत्येचें पाप पूर्ण । निरसोन 
गेलें तेधवां ॥६८॥ ऐके दिवसीं दोघजण । चुरीत! असतां जानकीचे चरण । तंव तो कुश काय वचन। 
बोलता जाहला ते काळीं ॥६९॥ आम्हीं जन्मलो कोणी देशीं । कोण ग्राम कोणे वंशीं । आमुचा पिता 
निश्चर्येसीं । सांगे कोण तो आमुतें ॥१७०॥ सीता म्हणे अयोध्यानगर । सूर्यवंशी अजराजपुत्र' । दशरथनामें 
नृपवर । प्रचंड प्रताप तयाचा ॥७१॥ त्यासी राम लक्ष्मण भरत । चौथा शत्रुघ्न विख्यात । त्यांत रावणांतक 
प्रतापवंत । तो तुमचा पिता जाणिजे ॥७२॥ रजकें निंदिलें म्हणोनी । बा रे मज सोडिलें घोरवनीं । तेव्हा 
जगन्मातेचे नयनीं । अश्रु आले बोलतां ॥७३॥ वर्तमान ऐकोनि समस्त । दोघेही झाले परम तप्त । मग 
सीतेचे समाधान बहुत । करिते झाले ते काळीं ।।७४॥ तों द्वादशवर्षेपर्यंत । अवर्षण पडलें अयोध्येत । 
सीता सती क्षोभली अदभुत । श्री समस्त गेली पैं ॥७५॥ जैसें उद्दस' कां दग्ध कांतार । तैसें कलाहीन“ 
अयोध्यानगर । घन न वर्षेच अणुमात्र । गाई विप्र गांजले ॥७६॥ वसिष्ठास पुसे रघुनंदन । कां हो पडलें 
अवर्षण । येरू म्हणे अपराधाविण । सीता बाहेर घातली ॥७७॥ जानकी ऐसें चिद्रत्न । सकळ 
पतिव्रतांचें मंडण । लक्ष्मी गेली निघोन । तरीच अवर्षण पडियेलें ॥७८॥ तरी अश्वमेघ महायज्ञ । राघवा 
करावा संपूर्ण । घोडा पाहून श्यामकर्ण । पृथ्वीवरी सोडावा ॥७९॥ मग शरयूतीरीं एक योजन । मंडप 
घातला विस्तीर्ण । दूत पाठवून संपूर्ण । मुनीश्वर मेळविले ॥१८०॥ बिभीषण आणि सुग्रीबास । 
बोलावूं पाठवी राघवेश । ते दळासहित अयोध्येस । येते जाहले ते काळीं ॥८१॥ नळ नीळ अंगद 
जांबुवंत । शरभ गवाक्ष बळ अद्भुत । वानर पातले समस्त । अष्टादश पद्मे पैं ॥८२॥ सर्व सामग्री केली 
पूर्ण । मग वसिष्ठ रघुनंदन । अश्वशाळेंतूनि श्यामकर्ण । निवडिती पूर्ण सुलक्षणी ॥८३॥ सुवर्णपत्रिका* 
ते वेळीं । बांधिली श्यामकर्णाचे भाळीं । वसिष्ठे त्यावरी लिहिल्या ओळी । ऐका सकळ श्रोते हो 
॥८४॥ अयोध्याप्रभु दशरथनंदन । रावणांतक सुरबंधमोचन । सकळनृपश्रेष्ठ रविकुळमंडण । श्यामकर्ण 
सोडिला तेणें ॥८५॥।। जो कोणी असेल बळवंत । तेणें हा घोडा धरावा यथार्थ । षोडशपड़ें 
दळांसहित । शत्रुघ्न राखीत पाठीसी ॥८६।। घोडा पूजोनि राजीवनेत्र । मस्तकीं बांधिले दिव्य पत्र । 

शत्रुघ्न करूनि नमस्कार । दळभारेंसीं निघाला ॥८७॥ शत्रुघ्नासी म्हणे रघुनंदन । सोळावे दिवसीं यावें 
परतोन । सकळ पृथ्वी जिंकून । नृप सांगाती आणिजे ॥८८॥ मग सुवर्णप्रतिमा* सुंदर । जानकीची 
निर्मिली परिकर । मग ते प्रतिमेसहित रघुवीर । यज्ञदीक्षा घेत पैं ॥८९॥ जैसा किरणचक्रांत दिवाकर” । 

कीं निर्जरांत अमरेश्वर“ । तैसा यज्ञमंडपीं रघुवीर । ऋषींसहित शोभला ॥१९०॥ सुग्रीव बिभीषण 
मारुती । यज्ञमंडपाभोंवते रक्षिती । सुमंत भरत उर्मिलापति । सदा तिष्ठत राघवापाशीं ॥९१॥ जे जे 
सामग्री लागेल पूर्ण । ते ते तत्काळ देती आणून । तो सोहळा देवगण । विमानीं बैसोन पाहती ॥९२॥ 


१. चेपीत असता २. दशरथ (अज राजाचा पुत्र) ३. उजाड ४. निस्तेज ५. सोन्याचे कोरीव पत्र ६. सोन्याचा पुतळा 
७. सूर्य ८. इंद्र 


अध्याय सदतिसावा ३२५ 
__----::>>:>>फ्फ्फ्फ्फ्क्ण्ण्ण्णिण ण १111111111 


इकडे छपन्न देश जिंकीत पूर्ण । जात महावीर शत्रुघ्न । सकळ राजे येती शरण । करभार देऊनि सांगातें 
॥९३॥ तेच काळीं पाताळीं बरुण । आरंभिता जाहला महायज्ञ । तेणें वाल्मीकि बोलावून । नेला होता 
आधींच ॥९४॥ पाताळास गेला जेव्हां ऋषी । तेणें आज्ञा केली लहूसी । बा रे माझिया उपवनासी । रक्षावे 
तुबां निरंतर ॥९५॥ ऐसे बोलूनि पाताळा । बाल्मीकि गेले तये वेळां । कुशही दूर वना प्रवेशला । कंदमुळे 
आणावया ॥९६॥ लहू उपवन रक्षीत । सवें बटु बाळें बहुत । नानाक्रीडा विनोद करीत । वृक्षच्छायेस बेसलीं 
॥९७॥ अष्टवर्षी दशवर्षी कुमर । कटी मौंजी कौपीन सुंदर । मस्तकीं शिखा परिकर । खेळतां उडती तयांच्या 
॥९८॥ तों श्यामकर्ण आला धांवत । आला त्याच पंथे अकस्मात । ऋषिपुत्रांस लहू दावीत । पाहा रे घोडा 
कैसा हा ॥९९॥ मग सीतासुतें धांवून । शेंडीसी! धरिला! श्यामकर्ण । कपाळींचें पत्र तोडून । वाचिता 
जाहला तत्काळीं ॥२००॥ पत्रार्थ पाहूनि समस्त । लहू गदगदां हांसत । बळिया काय रघुनाथ । त्रिभुवनी 
थोर जाहला ॥१॥ काय त्यासीच व्याली जननी । काय निर्वीर जाहली अवनी । तरी कैसा घोडा 
सोडोनी । नेईल आतां पाहूं पां ॥२॥ माझी प्रतिज्ञा हेच आतां । धरिला घोडा न सोडीं मागुता । ना तरी 
सीतेउदरीं तत्त्वतां । जंत होवूनि जन्मलो ॥३॥ अश्वोत्तमाचे' नेत्र पुसोन । कौतुकेंकरून थापटी मान । 
उत्तरीय चीर गळां घालून । बांधोन ठेविला केळीसी ॥४।। ऋषिपुत्रांस तेव्हां म्हणत । पहा रे घोडा कैसा 
नाचत । तों ऋषिबाळें समस्त । पोट बडविती भयेंकरूनि ॥५॥ कोण्या राजाचा घोडा आला । तो तुवां 
बळेंचि धरिला । तरी आम्ही सांगूं तयाला । लहूनें बांधिला म्हणोनी ॥६॥। लहू तयांप्रती बोलत । आमुचीच 
निश्चये हे वस्त । आपुली आपण घेतां सत्य । शंका येथें कायसी ॥७॥ काळासी शिक्षा करूनियां । लया 
पाववीन सर्व क्षत्रियां । तों वीर आले धांवूनियां । अश्वरक्षक पुढील जे ॥८॥ विप्रकुमारां* देखोन । वीर 
पुसती दटावून । कोणीं रे हा श्यामकर्ण । कर्दळीसी ये बांधिला ॥९॥ लेकुरे बोलती भिऊन । पैल किशोर 
आरक्तनयन । आम्हीं वारितांही ठेवीत बांधून । त्याचेच कान कापा हो ॥२१०॥ रामविजय ग्रंथ 
पावन । त्यामाजी लहूकुशआख्यान । कथा गोड अमृताहून । भक्तचतुरीं परिसावी ॥११॥ ब्रह्मानंद 
श्रीधरवर । जानकीहदयकमलभ्रमर' । अगाध तयाचें चरित्र । सविस्तर संख्या शतकोटी ॥१२॥ स्वस्ति 
श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । सप्तत्रिंशत्तमाध्याय गोड 
हा ॥२१३॥। ॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ।॥ ओव्या २१३॥ 


॥ अध्याय सदतिसावा समाप्त ॥। 


१. आयाळ धरून २. उत्तम घोड्याचे ३. घोड्याचे रक्षणकर्ते सैनिक ४. ब्राह्मणबालकांना ५. जानकीच्या हदयरूपी 
कमळात विहार करणारा भ्रमररूपी पुत्र 


॥ अध्याय अडतिसावा ॥ 
लव व कुश यांचा पराक्रम 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। हातीं घेऊनि चाप शर । उभा मंगलभगिनीचा कुमर । 
तंब मागूनि चतुरंग दळभार । अति गजरें पातले ॥१॥ सवें सकळ पृथ्वीचे नृपवर । मध्यें शत्रुघ्न प्रचंड वीर । 
तों तेणें ऐकिली मात सुंदर । घोडा धरिला म्हणोनि ॥२॥ भ्रूसंकेत दावी शत्रुघ्न । अपार लोटले तेव्हां सैन्य । 
तंब कदलीसी शयामकर्ण । सस्त्रेंकरून बांधिला असे ॥३॥ ऋषींचे मुंजिये बाळ खेळती । तयांसि वीर 
आले ते पुसती । वारू कोणीं बांधिला म्हणती । लेकुरे बोलती भिऊनियां ॥४।। कानावरी हात ठेविती । 
आम्हीं नाहीं धरिला आण वाहती । पैल दिसे धनुष्य हातीं । कलागती' करितो तो ॥५॥ तेणें बांधिला 
श्यामकर्ण । तंव वीर बोलती हांसोन । म्हणती लेंकुरें नेणोन । घोड़ा बांधिला कौतुके ॥६॥ सोडा रे सोडा 
श्यामकर्ण । जवळ उरलें आतां अयोध्यापट्टण । वाट पाहातसे रघुनंदन । सत्वर जावें वेगेंसी ॥७॥ घोडा 
सोडावया धांवले वीर । तंब तो बोले जानकीकुमर । कोण रे तुम्ही तस्कर । घोडा सोडूं पातलेती ॥८॥ 
घोडा धरिला तोचि मी एथ । उभा लक्षीत? युद्धपंथ* । तुमचा कोण आहे रघुनाथ । त्यासी जाऊन सांगा 
रे ॥९॥ मज म्हणता तुम्ही बाळ । परी सर्वांचा मी आहें काळ । तुमचीं गर्वाची कवचें सकळ । फोडीन 
आज समरांगणीं ॥१०॥। तटस्थ पाहती सकळ वीर । म्हणती हा बाळ सुकुमार । लीलाचाप घेऊनि परिकर । 
धीट गोष्टी बोलतो ॥।११॥। यावरी शस्त्र धरितां निश्चितीं । सकळ योद्धे आम्हां हांसती । तरी वारू सोडून 
त्वरितगती । पुढे चला सवेग ॥ १२॥। घोडा सोडूं धांबले वीर । लहू चाप ओढी सत्वर । शतांचीं शतें सोडूनि 
शर । तोडिले कर तितुक्यांचे ।॥। १३॥। जैसीं वटपत्रें' तुटोनि पडती । तैसीं मणगटें पडलीं क्षिती । तों मागुती 
बहु वीर धांवती । घे घे शब्देंकरूनियां ॥१४।। खड्गासहित भुजादंड । लहूनें पाडिले उदंड । जैसे 
शाखारहित तरू प्रचंड । तैसे वीर उभे तेथें ॥१५॥ जाहला एकचि हाहाकार । सेना लोटली तेव्हां समग्र । 
लक्षांचे लक्ष वीर । धांवते जाहले ते काळीं ॥१६॥ जैसा धारा वर्षे जलधर । तैसे शर सोडी भूमिजाकुमर*। 
शिरांच्या राशी अपार । पाडिल्या तेव्हां पुरुषार्थे ॥१७॥। दुरोनि पाहती वीर सकळ । बारा वर्षांचा दिसे बाळ । 
परी प्रचंड वीर समोर काळ । उभा ठाकू न शकेचि ॥१८॥ एक म्हणती गुरु समर्थ । याचा असेल पैं 
यथार्थ । तरीच एवढे सामर्थ्य । कवणासही नाटोपे ॥१९॥ तंब सोळा पदों दळभार । एकदांचि लोटले 
समग्र । परी त्या वीराचें संधान थोर । खिळिले समग्र बाणांनी ॥२०॥ मयूरपिच्छें पिंजारती । तैसे वीर 
सकळ दिसती । मग हांक देऊनि महारथी । शत्रुघ्न पुढें लोटला ॥२१॥ गजकलेवरें' पडली सदट । 
चालावया नाहीं वाट । वीर पडिले महासुभट* । नामांकित पुरुषार्थी ॥२२। सकळ प्रेते मागें टाकून । पुढें 

धांवला शत्रुघ्न । बाळ पाहिला विलोकून । तंव रघुनंदन दुसरा ॥२३॥ म्हणे कोणाचा तूं किशोर येथ । 
दळ पाडिलेंस असंख्यात । आतां शिक्षा लावीन तुज बहुत । पाहें पुरुषार्थ पैं माझा ॥२४॥ लहू म्हणे 

सिंहदरींत वारण* । आला मदभरेंकरून । परी तो स्वस्ति क्षेम वांचून । केवीं जाईल माघारा ॥२५॥ 


१. भांडण २. युद्धाची वाट पाहात ३. वडाची पाने ४. सीतापुत्र लव ५. हत्तींची शरीरे ६. महावीर ७. हत्ती 


अध्याय अडतिसावा ३२७ 
वा क स. 1 मि 


बिष्णुवहनाचे कर्वेतून । उरग केवीं जाय वांचून । ऐसें ऐकतां शत्रुघ्न । लावी बाण चापासी ।।२६।। 
आकर्णवरी ओढी ओढून । त्वहूवरी सोडिला बाण । सीतापुत्रे नलगतां क्षण । तोडोनियां टाकिला 11२७1 
आणि सोडिले पांच बाण । तेही तत्काळ टाकिले तोडून । सर्वेचि शत शर शत्रुघ्न । मोकलीत अति रागे 
॥२८॥ तेही रूह्‌ तोडी सत्वर । मग काय करी सीतापुत्र । बाणजाळ घातलें अपार । झांकिलें अंबर प्रतापे 
॥२९॥ सेनेसहित कैकयीनंदन' । बाणी जर्जर केला पूर्ण । जें जें शस्त्र प्रेरी शत्रुध्न । तें तें सवेंच रूहू छेदी 
॥३०॥ मग निर्वाण बाण जो शत्रुघ्नातें । दिधला होता रघुना्थे । परम संकट देखोनि तेथे । तूणीरांतून 
ओढिला ॥॥३१॥। चीज निघे मेघाबाहेर । तैसा झळकतसे दिव्य शर । तो धनुष्यीं योजून सत्वर ! लहूवरी 
सोडिला ।।३२।। दृष्टी देखतां सीताकुमर । म्हणे बाण आला दुर्धर । याचें निवारण समग्र । कुश एक 
जाणतसे ।।३३॥। फळे आणावया कुश गेला । माझा पाठिराखा दुरावला । बाणापुढें या वेळां । न वांचेंचि 
सर्वथा ॥३४।। परम धैर्यवंत सीतानंदन' । वेगीं सोडिला दिव्यबाण । तेणें शत्रुघ्नाचा निर्वाणबाण । अर्ध 
खंडिला अंतराळी ।।३५।। अर्ध शर जो कां उरला । तो लहूचे हृदयीं भेदला । मूर्च्छना येऊनि पडिला । बाळ 
तेव्हां धरणीवरी ।।३६।। भडभडां चालिले रुधिर । आरक्त नेत्र जाहलें वक्त्र । श्वासोच्छ्वास कोंडले समग्र । 
शेंडी रुधिरे थबथबली ।।३७।। लहूपासोनि वांचले वीर । त्यांनी सिंहनाद केला थोर । पडिला पडिला 
किशोर । म्हणोनि समग्र धाविन्नले ।।३८॥। दुरोनि पाहती ते वेळे । एक म्हणती मिष घेतलें । मग शत्रुघ्न 
रथाखालें । उतरूनि जवळी पातला ।।३९।। शत्रुघ्न जवळी बैसोन । पाहे बाळ विलोकून । धन्य जननी 
प्रसवली रत्न । म्हणोनि उचलूनि घेतला ।।४०।। श्यामसुंदर आकर्णनयन* । आजानुबाहु सुहास्यवदन" । 
शत्रुघ्ने उदक आणून । मुखींचें अशुद्ध धूतलें 1४१1 आश्चर्य करिती अवघे वीर । म्हणती दुजा अवतरला 
रघुवीर । आतां याची मात अपार । शोक करील यालागीं 11४२1 स्नेहाचा पूर अत्यंत ! शत्रुघ्नाचे हृदयीं 
दाटत । नयनीं आले अश्रुपात । बाळक दृष्टी विलोकितां ॥४३॥ रामचंद्रासी दाखवू म्हणून । रथीं घातला 
त्वरेंकरून । घेऊनियां झ्यामकर्ण । शत्रुघ्न त्वरेने चालिला ।४४1॥ लागला वाद्यांचा एकचि नाद ! मनीं न 
समाये आनंद । महासिद्धि साधूनि सिद्ध । घवघवीत परते जैसा ॥४५॥ इकडे लेंकुरें धांबोनी । जानकीस 
सांगती जाऊनी । माते तुझा लहू मारूनी । नेला घालोनि रथावरी ॥४६॥ ऐकतां सर्व वर्तमान । जानकी 
पडिली मूर्च्छा येऊन । जैसें -लोभियाचें हरपतां धन । प्राण तयाचे सर्वं एकवटती ॥४७॥ जैसी काष्टाची 
बाहुली । तैसी निचेष्टित सीता पडली । पुढती आक्रंदत उठिली । वक्षःस्थळ बडवीत ।।४८। मीं अनाथ 
अति दुर्बळ । परदेशी भणंग केवळ । माझें धरूनियां बाळ । कोणीं निर्दये नेलें पैं ॥४९॥ माझी टुर्बळाची 
दोन बाळे । त्यांत एक धरूनि नेलें । पूर्व कर्म फळास आलें । अहाहा जाहलें ओखटें ॥५०॥ बाळ माझे 
अत्यंत कोमळ । घायें जाहलें असेल विकळ* । मुखचंद्र अति निर्मळ । नयन विशाळ सुरेख ॥(५१!! तेथे 
लागोनियां बाण । फुटले असतील त्याचे नयन । सुहास्यवदन छिन्नभिन्न । जाहलें असेल बाळाचे ।!५२।। 


१. कैकयीपुत्र शत्रुघ्न २. लव ३. दीर्घ नेत्र असणारा ४. स्मित-हास्य करणारा ५. गलितगात्र 


३२८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 
—्a्—्o््््््््््््््््््््््््छ्छझछझउझछ््््ज््् ््् —् < 


बाळावरी शस्त्र उचलिती । ते क्षत्रिय नव्हेत दुर्मती । तेथें कोणाचेहि चित्तीं । दया उपजली नाहींच ।।५४। । 
माझें दरिद्रियाचें किंचित धन । कोणें निर्दयं नेलें चोरून । मज अंधाची काठी हिरून । कोणें वनीं 
भिरकविली ॥५५॥ कोणीं पक्ष' माझा छेदिला । कोणीं नेत्र माझा फोडिला । माझा कल्पवृक्ष उपडिला? । 
कोण्या पापियें येऊनि ॥५६॥ वाल्मीक तात ये वेळां । तोही गेला असे पाताळा । मजवरी अनर्थ 
कोसळला । कोणा सांगूं जाऊनियां ॥५७॥। कुश बनास गेला तत्त्वतां । कोण धावणे? करील आतां । माझा 
लहू बाळ मागुता । कोण मज भेटवील ॥५८॥ तों कुश परतला वनींहून । मार्गी होती अपशकुन । जड 
जाहले चालतां चरण । तैसाच धांवून येतसे ॥५९।। कौपीन मौंजी कटीं शोभत । मस्तकीं शिखा वातें 
उडत । माता जाहली असेल क्षुधित । म्हणोन धांवत वेगेंसीं ॥६०॥ पर्णकुटींत प्रवेशला । म्हणे मातें बंधु 
कोठें गेला । आजि सामोरा मज नाहीं आला । कोठें गुंतला खेळावया ॥६१॥। मग त्रिभुवनपतीची राणी । 
बोले आक्रोशे हांक फोडूनी । बा रे आजि परचक्र येऊनी । नेला धरून बंधु तुझा ॥६२॥ तूं त्याचा 
पाठिराखा पूर्ण । तुझें करीत घडी घडी स्मरण । सोडिला असेल तेणें प्राण । तूं लवकरी धांव आतां ॥६३॥ 
कुशें घेतले धनुष्य बाण । जानकीसी केलें साष्टांग नमन । जय सद्गुरु वाल्मीक म्हणून । केली गर्जना ते 
काळी ॥६४॥ गुरुनाममंत्रे ते वेळीं । सर्वांगी विभूति चर्चिली । उभा राहून बाळ बळी । जानकीप्रती बोलत 
॥६५॥ अंबे इंद्र चंद्र कुबेर । अथवा ब्रह्म विष्णु महेश्वर । जरी मी असेन तुझा कुमर । तरी बाणेंकरूनि 
फोडीन ॥६६।। समरांगणीं सर्व वीर । आटोनियां रथ कुंजर । बंधु सोडवीन सत्वर । शिक्षा करीन वैरियां 
॥६७।। आजि दाखवीन बळाची प्रौढी । तरीच जन्मलो तुझें पोटीं । म्हणूनि चालिला जगजेठी । नमून माता 
सत्वर ॥६८॥ कुंजरांचा मार्ग काढीत पूर्ण । जेवीं आवेशें धांवे पंचानन । कीं सर्प शोधावया सुपर्ण । क्रोधें 
जैसा धांवत ॥६९॥ असो दूर देखोनियां भार । प्रचंड हांक दिधली थोर । उभे रे उभे तस्कर । चोरून 
नेतां वस्तु माझी ॥७०॥ तस्करासी शिक्षा हेचि पूर्ण । हस्तचरण” खंडोन । कर्ण नासिक छेदोन । शिक्षा 
लावीन येथेंचि ॥७१॥ खळबळला सेनासमुद्र । अवघे माघारे पाहती वीर । तों राजस घनश्याम 
सुंदर । दिसे राघव दूसरा ॥७२॥ द्वाद्वश वर्षांचा किशोर । देखोनि चळचळां कांपती वीर । एक म्हणती 
सकळ संहार । करील आतां उरलियांचा ॥७३॥ तों कुशें कोदंड चढवून । सोडिले तेव्हां दिव्य बाण । 
किंवा मेघ वर्षत पर्जन्य । सायकांचा ते काळीं ॥७४॥ तों सेनापति दळ घेऊन । मुरडला तेव्हां वर्षत बाण । 
म्हणे बाळा तुज न लागतां क्षण । धरून नेईन अयोध्येसी ॥७५॥ मग निर्वाणींचे दहा बाण । कुशावरी 
प्रेरिले दारुण । येरे एकचि शर सोडून । दहाही छेदिले ते काळीं ॥७६॥ जैसे मूढाचे* बोल" अपार । 
एकेचि शब्दे छेदी चतुर । कीं स्पर्शतां जान्हवीचे नीर । पापें सर्वत्र संहारती ॥७७॥। तैसे कुशें शर 
छेदून । तत्काळ सोडिले नव बाण । चारही वारू आणि स्यंदन । सेनापतीचा तोडिला ॥७८॥ आणीक 
तीन बाण सोडिले । चाप हातींचें छेदिलें । कवच अंगींचे उडविलें । विरथ* केलें ते काळीं ॥७९॥ 


१. पख २. उपटला ३. रक्षण ४. हात व पाय ५. असंबद्ध बडबडणे ६. रथहीन 


अध्याय अडतिसावा ३२९ 


पुढें चरणचाली चालत । कुशावरी आला अकस्मात । जैसा कां सूकर उन्मत्त । मृगेद्रावरी' चौताळे ।॥।८०॥ 
तों कुशें सोडूनि दोन बाण । दोन्ही हस्त टाकिले छेदून । सबेंच दिव्य शर सोडून । शिर तयाचें उडविलें ॥८१॥ 
सेनापति पडतांच ते वेळां । एकचि हाहाकार जाहला । तों तयाचा बंधु सरसावला । नागेंद्रनाम जयासी ॥८२॥ 
विद्युत्पाय' वीस बाण । नागेंद्रे सोडिले चापीं योजून । त्या शरतेजें प्रकाशलें गगन । मग सीतानंदन काय 
करी ॥८३॥ एकेंचि शरें ते वेळे । वीसही बाण पिष्ट केले । जैसीं एकाचि नामें सकळें । महापातकें भस्म 
होती ॥८४।। मग सोडोनि अर्धचंद्र शर । उडविले नागेद्राचे शिर । सोडीत बहुबाणांचा पूर । न ये समोर 
कोणीही ॥८५॥ तों समीरासी मागें टाकून । पुढें धांबला कैकयीनंदन । चपळेहून सतेज बाण । वर्षता 
जाहला ते काळीं ॥८६॥ तंब तो राघवी? वीर चतुर । एवं पिष्टवत करी शर । सवेंचि बाण अपार । वर्षत 
मेघासारिखे ॥८७॥। उरलें शत्रुध्नाचें दळ । शिरे छेदूनि पाडी सकळ । जैसें अपार जलदजाळ । प्रभंजन विभांडी 
॥८८॥ मग आठवोनि वाल्मीकाचे चरण । काढिला सद्गुरु-दत्त बाण । सोडिला जेवीं पंचानन । 
बारणावरी चपेटे* ॥८९॥ कीं बज्र पडे शैलशिखरीं । तैसा शत्रुघ्नाचे हृदयावरी । बाण खडतरला ते 
अवसरी । पडला धरणीं शत्रुघ्न ॥९०॥ मग भोंबतें पाहे कुश वीर । तंब एकही समोर न ये वीर । जैसा 
दिनकराप्रति अंधकार । मुख परतोनि न दाखवी ॥९१॥ षोडश पद्भें दळभार । आणिक देशोदेशींचे नृपवर । 
तितुकेही संहारिले समग्र । जैसें तृण अग्निसंगें ॥९२॥। मग कुश चापासी घाली गवसणी । जैसा याज्ञिक 
आच्छादी अग्नि । कीं मेघांमाजी सौदामिनी । गुप्त जैसी राहिली ॥९३॥ जैसीं उद्ठसग्रामींचीं* मंदिरे । तेवीं 
रथ शून्य दिसती एकसरें । लहुबाळाकारणें कुशेंद्रे$ । तितुकेंही शोधीलें ते काळीं ॥९४॥ व्हावया 
वस्तुसाक्षात्कार । साधक शोधिती तत्त्वे समग्र । तैसे रथ शोधीत कुशेंद्र । बंधुरत्नाकारणें ॥९५॥ तों शत्रुघ्नाचा 
मुख्य रथ । त्यावरी लहू होता मूर्च्छांगत । तो कुशे उचलूनियां त्वरित । हदयकमळीं आलिंगिला ॥॥९६॥ तों 
लहूने उघडिले नयन । विलोकी निजबंधूचें बदन । तत्काळ उभा ठाकला उठोन । म्हणे शत्रुघ्न गेला कोठें ॥९७॥ 
देह* चाऱ्ही* शोधोनि विविध । संत अंतरीं धरिती बोध । तैसाच कुश होऊनि सद्गद । बंधू हृदयीं धरियेला 
॥९८॥। मग कुश वचन बोलत । बा रे तूं श्रमलासी बहुत । येरू म्हणे कष्ट समस्त । हरले तुज देखतां ॥९९॥ 
म्हणे श्यामकर्ण घेऊन । चला आश्रमा करूं गमन । मग कुश बोलिला वचन । कदा येथून जाऊं नये ॥१००॥ 
आतां युद्धास येतील बहुत । ते समरीं जिंकूनि समस्त । मग वारू घेऊनि त्वरित । जाऊं जननीच्या दर्शना ॥१॥ 
लहू म्हणे घालोनि पैज । घ्यावें अयोध्येचें राज्य । धरून आणावा रघुराज । वाल्मीकिचरणाजवळी“ पैं ॥२॥ 
असो वृक्षीं बांधोनि श्यामकर्ण । हातीं घेऊनि धनुष्य बाण । अयोध्यापंथ लक्षीत पूर्ण । दोघे जण उभे 
असती ॥३॥ घायाळ उरले किंचित । ते अयोध्येसी गेले धांवत । राघवासी सकळ मात । श्रुत केली तेधवां 
॥४॥ दळभारासहित पूर्ण । रणीं आटिला* वीर शत्रुघ्न । विप्रबाळक दोघे जण । द्वादश वर्षांचे असती पैं ॥५॥ 
यज्ञमंडपीं रघुनंदन । बंधूचा समाचार ऐकोन । टाकोनि हातींचें अवदान । भूमीवरी उलंडला ॥६।। नेत्रीं 
ढळढळां बाहे नीर । गजबजले भरत सौमित्र । बिभीषण हनुमंत मित्रपुत्र । हडबडले तेधंवा ॥७॥। म्हणती 
यज्ञासी जाहलें विघ्न । पडला महावीर शत्रुघ्न । असो सौमित्राप्रती राजीववदन । काय बोलिला तेधवां ॥८॥ 


hr Rhea SEALS र र sn HERI si DOR RS Li SS i 
१. सिंहावर २. विजेसारखे ३. रामाचा पुत्र ४. हल्ला करतो ५. ओसाड गावातील ६. कुशरूपी इंद्राने ७. स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण ८. वाल्मीकींच्या पायाजवळ ९. पराभूत केला 


३३० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


म्हणे शत्रुघ्नाऐसा वीरराणा । क्रषिकिशोरें आटिला रणा । तरी सर्वे घेऊनि अपार सेना । धांवण्या' धांवे 
बंधूच्या ॥९। मग श्रीरामचरणाब्ज? नमून । वायुवेर्गे निघाला लक्ष्मण । सर्वे चतुरंग सैन्य । अपार तेव्हां 
निघाले ॥॥११०॥। चवदा गार्वे रुद थोर । मार्गी चालिला सेनासागर । वायुवेर्गे ऊर्मिलावर । रणमंडळासी 
पातला ॥११॥ तों सेनापती काळजित । सौमित्रीपासी पावला त्वरित । तंव दोघे देखिले अकस्मात । शशी 
आदित्य ज्यापरी 11१२॥ श्याम सुंदर दोघे जण । द्वादश वर्षांच्या मूर्ती लहान । हाती घेऊनि बाण । धीट 
दोघे विलोकिती ॥१३॥ पाहावया बंधूर्चे मानस । बोलता जाहला वीर कुश । म्हणे सेना पातली विशेष । 
प्रलय थोर दिसतसे 11१४1) सेनापती क्रोधायमान । चपळ येतसे त्याचा स्यंदन” । आतां हा युद्ध करील 
दारुण । आम्हांसी पुन्हां नाटोपे ॥१५॥ मग बोलिला लहू वीर । तूं पाठिराखा आलासी सत्वर | आतां मज 
बळ अपार । येथोनियां चढियेले ॥१६॥। जैसी साह्य होतां सरस्वती । सकळ कठिनाथं उमजतो । तेवी 
आजि निर्वीरे करीन क्षिती । निज बळेकरूनियां ।।१७॥। तुजसी युद्धीं राहे समोर । ऐसा आहे कोण वीर । 
जरी स्वर्ये आला रामचंद्र । तरी तूं त्यासी नाटोपसी 11१८] तोवरी गर्जे जलार्णव* । जों देखिला नाहीं 
कलशद्धव । त्‌ं पंचानन हे वीर सर्व । जंबूक तुजवरी पातले ।।1१९]| जरी तम जिंकील सूर्यासी । कीं भूते 
गिळितील काळासी । तरी समरांगर्णी युद्धासी । तुजसी हे पुरतील ।।१२०॥। जरी आकाश बुडेल मृगजळी । 
चारा कोंडीजे भूगोलीं । तरीच तुजसी समरदळीं' । भिडों शकतील बंधुराया ।२१।! परी एके संशर्ये मज 
गोविलें । जें माझें धनुष्य भगिलें । असंख्यात युद्ध जाहलें । उपवनाजवळी प्रथमच्ि ।!२२।! मग सैन्य 
दळभार । धरा धरा म्हणती किशोर । आतां जातील हे कोठवर । पाहूं नयनीं आम्हीच ॥२३।! वीर दोघे 
उभे ठाकूनी । दळभार विलोकिती नयनीं । सैन्य जैसे तृणप्राय' करूनी । उभे ठाकती धुरंधर ।!२४ी। कुश 
म्हणे ऐसिया समयासी । कोण चाप देईल आम्हांसी । तरी आतां प्रार्थू सूर्यासी । धनुष्यप्राप्तकारणें 11२५11 
अग ते राघवी वीर दोघे जण । एकनिष्ठें मांडिती सूर्यस्तवन । ऊर्ध्व वदर्ने करून । सूर्यमंडळ विलोकिती 
॥२६॥। जय जय तमनाशका* सहस्रकिरणा । अंबरचूडामणे“ सूर्यनारायणा । जीवमिलिंदबंधमोचना" । 
इठयदळप्रकाशका ॥२७॥ एकचक्रः” कनकभूषित रथ । सप्तमुख अश्ववेग बहुत । निमिषार्धांमाजी' 
अपार पंथ । क्रमोनि जासी मनोगती 11२८1 आदिपुरुष तूं निर्विकार । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । हीं स्वरूपें 
तुझीच साचार । सर्वप्रकाशक अदित्या ॥२९॥ सकळ रोग दुःख भयहारका । विश्वदीपना विश्वपाळका । 
त्रिभुवननेत्रप्रकाशका । काळात्मका काळरूपा ॥१३०॥ परिसोनि बाळकांची स्तुती । तत्काळ प्रसन्न 
जाइल गभस्ती । अक्षय्य धनुष्य क्षिती । ऊर्ध्वपर्थे टाकिले ॥३१॥। सूर्यास साष्टांग नमून । घेतले तेव्हां 
धनुष्य बाण । म्हणती वाल्मीकि गुरु धन्य पूर्ण । सूर्यआराधन दिधले जेणे ।।३२।। आम्हांसी सद्गुरु दया 
अखंड । क्षणें जिंकू हैं ब्रह्मांड । लहू म्हणे आजि मी कोड । पुरवीन यांचें संग्रामीं 11३३॥ सूर्यदत्त' कोदंड 
घेऊन सन्तर । सरसावला तेव्हां लहू वीर । तों सौमित्राचें दळ समग्र । चतुरंग पुढें लोटले ॥३४।। अचूक 
दोघांचे संधान । वायां न जाय टाकिला बाण । पदाती अश्व रथ वारण । तोडोनि पाडिती एकसरे ॥३५॥ 


१. रक्षणासाठी २. श्रीरामाचे चरण ३. रथ ४. समुद्र ५. युद्धभूमीवर ६. गवताच्या काडीप्रमाणे 9. अंधार नष्ट 
कर्णारा ८. आकाशातील रत्य ९. जीवरूपी भ्रमराला सोडवणारा १०. एका चाकाचा ११. क्षणार्धात १२. सूर्याने दिलेले 


अध्याय अडतिसावा i ME गत 


कोणी धनुष्याची ओढी काढित । तों भुज तोडिती अकस्मात । मणगरें असिलतेसहित । तोडोनि पाडिती 
क्षितीवरी ॥३६॥ शिरांच्या लाखोल्या घालोनी । भूलिंगे पूजिलीं दोघां जणीं । अशुद्धनदी लोटली वनीं । 
जाती वाहूनि कलेवरे ॥३७॥ वीर संहारिले अपार । काळजितास म्हणे सौमित्र । हे दोघे असतां एकत्र । 
कल्यांतींही नाटोपती ॥३८॥। तरी बहुत कटकः घेऊन । ज्येष्ठासी धरीं तू वेष्टून । धाकट्याभोंवतें आवरण । 
मी घालूनि धरीतसें ॥३९॥ मग दोन भाग कटक केलें । दोघे दोहींकडे फोडिले । चोवीस वेढे तेव्हा घातले । 
भोवताली सैन्याचे ॥१४०॥। सौमित्रे वेढिला लहू वीर । जैसा तृणे झांकिला वैश्वानर! । कीं अजांनीं 
कोंडिला महाव्याघ्र । कीं खगेश्वर? सर्पानी ॥४१॥ परी तो लहू प्रतिज्ञावीर*। चापासी लावून सोडी शर । 
फिरत फिरत चक्राकार । सोडी पूर बाणांचा ॥४२॥ धन्य वाल्मीकीचे दिव्य मंत्र । एका बाणाचे कोटी 
शर । होऊनि शिरें पाडिती समग्र । नवल वीर राघवी ॥ ४३॥ रघुपतीचा मित्र विशेष । रुधीनामा धांबला 
राक्षस । तो महाबलिष्ठ गगनास । उडोनि गेला तेधवां ॥४४ ॥ खालीं अकस्मात उतरूनी । लहूचें चाप सत्वर 
हिरूनी । अंतरिक्ष गेला उडोनी । फळ घेऊन पक्षी जैसा ॥४५॥ हातींचें हिरून नेलें चाप । लहू पाहे 
तटस्थरूप । तस्करापाठीं लागतां सर्प । खंडी जैसा चरणातें ॥४६।। व्याळ मूषका धरू जातां । वणव्यांत 
सांपडे अवचिता । कीं रिसामागें धांबतां । बोरांटी अंगीं अडकली ॥४७॥ निधान साधावया गेला । तों 
विवशी पडिली येऊन गळां । तैसें लहूस जाहलें ते वेळां । धनुष्य नेतां रुधीनें ॥४८॥ असो सीतासुत परम 
चतुर । जैसा निराळीं उडे खगेश्वर । तैसा उडोनियां सत्वर । रुधी राक्षस धरियेला ॥४९॥ असुर झोटीं 
धरिला तये वेळे । हातींचें धनुष्य हिरून घेतलें । गरगरां फिरवुनियां बळें । पृथ्वीवरी आपटिला ॥५०॥ 
मृत्तिकाघटाचीं शकलें । तेवीं असुरअवयव चूर जाहले । रुधीनें प्राण सोडिले । सकळांदेखतां ते काळीं 
॥५१॥ मागुती कटकांत उतरोन । युद्ध करी सीतानंदन । चोवीस वेढे संहारून । टाकिले सैन्याचे ते क्षणीं 
॥५२॥ महाझुंजार येऊन । हातींचीं शस्त्रें टाकून । धरिती लहूचे चरण । आमुचे प्राण रक्षी कां ॥५३।। एक 
पळती रण सांडून । एक दांतीं धरिती तृण । मग सिंहनादे लक्ष्मण । गर्जोनि पुढें धांविन्नला ॥५४॥ जैशा 
पांच विजा अति तीक्ष्ण । तैसे सौमित्रें पांच बाण । लहूवरी सोडिले पूर्ण । महाक्रोधेंकरूनियां ।।५५।। 
रघुवीराचा लहू वीर । तत्काळ सोडी दिव्य शर । पांच बाण केले चूर । लोहपिष्टन्यायेंसीं" ।५६॥ लहू 
सौमित्राप्रती बोलत । त्वां पूर्वी मारिला इंद्रजित । ते तुझी विद्या समस्त । आजि दावी मजळागीं ॥५७॥ 
चतुर्दश वर्षे निराहार । काननीं श्रमलासी तूं फार । आज समरांगणीं साचार । सावकाश निद्रा करीं ।।५८ | 
सौमित्र म्हणे तूं कोणाचा कोण । तंब तो लहू बोले हांसोन । तुज पुसावया काय कारण । आला बाण सांभाळी 
॥५९॥ लहू निधडा प्रचंड वीर । सोडी एक सबळ शर । रथासहित सौमित्र । आकाशपंथें उडविला ॥ १६०] 
गरगरां गगनीं भोंवे रथ । भूमीवरी पडे अकस्मात । मग दुजे रथीं सुमित्रासुत । आरूढला लवलाहे ।॥६१॥। 
जैसा वर्षाकाळीं वर्षे घन । तैसा बाण सोडी लक्ष्मण । लहू त्याचिया त्रिगुण । शर सोडीत सतेज ॥६२॥ 


१. सैन्य २. अग्नी ३. गरुड ४. प्रतिज्ञा पूर्ण करणारा वीर ५. लोखंडाच्या चूर्णाइतके बारीक 


३३२ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


ऊर्मिलापतीचे! बाण । तटतटां टाकी तोडून । मग मंत्र जपोनि लक्ष्मण । शर सोडोनि देतसे ॥६३॥ त्या 
शरापासून एकदां। निघाल्या कोट्यवधि गदा। बिमानीं सकळ सुरवृंदां । आश्चर्य तेव्हां वाटलें ॥६४॥ तों 
लहू जपे गुरुमंत्र । चक्रे सोडिलीं तेव्हां अपार । गदा छेदोनि समग्र । चक्रे सर्वेचि गुप्त जाहलीं ॥६५॥ तों 
सौमित्रे सोडिले पर्वत । सवेंचि लहू बज्र प्रेरीत । फोडिले अचळ समस्त । वज्र जात स्वस्थाना ॥६६॥ 
मंगळाचा भाचा लहू वीर । सूर्यबंशमंडणाचा कुमर । शरमुखीं द्रादशदिनकर'। स्थापोनियां सोडिले ॥६७॥ 
निघतां द्वादश आदित्यमेळ । प्रतापे लोपला विरिंचिगोळ' । ऐसें देखतां फणिपाळ* । राहुअस्त्र सोडित 
॥६८॥ सूर्य आणि राहुअस्त्र । दोन्ही जाहलीं एकत्र । सवेंच गुप्त जाहलीं क्षणमात्र । नलगतां ते काळीं 
॥६९॥ कामास्त्र सोडी अहिनायक"। लहूवीरे प्रेरिलें कामांतक । कामास्त्र दग्ध जाहलें तात्कालिक । नामें 
पातक हरे ज्यापरी ॥१७०॥ सौमित्रे सोडिलें तारकास्त्र । लहू प्रेरी षण्मुखास्त्र' । विघ्नास्त्र सोडी 
सौमित्र । हेरंबास्त्र* लहू टाकी ॥७१॥ सौमित्र सोडी सरितापती । लहू त्यावरी प्रेरी अगस्ती । मग त्यावरी 
ऊर्मिलापती । पावकास्त्र प्रेरीतसे ॥७२॥ लहूनें मेघास्त्र प्रेरून । विझविला प्रचंड हुताशन । जैसे प्रगटतां 
आत्मज्ञान । जाय वितळोन प्रेममोह ॥७३॥ वातास्त्र प्रेरी ऊर्मिलानाथ । लहू आड घाली पर्वत । असो आठ 
अक्षौहिणी गणित । रामसेना पाडिली ॥७४॥ आश्चर्य करी लक्ष्मण । म्हणे याचा पार न कळे पूर्ण । हातासी 
कदा न ये श्यामकर्ण । आतां यज्ञ कायसा ॥७५॥ हे असती कोणाचे कोण । हें न कळेचि वर्तमान । मज 
वाटे शिव आणि रमारमण । बाळवेषें प्रकटले ॥७६॥ आणिकांची नव्हे शक्ती । हे त्रिभुवनासी नाटोपती । 
असो लहू म्हणे सौमित्राप्रती । कां रे उगाचि निवांत ॥७७॥ तुझे सरले असतील बाण । तरी जाई 
अयोध्येसी परतोन । तुझा कैवारी रघुनंदन । घेऊनि येई सत्वर ॥७८॥। सौमित्र नेदी प्रत्युत्तर । विलोकी 
बाळांचा मुखचंद्र । मागुती क्रोध उचंबळतां अपार । सोडिले शर सौमित्रें ॥७९॥ भोगींद्रअवतार लक्ष्मण । 
हें भूमिजासुतें' जाणोन । प्रेरिला नादास्त्र बाण । नवल पूर्ण वर्तले ॥१८०॥ असंभाव्य नाद मंजुळ । ध्वनीनें 
भरला ब्रह्मांडगोळ । धनुष्य टाकूनि फणिपाळ । नादब्रह्मीं मिसळला ॥८१॥ जे कनकबीज भक्षिती । त्यांचे 
अंगीं संचरे भ्रांती । ऊर्मिलापतीची गती । तैसीच जाहली तेधवां ॥८२॥ नादास्त्र बाण हृदयीं भरला । जैसा 
विखार बिळीं प्रवेशला । त्यावरी नादरंगें व्यापिला । भूतळीं पडिला मूर्च्छित ॥८३॥ इकडे सैन्याचे चोवीस 
आवर्त! । कुशाभोंवते घातले अदभुत । ते संहारून समस्त । काळजित मारिला ॥८४॥ विभांडोनि'? दोन्ही 
दळें । दोन्ही बंधू एकवटले । रण अपार तेथें पडिले । कुंजर मोकळे धांवती ॥८५॥ नाहीं रथस्वामी सारथी । 
रिते? रथ तुरंग ओढिती । सैरावैरा चौताळती । सव्य अपसव्य रणांगणीं ॥८६॥ असो अयोध्येत 
कोदंडपाणी । सांगे गुज भरताचे कर्णी । म्हणे आणिक सेना घेऊनी । साह्य जाई सौमित्रीसी ॥८७॥। दारुण 
योद्धा तो लक्ष्मण । त्याप्रती सांगे इतुके वचन । कीं बाळक दोघेजण । जितेच धरून आणावे ॥८८॥ ते 
जिवें न मारावे सर्वथा । आकांत करील त्यांची माता । तरी बाण अंगीं न खुपतां । मोहनास्त्र घालोनि धरावे 
॥८९॥ त्यांचीं माता पिता कोण । धनुर्वेद गुरु संपूर्ण । कां हिंडतां वनोपवन । वर्तमान सर्व पुसावे ॥१९०॥ 


१. लक्ष्मणाचे २. बारा आदित्य ३. ब्रह्मांड ४. शेष (लक्ष्मण) ५. लक्ष्मण ६. कार्तिकेयास्त्र ७. गणेश अस्त्र ८. सीतेच्या 
पुत्राने ९. वेढे १०. विदीर्ण करून ११. हत्ती १२. मोकळे 


अध्याय अडतिसावा ३३३ 


प्प्‌ 
त्यांच्या स्वरूपाच्या आकृती । कोणासारिखे दोघे दिसती । धरूनि आणा त्वरितगती' । रथावरी 
घालोनियां ॥९१॥ सौमित्रीचा क्रोध दारुण । घेईल बाळकांचा प्राण । अन्याय केला तरी पूर्ण । कृपा 
करावी बाळकांवरी ॥९२॥ ज्याचें हृदय परम कोमळ । तो दृष्टी देखतांचि बाळ । स्नेहे द्रवेल तत्काळ । 
अग्निसंगे घृतः जैसें ॥९३॥ बाळकाविणें शून्य मंदिर । आमुचें पडलें कीं साचार । गुणसरिता* सीता 
सुंदर । विवेक न करितां त्यागिली ॥९४॥ ऐसें बोलतां रघुनाथ । कंठ जाहला सद्गदित । नयनीं सुटले 
अश्रुपात । प्रिया हृदयांत आठवली ॥९५॥ ऐसें राजीवनेत्र बोलत । तों घायाळ आले धांवत । म्हणती 
सौमित्र आणि काळजित । सेनेसहित आटिले ॥९६॥ ऐसें ऐकतां राजीवनेत्र । वानरांसह होय चिंतातुर । 
श्रीराम म्हणे सर्वेश्वर । अत्यंत कोपला आम्हांबरी ॥९७॥ ब्रह्मानंद म्हणे श्रीधर । पुढे वीरश्री माजेल 
अपार । ते श्रवण करोत श्रोते चतुर । व्युत्पन्न आणि प्रेमळ जे ॥९८॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । 
संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । अष्टत्रिं्तमाध्याय गोड हा ॥१९९॥ 
श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या १९९ ॥ 


॥ अध्याय अडतिसावा समाप्त ॥। 


SSSR SSSR Ee 


१. ताबडतोब २. तूप ३. गुणांची खाण 


॥ अध्याय एकोणचाळिसावा ॥ 
राम - सीता - पुनर्मिलन 


॥ श्रीगणेशाय नम:॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: । देवाधिदेव राजीवनेत्र । पुराणपुरुष घनश्यामगात्र । 
लीला दाखविली विचित्र । भक्तजन तारावया ॥१॥। सौमित्र पडिला रणांगणीं । श्रवणीं ऐकता कोदंडपाणी' । 
शोकाकुलित पडिला धरणीं । सुमंतें सांवरून उठविला ॥२॥ दळ घेऊन अपरिमित । समागमे घेतला 
हनुमंत । रणाप्रती धांविन्नला भरत । पवनवेगेंकरूनियां ॥३॥ भरत आणि हनुमंत । रण विलोकिती 
समस्त । तंव ते सरसावोनि सीतासुत । दोघे पुढे पातले ॥४॥ हनुमंताचे कर्णी समस्त । भरत सांगे गुप्त 
मात । म्हणे हे राघवाऐसे दिसत । सीतासुत निश्चये ॥५॥॥ जानकी होती गर्भिणी । तैसीच रामचंद्रे सोडिली 
बनीं । हनुमंत म्हणे मजही मनीं । ऐसेंच गें निश्चये ॥६॥ वैरागरावांचून रत्न । सहसा न होय निर्माण । 
हे जानकीचे नंदन । मजही पूर्ण कळों आलें ॥७॥ तों लहूसी म्हणे कुश वीर । पैल ते नर आणि वानर । 
हळूच करितात विचार । तें तुज कांहीं समजलें ॥८॥ आम्हां दोघांसी युद्धीं गोवूनी । श्यामकर्ण न्यावा 
सोडोनी । हेंच त्यांनी धरिळें मनीं । सांगती कानीं एकमेकां ॥९॥ तरी तूं रक्षी श्यामकर्ण । त्यांसी युद्ध 
करितों मी निर्वाण । ऐसें कुश बीर बोलोन । सरसावून पुढें आला ॥१०॥ धनुष्यासी लावून बाण । 
भरताप्रती बोले वचन । तूं बडील काय लक्ष्मणाहून । तुझें आंगवण* थोर दिसतसे ॥।११॥ तुझें नाम काय 
सांग सत्वर । पिता तुझा कोठील नृपवर । त्वां पूर्वी युद्ध दुर्धर । कोणासीं केलें सांग पां ॥१२॥ माझें नाम 
पुससील ये क्षणीं । तरी मी वीर कुशेंद्रचूडामणी । याउपरी भरत तये क्षणीं । काय बोलता जाहला ॥१३॥ 
म्हणे लेंकुरा तूं जाय येथोन । तुज मी दिधलें जीवदान । भरतें मज सोडिलें म्हणोन । सांग आपुले मातेसी 
॥१४॥ मग कुश बोले हांसोन । तुझे बंधू पडले दोघेजण । त्यांचा सूड घ्यावया पूर्ण । रामें पाठविलें 
तुम्हांसी ॥१५॥ युद्ध सांडूनि सांगसी गोष्टी । बंधूचा सूड घेई उठाउठीं । ना तरी आतां रणीं दावून 
पाठी । अयोध्येसी पळें कां ॥१६॥ पाठमोऱ्यासी न मारीं जाण । तुज अभय दिधले पूर्ण । कोण तुझा 
आहे रघुनंदन । त्यासी घेऊन येई वेगें ॥१७॥ ऐसें बोलतां सीतानंदन । भरतें चापासी लावूनि बाण । 
आकर्णपर्यंत ओढून । कुशावरी सोडिला ॥१८॥। सीतात्मजें शर टाकून । मध्येंच तोडिला तो बाण । सर्वेच 
शरजाळ घालून । कटक बहुत संहारिले ॥१९॥ भरत जें जें अस्त्र सोडीत । ते तें न मानी सीतासुत । 
युद्धविद्या सरली समस्त । सीतासुत नाटोपे ॥२०॥ भरते प्रेरिले कार्तवीर्यास्त्रर । सहस्रकरांचे प्रकटले 
बीर । बाण सोडिती अनिवार । हांकें अंबर गाजविती ॥२१॥ ऐसें देखतां राघवकुमरें । भार्गवास्त्र 
सोडिलें त्वरें । कार्तवीर्यास्त्र एकसरें । गुप्त जाहलें तेधवां ॥२२॥ मग भरतें प्रेरिली कालरात्री" । तमें 
दाटली धरित्री । तंब सीतापुत्रें ते अवसरीं । द्वादश सूर्य प्रकटविले ॥२३॥ त्या प्रकाशे ते वेळां । 
विरिचिगोळ* तपों लागला । भरत म्हणे हा कळिकाळा । सर्वथाही नाटोपे ॥२४। भरते सोडिलें 
महिषासुर । कुशें टाकिली शक्ति अनिवार । भरतें सोडिले त्र्यंबकास्त्र । येरें भस्मासुरास्त्र सोडिले ॥॥२५॥ 


१. धनुर्धारी राम २. शरीरयष्टी ३. सहस्रार्जुनाचे अस्त्र ४. परशुरामाचे अस्त्र ५. अंधकारास्त्र ६. ब्रह्मांड 


अध्याय एकोणचाळिसावा ३३५ 


मग कुशेंद्रे ते वेळां । सूर्यमुख बाण काढिला । जैसी मेघांतून निघे चपळा । तैसा गेला त्वरेने ॥२६॥ 
भरताचे हृदर्यी येऊन । खडतरला दिव्य बाण । स्यंदनावरून उलथोन । भरत खालीं पडियेला ॥२७॥। दळ 
पूर्वीच आटिले समस्त । ऐसें देखोनि हनुमंत । घेऊन एक विशाळ पर्वत । कुशेद्रावरी थांविन्नला ॥२८॥ 
भोवंडून बळें भिरकाविला । कुशे वजमुख' बाण सोडिला । अचळ? फोडोनि पिष्ट केला । धुरोळा उडाला 
आकार्शी ॥२९॥ मारुतीर्चे हृदय लक्षून । सोडिले तेव्हां वजबाण । तो वजदेही परी मूर्च्छना येऊन । 
धरणीवरी पडियेला ॥३०॥ इकडे बिभीषण आणि रघुनंदन । विचार करीत चैसले पूर्ण । बाळक हे 
कवणाचे कोण । युद्ध निर्वाण करिताती ॥३१॥। तों अकस्मात झाली मात । रणी पडला वीर भरत । 
मूच्छना येऊनि हनुमंत । रणांगणी तळमळे ॥३२)॥ बिभीषण म्हणे रघुनाथा । आतां कासया यज करितां । 
परमाश्चर्यं तत्त्वतां । जाऊनियां पाहावें ॥३३॥ रघुवीर बोले तेव्हां वचन । काळ कैसा परम कठिण । बंधू 
पडिले तिघेजण । कुळक्षय पूर्ण मांडला ॥३४॥। परम क्रोधावला रघुनंदन । तोडोनि टाकिले यज्ञकंकण । 
होमद्रव्ये उलंडून । सीतारमण ऊठला ॥३५॥ हडबडली अयोध्या सर्व । निशाणी न घालितां घाव । रथारूढ 
होऊनि सर्व । पवनवेगे धांवले ॥३६॥। बिभीषण सुग्रीव जांबुवंत । नळ नीळ शरभ वाळिसुत । अयोध्येचे 
दळ समस्त । परमवेर्गे धांवत ॥३७॥ वर्षाकाळी गंगेचे पूर । सागराप्रती जाती सत्वर । तेवीं नरवानरांचे 
भार । रणसिंधूजवळी' पातले ॥३८॥ तिघे बंधू पडिले रणीं । ते नयनी विलोकी चापपाणी । कीं नमस्कार 
घातले धरणी । तिघांही मिळून एकदांचि ॥३९॥ तुझे कन्येस गांजिलें व्यर्थ । म्हणोनि पृथ्वीस नमस्कार 
करीत । असो प्रेते देखोनि रघुनाथ । मनीं परम क्षोभला ॥४०॥। मग दुरोनि देखिली नयनी । श्यामसुंदर 
बाळें ते क्षणीं । एकाकडे एक पाहोनी । गोष्टी करिती कौतुके ॥४१॥ कौपीन मौंजी यज्ञोपवीत । तेणें 
शोभती किशोर अद्भुत । माथांची शिखा उडत । दृष्टी नाणिती परदळातें ॥४२।। असो वृक्ष पाषाण घेऊन । 
धांवले एकदांचि वानरगण । तों दोघेही धनुष्य चढवून । सरसावून पुढें आले ॥४३।। आश्चर्य करी रघुनंदन । 
सोडिती बाणापाठीं बाण । मृगेंद्राऐसे गर्जोन । दोघे वचन बोलती ।।४४।। घालिती असंभाव्य बाणजाळ । 
जर्जर केले वानरदळ । शिळा वृक्ष फोडोनि सकळ । परदळावरी टाकिती ।।४५॥ अनिवार बाळकांचा मार । 
न सोसवती दारुण शर । प्रेते पडली अपार । उरले वानर पळती भ्ये ॥४६॥१ हनुमंत भावी मनांत । ऊर्ध्वपर्थे 
उतरून अकस्मात । पुच्छे बांधोन दोघे त्वरित । राघवापासी आणावे ॥४७॥ उर्डो पाहे अंजनीकुमर । तों 
कुशे टाकिला सबळ शर । त्याच्या हृदर्यी आदळोनि सत्वर । बाण पृश्वीवरी पडियेला ॥४८॥। कुश बोले 
गर्जोन । मर्कटा उभा राहे एक क्षण । त्वां विध्वसिलें अशोकवन । तें येथे न चले सर्वथा ॥४९॥ टाकोन 
वृक्ष पाषाण । हें राक्षसयुद्ध नव्हे जाण । तो नव्हे रे गिरिद्रोण* । उपटोन त्वरें न्यावया ॥५०॥। गोवत्सपद 
जीवन । पुरुषार्थ भोगिसी समुद्र उडोन । रावणार्चे नगर जाळिलें पूर्ण । तें येर्थे न चले आम्हासी ॥५१॥ 
हा संग्रामसिंधु' परम दुर्धर । येर्थे जय न पावसी तूं वानर । आमुचे जननीसी अपार । स्नेह" तुझा लागलासे 
॥५२॥ ते क्षणाक्षणां आठवीत । म्हणोनि तुज रक्षिले येथ । उगाच राहे निवांत । अचळवत* हनुमंता 
॥५३॥ तों वृक्ष घेऊनि सत्वर । पुर्ढे धांविन्नला मित्रपुत्र । बाणघातें तरुवर । लहूर्ने तोडिला हातींचा ॥५४॥ 


१. अतिशय तीक्ष्ण टोकाचा २. पर्वत ३. रणांगणरूपी सागराजवळ ४. द्रोणागिरी ५. युद्धरूपी समुद्र 
६. लळा ७. निचेष्टित ८. सुग्रीव 


३३६ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


म्हणे ऐक रे चंडांशुसुता' । तो मागील काळ राहिला आतां । तुम्हां पतितांसी तत्त्वतां । लावीन शिक्षा आज 
येथें ॥५५॥ वाळी ज्येष्ठबंधु मारवून । त्याचे स्त्रियेसीं करिसी गमन । ज्याचे बळें कर्म केले पूर्ण । त्याचें 
ज्ञान कळों आलें ॥५६॥ तुम्हां मर्कटांसी कैंचें ज्ञान । परी तुज गुरु भेटला जाण । उत्तम न्याय करून । तारा 
तुज दीधली ॥।५७॥ गुरु अपंर्थे' चाले सदा । मग कैंची शिष्यास मर्यादा । असो प्रायश्चित एकदां । घेई 
आजि रणांगणी ॥५८॥ मग घालून सहस्र बाण । रणीं पाडिला सूर्यनंदन' । फणसफळावरी कंटक पूर्ण । 
तैसेचि शर भेदले ॥५९॥ तंव पुढें धांबला जांबुवंत । तयाप्रती कुश वीर बोलत । म्हणे अस्वला तूं निर्बळ 
बहुत । वृद्ध अत्यंत दृष्टिहीन ॥६०॥ सोडोनियां सहस्र बाण । तोही पाडिला उलथोन । तों घेऊनियां पाषाण । 
नळ वानर धांविन्नला ॥६१॥। तयाप्रती लहू बोले वचन । म्हणे हें नव्हे सेतुबंधन । पांच बाण सोडून । तोही 
पाडिला रणभूमीं ॥६२॥। तंव अंगद धांवला सकोप । तयासी बोले रविकुळदीप* । रावणाचा सभामंडप । 
नव्हे पामरा उचलावयाचा ॥।६३॥ माझे पाठींसी रिघें* येऊन । तुझे पित्याचा मी सूड घेईन । शत्रूची सेवा 
करितां पूर्ण । लाज न वाटे मर्कटा ॥६४॥ तुझे मातेनें केला व्यभिचार । त्याचें प्रायश्चित्त देईन सत्वर । 
म्हणोनि पांच शर । टाकोनि अंगद पाडिला ॥६५। असो अष्ट जुत्पती आणि हनुमंत । रणीं पाडिले 
समस्त । मग कोदंड चढवूनि त्वरित । बाण लावीत राघव ॥६६॥ वेगें सोडिले दश बाण । कुशें शत 
सोडिले निर्वाण । सहस्र शर रघुनंदन । टाकिता जाहला तयावरी ॥६७॥ कुशें लक्ष बाण सोडिले । राघवें 
कोटी मोकलिले । बाणमंडपें ते वेळे । झांकुळले सूर्यबिंब ॥६८॥। रघुपतीचा हस्तवेग बहुत । त्याहूनि 
विशेष कुशबीर दावीत । बाणांचें तेव्हां गणित । लिखित शेषातें न करवे ॥६९।। अनिवार बाळकें 
दोन्ही । नाटोपती रामासी रणीं । यावरी कोदंडपाणी । काय बोले तेधवां ॥७०॥ म्हणे ऋषिबाळक हो ऐका 
वचन । तुम्हांस भातुकें मी देईन । करावयासी दुग्धपान । धेनु देईन सत्वर ॥७१॥ मी तुम्हांसी जाहलो 
प्रसन्न । जें मागाल ते इच्छा पुरवीन । सकळ दुःख दरिद्र हरून । देईन दान वाजी" गज ।॥७२॥ मग ते देती 
प्रतिवचना । आम्हांस मागावयास नसे वासना । तूंच मागें मनकामना । पूर्ण करूं तुझी आम्हीं ॥७३॥ तुझी 
तूंच भोगी संपत्ती । आम्हीं ऐकिली तुझी कीर्ती । शोधितां हे त्रिजगती । निर्दय नाहीं तुजऐसा ॥।७४॥। तुज साधु 
म्हणेल तरी कोण । व्यर्थ बाळी मारिला कपटेंकरून । जानकीसारिखें चिद्रत्न । अन्यायाविण दवडिलें ॥७५॥ 
निःपाप जैसी भागीरथी । तिजहून पवित्र सीतासती । घोर बनीं टाकिली ही ख्याती । तुज न शोभे राघवा 
॥७६॥ ऐसे दोघेही बाळ बोलती । प्रत्युत्तर न देत रघुपती । मनांत उपजे बहु प्रीती । कीं दोघांप्रती आलिंगावें 
॥७७॥ बाळभाषण ऐकोन । वाटें तयांसी द्यावे चुंबन । याउपरी ते दोघेजण । म्हणती बाण सोडीं वेगें ॥७८॥ 
तू कषत्रिय म्हणविसी पूर्ण । गोष्टी सांगसी युद्ध टाकून । लीलावतारी रघुनंदन । काय बोले याउपरी ।॥।७९॥ तुम्ही 
दोघे कोणाचे कोण । झालेत कोणें बंशीं निर्माण । मातापितयांची नाम खूण । सांगा संपूर्ण आम्हाप्रती ॥८०॥ 
दोघांचे तेव्हडँचि ठाण । दोघांची विद्या समसमान । वेद शास्त्र पुराण रामायण । कोण्या गुरूने पढविलें ॥८१॥ 
धनुर्वेद मंत्रशास्त्र । कळा कौशल्य युक्ति विचित्र । सद्गुरु कोण तुमचा पवित्र । नाम त्याचें सांगा पां ॥८२॥ 
ऐसे बोलतां रघुनाथ । दोघे गदगदा हांसोनि म्हणत । रणीं बंधू पडिले समस्त । त्यांचा खेद सांडिला येणें ॥८३॥ 
१. सुझोव २. मार्ग सोडून ३. सूर्यवशी कुश ४. चल ५ घोडे _।_।_77 शशश 


अध्याय एकोणचाळिसावा ३३७ 


बिद्या सरली तुझी सकळिक । रणीं पुससी आतां सोयरिक । कीं बंधू पडिले हा धाक । मनीं सदट बैसला 
तुझे ॥८४॥ तुज पुसावया काय कारण । सोडीं वेगें निर्वाण बाण । बंधूंचा सूड घेई पूर्ण । मग सोयरिक 
पुसे मुखे ॥८५॥ तूं एवढा अयोध्येचा नृपवर । वधिले रावणादि असुर । ती अवघी विद्या बाहेर । काढी 
आज पाहूं दे ॥८६। आम्ही असों धाकुटे किशोर । तूं पूर्वीचा जुनाट' झुंजार । धनुर्वेद पढविला समग्र । 
गुरु बसिष्छे तुजलागीं ॥८७॥ तुज एकपत्नीव्रत पूर्ण । सत्कीर्ति जानकीतें सोडून । अपकीर्ति कां वरिली 
दाटून । हें तों दूषण जगीं जाहलें ॥८८॥ युद्ध केलियाविण सर्वथा । आम्ही तुज न सोडूं आतां । भय वाटत 
असेल चित्ता । तरी पळून जाई अयोध्ये ॥८९॥ दारा* कुटुंब तुज नाहीं । आतां संन्यास घेऊन सुखें राही । 
यावरी जनकाचा ज्येष्ठ जांवई । काय बोलता जाहला ॥९०॥ तुम्ही सांगा आपुलें वर्तमान । मग मी 
तुम्हांसी झुंजेन । यावरी कुश बोले हांसोन । ऐके सावध होऊनियां ।।९१।। जानकीउदरकमल शुद्ध । त्यांत 
जन्मलो दोघे मिलिंद । शन्रुकाष्ठें कोरून सुबद्ध । पिष्ट करितों रणांगणीं ॥९२॥। वाल्मीकितात गुरु पूर्ण । 
तेणें आमुचें केलें पाळण । त्यानंतरें मौंजीबंधन । करून वेद पढविले ॥९३।। सकळ शास्त्रें रामचरित्र । 
धनुर्वेद पढविला समग्र । तो आमुचे मातेचा तात पवित्र । वाल्मीकि ऋषि जाण पां ॥९४॥। मातेचे 
कैवारेंकरूनी । भार्गवें निःक्षत्री केली अवनी । तैसेच आम्हीं धरिले मनीं । करू अवनी निर्वीर ।॥९५॥ कीं 
मातृकैवारें* विनतासुत । उरग* संहारी तेव्हां समस्त । तैसेच करणें आजि येथ । आम्हांसही निधरिं ॥९६॥ 
त्वां सांडिली जें सीतासती । तेंच गळाली तुझी शक्ती । अविवेक केला निश्चिती । पुनः मागुती आवरेना 
॥९७॥ ऐसें ऐकतां रामचंद्र । सीता आठवूनि दयासमुद्र । हृदय पिटून सर्वेश्वर । धरणीबरी पडियेला ॥९८॥ 
मूर्च्छना सांवरूनि पुढती । धैर्य धरूनि उठिला रघुपती । पुढें बिभीषण मारुती । तयांप्रती पुसतसे ॥९९॥ 
म्हणे हे कवणाचे नंदन । मग ते बोलती विचारून । तुमचीं प्रतिबिंबे परिपूर्ण । जानकीउदरीं जन्मली 
॥१००॥ चार घटिका संपूर्ण । निवांत राहिला रघुनंदन । सीता सोडिली त्या दिवसापासून । संपूर्ण दिवस 
मोजिले ॥१॥ द्वादश वर्षे तीन मास पूर्ण । गणित करी जानकीजीवन" । तों लहू कुश दोघेजण । एकाप्रती 
एक बोलती ॥२॥ म्हणती वृक्षाआड बैसोन । काय करितो रघुनंदन । तों कुशें सोडिला एक बाण । वृक्ष 
छेदोनि उडविला ॥३॥ ते हस्तकौशल्य देखोन । हास्य करी जगन्मोहन । म्हणे हे आम्हांलागून । वश नव्हेत 
कदापि ॥४॥ आतां युद्धचि करावें यथार्थ । म्हणोन उभा राहिला रघुनाथ । जे जे बाण राम सोडित । ते 
ते निष्फळ जात आकाशीं ॥५॥ विमानीं इंद्रादि सुरवर । आश्चर्य करिती तेव्हां थोर । म्हणती रामाचें 
सामर्थ्य अपार । काय जाहलें ये समयीं ॥६॥ अकाळींचीं* अभ्रे व्यर्थ पूर्ण । तैसे निष्फळ जाती रामाचे 
बाण । मग कुशें मोहनास्त्र संपूर्ण । निजबाणाग्रीं स्थापिले ॥७॥ तो मोहनबाण* येऊन । रघुनाथहृदयीं 
भेदला पूर्ण । मोहे विलोकितां पुत्रवदन । मूर्च्छा येऊन पडियेला ॥८॥ रघुनाथ पडतां भूमंडळीं । एकचि 
हांक चोहींकडे जाहली । पर्वत घेऊनि ते वेळीं । हनुमंत पुढे धांविन्नला ॥९॥ त्यावरी टाकोनियां वज्रबाण । 
मूच्छांगत पाडिला न लागतां क्षण । तों गदा घेऊन बिभीषण । हांक देत पुढें आला ॥११०॥ तों कुशें बाण 
सोडिला । लंकापतीचे“ हृदयीं बैसला । तोहि मूर्च्छित पडियेला । नाहीं उरला कोणी तेथें ॥११।। 
१. अनुभवी २. पत्नी ३. आईसाठी ४. साप ५. श्रीराम ६. पावसाळा नसताना आलेली ७. मोहनास्त्र ८. बिभीषणाच्या 


३३८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


RRS 


मग लहू कुश दोघेजण । आले रामाजवळी धांवोन । पिता पाहिला अवलोकून । वंदिले चरण प्रेमभाव 
॥१२॥ रघुपतीचा मुकुट काढिला । कुर्शे आपुले मस्तकीं घातला । कुंडलें कौस्तुभ कर्टी मेखळा । सर्वही 
लेइला कुश तेव्हां ॥१३॥ सौमित्रार्ची भूषर्णे काढोनी । लहू लेइला तेच क्षर्णी । मग श्यामकर्ण घेऊनी । 
दिव्य स्थी बैसले ॥१४॥। लहू म्हणे दादा परियेसीं । वानर धरून आश्रमासी । नेऊन दाखवू मातेसी । 
खेळावयासी सर्वदा ॥१५)। मण नळ नीळ सुग्रीव मारुती । यांची पुच्छे धरून हार्ती । जांबुवंत अंगद ते 
क्षिती । ओढीतचि चालविले ॥१६॥। अंगें रडती भूमीवरी । जांबुवंत म्हणे मारुति अवधारी । ऊठ वेगे 
झडकरी । युद्ध करू चला यांसी ॥१७॥ मग म्हणे हनुमंत । पुर्ढे आहे बहुत कार्यार्थ । त्रिभुवननार्थ' 
सीताकांत । तोही मूर्च्छित पडियेला ॥१८॥ आतां मेलियाचें मिष घेऊन । घेऊं जानकीर्चे दर्शन । शक्तीचे 
सामर्थ्य दारुण । केलें विंदाण अतर्क्य हें ॥१९॥ असो आश्रमा आले किशोर । रथाखाली उतरले सत्वर । 
अलकारें मंडित सुंदर । आश्रमामाजी प्रवेशले ॥१२०॥ कुश सन्मुख देखिला । जानकीस ऐसा भाव 
गमला । कीं रघुनाथचि आला । सरसाविला अंचळ ॥२१॥ तंव ते दोघेही कुमर । घालिती साष्टांग 
नमस्कार । सीतेसी दाटला गहिवर । नंदन हृदर्यी कवळिले ॥२२॥ सीतेचे कंठीं मिठी घालून । दोघे सांगती 
वर्तमान । रामासमवेत बंधू चौघेजण । रणांगर्णी पहुडविले ॥२३॥ ऐकतांच ऐसी मात । सीता पडली 
मूच्छांगत । सर्वेच उठली आक्रंदत । हृदय पिटीत ते काळी ॥२४॥ म्हणे त्रिभुवनेश्वर घनसांवळा । तो रणीं 
तुम्हां केवी सांपडला । अरे पितृवध कैसा केला । जाणोनियां बालक हो ॥२५॥ मत्स्ये कैसा सागर 
शोषिला । जंबुके मृगेद्र कैसा धरिला । दीपतेजें काळवंडला । वासरमणि' कैसा हो ॥२६॥ तृणप्रहारे भंगले 
चज । कीं पतंगे गिळिला वैश्वानर । सर्षपभारें' भोगींद्र । ग्रीवा* कैशा दडपिल्या ॥२७॥ मक्षिकेचा 
पक्षवात* सुटला । तेणें मेरु कैसा उलथोनि पडिला । मुंगीचे मुख्वार्ते विदारला । प्रळयमेघ जैसा पां 
॥२८॥ तंदुलभारे* ऐरावत । कैसा पडिला हो मूर्च्छित । पुष्पहारे अद्भुत । पातार्ळी कूर्म दुखावला ॥२९॥ 
तों कुश लहू तेव्हा बोलत । माते ते पडले मूर्च्छागत । आतां उठतील समस्त । चिंता कांहीं न करावी 
॥१३०॥। माते आम्हीं आणिली वानरे । उड्या घेती बहुत सुंदरें । वृक्षास बांधिली समरग्रे । पाहीं बाहेरी 
अंबे* तू ॥३१॥। मग जगन्माता येऊन पाहात । तों हनुमंत नळ नीळ जांबुवंत । ऐसे वीर देखोनि समस्त । 
आश्चर्य करी अंतरी ॥३२॥ म्हणे बाळकार्चे सामर्थ्य दारुण । महावीर आणिले धरून । म्हणे यांस 
ओळखी देतां पूर्ण । लज्जायमान होतील हे ॥३३॥ मग पुत्रांसी म्हणे ते अवसरी । अरे हे वानर ठेवूं नये 
घरी । सोडा जाऊं छा वनांतरी । आपुलिया स्वस्थाना ॥३४॥ मग भोवंडिले पुच्छे धरून । दूर दिधले 
भिरकावून । मग ते महावीर उठोन । राघवाकडे पळाले ॥३५॥ रणीं सावध जाहला रघुवीर । तों पळतचि 
आले वानर । सांगती सर्व समाचार । वाल्मीकाचे आश्रमींचा ॥३६॥ आम्ही मूर्च्छेचे मिष घेऊनी । जाऊन 
पाहिली जनकनंदिनी । श्यामक दोघांनीं नेउनी । आश्रमांगर्णी पूजिलासे ॥३७॥। तुमचा र्थ अलंकार । 
घेऊनि गेले दोघे कुमर । जैसा सुपर्णे जिंकिला श्रीधर । तैसेच पूर्ण येर्थे जाहलें ॥३८॥। कीं नंदीर्ने 


१. त्रिभुवनाचा मालक २. सूर्य ३. मोहरीच्या वजनाने ४. माना ५. पंखांचा वारा ६. उच्छ्वासाने ७. तांदळाच्या वजनाने 
८- कच्छपावतार ९. जननी १०. महादेव 


अध्याय एकोणचाळिसावा ३३९ 
SE 
जाहलें आभाळ! । तेणें त्यास आच्छादिलें तत्काळ । ऐसें बोलतां तमालनीळ । उगाच राहिला 
क्षणभरी ॥१४०॥ इकडे जो वर्तला वृत्तांत । कीं रामासीं झुंजले सुत । उपवनाजवळी बहुत । अपार रण 
पडियेले ॥४१॥ तो समाचार ऐकोनि विपरीत । पाताळाहून अकस्मात । वाल्मीकि मुनि आला धांवत । 
आश्रमापासीं आपुलिया ॥४२॥ सीतेने सांगितलें वर्तमान । श्यामकर्ण आणिला धरून । मग वाल्मीक 
मुनि हांसोन । तेचि क्षणीं ऊठला ॥४३॥ रणांगणाप्रती येऊन । अद्‌भुत करणी केली पूर्ण । कमंडलूचे 
उदक शिंपून । दळ अवघे उठविलें ॥४४॥ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न । आदिकरून थोर लहान । निद्रितापरी 
उठोन । उभे केले ते काळीं ॥४५॥ यावरी वाल्मीकीने येऊन । श्रीरामासी दिधलें आलिंगन । म्हणे राघवा 
तूं सर्वज्ञ । कर्तृत्व पूर्ण तुझेच हें ॥४६॥ सर्वाचा गर्व झाडावया । लीला तुवां केली रघुराया । येऱहवीं सीता 
तुजपासूनियां । दूर कोठें गेली पां ॥४७॥ अनंत ब्रह्मांडांचा कर्ता । तो तूं पुराणपुरुष रघुनाथा । लटकेंच 
बाहेर आतां । नेणतपण धरिसी तूं ॥४८॥ श्रीराम म्हणे युद्ध करूनी । दोघांस जिंकीन समरांगणीं । म्यां 
आपुली निर्वाण करणी । दाविली नाहीं तयांतें ॥४९॥ हांसोनि बोले वाल्मीकि ऋषी । हस्ताचा ढका 
लागला नेत्रांसी । तरी क्रोध धरून मानसीं । हस्त काय छेदावा ॥१५०। भोजन करितां नकळत । जिव्हेसीं 
रुतला निज दंत । तरी कोणावरी क्षोभ तेथ । करावा सांग राजेंद्रा ॥५१। कनक रुसे कांतीवरी । रत्न प्रभा 
घालूं इच्छी बाहेरी । काष्ठ घेऊनि निर्धारी । वृक्ष मारी आपुलीं फळें ॥५२॥ गूळ गोडीवरी रुसला । 
प्रवाहासीं गंगा धरी अबोला । प्रभेवरी दीप कोपला । तैसा मांडिला विचार येथें ॥५३॥ हे जगदात्म्या 
अयोध्यापती । तुझ्या वीर्याची अगाध गती । “आत्मा वै पुत्रनामासि” निश्चितीं । गर्जती श्रुती राघवा 
॥५४॥ वाल्मीकीचे बोल ऐकोन । जाहलें राघवाचे समाधान । ते दिवसीं सीतारमण । राहिला तेथें 
परिवारेंसीं ॥५५॥ कुश लहू भेटती रघुनंदना । तो सोहळा पाहावया नयना । सकळ राजयांसहित सेना । 
त्वरेंकरून धांवती ॥५६॥। शत्रुघ्न सुमंत त्वरितगती । हेममयः शिबिरें उभीं करिती । अयोध्याजन वेगें 
येती । महोत्साहः पाहावया ॥५७॥। बसिष्ठादिक मुनीश्वर । कौतुक पाहूं आले सत्वर । हेमांबर* सभेसी 
रघुवीर । सकळांसहित बैसला ॥५८॥ नित्य नेम सारून रघुवीर । नूतन वस्त्रे दिव्य अलंकार । लेवोनियां 
श्रीरामचंद्र । सभामंडपीं बैसला ॥५९॥ वाल्मीकीनें आश्रमाप्रती जाऊन । लहू कुश आणि शामकर्ण । 
राघवापासी आणून । उभे केले तेधवां ॥१६०॥ इंद्रादि देवगण पाहाती । सर्व नृप सादर विलोकिती । 
म्हणती केवळ रघूत्तमाच्या मूर्ती । दोघे पुत्र दिसती हे ॥६१॥ शामसुंदर आकर्णनयन । विशाळ भाळ 
सुहास्यवदन । पुत्रांसहित रघुनंदन । समसमान तिन्ही मूर्ती ॥६२॥ गर्जली तेव्हां आकाशवाणी । राघवा 
तुझे पुत्र पाहें नयनी । जयजयकार करूनी । मस्तक डोलविती सुरवर ॥६३॥। वस्त्रालंकारमंडित* पूर्ण। लहू 
कुश श्रीरामाजवळी येऊन । हातीं तैसेचि धनुष्यबाण । घालिती लोटांगण पितयासी ॥६४॥ जाहला 
एकचि जयजयकार । वृंदारक वर्षती सुमनसंभार* । रामास प्रार्थिती नृपवर । पुत्रांसी क्षेम देइंजे ॥६५॥ मग 
उठोनियां रघुनंदन । हृदयीं धरिले निजनंदन । मस्तकीं करूनि अवघ्राण । पुढें घेऊनि बैसला ॥६६॥ सकळ 
वेदशास्त्रप्रबीण । वाल्मीके केले दोघे जण । पाठ शतकोटी रामायण । बाळ म्हणोनि दाविती ॥॥६७॥ 
त्यावरी आरंभिलें गायन । अवतारचरित्रें परम गहन । तीं ऐकतां रघुनंदन । सप्रेम जाहला ते काळीं ।।६८॥ 


१. ढग २. सुवर्णमय ३. मोठा उत्सव ४. सुवर्णवर्ण आकाशमंडप ५. वस्त्रे व अलंकार यांनी भूषित ६. फुले 


३४० ॥ श्रीरामविजय ॥ 


चवदा विद्या चौसष्टी कळा । बाळांनीं अभ्यासिल्या सकळा । जैसा करतळींचा आंवळा । आकळिल्या 
विद्या तैशाचि ॥६९॥ वाल्मीकीस म्हणे रघुनाथ । धन्य धन्य तुमचें गुरुत्व । विद्याभ्यास युद्धकौशल 
अद्‌भुत । बाळकांहातीं करविले ॥१७०॥ वाल्मीकि वदे प्रत्युत्तर । तुझें वीर्यसामर्थ्य परम तीव्र । माझें गुरुत्व 
साचार । काय करील नुसतेंचि ॥७१॥ सौमित्री भरत शत्रुघ्न । सुमंत सुग्रीव बिभीषण । हनुमंतादि सकळ 
सैन्य । सीता आणावया चालिले ॥७२॥ आश्रमापुढें येऊन । घालिती सारे लोटांगण । वाल्मीकीर्ने बहुत 
प्रार्थोन । सीता आणिली बाहेरी ॥७३॥ सकळहि सद्गदित होऊन । धरिती जगन्मातेचे चरण । पुढें ठेविलें 
सुखासन । जानकीसी बैसावया ॥७४।। सकळ क्रषिपत्न्यांची पूजा करूनी । जानकी बैसली सुखासनीं । 
समुद्रासी भेटावया मंदाकिनी । वेगेकरून चालिली जैसी ॥७५॥ जवळी देखोनि रघुनाथा । खाली उतरली 
जगन्माता । वाल्मीकि येऊनि तत्त्वतां । रघुनाथाप्रती बोलतसे ॥७६॥। पंचभूते शशी* आदित्यः । रामा तूं 
साक्षी आहेसी हृदयस्थ । निष्पाप जानकी निश्चित । आदिमध्यावसानीं* पैं ॥७७॥ माझी धर्मकन्या 
जनककुमारी । आजिवरी पाळिली म्यां माहेरी । आतां दिधली तुमचे करीं । अर्धागीं बैसवी इयेतें ॥७८॥ 
तंव ते बदली आकाशवाणी । सत्य सती हे जनकनंदिनी । मग श्रीरामें आलिंगोनी । अंकावरी बैसविली 
॥७९॥ लागला वाद्यांचा गजर । मग वाल्मीकीस प्रार्थी रघुवीर । घेऊनि सकळ कऋषीश्वर । अयोध्येसी 
तुम्ही चला ॥१८०॥ पूर्ण करावया महायज्ञ । सकळिकां मानलें तें वचन । मग वाल्मीकादि मुनिजन । 
दिव्य वाहनीं बैसविले ॥८९॥ जानकीसहित रघुनंदन । रथीं बैसला जैसा चंडकिरण । दोघे दोहींकडे 
नंदन । विराजमान शोभती ॥८२॥। मस्तकीं विराजती दिव्य छत्रे । मित्रपर्त्रे' अतिविचित्रें । निजभक्त अपार 
चामरें । रघूत्तमावरी ढाळिती ॥८३॥ मकरबिरुदें पुढे चालती । भाट सूर्यवंश वाखाणिती । परम गजरें 
रघुपती । अयोध्येमाजी प्रवेशला ॥८४।। कौसल्या सुमित्रा प्रेमेंकरूनी । सीतेस आलिंगिती तयेक्षणीं । 
लहूकुश बालकांवरूनी । मूद ओंवाळी कौसल्या ॥८५॥ सामुग्री पूर्वीच सिद्ध होती । यज्ञदीक्षा घेऊन 
रघुपती । पूर्ण केली पूर्णाहुती । यज्ञ समाप्ती पावला ।॥८६॥ वस्त्रालंकार दक्षिणा अपार । देऊनि बोळविले 
ऋषीश्वर । वाखाणीत श्री रघुवीरचरित्र । आपले आश्रमाप्रती गेले ॥८७॥ रायांसी दिधली पाठवणी* । 
श्रीरामाची आज्ञा घेऊनि । सीतेचा महिमा वर्णीत बदनीं । निजनगराप्रती गेले ॥८८॥ बिभीषण सुग्रीव 
प्राणसखे । गौरवूनियां रघुनायकें । आपुले स्थलाप्रती सुखें । पाठविले तये काळीं ॥८९॥ जानकीकुमारांसमवेत । 
अयोध्येचें राज्य करी रघुनाथ । ही कथा श्रवण करितां बहुत । अक्षय सुख पाविजे ॥१९०। परम 
संकटहारिणी हे कथा । विजयी होय श्रोता वक्ता । पाहतां श्रीरामविजयग्रंथा । सर्व चिंता हरे पैं ॥९१॥ 
यावरी कथा गोड बहुत । लीला कैसी दावी रघुनाथ । तो शेवटींचा अध्याय यथार्थ । सादर आतां परिसिजे 
॥९२॥ चाळीस अध्याय अवघा ग्रंथ । उरला एक गोड त्यांत । जैसा मुकुटावरी मणि झळकत । तैसा 
अध्याय पुढील असे ॥९३॥ ब्रह्मानंदा स्वामी समर्था । श्रीधरवरदा पंढरीनाथा । हा ग्रंथ वाची त्या भक्ता । 
तूंच रक्षीं निजांगें*॥ ९४॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । संमत वाल्मीकिनाटकाधार। सदा परिसोत भक्त 
चतुर । एकोनचत्वारिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥१९५॥। श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या १९५ ॥ 
॥ अध्याय एकोणचाळिसावा समाप्त॥ 


१. पृथ्वी आदि पंचमहाभूते २. चंद्र ३. सूर्य ४. निरंतर ५. अबदागिरी ६. बोळवणीचा अहेर ७. स्वतः 


॥ अध्याय चाळिसावा ॥ 
लवणासुर - वध, रामकथा - समाप्ती, अवतरणिका 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः। जय जय निगमागमतनू' अखिला । वृंदारकवंद्या? 
अजित अमला । असुरसंहारणा परम मंगला । अचळा अढळा अविनाशा ॥१॥ मन्मथवारणविदारक? 
मृगेंद्रा । क्रोधजलदविदारक समीरा । मदतमनाशक भास्करा । परात्परा परमानंदा ॥ २॥ मत्सरतृणदाहका 
वैश्वानरा । मायाचक्रचाळका विश्वंभरा । दंभनगच्छेदका वज्रधरा । भूमिजावरा भयनाशका ॥३॥ 
अहंद्विपंचमुखदर्पहरणा । मोहघटश्रोत्रसंहणा । शोकशक्रजितगर्वविदारणा । ऊर्मिलारमणाग्रजा श्रीरामा 
॥४॥ तव कृपेच्या बळें समस्त । संपत आला रामविजय ग्रंथ । शेवटींचा अध्याय रसभरित । वदवीं कैसा 
असे तो ॥५॥ गतकथाध्यायीं निरूपण । संपलें लहूकुशाख्यान । जानकी आणूनियां यज्ञ । अश्वमेध 
संपविला ॥।६॥। याउपरी एके दिनीं। सिंहासनी बैसला कोदंडपाणी । बंधुवर्ग कर जोडूनि । स्वस्थानीं उभे 
राहिले ॥७॥ तों कृतांतभगिनीतीरवासी । द्विज प्रजा पातल्या वेगेसी । जैसे सुर क्षीरसागरासी । जाती 
गाऱ्हाणे सांगावया ॥८॥ तंव भक्तजनसभाभूषित । मुक्तमंडपीं बैसला रघुनाथ । जो कोटी कंदर्पांचा तात । 
दीनबंधु गुणसिंधु ॥९॥। दूत जाणविती रघुराया । प्रजानन आले भेटावया । येऊं द्या म्हणे लवलाह्या । 
कोणीं पीडिल्या माझ्या प्रजा ॥१०॥ तों मुक्तामंडपासमोर । पातले तेव्हां प्रजांचे भार । करूनियां 
जयजयकार । नमस्कार सर्व घालिती ॥११।। उभे ठाकले समोर । भ्रूसंकेतें विचारी जगदुद्धार । म्हणती 
यमुनातीरी क्रूर । महान लवणासुर माजला ॥१२॥ महापातकी अत्यंत क्रूर । मुरदैत्याचा तो कुमर । 
भानुजेचे* पैलतीर । तेथें असुर वसे सदा ॥१३॥ प्रजा गाई आणि ब्राह्मण । चांडाळ भक्षितो नित्य 
मारून । रघुराया तयासी वधून । समस्त जन सुखी करी ॥१४॥ ऐसें ऐकतां कोदंडपाणी । कोदंड आणवी 
तये क्षणीं । आरक्ता उदेली नयनीं । क्रोध मनीं न सांबरे ॥१५॥ तों शत्रुघ्न पुढें येऊनी । मस्तक ठेवीत 
शरीरामचरणीं । म्हणे मज आज्ञा द्यावी ये क्षणीं । लवणासुर वधावया ॥१६॥ घेऊनियां चतुरंग दळ । वेगें 
जाई म्हणे तमालनीळ । लवणासुर वधोनि तत्काळ । प्रजा सुखें राखिजे ॥१७॥ मंत्रशक्ति दिव्य बाण । 
बंधूस देत रघुनंदन । सीताधवाचे* चरण वंदोन । वीर शत्रुघ्न चालिला ॥१८॥ संग्रामसंकेतभेरी* । सेवकीं 
ठोकिल्या ते अवसरीं । तीन अक्षौहिणी दळ बाहेरी । परम वेगें निघाळें ॥१९॥ नौका आणोनियां अपार । 
भानुकन्येचे* लंघिले तीर । तों चहूंकडून अपार । ऋषीश्वर पातले ॥२०॥ ऋषी म्हणती हा दैत्य दारुण । 
पूर्वी मांधातराजयासी मरण । हस्ते याच्या आलें जाण । बळेंकरून नाटोपे ।॥२१॥ शत्रुघ्न बोले तेव्हां वचन । 
याचें सांगा कैसें मरण । ऋषी म्हणती उमारमण । येणें पूर्वी आराधिला ॥२२॥ शंकरें स्वहातींचा दिधला 
शूळ” । तेणें बळें संहारी विश्व सकळ । तरी तो शूळ घेतां तत्काळ । मरण त्यास तेणेचि पैं ॥२३॥ तो 
शूळ ठेवूनियां मंदिरी । आहारालागीं हिंडे दिवस रात्रीं । श्वापदे गो ब्राह्मण मारी । शोधूनियां साक्षेपें ॥ २४॥ 


१. वेदशास्त्रांचा मूर्तिमंत आविष्कार २. देवांना वंदनीय ३. मदनरूपी हत्तीला मारणारा सिंह ४. यमुना नदीचे 
५. सीतापती रामाचे ६. युद्धाचे नगारे ७. त्रिशूळ 


३४२ ॥ श्रीरामविजय ॥। 
Spr क मका 


तरी तो काळ साधून । आधीं घ्यावें तयाचें दर्शन । शूळ हातीं चढतांचि पूर्ण । बळ क्षीण नव्हें तयाचें 
॥२५॥ त्याचिया भर्येकरून । ओस पडिलें मथुरापट्टण । तें शत्रुध्नें ओलांडून । काळ साधून चालिला 
॥२६॥ लवणासुर नसतां सदनीं । मंदिर तयाचें पाहे उघडोनी । तों शूळ ठेविलासे पूजोनी । उचली ते क्षणीं 
दाशरथी ॥२७॥ शूळ घेऊनि कैकयीनंदन । दळभारेसीं सिद्ध पूर्ण । उभा ठाकला तों लवण । वर्नीहून 
परतला ॥२८॥ गाई ब्राह्मण मारून । प्रेतभार मस्तकीं घेऊन । तों वेष्टिलें देखे सदन । मानववीरदळेंसीं 
॥२९॥ नयनीं देखोनि मानवभार । परम आनंदला लवणासुर । म्हणे ईश्वरें मज आहार । सदनाप्रती 
पाठविला ॥३०॥ कृतांतवत हांक फोडूनी । लवणें शत्रुघ्नासी देखोनी । परम क्रोधे आला धांवूनी । तों 
शूळ हिरोनि नेलासे ॥३१॥ मग क्रोधाबला तो दारुण । म्हणे तूं मनुष्याचा नंदन । तुज मारून 
अयोध्यापट्टण । क्षणमात्रें घेईन मीं ॥३२॥ माझा मातुळ रावण । रामें मारिला कपटेंकरून । परी त्या 
राघवासी वधून । सीता आणीन बळेंचि ॥३३॥ तुम्हां चौघांस मारून । मातुळाचा* सूड घेईन । आजि 
प्रथम अवदान । तुझें घेईन शब्रुघ्ना ॥३४।। लवणासी म्हणे शत्रुघ्न । मशका तुज येथेंच वधीन । जैसा 
मारावया मत्कुण । उशीर कांहीं न लागेचि ॥३५॥ वृक्ष उपडोनि सत्वर । वेगें धांबला लवणासुर । तों 
शत्रुध्ने सोडिला शर । चापावरी लावूनियां ॥३६॥ तेणें तो वृक्ष छेदिला । असुरे पर्वत भिरकाविला । तोही 
कैकयीनंदने' फोडिला । क्षणमात्र न लागतां ॥३७॥ कोट्यनुकोटी बाण । शत्रुध्ने मोकलिले? दारुण । परी 
तो न मानीच लवण । बाण तृणवत तयासी ॥३८॥ जैसा कां वर्षे घन । तैसे टाकी वृक्ष पाषाण । ते बाणें 
बरी फोडोन । वीर शत्रुघ्न टाकीतसे ।॥।३९॥ मग शत्रुघ्ने तये वेळां । बाण विचारून” काढिला । जो 
कमळासनें" निर्मिला । मधुकैटभवधालागीं ॥४०॥ विधीनें' तो बाण तत्त्वतां । रघुपतीसी दिधला होता । 
तो लवणवधासी निघतां । रामें दिधला शब्रुघ्ना ॥४१॥ तो बाण शत्रुध्नें योजिला । जैसी प्रकटली 
प्रळयचपळा । तैसा चापापासोनि सुटला । वेगें आला लवणावरी* ॥४२॥ तेणें डळमळलें भूमंडळ । 
देवांसी विमानीं सुटला पळ । वज्रें चूर्ण होय अचळ" । तैसा हृदयीं भेदला ॥४३॥ मेरूवरूनि पडे 
ऐरावत । तैसा जाहला असुरदेहपात । प्राण निघोनि गेला त्वरित । पडलें प्रेत धरणीवरी ॥४४।। विजयी 
जाहला शत्रुघ्न । सुमनें वर्षती सुरगण । तत्काळ मथुरापट्टण । प्रजा नेऊन भरियेलें ॥४५॥ जैसें अयोध्यापुर 
सुंदर । तैसेच मथुरा जाण नगर । देश भरला समग्र । दुःख दरिद्र पळालें ॥४६॥ जय पावला शत्रुघ्न । कळलें 
रघुपतीस वर्तमान । छत्रचामरादि संपूर्ण । राजचिन्हें पाठविलीं ॥४७॥ शत्रुघ्नावरी धरून छत्र । केला 
मधुरेचा नृपवर । समुद्रपर्यंत समग्रः । देश तयासी दीधला ॥४८॥ तों अयोध्येमाजी ते वेळे । एक नवल 
परम वर्तलें । एकादश सहस्र वर्षे केलें । अयोध्येचे राज्य श्रीरामे ॥४९॥ रामराज्यामाजी मृत्य । 
अकाळीं नसेच सत्य । तंव तेथें एक ब्राह्मणसुत । मरण अकस्मात पावला ॥५०॥ झालें त्याचें 
व्रतबंधन । तों सवेंच पावला मरण । तंव पित्याने उचलोन । राजद्वारा आणिला ॥५१॥। राघवास म्हणे 
ब्राह्मण । त्वां काय केलें दोषाचरण । अकाळीं बाळ पावला मरण । करीं प्रयत्न लवकरी ॥५२॥ परम 
चिंताक्रांत रघुनाथ । तंव पातला कमलोद्भवसुत । सीताकांते वृत्तात । नारदास जञा तंव पातला कमलोदूभवसुत* । सीताकांतें वृत्तांत । नारदासी सांगीतला ॥५३॥ 


१, मामाचा २. शत्रुध्नाने ३. फेकले, सोडले ४. विचारपूर्वक ५. ब्रह्मदेवाने ६. लवणासुरावर ७. पर्वत ८. संपूर्ण ९. नारद 


अध्याय चाळिसावा ER HS MEMO... SOMME SNS 
oo 
नारद म्हणे जानकीपती । कोणी तप करितो शूट्रयाती । त्या पार्पेकरूनि निश्चिती । ऋषिकुमर निमाला 


॥५४॥ तप करणें हा ब्राह्मणांचा धर्म । इतरांसी तो सहजचि अधर्म । शूद्र तप आचरतां परम । अकाळीं 
मरण होय पैं ॥५५॥ ऐसें बोलतां ब्रह्मनंदन । राम चिंती पुष्यकविमान । तें तत्काळ आलें धांवोन । राघरें 
बाहिलें म्हणोनिया ॥५६॥ प्रधान सेनेसहित तत्काळ । वरी आरूढे तमालनील | शोधूं लागला पृश्वीमंडळ । 
गुहा अचळ कठिण स्थानें ॥५७॥ जो जो तपस्वी दृष्टी दिसे । तयास कोण जाती राघव पुसे । तंब ते बोलती 
त्याचिसरसे । श्रेष्ठवर्ण ब्राह्मण ॥५८॥ तयांसी राघव नमून । करी मग तयार्चे पूजन । याचपरी उर्वी 
संपूर्ग ' रघुनंदन शोधीत पैं ॥५९॥ दक्षिणपंथे शोधी श्रीराम । तों ड्रुम लागले निबिड परम । गिरिकदरीं 
एक अधम । किरात तप करीतसे ॥६०॥ तेणें आरंभिले धूम्रपान । तयास पुसे जनळजारमण । कोण वेद 
कोण दं । तप किमर्थ आरंभिले ॥६१॥ तंव तो म्हणे मी किरात । स्वर्गानिमित्त तप करितों येथ । ऐकतां 
कोपला जानकीनाथ । म्हणे हा आचरत परम अधर्म ॥६२॥। बाण तीक्ष्ण परम चपळ | छेदिलें तयाचें 
कंठनाळ' । तो उद्धरूनि तत्काळ । स्वर्गलोक पावला ॥६३॥ तों विमानी बैसोन अमरनाथ? । रघुनाथासी 
येऊनि भेटत । म्हणे बरा वधिला किरात । पुरले मनोरथ देवांचे ॥६४॥ सीतावळुभा रघुनंदना । पुराणपुरुषा 
गुणसंपन्ना । मज कांही सांगावी आज्ञा । ते मी सिद्धी पाववीन 1६५॥ रघुनाथ म्हणे ऋषिनंदन । अयोध्येत 
पावला मरण । तयासी द्यार्वे जीवदान । सहस्रनयन अवश्य म्हणे ॥॥६६॥ तो इंद्रआञ्चेकरून । परतला 
ऋषिपुत्राचा प्राण । जैसा ग्रामासी जातां पंथांतून । येत परतोन माघारा ॥६७॥। बहुतांचे सुत त्यावेगळे । 
पूर्वी होते जे निमाले । तेही इंद्रे आणोनि दिधले । तद्रूप तैसेच पूर्ववत ॥६८॥ उसणी जेर्वी वस्तु नेत । ती 
परतोनि तैसीच देत । तैसे तयांचे त्यांसी सुत । अमरेश्वरें दीधले ॥६९॥ असो इकडे अयोध्यापती । 
अगस्तीच्या काननाप्रती । जाता जाहला सहजगती । वर्ने उपवर्ने विलोकीत ॥७०॥ तों पुढें दोन पक्षी 
येऊन । राघवासी घालिती लोटांगण । म्हणती आमुचा वाद निवडोन । पुढें जावे राघवेंद्रा ॥७१॥ तें रघूत्तमें 
ऐकोन । स्थिर केलें तेव्हां विमान । तों उलूक गृध्र दोघेजण । बोलते जाहले तेधवां ॥७२॥ दिवाभीत? बोले 
वचन । गृह माझें पूर्वीपासून । हा गृध्र मज दवडून । बळेच येर्थे नांदतो ॥७३॥ मग गृध वचन बोलत । 
उर्गेच पीडितो दिवाभीत । गृह माझें यथार्थ । बहुकाळ येर्थेचि ॥७४ी। प्रधानास म्हणे सीताबर । यांचा वाद 
निवडावा* सत्वर । सत्य निवडोन मंदिर । ज्यार्चे त्यास देइंजे ॥७५॥ तों गृध्र बोले पापमती । जंव येथें पृथ्वी 
नव्हती । तों या वृक्षावरी निश्चिती । गृह माजें म्यां रचियेलें ॥७६॥। दिवाभीत बोले वचन । ईश्वरं पृथ्वी केली 
निर्माण । मग वृक्ष वाढला पूर्ण । म्यां सदन तै निर्मिले ॥७७॥। प्रधान म्हणे गृध्र सत्य । बहुत काळाच्या गोष्टी 
सांगत । ऐकोनि हांसिन्नला रघुनाथ । म्हणे केवीं हा अर्थ निवडिला* ॥७८॥ पृथ्वी वृक्षास आधार । नीडासी* 
आश्रय तरुवर । दुरात्मा गृश्च साचार । उलूकालार्गी पीडीतसे ॥७९॥ निवडूनी यथार्थ व्यवहार । राम 
उलूकासी देत मंदिर । म्हणे हा गृश्र चांडाळ थोर । यासी वधीन मी आतां ॥८०॥ बाण काढिला तये 
क्षणी । तंव गर्जिन्रली तेर्थे आकाशवाणी । म्हणे हे राम कोदंडपाणी । यासी न मारीं सर्वथा ॥८१॥ 
का ना का ॥ जाले लात (लोमा न लगन आ 


१. कठासहित मान २. इंद्र ३. घुबड ४. गिधाड पक्षी ५. निर्णय ६- जाणला ७- घरट्याला 


३४४ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


तयासी येणें मांस वाढिलें । देखतां गुरूचे मन क्षोभलें । तत्काळ यासी शापिलें । गृध्र होई म्हणोनियां 
॥।८३। भक मग हा लागला गुरुचरणीं । उ:शाप बोले गौतम मुनी । रामदर्शन होतां ते क्षणीं । जासी उद्धरून 
स्वर्गातें ॥ दह) ऐसें देवबाणी बोलत । तों विमान पातलें अकस्मात । दिव्य देह पावला ब्रह्मदत्त । भावें 
नमीत रामचंद्रा ॥८५॥। स्तवोनियां कोदंडपाणी । तत्काळ बैसला विमानी । रघुवीरप्रतापेंकरूनी । स्वर्गी 
सुखी राहिला ॥८६॥ असो कलशोदूभवाचे आश्रमासी । येता जाहला अयोध्यावासी । साष्टांग नमून 
ऋषीसी । राघव उभा राहिला ॥८७॥ बहुत करून आदर । आश्रमीं पूजिला रघुवीर । हस्तकंकण' एक 
सुंदर । ऋषीनें दिधलें राघवा ॥८८॥ पृथ्वीचे मोल संपूर्ण । ऐसें एक एक जडले रत्न । तें सीतावलभे 
देखोन । घटोदूभवाप्रती पुसियेलें ॥८९॥ म्हणे यासी निर्मिता चतुरानन । स्वर्गीची वस्तु हे प्रभाधन । 
मनुष्यांसी दुर्लभ पूर्ण । तुम्हांस कैसी लाधली ॥९०॥ मग अगस्ति ते कथा सांगत । पैल ते सरोवरीं पाहें 
प्रेत । हा वैदर्भदेशींचा नृपनाथ । पुण्यवंत तपोराशि ॥९१॥ यानें दानें केलीं अपरिमित । रामा तप आचरला 
बहुत । परी अन्नदान किंचित । घडलें नाहीं यापासूनि ॥९२॥ स्वर्गास गेला तो तृपनाथ । परी ्रुधेनें पीडिला 
अत्यंत । मग तयासी म्हणे पद्मजात । नाहीं भक्षार्थ तुज येथें ॥९३॥ नाहीं केलें त्वां अन्नदान । येथें न 
पाविजे दीधल्याविण । तरी तूं भूतळाप्रती जाऊन । आपुलें प्रेत भक्षीं पैं ॥९४॥ तूं भक्षिता नित्यकाळ । 
मांस वाढेल बहुसाल । मग तो विमानीं बैसोन भूपाळ । नित्यकाळ येत तेथें ॥९५॥ तो तें आपुलें प्रेत 
भक्षून । स्वर्गासी जाय परतोन । अन्नोदकाएवढें दान । दुजें नाहीं राघवा ॥९६॥ भाग्य तें वैराग्य निश्चित । 
दैवत एक सद्गुरुनाथ । शांतिसुखाहून अद्भुत । दुजें सुख नसेचि ।।९७॥ तिथींमाजी द्वादशी श्रेष्ठ । कीं 
मंत्रांत गायत्री वरिष्ठ । कीं तीर्थामाजी सुभट' । प्रयागराज थोर जैसा ॥९८॥ तैसें दानांमाजी अन्नदान । 
राघवा अत्यंत श्रेष्ठ पूर्ण । असो त्या रायासी कमलासन । बोलता जाहला ते काळीं ॥९९॥ म्हणे अगस्तीचें 
होतां दर्शन । तुझें कर्म खंडेल' गहन । तंव एके दिवशीं येऊन । प्रेत भक्षी तृपवर ॥१००॥ तें म्यां अकस्मात 
देखिलें । कृपेनें हृदय माझें ब्रवलें । मग म्यां तया वरदान दीधलें । कर्म खंडलें तयाचें ॥१॥ मग तो वैदर्भराजा 
तैपासून । करी स्वर्गी अमृतपान । तेणें गुरुपूजार्थ संपूर्ण । मज हें कंकण समर्पिलें ॥२॥ देवांचे अंश या 
रत्मावरी । चिंतिले मनोरथ हे सिद्ध करी । ऐसें ऐकोनि अयोध्याविहारी' । घाली करीं कंकण तें ॥३॥ राघव 
म्हणे महाक्रषी । दंडकारण्य म्हणती यासी । याची पूर्वकथा आहे कैसी । ते मजलागीं सांगिजे ॥४॥ अगस्ति 
म्हणे पितृकुळीं देख । मनूचा पुत्र इक्ष्वाक । तयाचा पुत्र दंडक । तो निघाला मृगयेसी ॥५॥ तों काननीं 
ऋषिआश्रम बहुत । दंडक जाय पाहत पाहत । तंव भृगूचा आश्रम देखत । शोभिवंत अत्यंत जो ॥६॥ तेथे 
राव बैसला क्षणभरी । तंव भूगुक्रषि नव्हता मंदिरी । घरीं तयाची होती कुमारी । आरजा नाम तियेचे ॥७॥ 
देखोनियां पूर्ण एकांत । कामातुर जाहला तृपनाथ । परी ते बाला असे अत्यंत । दशवर्षांची कुमारिका ॥८॥। 
दंडके धरूनियां बळें । ऋषिकन्येप्रती भोगिलें । शरीर तियेचें अचेतन पडलें । दंडक गेला तेथूनि ॥९॥ भृगु 

आश्रमासी आला त्वरित । देखे कन्या पडली मूर्च्छित । ऋषी वार्ता सांगती समस्त । दंडकें अनर्थ केला हा ॥११०॥ 

ऋषि क्षोभला जैसा कृतांत । दंडकासी तेव्हां शापीत । म्हणे सेना प्रजा देश समस्त | बन पट 1-1 तेवहां शापीत । म्हणे सेना प्रजा देश समस्त । वनें पट्टणें सर्वही ॥११॥ 


१. हातात घालावयाचे कंकण २. श्रेष्ठ ३. नष्ट होईल ४. श्रीराम 


अध्याय चाळिसावा च 
णक ला मम डकल 422545्यय आ आतडयात. 


वृक्ष तोय तृण धान्य । तुझे बंशासहित प्रधान । चांडाळा जावो रे भस्म होऊन । सप्त दिन न लागतां | १२) 
ऐसें बोलतां विप्रोत्तम' । सर्वही जाहले तेव्हां भस्म । नाहीं उरलें वृक्षाचे नाम । पक्षी तोय मग कैंचे 1 १३] 
बहुत काळपर्यंत । शून्य देश पडिला समस्त । पुढें नारदे कलह बहुत । पर्वतांमाजी लाविला ।॥।१४।। मेरु 
आणि विंध्याचळ । उंचावले भांडती सबळ । खळबळलें सूर्यमंडळ । सृष्टि सकळ हडबडली ।।१५।। 
विंध्याद्रि नाटोपे साचार । सूर्याविणें पडला अंधकार । मग मिळोनि ऋषि निर्जर? । मजप्रति येऊनि प्रार्थिती 
॥१६॥ तुजविण हा विंध्याचळ । नाटोपे कोणासी परम खळ । तूं दक्षिणेस जाई तत्काळ । तीर्थयात्रा 
करावया ॥१७॥ मग मी वाराणसी टाकूनि त्वरित । दक्षिणेस आलों ऋषींसहित । मज देखतां विंध्याचळ 
पडत । पृथ्वीवरी आडवा ॥।१८॥ तयासी मी बोलिलों वचन । जों मी माघारा येई परतोन । तोवरी न उठावें 
येथून । उठल्या शापीन क्षणार्धे ॥१९।। शापधाकें विंध्य पर्वत । अद्यापि न उठेचि यथार्थ । मग उगवला 
आदित्य । लोक समस्त सुखी जाहले ॥१२०॥ तें हें दंडकारण्य ओस । ऋषींसह म्यां केला वास । इंद्रासी 
सांगून बहुवस । मेघबृष्टि करविली ॥२१॥ आणि धनधान्य बीजें बहुत । तींही वर्षला अमरनाथर । मग 
हा देश बसला अद्भुत । दोष दुष्काळ निमाला ॥२२॥ तैंपासून दंडकारण्य । राघवा म्हणती यालागून । 
असो यावरी आज्ञा घेऊन । रघुनंदन निघाला ॥२३॥ पुष्पकारूढ रघुवीर । अयोध्येसी पातला सत्वर । तों 
ऋषीश्वर* घेऊन कुमार । रामदर्शना पातले ॥२४॥ म्हणती धन्य रघूत्तमा केलें । मृतपुत्रां माघारे आणिलें । 
यशाचे पर्वत उंचावले । मेरूहून आगळे बहुत ॥२५॥ मुक्तमंडपीं रघुनाथ । शोभला तेव्हां जानकीसहित । 
भोंबते बंधु तिष्ठत । पुढें हनुमंत उभा सदा ॥२६॥ श्रीरामवरिजय ग्रंथ पावन । उत्तरकांड सुरस गहन । पुढें 
निजधामा गेला रघुनंदन । हें अनुसंधान न वर्णवे ॥२७॥ तों माध्यान्हीं प्रगटोनि रघुनाथ । म्हणे येथोनि करीं 
ग्रंथ समाप्त । अवतार संपला हें चरित्र । रामविजयीं न सांगावें ॥ २८॥ मी जन्ममरणविरहित । अभंग अक्षय 
शाश्वत । तोच मी ब्रह्मानंद पंढरीनाथ*। भीमातीरीं उभा असें ॥२९॥ टाकूनियां चाप शर । दोन्ही जघनी ` 
ठेवूनि कर । समचरण समनेत्र । उभा साचार मी येथें ॥१३०॥ ऐसी आज्ञा होतां सत्वर । श्रीधरें घातला 
नमस्कार । करूनिया जयजयकार । रामविजय ग्रंथ संपविला ॥३१। चाळीस अध्याय ग्रंथ तत्त्वतां । 

तुजप्रती पावो पंढरीनाथा । ब्रह्मानंदा विश्वभरिता* । जगदात्मयाः जगत्पते ॥३२॥। वाल्मीकिकृत मूळ ग्रंथ । 

हनुमंत काव्य गोड बहुत । आणिकही ग्रंथी सत्यवतीसुत" । रामकथा बोलिला ॥३३॥ तेथींचीं संमतें 
घेऊनी । पंढरीनाथें कृपा करूनी । सांगितलें कर्णी येऊनी । तेंच म्यां लिहिले साक्षेपें'" ॥३४॥। रामविजय 
वरद ग्रंथ । कर्ता करविता याचा पंढरीनाथ । श्रीधर नाम हें निमित्त । पुढें केलें उगेचि ।॥३५॥ या ग्रंथासी 
बरदान । पंढरीनाथ दीधलें आपण । वाचिती पढती जे अनुदिन'* । होय ज्ञान अद्‌भुत तयां ॥३६। ओढवतां 
संकट महाविघ्न । करितां याचें एक आवर्तन । तत्काळ संकट जाय निरसोन । वातेंकरून अभ्र जैसें ॥३७॥ 


Vidas rin hNSCs NMS HE 
१. श्रेष्ठ ब्राह्माण २. देवता ३. इंद्र ४. श्रेष्ठ ऋषी ५. पांडुरंग ६. कमरेवर ७. विश्वास व्यापून असणारा ८. जगताचा आत्मा 
९. व्यास १०. काळजीपूर्वक ११. रोज 


३४६ ॥ श्रीरामवरिजय ॥ 


१४६ _______1111्ललॅलशॉशिशिशसशिशिशशशिशशिशिशिशिशिशि 
पांच आवर्तने करितां पूर्ण । जाती महाव्याधी निरसोन । संतति संपत्ति संपूर्ण । पावेल सत्य निर्धारी 
॥३८॥ होऊनियां शुचिर्भूत । दहा आवर्तने करितां सत्य । पोटीं होईल दिव्य सुत । रघुनाथभक्त प्रतापी 
॥३९॥ जरी नव्हे श्रवण पठण । नित्य करितां ग्रंथपूजन । तरी ते घरींचें संकट पूर्ण । हनुमंत येऊनि निवारीत 
॥१४०॥ अद्यापि चिरंजीव हनुमंत । जे रघुनाथकथा वाचिती भक्त । त्यांस अंतर्बाह्य रक्षीत । उभा तिष्ठत 
त्यांजवळी ॥४१॥ करितां रामकथा श्रवण । सप्रेम सदा वायुनंदन । ग्रंथ वाची त्यापुढे येऊन । कर जोडोनि 
उभा राहे ॥४२॥ सुस्नात' शुचिर्भूत होऊनी । रामविजय उसां घेऊनी । निद्रा करितां रात्रीं स्वप्नीं । मारुति 
दर्शन देतसे ॥४३॥ ऐसा या ग्रंथाचा चमत्कार । जाणती रामउपासक नर । आधि व्याधी दुःख दरिद्र । जाय 
सर्वत्र संग्रहे ॥४४॥ बालकांड आठ अध्यायवरी । अयोध्याकांड अध्याय चारी । चार अध्याय निर्धारी । 
अरण्यकांड प्रचंड ॥४५॥ दोन अध्याय किष्किंधाकांड । तेथोनि पांच अध्याय रस वितंड । तें सुंदरकांड 
प्रचंड । लीलाचरित्र मारुतीचे ॥४६॥ दहा अध्याय संपूर्ण । युद्धकांड रसाळ गहन । सात अध्याय परम 
पावन । उत्तरकांड जाणिजे ॥४७॥ ऐसे अवघे अध्याय चाळीस । मिळून रामविजय जाहला सुरस । श्रवण 
करितां आसमास? । ब्रह्मानंद उचंबळे ॥४८॥ प्रथमाध्यायीं मंगलाचरण । गणेशसरस्वतीगुरुस्तठन । 
वाल्मीकीची उत्पत्ति सांगोन । प्रथमाध्याय संपविला ॥४९॥ बंधूसमवेत निश्चिती । सांगीतली रावणाची 
उत्पत्ती । दशरथलग्नाची स्थिती । द्वितीयाध्यायीं निरूपिली ॥१५०॥ श्रावणवध शृंगीचें आगमन । दशरथे 
याग केला पूर्ण । त्यावरी हनुमंतजन्मकथन । तृतीयाध्यार्यी हेचि कथा ॥५१॥ कौसल्या सुमित्रा 
कैकेयींप्रती । डोहळे पुसों गेला नृपती । ्रीरामध्यान जन्मस्थिती । चतुर्थाध्यायी कथियेलीं ॥५२॥ 
श्रीरामाचे मौंजीबंधन । ब्रह्मचर्य तीर्थाटण । विश्वामित्र मागे रघुनंदन । हें निरूपण पंचमाध्यायीं 11५३॥ 
योगवासिष्ठकथन । मायेने गाधि केला दीन । वेदांतभागनिरूपण* । सहावा संपूर्ण जाणावा 11५४॥ 
ताटिका मर्दूनि याग रक्षिला । अहल्योद्धार पुढें केला । सीतेचा जन्म सांगितला । सातव्यामाजी संपूर्ण 
॥५५॥ आठव्यामाजीं सीतास्वयंवर । अपमानिला दशकंधर । लग्न लागलें जिकिला परशुधर । आला 
रघुवीर अयोध्येसी ॥५६॥ राज्यीं बैसतां रघुनाथ । कैकयीर्ने केला अनर्थ । त्याकरितां दुःखी दशरथ । 
नवमाध्यायी हे कथा ॥५७॥ श्रीराम बनासी निघाला । कौसल्येनें शोक केला । जाहूृवीतीरा' श्रीराम 
आला । दशमाध्यायीं हेचि कथा ॥५८॥। मग दशरथे त्यागिला प्राण । भरत आला मातुलगृहाहून" । 
भक्तिरस दिव्य निरूपण । गोड बहुत अकरावा ॥५९॥ चित्रकूटीं भेटला रघुनंदन । भरतें बहुत केले 
स्तवन । नंदिग्रामीं भरत स्थापन । हें निरूपण बाराव्यांत ॥१६०॥ बहुत ऋषींचें दर्शन । घेता जाहला 
रघुनंदन । अगस्तीचा महिमा पूर्ण । तेराव्यांत कथियेला ॥६१॥ शूर्पणखा विटंबून । वधिले त्रिशिरा खर 
दूषण । दशमुखासी कळलें वर्तमान । चवदाव्यांत हेंचि कथा ॥६२॥। मृग वधूं गेला रघुनंदन । सीता 
घेऊनि गेला रावण । जटायु वधिला कपरेंकरून । पंधराव्यांत कथा हेचि ॥६३॥। सीताविरहें राम 
च्यापिला । त्यावरी जटायु उद्धरिला । पंपासरोबरी आला । सोळाव्यांत हेचि कथा ॥६४॥ 
वाळिसु्रीांची उत्पत्ती ॥ मग शकु धी रघुपती । सतरावे अध्यायी निशितौ । कथा हेचि सिसतर | 


१. मानसिक च भौतिक संकटांपासून २. स्नान करून ३. पूर्णपणे ४. वेदांततत्त्वज्ञान - विवरण ५- गंगेच्या तीरावर 
६. मामाच्या घराहून ७. वालीस 


अध्याय चाळिसावा ३४७ 
388 


तारेप्रती बोध करून । शुद्धीस गेले वानरगण । समुद्रतीरीं संपातीदर्शन । हें निरूपण अठराव्यांत ॥६६॥ 
समुद्र उल्लंघून लंका शोधून । रावणसभा विटंबून । विजयी जाहला बायुनंदन । हें चरित्र एकोणिसावीं 
॥६७॥ हनुमंतास होय सीतादर्शन । मग विध्वंसिलें अशोकवन । वधिला अखया आणि राक्षस संपूर्ण । 
हेचि कथा विसाव्यांत ॥६८॥ इंद्रजिताचें विटंबन । रावणछलन! लंकादहन । किष्किंधे आला अंजनीनंदन? । 
हेचि कथा एकविसाव्यांत ॥६९॥ ब्रह्मपाशबंधन । मिष* घेऊनि वायुनंदन । सागरीं पुच्छ विझवून । 
सुवेळेसी पातला ॥१७०॥ मग ब्रह्मपत्र' वाचून । समुद्रतीरीं आला रघुनंदन । मग बिभीषणें बोधिला 
रावण। हेचि कथा बाविसाव्यांत ॥७१॥ तैं बिभीषण भेटे रामास येऊन । सागरदर्शन सेतुबंधन । सुवेळेसी 
आला सीतारमण । हैं निरूपण तेविसाव्यात ॥७२॥ कापठ्य दाविले सीतेसी । मंदोदरी भेटली जानकीसी । 
मग सुग्रीवे त्रासिले रावणासी । कथा हेच चोविसाव्यांत ॥७३॥। अंगदें बोधिला रावण । मग युद्ध जाहलें 
दारुण । नागपार्शी बांधिले रामलक्ष्मण । हे लीला पंचविसाव्यांत ॥७४। प्रहस्तवध मंदोदरीनीती । मग 
युद्धा आला लंकापती । तो पराभविला निश्चिती । हे चरित्र स्विसाव्यांत ॥७५॥ जागा केला कुंभकर्ण । 
त्यावरी युद्ध जाहलें दारुण । समरी घटश्रोत्रें दिधला प्राण । हें निरूपण सत्ताविसाव्यांत ॥७६॥ नरांतकादि* 
षड्बीर पाडिले । शक्रजितें शरजाल सोडिले । मारुती द्रोणाचळ आणी ते वेळे । अड्डाविसाव्यांत हेचि कथा 
॥७७॥ निकुंभिलेसी जाऊन । वानरीं विध्वंसिले होमसदन* । शक्रजितासी मारी लक्ष्मण । एकुणतिसाव्यांत 
हेचि कथा ॥७८॥ तिसाव्यांत सुलोचनागहिंवर* । एकतिसाव्यांत अहिमहीसंहार । शक्तिभेदनें निर्धार । 
बत्तिसावा संपूर्ण पैं ॥७९॥ रावणाचा होम विध्वंसन । होता अपार माजविलें रण । रावण वधोनि स्थापिला 
बिभीषण । हें चरित्र तेतिसाव्यांत ॥१८०॥ जानकीचें दिव्य गहन । होतां इंद्र वर्षला अमृत पूर्ण । देव 
स्वस्थाना गेले स्तवून । कथा हेचि चौतिसाव्यांत ॥८१॥ पुष्पकीं बैसोन रघुनंदन । घेतलें अगस्तीचें दर्शन । 
त्यावरी भरतभेट पूर्ण । पस्तिसाव्यांत हैं वृत्त ॥८२॥ नंदिग्रामीं राहिला राघवेश । मग केला अयोध्याप्रवेश । 
राज्यीं स्थापून रामास । वानर गेले स्वस्थाना ॥८३॥ छत्तिसावे अध्यायी जाण । हेचि कथा असे पूर्ण । 
त्यावरी तीन अध्यायी कौतुक गहन । लहूकुशाख्यान गोड पैं ॥८४॥ चाळिसाव्यांत रघुवीरें । मृत्यु पावलीं 
ऋषींची कुमरें । तीं किरात वधोनियां त्वरे । माघारी आणिलीं सवेग ॥।८५।। चाळीस अध्यायपर्यंत । 
रामविजय संपूर्ण ग्रंथ । श्रवणमनने पुरती अर्थ । जाणती पंडित विवेकी ॥८६॥ रामविजय ग्रंथ नृपती । 
चाळीस अध्याय वीर निश्चिती । दोष“ पर-दल* संहारिती । प्रचंड प्रतापी महाशूर ॥८७॥। कीं रामविजय 
ग्रंथ सुंदर । हें चाळीस खणांचें दिव्य मंदिर । सीतेसह रघुवीर । क्रीडा करीत तेथें पैं ॥८८॥ कीं हें चाळीस खणांचें 
वृंदावनः । रघुनाथकथा तुलसी पूर्ण । नाना दृष्टांत तीं पत्रें जाण । आवर्तन प्रदक्षिणा भक्त करिती ॥८९॥ 


१. रावणाला उपद्रव २. हनुमान ३. निमित्त ४. ब्रह्मदेवाने लिहिलेले पत्र ५. सहा वीर ६. यज्ञशाळा ७. सुलोचनेचा शोक 
८. शत्रूचे सैन्य ९. रामविजयग्रंथरूपी तुळशीचे वृंदावन 


३४८ ॥ श्रीरामविजय ॥ 


हह, तमान 
रामविजय ग्रंथ भव्यमंदिर । चाळीस कोठड्या अति सुंदर । साहित्य द्रव्य अपार । माजी भरलें न गणवे 
॥१९०॥ कीं हा ग्रंथ बासरमणी । वेष्टिला असे दृष्टांतकिरणीं* । कीं साहित्यतारांगणीं' । ग्रंथचंद्र* वेष्टिला 
॥९१॥ कीं ग्रंथ हाचि रघुवीर । दृष्टांत हे त्याचे वानर । मारूनि अहंदशकंधर* । विजयरूप सर्वदा ॥९२॥ 
रामविजय मांदुस आगळी । आंत असती चाळीस कोहळीं । नबरत्नद्रव्ये पूर्ण भरलीं । मज दीधली ब्रह्मानंदे 
॥९३॥ पळालें भवदुःखदरिद्र । भाग्य घरा आलें अपार । कीं ग्रंथ हा पंढरीनगर* । दृष्टांत अपार यात्रा तेथें 
॥९४॥ रामविजय रत्नखाणी । वर्णितां धन्य जाहली वाणी । ब्रह्मानंदकृपेंकरूनी । ग्रंथ सिद्धीस पावला 
॥९५॥ आनंदसंप्रदाय पूर्ण । वाढत आले मुळींचें ज्ञान । सृष्टीचे आदिकाळीं कमलासन* । उपदेशिला 
नारायणें ॥९६॥ पद्मोदभवें तेचि ज्ञान । अत्रीस दिधलें असे संपूर्ण । त्याचे पोटीं आदिपुरुष जाण । दत्तात्रेय 
अवतरला ॥९७॥ दत्तात्रेये ज्ञान शुद्ध । सांगूनि बोधिला सदानंद । तेथूनि रामानंद प्रसिद्ध । यतीश्वर अगाध 
चैं ॥९८॥ तेथोनि मंगलानंद यतीश्वर । गंभीर ज्ञानानंद दिवाकर । सहजानंद योगेश्वर । कल्याणधामवासी 
जो ॥९९॥ तेथूनि पूर्णानंद महायतिराज । जो तपोज्ञाने' तेजःपुंज । तेथोनि दत्तानंद यति सहज । पूर्ण 
दत्तात्रेय अवतार ॥२००॥ त्या दत्तात्रेयाचे उदरीं शुद्ध । पूर्ण अवतरला ब्रह्मानंद । पिता आणि गुरु प्रसिद्ध । 
तोचि माझा जाणिजे ॥१॥। पंढरीहूनि चार योजनें दूरी । नेक्रत्यकोनीं नाझरे नगरीं । तेथील देशलेखक' 
निर्धारी । ब्रह्मानंद पूर्वाश्रमीं ॥२। मग पंढरीस येऊन । विधिपूर्वक केलें संन्यासग्रहण । भीमातीरीं 
समाधिस्थ पूर्ण । ब्रह्मानंद यतिराव ॥३॥। तो ब्रह्मानंद माझा पिता । सावित्री नामें माझी माता । श्रीधरें 
बंदोनियां उभयतां । रामविजय ग्रंथ संपविला ॥४॥ शके सोळाशें पंचवीस । सुभानु नाम संवत्सरास । 
भानुसप्तमी शुद्ध विशेष । श्रावण मास विख्यात पैं ॥५॥ पंढरीक्षेत्री निश्चयेसीं । ग्रंथ संपविला ते दिवशीं । 
लेखक आणि श्रोतयांसी । कल्याण असो सर्वथा ॥६॥ सुभानु संवत्सर भानुबार । भानुवंशीं जन्मला 
रघुवीर । भानुः आणि रोहिणीवर' । तांवरी ग्रंथ असो हा ॥७॥ ब्रह्मानंदा पांडुरंगा । श्रीधरवरदा पूर्ण 
अभंगा । पुराणपुरुषा भक्तभवभंगा । श्रोता वक्ता तूंचि पैं ॥८॥ स्वस्ति श्रीरामविजयग्रंथ सुंदर । 
संमत वाल्मीकिनाटकाधार । सदा परिसोत भक्त चतुर । चत्वारिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥२०९॥ 
श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥ ॥ ओव्या २०९ ॥ 


॥ अध्याय चाळिसावा समाप्त॥ 


॥ उत्तरकांड समाप्त ॥ 


॥ श्रीरामविजयग्रथ समाप्त ॥ 


SOO DVDS SS PENIS 
१. दृष्टांतरूपी किरणांनी २. साहित्यरूप ताऱ्यांमध्ये ३. ग्रंथरूपी चंद्र ४. अहंकारूपी रावण ५. पंढरपूर ६- ब्रह्मदेव 
७. तप आणि ज्ञान ८. मराठी लेखक ९. सूर्यचंद्र 


३४९ 


॥ श्रीराम समर्थ ॥। 
श्री समर्थ - रामदासस्वामि - विरचित 


॥ श्रीराम प्रार्थना ॥ 


अनुदिन अनुतापें तापलो रामराया । 
परमदिनदयाळा नीरसीं मोहमाया । 
अचपळ मन माझें नावरे आवरीतां । 
तुजविण शिण होतो, धाव रे धाव आतां ॥९॥ 
भजनरहित रामा सर्वही जन्म गेला । 
स्वजनजनधनाचा व्यर्थ म्यां स्वार्थ केला । 
रघुपति मति माझी आपुलीशी करावी । 
सकळ त्यज़ुनि भावें कास तूझी धरावी ॥२॥ 
विषयजनितसूखें सौख्य होणार नाहीं । 
तुजविण रघुनाथा बोखटें सर्व कांहीं । 
रविकुळटिळका रे हीत माझें करावें । 
दुरित दुरि हरावें, स्वस्वरूपीं भरावे ॥३॥ 
तनु मन धन माझें राघवा रूप तुझें । 
तुजविण मज वाटे सर्व संसार वोझें । 
प्रचलित न करावी सर्वथा बुद्धि माझी । 
अचळभजनलीळा लागली आस तूझी ।।४॥ 
चपळपण मनाचे मोडितां मोडवेना । 
सकळस्वजनमाया तोडितां तोडवेना । 
घडि घडि विघडे हा निश्चयो अंतरींचा । 
म्हणउनि करुणा हे बोलतों दीनवाचा ।।५॥। 
जळत हृदय माझें जन्म कोट्यानुकोटी । 
मजवरि करुणेचा राघवा पूर लोटीं । 
तळमळ निववीं रे राम कारुण्यसिंधू । 
षडरिपुकुळ माझें तोडिं याचा समंधू ॥६॥। 
तुजविण करुणा हे कोण जाणेल माझी । 
सिणत सिणत पोटीं पाहिली वाट तूझी । 
झडकरिं झड घालीं, धाव पंचानना रे । 
तुजविण मज नेते जंबुकी वासना रे ॥७। 


सबळ जनक माझा राम लावण्यपेटी । 
म्हणउनि मज पोटीं लागली आस मोठी । 
दिवस गणित बोटीं प्राण ठेवूनि कंठीं । 
अवचट मज भेटी होत घालीन मीठी ॥८॥ 
जननिजनकमाया लेकरू काय जाणे । 
पय न लगत मूखें हाणितां वत्स नेणे । 
जलधरकण-आशा लागली चातकासी । 
हिमकर अवलोकी पक्षिया भूमिवासी ॥९॥ 
तुजविण मज तैसें जाहलें रामराया । 
विलग विषमकाळीं तूटली सर्व माया । 
सकळजनसखा तूं, स्वामि आणीक नाहीं । 
वमक वमन जैसे त्यागिलें सर्व कांहीं ॥१०॥ 
स्वजनजनधनाचा कोण संतोष आहे । 
रघुपतिव्रिण आतां चित्त कोठें न राहे । 
जिवलग जिव घेती, प्रेत सांडोनि जाती । 
विषय सकळ नेती, मागुता जन्म देती ॥११॥ 
सकळ जन भवाचे आखिले वैभवाचे । 
जिवलग मग कैंचे, चालते हेचि साचें । 
विलग विषमकाळीं सांडिती सर्व माळीं । 
रघुविर सुखदाता सोडवी अंतकाळीं ॥१२॥ 
सुख सुख म्हणतां हें दुःख ठाकूनि आलें । 
भजन सकळ गेलें, चित्त दुश्चित्त झालें । 
भ्रमित मन कळेना, हीत तें आकळेना । 

परम कठिण देहीं देहबुद्धी गळेना ॥१३॥ 
उपरति मज रामीं जाहली पूर्णकामीं । 
सकळभ्रमविरामीं रामविश्रामधामीं । 
घडि घडि मन आतां रामरूपीं भरावें । 
रविकुळटिळका रे आपुलेसें करावे ॥१४॥ 


३५० 


॥ श्रीरामविजय ॥ 


जळचर जळवासी नेणती त्या जळासी । 
निशिदिनिं तुजपाशीं चूकलों गूणराशी । 
भुमिधरनिगमांसी वर्णवेना जयासी । 
सकलभुवनवासी भेटि दे रामदासीं ॥१५॥ 


क छ क 


नसे भक्ति ना ज्ञान ना ध्यान कांहीं । 


नसे प्रेम हें राम विश्राम नाहीं 
असा दीन अज्ञान मी दास तूझा 
समर्था जनीं घेतला भार माझा 
रघूनायका जन्मजन्मांतरींचा 

अहंभाव छेदूनि टाकी दिनाचा 
जनीं बोलती दास या राघवाचा 
परी अंतरी लेश नाहीं तयाचा 
दिनाचे उणें दीसतां लाज कोणा 
जनीं दास दीसे तुझा दैन्यवाणा 
शिरीं स्वामि तूं राम पूर्णप्रतापी 
तुझा दास पाहीं सदा शीघ्रकोपी 
रघूनायका दीन हातीं धरावें 
अहंभाव छेदूनियां उद्धरावें 

अगूणी तयालागिं गूणी करावें 
समर्थे भवसागरी ऊतरावें 


किती भार घालूं रघूनायकाला 
मजकारणें शीण होईल त्याला 
दिनानाथा हा संकटीं धाव घाली 
तयाचेनि हे सर्व काया निवाली 


मज कोंवसा राम कैबल्यदाता 
तयाचेनि हे फीटली सर्व चिंता 
समर्था तया काय उत्तीर्ण व्हावें 
सदा सर्वदा नाम वाचे वदावें 
उदासीन हे वृत्ति जीवीं धरावी 
अतीआदरें सर्व सेवा करावी 


सदा प्रीति लागो तुझे गूण गातां 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 
तुझें रूपडें लोचनीं म्यां पाहावें 
तूझें गूण गातां मनासी रहावें 
उठो आवडी भक्तिपर्थेचि जातां 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 


मनीं वासना भक्ति तूझी करावी 
कृपाळूपणें राघवे पूरवावी 
बसावें मज अंतरी नाम घेतां 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 
सदा सर्वदा योग तूझा घडावा 
तुझे कारणीं देह माझा पडावा 
उपेक्षूं नको गूणवंता अनंता 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 
नको द्रव्यदारा, नको येरझारा 
नको मानसीं ज्ञानगर्वे फुगारा 
सगूणीं मज लाविं रे भक्तिपंथा 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 
भये व्यापलों, प्रीतिछाया करावी 
कृपासागरें सर्व चिता हरावी 
मज संकटीं सोडवावे समर्था 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 


मनीं कामना कल्पना ते नसावी 
कुबुद्धी कुडी वासना नीरसावी 
नको संशयो, तोडिं संसारव्यथा 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 
समर्थापुढें काय मागो कळेना 
दुराशा मनीं बैसली हे ढळेना 
पुरे संशयो, नीरसीं सर्व चिंता 
रघूनायका मागणें हेंचि आतां 


l 
। 
॥९॥ 


॥१०॥ 


॥१२॥ 


॥१२॥ 


॥।१३॥ 
। 


। 
1१४1 


॥ श्रीराम प्रार्थना ॥ 


३५१ 


NS 


ब्रिदाकारणें दीन हार्ती धरावें । 


म्हणे दास भक्तांसि रे उद्धरावें । 

सुटे ब्रीद आम्हांसि सांडूनि जातां । 
रघूनायका मागणे हेंचि आतां ॥१५॥ 

क क 

तुझिया वियोगे जीवित्व आलें । 
शरीरपांगे बहु दुःख जालें । 
अज्ञान दारित्र्य माझे सरेना । 
तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥१॥ 
जडली उपाधी, अभिमान साधी । 
विवेक नाहीं, बहुसाल बाधी । 
स्वामीवियोगे पळही गमेना । 
तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥२॥ 
विश्रांति देहीं अणुमात्र नाहीं । 
कुळाभिमार्ने पडिलों प्रवाही । 
स्वहीत माझें होतां दिसेना । 
तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥२३॥ 
विषयी जनानें मज लाजवीलें । 
प्रपचसंगे आयुष्य नेलें | 
समयीं बहु क्रोध, शांती घडेना । 
तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥४॥ 
संसार संगे बहु पीडलो रे । 
कारुण्यसिंधू मज सोडवी रे । 
कृपाकटाक्षें सांभाळिं दीना । 
तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥५॥ 
छ 

असंख्यात ते भक्त होऊनि गेले । 
तिंही साधनांचे बहू कष्ट केले ॥ 
नव्हे कार्यकर्ता भुमीभार जालो । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥१॥ 


बहू दास ते तापसी तीर्थवासी । 
गिरीकंदरीं भेटि नाहीं जनांसी ॥ 
स्थिती ऐकतां थोर विस्मीत झालों । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥।२॥। 
सदा प्रेमराशी तयां भेटलासी । 
तुझ्या दर्शनें स्पशनें सौख्यराशी ॥ 
अहंता मनीं शब्दज्ञाने बुडालो । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥२॥ 
तुझ्या प्रीतिचे दास जन्मास आले । 
असंख्यात ते कीर्ति बोलोनि गेले ॥ 
बहू धारणा थोर चक्कीत जालों । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥४॥ 
बहूसाल देवालये हाटकाचीं । 
रसाळ कळा लाघवे नाटकाची ॥ 
पुजा देखितां जाड जीवीं गळालों । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥५॥ 
कितेकीं देह त्यागिले तूजलागीं । 
पुढें जाहले संगतीचे विभागी ॥ 
देहेदुःख होतांचि वेगीं पळालो । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥1६॥ 
किती योगमूर्ती किती पुण्यमूर्ती । 
किती धर्मसंस्थापना अन्नशांती ॥ 
पस्तावलो कावलों तप्त जालो । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों 11७॥ 
सदा सर्वदा राम सोडूनि कामीं । 
समर्था तुझे दास आम्ही निकामी ॥ 
बहू स्वार्थबुद्धीनें रे कष्टवीलों । 
तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ॥८॥ 


र्क कि 


३५२ 


॥ श्रीमारुतीस्तोत्र ॥ 
भीमरूपी महारुद्रा, वज़हनुमान मारुती । । आणिला मागुती नेला, आला गेला मनोगती । 
बनारी अंजनीसूता, रामदूता प्रभंजना ॥१॥। | मनासी टाकिले मागे गतीसी तुळणा नसे ॥१०॥ 
महाबळी प्राणदाता, सकळां ऊठवी बळें । अणूपासोनि ब्रह्मांडायेवढा es जातसे । 
सौख्यकारी दुःखहारी, दूत वैष्णवगायका ॥२॥ | तयासी तुळणा कोठें, मेरुमांदार धाकुटे ॥११। 


दीननाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदतरा । ब्रह्मांडाभोंवते वेढे, व्रजपुच्छे करू शके । 
पातालदेवताहंता, भव्यसिंदूरलेपना ॥३॥।| तयासी तुळणा कैंची, ब्रह्मांडी पाहतां नसे ॥१२॥ 
लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना । | आरक्त देखिलें डोळां, ग्रासिलें सूर्यमंडळा । 


पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परितोषका ॥४॥। | वाढतां वाढतां वाढे, भेदिलें शून्यमंडळा ॥१३॥ 
ध्वजांगें उचली बाहो, आवेशें लोटला पुढें । | धनधान्यपशूवृद्धि, पुत्रपौत्र समग्रही । 
काळाग्नि काळरुद्राम्नि, देखतां कांपती भयें ॥५॥ | पावती रूपविद्यादि, स्तोत्रपाठे करूनिया ॥१४। 
ब्रह्मांडे माइलीं नेणों, आंबळे दंतपंगती । | भूतप्रेतसमंधाधि, रोगव्याधि समस्तही । 
ेत्राग्नि चालिल्या ज्वाळा, भुकुटी ताठिल्या बळें ॥६॥ | नासती तूटती चिंता, आनंदें भीमदर्शने ॥१५॥ 
पुच्छ तें मुरडिलें माथां, किरीटी कुंडलें बरीं। | हे धरा पंधरा श्लोकी, लाभली शोभली बरी। 
सुवर्णकटिकांसोटी, घंटा किंकिणि नागरा ॥७॥। | टुढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकळागुणें ॥१६॥ 
ठकारे पर्वताऐसा, नेटका सडपातळू । | रामदासीं अग्रगणू, कपिकुळासि मंडणू । 
चपळांग पाहतां मोठें, महाविद्युल्लतेपरी ॥८॥ | रामरूपी अंतरात्मा, दर्शनें दोष नासती ॥१७॥ 
कोटीच्या कोटि उड्डाणे, झेपावे उत्तरेकडे । 
मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळें ॥९॥ 


हाचि सुबोध गुरूचा 
नाम सदा बोलावें, गावें भावें, जनांसि सांगावें । हाचि सुबोध गुरूचा, नामापरतें न सत्य मानावें ॥१॥ 
नामांत रंगुनीया व्यवहारी सर्व भोग सेवावे । हाचि सुबोध गुरूंचा, भोगासंगें कुठें न गुंतावे ॥२॥ 
आनंदांत असावें, आळस भय द्वेष दूर त्यागावे । हाचि सुबोध गुरूंचा, अनुसंधाना कधीं न चुकवावें॥३। 
गोड सदा बोलावें, नम्रपणे सर्वलोकप्रिय व्हावें । हाचि सुबोध गुरूंचा, भक्तीने रघुपतीस आळवावें ॥४। 
स्वान्तर शुद्ध असावें, कपटाचरणा स्वयें न वश व्हावें । हाचि सुबोध गुरूंचा, मन कोणाचें कधीं न दुखवार्वे ॥५। 
माझा राम सखा, मी रामाचा दास, नित्य बोलावें । हाचि सुबोध गुरूचा, रामपाशीं अनन्य वागावें ॥६। 
यत्न कसून करीन मी, यश दे, रामा, न दे, तुझी सत्ता हाचि सुबोध गुरूचा, मानावा राम सर्वदा कर्ता॥७। 
आचार संयमाने युक्‍त असा नीतिधर्म पाळावा । हाचि सुबोध गुरूंचा, खेळाऐसा प्रपंच मानावा॥८। 
दाता राम सुखाचा, संसार मान तूं प्रभूसेवा । हाचि सुबोध गुरूंचा, संतोषा सर्वदा मनीं ठेवा॥९॥ 
स्वार्थ खरा साधा रे, नित्य तुम्ही नामगायनीं जागा । हाचि सुबोध गुरूचा, मीपण जाळोनिया जगीं वागा॥१०॥ 
अभिमान शत्रु मोठा, सर्वांना जाचतो सुखाशेनें । हाचि सुबोध गुरूचा, मारावा तो समूळ नामानें ॥११। 
राज्याधिकार येवो, किंबा जाबो समस्त धन मान । हाचि सुबोध गुरूचा, भंगावें ना कदा समाधान ॥१२। 
प्रेमांत राम रमतो, प्रेमाला मोल ना जगामाजी । हाचि सुबोध गुरूचा, गुरुरायाला तहान प्रेमाची ॥१३। 
गि इहि 


॥ इति श्रीरामदासकृतं संकटनिरसनं श्रीमारुतिस्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥ 


